श्रीमन्‌ महाभारत 


(मराठी भाषांतर) 


आदिपर्व - (९ ले पर्व) - भाग २ 
अध्याय ६५ ते १६४ 


७ संभवपवे. ] 


संभवपर्व. 


अध्याय पासष्टावा, 


«८. 
* 09 ॥णा*' 


अदित्यादिवेशकथन, 

वेशपायन सांगतात:-तदनंतर नेकुंठसभेत 
श्रीनारायणाचे साक्षित्वाने, कोणीं कोणीं कसे अ- 
बतार ध्यावयाचे, ह्याविषयी देवांनी निश्चय केळा, 
आणि प्रथेक देवतेस तिचा कार्यभाग स्पष्टपणाने 
सांगून देवपति इंद्र हा वैकुंठडोकांतून आपल्ग 
ळोकास गेला. नंतर अपुरनाश ब ढोककल्याण 
करण्यासाठी कोणी ब्रह्माधिकुडांत ब काणी रा 
जषिकुडांत असे आपल्या इच्छेप्रमाणे सर्वे देव 
स्वांशानें पुर्थ्यावर अवतीण झाळे; आणि लांनी 
दानव, राक्षस, गंधर्व, सर्प व इतर मानवन्न प्राणा 
यांचें निर्दाळन केळे. राजा, हे अवतीर्ण झाळेळे 
देव बाल्यावस्थेत असतांनाच राक्षसांच्या ह!'तून 
कां मेळे नाहीत, अशी शंका घेण्याचें कारण 
नाही; कारण, हे देवत्वाच्या अशाने ळहानपणापा- 
सून बाहिष्ठच होते. अतो, याप्रमाणे भूभार 
नाहींसा झाळा ! 

जनमेजय विचारतो:---भगवन्‌! देवदानवां. 
च, गंधर्वाप्सरसांचे, मानवांचे, यक्षराक्षसांचे व 
इतर प्राण्यांचे जन्मवृत्त प्रथमपासून तत्त्व पूवक 
ऐकण्याची माझी इच्छा आह. 

वैशंपायन सांगतात:-राजा! स्वयंभू त्रह्मदे - 
वाळा नमस्कार करून मी तुळा देव'दिकांचे 
जन्मवृत्त व निधनदृत्त सांगण्यास आरंभ करितो. 
ब्रह्मदेवाला सहा मानसपुत्र होते. ह्यांची नावें 
मरींचि, अत्रि, अंगिरस , पु४स्त्य, पुळह व क्रतु 
हीं होत. मरीचि क्रषींचा कर्यप हा पुत्र होय. 
कऱ्य़पापासून सवे प्रजोत्पादन झाळें. दक्षाळा 


अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, मिहिका,' 
१९ 


१ आदिपर्व. 


१४५ 


क्रोधा, प्राधा, विश्वा, ब्रिनता, कपिळा, मुनि, 
आणि कढ्ू अशा तेरा कन्या होत्या. यांपासून 
वीयेसंपलन असे कोव्यत्राथे पुत्रपीत्रादि झाळे. 
अदितीळा बारा आदित्य झाळे. यांचीं नांदॅ- 
घाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, 
विवस्वान, पपा, सबिता, तष्टा व विष्णु ही होत. 
या सर्बात धाकटा जो विष्णु, तो सवीपेक्षा 
पुणांनीं श्रेष्ट होता. प्रसिद्ध हिरण्यकशिपु हा 
देतीळा एकच मुलगा झाला. लाळा महात्मे 
असे पांच मुळगे झाळे, प्रऱ्हाद, संऱहाद, अनु- 
हाद, शथिंबि आणि बष्कळझ हीं तांची अनु- 
कमाने नांवे होत. विरोचन, कुंभ व नि- 
कुम हे प्रऱ्हादाचे ळाकविख्यात पुत्र. बि- 
रचनांचा प्रतापी पुत्न बाळ, आगि सर्वे- 
श्रव बाणासुर हा बळाचा पुत्र होय. हा महा- 
तंपत्तिभान बाणासुर, ज्याळा महाकाळ अर्ते म्ह- 
णतात यया श्रीरुद्धाचा महाभक्त होता. राजा, 
दनूचे चाळीस पुत्र सवेत्र विख्यात होते. ययां- 
पेकी महायशस्त्री राजा विप्रर्चित्त हा उ्यष्ट होता. 
इतर पुत्रांची नांबे-शंबर, नमु'चे, पुलाभा) अ- 
सेळामा, केशी, दु गय, अ१:शिठ्रा, अश्वशिग, 
ज्याला वीथवान, गगनमूर्धा, वेगवान झाणि कतु- 
मान अते म्हणत तो अश्वशकु, स्वमानु, अश्व, 
अश्वयति, बृषपर्बा, अजक, अश्वम्नाव, सूक्ष्म, 
महाबळवान अत्ता तुहुंड, इपुप तू, एकचक्र, बि” 
रूपाक्ष, महोदर, निचेद्र, विकुम, कुपट, कपट, 
त्याचप्रमाणे शरभ,शळभ, सूम, चंद्रमा, एकाक्ष, 
मृतय, वीर, प्रळंब व नरक, शत्ुतपन वाताची, 
शठ, गविष्ट, वनायु आणि दर्घाजव्ह राक्षस 
ही होत. राजा, ही दनूच्या वेशांतील श्रेष्ठ स- 
क्षसांची नांबें तुंडा सांगिवळो. या दानव्रेष्ठां- 
मर्ध्ये ज सू4 आणि चंद्रमा म्हणून सांगितले, ते 
देवांमधील सूर्थचंद्राहून मिज्ञ होत. राजा, द्या 
सवंत्र विश्रुत भसढेल्या दानववंशामधीळ शेव 
टभ*दहा दूनुपुब सत्यवान* आणि महादलिंठ्य 


१४६ 


म्हणून प्रसिद्ध असून, लया सर्वांचे पुत्रपौत्त असं- 
ख्यात होते; असो. 

चंद्रसूयाचा ग्रास करणारा राहु.तसेच सुचद्र, 
चंद्रहती ब चंद्रप्रमदेन हे सिंहिकेचे पुत्र होत. 
क्रोधेचे क्रूरस्वभावी असे पुत्रपोत्र अनंत होते 
यांतच क्रेधवश नांबाचा क्रूर व शत्रुडेता असा 
एक गण होता. विक्षर,बळ, वीर व ठृत्र हे अपु- 
रश्नेष्ट दनायूच मुलगे, विनारन, क्रोध, क्रेध 
शत्रु व कोघहंता हे महाबळी असुरत्रेष्ठ अते 
काळकेय होत. या असुरांचे उपाध्याय कषितुत 


श्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय १६. 


अरंबुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पणी, तिले त्तमा,अरुणा, 
रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुवाहु सुरता, 
सुरजा व सुप्रिया हीं या अप्सरांची नांवे होत. 
आतिबाहु, हाहा, हूहू व तुंबुरु हे चार गधवेत्रष्ट 
होत, अमृत, ब्राह्मण, गाई, गंघवे व अप्परा हा 
कपिठेचा वश्य असें पौराणिक म्हणतात. याप्रमाणें 
सवे भूतांची उत्पात्त विस्ताराने तुळा सांगितली. 
त्याचप्रमाणें गंधे, अप्सरा, भुजंग, सुपर्ण, रुद, 
मरुतू , गाई, जराझण यांची वशोत्यात्ते सांगितली. 
राजा, हें कथानक आयुष्य देणारे, पुण्य जोडणारे 


शुक्राचाये होत. यांस चार पुत्र असून ते असुर. ब घन्यता आणणारे असून ऐकण्यास मनोहर आहे 

याजक म्हणून प्रसिद्ध होते. यांत त्वष्टाघर, अत्रे हे सश्रनी सदेव भक्तिपूर्वक ऐकावे. हा महात्म 

आणि दुसरे दोघेजण भथकर कमे करणार अ१ पुरुपाचा वंश विस्त!रनियमानें देवब्राह्मणांजबळ 

होते. हे सव सूयीसारखे तैजस्त्री अणि ब्रह्मविद्या जा. पठन करील, हाळा पुत्प्रात्ि, अमूप संप- 

प्रबोण हाते. सिळाभ व कौर्तिळाभ होईळ, आणि ते| मेल्यावर 
याप्रमाणें, राजा, पुराणामध्ये ऐकळेळी बलवंत | ल्याला उत्तम गाते मिळेळ. 

देवांची ब देय़ांची उत्पात्त तुळा सागेतढी की 


यांची पुन: पगंतः बशासंताते सांगावी, तर ती अध्याय सहास्ष्टावा, 
गोष्ट अशक्य आहे. कारण ती अनंत आहे. पुनः, क आडी 
या संततीचे महत्त्वही फारसें नाहीं. , वंशवणेन, 


असो; राजा, ताक्ष्ये, अरिष्टनमि, गरुड, अरुण | बशंपायन सांगतात:--राजा, ब्रह्मदेवच 
आरुणि व * वारुणि हे बिनतापुत्र होत, मानसपुत्र सहा महाध प्रासिद्धच अहेत. आतां, 
शष, अनंत, वासुक, तक्षक, भुजंगम, कूर्म व कु स्थाणूचे परम तेजस्त्री असे जे अकरा पुत्र लांची 
लिक हे कट्टूपुत्र होत. भीमसेन, उप्रलेन, सुपणे, | नांवे एक:मगव्याध, सपे, निक्रेति, अगेकपाद, 
बरुण, गापाते, धृतराष्ट्र , सूयंबचा, सत्यवाक. आहिबुध्न्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर कपाळी, 
अकेपण, प्रयुत, भाम, प्रसिद्ध-सर्वज्ञ आणि मना | महायाति, स्थ णु व भगवान भब हे अकरा रुद्र होत 
निग्रही चित्ररथ, शाळिशरा, पजञन्य, कळि आणि ब्रह्मदेवाचे सहा मानसपुत्र तुळा मागें सांगितळे व 
नारद ६ दवगेघभ मुनपुत्र हात. आणखी एंक, मराचाऱची संततिही वणेन केली. वृहस्पाते, उ- 
अनबद्या, मनु, वश्या, असुरा, मागणाप्रया, अ तथ्य आणि संवत हे सवप्रसिद्ध आणि धूतन्रत 
रूपा, सुभगा व भासी ह्या प्राधेच्या कन्या होत. अते अगिरस्पुत्र होत. अत्रीळा पुष्कळ पुत्र असून 
तततंच सिद्ध, एर्ण, बाहू, महायशुस्वी परणायु, मरह्म- ते सव बेदवेत्ते, .सेद्व, आणि शातात्मे होते 
चारी, रतियुण, सुपर्ण, विश्वावघु, भानु व सुचंद्र बु&वंत पुळस्यापुसून' राक्षस, बानर, ।कैन्नरव 
हे प्राधेचे पुत्र होत. हा देवगंधवे वश झाळा, यक्ष झाळे. शाळभ, सिंह, किनर, व्याप्र, यक्ष 
आतां. पुण्यलक्षणी अप्सरांची उत्पात्ते एकः ( कक्ष £ऱअस्वळ?) व ढांडगे ही पुळहाची 
वाथ कर्यपापासून प्राचेळा संताते झाळी: संतति होय. क्रतूच पुत्र लाच्यासारखेच तपस्वी, 


संभवपर्व. ] 


सद्यत्रतपरायण आणि सूीबरोबर हिंडणारे असे 
असत. ब्रह्मदेवाच्या उजव्या अंगठ्य!तून महा- 
शांतव महातपस्त्री असा महाषि दक्ष झाळा; डाव्या 
अंगठ्यांतून दक्षाची भार्या उत्पन झाली. हिला 
दक्षापासून सर्वोगसुंदर अशा पन्नास कन्या 
झाल्या, पुत्र नाहीं असे पाहून दक्ष प्रजापतीनं या 
सवे कन्यांस पुत्रि ॥ा नात्याने वागाविळे; अ॥णे वयाने 
मोठा दिव्य विधि व समारंभ करून दहा कन्या 
घर्पास, सत्तार्वांस चंद्रास, ब तेरा करयपाळा 
दिल्या. कोति, लक्ष्मी, धृते, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा 

क्रिया बुद्धे, ज्ञा व माते ह्या धर्माच्या सहघ 

मेचारिणी होत. सारांश, धर्माकडे जाण्याची 
धर्मात प्रवेश करण्याचो-डी द्वारेच जणू काय त्र 

ह्मदेवानें निमीण केलीं अ'हत. चंद्र'च्या सत्तःवीस 
ह्ञिया महापतित्रता असून कालगणंनेमध्यें अ 

खंत उपयोगी आहेत. हों सत्तवीस नक्षत्रे होत 
र्कित्रा त्यांवरीळ अधिष्टठःञर्या देवता होत. ळोकयात्रा 
चाळविण्यासाठीं ह्या त्रिया नक्षत्रांबराबर असतात. 
ब्रह्मदेवाचा पुत्र दक्ष प्रजापति याच्या बसु नामक 
कन्येपासून धमोळा भाठ बघु झाळे. ते धर, परर, 


१ भादिपवे. 


१४७ 


श्रष्टत्व मिळतें. मनोहरेचे शिशिर, प्राण आणि 
र्मण हे पुत्र होत. ज्योति, ज्यांत आणि मुने हे 
आहाचे ब कार्तिकेय (घडानन) हा अश्नीचा पुत 
होय. षडाननाचे धाकटे बंधु म्हणजे श्ाख, वि- 
शाख आणि नेगमेय हे होत. करत्तिकांपासून अग्नीला 
झाडा म्हणून षडाननाळा का0केय ( कार्त- 
कस्बामी) म्हणतात. शिवा नामक मभार्येच्या उदरी 
अनिलाळा मनोजय व आर्धज्ञातगाते असे दोन 
पुत्र झाळे. देवळ हा प्रत्यूषाचा मुळगा. याळा 
क्षमाबान व मर्त'पी अते दोन पुत्र होते. सर्वे 
स्त्रयांमध्ये श्रेष्ठ, ब्रह्मेत्ती, योगिनी ब सर्वत्र स- 
चार करणारी अशी वृहस्यतीला बहीण होती. 
हिचें लय प्रभासाबरोब( झाळें. महानुभाव विश्वक- 
माहा सव शिस्पश्यास्रतेत्ता व शिश्पश्शाद्लात्पादक 
असून सव देवांचा वर्धकी ( सुतार ) होता. हाच 
देवांचे अळंकार व दिव्य विमाने सिद्ध करी. याले 
प्रसिद्ध केलेल्या शिल्यज्ञा गनेंच मनुष्यांचा निर्वोहू 
होतो, म्हणून य! अव्यय (अगाधकज्ञानी ) बि- 
श्वकम्यांची सर्वे ळोक मनोभावाने प्रजा कारेतात. 
सवे लोकांस सुख देणारा भगवान धर्म हा शुरारी 


सोम, अह, अनिल, अनल, प्र यूष आणि प्रभासहे हीऊन हर वाच्या दक्षिणस्तनांतून बाहेर 
होत. धर ज्ह्माशद्य व प्रत हे धूम्ेचे पुत, चंद्र हा पडला. त्याला तीन पुत्र होते. ते सव चित्ताकर्षी 
मन सेर्नाचा व श्वसन हाश्यासेचा पुत्र होय. तसेच आणि ळोकसंगक्षक होते. शाम, काम आणि इ हे 
रतेचा भह, आप्रि हा शांडिल्येचा, आणे प्रभातेचे तै तीन तेजश्वी पुत्र होत. कामाची खली राते, श- 
प्र्यूष आणि प्रेभास हे पुत्न होत, दगिण आणि मांची प्रत्षि आणि हर्षांची नंदा होय. यांच्या प- 
तत्व हधराविव ततका वतयवत्यापवाकाद राक्रमार्नेंच सवे जगतास आधार मिळतो. भरी- 


१ >. 
हा घु्ाचा पुत्र. सोमाचा वर्चा पुत्र होय. यानेच चीप'सून करप व कऱ्यपाप सून सवे देव 
दानव झाळे. सर्व ठोकांनें उत्पत्तिस्थान कर्यप 


अस्या यो जायते पुत्र: समे पुत्रो भवेदात ॥ क्रूष होय. अश्वस्तीचें रूप धारण करणारी त्वाष्री 
अर्थ--' ही अलंकार घातलेली कन्या मी तुला देतो; ही स्योची भायो हाय ह्या उद्रॉ द्व्य आश्चि- 
दिळा भाऊ नाहीत, | तस्मात्‌ ] हिड्ञा जा पुत्र होईल. . कुमार झाले. झदेतीला इंद्रादे बारा भादित्य 
तो मझा पुत्र होवो. * (तो त्क॑ मला द्यावा. ) अशा शाळे. त्यांतीळ धाकटा विष्णु हा संवश्रेष्ठ व ज- 
संकेतानं दिलेल्या कन्येत्व * पुश्रका म्हणतात. गदांधार झाला. याप्रमाणें आठ वसु, अरा 
२ अनंताचा-ननत्यस्थराचा-काठ पुत्र आहे ही कत्प- रुंद व बःरा आदिल भिळून एकतीत व दोन 
ना किती उत्तम आहे! अधरिनीकुमार मिळून तेहतीस देव झाले, आळा" 


१ अभातृकां प्रदास्यामे तुभ्यं कन्यामलकृताम्‌ । 


१४८ 


यांचा भन्वय, कुल, पक्ष इ'यादि सांगतो;ब त्यांचे 
गणही सांगतो. रुद्रांचा पक्ष निराळा व साध्य- 
मरुतांचा पक्ष निराळा. बसु व विश्वेदेव यांचा 
भार्गगगण होय. विनतापुत्र गरुड, बलवान अ- 
रुग आणि भगवान बृहस्पाते ह्यांचा भादित्यग- 
णांत भतभोव होतो. सर्वोपाधि, पु व सुध्चक हे 
अश्विनीकुमारांमर्ध्ये येतात. हे देवगण अनुक्रम 
तुळा सांगितले. यांचं कीतेन णपविघातक आहे. 
भगवान भूगु हे ब्रह्मदेवाचे हृदय फोडून बाहेर 


भ्रीमन्महाभारत, 


[ भध्याय १९. 


अद्यापिही आहेतच. राजा, असें पहा-दिवा ळाव- 
ळा म्हणजे घटादिकांच्या संबंधार्न जो अंघेर 
अमतो तो नाहीसा होतो ब घट स्फु'ण पावतो. 
अज्ञान नाश करणें हा घातृलाचा धर्म आणि 
घटस्फुरण करणें हा विधातृत्वाचा धर्म. घटस्फुर- 
ण झालें म्हणजे आनेदावाप्ति अथवा दुःखप्रात्ति 
होणे. हा मनु म्हणजे जीवाचा धर्मे. सारांश 
धाता, विधाता व मनु ही त्रिपुटी नित्य आहेच 
आहे. पक्मामध्ये राहणारी ( हृदयपद्मांत प्रकट हो- 


आले. भूमूचा पुत्र बिद्ठान कवि आणि त्याचा शुक्र णारी ) दिव्य लक्ष्मी ( विद्या ) ही यांची भगिनी 
ग्रह होय. ह्याळा त्रह्मदेवानें लोकमंरक्षणार्थ पज होय. हिळा चार मानसपुत्र झाळे. हे आकाशांत 
न्याचा ( दृष्टि, अवषेण ) व भयाभयांचा अधिपति संचार करणारे ब शाग्रगामी असत. झुक्राची 
केठा ब वीची हा मुतनांतरी हिंडत गन मुळगी ज्येष्ठा वरुणाळा दिळी, वळ व सुग ( दे- 
हा मोठा बुद्धिमान व योगाचाये होता. याळा दे 1. £ विक > 

द्याचे गुरु मिळाले. देवांचाही हा यतत्रत व ब्र बांस प्रिय असणारें पेय ) हीं म्येष्टेचा अपले 


त टी होत. असो; बल व सुरा यांचा संचार अत्यंत 
य. बैठे काड म पापा झाल्यामुळें उपभोगाची इच्छा करणाऱ्या प्रजां- 
1 नरे कत उसन हेडन अले्ंचा वहा 

८ अड, पुरू झाला, म्हणजे अधमीची प्रवृत्ते झाळी. अधमे- 


क ह 
बीं [21-31 ण्क >>. च रि भ 
तपस्वी, धमात्मा व यशस्वी असा एक सुत नि प्रवृत्त म्हणजे जीवांचा संहारसमय जवळ आण- 


म!ण केला. हा मातेची सुटका करावी म्ह |... _ त. 
य धे ळ ण ,» अधम ति य 
णून गभोतून ढवकर बाहर आढळा हाता. | णारे येत्रच होय. अधर्म ला निक्कति भा री मिळाढी, 
आणि गक्षस जन्मास येऊं ठागळे. निकर्तान्या उ- 


म्हणून याला" च्यवन असें नांव मिळाले, नवर पव रतान पात ह वहा | 
ह्या मनीषी व्हा आरुषी नांवःची कन्या मनसे दरी तीन घोर पुत्र उत्पन्न झाळे. हे नेहमी प'पकर्मो- 
> मर्ध्ये रत असत. भय, महाभय वमृत्युहे ते 


भार्यात्वाभाठी दिळी. तिचेपासून च्यवनाला 
षे झाळा. हा यशस्त्री और ऊर म्हणजे मांडा तीन घोर पुत्र होते. यांरकी मृत्यु हा सर्वेमक्षक 
फोडून*झाळा. बाळपणींच ओवे हा तेजस््री ब असल्यामुळें याळा भाया किंवा पुत्र काटी नव्हतें 
बीयशाळी असे. याचा पुत्र करचीक आणि पोत्र ताम्रा या नांवाच्या देवीळा काकी, स्येनी, भासी, 
जमदाभ्नि होय. जमदर्माळा चार महात्मे पुत्र होते. धतराषट्री व ग्रुकी अशा प्रासेद्द पंचकन्या झाल्या. 
यांतील कनिष्ठ पण युगांनी ज्येष्ठ असा परद्चु. काकीपासून उलु क.इ्येनीपासून स्येन पक्षी,मासीला 
रामं झाला. या मनोनिग्रही महात्म्याने शत्लात्रां- भास व गृप्न, भ्रनराष्ट्रीला हेस व कलहेस, भद्रेळा च- 
मध्ये नैपुण्य संपादन करून क्षत्रियांचा नाश कळा क्रत्राक आगि यशस्त्री. सदगुगी व सल्लुक्षणी ज्ुकी- 
हें ळोकरप्रासद्धच आहे. ओरवाळा ' जद ्ेप्रपुख डा घुक झाले. कोथाला तामसी नऊ कन्या झाल्या. 
शंभर पुत्र होते, व ह्यांसही हजारों पुत्र होऊन मृगी, मृगपंदा, हरी,"भद्रमना, मातंगी, शादूंडी, 
त्यांचा मोठाच विस्तार झाळा. ज्रह्मदवाचे घाता श्वता, सुराभे आणि सलक्षणी सुरसा द्या ला 
-व॒ विधाता नांवाचे दोन पुत्र होते. ते मनूसहृ नऊ कन्या होत. 1 


७ संभवपर्व. ] १ आदिपर्व. १४९ 


राजा, मृगीळा सर्वे मृग, मृगमंदेळा कक्ष, मान प्रथम सांगतो. विप्रचित्ति नांवाचा दानवश्रष्ठ 
( अस्वळ ) व समर, भद्रमनेळा ऐरावत, ( दवांचा हा मानवळोकी जरासंघ नांवाचा पराक्रमी राजा 
हत्ती ) हराळा हारे, वानः, तरस््री व गोळांगूळ, झाळा. दितिपुत्र हिरण्यकश्िपु हा येथें नरश्रेष्ठ 
शादूळीळा महाबळवंत सिंह, , व्यात्र ब द्वीप, शिक्धुपाळ झाळा. प्रम्हादानुज संऱ्हाद हा सार- 
मातेगीळा मातंग, श्वतळा शौप्रगामी श्वताख्य ध्यकमैनिपुण शल्य, तेजस्वी अनुऱ्हाद (प्रऱ्हादाचा 
दिग्गज, आणि सुरभीळा रोहिणी ब गंधर्वा या कनिष्ठ बघु ) हा धृटेतु, नरपति शिबि दैथ हा 
कन्या, अशी प्रजात्पात्ति झाळी. अनला व विमळा दम राजा, बाष्कळ नामक असुरत्रष्ठ हा भगदत्त ना- 
या मुळींशिवाय रोहिणीपासून गाई व गंधर्बी मक वरपुरूप, आणि अयःशिरा, अश्वशिरा, 
पासून अश्व झाळे. अनळेपासून ताडमाडादे अशवःरकु, गगनमूधा आणि वेगबान्‌ हे पांच 
सात पिडफळ नामक वृक्ष झाळे. अनंळची मु. महाबली दैल्यपाति होते, ते राजे केकेयश्रष्ठ होत, 
लगी झुक्री. कंक हा क्रोधकन्या जी सुरसा तिचा कतुभान्‌ नामक प्रतापी राक्षस हा उग्र कर्म 
मुळगा होय. अरुगाळा व श्‍ंयेनीळा संपाति व करणारा अमितोजा नृप झाळा. स्तर्भानु नांवाचा 
बळवंत जटा!यु हे पुत्र झाळे. सुरसेळा नाग व क- पराक्रमी दानव पृथ्वीवर उभ्रसेन नांवाचा उप्र 


द्ूळा सर्प झाळे. विनतेळा गरुड व अरुग असे 
प्रातिद्ध पुत्र झाळे. याप्रमाणे, राजा, श्रेष्ठ भूतांचा 
उद्भव कसा झाळा तें तुला सांगितळे. ह्याचे श्रतरण 
भक्तिपूर्वक केडें असतां पापनिदत्त होऊन येथें 
सर्वेज्ञता व शेवटॉ उत्तम गति मिळेळ. 


०.५८८५/५८०५८५५/८८- 


अध्याय सईुसष्टावा, 
ऱ्य ० र नन 
अंशावतरण, 

जनमेजय विचारतो:--भगवन्‌! दवे, दावन, 
गंधवे, उरग, राक्षस, सिंह, व्याघ्र मृग, सर्व, 
पक्षी ह्या सर्व योनीमधीळ किथेक प्राण्यांस मनु 
ष्यजन्म मिळाळा तो वृत्तांत, व या सवाचे प्रे 
वृत्तीतीळ जन्म व करम हीं कसळीं होती ती मळा 
कुपा करून सांगावी. 

वैशंपायन सांगतात:-राजा,स्तर्गामध्ये राहणा. 
ऱ्या दानवांस मनुष्ययेरनीत जन्म झाळा तें वते 
१ झाखा नसून शेंड्यांशा फळें येणारी झाळे:-- 
खजूरतालहिंतालो ताळ खमुरिकी तथा । 
गुवाका नारिकेलश्व सप्त पेंडफला द्रमा: ॥ 


अर्थ--खजूर, ताड, माड, भरळीमाड, लहानखजूर, 


शिंदे आगि नारळ हे सात  पिंडफल व्रक्ष होत, 


राजा झाला. अश्व नामक राक्षस अशोक नांवाचा 
समरविजयी राजा झाळा. अश्वपति असुर हा- 
इक्य राजा झाळा. वृषपव्योळा दीघंप्रज्ञ नांवा- 
चा राजा व्हावे लागळे अजक हा दृषपन्याचा 
घाकटा भाऊ, तो शाल्व नामक राजा झाला. 
अश्वप्रीव बळाढ्य राक्षस पृथ्वीवर रोचमान्‌ 
नामक राजा झाळा. सूक्ष्म हा बृहद्रथ, तुुंड हा 
सेनाबिंदु, बळिष्ठ इपुगत्‌ हा महापराक्रमी 
नम्नजितू, एकचक्र हा प्रतिविध्य, "विचित्र योद्धा 
करूपाक्ष हा चित्रधर्भा, शत्रुविघाती' हर हा 
सुबाहू, शत्रूची धूळेंधाळ करणारा अहर हा 
राजा बाल्हीक, चंद्रभुखी "निचंद्र हा मुंजकेश, 
महाबुद्धेमान निकुम हा महाराज देवा- 
विप, शरभ हा पोरव नामक राजर्षि, 
कुपर हा सुपाश्वे, कपट हरा तेजस्वी पार्वतेय, दुसरा 
शळभ हा प्रऱ्हादत्तज्ञक बाल्ह|कराज, चंद्रासारखा 
तेजस्त्री चंद्र दैत्य हा कांबोजपाति चंद्रवर्म, अर्क हा 
क्रषिक राजरबे, मृतया हा.पश्चिम नूपक, तेजस्थरी 
गरिष्ठ हा दुमसेन, मयूर हा विश्व, सुपण ( घा- 
कटा भाऊ ) हा काळकोते, अतुरत्रेष्ट चंद्रहंता 
हा शुनक राजाषे, चद्रविनाशन हा जानकि, दोघे- 
जिव्ह हा काशिराज, व सूर्यचंद्रांचा प्रास करणु र 


१५० श्रीमन्महा भारत. [ अध्याय १७. 


सिहिकासुत म्रह ( राहु ) हा क्राथराजा झाळा. ख्य अधिपति होय. विश्वविख्यात देवार्षि जो बृहस्प- 
दनायूडा चार मुळगे. ह्यांपैकी पहिळा विक्षर ति, य्याच्या अंशाने द्रोणाचाये. हे अयोनिप्तभव 
हा वसुभित्र व दूसरा बळ पांडय षष्ट्राधिप झाला. असून भारद्वाजकुळांत जन्म पावळे. हे सवे 
वोर राक्षत्त पौडूमात्स्पक राजा, वृत्र सुर मणि- धनुधाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ, शात्रार्रपेडित, महाकारति- 
मान्‌ नामक राजा, द्याचा धाकटा भाऊ क्रोध- मान व मह'तजस्वी असत ज्याप्रमाणें हे घनुतरंदांत 
हृंता हा दड राजा व क्रेधबर्धन हा देडधार निष्णात होते, तंततच वेदविद्येवध्येंही पटाईत 
राजा झाला. कालेयांच्या पुत्रांपैहडीं अठ मुलगे असत. ह्यांचें कमे अलौकिक म्हणून हे श्रेष्ठ व 
सिंहासारखे राजे मनुष्पळाकांत अवतरळे. पहिळा कुलभूषण झाळे. महादेव, अंतफ ब कामक्रोध 
पुत्र मगध देशांत जयस्सेन नामक राजा, दुसरा हे सवे एकत्र होऊन अश्वत्थामारूपाने अवतरले. 
हरिहयोपम॑ हा अपराजित, तिसरा तेजस व महा- कमळनेत्र अश्वःथामा महापर'क्रपी, व शत्रवगीस 
भायावी तो महापराक्रमी निषदाधियाते, चौथः भव देणारा वार होता. आठ वसु सांगितले, ते सवे 
भ्रागिमान राजपिश्रेष्ट, पांचवा प्रवरासुर तो प्रसिद्ध वतिष्टाच्या शायाने ब इंद्राच्या भज्ञने शंतनु 
महोजा, व सहावा मतिम नहा अमीरु नामक राज राजाळा गंगेच्या उदरी अष्टपुत्ररूपानें प्रकट 
पिंवर झाळा, समुद्रवळयाकित पृथ्वीवर प्रसिद्ध झाळे. यांतील कनिष्ट मीष्माचाय होत.हे कुरुकुठाला 
असून धर्मोर्धिवर्वे जाणणारा सपुद्रभेन हा साह्य देणारे, वततू तपूर्ण, मांतिमान, वेदशाखप्र- 
सातवा पुत्र, आणि आठवापुत्र हा सर्वे प्राणिमा वीण, व शत्रुम भय दणार भते होते. ह्यांचा पराक्रम 
त्राच्या हिताविषया तत्पर अमणारा वृडन मक धम [इतका तेजस्वी होता को, नि:क्षत्रिय पृथ्वी कर- 
तमा राजा झाळा. महाबळ कु राक्षस सुवगपर्व- णाऱ्या जामदग्न्य परशुगाजरोबर युद्ध करून 
ताप्रमाणे तेजस्त्री पावेतय राजा क्रथनातुर हा यांनीं आपल्या * शत््राखरने पुण्याने भारीवरामास 
स्‌यो्ष्‌ राजा, व सूर्य सुर हा बाल्हीकांमध्ये दरद ' पराजत केलें रुद्रगग्ंतून कृपाचार्य ब्रह्म षे 
नामक छुपाधिपति झाला. क्रोधवश म्हणून जो झाळे. यांची उत्पत्ति भळौकिक आहे. असिमर्दन 


तुदा गण सांगिंवळा, त्यांतून या पृथ्वीवर अनेक 
शूर राज निर्माण झाले. मद्र ह, कणेवेष्ट, सिद्धार्थ, 
कटक, सुर्वर, सुजाहु, बाल्हीक मावर, क्रथ, 
बिचित्र तुरथ.नळ व चीरवास ताजा हेते होत. देत- 
वक्‍्त्रवै दुर्जय हे रकमी व जनमेजय झ्'ळे. आषाढ 
वायुवेग, भूरेतेज्ञा, एकलव्य. सुमित्र बाटधान, 
गोमुख, कारूषक राजे, क्षेमधू त, श्र॒नायु, उद्दंह, 
वृहम्सन, क्षेम, उग्रतीर्थ, कुहर, इश्वर 
नामक व मतिमान नामक कळंगाधिपति हे 
सर्व राजे क्रेधवशश नामक गर्णांतीळ राक्षसांचे अव 
तार झाले. हे सव राज उदार, कीतिवान च बळ. 
वान्‌ हेति. काढनेमि नामक बलिष्ट दानव उग्रसेन- 
पुत्र कपत झाळा. हा मोठा बडवान होता. राजा, 
इुझणमाणे तेजस्वी देवकराजा गंधर्वळोकांतीळ,मु- 


करणारा द्वाएर हा शर्कुन नाम* महास्थी राजा 
झाला, वृष्गकुळभूष्रण स्याप्रेय सात्या हा 
मरुद्रगांप सून अवतरळा, शास्त्रास्रांमध्ये भ्रष्ट द्रपद 
राजाव अद्वितीय पर'क्रपी कृतत्रमी तय हे मरुट्रणां- 
पासूनच झाळे. परगाष्ट्र'ा संताप देणारा विराट 
राजा हाही मरुद्रणांचाच अंशु होय. अधिष्ठेचा पुत्र 
व गंधवपति जो हेस तो कुर्बेश वृद्वंगत 
करणारा 'ृतराष्टर राजा झाला. हा कृष्णद्रैपा- 
यनांचा पुत्र होता. हा तेजस्वी आजानुबा हु 
होता, गण आईच्या दोषार्ने व कषींच्या शापाने 
भअंघ झाळा; म्हणून आळा प्रज्ञाचक्ष भसे 
म्हणत, कुषीच्याबरोबर संगत होतांना याच्या 
आईने, कीचे तेज सहन हंईंना वणून डोळे 
झांकिळे होते, लयामुळें कषिकोप झाल्या'चा हा परि- 


७ संभवपव. ] 


णाम झाला! ताचा धाकटा बंधु पांडु हा होय. 
हा ओज, तेज यांनी युक्त असून, सत्यधमेप्रिय 
व विश्युद्धाचरणी होता. बिदुर, हा अत्रि 
पुत्र होय. हा अल्यंत उदार मनाचा, वैश 
भूषण व मातापितरांस धन्यत्व देणारा असून 
बुद्धिवतांमध्ये मह्रष्ठ होता. दुर्बु द्दे, दुमाते व 
कौर्वकुलकळंक दुर्योधन हा कळीचा अंश होय. 
याने स्व्राचरणाने सर्व जगाचा द्वेष संपादन केळा, 
व सवाचा घात करणारें वेर प्रज्वाडित करून 
यच्चाबत्‌ भूतांचा संहार केला ! दुःशासनादि सर्व 
यांचे भाऊ पोळस्त्यांचे अंश होते. यांनी दुयौध 
नास साहार्य़ केळे. 

राजा जनमेजय विचारितो:-भगवन्‌ , आपण 
धृतराष्ट्राचे जे शंभर पुत्र सांतितळे, ह्या सवाची 
नांबे क्रमशः मळा सांगा. 

वैशंपायन म्हणाळे:---राजा, ऐक धरृतराष्ट्राचा 
युयुत्सु नामक वैऱ्यापुत्र होता, तो एकशेएकावा 
होय. दुग्रीघन, युयु सु, दुःशासन, दुःसह, दुःशल, 
दुर्मुख, पर, बिविशाते, विकर्ण, जक्ष्संघ, सुळोचन, 
बिंद, अनुबिंद, दुभषेष, सुजाहु, दुष्प्रधषेण, दु्भ 
षैण, दुमुंख, दुष्कणे, कणे,ंचेत्र, उपचित्र, चित्रःक्ष, 
चारु, चित्रांगद, दुमद, दुष्महष, विवि'सु, विकट, 
सम, ऊणेनाभ, पद्मनाभ, नद, उपनंदक, सेना 
पति, सुषण, कुंडोदर, महोदर, चित्रबःहु. चित्रव- 
मा, सुवा, दु'वरोचन, अयोब हु, महाबादु, चित्र- 
चाप, सुकुंडळ, ्भ.मवेग, भीमबळ, बलाको, भीम. 
विक्रम, उग्रायुध, भ्ञीमशर, कनकार्‍यु, दढायुध, 
दृढवमा, दढक्षत्र, सोमको/ते, अनूदर, जरासंध, 
दृढसंध, सद्मसंघ, सहस्नवाकू, उप्रश्नवा, उप्रसेन, 
क्षममू'त, अपराजित, पाडतक, विशाळाक्ष, दुरा 
धन, दढहस्त, सुइस्त, वातवेग] सुवर्चा, 'भादियय- 
केतु, बव्हाशी, नागदत्त,, भनुयःयी, कवची, 
निषगी, दडी, दडधार, धनुग्रह, उप्र, भीमरथ, 
वीर, वीरब्हु अडाळुप, अभय, रोबकपी, दढरथ, 
भनाधृष्य, कुंडभेदी, बरिरावी, दौर्घळोचन, दीर्घ- 


१ आदिपवे. 


१५१ 


बाहु, महाबाहुव्यूढे रु, कनकांगद, कुंडज व चित्रक 
8 अनुक्रमें शंभर, दुःराळा सुगी व बेश्य़ापुत्र 
युयु"्सुहा एकशेएकाबा होय. हे सर्व अतिरथी होते 
म्हणजे युद्धकळानिपुण असून शूर, वेदशास्र- 
संपन्न, विद्व'न्‌ व.कुळीन होते. सवीची अनुरूप 
स्त्रियांशी ढटम्नें झालीं होतीं. योग्य समर्यी (ती 
उपवर झाल्यावर ) शकुनीच्या संमतीने दुःशळे- 
चा विवाह तिंधुराजा जयद्रथ याच्याशी केला. 

जनमेजया, राजा युविष्टिर हा धमाचा अंश, 
व नयनमनोहर वायूचा भेंड भाम, इंद्रांचा अजु- 
न व आश्विककुमारांपासून सर्वोगसुंदर नकुळ 
सहदेव झाळे. सामपुत्र वची हा महाप्रतापी व 
कौतिंवान अभिमन्य झाढा. हा अजुनाचा पुत्र 
होय. अभिपन्यूच्या अवताराची कथा अशी आहे: 
पृथ्वीवर अअतार घेण्याची देवसभेत गोष्ट निघा- 
ली, तेव्हां सोमानें सांगितळें की, “ देवाचें कार्य 
करणें व असुरांचा वध करणें हें इष्टच भाहे. 
तथापि माझा मुलगा माझ्या प्राणांहूनही मळा . 
प्रिय असल्यामुळें मी त्याला पृथ्वीवर पाठवीत 
नाही. फार दिवस तो तेथे रहावयाचा नाही हें 
जर संमत असेल, तर तुमच्यासाठी मी सोळा वषें 
पर्यंत याचा वियोग सहन करान. श्रीनारायण- 
सखा जो इंद्रपुत्र प्रतापी अजुन, ह्याच्या उदरी 
अभिमन्यु नांवाने हा महारथी अवतार घेईळ. 
याळा सोळांवें वर्षे ळागळे म्हणजे, वीरसंहारक जो 
कोरवपांडबांचा संग्राम होईल, त्यांत हा अभिमन्यु 
एके दिवशीं श्रीकृष्णाजुंनांन्यातिरिक्त अभेद्य 
चक्रव्यहामर्ध्ये शिरेल: तेथ घनघोर संग्राम 
होईळ, अणि माझा मुळगा सवे शात्रेचा पराभव 
करीळ; इतकेंच नव्हे, तर हजारों महारव्यांचा 
रणकंदनामध्यें “संहार कराळ. ह्या दिवशीं हा 
महावीर दोन प्रहरांम्ध्ये शत्रुसन्याचा एकचतुर्थाश 
यमराजपुरीळा पाठबीळ ! नंतर अनेक महात्रीर 
एकत्र जमून माझ्या एकद्या बाळावर पडतील, 
आणि सयात्ताच्या वेळीं मुझा मुलगा वतर 


१५२ 


असवा एक पुत्र गर्भस्थ ठेऊन माझ्या ळोकाप्रत 
येईळ. अस्तंगत होणारं भारतकुठ केवळ या 
मुलाच्या पुत्रद्वारानें मात्र पुनः उदयास येईल. हें 
संमत असेळ तर मी आपला मुलगा देतों. ” 


भ्रीमन्महाभारत. 


| अष्याय ९७. 


ज्या देवतेचे आराधन करशाळि, त ती देवता 
प्रस्न होऊन तिच्या प्रसादाने तुळा पुत्रप्राप्ि 
होईळ./ असे बे.ळून दुर्वीसांची सत्रार! निघून गेळी! 

असो; इकडे पृथळा ' हा काय चमत्कार आहे! 


राजा, हें ऐकून देवांनी ' तथास्तु ' म्हणून आ- हें पाहण्याची पोरपणामुळें इ*्छा झाळी, ब तिनें 


पली अनुमति प्रकट केळी, व सोमगजाची पूजा 
केली. याप्रमाणें तश्या पितामहाचें अवतरण तुला 
सांगितळें. महारथी धृष्टयुम्त हा अम्नीचा भाग 
होता. शिखंडी हा राक्षसाचा अंश असून प्रथमत: 
क्लारूपानें जन्मास आढा. द्रोपदीचे पांच पुत्र 
हे. विश्वेदेवगणांचे अंश आहेत. प्रातिविध्य, 
सुतसोम, श्रृतकाति, नकुडपुत्र शतानीक आणि 
श्रुतसन ६ पांडवपुत्रांची नांवे आहेत. 

राजा, वसुदेवाचा पिता शूर नामक यादवाधे 
पति होता. त्याळा पृथा नांबाची अद्वेतीय रूप 
सुंदरी कन्या होती. या शूराचा अतिभ'ऊ कुंति 
भोज नांवाचा राजा होता. ह्याळा अपत्य नव्हते; 
तेव्हां ' माझ्या अपल्यांवेकी पहिळें मूळ मी तुळा 
देईन ' अर्से प्रतापी शूराने कुंतिमोजास पूऑच 
कधी' वचन दिळें होतें. पुढें पथा हा. शूराळा 
पहिळी मुलगी, झाढ!. तंव्हा कुंतिमोजावर अनुप्रह 
करण्यासाठी त्या सत्यसंघ शुरानें आपली ज्येष्ट 
मुळगी कुंतिभोजाला दत्तक दिडी. पुढे ह. 
मुलगा मोठी झाढी, तसें कुंतिभोजाने तिळा 
मराह्णा, अतिथी यांची सेवा करण्याचें काम 
दिळें; व तिनंही ही खडतर त्रःहमणसेवा मोठ्या 
आदराने व काळजीपूर्वक केळी. एकदा मोठे 
कडकडीत, तामर्सा परतु स्वच्छाचरणाचे व महा 
धामिक दुर्वीस क्राषे तेथे आले. त्यांचें मन प्रथेने 


एक मंत्र म्हणून सूर्याचे आहृन केलें. ब्र'झषणाचा 
आशीर्वाद तो ! तो काय व्यथ होणार ! प्रकाशकारी 
सूर्य तत्काल खाडी येऊन त्यानें त्या विमळकी/त 
कुंतीच्या कन्यकावस्थेतच तिच्या ठिकाणी गर्भ- 
स्थापना केल्यानंतर, सर्वशस्त्रघराम्रणी असा पुत्र 
ती प्रसवली. हा जन्मतःच सतेज व कवचकुडलां- 
सहित जन्मास आळा. सूयोप्रमाणे तेजत्वी व 
सर्वांगसुंदर असा हा मुळगा लोकळजेमुळें व 
कुळभीर्तीमुळें तिळा लपवावा ढागळा. अथोतच, 
यशस्त्री व पुढें महायोद्धा होणारा तो मुड्गा को- 
मार अकस्थेंत झाळा म्हणून त्यार्चे तिर्न नदीत 
उत्सर्जन केळे ! तो पुढें एका सारथ्याळा सांपडला, 
ब लार्ने आपल्या राधा नामक बायकोस * हा 
तुझा मुळगा असतें समज ' असें म्हणून दिला. 
हा बळवान मुलगावाढत गेळा, तसा क्षात्रविद्यत 
उत्तम निष्णात व सांगवेर्दामध्य प्रवीण झाळा. 
याचें नांब ' वसुषेण  अर्से भाईबापांनी ठेविळें 
होते, बेदांगांचा जप करात असतां “ कोणाही 
ब्र हमणानें काय वाटेळ तें मागितळें तरी ते त्यास 
द्यावयाचें ' अर्से याचें उदार त्रत असे. अतो. 
राजा, एकदा याचा जप चाळला भत्ततां तेथें 
देवेंद्र ब्राह्मणाचे रूप धारण करून भाळा, व 
आपल्या पुत्राचे (अजुनाचे) हित करावें या बुद्धीने 
द्या जगत्पोषक देवान कर्णापार्शा ' तुझी अंगभूत 


मोठ्या काळजीने संभाळून त्यांची सेवा एकानेष्ठ कवचकुंडळें दे, अशी याञ्चा केली. तेव्हां 
मनानें इतकी उत्तम केळी की,' ती महातामसी ती कवच कुंडळें तोडून व सोळून काढून कर्णाने 
ब्राह्मणमू'ते सवोत्मना प्रसनन होऊन तिने पुथेळा ह्या ढोंगी ब्राह्मणास दिली. तेव्हां इंद्राळा मोठे 
यथाबिधीनें काहीं मंत्र दिळे, आणि 'तुजवर आश्चर्ये वाटळें, आणि प्रसनञ होऊन त्याने हाळा 
प्रसन्न आहें, तुझें कल्याण होईळ ! असा आझी. एक ' शाक्त दिली आगि सांगितळें की, ' देव, 

-दिळा, ते पुन: व्हणाळे, “ या मंत्रानें *ज्या असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, थ्व सर्प इद्यादि 


७ संभवपबे. ] १ भादिप. १५१ 


कोणावरहा ही शक्ति फेकळीस तर तो तत्काळ मरून ष्य वाढवणारं ब विजय करणारें आहे. हें सर्वोनी 
जाइईळ. ! अस म्हणून इंद्र अंतघोन पावला. या ऐकावे. हे देवादिकांचे अंश्ावतरण ऐकिळें असतां, 
त्याच्या[कवचकुंडळें कतेन करून देण्याच्या ] कृत्या - त्याचे उदयास्त कसे होतात, यांचें ज्ञान झाल्या- 
च्या यागाब या दवसापासून त्याला 'बकतन कण सुळ सकटकाला&8| मनुष्यांच अवस्तान खचत नाह, 


असं नांव प्राप्त झाळ॑. जन्मतःच कवचासह अवती | 


झाळेळा हा कण कुंवीचा पहिला मुळगा होय. 
हा वार सारश्य़ांच्या कुळांत वाढळा. हा नरवरस्रष्ट, 
सव शस्त्रास्री योद्धथांचा अग्रणी, दुर्याधनाचा मित्र, 
मसलतगार, प्रधान, व शत्रुविध्वेसक अद्वितीय कणे 
सूयीश होय. 

राजा, सनातन देवाधिदेव जो नारायण, त्याचा 
प्रतापी वासुदेव हा भंश होय.शषाचा अंश महाबळी 
बळदेव, व सनत्कुमाराचा भंश महार्वाशाली प्र्युम़़ 
होय. याचप्रमाणं, वसुदवकुलाला भूषेत करणारे 
आणखी ज मनुष्यश्रेष्ठ होत, तेही देवांचेच अंश 
होते. भप्सरांचा गण सांगितला त्यांच्या अंशां- 
पासून इंद्राक्ञेनं सोळा सहस्र देश होऊन लया श्री- 
कृष्णाच्या स्रिया द्वापरयुगांत झाल्या. श्रीकृष्णाची 
पट्टराणी भीष्मककन्या साध्वी रुकिकणी हो ढक्ष्मीचा 
अंश होती. यज्ञवेदीवर जन्मास अलिली आुद्धसच्या 
द्रौपदी ही. शत्वांचा अंश होय. द्रोपदी फार 
कृश नव्हे, फार लट नव्हे अशी असे. 
तिच्या भंगास कमलांचा सुवास असे. कमला- 
प्रमाणे डोळ, सिंहाचा कटि व भंगासारखे केश 
असणारी द्वोपदी सवेलक्षणसंपन्न असून वेटू्य 
मण्यासारखी तेजस्वी अस. हां भापल्या पंच 
प्तीर्चे मनाधारण करण्यांत कुशळ होती. सिद्धि 

धृति यांच्या अंश्ांपासून कुंती व माद्री झाल्या. 
मताच्या अंशाने सुबलकन्या गांधारी झाळी, 

याप्रमाणें राजा, देव, असुर, गंधवे, अप्सरा 


| आध्याय अडुपष्टावा. 


दुप्येतवशन, 
जनमेजय विचारतो:---भगवन्‌ , दे दिजभ्र्ट ! 
आपण मठा या बिप्रमंडळीच्यासह दवदानबगंघवा- 
प्सरादिकांचे भश्शावतरण कृपा करून सांगितळे, 
ते ऐकून मी घन्य झाळो. आतों पुनः अशी इच्छा 
आहे की, कुखेशाची उत्पत्ति प्रथमपासून ऐकावी. 
आपण मला हा वृत्तांत कृपा करून सांगावा. 
वशंपायन म्हणतात:--राजा ! ऐक: पारव- 
कुळांचा भादिस्थापक्ष दृष्यंत नांवाचा वीर्थश्या- 
ळी राजा होता. हा समुद्रापर्यत चाऱ्ही दिशांस 
पसरढेल्या सवे पूर्थ्वांचे परिपालन करीत असे. 
पृथ्वीच्या चारही भागांचा हा उपभोग घई, व तसं- 
च समुद्राच्या कांठी असेलल्या देशांबरही या 
समरविजयी राजाचे स्तामेत्व अस- हा शत्रुविना- 
शक राजा ब्राह्मणादि चार वणे जथे राहतात त्या 
समुद्रगामी प्रदेशावर म्हणजे म्ढेछ ळाकांचे देशां- 
च्या सासेपर्यंतच्या प्रदशावर, प्रशुत्वाने राज्य करी. 
हा राजा राज्य करीत अस्ता, वणसंकर करणार, 
पिकर्म अगर पृथ्वीचा छळ करून तिच्यापासून फ- 
ढप्रातते इच्छिणार(खाणीरचं काम करणार)व पापकर्म 
करणांरेळोक मुळींच नमत. प्रजेची घमगावर उत्तम 
प्रकारची निष्टा असल्यामुळें या राजाच्या कारकी- 
दात प्रजेळा घम आणि अर्थ यांची प्राति सहज 


राक्षस यांचें अंशाबतरण भूलोकी कसे झाळे, हाई. सारांश, घुम।वर निष्ठा असली म्हणज प्रप- 
कोणकोणते युद्धोन्मक्त राज साळे, यादवकुळांत च साधून परमार्थाचा लाभ सहज होतो. ला 
कोण झाळे, व जराह्मणादि चार बणांत कोणाचे ' वेळी चोरांचे अथवा क्षयरेचें किंबा रोगांचे भय 
कोण अंशकभषाग होते, ते तुळा सांगेतळें. हे बिलकूळ नव्हते. खथमोवर पूण निष्ठा ब देव- 


अंशावतरण पन्यप्रद, यशस्वी, पत्र देणार, जायु- संबझी कभ वरात असता यज्ञयागादकां च चळ 
२९०७ 


१५४ 


कर्त्यांचा प्रण निष्कामीपणा या राजाच्या अमदा- 
नौंत सर्वाशांनीं दृष्टीस पड; कारण सववत्र भय 
शून्यता झाळेळी होती. प्जेन्य योग्यकाळीं वर्षे 
आणि धान्येंही उत्तम रसवत होत. प्रथ्वीवर सवे 
प्रकारची रत्ने ब सवे प्रकारचे पशु असत. ब्राह्मण 
हे अपल्या धर्मामध्ये गढून गेलेल असत म्हणजे 
स्वकरमनिष्ट असत. असत्य भाषण त्यांस स्त्रमांतही 
विदित नसे. राजा दुष्यंताचा प्रताप अदभुत ब 
शरीर वज्ञासारखें टढ असे. हा तरुण राजा 
पाहिळा असतां असे वाटे कीं, आपल्या दोर्देडांबर 
सगळ्या वृक्षसृष्टीसकट मदर पवेत घेऊन हा 
ळीळेनं सहज निवून जाईल ! 

असो; चारही प्रकारच्या गदायुद्वामध्यें व शस्त्रवि- 
देमध्यें हा प्रबोण असे. गदा फेकणे, मारणे, दस्याने 
ढोंसरणे आणि स्वसंरक्षणार्थ खतांभाबती फिराविणें 
ह्या चारी रीति त्यास पूर्ण अवगत होय़ा. हत्तीवर 
अथवा घोड्यावर बसण्यांत याची मांड बिनतोड 
होती. हा राजा बळाने विष्णूसारखा, तेजाने 
सूयोसारखा, शांतीमध्ये व म्यादापरिपाळनांत 
समुद्रासारखा, आणि सहनशीलतेमध्यें पृथ्वीसा- 
रखा होता. हा राजा लोकाप्रय असल्या कारणानें 
याच्यावर लोकांची निष्टा असे. याच्या राज्यांतीळ 
सवे ढोक व सवे नगरे आनंदित असत. पुनः, 
हा सद्धमप्रवतक अघल्यामुळें लोकांस घ्ममागाने 
मात्र जाण्याची प्रेरणा वारंवार करी, व ढाकांसही 
या राजाचें शासन उनतिकारक आहे, असे बाटे; 
आणि वस्तुस्थितिहा तशीच होती. 


अध्याय एकृणसच्तरावा. 
दुप्यंताची मृगया. 
जनमेजय विचारतो:--महाराज ! हे तत्वज्ञ: 
प्रेष्ठ ! बुद्धिमान भरताची उत्पत्ति कशी झाली, 
त्याचें चारेत्र काय, आणे शकुंतळेच्या उत्पत्तीचा 
हटत काय, हे ऐेकूण्याची मळा इच्छा आहे. 


श्रीमन्महाभारत. 


| भ्नध्याय ९९. 


याचप्रमाणे, वीर दुष्येताळा शकुंतळा कशी प्राप्त 
झाळा, व दुष्येताची ही हकीकत सविस्तर कशी 
काःय आहे, तेंही मला कृपा करून सांगावें. 
वैशंपायन सांगतात:--राजा, ऐक. एकदा 
हा चतुरंग सेनेचा खामी आजानुबाहु राजा 
दुष्यंत हजारी हत्ती व घोडे बरोबर घऊन एका 
मोठ्या धोर अरण्यांत गेळा. ल्गच्या बरोबर 
अत्यंत रमणीय असा चतुरंग सेनासभार चाढला 
होता. स्वारांच्या मार्गे व पुढें हजारो योद्धे चाळत 
होते. कोणी खड्‌ग घेतळेले, कोर्ण शक्ति घेत- 
लेले वीर, याचप्रमाणें गदा, मुसळ, प्रास, तोमर 
इत्यादि शक्षें धारण केलेळे योद्धे मोठ्या समारं- 
भानें चाळळे होते. हें समुद्रप्राय सन्य चाळलें 
असतां योद्धयांचा सिंहनाद, शंख, दुंदुभि 
यांचे कानठळ्या बसविणांरे युद्धप्रेरक भयंकर 
शब्द, स्थांचा घडघटाट, पवतप्राय अशा गजव- 
रांचें ओरडणे, घोड्यांचे खिकाळणे, अनेक 
तर्‍हेच्या युद्धप्रसाधनांनों सञ्ज झाळल्या विचित्र 
शस्त्रधारी बीरांचे दड थोपटणे, व युद्धांतीळ ' हर- 
हर महादेव ' यासारख्या सांकेतिक गर्जना, या 
सवांच्या योगाने, स्वारी निघाली असतां मोठा 
कलकळ शब्द झाळा ! हा रणगंभीर शब्द ऐकून 
आपापल्या मोठमोठ्या प्रासाटांच्या गच्चांवर त्रि” 
यांचे थवेचे थवे स्वारी पाहण्यासाठी जमले. 
त्यांनीं राजशोभाविभृ(पित दुष्पंताला--या शूर 
आणि स्वतांची व स्वतांच्या राष्ट्रांची कौत 
बाढबिणाऱ्या इंद्रतल्य शत्रासिहाळा-मोठा। प्रेमानें 
पाहिळे.' हा पुरुषव्याप्र, हा वससारखा पराक्रमी, 
याच्या बाहुबलाशी गांठ पडळी असतां शत्रु नाहीं- 
तस होतात' इत्यादि प्रकाराने प्रमपूवेक व अभिमान- 
पुरसर'त्या स्रिया आपल्या राजाची स्ताति करीत 
होत्या, व राजाच्या ,मस्तकावर पुष्पवृ,्ट करीत 
होत्या. स्तुति ऐकून व पूजा पाहून राजास मोठा 
संतोष झाळा. स्वारी निघण्याचे बेळीं बराह्मण- 
ब्रेष्ठांनी राजास मंगळकारक आशीवाद देऊन 


७ संभवपवे. ] १ आदिपर्व, १५५ 


त्याची स्तृतिही केली. ब्राह्मणांचे आश्रीर्वाद घे- हेत असें पाहून मृगपाति तें अरण्य सोडून पळत 
ऊन राजा मृगया करण्याच्या इच्छेने मत्त सुटळे. आपले पुढारी नष्ट झाठे व आपळे कळप 
गजाच्या स्कॅधावर बसून नगरीच्या बाहेर पडला; विस्कळित झाळे, हें पाहून सवे मृगांनीं कावरे- 
तेवहां इंद्रासारल्या ला पराक्रमी राजाच्या सत्का- बावरेपणानें ओरडण्यास आरंभ केळा. नदद्यांस 
राथे मागोमाग जाणारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व पाणी नाहो म्हणून निराशेने थकळेळे व पळण्या- 
शूद्र असे चारही वर्णाचे ळोक प्रातिक्षणीं वाढत च्या घांदळीनें मोठ्यानं श्वासोच्छास करणारे हे 
होते. ब्राह्मणांनी आशीर्वाद दिळे, व इतरांनी मरणोन्मुख मृग धडाधड जामेरनांवर पडळे. तहान- 
: जय ' शब्दाची ढाखोळी वाहिली. बरेच ळांब मुक्तेने जमर होऊन ते जे तेर्थे पडळे, तेथून उठ- 
लोक आळे आहेत असे पाहून राजाने त्यांस ण्याची त्यांस शक्ति नव्हती. पुढें यांस कित्येक 
$ परत मारे फिरा ' अशी अनुज्ञा दिली. बुभुक्षित सेनिकांनी तसेंच खाऊन * टाकिले. 
नंतर, गरुडासारख्या वेगानें चाळणाऱ्या रथांत कित्येकांस अम्निसंस्कार देऊन कुटून वन- 
बसून राजा चाळा, तेव्हां त्याच्या रथधो चरांनी खाल. इकडे कित्येक मदोन्मत्त ब 
षानें प्रथ्वी आणि स्वर्ग हीं दुमदुमून गेळी. बळकट हत्ती शत्नांनीं घायाळ झाळे होते, ते 
असो; स्वारी चाळळी असतां त्या बुद्धिवान आपल्या सोंडा संकुचित करून जिवाच्या भी 
राजाला एक नंदनतुस्य रमणीय वन वाटेंत लागळें, तीनें पळत असतां वाटेने देहघमे करीत व रक्त 
येथें बेळ, रुई, खर, कवठ, धव इत्यादि वृक्षांनी सांडत जात होते. पण कांहीं वन्यगजश्रेष्टांनी 
गर्दी करून सोडिळी होती. पर्वतावरून सुटून मनुष्यांशीं गांठी घाळून द्यांस पायांखाळी तुडविले! 
आलळेळे हजारो दगड तेथें पसरळे असल्यामुळें असो; याप्रमाणें तें वन सेन्यरूपी मेघांनी 
जाण्यायेण्याळा अवघड झाळें होतें' हें वन पुष्कळ सोडलेल्या शरघारांनी सुशोभित दिसूं ढागलें 
कोसभर पसरळेळें असून येथें पाणी अगर मनुष्य यूथनायक मेल्यामुळें मृग सर्वेत्र सेरावेरा धाब्रपळ 
कांहॉएक दिसत नव्हतं. येथ मृग, सिंह आणि इतर करात होते, लयामुळेंही त्या भयंकर वनाला 
हजारों वनचर संचार करीत होते. आपळे सेवक व रमणीय शोभा आली होती ! 

सैन्य घेऊन वाहनस्थ राजा या वनांत शिरळा,आणि 


अनेक मृग मारून सर्वे वन लाने पाल्थें घातढें. अध्याय सतरावा. 
बाणांच्या टप्प्यांत आलेळे अनेक व्याप्रगण त्या, नट, 
राजानें शरसंधान करून विव्हळ केळे; आणि वनश्रीवणंन. 


। 


जमिनीवर पाडले; दूर असळेळे किह्लेक जखमी वेंशंपायन सांगत!तः-राजा, याप्रमाणें हजारा 
केळे; अतिशय समीप आलिल्यांस त्यानें तरवारीने मरगांचा नाश करून तोन्राजा सेवक, सन्य आणि 
तोडून टाकिले; ब ह्या बल्भ्रेष्ठ राजानें कित्येक वाहनें यांसह मृगयानिमित्तानें दुसऱ्या वनांत शि- 
हरिण मारळे. गदा फिरविण्यामध्यें पटाईत अस- रळा. जातां जातां हा अद्वितीय बलाचा राजा 
ळेळा तो राजा वनभर फिरला, आणि तीमर व 'तहानभुकेनें व्याकुळ होत्साता वनाच्या शवटीं एक 
आसे घेऊन आणि गर्द, मुप्तळ, कंपन इय्रादि- मोठें ओसाड अरण्य होतें त्यांत प्रविष्ट झाळा. तें 

कांच्या साहाय्यान त्यानें हजारों वन्य मृग व पक्षी ही ओलांडून तो राजा पुढें गेला, तों उत्तम भा- 
ठार केळे. याम्रमाणें तो अतुलपराक्रमी राजा आणि श्रम असलेंळें, मनाळा आल्हाद देणारे व दृष्टीला 
त्याचे संगरप्रिय योद्धे सवे अरण्यभमर फिरत आ-, आकार्धत करणारें भस एक,रमणीय वन त्यच्य 


१५९ श्रोमन्महाभारत. [ अध्याय ७०. 
दृष्टीस पडळें. येथें मेद ब शतिळ असा वायु थौळ बायुही थंड, सुखकर आणि पष्पपरागांनी 
बाहत होता. येथील घनदाट वृक्षांस सुगंध पुष्पे सुगंधित झाल्यामुळें तेथील मनोहर वृक्षपैक्तीळा 
असल्यामुळें मनोहर सुवास सवेत्र पसरला होता, प्रेमभराने मटण्यासच येतो कौ काय असा 
आणि येथें उगवळेळें मऊ गवतही सुंदर दिसत भास होई ! 
जेथें झिी नामक कोटकांचा मधुर शब्द कण्वाश्रमदर्शन. 

ऐकू थेत आहे, कोकिळ आपल्या मधुर स्वराने सव असो; याप्रमाणें नदीतटाकावर झसणाऱर्‍या त्या 
वन आनंदित करिताहेत, अनेक पक्षी आपआप-: अत्युच्च व आति रमणीय वनाची शोभा पाहून 
हया गोड आवाजांनी बनचर प्राण्यांस तळोन दुष्यंत राजाला फारच आल्हाद झाला; आणि 
करून सोडीत भाहेत, मोठमोठ्या जु आट वृक्षांनी | तो पुढें जातो तो रम्य, मनोहर आणि आनंदित 


आपल्या विस्तीण शाखा पाशस्थांस खा[गतपर| 


छायासुख देण्यासाठी सभोवार पसरल्या आहेत, 
भुंगांचा गुंजारव चाळलाच आहे, वनश्री 
आपलळं सर्वे ऐश्वर्य पसरून उभी राहिळी 
आहे, सर्व वृक्षराजी पुष्पफळांनी भारावून 
गेढी आहे, 
भ्रमरांची गर्दी झाल्यामुळें सवे वनाळा मेघ:शा- 
मत्ब आळे आहे, कांत्यांचें अथवा कांटेरी झाडांचे 
नांवही नाही; त्याचप्रमाणे, पक्ष्यांचा मनोवेखक 


तारस्वर, प्रशस्त छाया देणाऱ्या वृक्षांस सवे कतूं- 
तील, पुष्पांनी आळेळी विळक्षण शोभा, अति- 


थिअभ्यागतांस शिष्ट वायूच्या प्रेरणनें स्थागतपर 
झाळेळी प्रतिक्षणींची पुष्पवृष्टि, गगनचुंबित 
वृक्षांनी केळळे चित्ताकपक विचित्र पुष्पांचे रम 
णीय पोषाक, नूतन पूळवांनी व पुष्पभारांनीं वि- 
नम्र झाढेल्या शाखांवरील मधुमत्त जरमरांचा गु 
जारव व पुष्पांचा सडा झाळेळा तो भूप्रदेश. 
आणि मनाची प्रोति वाढविणारे ढतामंडप व 
परस्परांस शाखाबाहंनीं आळिंगन देणारे अनेक 
वृक्ष जेथें विपुळ आहेत, अशा त्या मनोरम वनो- 


द्यानांत शिरल्यानंतर राजाला अत्यंत संतोष 
झाळा. येथ सिद्ध, चारण, गंधवे “अप्सरा इत्या- 
दिकांची वसति असढीच पाहिजे, असा त्याचा 
ग्रह झाळा व तो खराच होता. कारण, महेंद्राच्या 
ध्वजाइतके उंच असे हजारो वृक्ष येथे होते, 


"कशि सत्त वानर व किनरही विपुळ होते. 


त्यांच्या सुवासाळा लुब्ध झालेल्या! 


| बिहेंगांच्या कळकठाटाने नादित झालेला असा एक 
श्रष्ट आश्रम त्यांच्या दृष्टीस पडला, त्या आश्रभा- 
भावती अनेक वृक्षांच्या रांगा दिसत होत्या; 
तसेंच तेथें झम्रिही प्रज्वाडेत झाळे आहेत, असें 
दिसलें. तेव्हां त्या राजानें त्या लोकात्तर आश्र- 
माळा विधिपूर्वक नमस्कार करून त्याची पूजा 
'केळी. या आश्रमांत संन्यासी, वाळाखिल्य क्षि, 
अनेक मुनिगण, व अनेक अग्निशाळा दिसत असून 
सर्व भूप्रदेशावर पुष्पांची आसने घातटींशीं दिसत 
हाती; तसेंच भहाकच्छ नांबाच्या तुंग व पुष्ट 
वृक्षांनी त्या आश्रमाला विलक्षण शोभा आढी 
होती. त्या आश्रमाच्या समीपच, आश्रमप्रदे- 
शाच्या मधूनच मालिनी नदी वाहत होती. तिचे 
| उदक स्वच्छ, सुखकर आणि पथ्यकर होर्ते. हया 
नदीच्या तीरावर पक्ष्यांचे थवेच थवे बसलेले 
दिसत होते. यथील तपोबनामुळेंही या नदीळा 
मनोहरत्ब आळे होतें. तेथें सर्प आणे पक्षी 
एकाच ठिकाणी सौम्यपणान्नें खेळतांना पाहून 
राजाढा पराकाष्टेचें कोतुक आणि प्रेमाचा 
आनंद झाला; असो. 

राजा जनमेजया, असा हा देवळोकाप्रमाणें 
तेजस्वी आणि सवे दिशांनी मनोहर व शोभाय- 
मान आश्रम पाहून, तो*श्रामान व शूर 'राजा 
तिकडसच जावयास निघाळा. जातांना, आश्र- 
माळा आणिंगन देऊन जाणारी *ती माळिनी 


| 


ये- नदी त्यानें पाहिळी. तिचे ते स्वच्छ जळ आणे 


» ९ 
७ संभवपव. । 


झांत व मनोहर स्वरूप पाहून, ही नदी म्हणजे 
येथील प्राण्यांची मातु.श्रीच आहे को काय, असा 
त्यास भास झाळा. तिच्या वाळबटावर चक्रवाक 
पक्ष्यांची गदी झाळी असल्यामुळे चक्रवाकां्चेच 
वाळवंट झाळें होतें. तसेंच, तिच्या लाटांवरीळ 
फॅस म्हणजे हजारो पुष्पे झाळी होतो. येथे 
किन्नरगण, वानर, अस्वले, मत्त हत्ती व मोठमोठे 
नांग यांची रॅळचेळ होती. हिच्या तीरावर प- 
वित्र वेदांचा घोष चालळा होता. येथेच महा- 
त्म्या भगवान काऱ्यपकुळपतींचा मनोहर व मह- 
घनी गजबजलेला असा श्रेष्ठ भाश्रप् होता. हा 
आश्रमप्रदश व त्या जवळची ती नदी पाहून 
राजाचे चित्त शांत झाळे, आणि त्याने त्या 
आश्रमांत प्रवेश करण्याचा विचार केला. जिचा 
तीरप्रदेश रम्य आहे भशा त्मा द्वोपवती माळेनी 
नदीने ल्या आश्रमाला पुष्कळ शोभा आणिली 
होती. श्रौगंगा नरनारायणांचें स्थान सुशोभित 
करिते, तशीच ही नदी श्रीकण्ब मुनींच्या भा- 
श्रमाळा शाभा देत होती. श्रीकुबराच्या वनाप्र- 
माणे भति सुंदर असणाऱ्य व मत्त मयूरांच्या 
आरवांनी नादावून गेलेल्या या रमणीय 
वर्नांतीळ पवित्र व पुण्यशील आश्रमाकडे जाण्या- 
ला राजा निघाला, तेव्हां काइ्यपकुळोत्पनन कण्व 
महामुनींचें-त्या अत्यंत गुणसंपत्न व विलक्षण 
तेजस्वी तपोधनाचें-दर्शन घेऊन धन्य व्हावयाचे 
असा संकल्प करून निघाळा. अर्थातच यानें आप- 
ली अश्व, रथ, गज, व पदाति यांनो युक्त अशी 
चतुरंग सेना वनद्वारावर ठेवळी आणि म्हटलें, 
“सेनापते ! महाशांत, महाविरागी आणि महापवित्र 
काऱ्यपकुळात्पन्न श्रीकण्व तपोधनाच्या दर्शनाक- 
रितां मी जात आहे; तेव्हां मी दर्शन घेऊन 
परत येईपर्यंत तुम्ही '"येथेचु असा. ” 

राजा, असें सांगून तो राजा ला नंदनतुल्य 


१ भादिपवे. 


१९७ 


आनंद झाला. अमात्यांसह त्या राजाने आपलीं 
सवे राजभूषणे अगोदरच काढून ठेविळीं होती; 
कारण, राजा दुष्यंताळा त्या तपोराजाचे--या 
निविकल्प महामुनि कण्वारचे--दर्शन घेण्याची 
अत्यत डाळसा उत्पन झाळी होती; असो. 
आश्रमप्रवेश, 
त्रह्मळीकाप्रमाणे देदीप्यमान, व भ्रर्मरांच्या 
गुंजारवानें नादित झाळेल्या द्या भाश्रमप्रदेशांत 
शिरतांक्षणींच तेथ,ळ अनेक खग, मृग त्याच्या 
दृष्टीस पडले. तसेच, तेथे अनेक वेदौनारायण- 
प्रभूति द्रिजगण पदक्रमांसह कखेदीय मंत्रांचे 
पठन करीत आहेत, इष्टि, सोम, पशु इयरादि 
यक्ञकर्मामध्यें गढून गळेळे यजुवेंदवेत्ते अनेक 
महाब्राह्मण कल्पसूत्रादिकांचे पाठ देत असल्या- 
मुळें सव आश्रमाळा शोभा आढी आहे, त्रतस्थ 
राहिलेल्या कषींच्या सामवेदीय मधुर भोतांनी सवे 
आश्रमभर नादब्रहझ्नच अवतीण झाळें आहे, भारुंड 
( प्रगयज्ञीय ) सामांच्या व अथवेबेदीय मंत्रांच्या 
उच्चाराने सवत्र पत्रत्रता देवी संचार करीत आहे, 
व्रतस्थ व मनोनिग्रही ब्राह्मणांच्या तपफ्तेजानें 
आश्रमाळा पर्ण सात्विकता प्राप्त झाली आहे, व 
अथवेबेदाचे व भारुंडसामांचे मंत्र पदक्रमांसह 
उदात्तानुदात्तादिसंक्र्कारपूर्वक उच्चारिळे जात आ- 
हेत, असा तो शब्दब्रह्माचा मनोहर घोष रेकून लया 
राजाला वाटळे को, हा दुसरा ब्रझळोकच आहे 
कीं काय  इष्टकोपाधान, यक्षवेदि इय़ादे कमा- 
च्या क्रमामध्यें निपुण, तसेंच क्रम, शिक्षा यांत 
पंडित, न्यायतत्त्वे अणि आतमाविज्ञान ( अध्यातम- 
बिद्या ) यांनी संपन्न, वेदपारंगत, एकाच शार्खे- 
तीळ अनेक वाक्यांचा समाहार आणि अनेक 
झाखांतगेत असलेल्या गुणविधींचा एका शोखेत 
समवाय करण्यामध्ये विशारद, सगुण उपासने- 
८्यें विद्वान व मोक्षधमोमध्ये पंडित; त्याचप्रमाणं 


वनांत उषाभ्यायासह शिरल्याबरोबर त्याची स प्रतिज्ञा, शका, सिद्धांतमंडन इत्यादिकांच्या साहा- 
तहानभूक हरून गेळी ! व त्याळा अतिशय स्द्रानें परमार्थे जाणणारे, व्याकरण, छद, त्रि 


१५८ श्रमिन्महाभारत. [ अध्याय ७१. 


ह्या शास्तांमध्ये पारंगत, उत्तम ज्योतिषी, द्रव्य, आपण एकटाच पुढें गेळा, तों त्यास ते पुण्य- 
गुण आणि कमे यांची व्यवस्था पूर्णत्वाने जाण- छोक कण्व मुने कोठें दिसनात. आश्रमांत कोणी 
णारे, कार्थकारणनियमांचे पूर्ण ज्ञाते, पक्षी, वानर नाही, शून्य आहे, असें पाहून येथे कोणी आहे 
इत्यादिकांचें ब मेत्रादि अव्यक्त वाक्यांचे रहस्य काय ' अशी गर्जना करून ला राजानें विचा- 
पूर्णतः जाणणारे, संकळित प्रथांचे मर्म समज- रले. हा या राजाचा महाशब्द रंकून, मू(तमत 
णारे, आणि नानाशास्त्रांचे विधिपूर्वक आळोडन 'टक्ष्मीच कॉ काय, अशी एक तापसी भष धारण 
करून त्यावर प्रापाणिकपणाने बोळणारे अशा करणारी कन्या आश्रमांतून बाहेर आडी, राजा- 
हजारो करषोंचा जो चित्ताकर्षक गजर चालला ला पाहिल्याबरोवर “ आपलें स्वागत असो ' असं 
होता, व नात्तिकपंथांच्या मुख्यांनीं केळेल्या वा- शिष्ट खरानें म्हणून त्या कृष्णनयनेनें ह्याची 
दापवादांची ज्यांत भर पडत होती, तो मधुर आसन, पाद्य, अध्ये इत्यादिकांनी प्रजा केली; 
संमीठित स्वर राजाचे कानी पडल! त्या शत्रुवीर- आणि ' आपळें भनामय राष्ट्र क्षेम आहेना £ 
नाशक राजाळा जिकड तिकडे विरक्तच व स्- कुशळ आहेना १ ' असं ममत्वपूर्वक विचारिळे. 
च्छाचरणाचे असे विश्रत्रेष्ट जपहोमांमध्यं गढून नंतर स्मितहास्य करून ' काय आज्ञा आहे?! अ- 
गेळेळे दिसत होते. त्यांची त! विचित्र, मनोहर साही कुलीन कुमारीजनांस उचित असा प्रश्न केळा. 
आणणि प्रयत्नसंपादित आसले पाहून राजाळा. राजा जनमेजया, त्या सर्वीगसुंदरीचा तो मधुर 
अतिशय साश्रवेकोतुक वाटळें. तेथीळ देवतांची भाषेने उच्चारेळेळा प्रश्न ऐकून, ब आतिथ्य- 
प्रजा ब्राह्मण करीत आहेत हेंही त्यानें पाहिळें. पूजेचे सवर्च हिळा माहित भाहे असं पाहून, 
हा सवे अपूर्व देखावा पाहून, आपण ब्रह्मलो- या राजाला कातुक व टळे, आणि तो म्हणाळा, 
कांतच आळो को काय, अर्श त्याळा वांखार “ महाभाग क्क कपि यांचें दर्शन घेण्याकरिता 
भ्रांति झाळी' असो. ब त्यांची सवा करण्याकारेतां मी आळा आहे. 
जनमेजया, का्यपांच्या तपानें संराक्षित अस- है भद्रे! ते कोठें बरें गळ आहेत £ हे सुंदरी! 
ळेळा पुण्यशीळ भ्र तपोवनास योग्य असणाऱ्या तू. मठा कृपा करून सांगशील काय: ” 
गुणांनी युक्तः'भसा तो आश्रम कित्येक घटकांपर्यंत शकुंतला म्हणाळी:-माझ बाबा फळें आण- 
त्यानें पाहिला, तरी त्याची तृत होईना. नंतर तो ण्यासाठो व!हेर गेळे आहेत. आपण एक घटका- 
शब्रुहृंता दुष्यंत राजा आपले अमात्य व पुरोहित भर थांबाळ तर ते आपल्यास येथेंच भेटतील. 
यांस बशेबर घेऊन ल्या कऱ्यपकुळोत्पन्न कण्व वेशंपायन सांगतात:---राजा, आश्रमांत कपि 
मुनींच्या निर्दोष, मंगळकारक, अऱ्यंत मनोहर, नाहींत व हो मुळगीही तंच सांगते हं पाहून व 
आणि सर्भोबार तपोधनात्स्क करोनी गजब- ऐकून राजा क्षणभर स्तब्ध राहिळा, तों रूप- 
जून, गेलेल्या आश्रमामध्ये प्रविष्ट झाळा. सुंदर, तेजस्वी, व हास्यवदन अशा चारुगा- 
ल (2: त्रीच्या नंसार्गक अंगकांताला तपस्तेजाची व इंद्रिय- 
याय एकाहत्तरावा. निग्रही अह्मचथतेजाची भर पडल्या करी 
दच न अत तेजस्त्री दि्संतू असळेळें तिचें सव!गसुंदर 
| शकुतलादशन. स्वरूप त्याच्या दष्टांस पडळें! नतर त्या रूपयावन- 
वैशंपायन सांगतात:---जनमभेजया, तदनंतर संपन्न कुढान कन्येळा दुष्यंत राज्ञानं प्रश्न 
व्यय, आजानुबाहु राजा अमात्यादिकांस मागे ठेवून केळा, “मुळी, हे सिहकटि! त्‌ कोण? कोणाची? 


७ संभवपर्वे. ] १! आदिपर्व. १९९ 


तुळा वर्नात येण्याचे कारण काय ? असं हे तुझें ह्याप्रमाणें तळमळणाऱ्या ल्या इंद्राने मेनकेला 
अद्वितीय ळावण्य या बनांतील तपश्चर्येळा योग्य बोळाविळें आणे सांगितळे, “ मेनके ! भापल्या 
नव्ह. सुंदर्रा ! नुसते तुळा एकदा पाहिल्याबरो- स्वतांच्या दिव्य गुणांनी तूं सव भप्सरांमध्ये श्रेष्ठ 
बर माझें मन मळा सोडून तुझें दास झालें ! आहे.म्हणून माझ हित करण्याचें सामर्थ्य तुळा स- 
याकरितां, तूं कोण आहेस हें समजण्याची मळा हजच आढे आहे.हे कल्याणी,मी सांगतो एवढें काम 
भारा उत्कंठा झाळी आहे, तेव्हां सांग लवकर.'” कर. हा पहा सूयोप्रमाणें प्रखर तेजाचा विश्वा- 
राजाचे हें भाषण ऐकून ती हसत हसतच मित्र महातपश्चयी करीत आहे; यामुळें माझ्या 
मधुर स्वराने बोळली:--राजा ! भगवान कण्ब मनाला भीति उत्पन्न होऊत तें कांपाबयास ढागळें 
क्रर्षांची मी कन्या आहे. ते महातपस्वी, महा- आहे. हा शुद्ध आचरणाचा विश्वामित्र तुझ्यो- 
बुद्धिवंत, घमबेंतत आणि उदार मनाचे आहेत हें शिवाय कोणासही बधात्रयाचा नाही. तेव्हा तूं 
सरवेविश्रतच आहे. जा, आणि त्याच्या मनांत विषयवासना उत्पन कर; 
दुष्यंत म्हणतो:-सुंदरा, सवेवंद्य भगवान कण्य म्हणजे त्याच्या त्या उग्र तपश्चर्येची राखरांगोळी 
क्रषि हे ब्रह्मचारी आहेत हे मळा विदित आहे. होईल ब मीही पदच्युत होणार नाहीं. ह्या 
प्रत्यक्ष धर्मही आपल्या त्रतापासून च्युत होइईळ, कामाचा भार तुजवरच घातला पाहिजे. सुंदरी! 
पण सद्धमीपासून कप्ख मुनि कधींही परावृत्त विश्वाभित्राच्या तपश्चरथला विघ्न केळेंस म्हणजे 
होणार नाहींत. तेव्हां, हे वरारोहे, त्यांची कन्या माझें पद आविप्न झाळेंच समज. आपलें रूप, 
तूं कशी होशीळ £ हें कांही जुळत नाहीं. माझें योबन, माघुय, चेष्टा, स्मितहास्य, मधुर भाषण इ- 
मन संशयक्रांत झाळें आहे. कृप करून माझा त्यादिकांनी त्याळा मोहित करून तूत्याची तपश्चर्या 
संशय दूर कर. जाळून टाक! ” 
शकुंतलाजन्मरऱत्तकथन, * भनका म्हणते:---महा!राज ! विश्कमित्र 
( मेनकेचे विश्वामित्रांकडे आगमन.) अगोदरच महातेजस्ञा; त्यांत त्याची ती उग्र 
शकुंतला म्हणाली:--महाराज ! मी कण्व मुनींची तपश्चर्या चाळळेडी आहेना ? शिवाय, हा सुनि 
कन्यका कशी झाळें, यासंबंधाने झाळेळे वर्तवान महाकोपिष्ट आहे हें भापल्यासही विदित आहेच. 
जसें मळा वडिलांच्या तोंडून ऐकावयास मि- महाराज ! ज्याचें तेज, ज्याचें तप, आणि ज्या- 
ळाळें, तसेंच मी आपल्याळा सांगते; ऐकावे. चा प्रकोप हॉ आपल्याही मनांत जर पराकाष्ठेची 
एकदा, भगवान कण्य बाबांकडे काणी क्षि भे- भोति उत्पन्न करितात, तर, भगवन्‌ , माझ्यासा- 
टावयास आले होते, त्यांनीं बाबांस विचारिठें, र्या अबळेळा तर भयाने मूळीच येईळ यांत काय 
५ ही तुमची मुळगी कशी १ ' तेव्हां बाबांनीं जे नवळ : ज्या बिश्वामित्रानें महाभाग वसिष्ट कुषीचे 
त्यांना सांगितळें, तेंच आतां मी आपणांस सांगते. प्रियपुत्र मारिळे, जो जातीचा क्षनिय परतु खव- 
कण्व बाबा म्हणाळे, “ कांहॉ. वर्षांचे पूर्बा तपोबळारने ब्राह्मण झाळा, ज्याने केवळ स्नानपा- 
विश्वामित्र करषॉंनी अति उग्र व खडतर तैपश्चया नांकरितां स्वतांच्या सामर्थ्याने ती प्रासेद्ध व 
'आरॅमिळी. ती पाहून,*देवांबया स्वामी इंद्र याला पावनकारी कोशिका नदी दुगेम केळी, म्हणजे 
भारी तळमळ लागळी कीं, ह्या उप्र तपश्चर्येने ती पुष्कळ उदक धारण करीळ इतको खेल 
विश्वामित्र भ्रत्यंत सामथ्येवान होऊन मला केली, त्याचा पराक्रम पाहून मी तर गांगरूनच 
माझ्या स्थानापासून पदच्युत करीळ कीं काय £ जाईन. महाराज ! आपल्याळा विदितच -आर्ई 


१९० श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय ७२. 


की, पूर्गा एकदा मोठा दुष्काळ पडला होता! भूत ्रांनें स्पशे करण्याचा अवकाश, को 
तेव्हां पित्याच्या क्रोधामुळे मातंगत्व पावळेल्या जळून खाक होणार ! यम, सोम, महार्ष साध्य, 
राजा त्रिशंकूर्ने विश्वामित्र बाहेर गेळे असल्यामुळें सर्व बाळखिल्य हे सुद्धां ज्याच्या प्रभाबाळा पाहून 
या कषीच्या कुटुंबाचे पोषण केलें. पुढें दुष्काळ भयाने गभर्गाळत होतात, तेथें माझ्यासारख्या 
भाटोपल्यावर या मुनीची स्वारी परत आली. तेव्हां शनीचा काय पाड : सुरेंद्रा ! आपण आज्ञा के- 
ह्या मातंगाच्या उपकाराचे स्वरूप त्यांना समजळं; ळीच भराहे, तेव्हां ' मी जात नाहीं ! असे तरी 
तेव्हां प्रसन होऊन लांनी लया मातंगाकडूनच कसे म्हणूं £ महाराज ! हें कतेब्य करात 
एक याग कर्रवेळा. यया वेळीं आपण सुद्धां विश्वा- असतां माझें संरक्षण होईल असा उ- 
मित्र क्षीच्या भयाने सोमपान करण्यास गेलां पाय काढा, म्हणजे आपल्या आश्रयाने मळा 
होतां. कोशिकी नदाळा ' पारा ! हें नांव त्याच यया क्रप्रीजवळ सुखाने जातां येईल. महाराज ! 
वेळीं मिळाळें ! ह्याच क्रपीळा क्राध आळा तेव्हां मी तेथे जाऊन नृत्यादि लोळांस आरेभ केळा 
प्रतिश्रवणादि नक्षत्रांसह याने निराळाच एक म्हणजे वायूर्ने माझें नेसळेळे वत्न सोडून दूर फे- 
ळोक उत्पन्न केला हें आपण विसरळां नसाळच. कून द्यावे, आणि आपल्या अनुज्ञेने मन्मथ देवाने 
बापाळा राग येण्यासारखा ह्याचा अपमान, माझें सर्व प्रकारें साहाय्य करावें. जेथें (विश्वामित्र 
गोहत्या, आणि गोमांसभक्षण ही तीन बाणा- तप करीत आहेत, आणि जेथें त्यांस मोह घाळ- 
सारखी टोचणारा महापातक ज्याच्या हातून ण्याकरितां मी जाणार आहें, तेथल्या बनांतून 
झालीं म्हणून ज्याला ' त्रिशकु । हें नांव मिळाळे, तुगंध आणि उन्मत्त करणारा वायु वाहण्यास 
त्याढा-त्या महापातक्याळा-सुद्धां ज्यानं तारणाचा प्रारंभ व्हावा, इतकीच माझी विनंती भाहे. 

मार्ग दाखवून त्याचें संरक्षण केळे, त्या महातम्या “ मेनकेचें हॅ*भाषण श्रवण करून इंद्रानं 'बरे' 
घ महापराक्रमी आणि महातामस विश्वामित्राळा असें म्हटळे, व कामदेवतस व वायुदेवतेस तिच्या 
मी अबला मिर्ते याचें नवळ नाहीं ! ह्या महा- दिमतीस दिलें. तेव्हा ती रूपसुररी कामवायूसह 
भागाची हीं असळीं भोति उत्पन्न करणारी कमे कोशिकाश्रमास गेळी. ” 

झसल्यामुळे, तो रागावेळ व मळा जिवंत जाळून 

टाकीळ ! तेव्हां असें कम मळा आपण सांग्रू नये. 

हाचा राग होणार नाहीं असें मळा वाटेळ तें अध्याय बहात्तरावा, 
काम सांगा. महाराज ! हा क्रषि आपल्या तेजाने ी 
सर्वे त्रेळोक्य जाळून भस्म कराळ, पायाने सर्व शकुतळाजन्मवृत्तकथन. 

धरणी हाळवून सोडाळ, महाभरूचा चुराडा (शकुतलाजन्म ). 

करील, आणि एका क्षणांत सर्व दिश्ांस एकवट कण्व म्हणतात:---याप्रमाणें शक्राज्ञेने मेनका - 
क्रीळ, असें याचें सामर्थ्य भाहे. अशा झम्नीप्रमा- देवी बायूसह निघाळी म्हणून सांगितळेंच आहे. 
णे तेजःपुंज ब मनोनिप्रही तपर्याळा माझ्यासार- ता रूपतुंदरी वरारोहा भीतभीतच भाश्रमाजवळ 
ख्या पापी अबळेनें कसा बरे स्पशे करावा £ हे आढी, तों तपाने सबाह्यांतर शुद्ध झाळेळे पिश्चा- 
देवेश ! आमि हें ज्याचं मुख, सूर्यचद्र हो ज्या- मित्र क्षि आश्रमांत तप:संम्रह कर्रीत आहेत, अस 
घ्या डोळ्यांतीळ बुबुळे, 4 कृतांत हीच ज्याची तिच्या दृष्टीस पडळ. नतर त्या महर्धाळा तिनें 
शनेव्हा, द्या महाभागाळा माझ्यासारख्या शुळभ- दुरूनच नमस्कार केळा, आणि ऊणीसमरच ज- 


«-* 
णक 9णण 


७ संभवपर्व. ] 


१ आदिपर्व. 


१९१ 


ळक्रीडा करण्यास तिनें आरंभ केळा, इतक्यांत करतां नदीतीरावर गेलो होतो, तेव्हां या शकुंत- 


तिच ते॑ काठावर ठेवलेळें चंद्रासारखे उज्ज्वल 
वसन वाऱ्याने उडविण्यास भारंभ केला. तेव्हां 
जण काय तें वल्न घेण्यासाठीच त्या रूपसुंदररीने 
ळगबगीनेंच जलारायांतून बाहेर येण्यासाठी घाव 
मारळी ! नमस्थितींत बाहेर यावे ळागल्यामुळें 
तिळा साहजिकतांच व संक्पाप्रमाणे मनोहर 
ळञ्जा उत्पन होऊन तिने चित्तवेधक स्मित केलें. 
हा सर्वे चमत्कार त्या अम्नितुत्य विश्वामित्र करर्षी- 
च्या देखतच होत होता. त्या महात्म्याने ह्या संक- 
टांत सांपडलेल्या, शुद्ध, बल्न धरण्याच्या गड- 
बडीत असळेल्या, परंतु न सांपडल्यामुळें बेसुमार 
गांगरून गेल्यानें जास्तच सुदर दिसणाऱ्या वस्त 
रहित मेनकेळा पाहिले, तेव्हा तिचें त॑ अभिनव 
रूप, न सांगतां येण्यासारख्या तारुण्याची मुस- 
मुशी, ब तिचे ते प्रहोमनीय गुण पाहूनच, ते,त्या 
मदनसाहाय्य़ा जी मेनका तिच्या द्या दशेनसंस- 
गीनें मोहेत होऊन प्रथम करुणेच्या व नंतर 
मदनाच्या स्वार्धांन झाळे! ब त्यांना तिला प्रेमाने 
हांक मारिळी. तेव्हा तिनेह! मोठ्या आसुफ्याने 
आणि शुद्ध स्वभावाने त्या करणाच्या आमल्षणास 
मान दिळा ! पुढें पुष्कळ काळपयत त्या डभय- 
तांचा माळिनीतीराजवळ हिमवत पबेतावर 
कामक्रीडाव्यवहार झाळा. स्मांचा तो यथेच्छ 
बिहार द्या उभयतांसही एक दिवसासारखा'च वाट- 
छा! या समागमाने बिश्वामित्रापासून मेन- 
केच्या उदरी एक मुळगी उत्पन झाढी. ख्या 
मुळीळा माढिनी नदीच्या कांठोच ठेवून भेनक, 


रक्षित बाळेळा निजलेळी पाहिडी. या घोर व 
निर्जन वनामध्ये, पक्ष्यांनी पाळळेळी असली तरी 
हिचें संरक्षण यथास्थित होणार नाही, असा 
विचार करून मीं तिळा घरी आणिली, आणि 
कन्येप्रमाणें बाढविळी भाहे. शकुतांनीं पाळिळी 
म्हणून हिचे शकुंतळा हें नांव ठेविळें आहे. 
शरीर देणारा, प्राणदान करणारा व अन्न देणारा 
हे सर्वे अनुत्रमार्ने पितृत्वाचे अधिकारीच हो- 
तात, अर्स धर्मेशासनांत सांगितळें आहे, म्हणून या 
शकुतरक्षित मुलांचे मीं शकुतळा हें नांब ठेविलें 
आहे; याप्रमार्णे ती पाळिळी म्हणून माझीही ही 
मुळगीच होय, व शुद्धसत्व' शकुंतळाही मळा 
वडिलाप्रतार्णेंच मानिते. 

शकुंतला म्हणते:--राजन्‌ , याप्रमाणें कण्व 
बाबांनीं तया. क्रर्षींस माझ्या जन्माची काहाणी 
सांगितली. हाच श्रीकण्व बाबांचा आणि माझा 
कन्याठितृत्वाचा संबंध आहे. शिवाय, माझे आई- 
बाण मी पाहिलेच नाहींत, कण्व मुनींनींच मळा 
ममतेनं वाढविळे आहे, म्हणून मीह त्यांस भर- 
मार्थ्बानें माझे वडीळ अर्से मानित. हा माझा 
वृत्तांत जसा मी एकळा, तसाच आपल्यास 
नेवेदन केला भाहे. * 


अध्याय श्याहाचरावा. 


दुष्यंतशकुंतलाविवाह, 
दुष्यंत म्हणतो:-हे कौल्याणी! तुझ्या या वृत्तां- 


देवी कृतकार्य होत्साती शक्रसभेत गेढो. शंह- तावरून, तं राजकन्या आहेस हें तर स्पष्ट होत 
व्याप्रादि क्र ५धु जेथें यथेच्छ संचार करितात आहे. तेव्हां, हे सुंदरी ! तूं माझी भार्या हो. तूं 
अशा लया निभेनुष्य वनामध्ये तै. अपल्म ठेवलेळें काय मागशील ते मी तुळा देतों. आणखी मौ 
पाहून' शकुतांस म्हणजे" पक्षद्रांस दया आढी, व काय करावें बरें: सोन्याच्या माळा, उत्तम सोन्याच्या 
मांसाहारी खरापदांनीं या गभीचा अपहार करूं कोंदणांत बसबिळेळो अशीं अनेक देशांत निर्मा- 
नंये म्हणून लाच्या सर्मोवती पहारा करून त्यांनी, ण झाळेळी करणहस्तादिकांची रनजडित भूषणे, 
तिचे संरक्षण केळे. एकदा मी संध्यावंदना- षाटेळ तितक द्रव्य, तर्सेच सल्ले प्रकारची आतन, 
२१ 


१९९ श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय ७३. 


फार तर काय : माझें सवे राज्य तुझ्या स्वाधीन त्रियांनी राक्षसविधीचे अवळंबन केळें तरी हरकत 
करितों. हे शोभने ! माझी तूं भार्या हो. अग नाही. वैश्य व शूद्र यांस असुरविवाहावाधि वि- 
भित्रे ! गांषवेविधीनेंच तूं मळा वर. कारण, हे हित आहे. पहिल्या पांचांपेकीं पहिळे तीन (ब्रा- 
रंभोरु, भरष्टविवाहबिधींमध्ये गांधवविवाहच अ्रष्ट क्ल, देव व प्राजापत्य ) क्षात्रियांस घमेविहित, 
आहे असें सववत्र मानितात. आणि दुसरे--दोन आष व आतुर--क्रयस्वरूपी 
शकुंतला म्हणते:--राजन्‌ , फळें आणण्या- असल्यामुळे धर्मनिषिद्ध आहेत. यांत आसुर- 
करितां माझे बाबा बाहेर .गेळे आहेत. एक विधि हा पैशाचबिधीइतका गेंद्य आहे. हा 
घटकाभर वाट पहा. ते आल्यानंतर ते मळा धर्मवेचार कृषिप्रणीत आहे. गांधव व राक्षस हे 
अर्पण करतीळ. विधि क्षत्रियांस विहित आहेत; यांत शंका घेण्याचे 
दुष्यंत म्हणतो:--हे सुंदरी, हे शोभने ! बिळकूल कारण नाही. क्षात्रियाचें मन व्हाबयाचें 
तूंच माझा अंगीकार करावास अशी माझी तें या दोहोंपैकी कोणत्या तरी एका विधीने किंवा 
इच्छा आहे. तुझ्यासाठी मात्र मी येथे दोन्ही एकत्र करून व्हावं. असो. सुंदरी! मी 
उभा राहिळा आहें. तुझ्यावरच माझे प्रेम जड- सकाम आहे, आणे तूंही सकामा आहेस. उ- 
ळेळे आहे. सुंदरा ! खरेंच पाहिळं असतां आ- भयतांही एकमतारचाच आहो, म्हणून गांधर्व- 
पणच आपले हितकर्त व आपणच आपलें निदान- विधीनें आपण विवाहविधि उरकून घेऊं ! 
रचे तारकस्थान आहे. म्हणून, धर्माच्या बाजूनेही शकुंतला म्हणते:---आपण म्हणतां हा धर्म- 
तूं आपणच आपर्छे दान करण्याला योग्य ब मार्ग जर आहे, आपळें दान खत: करण्याचें 
स्वतंत्र आहेस. सुंदरी ! घमेदष्टीनें विवाहाचे आठ स्ातंत्र्य जर मळा आहे, तर, हे पोखद्रेष्ठा ! 
मार्ग होतात. बाकीचे मार्ग या अष्टमागीतच माझें दान करितांना मी एक अट सांगते ती 
अंतभूत होतात. ( !) साढंकृत कन्यादान करणें अशी: 'मजपासून जो तुळा पुत्र होईळ तो युबराजा 
हा ब्राह्म, (२ ) यज्ञाच्या शेवटी क्रतिजाळला व्हावा व पुढें राजा व्हावा.' ही गोष्ट आपल्याला स- 
कन्यादान करणें हा देव, (२) ' उभयतांही मत असळ तर मळा तसें वचन य़ा. हें वचन खरो- 
धमाचरण करा ' असें सांगून केळेळें दान प्राजा- खरच मला पाहिजे. आपण एकांतांत हा ठराव 
पत्य, (४ ) वरापासून गोमिथुन घेऊन मोबदळा करितो आहों, तरी आपण पोरव आहां म्हणून 
कन्या देणें हा आर्ष, (५ ) पुष्कळसे धन आपल्या बोलण्यावर माझा विश्वास भाहे. हे 
घेऊन कन्या देणें हा आसुर, (९) वर- सत्यप्रतिज्ञ ! जर हें सर्व आपणांस संमत असेळ, 
वधूर्चे एकमत होऊन झाठेला ळय़विधे गांधवे, व जर आपण असें वचन देत भसाळ, तर आ- 
(७ ) निजढेल्या अथवा उन्मत्त झालेल्या कन्या- पळा विवाह होऊं द्या 
प्रितरांजबळून कन्या पळवून नेणें हा पैशाच, बवेशंपायन सांगतात:--जनंमजया, दाकुंतळेचं 
आणि (८) मारामार्रा करून रडणाऱ्या वघूळा हें भाषण ऐकून बिचार न करितां राजा 'तथास्तु 
रडणाऱ्या आईबापांपासून नेणें हा राक्षस, असे असें बोळून गेळा, ब असें म्हणाळा, “हे वरारोहे ! 
आठ बाधि आहेत. यांपैकी पहिळे पहिळे-प्रथम सवंगसुदरी | तूं अल्यंत योग्य आहेस, म्हणून 
प्रथम सांगितळेळे जास्त धार्मिक होत, असं मी तुळा स्वनगर्रात घेऊन जाईन. ” असें 
स्वायसुब मनूरचें मत आहे. ब्राह्मणांस पहिळे चार ५ श्रोृष्ण आणि रंक्मिणी यांचार विवाह झाला 
उक्त, क्षत्रियांस पाहे सहा प्रशस्त आहेत., क्ष- त्याप्रभाणें 


७ संभवपबे. ] 


बचनद्दय देऊन,राजान,शुद्धकुळांत जन्म पावलेल्या 
भत्योची भार्या होणाऱ्या त्या सुंदर वनकन्यचें 
पाणिग्रहण केळे, आणि गांधवेविध्यनुसार गर्भा- 
धानकर्म करून तिला पुनः पुनः वचन दिलें कौ, 
“ तुळा नेण्यासाठी मी चतुरंगसना पाठवून देतो, 
आणि स्वनगर्राला घेऊन जातों. हे सुमंगल्हास्ये ! 
तू कांही चिता करू नको. असें म्हणून राजाने 
तिचा निराप घेतला आणि तो निघून गेला. 
बैशपायन सांगतात:-जनमेजया, आपण दि: 
ळेळे वचन व द्याचा परिणाम यांचें चिंतन 
करीत तो राजा परत फिरला तेव्हां, व वचन देत 
असतांही, लास श्रीकण्ब कपोचें स्मरण होत 
असून ह्याचा थरकांप होत होता. असो. * आतां 
हा तपोधन हें सर्वे वतमान ऐकल्यावर काय क- 
रील, माझें कसे होईल, भश्ा चंताग्रस्त अवस्थे- 
मध्येंच तो स्वनगरास जाऊन पोहोंचळा. इकडे, 
राजा जाऊन एक घटका लोटल्यानेतर कण्व मुनि 
त्या आश्रमांत आळे. नेहमीप्रमाणे शकुंतला सामोरी 
यावयाची, पण तिढा त्या दिवशी ळज्जेमुळे 
बाहेर येबवना. श्रीकण्व मुनि दिव्यज्ञानीच ! 
तपामुळें अंतज्ञानाचें सामथ्ये पूर्णत्वाने प्राप्त 
झाळेळे ते कृषि आपल्या पश्चात्‌ झाळेळा सवे 
व्ववहार जाणते झाळे, आणि समाधानसूचक 
प्रीतीच्या स्वराने कन्येळा हांक मारून म्हणाले, 
“हू कल्याणी! मळा न विचारतांव माझी वाट न 
पहातां तूं आज एकांतांत जा. विवाहाविधि पूर्ण 
केळास, तो कांही धमेनिषिद्ध नाहो. कारण, क्षत्रि- 
यांस गांधवेविधिच श्रेष्ट आहे. परस्परांवर प्रीति 
जडलेल्या स्त्रीपुरुषांनीं एकांतांत ऐकमत्य करून 
घेऊन जो मेत्रशून्य विवाहविधि केळा, त्यासच 
“गांध! म्हणठात व तो क्षात्रियांस उच्चितच 
हे.* मुळी, ज्या पुरुभभ्रष्ठाहा तूं भार्यात्वाने 
वरिळेंस, तो राजा दुष्यंत धमेवेत्ता ब उदार 
मनाचा आहे बरें. शकुतळे ! तुळाही महापराक्रमी 
व महात्मा असा पुत्र होईेळ, तो सर्वे समुद्रवळयांकित 


१ भादिपर्व. १९३ 


पृथ्वीरचे राज्यसुख घेईळ.शत्रूवर त्याने केव्हांही स्वारी 


केली तरी ला चक्रवर्त| राजार्चे सैन्य सदैव वि- 
जयी होईळ. त्याचा रोध करण्यास पृथ्वीवर 
कोणाही समर्थ होणार नाही. हा माझा तुळा 
आशीर्वाद भाहे. ” 

राजा, कषीरचे हें भाषण श्रवण करून शकु- 
तळेळा मोठा आनंद झाला ब ती बाहेर आली 
आणि कण्व बाबांचे पाय घुऊन तिनें त्यांच्या 
खांद्यावरील ओझें खाढीं ठेविळें आगे फळांचीही 
व्यवस्था केळी. नंतर ती म्हणाळी, “ बोबा! मीं 
एरुषध्रेष्ठ दुष्यंत राजाळा वरि आहे. आपण 
त्या राजावर व त्याच्या सरचिवादि प्रधानांवर कृपा 
करून प्रसन्न व्हावें! ” 

कण्व म्हणतात:-हे सुमंगळे ! तुझ्यावर माझे 


प्रेम म्हणून मी राजा दुष्यंतावर प्रसनच आहें. 


मुली ! तुला काय पाहिजे तो इष्ट वर माह्या- 
पासून मागून घे. 

वैशंपायन म्हणतात:-राजा, नंतर त्या महा- 
पतित्रतेने, दुष्यंताचें सदेव हित असावें या स- 
दिच्छेने असा वर मागितळा कीं, “ पीर कुळां- 
तीळ सवे राज घमेपर असावे, आणि ते कधींही 
राज्यभ्रष्ट होऊं नयेत. ” 


अध्याय चोर्‍्याहचरावा. 
भरतजन्म. 

वैशंपायन सांगतात:---याप्रमाणें वचन देऊन 
राजा दुष्यंत तर निघून गेळा. इकडे, ती सर्वीग- 
संदर कण्वकन्या शकुतळा प्रसूत होऊन तिद्धा 
महातेजस्वी असा पुत्र झाळा., तीन वर्षे ळोट- 
श्यानंतर तो प्रदीत्त अग्नीसारखा तेजस्त्री, व रूप, 
आदाय इय्रादि गुणांनी युक्त असा मातृगभं,तून 
बाहेर येऊन शोभू ळागळा. द्या बाढत जाणाऱ्या 
बुद्चिमंत मुळाचे जातकर्मादि संस्कार पुण्यवान 
कण्वन्मुनॉंनीं विधिपूर्वक केले, ्माचे शुभ्र दांत 


श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय ७४. 


अणकुचीदार होते. तो सिंहासारखा बळिष्ठ होता. व तिचा प्रवेशा झाला. तिच्या बरोबर तिचा 
याच्या हातावर महत्त्वसूचक चत्ररेष! होत्या. ल्या बालसूयोप्रमाणें तेजस्वी पुत्र होताच. त्या सर्व 
वैभवशाली व पराक्रमी मुळाचे मस्तकही चांगळें शिष्यांनी राजाळा कण्व क्र्रोच्या आशीर्वादासह 
मोठें होते. तो कुमार देवपुत्राप्रमाणें लवकर यांचा निरोप सांगेतळा, व ते भराश्रमाप्रत निघून 
लवकर वाढतच गेला. हा बाळक सहा वर्षांचा गेळे, शकुंतळेनेही राजाची यथाविधि पूजा 
झाळा नाही तोंच, कण्ब भाजोबांच्या आश्रमासमीप केळी; आणि नंतर ती म्हणाळी; “राजन्‌! हा 
असणाऱ्या झाडांस सिंह, व्याप्र अथवा वराह यांस तुझा मुलगा. तुझ्यापासून'च हा देवतुल्य मुळगा 
घरून आणून बांधीत असे. दराने यया हित्र पद्ूंवर मळा झ.ळा आहे. तेव्हां पूर्वी वचन दिल्याप्रमाणे 
कुर घोडी करून बसावें, त्यांस जरांस आणावे, याला आतां योवराज्याचा अभिषेक करणें तुझ्या- 
आणि निर्भयपणानें त्यांच्या बरोबर खेळून त्यांच्या सारख्या पुरुषभ्रेष्ठाळा योग्यच आहे. कण्व कर्षी- 
संगतीनें धावा माराव्या. सर्व क्र्र पशूंचे हा दमन च्या आश्रमामध्ये मळा हे वचन भापण दिळे होते, 
करी, म्हणून याळा कण्वाश्रमांतीळ क्षि 'सर्बे- ते. आपल्याला स्मरत असळच; त्याची आठवण 
दमन ' अस म्हणूं ढागळे; असो. करा आणि आपलें वचन पुरें करा. ” 

राजा, हा कुमार पराक्रमाने, तेजाने व बळाने जनमेजया, दुष्यंत राजाळा हे समरण स्पष्ट 
युक्त आहे असें पाहून, व याचा कमे अमानुष होतेच; तथापि  आपल्याळा कांड आ- 
आहेत असें पाहून, कण्ब मुनींस वाटळें कॉ, ठवत नाही, असे दाखवून तो म्हणाळा, 
: योवराज्याचा भभिषेक करून घेण्याचें या महा- “ अगे दृष्ट तापसी! मला कांहीं स्मरण नाहीं. 
पराक्रमी मुळाचें वय झाळें.! नंतर शाकुंतळेळा धमोर्थकामसेबंधी मो कांहो तुळा वचन दिळे 
आपला विचार सांगून कण्ब मुनि आपल्या शि- होतें, अक्ष मळा मुळींच आठवत नाही. येथ तू 
ष्यांस म्हणाळे , “ शिष्यहो | ह्या माझ्या सर्व- रहा किंवा जा, अथवा तुळा बाटेळ तं कर, माझा 
सुलक्षणी शकुतळेला तिच्या मुळासहवतैमान तुझ्याशी कोणताही धार्मिक संबंध नाहीं. 
तिच्या नवर्ऱ्यांच्या घरीं घेऊन जा. कारण, ख्रि- शकुंतलेचे भाषण. 
यांनीं फार॑दिवस माहेरी , राहणें ठीक नाही. स्या राजाचें ईं निष्ट्र व ळजादायक भाषण 
इतकेंच नव्हे, तर ह्यापासून कौतीळा, चरित्नाळा, ऐकून ती दुदवी सुंदरी दु:खाने विव्हळ होऊन 
शाळा, व धमेत्रताळा अपाय होतात. याकरितां क्षणभर निश्चळ स्तंभाप्रमार्णे निचेष्टित होऊन 
विळंभ न करितां हिळा नवऱ्याच्या घरी पोहोचवा. '” उभी राहिली; तेव्हां, क्रोधाने जिचे डोळे ढाळ 

राजा, करषोर्चे हें भाषण ऐकून ते शिष्य बरं झाळे आहेत, व ओंठ थरथर हालत आहेत, अशी 
आहे असें म्हणाळे, व क्र्षींचा आशीरवांद घेऊन ती पतित्रता शकुंतळा स्वकटाक्ष फेकून आपल्या 
ते सर्व तेजस्वी शिष्य शकुतळेळा व तिच्या प्रकोपाने राजाला दग्धच करीत आहे की काय, 
पुत्राढा पुढें करून गजपुराकडे जाण्यास निघाले. असा भास झाळा. तथावि त्या वेळीं आपल्या 
याप्रमाणे, कमळनेत्र व देअकुमाराप्रमाणें शोमिबंत तप:सामर्थ्यांच्या योगान अत्यंत स्फुरित असलेळा 
अशा सर्वदमन नामक पुत्राळा घेऊन ती वाम- क्रोधाबेश आवरून, घरत ती क्षणभर स्तब्ध 
नेत्री शंकुतळा देवी यया सर्वेविश्षत वनातून नि- राहिळी. नंतर राजाकडे ओझरते पाहून ता! 
घून दुष्यंताच्या नगरीप्रत आढी, राजवाड्यांत म्हणाळी, “महाराज ! आपल्यास सवे वृत्तांत स्म- 
जाऊन तिनें आपूण आल्याची सूचना दिली, रत असूनही “मळा ठाऊक नाहीं ' असें सामान्य 


७ संभवपवे. ] १ आदिपर्व, 


१९५ 
ब बिनकिमतीच्या मश्षुष्यासारे आपण नि:ःशंक- करात नाहींच, पण देवही त्याचें कल्याण करीत 
पणानें कसें हो असें बोलतां? मी बो नाहींत. राजा ! मी स्वतः तुझ्या घरी चाळून 
ळत आहें ते खरें आहे अथवा खोटें आहे आले म्हणून माझा असा अपमान करूं नको. 
हृ भापळें अंत:करणच आपल्याळा सांगेळ, तुझ्या घरी चाळत भाळली ही भायोरूपी पूज्य 
राजा! सवेसाक्षी आत्मारामाचे स्मरण करून ढक्ष्मी-हिची तूं पूजा न करितां तिचा अपमान 
सदेव मंगल होणारें सत्यच बोळ. आपल्या भा करितोस ऑ ! एखाद्या हळकट मनुष्याप्रमाणें तूं 
त्मारामाचा असा अनादर करू नको. आपळा माझी उपेक्षा कां करितोस १ राजा ! इतका वेळ 


आत्मा, अमुक आहे, असें सांगत असतां जो 
भलतेच प्रतिपादन कररतो, तो आत्मापहारी चोर 
कोणतें पातक करणार नाहा £ सवे पातके करील! 
पातकसाक्षी मी एकटाच आहें असें तुला वाटत 
असेळ, तर तें बरोबर नाही. कारण, आपल्या 
अंतयोमी सदैव राहणारा सवेसाक्षी भगवान 
नारायण आहे. तो सवे जाणतो;-त्याळा आपलीं 
सवे पापकृत्यें समजतात. या. नारायणाशीं तू 

[तक करीत आहेस, हें तुळा विदित नसावें 
काय? “मी पातके करितो. ती. कोणासच ठा- 
ऊक नार्हात, ' अस खुळा पापी समजतो! पण, 
राजा! देवांस व अंतर्यामी साक्षित्वानें राहणाऱ्या 
नारायणास आपली सर्वे कृष्णकारस्थानें समजत 
असतात! राजा, आदित्य, चंद्र, भग्न, वायु, 
आकारा, भूमि, जळ, आपलळें हृदय, यम, दिवस, 
रात्र, प्रातः:काळ व संध्याकाळ आणि धर्म, या 
सवे देवतांस, अमुक प्राणी काय कर्रांत आहे, हें 


मी अरण्यरुदन केळे. काय £ तूं रेकत नाहींस 
का ! बेर; तुझी मी. इतकी मनोधारणा करीत अ- 
सतांही तूं माझं जर ऐकणार नाहींस व आपळें 
वचन र्ण करणार नाहींस, तर, राजा ! तुझें मस्तक 
शतघा विदीण होऊन ह्याच तुकडे तुकडे होतीळ, 
ध्यानांत ठेव ! राजा, इतके तरी लक्षांत ठेव की, 
धमेसत्रीशी रत होऊन गर्भधारणा झाळी भअस- 
तां पिता'च पुत्ररूपानें श्रीच्या उदरी जन्म घेतो 
म्हणून तर पुराणकवोनी स्त्रीळा ' जाया ! हे नांव 
दिळें आहे. वेदोक्त कर्म करणाऱ्या पुरुषाळा जें 
प्राप्त हात, तं अपल्य म्हणजे पतनापासून संरक्षण 
करण्याचें साधन होय. हें अपत्य बंशविस्तार 
करून मृत पूर्वजांचे तारण करिते. पुत्‌ नामक 
नरकापासून पितरांचे तारण करणारा तो पुत्र 
हें सुताळा नांव प्रत्यक्ष स्वयभूने खत: दिळें आहे. 
* पोत्र ( नातू ) ब्रह्मुलोकास नेतो ब आनंल देतो, 
आणि पणतू झाळा म्हणजे मोक्ष मिळतो ' असा 


सर्ब यर्थास्यित रीतीनें कळत असतें. सूर्याचा आणखी छोक आहे. राजा ! घरामध्ये दक्ष अस- 
पुत्र यमधर्मराज हा त्याच पुरुषाचो सर्व पातके ते ती भार्या होय. जिळा मुळें होतात, * जिळा 
नाहींतशीं करितो, कं ज्या पुरुषाचा कमेसाक्षी पति हाच प्राण, आणि पाते हेंच व्रत, ती खरी 


म्हणजे आत्माराम हृदयांत वास करणारा क्षेत्रज्ञ 
संतुष्ट असतो. पण ज्याच्यावर-ज्या दुष्ट पुरु- 


षावर-हा आत्मा प्रसन असत नाही, त्याचो 


गोष्ट काय पुसावी : त्या पापकर्भा पुरुषळा य 
माच्या दरबारांत अत्यंब्न केश होतात. जो चां- 
डाळ आपल्या आत्म्याची आपण स्वतांच भव 
हेळना करितो, व आपल्या आत्म्यास भळतेच 
स्वरूप देतो, त्याचं कल्याण त्याचा आत्मा तर 


भार्या होय. भार्या हे. मनुष्याचे अर्धांग भाहे. 
भाया हा मनुष्याचा उत्तमोत्तम मित्र आहे; 
भाया ही धर्मे, अर्थ ब काम हे पुरुषार्थ साध- 
ण्याचे साधन मूळ, आणि मोक्ष मिळण्याचे भादि. 
साधनही भार्याच आहे. देव, पितू, क्षि इत्यादिकां- 
च्या क्रणांतून भार्याच तारून नेते. भाय असणाऱ्या 
गृहस्थालाच धानक व निथगोमेतिक कर्मे 'क- 
रितां येतात; भार्या असणाऱ्या पुरुषाचाच संसार 


श्रीमन्महाभारत. [ भध्याय ७४. 


होता, व तोच आनंदी ब लक्ष्मीबंत होतो. एकां- नये. महाराज ! क्रिया हें सनातन आणि परम 
तांत अगर संकटकाली भायांरूप मित्र मात्र प्रिय पवित्र असे जीवाचे जन्मस्थान आहे बरे! 
व हितकर बोळतात; धर्मकार्यामध्यें वडिलांप्रमाणे त्त्रियांब्यतिरिक्त प्रजा उत्पन्न करण्याचें सा- 
हितकर उपदेहा करणाऱ्या, संकटकाळीं माते- मध्ये प्रत्यक्ष क्ंषींना सुद्धां नाही; मग 
प्रमार्णे संरक्षण करणाऱ्या, व पांथस्थांस अरण्या- तुझ्यासारख्यांची गोष्ट कश्याळा विचारावी £ 
मध्ये सुद्धां विश्रांति दणाऱ्या अश्या ह्या भार्या घूडींनें धूसर झाळेला मुलगा येऊन जेव्हां पि- 
असतात. ज्याळा भार्या आहे, तो पुरुष विश्व- त्याला आळिंगन देतो, तेव्हां त्याला जो आनंद 
सर्नाय होतो. म्हणून भार्या हा पुरुषाचा नि- होतो त्यार्चे काय वर्णन करावें! भसा हा तुझा 
दानींचा आधार आहे, असें म्हणतात. राजा ! मुळगा प्रेमपूर्वक स्वत: प्राप्त झाळा असतां ब तु- 
संसारांत' असतां, मरण पावळा असतां आणि श्याकडे आतुर नेत्रांनी बघत असतांही त्याचा तू 
एकटा जाऊन नरकामध्ये पडला असतांही ल्या अवमान कारेतोस, त्या तुळा काय म्हणावे ! मुंग्या 
पुरुषाचा उद्गार करावा एतदर्थ पतित्रता भाया सुद्धां आपळीं अंडी राखन ठेवितात,-फोडीत 
त्याची अनुयायी होते. भार्या जर प्रथम मेळी, नाहींत, आणिं तूं तर धमेज्ञ आहेस; तेव्हां आप- 
तर ती पतीची वाट पहात राहते, भाणि पति श्या पुत्राचें संरक्षण कते करणार नाहींस : देता- 
प्रथम मेळा, तर ती साध्वी त्याच्या मागोमाग वळी प्रकट झाळी नाहीं अशा स्वतांच्या सनूर्चे- 
तो असेळ तेथें जाते. राजा ! आपल्या शास्त्रांत शियूर्चे-आळिंगन घेऊन जें स्पर्शसुख होतें, तें 
पागणिग्रहणबिधीचे माहात्म्य सांगितळ आहे, त्याचें सुख वस्नस्पर्शाने लाभत नाहीं, स्त्रियांचे आलि- 
रहस्यच हें की, पतोळा भार्या हा इहलोकीं ब पर- गनानें मिळत नाहीं, किंवा पाण्याच्या स्प्शानेही 
ळोकां उत्तम मित्र मिळतो. सर्व ठिकाणीं हातांत हात प्राप्त होत नाही. द्विपादांमध्यें ब्राह्मण श्रेष्ट, चतु- 
घाळून ही उभयतां यात्राकंठन करितात. आप- ष्पादांमध्यें गाय वरिष्ट, प्रज्यांमध्यें गुरु उत्तमोत्तम, 
ह्यापासून उत्पन्न झालळेळा पुत्र हा आपलाच आणि स्पर्शामध्यें पुत्रस्पशे अति मनोहर आहे. 
आत्मा असतो;'तेव्हां आपल्या पुत्राच्या मातेला म्हणून, राजा! हा तुझा नेत्रमनोहर पुत्र तुळा 
आपण स्वमातेप्रमाणे पूज्य मानिळी पाहिजे. आर- आलिंगन देऊं दे. पत्रस्पर््धासारखी स्पर्शसुख . 
शांतील प्रतिर्बिबित झाळेल्या मुखाकडे किंवा देणारी दुसरी वस्तु या विश्वांत नाहीरे! हे 
भार्येपासून झालेल्या पुत्रमुखाकडे पाहून पित्या- शत्रूना मात्र ताप देणाऱ्या राजा ! तीन वर्षे 
ळा आनंद होतो, तो पुण्यकमें करून झालेल्या पर्यंत याच्या गर्भाचे ओक्षें मीं बाळगल्यानंतर 
स्वगेप्राप्तीच्या भानंदाच्या तोडीचा असतो. मान- हा तुझा शोकविनाशक मुळग| जन्म पावढा बरे! 
सिक चिंतांनीं होरपळळेल्य व शारीरिक व्याधीरनी हा जन्म पावल्यावर थोडक्याच वेळाने आकाश- 
कासावीस झाळेल्या पुरुषांस स्त्रियांपासून भआनं- वाणी झाळी कॉ, “ हा शंभर अश्वमेध कराळ! 
दच होतो. ' तो कसा? ' म्हणशील तर, प्रीष्म- अरे ! सामान्य पुरुष सुद्धां गांवाहून बाहेर गेलेळे 
ऊतूतल्या प्रतापी सूर्याच्या प्रखर किरणांनी संत. परत आळे म्हणजे आपल्या पत्रांस मांडीवर घे 
त्त झालेल्या एरुषांस शीतळ जळसेकानें आनंद ऊन त्यांचें अबघ्राण हृरून*आनंदित होतात मा! 
होतो तद्वत्‌ होय. राजा ! सुख, प्रातिे आणि धमे आणि तूं सर्वेळोकनायक असून स्तब्ध बसतोस! 
ही स्रियांच्या अधीन अहित असे जाणून, रागा- राजा, जातकर्मंविधीमध्यें ब्राह्मण 'ळोक ण्या 
वळेल्या पुरुषाने सुद्धां रम्य ल्रियांचें अप्रिय करूं वेदमंत्रांचा सुद्धां उच्चार करितात, त्यांचा अर्थ 


७ संभवपवे. ] १ आदिपर्व ी १९७ 


असाचना १ “ माझ्या प्रत्येक अंगापासून तुझें दुष्यंताचे शकुतलेला उत्तर, 

अंग झाळें आहे, व हृदयापासून तुझी वाढ आहे. राजा दुष्यंत म्हणाळा:-शकुंदळे | तुझ्यापासून 
तू पुत्र माझा म्हणजे खरोखर आत्माच आहेस. मळा पुत्र झाळेळा आहे, अर्से मळा मुळीच मा- 
तुझ्या स्वाधीन माझे जीवित आहे, आणि अक्षय हीत नाही. तुम्ही बायका म्हणजे नित्य खोटें 
वशविस्तार करणें हें तुझेच स्वाधीन आहे. म्हणू- बोलणाऱ्या ! तुमच्या जिव्हेवर कोणीं विश्वास 
न, हे पत्रा, तूं सौख्याचा अनुभव घेत घेत शं- ठेवावा, १ बाई! तुझ्याच बोलण्यावरून न्याय 
भर वर्षे जगावेंस; तुळा ' शतंजीव! असा आशी- झाळा की, तुझी आई (मेनका ) म्हणज सगळ्या 
बाद देतों. राजा, तुझ्यापासून हा दुसरा पुरुष विश्वाची बायको ! किती निदय ती, कीं जिने 
उत्पन्न झाळा आहे; तेव्हां स्वच्छ तळ्यामध्ये आ- तुला हिमाळयाच्या शिखरावर निरुपयोगी निमील्या- 
पण आपळें प्रताबेंब पाहतो, त्या'चप्रमार्णे हें तुझें प्रमाणें टाकून दिळें ! आणि तुझा बाप म्हणजे सग- 
प्रतिबिंब म्हणज हा सुत पहा. गाहेपत्य अश्नींतून न्या सुळखाचा खट, की ज्यानें तुला इतक्या लहा- 
जसा आहवनीय नामक आप़्ि नेतात, त्याचप्रमाणें नपणींच निर्जन वनांत सोडून दिळें! तो जातीचा 
तूं एकटाच असतां तुझी हीं दोन स्वरूपे तुळा क्षत्रिय,पण ब्राह्मण होण्याविषयी द्याला केण हृव्या- 
प्राप्त झाळी. राजा असें कसें बिसरतोस ! स! शेवटींकामाच्या तडाक्‍्यांत सांपडाबयाचा तो 
सांपडळाच ! आतां, मेनका अप्सरांमध्यें श्रेष्ठ भाहे 
व विश्वामित्रह्मी प्रमुख महार्ध आहेत हें खरे; पण 
त्यांच्यापासून तुझा जन्म झाळा हे खरें कशावरून: 
कारण, तुझे बोलणे तर एखाद्या पुंश्वळीप्रमाणें 
आहे. मूर्ख ! असल्या ळांब लांब खोद्या बाता 
मारतांना आणि विशषत: माझ्या देखत अमस्तल्या 
विलक्षण बाता मारतांना तुळा ळाज नाही बाटत£ 


“ एकदा म्रृगाच्या मार्गे लागून तूं मृगया 
करितां करितां श्रीकण्व मुनींच्या आश्रमांत आलास, 
तेव्हां तुझा माझी कुमारस्थितीत गांठ पडळीना १ 
राजा ! उवेशी, पर्वॉचात्ते, सहजन्या, मेनका, 
विश्वाची व घृताची या अप्सराश्रेष्ट स्त्रियांमध्ये 
असिश्रेष्ठ जी ब्रह्मकुमारी मेनका नामक अप्सरा, 
ती इंद्राज्ञेनें विश्वामेत्राळा मोह पाडण्यासाठी कशी 


आली, तिळा गर्भ कसा राहेळा, मळा हिमालय के र कयता पते 
पर्वतावर सोडून ती कशी गेली, दुसऱ्याच्या पोराप्र- मेक र 


व ऱविडें आणि तू हा मिकारडा ताप्रसी वेप धारण करून 
माणें त्या निदय मातेनें मळा खाढीं कर्स ठेविलें, इ- हर क क ची ह न 
१ पतित्रता चेकपता द्रितीये कुलटा स्मृता । 


त्यादि वृत्तांत त्याच वेळी तुझे कौतुक शांत करण्या- तृतीये थर्षणी शैया चतुथे पुंथलोत्यापि ॥ 

करितां मीं सांगितला होताना £ हर हर ! काय दऱ्या च पेचभे षठठे पुंगी च सप्तडमेष्टमे । 

मीं पूर्वजन्मी पातक केलें होते, की लहानपणांत  ततऊर्ध्व महावेऱ्या सळ प्पश्या सर्व जातिषु ॥ 

मळा माझ्या आईबापांनी टाकून द्यार्वे, आशी अर्थ--जिला एकच पाति आहे, ती पतित्रता; दोन 
तरुणपणांत माझ्या भरत्यानें म्हणजे तू माझा असतील तिला कुलटा म्हणावें; तान असतील तिला 
त्याग करावा ! राजा घाबरू नको. तुठा मी नको भर्पेणी समजावे;,चार असती तिला पुंथली; पंच 
अते त मो कोय बाबांच्या 'आश्रमांत जाऊन "ता सहा असणारी त स्वात किंवा आठ पति 
राहीन; पण हा तुझा बालपुत्र, याळा तरी निदान असणारी पुठी; आणि याहीपेक्षा जास्त पाते करणारी 


देऊं 1 1 महावेश्‍्या समजावी;-ती कोणत्याही जातीमध्ये स्प 
9 क्व | ते न्हां शै 
ठाकून देऊं नको. तूं थोर आहेस ! तेव्हां याचा दरण्यास योग्य नव्हे. 


तरी स्वीकार कर. ” ( थंमसावित्रीसषुंवाद -देवीभागक्‍त'. ) 


१९८ श्रीमन्महाभारंतं. - [ आध्याय ७९. 


हिंडणारी जारिणी कोणीकडे £ म्हणे हा सहा अस्ते कीं, आपल्यासारखा सुरूप प्राणी जग- 
वषांचा मुळगा आहे ! सहा वर्षांच्या मुलाचें हें तांत नाहींच; तेंच आपलें वेडविद्रें स्वरूप त्यानें 
असळें विप्याड हारोर आणि इतके हें बळ असे एकदा आरकश्यांत पाहिळें, म्हणजे इतरांच्या व 
कोणी म्हणेल का! शाढवृक्षासारखा उंच हा इत- आपल्या स्वरूपांत किंती अंतर आहे हें त्याळा 
क्‍या थोडक्या काळांत कसताग झालाःया सगळ्या समजतें. जो अत्यंत सुंदर आहे, तो कोणाचा 
तुझ्या वेषावरून, भाषेवरून आणि तुझ्या व या का- केव्हांही अपमान करात नाहीं. पण, राजा! जो 
व्याच्या चर्येवरून स्पष्ट दिसते की,तुझी जात फारच गिंदापूर्ण शब्दांनी सारखी बडबड करितो, तो 
हळकी आणि दुष्टाचारी असावी. मेनकेचा धंदा दुसऱ्यांची निंदा करणारा ब त्यांस ताप देणारा 
पुरुषांस मोह घालण्याचा; तेव्हां तिनेच एखाद्या असा होतो. असल्या या भांडांचे निंदापर्ण प्रहाप 
नीच पुरुंषाळा भुरळ घाळून गर्भधारण केलें, किंवा एखादे वेळचें चांगळें बोळणें ऐकिळें म्हणजे 
आणि पूढे तू ही दिवटी निघाळीस. असो; मूर्ख ळोक काय कारेतात £ तर, सूकरांच्या उड्या 
फार कशाळा£ तूं काय म्हणतेस यांतळी एक गोष्ट पुरांषावर मात्र पडतात त्याप्रमाणे हे ढोक परान- 
सुद्धां मळा माहीत नाही; तुझ्ती माझी ओळखही दापर वाक्ये तेबढी उराशी बाळगून त्यांचें ध्यान 
नाहो. समजलास £ तुला जिकडे बाट फुटेल करीत बसतात; भाणि समंजस लोक या वाचा- 
तिकडे जा ! ळांच्या भाषणांतून हसासारखे क्षाररूपी सदगुणी 

शकुंतला.म्हणाळी:---राजा ! हाकांच्या मोहरी - बिघधानांचा संग्रह करितात. दुसऱ्यांची निंदा 
एवढ्या बारीक श्षुद्र गोष्टी व कमीपणा तुळा चाळळी असतां अथवा आपल्या हातून झाली 
दिसतो, आणि आपले बेळफळारबढाळे दोष अतां साधुळा जितका संताप होतो, तितक्‍याच 
तुळा दिसत नाहीत रे! मेनका देवळोकांतीळ आनंदाच्या उकळ्या दुष्टाच्या हृदयांत पुटत भस- 
आहेब्व देवच तिची आराधना करितात, हें तीत ! ज्ञानवृद्ध, तपादृद्ध व वयोंबूद्ध पुरुषांस नम- 
घ्यानांत ठेव. राजा ! तुझ्या जन्मकोटीपेक्षां माझी स्कार करशत असतां सजञनाळा जितका आनंद व 
जमन्काटो,किती तरी श्रेष्ट आहे रे ! परथ्वीवर चा- समाधान होत असतें, तो आनंद व तें समाधान 
ळणारा तुम्ही माणसें आणि अंतरिक्षामध्ये संचार सज्जनांस छेश दिळे म्हणजे दुष्ट पुरुष अनुमवितात! 
करणारा आमचचा अप्सरागण ! तुमच्या आमच्या- दुसऱ्याचे दोष कळळे नाहीत म्हणजे साधूला आनं- 
मध्ये काही तरा साम्य ! मोहरी आणि मेरु पर्वत द होतो, आगि दुसऱ्याचे दोष दृष्टीस पडले कीं 
यांमध्ये जें अंतर, तें तुझ्या व माझ्या जन्मक्षेत्रांत मुखीळा पुत्रजन्माप्रमाणें समाधान वाटतं! या मू- 
भंतर आहि. हे गर्विष्ठ राजा! मी म्हणेन खाना किंवा दुष्टांना जर सत्पुरुषांनीं कथो काळीं 
तेव्हा इंद्र कुबेर, बरुण किंवा यम यांच्या छोकांत लांचे दृष्टस्वरूप स्पष्ट करून दाखविण्याचा प्र- 
जाऊं शकेन. वॉटेळ तर माझें सामर्थ्यं पहा. यत्न केळा, तर हे दुष्ट लोक उळटून सज्जनांची 
अह्टो पापथूत महाराज! आतां जे काय अत्र घेण्याला कांहीं कमी कर्रात नाहत. हुजेनच 
चार निह्यसिद्धांत सांगणार आहे, ते केवळ जेव्हां खतांच सड्जनाळा 'दुजेन' या नांवानें हाका 
उदाहरणासाठी म्हणून सांगणार आहें; द्वेषबुरद्धानें मारण्यास ळागतो, तेहहा असा हास्यकारक चम- 
बोडत नाहीं, तथापि मळा क्षमा करा बरं ! राजा! त्कार दुसरीकडे कोठें मिळळ का? म्हणून ईश्व- 
एखाद्या बिद्रप पुरुषाने जोपर्यत आपला मुखडा रास सुद्धां प्रश्षच पडत असेळ | भत्ता; राजा, 
झरशांत पाहिका नाही, तोंपर्यंत त्याळा काटत रागावलेल्या विषारा सर्पापासून जसे लोक पून 


७ संभवषर्ब. ] १ आदिपर्व. १९९ 
जातात, त्याचप्रमाणें सथयघर्मापासून भ्रष्ट झाळे हेंच श्रेयस्कर आहे. ताजव्यांत हजार अश्वमेध 
ल्या पुरुषाच्या वाऱ्याळा नास्तिक सुद्धां उभ एकाकडे ठेविळे, ब एक सल्य दुसऱ्या पारड्यांत 
राहत नाहींत, मग आस्तिकांची गोष्ट कशाला घातळें, तर सत्याचेंच पारडे जास्त वजनदार 
विचारावी ? आपणच स्वतः आपणाप्रमार्णे होतें बरें! सरे वेदांचे सांगोपांग अध्ययन व सर्व 
रूपगुणयुक्त पुत्राळा जन्म देऊन त्याची व्यवस्था तीर्थाचे स्नान ही. सत्याच्या तोडीला उतरतीळ 


जो ठेवीत नाहीं, किंबा तो आपला * पुत्र ' असें 
म्हणत नाही, त्याळा सर्वसाक्षी व सर्वसमर्थ देव 
संपात्ते व संपत्तीचे सुखये्थे मिळूं देत नाहींत, व 
तो मेल्यावर ल्याळा खर्गातही येऊं देत नाहींत. 
। पुत्र म्हणजे आपल्या कुलाची प्रातिष्ठा आहे 
असें पितर म्हणतात; तेव्हां पुत्राचे यथास्थित 
पाळन करणें ब त्याला सुसंस्कृत करणें हें सर्व 
कतेव्यांतीळ अत्यंत श्रेष्ट कतेव्य आहे. सारांश, 
पुत्राळा टाकून देण्यासारखे महापातक नाही. 
आपल्या धर्मयुक्त स्वस्त्रीपासून झाळेळ, आपल्यास 
सांपडळेळे, विकत घेतळेले, आपण वाढविळळे 
ब उपनयनादि संस्कार आपण केल्यामुळें आप- 
'ळॅस झाळेळे [ शेवटचे चार हे अन्यजन्य होत. | 
हे पांचही ' पुत्र ' होत असे मनु क्षि म्हणतात. 
हे पुष जर धर्मसंम्रह करणारे, कीतिप्रवाह वाढ- 
विणारे ब मनास आव्हाद देणारे असतील, तर 
हेच पुत्र पितरांस नरकापासून मार्गे भोढितात. 
सुपुत्र म्हणजे पितरांस भवसमुद्रांतून तारून ने- 
णाऱ्या नावाच होत. म्हणून, हे राजा! 
आपळे हित करण्याविषयी दक्ष असणाऱ्या 
झाणि सत्य व धमे या उभयतांचेंही पाळनपोषण 


किंबा नाही उतरणार! सल्यासारखा धर्म नाही. स- 
व्यापरते श्रेष्ठ असें कांही नाही. अनृतासारखे तीत ब 
सर्वनाशक पाप दुसरें कोणतेच नाहीं. राजा, सत्य 
हंच श्रेष्ठ ब्रह्म, सत्य हेंच श्रेष्ठ त्रत आहे. राजा ! 
बेइमान होऊ नको. राजा, सत्याची ब तुझी 
संगत अखंड असावी; व म्हणून माझ्याशी केळेळी 
संगति व मला दिळेळं वचन हीं तुला आदर- 
णीय व्हावी. असा; राजा ! तुला जर असला- 
चाच अवळंबकरावयाचा असेल, व तुझ्या स्वतां- 
च्याच बोळण्यावर तुळा विश्वास ठेवणें नसेळ, 
तर, हा दैवा ! ही मी निघून जातें. तुझ्यासारख्या 
असतुरुषार्शी मळा कांडी कतेब्य नाहीं. राजा ! 
सरतेशवटीं मी बोळतें ते ध्यानांत ठेव: दुष्यंता ! 
तुझ्या आश्रयाशिवाय आणि तुझे वेर संपादूनही 
माझा हा मुळगा यच्चाबत्‌ पृथ्वीर्चे-नगराज हि- 
मालय हा जिचे कणेभूपण आहे आणि समुद्र ही 
जिची चोहो बाजूनी मेखळा आहे अश पृथ्वीचे 
आक्रमण करीळ, व शिचे परिपाळन हा माझा 
मुळगा करीळ ! ” 
शकुंतलास्वीकार, 
वैशंपायन सांगतात:---जनमेजया, याप्रमार्ण 


करणाऱ्या नुपवर्या ! द्या पुत्राळा टाकून देणें हें बोळून शकुतला देवीने राजाकडे पाठ फिरबिली, 
तुळा शोभत नाहीं. नरशादूळा ! आतां कपटवात्ते आणि ती चाळती झाढी. इतक्यांत कविज,पुरोहित, 
शारण करून ह्या पुत्राचा त्याग करणें हें कृथ आचायय ब मंत्री यांच्या समक्ष प्रत्यक्ष आकाश-. 
तुळा योग्य न०&! राजा, तुळा विदितच आहे वाणीनें दुष्यंतास बोध केला. तो असा:-“राजा ! , 
की, शंभर आड बांधण्यापेक्षां एक मोठी बिहीर ज्याच्यापासून गर्भधारणा होते. तो पुरुषच पुत्रा- 
बांधणें. श्रेष्ट आहे; शंभर विहििरपेक्षां एक यज्ञ चा जनक असतो, व तोज्या योग्यतेचा असेळ, 
करणें भ्रेष्ठ, आणि शंभर यज्ञापेक्षां एका पुत्राचे लाच योग्येतचा पुत्र हातो. आई ही केवळ एक. 
पाळनपोषण कद्मणें हॅ,्रेयस्कर आहे. ह्याचप्रमाणें, भस्ता ( चमेकोश ) असते. पुरुषाची जाति, 
शंभर पुत्रसंष्धनापेक्षांही सत्यत्रत अखंड ठेवणें कुळ, ग्रोत्र हींच पुत्रास प्रात्त, होतात. म्हणून 
२२ 


१७० 


तुझ्यापासून उत्पन झालेल्या या पुत्राचे ग्रहण 
करून त्यार्चे पालन कर. शकुंतलेचा अपमान 
करूं नको. राजा, ज्यानें रेतसेचन केळं असतं 
तोच पुत्ररूपानें अवतीर्ण होऊन पितरांस यम- 
झासनांतून खोडविणारा (नरकापासून तारणारा) 
होतो. राजा, शकुंतला बोलठी हें त्रिवार सत्य 
आहे. तूंच या बाळकाचा जनक पिता आहेस. 
“ पुरुषच रेतरूपानें द्विधा होऊन क्रियेचे ठिकाणीं 
पुत्ररूपाने पुनः जन्मास येतो ' हें शकुंतला 
देवी बोळढी ते अगदीं यथार्थच आहे. म्ह- 
णून, रशकुंतळापुताचें पालनपोषण तुळाच केळं 
पाहिजे. जिवंत पुत्राला टाकून देऊन जगणें 
यासारखे दुर्भाग्यच नाहं. राजा, या शकु- 
तळापुत्राचें ळाळनपाळन तुळा केळेंच पाहिजे; 
कारण तो तुझा मुलगा आहे ब आम्ही तुळा 
तुझं कतेन्य करण्यास-या मुलाचे भरण (पोषण) 
करण्यास सांगत आहों. म्हणून या मुला'च--या 
महाम्म्यार्चे भरत हें नांव आजपासून प्रकट होईळ!” 

याप्रमाणें आकाश्यांतीळ स्पष्ट देववाणी स्पष्टतः 
ऐकल्यावर राजास आनंद झाला, आणि तो पुरोहित 
व अमात्य यांस म्हणाळा, “सवोनी ही देवदूता- 
ची बाणी ऐकावी व ऐकलीच असेळ. अमाय- 
हो ! या शकुंतळा देवीने. सांगितल्याप्रमाण हा 
माझाच मुलगा आहे, असें मळा विदितच होर्ते; 
पण ला सुंदरीच्या बोलण्याच्या आधारावरच जर 
या'मुलाचें मीं ग्रहण केळें असते, तर आपणा 
सवीसच साहाजैक शंका उत्पन झाळी असती 
कीं, हा मुलगा “ शुद्द ' नाहीं. म्हणून मी 
इतका वेळ कपटनाटक केलें होते, आतां निःप- 
क्षपाती देवदूतांनींच स्व प्रकार यथात्थित रीतीनें 
प्रकट केळा आहे, म्हणुन आपणांपैकी कोणास- 
ही शंका घेण्याचें कारण नाहीं. भो या देवीचा व 
पुत्राचा आतां स्थीकार करितो.” 

असें म्हणून आनंदप्रदर्शक गजरांतच राजाने 
उल्हासित मनानें व प्रमोदानें त्या पुत्राचा,अंगी- 


श्रीमन्महाभारत. 


[ भभ्याय ७४. 


कार केळा, व पित्याळा पुत्राचे जे अवश्य संस्कार 
करावे लागतात ते स्व यया प्रीतिप्रेरित दुष्यंत 
राजानें मोठ्या होसेनें ब आनंदानें केळे. राजाने 
प्रथम पुत्रशिरां अवप्राण करून लास मोठ्या 
प्रेमानें कडकडून आलिंगन दिळें. इकडे ब्राह्मणां- 
नीं व बंदीजंनांनीं राजाची ब पुत्राची स्तुति कर- 
ण्यास आरंभ केला. हा सव प्रकार पाहून व पुत्रा- 
'ंगनभाग्याचा अनुभव घेऊन दुष्येत राजास भ- 
वंत आनंद झाला. पुत्राची भेट म्हणज आनंदाची 
परमावधीच ती! तिळा कश्याची उपभा साजणार£ 
असो; दुष्यंतानें शकुंतला देवाचाही धर्मपूर्बक 
आदर केला, आणि सन्मानपूवक एजा करून तिर्चे 
सांतन करीत करीत राजा तिळा म्हणाळा, 
6 देवि ! ळोकांच्या' परोक्ष, एकांतामध्यें जें मीं 
तुझें पाणिग्रहण केळे, त्याची विश्युद्धि करण्यासाठी 
ब देवसाक्ष तुझा माझा विबाहाबाथे झाला होता 
हें ठरविण्यासाठी-सारांश, जनदष्टीने तुला शुद्ध 
ठरविण्यासाठी मीं हें वेडेपणाचे सोंग घेतलें होते. 
$ केवळ स्त्रीभावानें कोणय्याही विवाहपद्धतीचा 
अंगीकार न करितां मी तुझ्याशी संगत झाळी, 
व अशुद्ध पुत्राळा राज्याभिषक केळा ' अर्स ढोक 
म्हणतांल, म्हणून मी हें वेडाचे पांघरूण घेतर्ळे 
होते. आतां, तूं माझी विनवणी कर्रात असतां- 
ही अंत क्रुद्ध होऊन माझ्या संबधानें ज॑ तू 
आप्रिय बोळढीस, तें तुझें करणे साहाजेकच 
होतें. म्हणून, हे प्रिये ! हे विश्यार्लाक्ष! तुळा मी 
मोठ्या आनदाने क्षमा करिता ! '” असें बोळून 
राजारें ल्या आपल्या प्रियेळ! पट्टराणी करून वस्त्र- 
पात्र, अनपान इयादिकांनी तिला प्रसन केळे. 

राजा जनमेजया ! पुढें ढवकरच शकुंतळापुत्रा- 
चें “भरत! असे नामकरण करून राजानें ल्याला 
योवराज्याचा अश्चिषक 'केळा. ल्या दिवसांपासून 
त्या महात्म्या भरताचें दिव्य, तेजस्वी, अपराभूत 
आणि कोकांवर वचेस बसविणार इथचक्र अथवा 
आज्ञाचक्र प्रकट होऊन स्थापित झाळें. द्यानें 


७ संभवपव. ] १ आदिपवे. १७१ 


अनेक राजांचा पराभव करून लांस मांडलिक पासून झाल्या आहेत. तो सर्वाचा आादिपितानह 
केळे. राजा, भरत हा सदेव शिष्टधमाप्रमार्णे आहे. प्राचेतस दक्ष मुनीला वीरिणी नामक 
बागळा व लाला शुद्ध यशाची अत्यंत प्रात्ति रीच्या उदरीं सहस्र पुत्र झाले. हे पुत्र बापासा- 
झाळी. तो प्रतापी चक्रवर्ती व सावेभोम राजा रखे निमळ आचरणाचे होते. या सहस्र पुत्रांस 
देवपति इंद्राप्रमाणेच पृष्कळते यज्ञ करिता झाळा. नारदानें सांख्यज्ञानाचा-उत्तम मोक्षसाधनाचा- 
श्रीमान कण्व क्रषींनींही त्याच्याकडून 'गोवितस ' उपदेश केळा, व ल्यास साक्षात्कारही झाळा. 
नामक अश्वमध यज्ञ यथाविधि करविळा. या अर्थातच लांनी स्त्रीपुतादि विषयभोगांचा लाग 
यज्ञांत बिपुळच दक्षिणा द्यावो ढागत असते. केला ! एवंच, प्रजोत्पादनाचे कामो यांचा कांहीं 
कण्वांनाच सहस्र काटिशत दक्षिणा मिळाळी ! उपयोग झाळा नाहीं. तदनतर, त्या दक्ष मुनींस 
पौरव कुळांत उत्पन झाळेल्या भरतापासून भारत ज्या पास कन्यका होत्या, त्या तरी अयोग्य- 
कुळाची स्थापना झाठी व भारत कुळाची भारती काळी ज्ञानमागांकडे जाणार नाहींत अशी भावना 
कीति झाळी, भरताने आपल्या परवजांस व वंश- घरून दक्ष प्रजापतांनी त्या कन्यकांचे पुत्र (आपळे 
जांस आपलळें नांव देळे आहे. सारांश, भरताच्या दोहित्र ) संतानवराद्वे करतीळ असे समजून 
नांवानेंच भरतपू्वन व भरतवंशज ओळखिळे त्यांसच पुत्रत्व दिळे. राजा ! मागे. सांगितळेंच 
जातात. भरतकुळामध्येंही देवतुल्य व महापरा- आहे को, दक्ष मुनींनी धर्मास दहा, कर्यपाळा 
क्रमी असे पुष्कळ ब्रह्मदेवतुल्य राजसत्तम होऊन तेरा, व काळमापक जो चंद्र त्यास कालमानाच्या 
गेळे. त्यांची नांवें व विस्तार तर अमर्याद व उपयोगीं पडणाऱ्या सत्तार्वात कन्या दिल्या. 
अनिवोच्यच आहे. म्हणून त्यांतील जे भ्रष्ट श्रेष्ठ, कऱ्यप कषोस तेरा स्त्रिया होत्या, त्यांत दाक्षायणी 


त्यांचा मात्र विस्तार भातां तला सांगतो. '( आदिति ) ही श्रेष्ठ होती. हिच्यापासून त्या 
क की [मारीच कऱ्यपाळा इंद्रादि बारा वीर्यसंपत्न पुत्र 

अध्याय पचाहतरावा. झाळे. विवस्वान्‌ नामक कनिष्ठ कऱ्यपपुत्राळा 
०2६ यम आणि मनु हे पुत्र झाळे. थोरळा मनु हा 

दक्षवश बुद्दिमान आणि धाकठा यम हा विश्वशासक असे 


वैशंपायन सांगतात:--राजा, दक्ष प्रजापाते, हे दोन पुत्र होत. असो; बुद्वे्ञान आणि धमेशीळ 
वेबस्वत मनु, भरत, कुरु, परर, अजमीढ, त्याच- मनूच्या द्वारानें वशस्थापना होऊन विस्तार 
प्रमाणें यादव व कोरव यांचा वश, आणि भरतां- झाडा. ह्या विस्तारालाच “ मानव! ( मनुसंतति , 
चा वंश ह्यांचे कथानक तुळा आतां सांगतो. ही भसे नांव मनूपासून मिळाळें. ब्रहाक्षत्रादि चारही 
सवे कथानके पुण्यदायक, मंगळकारक, भाणि वणे मनूपासूनच उत्पन्न झाळे आहेत. या 
धन्यता, यद व. आयुष्य देणारे आहेत. हे [दिवसापासूनच न्राह्मणक्षात्रियांची जोडी जमळेळी 
निष्पाप राजा ! आतां सावधान चित्ताने ऐक. आहे. मनुपुत्रांपैकी जे ब्राह्मण होते, यांनीं सांग, 
प्राचीनर्बाह राजाळा तेजःपणे, महाधेतुश्थ व बेदांचा स्वीकार केला; आणि वेन, धृष्णु, नरिष्यंत, 
पुण्यवंत असे दहा पुत्र झाळे., यांच्या प्रभावाने नाभाग, इक्ष्वाकु, कारूष, रायाति, आठवी इळा, 
उत्पन झालेल्या मुखास़ानें पूर्वी सब वृक्षसृष्टि पृषप्न आणि दहावा नाभागारिष्ट, या सर्वोनी 
जाळून टाकिडी होती. ह्यांच्यापासून प्राचेतस क्षात्रधर्माःचा अंगीकार केळा. मनूळा आणखीही 
दक्ष झाळा, व भातांच्या सर्वे प्रजा दक्ष प्रजापती- पन्नास, पुत्र होते, पण ते प्ररस्परांशीं भांडळे 


१७१ श्रीमम्महाभारत. - [ अध्याय ७५, 


म्हणून सर्वांचा नाश झाला असें सांगतात. इले- पासून कर घेण्यास सुरुवात केली; इ्क्रेंच नव्हे, 
च्या उदरी विद्वान पुरूरवा अवतरळा. याथ्या- तर त्यांस बेठीस धरून त्यांच्याकडून तो ओरशे 
विषयीं असा चमत्कार सांगतात कॉ, याचीं वाहवूं ळागळा. आपल्या तेजाने, तपान, पराक्रमाने 
आहईबार्पे म्हणजे इळाच होती ! रेत व शोणित व बुद्धिवचेस्वाने देवांचा पराभव करून नहुष 
या उभयतांचेंही आधान इळेनेंच करून पुरूरवा राजा इंद्रपदही पावता झाळा. असो. 

पुत्नाची उत्पात केडी. हा महायशस्वी पुरूरवा ययातीचे संक्षिप्त चरित्र, 

तेराही द्वीपांचा उपभोग घेणारा होता. हा मनुष्य  नहुषाळा यति, ययाति, संयाति, आयाति,भयति 
भरसून याचे बळ अमानुष होति. हा राजा बाहूब- भाणि धव असे पुत्र झाले. यांपैकी यति हा योगमा- 
लानें उन्मत्त झाळा असल्यामुळें त्राह्मणांशीं ययास गोचा अवळंब करून ब्रह्मरूप मुनि झाळा. यया- 
वेर बांधिळे, ब ते रडत ओरडत असतांही त्यांचीं ति हा सावभौम राजा झाळा. याचाही पराक्रम 
सवे रने हिरावून घेतली ! याला उपदेश करून अप्रतिहत होता. यानें प्रथ्वीचें पाढनपोषण 
ताळ्याबर आणण्यासाठी म्हणून प्र्क्ष सनत्कुमार करून पुष्कळ यज्ञ केळे. यानें भक्तिपूरबक ब म- 
ब्रह्ळोकांतून खाळी आळे; पण त्यांच्या श्रति, नोनिम्रहान पितरांवर व देवांवर निष्ठा ठेविळी. हा 
युक्ति व अनुभव यांनी पूर्ण असलेल्या उपदेशाचे अप्रतिहत योद्वा-ययाति राजा-आपल्या प्रजेचं 
कांहीएक चीज झाळें नाही ! तेव्हां कुद्द होऊन अनुम्रहपूर्वक पाळन करून तीस सुख देत 
महर्षींनी त्याळा शापून नष्ट करून टाकिळें. सा- असे. त्याळा सषेगुणसंपन आणि महाधनुर्धी- 
रांस, ळोभ आणि बळाचा गर्व यांच्यामुळे त्या री असे पुत्र झाळे, ते असेः देवयानीपासून यदु 
राजाचा नाश झाळा. असो; हा राजा उवेशीसह- आणि तुर्वसु झाळे, व शगिष्ठेपासून हृद्य, अनु व 
बतेमान असतां त्यानें गंधर्वेळोकांत असणारे पूरु हे झाळे. त्यांने अनेक वर्षं धमीन राज्य के- 
आह्ति आणिले. गाहपत्य, दाक्षिणामि व आवहनीय ल्यानतर काळनियमाप्रमाणे त्याळा रूपविनाश 
हे ते आम्नि यक्ञयागादि कर्मात अवश्‍य असतात. करणार्री महाघोर जरा प्राप्त झाळी. ही जरा आ 
ह्या राजाळा उर्वशीपासून सहा पुत्र झाळे होते. ळेळी पाहून नहुषपुत्र ययाति राजाने आपले पुत्रा- 
ते आयु, धीमान्‌, अमावसु, दढायु, वनायु व स जवळ बोळावून विचारळें, “ हे पुत्रहो, मळा 
शतायु हे होत. आ]यूला स्वर्भानर्वांच्या उदरीं अशी उत्कट इच्छा प्रात्त काळी आहे कीं, पुनः 
नहुष, दृद्धशर्मी, रज,गय व अनेनसू हे पुत्र झाळे. एकदा योवनावस्था संपादन करून घेऊन तरुण 
आयुपुत्र नहुष हा बुद्धिमान असून त्याचा युवतीसह सर्वे विषयांचा यथास्थित व यथेच्छ उप- 
पराक्रम कर्धीही फल्शून्य झाळा नाही. याने भोग ध्यावा. पुत्रांनो ! तुम्ही मळा या कामांत साह्य 
घरमदृष्टीनें पृथ्वीचे कांहीं दिवस राज्य केलें. या करून माझी मन:कामना पूर्ण होईळ असें करावें. ” 
बहुषान पितर, देव, क्षि, विप्र, गंधवे, उरग, हें ऐकून, देवयानीपासून झालेल्या ज्येष्ठ 
राक्षस, ब्राह्मण, क्षात्रिय व वैश्य यांचें पाळन केळें. यदु नामक पुत्राने विचारिळे:--महाराज ! आ- 
पुढें पुढें शनुसमूहांचा पराभव करून व राज्यां- मच्या व्योवनानें आपळें इष्ट कार्य कसें होणार £ 
तीळ अन्यायी लोक नाहींतसे करून त्यानें कषो- आम्ही काय करावें म्हणजे आपळी मनोरथ- 
7 ५ टीकाकार नीलकंठ चतुधर म्हणतातः-पुरूर- सिद्वे होईल र: 

व्याचा जनक बाप बुध होता. इलेनें ल्याला राश्य दिढें राजा म्हणाला:-माश्शी वृद्धावस्था तूं घे आणि 


क्क 


म्हणून तिजकडे पितूत्वही देले. ८०. तुझं यौवन मळा दे; म्हणजे तुजपासून प्राप्त झाळ- 


७ संभवपव. ] १ आदिपर्व. १७१ 


ह्या यौबनाम मी पुनः विषयांचा उपभोग घेऊं स्याने गद्यात्मक छोक म्हटले. त्यांचा भावाथ 
शकेन. बाळा ! दार्घकाळ चाळणारे अनेक यज्ञ असा कीं, “ कामाची तृप्ति कामाचा ( विष- 
मीं केळे, तेव्हां मळा व्रतस्थ राहावें ागळें; शि- यांचा ) उपभोग घेऊन होत नाही; इतकेंच नव्हे, 
बाय शुक्र मुनींचा शापही मळा होता, तर वृताच्या आहते जसजह्या अर्पण करीत 
म्हणून विषयोपभोगाचे सुख मळा मुळींच मिळाळें जाव्या तसतसा आम्नि ज्याप्रमाणे अधिकच पेट 
नाही. हा कामपुरुषार्थ साध्य झाळा नाही म्हणून घेतो, याप्रमाणे, उपभोगाने काम अधिकच वाढत 
मळा भारी खद होतो. याकरितां माझी वृद्ध तनु जातो. ही सर्व रत्नखाचित पृथ्वी, तेथीळ सुवर्ण, 
तुमच्यापैकी काणी तरी एकानें घेऊन राज्यकार- पु आणि स्रिया हीं सर्व मिळवून सुद्धां एका 
भार चालवावा, आणि मी लाची तरुण व अभि- पुरुषाची तृत्ति व्हावयाची नाहं ! हें जाणून 
नब तनु घेऊन विषयोपभोगाचें यथेच्छ सुख शहाण्या पुरुषाने उपभोगापासून निवृत्त व्हावें. 
घेईन. समजळांत : इतक्या पुत्नांपैको कोणी तरी आपल्या कमीने, वाणीने अथवा मनानें आपण 
ही माझी इच्छा पूर्ण करावी. ”_ कोण्याही भूताचें कसळें सुद्धां पाप करीत 
हे ऐकून लया यदुप्रभूति मुढांपैकी वडिलांची नाही, कोणाविरुद्दही आपण पापकर्भार्चे भाच- 
बुद्धावत््या घेण्याला कोणीही सिद्ध होईना. हें रण करीत नाही, तेव्हां आपल्यास ब्रह्मप्राति 
पाहून ' परर ' नामक सत्यपराक्रमी कनिष्ट पुत्र होत. जेव्हां आपणास कोणापासूनही भीति 
पुढें सरसावून म्हणाला, “ बाबा ! माझी ही बाळगण्याचे कारण नसते, व आपणही काणासच 
तरुण व अभिनव तनु घेऊन आपण एन: योव-| भीतीचे कारण होत नाही, जेव्हां भापळी इच्छा 
नस्थाते प्राप्त करून घ्यावी, आगे यथेच्छ ब द्वेष लयास जातात, तेव्हां ब्रह्मप्राप्ति होते. 
कामभोग ध्यावे. मी आपली कृद्दावत्या घेऊन  जनमेजया, असा विचार करून आणि कामाची 
आपल्या आज्ञेनुसार आपल्या शिरावर राज्य- ब उपभोगाची व्यथता त्या महाबुद्धिमान राजाचं 
भार घेतों. लक्षांत येऊन, त्यानें आपळें मन ज्ञानद्वारा विष- 
याप्रमाणे प्ररूचं भाषण ऐकून राजास आनंद यांपासून निवृत्त कळे. अर्थातच ! त्याला शांति 
झाळा, आणि या राजधीनें आपल्या तपाच्या प्राप्त झाळी. मग त्युनें प्रूपासून आपली जरा 
आणि वीर्याच्या सामर्थ्याने आपल्या अत्युदार परत घेतळी, व त्याचे तारुण्य घेतलें होतें ते 
पुत्राचे शरीरामध्ये आपली वृद्धावस्था प्रविष्ट त्याळा परत दिलें, आणि त्याबरोबरच ताळा 
केळी. असो; याप्रमाणें प्ररूचें योवन वय घेऊन राज्याभिषेक करून आपलें राज्यही प्याळा 
ययाति तरुण झाळा; आणि ययातीचे वृद्दपण समर्पण केलें. याप्रमाणें, कामोपभोग हे सर्व दुष्ट 
घेऊन पढु राज्याधिकारी झाळा. नंतर एक हजार आहेत असें जरी राजास समजळें व ल्यांपासून 
वर्षेपर्यंत तो सिंहासारखा पराक्रमी व अप्रतिहत तो परावृत्त झाळा, तरी ब्रह्मज्ञान झाल्यानंतर जी 
बीर योनावस्थेमध्ये असतांना आपल्या शािष्ठा एक अभंग व अखड अशी तृति प्राप्त होत असते, 
ब देवयानी नामक भायीबरोबर विहार. करून ती लयाला लाभळी नव्हती. ब्रह्मज्ञानाचें संपादैन 
पुनः विश्वाची नामक अप्सरेसंह चेत्ररथ वनांत त्यास करावयाचें होतेच. 
रममाण होता झाळा. पण ह्या महाकीतिमंत. असो; आपल्या परु नामक एत्राढा जवळ 
राजाची क]मतृतति कांहीं झाळी नाहीं. हे. पाहून बोलावून तो म्हणाळा:--बाळा ! माझा योग्य पुत्र 
त्या महायशस्वी राजाळा बाईट बाटळें, भाणि | तूंच आहेस. तुझ्या योगाने मात्र मी खरा पिता 


१७४ श्रीमग्महाभारत, [ अध्याय ७१६. 


झालीं. आतां तुळा आशीर्बाद देतो को, तूं म्हणून तुळा सांगतों, ऐक:--या चराचर त्रेळो- 
मोठ्या प्रासेद्ध बंशाचा मूळ पुरुष होऊन तूंच क्यांचे आधिपल्य ब ऐश्वये आपल्यास प्राप्त व्हाबे 
माझा वंश पुढें चालविशीळ. तुझ्या वंशाचे नांव म्हणून देवदानबांचें युद्ध परस्परांमध्ये चाललें होतें. 
। पोरव ' असे प्रासेद्द होऊन तुक्षे वशज सर्व तेव्हां या युद्धामध्ये भापल्यास जय प्राप्त व्हावा 
भुवनत्रयांत विख्यात होतीड. म्हणून देवांनी जयप्रापक यज्ञाचे पुरोहितत्व अं- 
याप्रमाणें आशीरबांद देऊन. ययाति आपल्या गिरस मुनीळा दिर्ळे, व द्याच हेतूने देयांनीही 
भार्यासहवतमान भूगु नामक पर्वतावर तप- आपळें पुरोहितत्व उड्ननाकवि [ झुक्राचाय ] यास 
श्वयी करण्यास निघाळा. यानें पूरूस राज्या- दिळें. अथातच परस्परविरोधी देवदैलांचें हे 
भिषेक केळा होताच. अशा प्रकारें राज्याची गुरु व शुक्र पुरोहितही एकमेकांचे नियाचे 
सव निस्थानिरव करून तो तपश्चर्येस गोळा, व प्रतिस्पधी झाळे. तेव्हां रणामध्ये जे जे दैग्र 
निरशनरूपी--भोगशून्यरूपी---तपश्चर्या करीत देवांच्या हातून मारळे जात, त्यांस आपल्या 
भसतां पुष्कळ वर्षे ळोटल्यावर कालाच्या निय- विययेच्या बळाने शुक्राचाये पुनः जिवंत 
माप्रमाणें ह्यास व त्याच्या भाया पंचत्व प्राप्त करीत; आणि हे उठळेळे राक्षस पुन: देवांशी 
झाळे, आणि ढागळांच ते सर्वजण स्वर्गळोकास युद्ध करण्याळा सिद्ध होत. पण समरामध्ये भसु- 
जाते झाळे ! रांच्या हातून युद्धास ठाकळेले जे देव मारळे जात, 
त्यांस जिवंत करण्याचें सामर्थ्य विशाल बुद्धीच्या 
वृहस्पर्तालाही नव्हतें; कारण संजीवनी नामक 
विद्या पराक्रमी थुक्राचार्यास येत असे ती बरूहस्प- 
ययातीचे आशल्यान. तीळा अवगत नव्हती. अर्थातच देवसेन्यांतीळ 

जनमेजय म्हणाळा:--हे महर्ष ! प्रजापती- स॒व योद्धे अत्यत शिन झाळे. त्यांस शुक्राचायांची 
पासून दहावा जो ययाति-आमचा पूवेज-याळा अत्यंत भीति वाटूं ळागळी, आणि त अत्यंत 
झुक्ककन्या की मिळाळी : शुक्राची कन्या भा- उाटूय़ झाळे. अश्ञा संकटकाली त्यांनी बृहस्पतीचा 
योत्वानें मिळणें हें काम कल सुळभ नव्हे. तेव्हा, ्येष्ठ पुत्र जा कच, तयाचा आराधना केळी आणि ते 
भगवन्‌ ! विनंती अशी आहे को, हा सर्व बृत्तांत यास म्हणाळे, “हे गुरुपुत्रा ! आम्ही तुझी आवं 
मळा आपण विस्ताराने सांगावा. त्याचप्रमाणे, करणारे ब समरांगणांत तुमच्या सर्वोकारितां लढ- 
निररिराळे जे वंशकर राजे झाळे, त्यांचीही भानु- णारे सर्व देव तुझी अश्शी प्रार्थना करितो की, 
पूर्वी मळा सांगावी. - _ तुही देवांचे साहाय्य करून देवांचे एक उत्तम 
कचोपाख्यान. कार्य कर. गुरुपुत्रा ! ते हें को, हया अद्वितीय तेजा- 

,वैशंपायन सांगतात:--राजा, पूवा ययाति रूपी शुक्राचार्य दविजाच्या हृदयांत जो संजीवनी 
नांवाचा राजा होता, हें तुला बिदितच आहे. विद्या वास करीत आहे, ती लवकरच अधिगत 
याचें तेज प्रथक्ष देवराज इंद्राप्रमाणे होतें. याचा, करून घेऊन ये. भाम्हांला जो यज्ञामध्ये बांटा 
व दैत्यगुरु शुक्राचार्य द्विज, व दैलरराजा वृषपर्वा मिळतो, त्यांत तुलाही एक भाग देऊ. तसेच, 
क्षत्रियर्‍यांचा शरीरसंबंध कसा झाळा,व त्याचप्रमाणें तुळा जया'चाही बांटेकरी करूं. शुक्राचार्य दृष- 
झुक्रकन्या देवयानी व नहुषपुत्र ययाति यांचा विवा- पवा नामक देत्यराजाजवळ आहेत., तुला ते 
हृयोग कसा जुळून आळा, हेंही तूं विचार्‌ळेंस तेथेंच भेटतोक. शुक्राचाय आजकाळ संजी- 


८४८२५५५५०८ 


अध्याय शहातरावा, 


>।*0->. 


७ संभवपबे. ] १ आदिपवे. १७५ 


बनी विदयेनें दानवांचें रक्षण करितात, देवांचे वैशंपायन सांगतात:--जनंमेजया, कचानेंही 
करीत नाहींत; म्हणून तुळा जावयास आम्ही सां- लागळीच कविपुत्र उशना-झुक्राचार्य-यांनी सवतः 
गत आहों. कारण तूं तरुग आहेस. तुझा रवभावच दिळेडी दक्षा घेती; आणि कोणत्या वेळी काय 
असा गोड आहे की, तूं शुक्राचायाचें मन प्रसन काय करावयाचें ते समजून घेऊन तो यथोक्त 
करून घेशील. शिवाय, ला आचायीस देव- विधीने त्रतसेवा करूं ळागळा. त्याचप्रमाणें तो 
यानी म्हणून एक ळाडकी मुळगी आहे. तिचेंही कच, आचाय व आचार्यकन्या देवयानी 
मन सुप्रसन्न करण्यास तुझें वय व तुझा स्तरभाव यांचीही सेवा एकनिष्ठेनें करूं लागळा. तो 
हीं अति योग्य आहेत. तुझ्यासारखा दुसरा कोणी तरुण कच, जिच्या तारुग्यदशेस नुकताच आरेभ 
देवसमूहांत दिसत नाही. तुझें शीळ, तुक्षे सोंदर्य, झाला आहे अशा यया देवयानीचें मनोरंजन कर- 
तुझें माधुर्य, तुझा मनोरिग्रह आणि तुझें आच-।ण्यासाठी केव्हां केव्हां गाणे, वार्ये बाखविर्णे व 
रण हीं सर्व देवयानीळा प्रसन करण्याची प्रबळ नाचणें हीं कृत्यें करांत असे. तसेच पुष्पे, फळे 
साधनें तुजजवळच आहेत. ती प्रसन झाली कीं आणून देऊन व तिनें सांगितळेळी कार्म करून, 
विद्याप्रा्तीछा काय उज्लीर आहे? तेव्हां तूंच त्या तरुण पण निविकार कामे आपले शीळासंबंधे 
जाऊन ती विद्या घेऊन ये. ” देवयानीरचे मत उत्तम करून घेतळें आणि तिला 

जनमेजया, देवांचे ते भाषण कचास मानवळे, | संतोषित केळें. देवयानीही, नियमानें त्रतसत्थ 
आणि तो राक्षसमगरीकडे जाण्यास निघाला. राहणाऱ्या लया विप्राची मनोधारणा करण्यासाठी, 
ह्या बेळीं देवांनी त्याचें अमिप्ूजन करून “वि कोणी दुसरें जवळ नसले म्हणजे गात असे 
जयी होऊन ये' असा आशौीबांद दिळा. देवांची 


1) 


आणि नानाप्रकारचे मनोहर खेळही खळे. याप्र- 
आज्ञा वेऊन कच तरेने निघाला; तो थेट वृष- माणे त्रतानुपाळहन करीत असतां पांचशे वर्षे 
पव्यीच्या नगरीत गेळा. त्या दानवराजधानीत ठोटळो. तेव्हा तेथीळ राक्षसांस, व्रहस्सतिपुत्र 
शुक्राचायांची गांठ त्यानें घेतडी, आणि चरणांवर कच आला आहे व आाचायापाशी विद्या शिकत 
मस्तक ठेऊन म्हटळें, “भगवन्‌ ! भगवान महापे आहे असें कळलें. पुढे एके दिवशीं कच 
भंगिरस्‌ यांचा पुत्र बृहस्पति हा प्रत्यक्ष माझा एकटाच अरण्यामध्ये गाई राखीत आहे असें 
पिता आहे. माझे नांव 'कच.! कृपा करून मळा ल्यांनी पाहिळें. आधींच ते रागावळेळे, आणि 
आपला ' शिष्य ' कराबॅ. मी विद्याध्ययनाकरितां त्यांत कच एकटा एकीकडे भेटला; तेव्हां ब्रहस्प- 
झापल्या समीप आळों आहे. येथें आपल्या आश्र- तौविरुद्ध त्यांचा राग व संजीवनी विद्या आईल 
याळा मी ब्रह्मचर्यत्रुत धारण करून आपल्या- ही भोति, हीं दोन्ही एकवट व प्रेक होऊन 
जवळ सहस्र परिवत्सरपर्यंत विद्याथ्ययन करीन. ययांनीं क्रोथावेशांत कचाला मारून त्याचे मोह्री- 
मला आज्ञा व्हावी.” एवढे तुकडे केळे आणि ते ठांडग्यांकडून खाव- 

देत्यगुरु शुक्राचार्य म्हणाळे:-हे बृहस्पति पुत्रा विळे. संध्याकाळीं गाई घरी आल्या, पण त्यांचा 
कचा ! तुझें स्वागत असो. तुझी प्रार्थबा मान्य राखणारा कच,परत आढा नाह हें पाहून देव- 
करून, तूं अतिथि आछास म्हणून व तूं गुरुपुत्र यानी शुक्राचायीजवळ जाऊन ओरडळी, “ बाबा! 
बंदूनीय आहेस म्हणून तुझें आदरातिथ्य करितो. आपलें संध्याकाळचे आगिहोत्रव्रत संपळें, सूर्यही 
या माझ्या कुत्यानें बृहस्पति तुष्ट होवो. तुळा आतां भस्ताळा गेळा, गाई सुद्धां घरी आल्या, पण 
शिष्ययोग्य ब्रह्मचयंत्रताची दाक्षा देतो. कचु नाहो हो परत आला ! तेव्हां कोणीं 


१७९ | ध्रीमन्महाभारते. . [ अध्याय ७९. 


तरी दुष्टानें त्याळा मारळें आहे, किंवा तो मारून व त्याचें पीठ करून तें जाळिळे, आणि 
दुसऱ्या कशानें तरी मेळा आहे, हें उघड आहे. सुरेच्या पेल्यांत ती राख मिसळून तोच पेळा 
बाबा ! त्याच्याशिवाय घटकाभर सुद्धां मी प्राण आचायीस पिण्याकरितां दिळा. कच परत येत 
ठेवणार नाहीं. हें माझें बोलणें अगदीं सल नाही, अर्से पाहून देवयानी घावरळी आणि आ- 
आहे. बाबा ! त्याला आणाहो ! ” चायांस म्हणाळी, “ फुढें आणण्यासाठी कचाला 
शुक्राचार्य म्हणाळे, “देवयाने, ' अरे ! इकडे बाहेर पाठविळें आहे. तो अजून येत नाही, या- 
ये ! असें म्हणूनच मी मृताळा संजीबित करीत वरून तो मेळा हेंच खरें. त्याच्या व्यतिरिक्त माझे 
असतों. तूं घाबरू नको. ” असें म्हणून त्यांनीं प्राण खरोखर राहणार नाहीत !” 
संजीवनी विद्येचा प्रयोग केळा, आणे कचाळा शुक्र म्हणाळे:-मुळी! हा वृहस्पतीचा मुलगा 
हांक मास्ली. तेव्हां त्या विद्येच्या प्रभावाने एका कच दोन वेळां मेळा, तथापि मी लयाळा आपल्या 
क्षणांतच ळांडग्यांची शरिर फाडफाडून कच हा विद्यासामध्यानें उठविळे. आतां, जिवंत केला तरी 
*ओ' देऊन बाहेर आळा, व आनंदाने उभयतांच्या हा पुन: पुन: मरतो, लाळा आपण काय करावें बरें! 
पुढे उभा राहिळा. तेव्हां देवयानीनें विचारें, देवयानि, तू अश्शी रडूं नको. तुझ्यासारख्या मुळीनें 
“उशीर रे कां केलास ! ' कचाने उत्तर दिळे, “हे माणसांप्रमाणे रडूं नये. तूं वरच्या कोटींतीळ आहेस. 
कल्याणि ! समिधा, कुश व ढांकडांची मोळी घेऊन प्रत्यक्ष वेद, सर्व ब्राह्मण, इंद्रासहित सर्वे देव, 
भी आश्रमाच्या जवळच्या ल्या वटबृक्षावर बसून अष्टवसु, अश्विनीकुमार, सुरंदेष्ट राक्षस, फार 
खाळीं बृक्षाच्या छार्येत बसलेल्या गाई राखीत तर काय ? सर्वे जगते तोन्ही संध्याकाळी माझ्या 
होतो, तों तेथे राक्षस आले; भाणि ' तू कोण ' प्रभावाने तुला नमस्कार करितात त्या 
म्हणून त्यांनी मळा विचारिळें. तेव्हां मी ह्यांना तू॑ असे भाणसांसारखे रडावेंस ? छे: ! 
आपलें खरें नांव व गोत्र सांगितळें. माझं बोलणें असें करूं नको. बाळे ! या ब्रह्मपुत्राळा जिवंत 
संपर्ते न संपते तोंच ह्यांनी मळा ठार करून ठेवणें अशक्य झाळें आहे. कारण, संजीवित 
तुकडे तुकडे केळे, व ते ळांडग्यांस खाऊं धाळून केळा तरी पुनः तो मारळा जातोच आहे. 
ते दै मोय्या आनंदान घरी गेळे. परतु, हे देवि, देवयानी म्हणाळी:--बाबा ! अति वृद्ध अरं- 
आपल्या तेजस्वी वडिळांच्या विद्याप्रभावानें मात्र गिरा हा ज्याचा आजोबा, तपोनिधि बूहर्स्पति 
तुझ्याजवळ जिवंत उभें राहण्याचे माझ्चें महद्राग्य हा ण्याचा बाप, त्या कषीच्या नातवासाठी ब 
होतें म्हणून मी जिवंत झार्लो; नाही तर आज पुत्रासाठी ( कचासाठी ) मळा कस्ताही शोक हो- 
मी मेळोंच होतो! " इतकें बोळून तो स्तब्ध झाळा. णार नाहीं व रडायाला तरी कर्स येणार नाही: 
पुन: देवयानीच्या सांगण्यावरून एकदा कच ए- बाबा! माझा कच महात्रह्मचारी, खरा तपःसागर, 
का अरण्यांत अकस्मात गेळा, तो राक्षसांच्या ट- सदा तत्पर आणि कामांत मोठा दक्ष असा 
ट्टीस पडळा. पुनः त्याचे तुकडे करून त्यांनी आहे हो ! तो प्रियदर्शन आणि सुखरूप असा आहे 
ससुंद्रामध्य टाकून दिळेब फारवेळ.जाऊन झाळा नो. महाराज ! मी आतां खातपीत नाही, भाणि 
' तरी कच परत आळा नाही, असें पाहून कन्येने कच ज्या मागोनें गेला,त्याच मागोळा जातें ! !- 
पित्याची प्राथना केळी ब पुन: शुक्रामे त्यास जि- वैशंपायन सांगतात:--याप्रमाणें देवयार्नांचा 
,वेत केळे, आणि पुनः त्यानें घडळेळी सवे हकी- आततायीपणा पाहून शुक्र मुनीस दुःख झारे, 
कत सांगितली, तिसऱ्या वेळी राक्षसांनी त्यास आणि यांनीं कावरेबावरेपणानें ब रागाने असुरांस 


७ संभवपर्व. ] 


बोळावून आणिळें, व कचासही हांक मारून 
ते म्हणाले, “माझ्या येथें विद्या शिकण्यासाठी आले 
ल्या शिष्यांस त्रास देणारे व ठार मारणारे तुम्ही 
राक्षस माझा ह्वेष करितां आणि माझा राग 
आपल्यावर ओढून घेतां व ध्याळ. हे तामसी 
लोकहो, माझा आज्ञाभंग करून व माझ्या आश्रयास 
असलेल्या ब्राह्मणाची हत्या करून मळा अबन्राह्म- 
ण करूं पाहतां काय? अरे मूखांनो ! तुमच्या 
पातकांचा घडा भरला; तुमचा येथल्या येथेच 
अंत होईल, समजलांत £ प्रत्यक्ष इंद्राचा घात 
करायाला ब्रह्महत्या चुकत नाही, मग तुमच्यासार- 
ख्या बाकीच्या ढोकांची कथा काय असो; कचा! 
बाळा! ये. ” 

बेशंपायन सांगतात:--संजिवनी विद्येच्या 
सामर्थ्याने आचार्यांच्या उदरांत जिवंत झाळेला 
पण ' गुरूंचे कसें होईल £ ' या भीतीने प्रस्तत 
झाळेळा कच उदरांतून बोळ. ढागला. “ अरे, 
माझ्या उदरांत तूं कसा आढास १ तू तर 
माझ्या उदरांत आहेस !'अर्स आचार्यांनी विचार. 
ल्यावर कचाने उत्तर दिळे, “ भगवन्‌ ! आपला 
अनुग्रह माझ्यावर मोठा, म्हणून माझी स्मरण- 
शक्ति अद्यापिडी कायम आहे. हा प्रसंग जसा 
घडून आळा, तसाच्या तसा माझ्या स्मृतीत प्रत्य- 
क्ष उभा राहिळा आहे. असो; महाराज! मला 
बाहेर बोळावू नका; कारण आपळें उदर फाडून 
मला बाहेर यावें ळागेळ; आणि तर्से झाल्यास 
मळा गुरुहत्येचें पातक लागून माझ्या तपाचा 
सवेथा क्षय होईल. यापेक्षां मळा येथे जी दुखे 
होत आहेत तीं मी सुखानें सहन कर्रान. महा. 
राज! मळा मारून, जाळून व राख करून 
देलांनो ती राख आपल्या दारूच्या पेल्यांत घा. 
ढून हो पेढा पिण्यास दिल्या व आपण तोच प्याला. 
असो; भगवन्‌ , आपल्यासमोर त्राह्मी किंबा आ- 
सुरी मायेचा डपयोग करण्याचें कोणाचेंही सा- 
मध्ये नसल्यामुळें भापळें भतिक्रमण करून 

र्र 


१ भादिपर्व. 


१७७ 


केवळ विद्येच्या जोरावर आपळें उदर विदारण 


करून बाहेर येणे मळा कठिण बाटते, आणि 
आपण जिवंत राहाळ तर मलाही आपल्या 
बळावरच ब्राह्मी किंवा आसुरी मायेचें कसं तरी 
अतिक्रमण करितां येईंळ. मी बाहेर आळा तर 
आपण जिवंत राहणार नाही, भाणि आपण 
गेलां तर माझें, आपलें, देवयानीचें ब सर्व विश्वाचे 
अनहित होईळ. म्हणून मळा हा गर्भवासच 
असूं द्यावा ! ? 

शुक्राचार्य म्हणतात:--देवयानि! आलां काय 
केळे म्हणजे तुझें समाधान होईळ ते सांग. तुळा 
कच हवा असेळ तर माझा वघच झाला पाहिजे; 
कारण माझ्या उद्राचा भेद झाल्याबांचून उदर- 
गत कचाला बाहर येणें शक्‍य नाही; आणि मी 
हवा भसळों, तर कच बाहेर यावयाचा नाई! 

देवयानी म्हणते:--बाबा ! तुम्ही दोघेही मळा 
प्रियच आहां. तेव्हां तुमच्यांतून एकाचाही वि- 
रद्द मळा अग्नीप्रमाणेंचे जाळून्च टाकणार. 
बाबा ! कच नाहीसा झाळा तर माझें जन्माचे 
सुख नष्ट होणार, आणि आपण मळा सोडून 
गेलां तर माझे प्राण निघून जाणार ! 

हे ऐकून आचार्य म्हणाळे:-म्हे गुरुगवा 
कचा ! माझी प्रिय कन्या देवयानी तुइ्ख़ कल्या- 
णासाठी-तिची सेवा करणाऱ्यासाठी इतकी का- 
ळजी घेत आहे, यावरून तू योग्य पुरुष आहेस, 
व विद्यादानासही योग्य आहेस, हें उघड आहे. 
तूं जर इंद्र नसशील--तूं इंद्र असून कचरूपाने 
जर येथे आला नसशोळ, तर मी ही संडीवनी विद्या 
देतों ती घे. ज्ाह्मणाव्यातिरिक्त माझ्या उदरांतून जि- 
वंत असा कोणाही बाहेर पडणार नाश. तो तेथल्या 
तेथेच नष्ट होईळू. हा विद्यामंत्र सांगर्ता तो 
ग्रहण कर. तूं ब्राह्मण आहेस आणि ब्रह्मवध करणें 
माध्य झोळ नाही. असो; ही विद्या घेऊन तूं 
माझें उदर फाड व बाहेर ये. माझ्या उदरांत 


राहिल्यामुळे तूं, माझा पुत्रच झाळास. बाहेर 


१७८ श्रीमन्महामारत. [ अध्याय ७१. 
हाच मंत्र म्हणून तूं मळा उठीव; मळा पुनर्जन्म होते हें पाहून, व तसेंच, सुरापान झाल्यामुळें 
दे. मी तुळा उठविळें आहे, हा उपकार तूं तसल्या सुंदर कचाच्या सुद्धां रक्षेचें पान करीत 
विसरणार नाहीसच ! गुरूपासून (माझ्यापासून) असतांही भापणांस कांहीं समजळे नाही असें 
विद्या शिकून तूं तज्ज्ञ झाळा आहेस, तेव्हां धर्मपूर्वक जाणून शुक्राचायास भारी बाइट वाटळें,व सपाटून 
विचार प्रणत: करून कृतज्ञताधर्मास योग्य तेंच कर. क्रोधही आळा! शुक्राचाये म्हणजे ब्राह्मणांचे मोठे 
बैद्षंपायन सांगतात:-याप्रमाणें गुरूपासून विद्या हितेषी ! तेव्हां आपळें व्यसन नष्ट व्हावे, व को- 
संपादन करून, कच हा शुक्र मुर्नाचें उदर फाडून णाही ब्राह्मणास ते व्यसन ढळागू नये, म्हणून 
बाहेर आळा. सूयोचा अस्त झाळा असतां पौर्ण- सुरादेबीवर अत्यंत रागावळेळे द्युक्र मानि रागा- 
भेचा चंद्र जसा आते सुंदर दिसतो, त्याप्रमाणे च्या सपारद्यांत उठळे आणि शापवाणीनें बोळते 
कचार्चे स्वरूप या वेळी दिसलें. बाहेर येतांक्षणी झाळे, “ जो कोणी ब्राह्मण आजपासून पुढें व्य- 
ते मरून पडळेळे आपले वेदमूत गुरूजी, त्यांस सनी ळोकांच्या मिडेस पडून, मोहानें अथवा स्व- 
संजीवनी वियेच्या सामर्थ्याने कच पुनः जिवंत तांच्या मूर्खपणानें सुरापान करीळ, तो धमेभ्रष्ट हो- 
करिता झाळा. याप्रमाणें विद्यासपादन करून व ऊन ब्रह्महत्येचे पातक शिरी घेईळ; व या लोकांत 
ती सिद्ध झाळी असे प्रत्यक्ष पाहून, कचानें गु- त्याची अप्रतिष्ठा होऊन परलोकांतही त्याला 
रूजींस प्रीतिपूर्वक व भक्तिपूर्वक नमस्कार केळा अनंत कष्ट सोसावे ढागतीळ. ही मयोदा मी आज 
आणि तो म्हणाला, “भगवन्‌ ! आपण मळा सं- स्थापन केळी आहे. ही म्योदा--विप्रांस योग्य 
जीवनीविद्यार्ष अमृत पाजिलें; त्याचप्रमाणें असे जे धर्मे सांगेतळे आहेत त्यांची सीमाच 
मळा येत नसळेली विद्या जो शिकवीळ, त्याळा आहे. गुरूची आज्ञा उलुंघन न करणारे जे 
मी मातापितरांप्रमार्णे मान देईन. हा मातापितरांस साधुसज्जन, बरिप्र, देव ब लोक, त्या सर्बोनी ही 
योग्य असणारा मान मी आपस्यासही देतो. कारण, मर्यादा लक्षांत ठेवावी. ” 
आपण माझ्यावर अनंत उपकार केळे आहेत. याप्रमाणे मर्यीदा स्थापन करून ते तपोनिधि- 
भगवन्‌ , माझ्या गुरूशीं मी कधीही कृतभ़ हो- त्रेष्ट, अद्वितीय व महातेजस्वी शुक्ताचाय आपल्या 
णार नाही; व त्यांचा द्वेषही करणार माही, तर जवळच असणाऱ्या व दैवदुबिलासानें मूखत्व 
नेहमी कृतज्ञच राहीन. सर्व निधींचा निधि पावल्या त्या राक्षसांकडे वळून म्हणाले, 
म्हणजे सर्वे विद्यापाररत असणाऱ्या व उत्तमो. “ अहो बालिश देल्यहो ! तुमच्या मूखेपणामुळे 
त्तमन्सत्य असतें त्यांचें दान करणाऱ्या पूज्य मात्र या माझ्या प्रिय शिष्य कचाला ही 
गुरूचा जे ळब्धविद्य पंडित मान ठेवणार नाहात, संजीवनी विद्या सिद्ध झाळो ! मूखीनोा ! विद्या 
त्यांची विद्या निष्फळ होऊन ते कृतप्र मूर्ख प्राप्त झाळेळा हा कच ब्राह्मण साक्षात्‌ वेदोनारा- 
पापी लोकांस जातील; अर्थात्‌ दुःखमय ळोकांत यण आहे. याचें सामथ्येही भाता माझ्याप्रमाणेच 
दुःख सोशीत राहतील. महाराज ! माझ्या कृत- झाळं आहे. हा महात्मा उदार आहे. हा आतां 
पत्वाविषयीं आपल्यास मुळींच शंका नको ! ”' मजजब्नळ राहीळ; पण तुमच्या हातून याळा 
वैशंपायन सांगतात:-राजा सर्वेज्ञ असळा यत्किंचितही पीड] होणःर नाही. ” असें रोळून 
तरी सुरापानाच्या योगानें पुरुष कसा फसतो हे आ- ते भार्गव मुनि स्त्ध झाळे; व ते खुळे राक्षसरही, 
प्यावरूनच पाहून, व सुरापानानंतर कांहीं वेळप- मूख व तामसी शत्रूंनी केलेळे अपकार सजञनांस 
येत तरी ज्ञाननाश होऊन केवढी भयंकर हानि उपकारच होतात याच्या आश्चर्याने चकित होऊन 


संमबपर्च, ] १ आदिपर्व, | १७९ 


आपापल्या घरीं गेळे. तो कचही गुरूजवळ गुरु श्रीश्युक्राचाय हे मळा माझ्या वडिळांप्रमाणें 
एकंदर एक हजार वर्षे राहिला. नंतर गुरूंची आज्ञा प्रूज्य ब सेव्य आहेत, लाचप्रमार्ण तूही मळा 
घेऊन देवळोकी जाण्याचें त्याने मनांत आणिळें ! पूज्य व सेव्य भाहेस. तेव्हां तू माझ्याशी बोळत 
आहेस तरस बोलणे तुळा योग्य नाही. तुही 
अध्याय सत्याहतरावा. मळा गुरुसमानच भाहेस. 
-५०:-- देवयानी म्हणाळी:--कचा ! तू अंगि- 
कचदेवयानीसंवाद. रापुत्र जे ब्रृहस्पाति त्यांचा पुत्र आहेस. तूं 
वैशंपायन सांगतात:-राजा, ज्या कार्यासाठी माझ्या बाबांचा मुळगा नाहींस, म्हणून तूही मळा 
आपण आळो, ती विद्या आपणास साध्य झाळी, मान्य व पूज्य आहेस. हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, भतृत्वासाठीं 
व्रतनियम संपूर्ण झाळा, व गुरूंनीही आज्ञा दिळी, मी याचना करीत आहे ती याच कारणामुळें 
हें पाहून कच महात्मा देवळोकास जाण्यासाठी होय. अरे, अनेक वेळ राक्षसांनी तुझा घात केला 
निघाळा, त्या वेळीं त्याळा देवयानी म्हणाळी, असतां तुला पुन: पुन: ज्या प्रीतिप्रेरणेनें उठाविळें, 
“ह अंगिरसपोत्रा! कुलशीलाने, स्वताच्या सात्त्विक ती माझी अनन्य प्रीते तुझ्या स्मरणांतून जाऊं 
आचरणाने, आणि विद्या, तप व मनोनिम्रह यांच्या देऊं नको. सुंदरा ! तुझ्याशी जा मी लह केळा, 
योगाने तूं कुळभूषण व जगद्रत्नच झाळा आ- व तुझ्यावर जी प्रीति केली, त्यांवरून,माझी तुझ्यावर 
हेस. माक्षे बाबा अंगिरा कषींना मान देताळ, केवढी भाक्ते आहे हें तुळा समजळेंच आहे. तेव्हां, 
त्याचप्रमाण मळा ब्रृहस्पाति मान्य व पूज्य आहेत, हे धर्मज्ञा ! तुझ्यावर भाक्ते करणारी व अुद्ध 
असे मी तुळा सांगते. आतां, हे तपोधना ! आचरणाची जी मी, त्या माझा-मी तुझी प्रा- 
मी काय म्हणतें ते ऐक. तूं अह्मचरयत्रताच्या थ॑ना करीत असतां-त्याग करणें तुझ्यासारख्या 
नियमानें चाळत होतास ह्या वेळीही तुझ्याशी दयाळ व गुणज्ञ पुरुषास योग्य नाही. 
मी भक्तिपूर्वक वागळें आहे; आतां तुझी विद्या कच म्हणतो:--भगिनि देवयानि ! हे मं" 
संपादित झाळी आहे, म्हणून तुझ ब्रह्मचर्यत्रत गळत्रतधारिणि ! जे कोणींही कधीं करूं नये, तें 
संपळें आहे; तेव्हा तूही आतां प्रातिपूरवेक माझें करायाळा तूं मळा क| बरें सांगतेस £ कृपा कर, 
पाणिग्रहण कर. भर्थांतच हा विधि मंत्रपुरःसर व माझ्यावर अनुग्रह कर; हे सुंदरी, तूं मळा श्रीशक्र 
बाबांच्या अनुमतानें होईल. तृ सवंगुणसंपन्न द्विज मुनींपेक्षांही जास्त सन्माननीय आहेस. बाई! 
आहेस म्हणून मळा अत्यंत प्रिय आहेस. 7 जेथे तुझी गुरुमहाराजांच्या उदरांत वसति *हो- 
कचानं उत्तर दिद्े:--देवयानि ! तुझे बाबा ऊन तूं उत्पन्न झाळीस, लाच उदरांत मी 
जसे तुळा मान्य व पूज्य आहेत, तसेच मळाही कांहीं वेळ राहिळो होतों, हें तूं विसरढीस काय? 
आहेत. ते माझे वडिळच भाहेत; आणि तूं तर मळा धमेदष्टीनें तूं माझी बहीण होतस, म्हणून अर्स 
अधिकच पूज्य आहेस. कारण तुझ बर्तैन व तुझें धमकटु वचन बोळूं नको. हा दीन तुमच्या 
स्वरूप ही अत्यंत निभेळ आहेत. शिवाय, भहात्मे येथें मोठ्या सुखाने शिष्यव्रात्ते धरून राहिला, 
झुक्रा'चाय तुझ्यावर प्राणांपेक्षांही अधिक प्रेम आणि तुम्ही उभयतांनी मजवर पोटच्या पोरा- 
करितात. आणखी तिसरे कारण अर्स आहे कीं, प्रमाणें प्रेम केळें हें माझें सौभाग्य होय. ताई! 
धमेदृष्टीनें पाहिळें असतां तूं माझी गुरुभागिनी तू असं भळतेच मनांत आणिळेंस याबद्दळ मी 
होतेस. देवयानि ! ज्याप्रमाणें तुझे वडीळ व माझे रागावत नाही, पण माझ्या दृभीग्याळा मात्र दोष 


१९ भ्रीमन्महाभारत. ' [ भ्रघ्याय ७८, 


देतों. असो; येतों मी आतां. ताई ! मळा 'चांगळा शाप आहे, असूं दे. ज्याळा ज्याळा मी ही संजी- 
आशीवोद दे; आणि कांहीं गोष्टींवरून माझें वनी विद्या शिकवीन, लाळा साला तर ती 
स्मरण तुळा झाळेंच, तर कृपा करून माझ्या सद्यः- फलद्रूप होईळ £ झाळें माझें काम ! 
कारळीन वतनाचा विचार धमेदृष्टीनें कर, अशी घेशपायन सांगतात:-राजा, याप्रमाणें देवयानीस 
तुळा विनंती आहे. लाचप्रमाणे, माझे गुरूजी बोळून व तिचा निरोप घेऊन हा जगदविजयी कच 
व तुझे वडील श्रीशरुक्राचार्य यांचें आराधन आणि तेथून निघाला, आणि लवकरच इंदळोकास गेला. 
सेवा तत्परतेने ब वेळच्या वेळी करीत जा. तूं याप्रमाणे विद्या संपादन करून कच परत आला 
करशीळच; पण माझा धम म्हणून मी तुळा असें समजतांच इंद्रप्रमुख सर्व देवांनी वृहस्पतीचा 
बिनेती करितों. परमेश्वर तुझें कल्याण करो ! मोठा सत्कार केळा, व त्याचा पुत्र जो कच त्यास 

कच व देवयानी यांचे परस्परांस शाप. जयजयकारून ते म्हणाठे:-- गुर्पुत्राकचा ! भाज 

हे ऐेकून देवयानी रागाने म्हणाळी: भरे अ हँ झाबच तूं अढोकिक कल्याण केळे 
कृतात्रा कचा ! घर्म आणि काम हे पुरुषार्थ साथ्य आहेस, त्याची-या तुझ्या भद्मुत पराक्रपाची- 
करण्यासाठीं मीं तुझी विनवणी केळी असताही यावचंद्रदिवाकरी राहील, त तुला 
तू मळा झिडकारून ळाविळें आहेस म्हणून | यज्ञामध्ये आमच्याप्रमाणेंच भाग मिळेल! 

ळा मी असा शाप देतें की, तूं जी विद्या घेऊन 
माजोरीपणने निघून जात ाहेस, ती विद्या तुला अध्याय अहयाहतरावा, 
केव्हांही फळदरूप व्हावयाची नाहीं. जा, निघून 0. कत 
चालता हो ! दे्ययानीशगिष्टाकळह, 

कच शांतपणेंम्हणाळा:-देवि ! तुजमध्ये कांही. वेशंपायन सांगतातः-याप्रमाणें विद्यार्जन क- 
दोषं आहे म्हणून मी तुझा अंगीकार केळा नाही रून कच इंद्रढोकास गेला, तेव्हां देवांस मोठा 
अस्ते नव्हे, ता तू माझी गुरुभांगेनी आहेस,म्हणून आनंद झाला, व कचापासून त्या अमोघ विद्येचे 
मळा तुझेःपाणिग्रहण करितां येत नाहीं. शिवाय,या ग्रहण करून ते कृतार्थ झाळे. नंतर सर्व देवांनी 
कृत्याळा गुरूजींचेंही अर्नुमोदन नाही. आतां, इंद्रास विनविळें कॉ, “इंद्र! पराक्रम करण्याचा 
तूं मळा शापिळे आहेत्त, खुशाळ मळा शाप दे. तूं आतां समय आहे. चळा, आपण शत्रूंचा समा- 
गुरुभगिनी आहेस व मी सत्त्विक ब्राम्हण आहे, चार घेऊन ल्यांस नामशेष करावे.” 'तथास्तु' असे 
म्हणून तुळा प्रतिश्ञाप देत नाही. असो; कराषिप्रणीत म्हणून देवेंद्र भूळोकास आळा, आणि पाहतो तों 
धर्माने मी वागत असतांही मळा शाप देण्या- एका चेत्ररथतुल्य वनांत कांही कुमारी जळक्रीडा 
चो बुद्धि तुला झाली ! अस्तु; या कामाविकारजन्य करीत आहेत. हें पाहून, गंमत करावी या हेतूने 
झापाळा मी योग्य नाहीं. हा तुझा शाप अधर्मवर बायुरूप होऊन खोडकर इंद्राने त्या सगळ्यां- 
सोर्ने उत्पन्न झाला आहे. अथातच 'बराह्मणपुत्राने ची वाक्ले एका ठिकाणीं घोंटाळून ठेविडी. त्या 
आपल्याळा वरावें ' हा जो तुझा काम ( इच्छा) कुमारांची वल्ले भस्ताव्टस्त केळी असतां. त्या 
तो कधीही सफळ होणार नाही. कोणताही क्षि दोन्ही कुमारिकांच्या द्वारें शुक्र व राक्षस यांमध्यें 
पुत्र तुझें पाणिग्रहण करणार नाहीं! आतां, माझी द्वेष उत्पन्न व्हावा, भसा इंदाचा मृनोरेथ होता. 
विद्या ' मळा फळडूप होणार नाहीं ' असा तुझा असो. जळ्क्रीडा संपल्यावर सगळ्याजणी एकदम- 


७ संभवपर्व. ] 


च बाहेर आल्या; आणि ल्या धांदलीत जिळा जे 
बल्न सांपडळे ते ती 'चटकर नेसाबयास ळागली. 
ह्या गडबडीत वृषपर्वा राक्षसपति याची मुलगी 
शगिष्ठा हो चुकून देवयार्नांचें लुगडे नेसढी. 
आपलें लुगडे शागेष्ठा नेसळी असे पाहून देव- 
यानी संतापली, ब देवयानी संतापळी असं पाहून 
झगिष्टेळा राग आढा. अर्थातच ठुगड्याच्या नि- 
मित्ताने उभयतांचे मोठें कडाक्याचे भांडण झालें. 

देवयानी म्हणते:--दैत्यकन्ये, तूं माझी शि- 
ष्यीण असून माझ लुगडे काय म्हणून घेतेस ? 
तुक्षे कधीं चांगळें होणार नाहीं ! 

शॉमिष्ठेन उत्तर केळे--अग, दाता, स्तुत्य 
आणि कोणापासून कधीही दान न घेणारा 
अशा राजश्रेष्ठाची मी कन्या असून, माझा पिता 
बसला अथवा निजळा असतां लाच्यापुढें नम्र 
पणाने उभा राहून तुझा बाप भाटाप्रमाणें याची 
स्तुति करात असतो, तेव्हां तूंच स्तुतिव या 
चना करून दान घेणाऱ्याची मुलगी आ- 
हेस. भिकारडे ! तूं खुशाळ रागाव, आदळ. 
आपट कर, भुईबरगडबडा ळोळ, अथवा द्वेष धर; 
मी याची मुळींच परवा करीत नाहीं. अग भिका- 
रणी, तूं अद्ली दान असतां मजसारखीवर उगा- 
च रागावतस ! पण मीही जयास तशीच आहे 
ह तुझ्या चांगळें अनुभवास येईळ ! 

वैशंपायन सांगतात:--राजा, याप्रमाणें त्या 
दोघी एकमेकींस घाळून पाडून बोळतां बोलतां 
द्वेषबुद्धि मनांत धरून देवयानी ह्या लुगड्याची 
हिसकाहिसक करू लागली; तेव्हां शगिष्टेने तिळा 
तेथेच विहिरीत ढकळून दिळें, भाणि ती मेळीच 


१ आदिपवे. 


१८९ 


नहुदापुत्र ययाति मृगाच्या मार्गे लागून आला ! 
त्या वेळीं याच्या रथाचे आणि स्वारीचे अश्व 
अगदी श्रांत झाळेळे असून तो स्वतःही फार 
तृषाक्रांत झाळेला होता. तेव्हां उदकप्राशनार्थ 
तो द्रा विहिरीच्या कांठी गेळा, आणि आंत डोका- 
वून पाहतो तो. ती अगदी कोरडी ठणठणीत 
असून, असम्निञ्वाळेप्रमाणे तेजस्त्री भी एक 
कन्या मात्र आंत आहे, असे त्याच्या दृष्टीस पडळें! 

राजा, त्या देवासारख्या तेजस्वी कन्येस 
पहातांच त्यानें विचारळ, “हे सुंदर' स्रिये, 
तुझ्या कानांत रुनखचित कुंडळें असून तुझी 
नखे लाळ आहेत, अश्शी तू कोण १ कोणाची 
कन्या? या लतातृणाच्छादित कूपांत तू कशी 
पडलीस तूं अशी शोक कां करीत आहेस १ 
आणि तुझें मन कसल्या चिंतेने व्याप्त झालें आहे£ई 
जं काय खरं असेळ ते सांग. '? 

देवयानी म्हणाली:-देवांनीं मारढेल्या देवांना 
जो आपल्या मंत्रविदयेनें जिवंत करितो, त्या शु- 
क्राचायीची मी कन्या असून माझी अशी स्थिति 
झाळी आहे याची य्यांना वातोही नाहीं. खाजा, 
आतां, ञ्या बोटांची नखे ढाळ आहेत, तो माझा 
उजवा हात धरून तूं मला बाहेर काढ. तू परा- 
क्रमी, कीतिमान व सदसदिचारी आहेस हें मी 
जाणत असून तू सुशीळ असल्यामुळें मळा मान्य 
आहेस. तर तू मळा या दुःखप्रद स्थितीतून मुक्त कर. 

वैशंपायन म्हणाळे:---राजा, अर्से तिने सौंगे- 
तल्यानंतर, ही त्राह्मणकन्या आहे असें जाणून 
नहुषपुत्र ययाति राजानें तिचा उजवा हात धरून 
तिळा झटकन्‌ बाहेर काढिळें, आणि ला सुंदरीस 


अशी कर्पना करून ती दुष्ट बुद्धीची मुळगी विचारून तो आपल्या नगरास परत गेला. 
फणफणत आपल्या नगरांत परत आढी;*, आणि इकडे ती शोकसंतप्त देवयानी तेथेंच असतां 
मार्ग तिचे काय झाळे असेट याची परवाही न तिच्या शोधाकारेतां नगरांतून घूरणिका नांवाची 


करितां खुशाळ घरी गेळी ! 
इकडे, ज्या प्रदेशामध्ये देवयानी ही विहिरीत 
पडळी होती, त्याच प्रदेशांत कमेधमेसंयोगान 


एक दासी आळी. तेव्हां देवयानी तिळा म्हणाढी, 
“ घूणके, “ मी आतां बृषपव्योच्या नगरांत येत 
नाहं ' असें माझ्या पित्याल जाऊन सांग. 7. 


१८१ औमन्महाभारत, [ भष्याय ७९. 


ब्वेशपायन सांगतात:--राजा, देवयानीरचें हें म्हणून कांहीं आहे, याचा निय अधिपति मी 
भाषण ऐकून घूर्णिका घाईघाईने नगरांत आहें, असं प्रथक्ष त्रह्मदेवानें संतुष्ट होऊन मळा 
आढी, आणि ज्ञानसंपत्न शुक्राचार्य दृषपन्याच्या सांगितळें आहे. प्रजच्या हिताकरिता मीच जळ- 
घरी आहेत असे कळल्यावर तिकडे जाऊन दृष्टि करीत असून सर्वे ओषधोर्चे पोषगही 
त्यांस म्हणाळी, “हे महाभाग, देवयानीळा वृष. मीच करितों. | 
पर्व्यांच्या शामेष्टेने रानांत मारिळें ! ” वैद्यंपायन म्हणाळे:--राजा, याप्रमाणे, दुःखित 
आपल्या मुळीळा शार्मिष्टेनं मारिळे हें ऐकतांच होऊन क्रोधाने व्याप्त झाळेल्या त्या देवयानीर्चे 
दुःखाच्या वेगानें झुक्राचार्य तेथून उठून ळा- मधुर व प्रिय अशा शब्दांनी पित्यानें सांत्वन केलें. 
गळीच वनामध्ये गेले; आणि तिची स्थिति भ 
पाहून प्रेमभराने तिळा कवटाळून दुःखित स्वरानें अध्याय एकुणऐेशींवा. 
म्हणाळे, “ देवयानि, ळोकांकडून आपल्याला जें 
दुःख प्राप्त होते, याळा आपळे स्वतांचे दोषच न , 
कारण होत; व तुज पूर्वजन्मीर्चे कांहीं तरी पाप शुक्र व देवयानी यांचा संवाद. 
शिळक आहे, त्याबद्दल हें तुळा प्रायश्चित्त मिळाळें द्रुक्राचार्य म्हणाळे:-देवयानि, दुसऱ्यानें केळ- 
असावें अर्स मला वाटते !7 ळी निंदा जो पुरुष नेहमीं सहन करितो, त्यानें 
देवयानी म्हणाळी:--बाबा, मळा प्रायश्चित्त ह सव जिकिळें असें तू समज. नुसते रज्जु 
मिळाळेळें असो, अथवा काय वाटेल तें असो; हातांत धरून न बसतां बिथरलेल्या घोड्यांना 
पण वृषपर्व्यांची शगिष्ठा रजे मला बोळढी तें आवरून धरणाऱ्याढाच जसे सारथि म्हणतात, 
तुम्ही नीट ऐकून घ्या. बाबा, मी तुम्हांहा खरे तसें, उत्पन झळिल्या क्रोधाळा क्षमेच्या योगानें जो 
सांगते. ती वृषपर्व्यांची गर्विष्ट शभिष्ठा रागाने आवरून धरितो त्यासच ज्ञानी-निम्रही-म्हणतात, 
डोळे लाळ करून माझ्या काळजाळा घरें पाड- ब त्यांमच हें सर्व जिकीळें ! ज्याप्रमाणें शरिरावर 
ण्यासारखे शब्दे मळा वरचेवर बोळली को, ' तू उत्पन्न झाळेळी कात युक्तीने सर्प टाकून देतो, 
निल स्तृति ब याचना करूत्त दान घेणाऱ्याची त्याप्रमाणें मनावर उत्पन झाळेळा ओोघ क्षमे- 
मुळगी भसून तुझा बाप स्तातैपाठक आहे, व च्या योगार्ने जो टाकून देतो, त्याळाच या लोको 
मी स्तुय, दाता आणि दान देणारा अशाची पुरुष सुज्ञ असे म्हणतात. तात्पर्य, जो दुसऱ्याने 
मुलगी आहें.' बाबा, ' असें जर खरें असेळ, तर केळेळी ममभेदक भाषणें सहन करून तोधाचें 
मी तुझी क्षमा मागेन? असं मीं सखीळा म्हटळें. भाकलन करितो, व भतिशय त्रास झाळा तरी 
शुक्राचार्य म्हणाळे:--देवयानि, स्तुति, या- जो रागास चढत नाहीं, तोच खरोखर पुरुषा- 
वला व प्रतिप्रह करणाऱ्याची तूं मुळगी नसून, जो थीळा पात्र आहे. आळस न करितां महिन्याचे 
इतूरांची कधींही स्तुति करीत नाही-इतकेच नव्हे, महिन्यास याप्रमाणें शेकडों वर्षे पितृयज्ञ करणारा 
तर इतरच ज्याची स्तुति करितात अद्याची भाणि कीणावर कधींही न रागावणारा, या दोघां- 
तूं सुळगी आहेस. ज्याची कल्पनाही करितां येणार मध्ये अक्रोधी म्हणजे न॑रागावणारा याचीच 
नाही असें जें माझें त्रझरूप इंश्वरी बळ, ते योग्यता जास्त आहे. ळहान मुळांमुछॉना बऱ्या 
दृषपर्वा, इंद्र व ययाति हेच पूर्णपणें जाणत आ. वाईटाचा विचार नसतो, म्हणून ती अज्ञान मुळे 
हेत. पृथ्वीवर, तसेंच स्वर्गात जें जे वस्तुमात्र जे तंटे करितात लांचे अनुकरण शहाण्याने 


५ 
डर कक 


७ सेभबपवे. ] 


करूं नये. अर्थात्‌ अज्ञानामुळे शामिछ्ेनें जो अ 
पराधकेळा, लाची क्षमा करणेंच योग्य आहे! 


देवयानी म्हणते:--बाबा, मी जरी लहान 
आहें, तरी मळा धर्मातील भेद माहीत असून 
सहनशीलता आणि वितंडवाद यांमध्ये चांगळें 
कोणते ब बाईंट कोणते हेंही मळा चांगळे समजतें. 
पण महत्त्वाकांक्षी पुरुभानें अमयादपणाने बागणाऱ्य। 
शिष्याळा क्षमा करणें बरं नव्हे. याकरितां, बाबा, 
ज्याच्या आचरणांत कोणताच ताळ व मेळ उरढा 
नाही, अश्शाजवळ रहाणे मळा निखाळस 
बरें वाटत नाही. जे आपल्या आचरणाला 
आणि आपल्या कुळाळा दूषण ठेवितात, अशा 
दुरबुद्धि ळोकांत, ज्याला आपल्या कल्याणाची 
इच्छा आहे अशा जिज्ञासूर्न राहूं नये; भाचरण 
ब कुळ यांवरूनच जे आपणांस ओळखितात, 
अशा सज्जनांमध्येंच निरंतर रहात असावें. तेंच 
रहाणे उत्तम अर्से म्हटलें आहे. आग्रि उत्पन्न 
करणारा पुरुष ज्याप्रमाणें अरणी मंथन करितो, 
तहूतू या वृषपन्यांच्या मुलीचे ते फार भयंकर व 
भमेभेदक शब्द माझ्या हृदयाचा भडका करात 
आहेत ! यापेक्षां अधिक दुःसह दुःख विभुवनांत 
असेळ असे मळा वाटत नाह. शत्रूच्या डोळे 
दिपविणाऱ्या वैभवाची उपासना करणाऱ्या भा- 
ग्यहीन मनुष्याळा मृत्यु आढेळा फार उत्तम असें 
बिढ्वान म्हणतात ! 


अध्याय ऐशींवा. 


* ५. 
-.०१- 


देवयानीकोपसांत्वन, 


१ आदिपब. 


१८१ 


प्राप्त होत नाहा, तरी पुढें केव्हांना केव्हां तरा 
तो अधमे कर्थाची पाळेंभुळें खणून काढितोच. 
कदाचित्‌ स्वत: कर्त्यास तें फळ भोगांबें न ळागळें 
तरी तें त्याचे पुत्र किंवा नातू यांस भोगावे ढागतें. 
सारांश, पोटांत गेळेळें अन्न जसें आपळा गुण 
केल्याशिवाय राहात नाहीं, तसें पातकही फल दि: 
त्याशिवाय राहात नाह| हं निश्चित होय.वृषपब राजा, 
ब्राह्मण असून धम जाणणाऱ्या, व गुरूची संघा 
करण्याच्या इच्छेने माझ्या घरी आनंदानें राहिले- 
ल्या त्या आंगिरसकुठोत्पक्न कचाचा * कांहीं- 
एक अपराध नसतां तूं घात केळास, व माझ्या 
कन्येस दुःख ।दिळेंस, त्यापेक्षा हे खातरानें समज 
की, मी तुक्षा व तुझ्या गणगोताचा त्याग करून 
निघून जाणार ! राजा, तुझ्याजवळ-इतर्केच 
नव्हे, तर तुझ्या देशांतही मी राहू इच्छीत नाही. 
अरे दैत्या ! तूं जो आपल्या दोषार्चे नियमन न 
करतां त्याची उपेक्षा करीत आहिस, य़ा 
तुळा मी खोटे बोळणारा असून माझे हें 
भाषण असत्य होईल असें वाटते का? . 
बुषपवी म्हणाळा:-हे भागेब ! आपल्या तोंडून 
अधमेयुक्त [किंवा असत्य भाषण कधींच ऐक- 
ळेळें मळा माहीत नाही. भापण 'नेहमीं सत्य 
भाषण करीत असून तें धर्मयुक्तच॑ असतें. 
यास्तव आपण मजवर प्रसन्न व्हार्वे. भगवन्‌ ! 
आमचा त्याग करून आपण येथून निघून 
गेल्यास आम्ही समुद्रांत देह विसजन करू. कौरण 


| आम्हांस त्याबांचून न्य गति नाही 


शुक्राचार्य म्हणाळे:--असुरांनो ! तुम्ही सा- 
गरांत प्रवेश करा, अथवा दहा दिशांस भटकत 


वैशंपायन म्हणाले:---नंतर ते कोपायमान फिरा; मळा त्याशी कांही कर्तव्य नाहीं. माझी 


झाळेळे भुगुभ्रष्ट शुक्राचार्य दृषपव्यीकडे गेळे कन्या मळा प्रिय असून तिळा झाळेळें दुःख मढा 
आणि कांहीएक विचार* न क्वरितां ते ह्याला खपावयाचें नाही. इंद्राच्या ब्रहस्पतीप्रमाणें मी 
म्हणाळे:--राजा, घेनूळा चारा घाळतांच जशी तुमचें योगक्षेम चाळवावें अशी तुमची इच्छा 
तात्काळ फलुप्रापति होते, त्याप्रमाणेंच जरी आ- असेल, तर जिच्यावर माझा जीब की प्राण भाहे, -- 
पत्या हातून घडळेल्या अधमीर्चे फळ तात्काळ हया देवयानीची समजूत कर, 


१८४ र श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय ८०" 


वृषपर्वा म्हणाळा:-भार्गवा, या तेळोक्यांत हे निष्पापे, त्या देवयानीची जी मन:कामना 
आम्हां असुरांची जी संपत्ति, हत्ती, गाई व घोडे असेळ, ती आज तूं पूर्ण केळी पाहिजे ” शर्मिष्ठा 
विद्यमान आहेत, त्या सर्वांचा, फार काय? पण म्हणाळी:---तिची जी इच्छा असेळ ती मी 
प्र्क्ष माझ्या जीविताचाही माळक तूंच आहेस. आजच्या आज परिपूरणे करीन. जर आुक्राचार्य 
तेव्हां आम्ही तुझ्या आज्ञेबाहेरे तिळमात्र नाही! देवयानीसाठीं मळा या प्रकार बोढावीत आहेत, 

' झुक्राचार्य म्हणाळे:-असुरेश्वरा ! जर तुम्ही तर केवळ माझ्या दोषामुळें शुक्राचार्य निघून 
देबयानीस प्रसन कराळ, तरच तुमच्या द्रव्याचा जाऊं नयेत; व मजसाठी ती देवयानीही 
माळक मी आहे हें तुझें बोलणें मी कबूळ कर्रान. जाऊं नये. 

वैशंपायन म्हणाळे:-दुक्राचार्यांचें हे भाषण  बैशंपायन म्हणतात:--नंतर, ती सहस्र 
श्रबण करतांच दृषपव्योर्ने € ठीक आहे ' असें म्ह. कन्यांनी परिवेष्टित अशी शभिष्टा पित्याच्या आज्ञेने 
णून त्यास अनुमोदन दिळें. तेव्हां शुक्राचा- शिबिकेंत बसून त्या उत्तम नगरीतून तवरित 
योनी स्वतः देवयानीकडे जाऊन तीस सवे वर्त. बाहेर पडळी, आणि देवयानीजवळ जाऊन 
मान निवेदन केळे. त्या वेळी देवयानी म्हणाळी, तीस म्हणाळी:--हे देवयानि, मी आपल्याया 
५ हे तात, केवळ आपल्या सांगण्याने माझे सहस्र दासीसहवर्तमान तुझी परिचारिका दासी 
समाधान होत नाही. आपण जर राजाच्या सवे आहे. तुझा पिता शुक्राचार्य तुळा जथे देईल, तेथें 
संपत्तीचे माळक झालां असाळ, तर ती गोष्ट तुझ्या मागून मी येईन. 
खुद्द राजानें मळा सांगितली पाहिजे. ” हे भरत- यावर देवयानी तास म्हणाली:-शगिष्ठे, अग, 
श्रष्ठा, देवयानीच्या या अभिप्रायाप्रमाणें वृषपर्वबा तुझ्या स्तुतिपाठकाची मी मुलगी; माझा बाप तुज- 
तिच्या सन्निध जाऊन म्हणाळा, “ हे सुहास्य- जवळ याचना*करून प्रतिग्रह घेणारा; आणि तू 
बदने देवयानि, तुळा ज्याची इच्छा असेळ, ते तर स्तुत्य वृषपवे राजाची कन्या ! असेंअसून तूं 
कितीही दुळंभ असळे तरी भो देईन. ” माझी दासी कशी होणार: 

देवयानी म्हणाली:---राजा, तुझी कन्या श-  शिष्टेनें उत्तर दिळे:--बाइ, माझे दासीपण 
मेष्ठा आपल्या सहस्र द]सींसहवर्तमान माझी जर माझ्या हौनदीन झालेल्या जातिबांधर्वास 
बटीक झाढी पाहिज; व माझा पिता माझें ज्या- सुख देत आहे, तर मी सुखाने दास्य पतकरितें. 
च्या्ी ल करीळ, ह्याकडे तिनें माझ्यामागून जेथें तुझे वडीळ तुळा देतीळ, तेथें मी तुझच दास्य 
आळे पाहिजे, अश्ली माझी इच्छा आहे. ” हें करीत सुखाने दिवस कंठीन ! 
ऐकून वृषपवी हा सन्निध असलेल्या शगिष्ठेच्या वेदापायन सागतात:--हे. नरश्रष्ठा, याप्रमाणें 
दाई म्हणाळा, “ अग, ऊठ, जा लवकर शॉमै- दृषपन्योनें आपढी कन्या दासीभावानें देवया- 
हेला घेऊन ये. देवयानीला काय पाहिजे असेळ नीस ओपिल्याबर त्या चंडी देवयानीला संतोष झा- 
तं तिळा करू द्या! ” ळा, आणि ती सुक्र मुनींस म्हणाळी, “ बाबा, 
* देशंपायन सांगतातः-राजाचें “तें माषण श्रवण आतां माझ्या मनासारखे झाळें ! आतां मी होसेसे 
करतांच दाई झामिष्ठेकडे गेळी, व तीस म्हणाळी, नगरात प्रवेश करिते. ' खरेच सांगते बाबा, 
५हे कल्याणि, देवयानीच्या सांगण्यावरून गुरु तुमचे ज्ञान आणि तुमचे विद्यासामर्थ्ये ही सार्थ. 
शुक्राचार्य आपल्या शिष्यांचा-सर्व असुरांचा- आणि अळोकिक आहेत ! तुमच्या शरुपेने मळा हें 
त्याग करण्यास उद॒क्त झाळा आहे. यास्तव, (र्य मिळाळें व राजकन्येचा पराभव झाळा !', 


७ संभवपर्व. ] १ भादिपर्व. । १८५ 


बैदांपायन सांगतात:---याप्रमाणें हृष्ट कन्येचे शरीरदृष्टीला व त्यांच्या सुहास्य मुखाळा अभिनव 
गोडसें भाषण ऐकून शुक्र मुनि कन्येसह असुर शोभा आढी आहे, असा तो दिव्य व मनोहर 
नगरींत प्रवेश करिते झाले. तेव्हां सर्व दानवांनी देखावा पाहून राजा ययाति क्षणभर चित्रासा- 
त्यांचा जयजयकार करून सत्कार केला. याप्र- रखा तटस्थ झाळा ! नंतर तो पुढे होऊन म्हण- 
कारें शुक्रराक्षसांचें भांडण मिटळें ! ळा, “ हे दिव्य कुमारींनो ! हजारों तरुण स्र्रियां- 

क्या च्या मध्यें आपल्या अळोकिक सोंदयोनें सर्व वनाळा 

अध्याय एक्यायशींवा. विभूषित करणाऱ्या तुम्ही दोघीजणी कोण आहां. 
बरे क्षमा द वत वल क 
तिदेवयानीसं त्रे ब तुमची दोघींची नांवें मळा सांगा. तुम 

० पवातववताचा द. स्वाभाविक ब लीलामनोहर ख्ंगसेष्टव ' पाहून 

वैशंपायन सांगतात:--पुढें पुष्कळ काळ मी केवळ मुग्ध झाळा आहें! ” 
ळोटल्यानंतर एके दिवशी झुक्रकन्या देवयानी देवयानी म्हणाळी:--याजन्‌ ! मी सांगते 
आपल्या त्या सहस्र दार्सांसह ब शार्भष्रेसह इकडे आपलें ल्क्ष असावे. राक्षसांचे कुलगुरु 
क्रीडा करण्यासाठी त्या पूर्वीच्याच वनांत गेळा श्रीशक्र महामुनि यांची कन्या मी देवयानी, 
व यथेष्ट क्रीडा करू ळागली. तेथेही शगिष्ट- आणि ही माझी सखी व दासी शाेष्टा असुरराज 
सह सकळ दासीचे काम म्हणजे देवयानोचें वृषपव| याची कन्या आहे. जिकडे मी तिकडे 
मनोरंजन करणें हेंच होतें. असो; त्या सवे सख्या हो माझी दासी शभिष्ठा जावयाची आहे ! 
प्रेमांत येऊन खेळत आहेत, मधुमाधवीचें हें ऐकून राजाचें कुतूहळ आधिकच वाढून 
यथेच्छ पान करीत आहेत, भनेक प्रका- त्याने विचारिे, “ सुंदरी, माझ्या या आधेक 
रची खाद्य खात आहेत, मधुर फळें प्रसंगाची क्षमा कर. हे दिव्य कन्यके! ही तुझी 
चोखत आहेत, आणि अशा प्रकारें जिकडे कुसुममनोहर सखी शाभिष्टा राक्षसराजाची 
तिकडे आनंदाचा गजर चाळळा आहे, असा कन्या म्हणतेस, आणि पुनः दासीपैदाळा प्राप्त 
हा मनोहर देखावा, कर्मधमैसंयोगानें, मृगया झाली आहे, असेंही मुणतेस, हे कसें त॑मळा 
करण्यासाठी रानांत हिंडणाऱ्या ब श्रमाने थकून समजत नाही. कृपा करून हा सर्व आश्चर्यकारी 
जाऊन तृष्णाकुलतेने त्याच वनांत प्रात्त झालेल्या वृत्तांत मला सांग. मला मोठी उत्कंठा उत्पन 
नहुषपुत्र ययातीच्या दृष्टीस पडला ! हा देखावा झाळी आहे. ”. * 
फारच रमणीय होता, सर्वांच्या मध्यभागीं दिव्य देवयानी म्हणाळी:--राजन्‌, हे सर्व त्या अ- 
रूपवती व ््नीरल्नश्रेष्ट अशी देवयानी बसली बणेनीय दैवदुर्वेळासाचे अगाध खेळ आहेत! 
आहे, शॉर्मिष्टसारखी लावण्यवती व गर्भश्रीमंत देवाची ढीळा विचित्र असते हे ध्यानांत आणून 
स्री देवयार्नांचे पाय चुरीत भाहे, इतर क- आपण येथील वस्तुस्थितीविषयी आश्चर्य मानू 
न्याही अनेक प्रकारांनी देवयानीची मनोधारणा नये. महाराज! जापळा वेष व आपलें स्वरूप हॉ 
कररत आहेत, व द्याच घेळेस, या सर्व तरुण राजकुळांतील दिसतात, आणि आपली वाणी तर 
कुमारी हसत खेळत अनेक प्रकारची खाये खात सात्विक व सुसंस्कृत अशा वेदज्ञ ब्राह्मणासार- 
आहेत, आणि, अनेक प्रकारचीं सोम्य मादक खी आहे. हा चमत्कारच आहे. तेव्हां आपण 
द्रव्ये प्याल्यामुळें त्यांच्या ह्या सरबागविभूषित काण,, आपलें नांव काय, हझआापळे मातापितर 

र्ड 


» ९ 
क 


१ट्ट्‌ रु श्रीमन्महाभारत. [ भष्याय ८!. 


कोण, हें जाणण्याविषयी आम्ही उत्सुक आहो. ययाति म्हणाळा:--पण, सुंदरी ! हें ढक्षांत 
आपण आपलें इतिवृत्त आम्हांस सांगाल काय ? ठेव की, चारही वणे जरी एक विरादस्वरूपा- 
ययाति म्हणाळा:--सुंदरी ! अरह्मचर्याश्रमा- पासून'च झाळेळे आहेत, तरी ह्या चोघांचे धर्म नि- 
मर्ध्ये विद्या शिकत असतां मीं सर्व वेदांचे पा- रनेराळे आहेत, व त्यांचे आचारही स्वतंत्र आहेत. 
रायण केळे आहे. ययाति नांवाचा राजा तो शिवाय, ब्राह्मण सवे वणीत श्रेष्ट; याकरितां तुझें 
माच. मी राजपुत्र आहे. नहुषराज हे माझे वचन मळा आदारितां येत नाही. 
वडीळ होत. देवयानी बोळळी:--राजन्‌ , पूर्वा कोणत्याही 
देवयानी बिचारिते:--मग आपण इकड कोर पुरुषाने न॒घरिलेला हा माझा पाणि 
णत्या उद्देशानें येणे केळे € बहुधा मृगया करण्या- ( हात ) आपण प्रहण करून मला विहि- 
च्या उद्देशानें भथवा जळचरांची पारध करण्याचे संतून बाहेर काढळें आहे. महाराज ! शुद्धा- 
हेतूनें आपळें आगमन झाळें असावें ! चरणी स्त्रियांच्या हाताळा दुसऱ्या पुरुषाचा स्पश 
ययातीनें उत्तर दिडे:--हे भद्रे, मृगया कर- कसा होईळ £ महाराज, आपळा व माझा संबंध 
ण्याच्या उद्देशानें मी बाहेर निघालो तो बहुत होणार होता म्हणूनच ह्या वेळी क्रषि किंवा 
श्रांत शाळा म्हणून पाणी पिण्याच्या हेतूनं येथे बरिपुत्र जे आपण ह्यांनी माझें पाणिग्रहण केलें 
आलों आहे. आतां कृपा करून मळा अनुज्ञा दे. आहे. आतां फिरून फिरून संदाय कां घेतां £ 
देवयानी म्हणते:--महाराज ! हा दोन हजार य॒याति राजा भीतीनें म्हणाळा:--देवयानि, 
दासींचा गण ब ही माझी दासा शसिष्ठा या महाविषारी सर्प अथवा प्रज्वळित सर्वतोमुख अग्न 
सबीसह मी आपळें तनमनधन आपल्या चरणी यांपेक्षाही बिचारी पुरुषांस ब्राह्मणांची भीति व त्यांचे 
अपेण करीत आहें, माझा स्वरकार करून मळा पनोधारणाची अशक्यता हो अधिक बाटतात! 
आएळी सखी व भाय! करावी. : असे कां! म्हणून विचारशीळ तर सांगतों: सर्प 


ययाति म्हणाढा--हे झुककन्यके! तुझे म] फार तर एकास मारोळ, शस्र एकाचा बघ कराळ 
असो. सुंदरी! मी तुझ्यायोग्य नाही. देवयानि ! आशि एखादे घर किंबा गांव जाळीळ; पण जार 
दऱ्या पिथाळा, सारांश ब्राह्मणांस, क्षत्रियांशी ह्मण जर का एकद क्रद्ध झाळा, तर तो सर्व 
११00902003) सांस हौ गोट |रुष्रासकट नगरेंच्या नगरे जाळून फस्त करीळ ! 
हुचयानीने उत्तर केले:-राजन्‌! अस्ते कसें णा कणिक महा यी भारी 
म्हणतां आपण? क्षत्रियकुळांचा संहार झाळा, क कपत ठु र गट 
च र्यापासूनच लांची » | मोदन नाहीं व यानें मळा तुझें दान केळं नाही 
तेव्हां ब्राह्मणवीया यांची उत्पत्ति झाली म्हणून मळा तुझ्याशी विवाह करिता येत नाही 
ना? ढोपामुद्रादि क्षत्रियकुमारिकांचा त्राह्मणांशी 1 
बिवाह होऊन ब्राह्मण निमाण झाळे आहेत हे देवयानी म्हणाळी:--ठीक आहे. मी तर आ- 
आपण विसरलां काय £ एवंच, म्राह्मण व क्षत्रिय हे पणाळ वरिळेंच आहे. बाबांनीं दिल्यावर माझ्ला 
एकमेकांत संमिश्र झाळेले आहेत. राजन्‌! आपळी अंगीकार करावा. , आपण प्रथम मागणी "केळी 
आनुपूर्वी पाहिळी म्हणजे आपण क्रषि असून नाहीं, व दिल्यानंतर मात्र माझा स्वीकार केला, 
क्षिपुत्रही आहां. तेव्हां मळा वरण्याळा आप- म्हणजे आपल्याळा कोणत्याही दोषाचें अथवा 
त्यास कांहीएक भडूचण नसावी. पापाचे भय नाहीं, 


७ संभवपर्व ] १ भ्रदिपर्व, १८७ 
ययातिदेवयानीविवाह. हे लक्षांत ठेऊन हिची योग्य व्यवस्था ठेव; पण 

राजा जनमेजया, असे म्हणून देवयानीनें केव्हांही हिळा शयनीय कर्मीसाठी हांक मारूं नको. 
वडिळांस कळविण्यासाठी धात्रीळा पुढें पाठविळें, वैशंपायन सांगतात:-हें ऐकून घेऊन राजानें 
व तिनें शुक्र मुनींस घडळेळा सर्वे वृत्तांत सांगितळा. शुक्राचायोस प्रदाक्षिणा करून नमस्कार केला, 
इतक्यांत राजाही शुक्राश्रमाजवळ आळा, आणि आणि शास्त्रोक्त विधिपूर्वक देवयानीचे पाणिप्रहण 
उभयतांचें दर्शन व स्वागतप्रकार झाळे. नंतर केलें. शुक्र मुनीनींही राजास अपार संपत्ति दिळी. 
ययाति राजा शुक्र मुनीस नमस्कार करून त्यांचे ती घेऊन ब देवयानी व तिच्या शमिष्ठेसहवतमान 
पुढें हात जोडून नम्रपणानें उभा राहिळा. देव असणाऱ्या दोन हजार दासीकन्यका घेऊन राजा 
यानीनेंही वडिळांस नमस्कार केला, आणि ती म्ह संपुरास जाण्यासाठी निघाळा, तेव्हां शुक्र मुनींनी व 
णाळी, “बाबा! हाच तो नहुषपुत्र ययाति राजा ! देत्यदानर्वांनीं त्याची यथायोग्य पाठवणी केळी, व 
यानेंच मळा संकटांतून तारिळे, व माझा हात त्यांची अनुज्ञा घेऊन राजा मोठ्या आनंदाने परत 


धरून वर काढिले. बाबा! याच्याश्ञींच 
तुम्ही माझा विवाह करून द्या. मला इतर सवे 
पुरुष तुमच्याप्रमाणेंच भाहेत. बाबा ! नमस्कार 
करिते; मळा हाच वर द्या. ” 

हें ऐकून मुनि म्हणाळे:-हे शूर राजा ! तुळा 
माझ्या या ळाडक्या कन्येने पातित्वस्वरूपानं वरिळं 
आहे, म्हणून मीही तुळा हिचे दान करितो. तूं ह्या 
कन्येचा स्त्रीकार कर, व हिळा पट्टराणी कर. आर्ता, 
ह्या ज्राह्मणक्षत्रियांच्या विवाहापासून कांहीं वणेसं- 
कराचें घोर पातक तुळा लागेळ, असेंही मानण्याचे 
कारण नाहो. या सद्यःकाढीं अप्रचळित झालेल्या 
बिवाहापासून तुळा कोणत्याही प्रकारचे पा- 
तक लागणार नाही, हें तुळा अभय 
वचन देतों. या विवाहासंबधाने खेद करण्याचें 
कांहीं कारण नाही. जर कांही अधमे होतच अ- 
सेळ, तर मी द्यार्चे क्षालन करितो. तुला आणखी 
कांहीं वर मागावयाचा असेळ तर माग. ही माझी 
सुंदर कन्या देवयानी-हिळा धर्मपत्नी या नात्याने 
बागीव. हिच्यावर उत्तम ममता कर, म्हणजे, हिचे - 
ही अतुल प्रेम तुळा प्राप्त होई. राजा ! ही दु- 
सरी वृषपर्व्यांची कन्या शॉगेष्ठा आहे. हाही 
माझ्या मुळीबरोबरच तुझ्या घरा येईळ. ही दा- 
सी आहे, त॑थापि राजकुळांतीळ कन्यका आहे 


फिरला आणि खनगराकडे चाढता झाळा. 


/२९८९/५/८५/५८५/१/१/५- 


अध्याय ब्यायशीवा. 


"१० *--- 


देवयार्नाळा पुत्रप्राप्रे. 

वैशंपायन सांगतात:-याप्रमाणें देवयानीशी 
बिवाह करून राजा ययाति मोठ्या समारंभाने स्व- 
नगरीस आला. ही नगरी म्हणजे इंद्राची अमरा- 
वतींच होय. नगरीत येऊन खतांच्या राजंवा- 
ड्यांत मंडळीसह राजा गेळा; देवयात्नीस अंत:पुर- 
स्वामिनी केली; आणि तिच्याच अनुमतीने बृषपर्व- 
कन्या शगिष्ठा इला तिच्या दासीगणासह अशोक- 
वनिकेजवळच एक घर *बांधून देऊन तेथें 
तिळा राहण्यास सांगेतळें. तेथे अनवस्तारदिक 
अवश्य गोष्टी पुरवून राजानें शार्मिष्ठेची योग्य 
व्यवस्था ठेविळी. इकडे ययातीळा देवयानीनें पु- 
ष्कळ सुख दिलें. बरींच वर्षे सुखांत घाळविल्या- 
नंतर योग्य अतुकाढीं या सुंदर देवयानीनें गभ 
धारण केढा, , व पुढें ढवकरच तिळा एक 
उत्तम पुत्र झाळा. याप्रमाणें हजार वर्षे ळोटळी. 
इकडे वृषपर्वेकन्येळा योवनदशा प्राप्त झाढी व 
कतुकाळही प्राप्त झाळा. ' आपल्यास अद्यापपर्यंत 
कोणीं अंगीकारिळे नाही, मूळ होऊन देवयानी “ 


१८८९ श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय ८२. 


वेळीप्रमार्णे वाटं लागळी, आणि प्रसंग तर असा नानी घातढी, व “ तथास्तु असें मी म्हटळें 
आळा, आतां काय करावें £ कसें करावें £ कोणत्या आहे. मी आपला वचनभंग कसा बरें करूं: 

प्रकाराने वागळें असतां आपले मनोगत सिद्ध  शारगिष्ठा म्हणते'--राजन्‌ ! थट्रेंत केळेळे 
हो्ताळ ? ' इत्यादि विचार तिच्या मनांत घोळूं अतृत भाषण किंवा गमन, योग्य स्त्रियांशी, 
ळागळे, व शेबटी तिने अस्ता निश्चय केळा को, 'ञ्या- ळय़काळी, प्राणावर येऊन बेतळी असतां ब सर्वे 


प्रमाणें देवयानीनें ययातीळा वरिर्ळे, त्याच प्रमाणे 
आपणही त्यास आपला पति करावा. राजापासू- 
नच आपण पुत्रफला'चें दान मागून प्यावे. देव- 
यानीळा संताते झाळी आणि मळा कांहीं नाहीं ना? 
हा तर साझा निश्चय ठरलाच कीं, राजाजवळ पुत्र- 
मिक्षा मागावया'ची ! देवा! राजा इकडे कधीं तरी 
लवकरच येईल काय? व तो एकटाच असेळ 
काय?! देवाळा करणें! बोळाफुलास गांठ पडळी 
आणि राजा द्याच वेळां नगरांतून एकटाच नि 
घून त्या अशोकवनिकेमध्ये आळा आणि तिला 
पाहून उभा राहिला ! त्याळा तसा एकटा पाहून 
ती चारहासिनी शमिष्ठा मंदगतीने त्याजबळ 
गेढी, आण हात जोडून मधुर स्वराने त्याच्याशी 
बोळूं लागळी. 
शमिष्ठाययांतिसंवाद, 

झाभेष्ठा म्हणाली:--महाराज ! सोम, इंद्र, 
वरुण, विष्णु, यम अथवा ययाति यांच्या घरांत 
असणाऱ्या आमच्यासारख्या तरुण स्त्रियांकडे 
नुसते पाहण्याची काणाची प्राज्ञा आहे 
महाराज! मी पवित्र आहे, रूपवती आहे, 
कुळेन आहे, हे आपल्यास विदितच आहे. 
तेव्हां कृपा करून आपण प्रसन्न व्हा आणि मला 
घर्मेविधीनें कतुदान या ! 

राजानें उत्तर दिळे--हे अभिनवसुंदरी ! 


धन जाण्याचा प्रसंग आला असतां केळेळें खोट 
भाषण बाधक होत नाही, असें शास्र आहे. 
तसेंच गाय, ब्राह्मण, स्री, दीन व भनाथयांचे 
संरक्षणासाठी दिळेढी खोटी साक्ष मनुष्याळा 
पतितत्व देते, खोटी साक्ष देणारा पातकी हातो, 
असें म्हणतात तें खोटे होय. परंतु एकच अर्थ 
व हेतु साध्य करण्यासाठी प्राप्त झालेल्या दोन 
किंबा अनेक वस्तूंमधीळ एक वस्तु मात्र उप- 
योगी आहे, अन्य नाही. किंवा नाहींत, अर्स 
म्हणणारा-असल्या प्रकारच मिथ्या प्रतिपादन 
करणारा-पुरुष मात्र अनृताच्या पातकांत सांपडतो 
व नाश पावतो. राजन्‌! देवयानी व मी या 
दोघींसही एक बेळींच आपल्या पदरी आर्पिळ 
असतां, देवयानी मात्र भार्या, आणि मी नळे, 
हे जे मिथ्या आचरण आहे, तेंच भापल्यास 
घातक हेोइळ ! 

ययाति म्हणतो:--सुंदरी! राजा हा सर्वोस 
कित्ता घाळून देणारा आहे. त्याच्या आचरणाचा 
प्रजाजन कित्ता आदरितात. तेव्हां तोच जर अ- 
नृत बोळेळ, तर सर्वास अनृताचें उदाहरण घा- 
ळून दिल्याबद्दल ह्याचा नाश होईल ! सुदरा, 
असे आहे म्हणून, माझें सर्वेस्व संकटांत 
पडण्याचा संभव असला तरी मळा खोटे काम 
करितां येत नाहीं. शा्मिष्ठेने उत्तर दिले, “महाराज! 


तुझें शक उत्तम आहे, कुळ वर्णर्नाय आहे, तूं यांत खोटें त॑ काय £ आपणांस माझ्या सखीने 
पवित्र आहेस, हृ मळा विदित आहे. शिवाय, माळ घातली, तेव्हांच मीं आपल्याला मनानें वरिळे 
तुझे स्वरूपांत काडीइतका सुद्धां दोष नाही. पण आहे. हे दोन्ही विवाह भ्रर्थात्‌ सारखच आहेत. 
तुळा ठाऊक आहेच को, तुझ्याशी केव्हांही रम- शिवाय, माझ्या सखीचा जो पाते, तोच पति 
माण होऊ नये भशी शुक्र मुनांची आज्ञा आहे. लोकदृष्टया अविबाहित जी मी त्या माझाही 
देवयानीचा स्बर्कार केळा तेव्हां ही शपथ मु- होय. कारण, दोघी कुमारिका सर्ख्या भसतीळ, व 


७ संभबपवे. ] १ आदिपवे. १८९ 


दोघाही एकत्रच रहावयाच्या असतील, तर एकीचा तिळा मुळगा झाळा तो कमळाक्ष असून प्रत्यक्ष 
विवाह झाळा म्हणजे ळोकदृष्टया तोच दुसरीचा देवासारखा तेजस्वी होता ! 
विवाह होतो, अशी रूढीही भाहे. एवंच आपण ततक वी 
* अध 
माझे पति आहां. मी करतुाभेक्षा मागत आहे, ही अध्याय न्यायशावा. 
उदार बुद्धीनें मळा घाळा. ” -:०:- 


शमिष्ठेचा स्वीकार व तिला पुत्रमापति. दैवयानीशमिष्ठासंवाद- 


२ * हृ ऱ् च 
वैशंपायन सांगतात:--हे भरतश्रेष्टा, पुढें ठव- 
यावर तो कामुक राजा निरुत्तर झाला आणि ग ब मा पढे 
कणाला योगी मति यागेतरे तरी यास ते करच देवयानीला कळळें की शॉभेष्ठेळा पुत्र झाला 
* आहे. तेव्हां शर्मिष्ठेनें कांही तरीं अधमीचरण 


र च क भू 
द्यार्वे, असे माझें व्रत आहे. सुंदरी ! तूं मजज- -_.. ये 
र रात ती केळें आहे असे समजून ती चिंताक्रांत झाळी, व 
वळ याचकवृत्तोने आळी आहेस; तर आतां मी मिप्टेक कागदी वाही 
बाय वेळे सण त विहार हामिष्टेकडे जाऊन बोळं लागली, “ बाई! काम- 
काय केलें म्हणजे तुझं हित होईल ते सांग.  _ उन हे केवळे 66) 
प्न १ ळोळुय होऊन हे केवढं पातक तूं केलेस 
शार्मिप्रेने अतिहय आनंदरभारेत होऊन उत्तर झागिेने उत्तर दिळे, “सखे, माझ्या हातून असें 
दिळं, “महाराज ! माझें अधमोपासून रक्षण करा मड क 


कसे बरें होईल £ सखे ! कोणी एक धमात, 
धर्माचरण करून मळा धमांच्या बाटेळा ळावा. - --_ _ . हवितांचे मने 
या मडळ र म्हणजे पचे आणि दुखितांचे मनोरथ पूर्ण करणारे 
मी जगांत उत्तम प्रकारचे धमीचरण करीन व्हपि आढे होते, त्यांजवळ मी. भर्मोक्त विधीने 
| काममिक्षा मागितळी, व त्यांनीही घर्मतः मळा 
महाराज ! भार्या, दास आणि मुलगा हॉ जाल्या 


वः ६ ””* दिली. अधमे करण्याचें धाडस माझ्या हातून 
सत्त्वहीन आहेत; ही जे काय मिळवितील ते त्यांच्या : वर 


ळे तरी काग? खरेंच सांगते, हा माझा 
ह्यांच्या यजमानारचें धन होते. भाता, मी तर! र 
दबयाताचे रळ बाणी न नो बीड मुळगा लाच तपोधनापासून मला झाला! ” 
1) च १. क्य ऊं म ण (१ :-हे गंग ण 
मी सर्वथा देवयानीची झाळे, आणि देवयानी या गति य 0.0. 
यं ह झाळें बाई ! पण कोग तो ब्राह्मण ? त्याचं नांव, 
सर्वथा व सवश्तवानें आपल्या स्वाधीन झाली आहे. 


>» > २२ 9, > 
नव्ह र ह्याचें गोत्र, त्यांचं कुळ काय हें तरी मला सांग. 
तेव्हां अथातच ती जशी उपयोग्य आहे, तशी शागेष्ठा *“हणाळी.--सखे ! त्याच्या त्या तपा- 


मीही तिची दासी आहें म्हणून उपभोग्य झाळें ! च्या आणि रवितुल्य कांतीच्या तेजाने मी इतकी 
तेव्हां माझा आपण स्वीकार करा. कांही दिपून गेळें होतें की, साला हें विचार- 
बैशपायन सांगतात:--असें बोलणें ऐकून तो त्याची मळा बुद्धिच झाळी नाही ! मी 'तेव्हां 
विळासप्रिय राजा 'खरें आहे' असें म्हणाळा. मग ुद्धींतच नव्हतें. 
त्यानें तिची योग्य संभावना करून स्वतांच्या आ- देवयानी प्रेमा म्हणाळी:--अर्सेच जर अ- 
'रणानें तिळा धर्माचा मार्ग दाखविळा. त्या ययाति सेल, तर माझें कांही म्हणणें नाहीं. सवेश्रेष्ठ व सर्व- 
राजानें शमिष्ठेचा गांधरवविधीनें यथेच्छ उपभोग ज्येष्ठ द्रिजापासून जर हें तु्षं अपत्य असेल, तर 
घेतळा. नंतर उभयतांनी एकमेकांची ब्रथाबिधि मी कशाळा बर तुजवर रागावेन र 
पूजा करून तीं दोघेनण आपआपल्या स्थढीं याप्रमार्णे उभयतांचे खळीमेळीनें कांही वेळ 
गेढीं. तो समागम झाल्यानंतर त्या रमणीय प्रेमाचे भाषण झाळें, आणि शार्गिष्टा तथ्यच बो- 
सुंदरीळा त्या श्रेष्ठ राजापासून गर्भ राहिला, व ढली असं समजून देवयानी स्वगृहाप्रत गेळी. पुढें 
पुढें योग्य काळ ळोटल्यावर ती प्रसूत झाळी. देवय्रानीळा यदु व तुर्वसु या नांबांचे दोन तेजस्वी 


१९० ै श्रीमन्महा भारत. [ अध्याय ८३. 


पुत्र झाळे. ते तर प्र्यक्ष इंदर ब विष्णुच आहेत राजांस वरिळेंस, त्याच वेळीं मीही त्यांस मनानें 
कौं काय असा भास होई. शर्मिष्ठेलाही दुह्य, अनु व वरिळें होते; आणि पुनः, आपल्या स्खीचा जो 
पूर असे तान पुत्र झाळे. नंतर एके दिवशीं देवयानी भती तो आपलाही भर्ती होतो, हा न्याय 
राजासह सहज शमिष्ठेच्या त्या एकांतवनांत मोजे- तू विसरळीस वाटतें ? तूं ष्येष्ट आहेस, ब्राह्मण- 
खातर गेळी, तों तेथें हे दिव्य व अलीकिक स्त्र- कन्या आहेस म्हणून मला तूं पूज्य आहेस, व 
रूपाचे तीन मुलगे भीतिशून्यचित्तानें खेळतांना मान्यही आहेस; पण तुझ्यापेक्षा हे राजषि मला 
देबयानीच्या दर्टास पडळ. तेव्हां तिळा मोठें आ- अधिक मान्य व पूज्य आहेत व असेल पाहिजेत, 
श्वये वाटळे, आणि ती राजास म्हणाली, “महाराज! इतकें तुळा विदित नसावे ? ” हें ऐकून देवया- 
हीं देवासारखीं मंगळखर्पी मुळें कोणाची बरें! नीचा संताप मनांत मावेनासा होऊन ती तेथ- 
मळा तर बाई यांचें रूप व तेज अगदीं हुबेहूब ल्या तेथेंच राजास म्हणाली, “ राजन्‌ ! माझा 
मानल मा क या तकात भा घात व माझ्याशी विश्वासघात आपण केला! आतां 
मजेळ. बाळांनो ! तुमची नांवे काय : तुमचें कुल गात ता तदा प तहात 2. र 
कोठीळ ४ ्ड “2.” 3” अस म्हणून ती एकदम निघाली. ती सुंदरी अश्रु- 

कोढीळ १ आणि तुमचा पिता कोण बरं खरंच ठेळी तशीच ी 
सांगा. मळा भारी ऐकावेसे वाटते आहे. पूणे नयन झाळेळी तशीच्या तशीच शुक्र मुनींकडे 
तेव्हां र्‍या बिचाऱ्या मुळांनीं राजाकडे बोट नोड 0000.) भोज णा 
दाखविळें, व ' शामेष्ठा आमची आई!? असे तिच्या मागोमाग तोही तिचें मन शांत करावें 
म्हणून गडबर्डानें व भ्रांतचित्ताने निघाला. पण 


बोळून ढागलीच तीं मुळें लाडाळाडानें राजाजवळ 2 य. 
गेळी; पण देवयानीच्या भीतीनें राजा कांहीएक ती रागाने आरक्त नेत्र झाळेळी चंडी माघारी 
बोढेना. म्हणून तीं रडत रडत आईकडे गेळी ! कोठची फिरणार £ राजाशी एक शब्द देखीळ 


देवयानीचा कोप, न बोलतां रडत रडतच ती शुक्र मुनींच्या जवळ 
ह्या बाळकांचें बोळणें व करणें, राजाची ती गेडी' आणि त्यांस नमस्कार करून स्तब्ध उभी 


ढज्जाकुळं भेकड मुद्रा, आणि यया मुढांचें राजा- राहिंडी- राजा ययाति हा तिच्या मागोमाग गेळा, 


चर - ् "पव 1] | 
यानीळा खरें काय होतें ते समजळे. तिच्या हृदयांत त संदत म्हणाळी, “ बाबा ! अधमोने आज 
उजेड पडळा; भाणि ती एकदम शगिठरेवर भर्माचा पराभव केला, आणि नीचाची अभिदृद्धि 


उसळली, “ शामिष्ठे ! माझ्या स्वार्धांन ना तुळा १ उत्तमांचा ऱ्हास झाळा , हो! या आपल्या 
माझ्या बाबांनीं व तुझ्या वडिलांनी केळी होती ! थोर जामातांना दृषपव्यांच्या या शगिष्ठा दासीला 
आणि असे हे ढंग करून माझा घात केळासे तीन पुत्रदानें देऊन माझ्यावर तिची सरशी केळी; 
कौ १ तूं आपल्या राक्षसी कुहावर शेवटी गेळी- आणि मी पट्टराणी नाः मळा भभागीळा काय ते 
सच ऑर माझी भीति तुला कांहीबाटळी नाही? अवघे दोनच मुलगे दिळे! बाबा ! हे महाराज 

झामिष्ठा न मितां उत्तर देती झाली, “ मी मोठे प्रख्यात धमेवत्ते ना! भिशी व्यवहार कर- 
्षींचा जो वृत्तांत सांगितळा, तो खरा आहे. णार नाहीं अशी यांनीं शपथ घेतळी होती, आणि 
«न्यायानें ब धमोनें वागावयाळा कांही कोणाची आतां असा हा माझा गळा काएन कषमांची भशी 
चोरी नाहीं की भीति नाही. ज्या वेळी तूं महा- अमर्यादा यांनीं केली! ” 


७ संभवपर्व, ] १ आदिपर्व. १९१ 


ययातीला शुक्रद्नाप. बिनयपूर्वक म्हणाळा, “ भगवन्‌ ! भापल्या क- 
देवयानीचे हें भाषण ऐकून शुक्राचार्य म्हणाळे, न्थेच्या संबंधानें अद्यापि माझी बिषयश्रांति 
£ राजाधिराज ! तुळा वर्माधरमार्चे तारतम्य ज्ञान झाळी नाही; तेव्हां तिच्यावर तरी कृपा 
असतांही ज्या अर्थी तूं अधर्मानें वागून मोठ्या करून ' तुळा आतांच जरा येणार नाहीं ' अक्षा 
आवर्डानें महापातक जोडलेंस, ल्या अर्थी तुझ्या- माझ्यावर अनुम्रह करा ! ” आुक्र मुनींनी अमळ 
वर लवकरच अनिवार जरेचा ( म्हातारपणाचा ) शांत होऊन उत्तर दिळे, “राजा ! क्रषषींची बाणी 
पगडा बसेळ. तूं म्हातारा होशील !” ययाति अमोघ व अभंग असते. ती कधीही वृथा होत 
म्हणाला:--भगवन्‌ ! मी अपराधी तर खराच; नाही. आतां, जर तुझी इच्छाच अलेळ, तर ही 
पण मी राक्षसकन्या कतुफळ मागू ढागळी म्ह- जरा तुळा दुसऱ्या कोणाळा देतां येईळ, इतकें 
णून मात्र मी तिळा धमेविहित भोगदान दिले. सामथ्ये मी तुळा देतों. 7 ी 
अन्य मनोवृत्तीने अथवा कामुक वृत्तीने मा वागळो हें ऐकून राजास समाधान वाटळे आगि तो 
नाहीं. मुनिराज ! कततुदान मागण्यास आलेल्या म्हणाळा:--भगवन्‌! माझ्या पुत्रांपेकी जो मला 
धर्मभोग्य स्त्रीढा जर तें दान केळें नाही, तर भ्रूण- आपढें तारुण्य देऊन माझी जरा घेईल, लाला माझे 
हत्येचे पातक लागते असें धर्मशास्त्रवेत्ते अह्मक्ष सर्वे राज्य, सवे पुण्य व सर्वे कोति प्राप्त होईल; असें 
म्हणतात, हें मी का आपल्यास सांगावे £ शा- करण्याळा आपली अनुज्ञा असावी. 
ज्ञानें उपभोग्य म्हणून ठरविळेळी कामुक त्री जर शुक्राचार्य म्हणाळे:-राजा! माझें भाकेपुरःसर 
एकांतांत भोग मागेळ, तर तो तिळा दिला पा- स्मरण कर, म्हणजे ज्याला वाटेळ त्याला ही तुझी 
हिज; नाहीं तर तो धमेदष्टीने भ्रूणहत्या करणारा जरा तुला देतां येईल. यांत तुळा कोणत्याही प्रका- 
होतो असं समंजम नौतिवेत्तही म्हणत आळे आ- रचे पातक लागणार नाही. जो मुळगा तुला आपळें 
हेत. भगवन्‌! मी अधमीळा भिऊन वागणारा तारुण्य देईल, साळा-मग तो ज्येष्ट असो वा नसो- 
आहे, पण या आतांच सांगितढेल्या कारणामुळे तूं आपलें राज्य खुशाळ दे. तुळा पातक शिव- 
मात्र मी तिच्याशो रत झाळां. महाराज! मळा णार नाही. ते| तारुण्याचा साग करणारा मुळ- 


द पोतितवोरळे शया वेदी गा दार्घायुषी, कौतिवेत व रा अपर्लांचा पिता 

मळा काँ नाहीं विचारळं £ राजा! माझ्या स्वा- लला अता पतर लक होईळ. जा 

घीन तूं आहेस व होतास ना : माझी अनुज्ञा 

न घेतां असा चोरटेपणाने कां वागलास £ दां- र रि 

भिक लोकांचें सूक्ष्मधमातंबंधी आचरण चोर- अध्याय चाऱ्यायशावा. 

टेपणानेंच व्हावयार्चे;-म्हणजे द्या लोकांस धर्मे- -:०:- 

चौयाचें पातक लागतें! ” ययातीचा पुत्रांना शाप. 
शापनिरसनोपाय, वशपायन सुंगतात:---राजा, याप्रमाणे जरा 


याप्रमाणे संतप्त झाळेर्या शुक्र मुनींच्या मुखां- घेऊन ययाति राजाची स्वारी स्वनगरीप्रत परत 
तून शापज्वाला निघाळी, ती ययातीर्चे तारुण्य भाळी ! नेतर राजानें ज्येष्ठ ब वरिष्ठ जो यदु 
भस्म करून व त्याळा वृद्दद्या देऊन चाळती नांवाचा पुत्र त्यास बोलावून आणून व ह्यास 
झाळी ! ह पीहून आति दुःखित झाळेळा ययाति सर्व वृत्तांत सांगून बिचारिळें, “ बाळा : माह्या' 


१९९ श्रीभन्महाभारंत, [ अध्याय ८४, 


कमोनें व शुक्रशापा्ने ही वद्धावस्था, ह्या उ उत्तर दिळें, “काम व भोग यांचा नाश करणारी, 
वहे दुष्ट पाढरे केश, ही सव माझ्या अंगभर पसर- बळ आणि रूप नष्ट करणारी, ब बुद्धि आणि प्राण 
ढी रे ! पण, बाळा ! योबनयोग्य भोग्य विषयां- यांचा अंत करणारी जरा आपल्याढा नको! ” 
संबंधी माझी आशा तृप्त झाली नाहीं. म्हणून तु- तेव्हां राजा अधिकच संतापून तुक्‍सूळा शाप 
झी विनवणी करून मागतो, बाळा ! माझ्या वृद्धा- | देऊन म्हणाला, “ चांडाळा ! माझा ओरस पुत्र 
वस्थेसह ही माझी चित्तदुर्बळता घे, भाणि तुझें ता- ना तू £ ठीक आहे. मूढ पशो ! तुझ्या संततीचा 
रुण्य मळा दे; म्हणजे मी आपळी बिषयभोग-| नायनाट होईळ, आणि ज्यांचा आचार व धर्म 
तृष्णा ह्यांत कर्रांन. बाळा ! एक हजार वर्षे| अंत अव्यवास्थित भाहे, आणि उच्च वर्णातीळ 
ळोटलीं म्हणजे तुझें तारुण्य तुळा परत देऊन 'स्रियांशीं जेथे नीच वणाचे पुरुष रमतात, अशा 
माझी ही ब्रद्वावस्था व चित्तदुर्बळता परत घेईन.'”, अभक्ष्यभक्ष्य करणाऱ्या अंत्यजांचा तूं राजा 
यदु म्हणतो:-बाबा ! तुम्ही आणखी काय वाटेळ होशीळ, अरे कृतप्ना ! युरुदारेशीं रत होणारे, 
तें सांगा, पण हो द्वाड जरा मळा नको. कारण भाणि पशूसारखे ज्यांचे आहारविहार अशा पापी 
जरा आली कीं खाणें पिणे यांच्यासंबधें भारी व नतद्रष्ट म्डेच्छ जातीमध्ये तुळा रहावे ढागेळ ! 
दोष उत्पन होतात; शारीरिक व मानसिक चल, निघ येथून! ” 
आविव्याधे जडतात. पुन: ते पांढरे घाणेरडे नंतर शमिष्टचा ज्येष्ठ सुत दह्य यालाही त्यांन 
केश, ती खिनता, सवे अवयवांचे लुळे होगे, तेच मागणें मोठ्या कळवळ्याने केढे.तेव्हां यानें उ- 
सर्बीगभर लया सुरकुत्या, तें बिडूप, अशक्त व त्तर दिढें, “महाराज! हत्ती, रथ, घोडे, ज्लिया इत्यादि 
राडके शरीर, कार्ये करण्याची ती सामर्थ्य- सब भोगविषयक वत्त्तूंचा भोग घेण्यास अ- 
शून्यता, कान, डोळे इत्यादेकांना सोडळेळी ती समर्थ करणाऱ्या व तोंडाची बडबड आणि तीही 
म्हातारपणची दुगंधी अवस्था, तरुणांना केळळा बोबड्या तऱ्हेची करावयास ळावणाऱ्या जरेची 
तो अपमान, चाकरमाणसांची ती अनास्था ! मळा गरज नाही ! ती आपल्यासच लखळाभ 
नको! बाबा! ही तुमची जरावस्था मळा स्वप्नांत असो ! ” मग तर हा अकाढी म्हातारा झाळेला 
देखीळ नको. माझ्यापेक्षा आपल्याळा भाणखी राजा फारच खवळळा, आणि शापवाणीनें बो- 
पुष्ढळळ ढाडके मुलगे आहेत, ह्यांना विचारून ढळला, “हा नरकरट्या! तुझें कधीही कल्याण 
हें आपळें म्हातारपणाचें बिऱ्हाड आपल्या आवड- होणार नाही, व भोगाशा तृप्त होणार नाहींत. 
त्या मुढाळा द्या. आपण धभेज्ञ आहां. मी भाण- अरे राक्षसा ! जेथे उत्तम अश्वांची, रथांची, घो- 
खी काय सांगू : ड्यांची, हत्तींची, पाळख्यांची, तरवतराब्यांची, 
यताति रागावून म्हणतो, “ अरे ! तूं माझ्या हा- मण्यांची, आगि गाढवे, मेढे, बेळ इत्यादिकांची 
ड]मांसाचा असून तुळा ळहानाचा मोठा केळा त्याचे गाते नाही, जेथीळ नि्य व्यवहार होड- 
हे. उपकार फेडितोस काय ? तुझ्याकरितां इतकी ग्यांतून व नावांतून करावा ढागतो, तेथें तुळा 
खैस्त मी खाळी, आण तूं मळाळ्णवढेसें तारुण्य राहार्वे "ळागेळ ! येथें सुद्धां तुळा भगर तुझ्या 
देत नाहींस ! ठोक आहे. तुझ्या पुत्रांस मी रा- वंशाळा राज्यपद मिळणार नाहं! चळ “जा, 
ज्याचा वांटाच देत नाहीं ! ” असें म्हणून त्यानें काळें कर येथून ! ” 
द्भसरा मुलंगा तुर्वसु याळा हांक मारून तोच १ हे पुत्षांस बसण्यास योग्य अक्ष यानाविशेष 
प्रश्न विचारळा. तेव्हां,त्यानेंही कानांवर हात ढेवून च्छांमध्ये आश्चिद्ध आहे. ी 


७ संभवपवे. ] १ आदिपर्व. १९३ 

नंतर अनु नामक शगिष्टेच्या दुसऱ्या मुलास पुत्रा ! तू त्रेळोक्यांत धन्य होशीळ! '? असा आ- 
त्यानें तोच प्रश्न विचारळा. तेव्हां अनु भीतभी- शीरवाद प्रसन मतानें देऊन ह्या महातेजस्वी 
तच ल्यास बोलला, “ अशुद्ध पुरुषाप्रमाणें पोरा- राजाने झुक्र मुनींचे स्मरण केळे, आणि ला 
सारखे अकाळी अन्नपानादि व्यवहार करावयास अत्युदार पूर नामक पुत्राच्या शरिरांत आपल्या जर- 
ढावणारी व सकाळसंध्याकाळी अम्नीस अःडुति न चें संक्रमण करून लाचे तारुण्य आपण घेतळें 
देबविणारी ती जरावस्था मळा नक्को! ” ययाति 
ओरडला, “ हा मूग्वा ! माझा ना कारटा तूं: 
तुला नकाशी असणारी जरा आतांच तुझ्या डो- 
क्यावर बसेळ. तुझी कारटी भरज्यानीतच मर- 
ताळ, आणि तुझ्या हातून श्रोत अथवा स्मार्त, 
अग्नीची सेवा मुळांच न होतां तूं नात्तिक 
होशीळ ! चालता हो! ” 

पूरुळा ययातीचा वर. 

शेबटी, कनिष्ठ पुत्र पूर्‌ हा बापाचा लाडका 

होता त्यास बोलावून त्याळा त्यानें दीनवागीन 


अध्याय पचायशावा. 


२५ 0८00 


पूरूळा राज्याभिषेक, 
वैशंपायन सांगतात:--राजा, याप्रमाणे पू- 
'रूचें वय व रूप घेऊन राजास अत्यंत आनंद 
झाला, व त्यानें अनेक प्रकारच्या आवडत्या बि- 
पयांचा उपमोग घेण्यास आरंभ केला. आपली 
आबड, भापळा उत्साह, काळ व प्रसंग, आणि 


सखसुख यांत अनुरूप व य! सर्वास पोषक भत्ते 


सर्वे वृत्तांत सांगितला, आणे तोच प्रश्न बिचा- 
रिळा. तेव्हां एरूस गहिवर येऊन तो मोठ्या 
नम्रतेने म्हणाळा, “ महाराज ! आपण आज्ञा क- 
स्तां ती मठा शिरसा वंद्य आहे. आवली जरा व 
चित्तदुबेळता ही दोन्ही मी मोठ्या आनंदानं 
सीकारितो. आपण कांहो खेद करूं नघे. माझे. 
तारुण्य आपण खुशाळ ध्यावे, आगि इष्ट वाटेल 
तेथपर्यंत आपण मोठ्या आनंदानें विषयांचा! 
उपभोग ध्यावा. ह्याला सहस्र वर्षांचीच मयादा 
हवी अर्स नाही. यांबजीव आपण माझे 
तारुण्य ध्यावे. महाराज ! आपली जरा, आपलें 


' समाधाद, 


घर्मेविहित भोग त्यानं घेतले. त्या राजाने अनेक यज्ञ 
करून देवांची प्रसन्नता, श्राद्ध करून पितरांचे 
अनुग्रह करून अनाथांचा धन्यवाद, 
आणि दृष्ट देणग्या देऊन ब्राह्मणांचे आशीवोद 
संपादन केळे. अनपानादि यथेच्छ देऊन 
त्यानें अतिथीस, उत्तम प्रकारे पालन 
करूस वेश्यांस व प्रजाजनांस, दयेने शूद्ांस 
आणि दंडादि साधने योजून त्यानें * चोरांस 
संतुष्ट केळे. ज्याच्या साच्या योग्यतेनुसार सत्ता 
घ्मत: स्थापित करून लाने संवोस आते उत्तम 
सुख दिलें. सवास असें वाटलें की, हा दुसरा 


रूप आणे आपळ बयृ घेऊन व लांचे घारण इंद्राचा अवतारच आहे बां काय < याप्रमाणे हा 
करून मीं हें आपल्यापासूनच मिळविठेळे ता- सिंहपराक्रमी राजा पुत्रतारुण्याच्या साहाय्यानें 
रुण्य आपल्यास परत देतो. ब आपण आज्ञा सर्व ऐहिक व दिव्य विषयांचा उपभोग धर्ममान्य, 
कराळ त्याप्रमाणें वागतो. हें ऐकून ययातीचा रीतीनें घऊन अलौकिक सुख पावता झाळा 
आनंद गगनो मावेना. तो राजा हषभरान धूरूस विश्वाची नामक भ्रप्सरेसह दिव्य नंदनवनामर्ध्ये 
आशीधाद देता झाळा की, “ प्ररो! मी प्रसन्न व उत्तरस्थ मेरु पवेतावरोळ अळका नामक कुब्ेर- 
झाळो आहें. पुत्रा! तुझी मुळें व तुझी प्रजा नगरीत अनेक प्रकारचें विळाससुख त्यानें उप- 
या सोच इष्ट काम सफळ होतीळ. माझें राज्य भोगिळें. याप्रमाणे सात्विक इच्छा तृत्त करून 
सबेच्या सर्व तुझ्याच पितृभक्त पुत्रांस मिळेळ, सुखाएभाग घत असतांनाच त्याळा या बिषय- 
२५ 


१९४ भ्रीमन्महाभारत. [ अध्याय ८५. 


सुखाचा व सुखद विषयांचा वीट आळा. तेव्हा, असा मीं दृढनिश्चय केढा आहे. माझ्याशिवाय 
योबन उसर्ने घेतल्यापासून त्यानें दिवसांचा दुसरें कांहीं आहे, असें ज्ञान झाळें की त्या दुस- 
हिशेब केळा, तों कळा, काष्टा इत्यादि सावन पद्ध- र्‍्यांच्या प्राप्तीबिषयी वासना व स्वतांची ममता 
तीनें गणित करून पाहतां सहस्न वर्षे भरत या दोन केदाशिणी मानेवर बसल्याच ! तेव्हां ंद्रा- 
आली असें त्यास दिसळें. हें समजळें तेव्हां यानें तात व मायातीत जें निर्विकार निर्विकल्प ब्रह्म, हयाचे 
दिव्य अप्सरांचा दिव्य स्थळी आतांच सांगित- अनुर्चितन मी एकानिषठेनें करणार. पुत्रा ! तुझ्या 
ल्याप्रमाणें उपभोग घेऊन पाहिळा. हजार वर्षे योवनदानमूळक खार्थलयागानें मी प्रसनन झा- 
भरळी, आणि विषयसुखाची निःसारता ल्या लो. तुझे कल्याणच होईल. हें आपळें योबन परत 
धर्मात्म्यास कळून आली. नंतर तो प्ररूस म्हणाला, घे व हें सर्व राज्य व राज्यभारही घे. माझें प्रिय 
“ बत्स्या ! मनाप्रमाणे, होसेप्रमाणें व सामथ्यांनी करणारा तूं एक कुळदीपक निघाळास. बाळा ! 
सार मळा जें जे सुख जितक्या दिवस हवेसें सुखाने व धमेवृत्तीनें हा राज्यभार पुष्कळ काळ- 
वाटत होतें, तितक्या दिवस तें त सुख तुझ्या पर्यंत धारण कर.” 
अनुग्रहाने घेतळें. पण, बाळा! या बिषयसुखाची  जनमेजया, याप्रमाणें बोळून यानें आपली 
अशी कांहीं मजा भाहे को, जो जों जास्त विष- जरा घेतळी, व एरूनेंही आपळें यौवन परत घे- 
यसुख ध्याबें तों तों त्यासेंबधें विषयी पुरुषांची तढें. पुढे, राजा ययाति ह्य परु नामक कनिष्ट पुत्रास 
इच्छा घृतसेवित अग्नीप्रमाणे जास्तच वाढत जाते. राज्य देणार व ह्याळाच राज्याभिषेक करणार 
ह्या तृष्णेची ळहानशी खळगी इतकी कांहीं खोळ असें ब्राह्मणादे वणांस समजळें, तेव्हां सर्व वणीचे 
आहे का, तिच्यामध्ये पृथ्वीवरीळ सर्वे प्रकारचीं धामिक प्रतिनिधि त्राह्मण हे ययातीला म्हणाले, 
घान्ये, द्रव्य, पशु, स्त्रिया इत्यादि वाटेळ तितर्के “राजन्‌ , शुक्र मुनींचा नातू आणि देवी देवयानी'चा 
टाका, ही एका पुरुषाची सुद्धां तृष्णादरी भरून अ्येष्ट मुलगा जो युवराज यदु द्याळा वगळून 
निंघावयाची नाहीं. ही तृष्णानदी सोडून अज्ञानी आपण पूरूळा कसे राज्याभिषेक करूं शकणार 
छोकांस दू जाणें शक्‍यच नाही. ह्या देहाने हा धमे नव्हे व व्यवहारही नव्हे. बरे, हा 
सोडिळे द्वरी ही घातकी तृष्णा जास्तच लगटते! भापळा ज्येष्ट पुत्र यदु कांही कारणामुळें भयोग्य 
तृष्णा धारण करणें हा प्रांगविघातक रोग आहे. असेल, तरी पण तुर्वसु आणि शमिष्ठचे वडीळ 
याळा खाण्याळा घाळून हा शांत होत नाही; तर पुत्र टद्यु व भनु यांस कसे वगळितां येईळ 
याढा उपाशी ठेविळा तरच हा शांत होतो. महाराज ! वयाने श्रेष्ठ भ्राांस मागे टाकून कनिष्ट 
ज्ञानी पुरुषानें आशेचा त्याग करावा हेंच शहाण- भ्राता राज्याळा वारस होऊं शकत नाहीं, हें आम्ही 
पण आहे. या आशेला लुब्ध होऊन मी आज आपणांस कळवीत आहे. महाराजांनीं धर्माचा 
एक हजार वर्षे तिची एकनिष्ठपणें सेवा केळी, पण प्रतिपाळ करून ह्याच्या आज्ञेप्रमाणे चाढावें, '? 
ही राक्षसी संतुष्ट म्हणून झाळी नाही. आणखी हवे, ययाति उत्तर देतो:--अहो ब्राह्मणप्रमुख 
ख्राणखी हवें, ही हांव अद्यापिही. सुटळी नाही. वणेही ! ज्येष्ठास मी कां राज्य देत नाही, 
बाळा, मी कंटाळळों, पण माझी आश्या अद्यापि व देऊंही नये/, याची कारणें ऐकाः «यवूने 
भरतारुण्यांत आहे ! असो; तेव्हां हिचा परित्याग माझी आज्ञा ऐकिली नाहीं. हा माझा ज्येष्ठ मुळगा 
करून ब्रह्मचिंतन करावे, दंद्वातीत व मायातात ना £? पण ह्यानें माझ्या आज्ञेचा व इच्छे- 
“होऊन वनमू्गांसह राहिळेळें आयष्य कंठाबें चा भंग केळा. तुम्हांस विदित'व आहे की, 


७ संभवपर्व. ] १ आदिपर्व, १९५ 


(1 


जो पिद्याशीं विरुद्ध वागेळ ह्याला पुत्र म्हणूं नये, गेळा. हे कुद्कुळभूषणा जनमेजया, यदूचे यादव? 
असें संतांचे म्हणणें आहे. मातापैल्यांचे ऐकणारा तुर्वसूपासून यवन , हृद्युपुत्र भोज आणि भनूपा- 
ह्यांनी सांगिल्याप्रमाणें वागणारा, त्यांचें हित सून म्लेच्छ, अश्या जाती झाल्या. पररूपासून पौ- 
करणारा ब त्यांच्या उपयोगी पडणारा हाच खरा रव झाले. ह्याच पोरव कुळांत तुझा जन्म झाला 
पुत्र होय. मातापितरांस नरकांतून तारणारा आहे, व या पौरव वंशानें अनेक सह्त वर्षे मनो- 
तोच खरा पुत्र, असेंच संत सांगतात ना! प्रजा- निम्रहाने राज्य करावें अशी प्रभूची योजना आहे. 
जनहो ! यदूर्ने जशी माझी अवज्ञा केली, 


तशीच तुवसु, हृद्यु व अनु यांनींही केळी; पण अध्याय शायशीवा. 
एकटया प्रूनें मात्र मीं सांगितळें तसें केळे. इत- --:९:-ण 
कॅच नव्हे, तर तें काम प्रीतिपुरुसर व पूज्यता.  ययातीचें तप व स्वगेगमन, 


बुद्धिपुरःसर केलें. त्यान माझ्या जरेचा अंगीकार वैशंपायन सांगतात:--राजश्रेष्ठा, याप्रमाणे 
केळा, म्हणून तो कनिष्ट असळा तरी माझा खरा थ्या नहुषपुत्र ययाति राजानें आपल्या प्रियकर 
अधिकारी आहे. माझ्या इच्छा एकद्या परूनें तूत्त कनिष्ठ पुत्रास राज्य देऊन आनंदानें वानप्रस्थ 
केल्या, म्हणून तो माझा मित्रच होय. आणखी. मुनींचा आश्रम स्वीकारा. तेथे त्राह्मणांसह 
शेवटी श्रीशुक्र मुनींनीही स्वतः अताच वर मळा मनोनिम्रहाने, शुद्ध ब्रतानं व कीतिकारक वर्तनाने 
दिळा आहे को, ' जो तुझा पुत्र तुझी आज्ञा वैद्य फडमूळांवर निर्वाह करून राजा ययाति स्वर्ग- 
मानीळ, व तुझ्या अनुमतानें चाळेल, तोच राज्य लोकास गेला. स्वर्गसुखही ह्याने सुखांत व आनं- 
पति म्हणजे पृथ्वीपति होईल. ! म्हणून सर्वांनी दांत उपभोगिळें. पण थोडक्याच काळांत ड्‌द्रान 
एकमताने प्ररूळाच राज्याभिषेक "करावा असें त्यास खाळी ढकळून दिळें. परंतु खाळी येत असतां 
तुम्हांस नम्रपणानें माझें सांगणें आहे!” पृथ्वीवर येण्याचे राहन तो अंतरिक्षांत राहिळा 
राजाचें हें न्यायभरित भाषण ऐकून सर्वोनी अर्से म्हणतात. त्याळा वसुमान्‌ , अष्टक, प्रतदेन 
माना डोळविल्या, आणि “ गुणसंपन्न असून व शिबि यांची सभेत गांठ पडून पुन तो स्वगास 
मातापितरांचें हित करणारा जो पुत्र असतो, तो गेळा असेही मीं ऐकिले झाहें. * 
धाकटा असला तरी स्राचेंच कल्याण व्हावें अशी जनमेजय राजा विचारतो:--हे द्विजश्रेष्ठा, तो 
ह्याची योग्यता असते. म्हणून, आपळे मनोरथ स्वगोतून खाढीं कां आळा, व पुन: स्वर्गाढा को- 
पूर्ण करणारा जो कनिष्ठ पुरू तोच राज्यपदाळा ण्या साधनसाहाय्यानें गेला, हे. ऐकण्याची 
योग्य आहे. शिवाय, शुक्र मुनींनी वरदानच माझी ब या विप्रषीची इच्छा आहे. शिवाय, राजा 
दिळें आहे. तेव्हा आतां प्रश्नच राहिला नाहीं. ययाति म्हणजे प्रत्यक्ष इंद्रासारखा; पुनः तो कुरु- 
ही गोष्ट निरुत्तरच झाळी आहे. ” याप्रमाणें वंशाचा प्रस्थापक; त्याचें तेज म्हणजे प्रत्यक्ष 
बोळून आपलें अनुमत प्रकट केलें. अम्निप्रभाच होती. तेव्हां असल्या विस्तीर्ण यशोधन 
वैशंपायन पुढें सांगतात:---राजा, याप्रमाणें सत्यकौर्ते राजाचें मंगळप्रद चरित्र ऐकण्याची 
संतुष्ट* नागारेकांची संमौते मिळवून ययातीने आणि येथें ब स्वगात याला कोणते अनुभव आढे, 
पूरूस राज्याभिषेक केला, आणि त्यावर सर्व राज्य- हृ समजून घेण्याची आमची इच्छा आहे; तर, 
भार सोंपवून व स्वतः वानप्रस्थाश्रमाची द'क्षा महाराज, आपण त्याचें त॑ बृत्त आम्हांस साद्यंत 
घेऊन तो तपस्वी ब्राझणांसह वनवासाळा निघून निवेदन करावें. 


१९९ भ्रीमन्महाभारत, [ अध्याय ८७, 


वैशंपायन म्हणाळे:-राजश्रेष्ठा, ऐक. त्या यया. निग्रही ययाति राजा देवलोकांत व ब्रह्मळोकांत 
तांची उत्तम, पण्यद आणि पापविमोचक कथ संचार करीत होत्साता पुष्कळ कालपयत तेथे 
मी तुळा निवेदन करितों. प्ररूळा राज्यावर बस राहिळा असे म्हणतात. पुर्ढे एकदा हा राजा शक्र- 
वून व इतर पुत्रांस बाहेरची राज्ये देऊन ते सगेत गेळा. इकडच्या तिकडच्या गोष्टी झा- 
उल्हासित मनार्ने वनांत गेला, व तेथें फळें व ल्यावर इंद्राने सहज विचारल्यासारखें दाखवून 
मुळें यांच्यावर निर्वाह करून पुष्कळ दिवस ययातीस प्रश्न केळा, “ राजन्‌ ! जेव्हां आपल्या 
सन्यासत्रतानें राहिला हें सांगितळेंच आहे. हा पूर पुत्नाने आपळी जरा घेतळी, व तो राज्य करात 
कौतिवर्धन राजा वनांत राहून क्रोधावर जय पृथ्वीवर राहिळा या वेळी, आणणे शाबटी त्याच्यावर 
मिळविता झाळा. वानप्रस्थाप्रमाणें पितर व दे- [ज्यभार टाकिला ला वेळी, आपण त्यास काय 
वता दांस तर्पणानें व अग्नोस आहुतिदानानें सं. बरे उपदेश केला ? आपण विद्वान आहां, म्ह- 
तुष्ट करून हा ययाते मुनि अतेथोंें आदरा णून आम्हांस ऐकण्याची ड्च्छा आहे. जसा 
तिथ्य बन्य पदाःथोनीं करी. कापणी केल्यावर उपदेश केळा असेळ तसे सवे सांगावे. 
शेतांत राहिळेडीं कणसं जमा करणें ही शिळ:  जनमजया, इंद्राचा पेंच ढक्षांत न येऊन, 
वृत्ति आणि मळणी झाल्यावर जमिदीवर पडळेळे स्वामिमानानें पुष्ट झाठेळा ययाति सांगू लागळा : 
दाणे टिपर्णे ही उंछवृत्त, या दोहींनी म्हणजे 'पूरो! भगा व यमुना यांच्यामध्यें जो प्रदेश आहे, 
शिळोछवृरत्तीनें ययाति मुनि वन्य पदार्थ मिळ 1 भारती प्रथ्वीचा मध्य होय. या प्रदेशाचे 
वात असे. अतिथींस देऊन अवाश्िष्ट राही त्यावर "ज्य तुझं आहे. त्‌झ्या राज्यापळीकडच्या प्रदे- 
आपण आपला निर्वाह करी. याप्रमाणें त्यानें एक झाबर तुझे बंधु राज्य करतीळ. बाळा ! तापट 
हजार वर्षे कम चाळविळा. नंतर वाणी व मन पुरुपापेक्षां शांत पुरुषाची योग्यता मोठी; तसेंच 
यांचा निग्रह करून यानें दोस वषं जलभक्षण तामद्ी पुरुषापेक्षा सहनशीळ पुरुष 1 मनुष्ये- 
केळे मन एकनिष्ठ करून एक, बधेभर वायु तरांद्ून मनुष्य श्र्ष्ट व अज्ञानी ळोकांहून वि- 
भक्षण केळे, एक वषभर पेचामिसाधनरूपी तप ह्वान अधिक सम्मानबीय भसतो. प्रिय पुत्रा, 
केळे, सहा माहिने एका पायावर उभें राहून वायु- आपल्यावर काणी रागावळा अथवा कोणी आ- 
भक्षण केलें; आणि आपल्या कोतिदुंदुभीनें भंत- डो [निदा कळू लागळा, तर आपण उलट ओ- 
रिक्षव पृथ्वी ही व्यात्त करून तो पुण्यकोत डू नये, किंवा प्राशीनेंदाही करू नये. कारण 
राजा स्वर्गळाकास गेळा ! सहिष्णु पुरुषाचा आवरळेला क्रोध हाच निंदका- 
वा चें ब ओरडणाऱ्याचें ददन करितो, आणि ह्या 
अध्याय सत्यायशावा. निदकाचें सर्व सुकृत मिळवितो. कोणास वर्मी 


-:०:- बाणेल असें वर्तन करूं नये, व काणा'चा हृदय- 
> 03 क ७_ (४ च क ( रळ क 
इंद्रययातिसंवाद. भेद होईल असे कठोर वाग्बाणही कधीं सोडूं नये. 


वैशंपायन सांगतात:-राजा !'स्वपुण्यानें खगीस तसंच, मेततेत्रादि अमिच्ार कमें करून शत्रूळा 
गेठेळा तो ययाति राजा देवठोकीं राट्रे लांगळा. वश करण्याची झुक्ति 'करूं नये. बाळा ! ज्या 
तेव्हां सर्बोनी त्याचा उत्तम प्रकारें सत्कार केला. मर्ममदी शब्दाने दुसऱ्याला खिन्नता प्राप्त होते, 
देव, सिद्ध, साध्य, मरुतू, वसु इत्यादि सर्वानी | अशी कठोर, दाहक व पापात्मक वाणी मुखांतून 
त्याचा जयजयकार, केळा. हा पुण्यशीळ व मनो-! केव्हांही काढूं नये. क्षताळा झोंवून दुःख देणारी, 


संभवपबे. ] १ आादिप्वे. । १९७ 


ब दुसऱ्याळा ताय देणारी कठोर वाणी म्हणजे इत- अध्याय अहयायशींवा. 
रास राब्दकेटकांनीं सतावून सोडणारी एक त्रासदा- 
यक कंटकवेळीच होय. असलें तीक्ष्ण भाषण कर- 
णारा पुरुष सदासवंदा आपल्या मुखांत अवददेळा 
राहण्यास जागाच देतो. या पुरुषाचें दर्शन सुद्धां 
अमंगळसूचक असतें व म्हणून सर्वे सुक्ष लोक 
प ययाति म्हणाळा:-हे देवराज, तपश्चर्येमध्यें 
सत्कार करतीळ आणि आपल्या धा त्रा माझी बरोबरी करीळ भसा देवांमर्ध्ये,, मनुष्यां- 
वतीने बोळत राहतीळ असें वतन ठेवावे. दुष्ट मध्ये, गंधर्वामध्यें आणि महषीमध्यें मळा कोणीही 
ळोकांनीं दुर्भाषणानें आपला मानभंग केळा तर बाढळत नाही. 
तो आपण सहन करावा. साधुसंतांच आचरण टू म्हणाळा:-राजा ययाते, यावजीवमात्राची 
पाहून त्यांच्याप्रमाणे आपण वागण्याचा यत्न शक्ति काय भाहे द्याचें यथार्थ ज्ञान तुळा नसून, 
करावा. आपल्या मुखांतून निघाळेळे वाग्बाण झापल्यापेक्षां श्रेष्ठ आणि आपल्या बरोबरीचे ज 
दुसऱ्याच्या ममंस्थानी क्षतें करितात, आणि ला- लोक, ते आपल्यापेक्षा कमी आहेत अशा क्षुद्र 
मुळें तो रात्रंदिवस शोक करीत असतो. आपल्यास बुद्धीने तूं या सर्वांचा अपमान केलास, म्हणून 
कोणी झोंबण्यासारखें बोळळें असतां तें शल्य आतां तुझ्या पुण्याचा क्षय होऊन तूं पतित झा- 
स्मरून आपण सर्वदा दुःखी अस्रो, तसेंच दुःख ळास आणि स्वर्गात राहण्याची तुझी मयादा संपळी! 
दुसऱ्यास होतें हें जाणावे, आणि हें जाणून जनमेजया, इंदराचें हें भाषण ऐकून यय]तीळा 
दुसऱ्यास परुषवाणीनें कधोही ताडन करूं नये. फार वाइंट वाटलें, आणे ता. ह्याला म्हणाळा, 
पंडितांचे आचरण असेच असतें. परमेश्वराळा “देवराज, देरवारष, गंधवे आणि मनुष्ये ह्यांची अव- 
ब जगाला वश करणारे ह्यासारखें दुसरे साधनच हेलना केल्यामुळें मी स्वगेळोकास *तर आतां 
त्रेळोक्यांत नाहीं. भूतमात्रावर दया करणे, त्यां. अंतरळोंच; पण, आतां, ज्या ठिकाणीं सजञनांची 
च्याशो मेत्री करणें, यथाशक्ति दान देणें आणि वस्ती आहे ह्या ठिकाणी तंरी मळा ठेवावे, अशी 
मधुर भाषण करणें, ह्या अळौकिक वर्तनानें सर्व माझी आपणांस प्रार्थना आहे.” रं डं 
विश्व व विश्वपति झापल्यास वश होतील. म्हणून ईक म्हेणाला- राजा, घु इ छयमा घळ 
संदेव सांत्वन होईल असें बोठावे, कठोखाणी साधुळेकच प्रात होईल, आगि तिथंही पृ्प्रमाणे 
केव्हांही उच्चारू नये, माननीय असतीळ त्यांस घु मातष्ठा मिळेढ. परतु येथें घडलेल्या 
मान द्यावा, यथाशक्ति दान करावे, कोणाजवळही गोष्टीचें चांगळें स्मरण ठेवून, आपल्या बरोबरीचे 
याचना करूं नये, हाच सातिक मार्भ होय, भाणि आपट्य्पेक्षा श्रेष्ठ भसे जे भसतीळ, त्यांची 


आणि या मागीचें अैवळंठन तूं कर. हे देवेंद, निंदा कररत तती नको. 
असा चांगळा उपदेश मीं आपल्या पुत्रासकेला.7.'.. अष्टकार्चा ययाताला पृच्छा. 
बैश्ंपायन म्हणाठे:-राजा जनमेजया, द्याप्र- 
मार्गे इंद्र आणि ययाति ह्यांच्यामध्ये संवाद झा. 


ययातीचे पतन. 
इंद्र म्हणाळा--राजा, गृहस्थाध्रमसंबंधी 
सर्वे कर्मे संपविल्यानंतर गृहत्याग करून तूं 
बनांत गेळास; तेव्हां, मी तुळा भर्सषे विचारितो 


१९८ 


त्यानंतर, तो ययाति पवित्र अश्या इंद्रलोकाळा 
सोडून निघाळा; तेव्हां तो खाळीं येत असतां 
त्याळा अष्टकानें पाहिलें. हा अष्टक, उत्तम घमी- 
चरण करणारा असून मह्षीमध्ये श्रेष्ठ होता. 
त्यानें ययातीळा विचारिळे, “ हे भ्रष्ट पुरुषा, तूं 
तरुण दिसत असून, रूपार्ने इंद्रासारखा व ते- 
जाने अग्नीप्रमाण भासत आहेस; आणि सजळ 
मेघांमुळें काळेभोर दिसणाऱ्या आाकाशांतून, तेथ 
संचार करणाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ अश्या सूयाप्रमाणे तूं 
खार्ली उतरत आहेस. तेव्हां त॑ आहेस तरी 
कोण तें मळा सांग. तुझ्याकडे आम्हां सर्वाचे 
ढक्ष लागून राहिळें आहे. परंतु तूं अमुकच अ 

साबास अशी आम्हांस कर्पना करितां येईना 

ज्या मार्गाने देव जात येत असतात, ह्या मार्गी 

मध्ये तूं असून इंद्र, सूय आगि विष्णु ह्यांप्रमाणे 
तुझा प्रभाव दिसत आहे. यामुळें, तू खरोखर कोण 
आहेस हें जाणण्याच्या इच्छेने आम्ही तुला सामोरे 
आळों आहो. तूं आमच्याकडे येत असून आम्हांस 
काहींच विचारीत नाहींस, तेव्हां तू कोण आहेस 
असे बिचारण्याचें आम्हांसही प्रथम वैय होईना; 
परंतु तुझें तेज व रूप पाहून तुळा विचारिल्यावांचून 
आमच्यानें राहधेना. हे श्रेष्ट पुरुषा, तू इंद्राप्रमाणें 
पराक्रमी दिसत असून येथे सज्जर्नाच्या सन्निध 
आला आहेस. याकरितां, तुझ्या अंत:करणाळा 
जर कांहीं दुःख असेल, अथवा तुझ्या मनाचा 
जर कौहों घोटाळा झाळा असेळ, किंबा तुला जर 
कांहीं भय बाटतत असेल, तर तें सवे तू सोडून 
दे. येथें प्रत्यक्ष इंद्राच्यानें देखीळ तुझें काडीमात्र 
सुद्धां बांकडें होणार नाहीं. बाबा, सज्जनांची 
योग्यता फार मोठो असून ते अवघ्या 'चराचर 
सृष्टीचे नियमन करणारे असतात: तूंही इंद्रा- 
प्रमार्णे असून येथें सज्जनांमध्यें आळा आहेस 

आतां, स्वगे हें सुखार्चे स्थान खरे; परंतु 
त्याची प्राप्ति सज्जनांना न झाळी तरी 
ते निराधार होत साहीत. उळट स्वर्गोर्वाळ 


ध्रीमन्महाभारत. . 


[ अध्याय ८९, 


ळोकांना सज्जनच आधारभूत होतात; आणि 
तूं तर आमच्या येथें आढा आहेस; तेव्हां तूं 
आमचा भतिथि असून आम्हांळा पूज्य आहेस. 
तापविणाऱ्या पदाथांत जसा अभि श्रेष्ठ, संग्रह 
करणाऱ्या पदाथीत जसी पृथ्वी श्रेष्ठ, प्रकाश पाड- 
णाऱ्या पदार्थात जसा सूर श्रेष्ठ, तसा सजन- 
समुदायांत अतिथि हा श्रेष्ठ होय. 


-५/५/८१/५८/५/५८/५८/५/ 


अध्याय एकुणनव्वदावा. 
अव 
अष्टकययातिसेवाद. 

ययाति म्हणाळाः:--मी नडुष राजाचा पुत्र 
असून परु राजाचा पिता आहें. माझें नांव 
ययाति. सवे प्रागिमात्राचा अपमान केल्यामुळें 
देव, सिद्ध आगि क्षि ह्यांच्या ळोकांतून मळा 
घाळवून दिलें. माझें पुण्य संपल्यामुळे मी पतित 
झाळा आगे येथें आळों. तुम्हांपेक्षां मी वयाने 
मोठा असल्यामुळें तुम्हांस नमस्कार केळा नाही. 
जो विद्येनें, तपश्चर्येने आणि वयाने मोठा असतो, 
दाढा ब्राह्मण पूज्य मानेतात. 

अष्टक म्हणाळा:--बयाच्या मोठेपणाबद्दळ तूं 
सांगितळेंस, परतु तेवढ्यानेंच श्रेष्ठत्व येते असे 
मानीत नाहीत. तर ज्याची विद्या तप व हीं जास्त 
असतात, तोच ब्राह्मणांना पूज्य होतो. 

ययाति म्हणाळा:--ज्याच्या योगानें पुण्याचा 
नाश होतो तें पाप होय. ज्याच्या अंगीं नम्रता 
नसते, त्याच्याच ठिकाणी हें.पाप दिसून येते. 
अर्थात्‌ हें पाप म्हणजे गर्व होय. हा गर्वे प्राणे- 
मात्रास नरकांत नेणारा आहे, म्हणून सज्जन 
गर्वांचा अंगीकार कर्रात नाहींत. सवे सण्जन 
पूर्वीपासून अश्याच पद्धतीनें वागत आलळेळे आ- 
हेत. अष्टका ! मजपाशी किती तरी पुण्यरूपी 
धन होर्ते; परंतु ह्या गर्वामुळें ते सवे नाहींसें 
झालें. आतां मी किती जरी धडपडळों, तरी 
मळा तें परत मिळणार नाहीं. ज्याळा आपळें हित 


७ संभवपर्व, ] १ आदिपवे. १९९ 
साघधावयाचें असेळ, त्यानें माझा हा वृत्तांत लक्षांत तांच मुक्त होतात. सुख आणि दुःख ही काय- 
ठेवून वागावें म्हणजे त्याळा आपळा इष्ट हेतु मची नव्हत हें मळा माहीत असतां माझ्या 
साधण्यास काठण पडणार नाहीं. जो यक्ञ- मनाची तळमळ काय म्हणून होईळ £ कारण, 
यागादि पुण्य कर्मे करून परमेश्वराची आराधना अशा सुखदुःखांचे प्रसंगी, काय करावें आणि 
करितो, व जो सवेविद्यापारंगत असूनही बिनय- काय केष्यानें ताप टळेल, असा नुसता विचार 
संपन्न असतो,तो खरा धनिक होय.ह्या दोन्ही गोष्टी- करांत बसल्याने प्रसंगांतून सुटका होत नाहीं. 
मर्ध्ये वेदाध्ययन हें मुख्य होय. तं करून अभिमान म्हणून मी अशा वेळीं सावध राहून मनाळा 


सोडल्यास अश्या वेदज्ञ मनुष्याळा तपश्चर्येच्या कामी 
शरीर खर्ची घाळतां येतें, व द्यामुळे स्तग प्राप्त ' 
होतो. पुष्कळ धन प्राप्त झालें तरी भानंद' 
मानूं नये. अहंकारराहित होऊन वेदाध्ययन क- 
राबें. ह्या मृत्युळाकांतोळ सवे प्राणी दैवाधीन आहेत, 
यामुळें त्यांचे स्वभाव निरनिराळ्या प्रकारच हो- 

तात; व त्यांना केळल्या उद्योगाचे व मिळवि- 
ढेल्या अधिकाराचे फळ मिळत नाहीं. म्हणून, 

सुख किंबा दुःख प्राप्त झाळें असतां, देव बळव 

त्तर आहे असे समजून शहाण्यानें लाचा परि 

णाम आपल्यावर घडवून घेऊं नये. सुख किंवा 
दुःख हें प्राण्याळा देवाच्या सत्तेप्रमाणें मिळतें. 
म्हणून, दैव हेंच बलवान आहे असें समजून 
दुःख किंबा आनंद मानू नये. दुःख झालें 
असतां संताप करून घेऊं नये, व सुख 
झाळें असतां आनंदार्चे मरतंही येऊं देऊ नये; 
तर नेहमी उदासीन वृत्ति ठेवावी. अष्टका, मळा 
भय प्राप्त झाळें तरी माझें मन कधीही घोटाळत 
नाहीं. दैवयोगाने जी स्थिति प्राप्त होईल तीच 
खरी, अशी माझी ,समजूत असल्यामुळें माझ्या 
मनाळा कधीं तळमळ ढागत नाहीं. घामापासून 
उत्पन होणारे ढेंकूण, गोचड्या इत्यादि स्वेदज, 
पांखरांप्रमाणें अंड्यांतून उत्पन होणारे अंडज, 
झाडे, वेळी याप्रमाणें जमीन उकळून वरु येणारे 
उड्ल्ज, गोंगळगाईप्रमार्गे सरपटणारे किडे आणि 
पा्ण्यांतीळ मासे, शिवाय गवत, धोंडे, लांकडे 
इत्यादि जड पदार्थ हे सर्वे आपल्या पूर्वजन्मी 
केलेल्या पुण्यपापरूपी प्कसंचिताचा क्षय हो- 


संताप होऊंच देत नाहीं. 

वेशंपायन म्हणतात:---जनमेजया, ह्याप्रमाणे 
आपळी हकोकत ययातीनें अष्टकाला' सांगि- 
तळी. ययाति हा अष्टकाचा मातामहृ होय. हा सर्व 
गुणांनी संपन होता. ययातीच्या मुखांतून धर्मी- 
विषयीचे उद्गार निघाढेळे ऐकून, त्याढा आत्म्या- 
संबंधीचे ज्ञान झाळेळें असावे असें अष्टकाळा 
वाटळें, यामुळें त्यांने लाला आणखी विचारिें. 

अष्टक म्हणाळा:--ययःति राज! ह्या जगांत 
अनेक ळोक आहेत. यांपैकी कोणकोणय्ा मु- 
ख्य ळोकांत तूं रांहेलास, आणि लांपैका प्रत्येकांत 
कितो दिवस राहिळास, यासंबंधी सर्व हकोकत 
जशीच्या तशी मळा सांग. ी 

ययाति म्हणाला:---प्रथम मी या मृत्युळो- 
कचा सावेमाम राजा होतों. नंतर मी आप- 
ल्या पराक्रमाने दुसरा ळोक मिळविला. 
तेथें एक हजार वर्षे राहिळो, आणि पुढें 
त्याहीपेक्षा श्रेष्ठ ळोकास 'म्हणजे इंद्रढोकास 
गेळो. इंद्राची राजधानी फार रमणीय असून 
तिळा एक हजार वेशी आहेत, व तिचा विस्तार 
शंभर योजनें आहे. तेर्थे एक हजार वर्षे राहून मग 
मी त्याच्याहून श्रेष्ठ ळोकास गेलो. हा श्रेष्ठ लोक 
म्हणजे ब्रझळीक होय. तो फारच सुंदर असूम 
तेथें राहणाऱ्यांना कधींही जरा प्राप्त होत नाह. 
मोठमोठ्यांनाही हा ळोक प्राप्त होणे दुळेभ होय, 
तेथें एक हजार वर्षे राहून पुरढें मी याहीपेक्षा 
श्रेष्ठ ढोकास गेलों. हा लोक म्हणजे सर्वांत श्रेष्ट 
अश्ा.देवांचें राहण्याचे ठिकाणृ होय, तेर्थे असतांना 


१०० श्रीमन्महाभारत. [ भध्याय ९०. 


माझ्या इच्छेप्रमाणे सवे प्रकारचें सुख मळा मिळून राहिळा होतास, तर तो ळोक सोडून या मृत्यु- 
सवे देवांकडून मानही मिळाला. माझे रूप देवां- लोकांत तूं कां आळास १ 
च्याचप्रमाणें होऊन द्मांच्याचप्रमाणे मळा वैमबही ययाति म्हणाला:-या लोकांत ज्याप्रमार्णे म- 
प्राप्त झाढें. तेथील नंदनवनांतीळ दृक्ष सुवासिक नुष्याजवळचें द्रव्य नाहीसं झाळें म्हणजे लयाला 
पुष्पांनी सदा प्रफुलित असल्यामुळें मनोहर दिसत. त्याचे नातलग, भाऊबंद आणि मित्र सोडून दे- 
तीं पहात पहात, आणि इच्छेस येईळ तें रूम तात, तसेच ईश्वरासहित देवगणही मनुष्याचें पुण्य 
मळा घेतां येऊं ळागल्यामुळे अप्सरांचेबरोबर क्षीण होतांच त्याळा स्वगीतून काढून ळावितात! 
विहार करीत करीत अनेक सुखांचा मनसोक्त अष्टक म्हणाळा:-तेथें पुण्याचा क्षय कशाने 
उपभोग घेत असतां दहा ढक्ष वे निघून गेली. होतो, हें मला न कळल्यामुळें माझें मन बुचक- 
अष्टका ! ह्याप्रमाणे, देवांना योग्य अशा सुखाची ब्यांत पडळें भाहे; तयाचप्रमाणे, श्रेष्ठ ळोकांना 
मळा चट लागून त्यामध्यें मी तलीन असतां, एके कोणता ढोक मिळतो, हं मला समजत नाही; तर 
दिवक्षी एक भयंकर रूप धारण केळेळा असा तें सवे तू मळा सांग. तूं सवेज्ञ असल्याकारणाने 
देवदूत मजकडे आळा, आणि “येथून नीघ! असें तश्चे सांगणें मळा मान्य आहे. 
मळा मोठ्याने ओरडून म्हणाला. अष्टका, ह्या- ययाति म्हणाढा:-आ्मस्तुति आणि पर॑नदा 
प्रमार्णे, मळा जं माहीत आहे ते सर्व मी तुळा यांसंबंधाची जे नेहमी वटवट करतात, ते या 
सांगितळें आहे. पुढे माई पुण्य संपल्याकारणाने भोम नांबाच्या नरकांत पडतात. गिघार्डे, कोल्ही 
मळा नंदनवनांतून घाळवून दिल्यावर मी खाढीं इत्यादिकांच्या भक्ष्यासाठी त्यांच्या शरिराचा व्यय 
येत असतां, “ अरेरे! फार दुःखाची गोष्ट झाळी! होत असून त्याची वाढही बहुतकरून त्याच 
हा पुण्यमान आणि कौोतिमान ययाति पुण्य कारणासाठी होत असते. म्हणून, भरष्टका, ळोकांत 
सर्यामुळें खाठी जात आहे! ” असे माझ्याविष- निंद्य मानळेलें असळें हे कमे करूं नये. या- 
यौ कळवळा येऊन माझ्यासंबंधानें देवांनी काढि- प्रमाणें सर्व मी तुला सांगेतळ. आतां आणखी 
ळेळे उद्गार गी ऐकेळे. तेव्हां, “सजनांमर्ध्ये तरी तुळा काय सांगू £ 
मी कसा 'जाऊन पडेन ” असें मी त्यांच्याकडे अष्टक म्हणाळा:--गिधाडें इत्यादि पक्षी 
पाहून म्हटले असतां त्यांनी मळा तुमची यज्ञभूमि त्यांना कुरतडून तोडतोडून जर खातात, तर ते 
दाखविली. ती भूमि होच असावी, असें होमांत जगतात तरी कसे £ आणि त्यांचें अस्तित्व पुढें 
टाकळेंल्या पदाथाच्या वासावरून आगि होमाच्या कसे राहतें : त्याचप्रमाणे, ' भौम ! या दुसऱ्या 
धुरावरून माझ्या ध्यानांत येतांच मळा आनंद प्रकारच्या नरकासंबंधार्न मी कधी कांहीं ऐकिलळे 
झाळा; आणि तसाच मी येथें निवून आलो ! नाही; तर य्याविषयींचाही माहिती मळा सांग. 

| टीने ययाति म्हणाळा:-पश्ुपक्ष्यांच्या भक्षस्थानी 


अध्याय नवदावा. पडून देहाचा नाझ झाला तरी ल्या देहाबरोबर 
<०:- आत्म्याचा नाश न झाल्याकारणाने, त्याला त्याच्या 
अष्टकययातिसंवाद. पूर्वसॅचितकर्मामुळें , देह- मिळून त्याची वाढ 


अष्टक म्हणाला:--हे पुण्यपुरुषा, तूं वाटेळ आईच्या पोटांत असतांना पुरी झाल्यावर तो सर्व 
तै रूप धारण करून नंदनवनामध्यें दहा लक्ष | ळोकांना दिसेळ अश्या व्यक्त रूपानें या पृथ्वीवर 
वेषपर्यंत अनेक सुखाचा मनसोक्त उपभोग,घेत | हिंडू फिरू ढागतो, प्रथ्वी ही कमेभमि असून, 


७ संभबपवे. ] 


येथें सत्कर्मे करण्याची सवड असतांना, तीं न 
करतां येथ येऊनही तो आपलं हित करून न 
घेतां वर्षाचा वर्षे फुकट घालावितो; म्हणून येथें 
अशा रीतीनें आयुष्य फुकट घाळविणारांना, ' ते 
भौम या नांवाच्या नरकांत पडतात, ! अस म्हण- 
तात. स्त्रगोस गेळेल्यांची तरी सुटका होतेच 
असें नाही; कारण तेथें गेढेल्यांनाही एक लक्ष 
चाळीस हजार वर्षानी पुनः येथेच माघारें यावें 
ळागतें; आणि ते त्वे येऊं ठागळे म्हणजे तीक्ष्ण 
दाढांचे भाणि भयंकर अतते प्रथ्वीवरीळ बायका, 
मुळें इत्यादि रूपे धारण केळेळ राक्षस, आम्हांस 
अमुक दे, तमुक दे, इथादि अनेक प्रकारच्या मा- 
गण्या करून लयाला त्रास देऊन तोडतोडून घेतात ! 

अष्टकम्हणाळा:-पदरी पाप असल्याकारणाने 
जे स्वगातून खाळीं पडतात, आणि ज्यांना येथीळ 
तीक्ष्ण दाढांचे भयंकर राक्षस तोडतात, ते येथें 
आल्यावर इतक्या उंचावरून पडूनही छिनवि- 
छिन्न न होतां जगतात तरी कसे : त्यांचीं इ- 
द्रेयं शाबूत कशीं राहतात १ ,आणि गर्भात 
त्यांचा शिरकाव तरी कसा होतो 

ययाति म्हणाळा:-आकाशांतून पडत अस- 
तांना, पडणाऱ्याचा दह विरून जाऊन त्याचें 
पाणी होते. या पाण्यास अस्न असं म्हणतात. 
म्हणून अस्न हें जीवाचे पुनः जन्मास येणाच्या 
अगोदरचें रूप होय. पुढे पूर्वकमसंचितामुळें 
पुष्पफलांप्रमार्णे कार्यकारणसंबंध घडून या अ 
साचें रेत बनर्ते. या रेताचा आकाश, वायु, 
आग्रि, पाणी, पृथ्वी, वनस्पति भाणि भन अशा 
परंपरेने पुरुषाशी संबंध जडतो. मग. पुरुषाकरवौ 
त्याचा रिघाव स्त्रियांचे गभीशयांत झाल्यावर तेथ 
तें रजाशी संयुक्त होऊन त्याचा गभे , बनतो. 
याप्रमाणे प्रत्येक प्राण्याब्या जन्माची हर्काकृत 
आहे. मग तो प्राणी द्विपाद म्हणजे मनुष्यको- 


टीतीळ असो, चतुष्पाद म्हणजे पश्रूंच्या बगतीळ. 


१ भादिपर्व, 


२०९ 


अष्टक म्हणाला, “राजन्‌ , हा जीव मानवयोनीत 
जन्म घेतो, तो आपल्या पूर्वीच्याच शरिरानें किंवा 
दुसर्‍या कोणत्या तरी प्रकारचे शरीर धारण करून 
घेतो, तें मळा सांग. जर निरानराळ्या प्रकारचें 
शरीर तो घेत असेळ, तर तें त्याला कसे मिळतें! 
त्याचप्रमार्णे, त्याळा डोळे, कान इत्यादि पंचेंद्रिये 
कशा जडतात हह मला सांग. तू सवेज्ञ अस- 
ह्याकारणानें आम्ही तुळा विचारीत आहो; तर 
हे सर्वे सांगून आमचा संशय दूर कर, तुझे 
बोळणें आम्हां सर्वीस मान्य आहे. 

ययाति राजा म्हणाळा, " प्रवक्मेसंचितामुळें 
पुष्परसाप्रमाणें कार्यकारणसंबंध घडून, पुरुषाचे 
रेतास वायु हा सरांचे गभोशयांत रजाकडे 
ओढून नेतो. तेर्थे त्या वायूचा सूक्ष्म 
तत्त्ांशीं संबंध जडल्यामुळे त्याचे भंगी 
ग्भाठा हळू हळू वाढगिण्याचे सामर्थ्य 
येतं. पूर्जाच्या वासनेसंबंधी संस्कार असल्यामुळे, 
गर्भोहीळ बाढ पुरी होऊन देह धारण केळेळा 
जीब बाहेर पडळा, को त्याळा मी देहधारी 
मनुष्य आहे, असा अभिमान उत्पन्न होतो! 
त्याळा कानांमुळें शब्दाचे ज्ञान होर्व; डोळ्यांनी 
रूप दिसतें; नाकानें वाख समजतो; जिभेने चव 
कळते; तचेनें स्पशे समजतो; मनानें भाव जा- 
णततां येतो; परंतु, झंष्टका, हे ध्यानांत ठेव कॉ, 
कान, डोळे इत्यादिकांच्या' योगानें बाह्य वस्तूर्चे 
ज्ञान होतें असं वाटणें ही केवळ भ्रांति ज्आहे; 
कारण, सरवेन्यापी जीवास कान, डोळे इत्यादि 
उपकरणांची गरज नाहीं.” 

अष्टक म्हणाला:---मनुष्य मेळा म्हणजे य्याचें 
प्रेत जाळतात किंबा पुरतात, भथवा ते पशु- 
पक्ष्यादिकांच्या ,भक्ष्यस्थानीं पडतें. याप्रमाणें देहा- 


चा समूळ नाश झाल्यावर तो जीब आपळें अस्तित्व 
कोणत्या साधनांनी प्रत्ययास आणितो £ 


ययाति म्हणाळा;-- हे पुरुष्रेष्टा, देहाचा नाश 


असो, अथवा दुसऱ्या कोणत्याही वगीतीळ भसो. झाळा तरी, झोपी गेळेल्या ,मनुष्याप्रमाणें त्याचे 


२६ 


१०२ 


प्राण व शब्द हे लाचे बरोबर असतातच. मंग 
हा पुण्य ब पाप यांच्या अनुरोधाने, वायु जिकडे 
नेईळ तिकडे जाऊन दुसऱ्या योनीत शिरतो. 
ज्यांचे गांठी पुण्य विशेष असते, त्यांना पुण्यवा- 
नाथे कुलांत जन्म मिळतो; आणि ज्यांचे गांठी 
विशेष पाप असतें, लांचा जन्म पापी ढोकांमध्ये 
होतो. परतु जे देवळ पापीच असतात, ते किडे, 
पतंग इत्याटिकांमध्ये जन्नास येतात. स्वतः 
माझ्यासंबंधाने म्हणशीळ तर सला कोणत्याही 
योनींत जन्म घेण्याची इच्छा नाही; कां की, 
गर्मबासाचे दुःख फार असह्य जलतें. याप्रमाणे 
मनुष्य, पशु. पक्षी, किडे इत्यादिकांना फ़िराफिळून 
जन्म कसा मिळता याबदळ स्व मो तुला सांधि- 
तठे. आतां तुळा आणखी कांहीं बिचारावयाचे 
असेल तर विचार. 
अष्टक म्हणाळा:--राजश्रेप्टा, काय केल्यानं 
मनुष्याळा उत्तम लोक मिळतो, तपश्चया करावी 
को उपासना करावी, ती कोणत्या क्रमाने केळी 
म्हणजे उत्तम ढोकाची प्राति होईल, हे सवे 
मळा सदित्तर सांग. 
यंथाति म्हणाळा:--तप, दान, शम, दम, 
ढण्जा, सरळयूणा आणि दया असे सात स्वर्ग 
लोकांचे दरधाजे आहेत. परंतु मनुष्ये अज्ञानाच्या 
तडाक्यांत सांपडून अहंकारांच्या अधीन होतात 
व आपळा नाश करून घेत!त, असें सज्जनांचे 
म्हणणें आहे. अड्कारांचा पगडा मनुष्यावर 
बसळा, म्हणजे लाच्या अध्ययनाचे पर्यवसान 
गवांमध्ये होते; मग तो. आपण सर्वज्ञ पंडित 
आहें असें समजून वादविवादादि कृत्यांनी दुस- 
ऱ्योंबा पागउतारा करून हयाची अपकोत 
करितो. यामुळे तो. स्वर्गळोकास मुकतो, आणि 
त्याढा अध्ययनाचे भ्रष्ट फळ मिळत नाही. अ- 
म्रिहोत्र, मौन, अध्ययन आणि यज्ञ अशी चार 
प्रकारबां कमे अभिमानरात होऊन केळी 
भैसतां ती मनुष्यास भबसागराच्या भयापासून 


श्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय ९१. 


सोडवितात. परंतु ती. आभेमानपूबेक म्हणजे 
ती करणारा मी आहें अशा बुद्धीने केळी असतां 
मी भवबंधनास म्हणजे पुनजेन्मास कारण हो- 
ऊन भयप्रद होतात. म्हणून, कोणीं आपणास 
मान दिडा असतां आनद पावू नथे, आणि अपमान 
काळा असतां संताप नये. या ळोकांत रजनच 
सज्जनांना सान देतात; कारण ल्यांनाच त्यांची 
योग्यता कळते. दुष्टांना चांगळी बु'द्वे व्हावया- 
ऱयीच नाही. * हे पहा मी दान करतो, 'हा 
पहा सी यज्ञ करतो, ! ' हं पहा मी अध्ययन 
करतो, ! * हें पहा मी व्रत करतो, ' अश्रा दां- 
मिक हेतूनें केळेळें कप भयदायक होतें. म्हणून 
अश्या प्रकारची अभिमातयुक्त कर्म अगदीं करू 
नये. जे विचारी आणि शहाणे डोक अनादि 
परमात्म्याला सवे जगताचा आधार समजून 
त्याळा आपल्य़ा मनरूपी मागात आडवून धरितात, 
व त्याचें सदेव चिंतन करितात, ते द्याच्या खव- 
रूया मिळून जातात; व त्यांना या ढोकीं आणि 
परलोकी उत्तम प्रकार्या शांति मिळते. 
म्हणून ह्याच पद्धतीने तुम्ही वागल्यानें तुमचें 
कल्याण होईल 


अध्याय एक्पाण्णवावा. 


गणा 0: 


अएकयया[तिसंवाद. 

भष्टक म्हणाळा:--जह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
आणि मिक्षु म्हणजे संन्यासी यांचे धर्म अने- 
कांना भनेक प्रकारचे सांगितळे आहेत, तर 
आपापला घम साधण्याकारितां प्रथेकाने आपलें 
आचरण करस ठेवावे १ 

,ययाति म्हणाळं:--ुरूनें आपण होऊन 
बोलाविळें असतांना पाठ घेणें, गुरूचें काम त्यानें 
होऊन सांगण्याचे अगोदर करून टाकर्ण, गुरूचे 
अगोदर निजून उठगे, आणि तो निजल्यानेतर 


७ संभवपदबे. ] 


निजणे, द्रात्ते सोम्य असणें, इंद्रिये आपले अ- 
घन ठेवणें, निश्चवप कायम राखणे, सावध राहणें 
आणणि आपल्याच अध्ययनाचा व्यासंग असणे 
अह्या प्रकारचे नित्य आचरण ठेविल्याने 
ब्रह्मचाऱ्यास ह्याच्या धर्माचे फळ मिळतें 
खऱ्या मागाने द्रव्य मिळवून ते यज्ञासाठी खचणे, 
भतिथीळा सत्कारपूवेक भाजन घालणे, ब दुसऱ्या 
ची वस्तु त्यानें दिल्याशिवाय न घेणें, ही गृह- 
स्थानें वागण्याची फार दिवसांपासून चाळत 
आलिली पद्धत नाहे. सकष्टाजित द्रव्याने आपळा 
निर्वाह करणें, पापापासून अलिप्त राहणं, दुस 
ऱ्याळा मदत करणे, दुसऱ्याला न टुखदिणे, आणि 
आह!र व उद्योग बेत!बाहेर न करणें, याप्रमाणे 
वानप्रस्थान आपळें आचरण ठेविल्यास त्याला 
लाच्या धप्ीची सिद्गि होते. कृत्रिम प्रकागाडी 
तयार केलेळें म्हणजे मसाळा इत्यादिकांना युक्त 
असलंले अन, त्याचप्रमाणे पळग, गाद इत्याद 
पदाथीचा उपपोग न घेणे, अंगी. सातिक गुण 
असणें, इंद्रिये खान ठेवणे, कशाचाही लोभ न 
धरणें, घरांत न निजण, आणि एकटे र्टून 
नित्य थोडाबद्दत प्रवास करीत दीत अनेक देश 
फिरणे, याप्रमाणे मिक्षचा आवार आहे. 
आतां, संन्यास घेण्यास योग्य काळ कोणता ते 
मी ठुळा सांगतों. ज्या वेळी पुरुषाला ऐहिध 
विषय तुच्छ वाटून त्यांसंबधी सुखाची अपेक्षाह 
रहाणार नाहीं, त्याच वेळी लाने सवेसंगपरि 
त्याग करून ब संन्यासी होऊन अरण्यवास 
स्वीकारण्याचा प्रयत्न करावा. संन्यासाश्रमार्च 
थोरबी फर आहे; कारण संन्यासी अरण्यांत 
गेळा म्हणजे तेथे त्याच्या शरिरांठील बव घातु 
आयापल्या सूक्ष्म स्वरूपास, जाऊन मिळतात 
आणि त्या सर्वाचे पर्यवसान सुकतांत म्हणज 
चिदानंदस्वरूपांत होतें. याच्या योगानें ता आ 
पल्या स्वर्तांसच नव्हे, तर आपल्या. अगोदरच्या 


१ भादिपर्वे. 


२०१ 


दहा पिढ्या, नंतरच्या दहा पिढ्या ब खतांची 
एक अशा एकंदर एकवीस पिढ्यांना मुक्त देतो. 
अष्टक म्हणाला:--संन्यासदीक्षेचे प्रकार 

किती आहेत, आणि मुक्ति मिळविण्याचे मार्ग 
किती आहित ते आम्हांस सांग; ते ऐकण्याची 
भापची इच्छा फार आहे. 

ययाति म्हणाठा:-अरण्यांत असतांना ज्याळा 
गांव पाठमोरे होते, आणि गांवांत असतांना 
ज्याला अरण्य पाठमारें होतं, तोच खरा मुनि 
अश्र संन्यासी म्हणावा. * 

अष्टक म्हणाला:--अरण्यांत राहून पाठमोरे 
गांव, आणि गांबांत राहून पाठमोरे अरण्य असें 
तुम्डी म्हणतां, याचा अर्थ आम्हांस कळत नाही; 
लो. आम्हांस नीट समजावून सांगा 

ययाति. म्हणांळाः--पुर्बने रानांत राहून 
गांवांतीळ बश्तुंची अपेक्षा केळी नाहीं, म्हणजे 
त्याळा गाजर पाठमोरा झालाच. आतां, गांबांत 

सूज अरण्य पाठमार म्हणजें जवळ कसं होतें 
ते तुळा सांगतो. जो मुनि नांबांत राहून विस्त- 

ची आवश्यकता वाळगीत नाही, घरांत राहात 
नाह, आपल्या घराण्याचा अगर गुरुषराण्याचा 
पांप्रदाय पाळीत नाही, गुप्त नाग झांकण्याइतछेच 
वस्त्र वापरतो, आणि प्राण राहण्यास अवश्य तेत्र- 
दंच अन खाठा, ताला अरण्य जवळ भस्त्या- 
सारच आहे. जो सुनि संव प्रकारच्या वासना 
अणि करगे सोडून देऊन इंद्रिये खाधीन खेवेतो, 
व ब्र्माशितनांत निममन झाल्यामुळे मोन धारण 

(तो, त्याळा मोक्षरूप शिद्दि मिळते. ज्या 
प्मीचे दात, शुद्द आहारामुऑ घांसल्याधुतल्या- 
प्रगार्ण स्वच्छ आहेत, ज्याची नखं शिंहापराड्मुस- 
तेमळ दोथट, झाळेडो आहेत, जो निरवैर 
चेत्तशुडीमुळे स्वात म्हणजे स्नान वो- 
ळेळा आहे, दमादे गुण हे ज्यांचे अलंकार, 
ब्रासनेच्या अभावामुळे जो सदा निर्मळ, आणि 
जो, यज्ञयागादि स्वगेप्राप्तीच्या कर्मात हिंसा 


२०४ श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय ९१. 
होते म्हणून तीं अगदीं सोडून देऊन शुद्ध आणि | पाहिजे, तितका एका जन्मांत याळा मिळतोच 
पवित्र अशाच कर्मे करतो, असा मुनि कोणाच्या असे नाही. शिवाय त्याळा योगभ्रष्ट होण्याचा 
भादरास पात्र होणार नाहीं! जो तप करतां भीति असते. म्हणून कदाचित्‌ तो तसा भ्रष्ट 
करतां रोडावळा, ज्याच्या झारिरांतीळ मांस होऊन ऐहिक सुखामागें लागला, म्हणजे त्याळा 
नाहींसें झाळे, हाडे झिजळी, आणि रक्त आटले, त्यापासून दुःख होतें. तरी पण त्याला कृतकमोबददळ 
ज्याचे मनांतून सुख आणि दुःख द्यांच्यामधीळ पश्चात्ताप होतो, ब पुनः दुसऱ्या जन्मी तो आपला 
भेदभाव निघून जाऊन केवळ ब्रह्मांचंतनांत पाहिळाच व्यासंग 'चाळू ठेवितो. याप्रमाणें त्याळा 
निमभ झाल्यामुळें ज्यानें मोन धारण केळं भाहे, केव्हां ना केव्हां तरी मोक्ष मिळतो. 

असा मुनि या ळोकासच काय पण स्वर्गटोका- आतां ज्ञानसंपन्नाची कशी स्थिति आहे ती 
सही निकिता ! ज्याप्रमार्ण तोंडाजवळ नेळेला पहा. तो ऐहिक विषयांचा उपभोग घेत असतां 
'चारा गाय खाते, त्याचप्रमाणें जो मुनि त्याच्या जरी त्याच्या हातून कांहीं पाप घडळें, तरी तो 
तोंडाजवळ नेळेळें अन चव न बघतां खातो, नेहमी ब्रह्मरूपांतच निमम्ञ असल्यामुळें 
त्याळा हा सर्वे ळोक त्याच्या आत्म्याप्रमाणे भासता; त्या पापकमीळा तो अधिकारी होत नाहीं. या- 


अथोत तो ब्रह्मरूप होऊन जातो! मुळें त्याच्या अक्षय सुखांत कोणताही व्यत्यय 
येत नाहीं. बुद्धीचा ओढा परमाथाकडे नसून 

अध्याय ब्याण्णवावा. केळेळें जे धर्माचरण, तें खरें नव्हे; म्हणून तें 
---;७-- निंद्य होय. आपल्या इंद्रियांवर ज्याचे स्वामित्व 
अष्टकययातिसंवाद, नाही, त्याच्या पैश्याची स्थितिही अर्शीच आहे. 


अष्टक म्हणाळा:-राजा, मुक्ति मिळविण्यासाठी म्हणून सद्घुद्धीनें धमांचरण केळें तरच तें फळ- 
योगी आणि ज्ञानी हे दोघे चंद्रसूयाप्रमाणे धाव- दायक होऊन ज्ञानाचा मार्ग सुसाध्य होतो. 
पळ करून एकसारखी झटापट चाळवांत असत. अष्टक म्हणाळा:-राजा, आतां तूं जो येथें 
तात; तर त्यांच्यापैकी मोक्षपदाळा अगोदर कोण आलास, तो तुळा कोणी बोलाविळें किंबा कोणी 
जाऊन पोहिंचतो£ पाठविळें म्हणून आढास : त्याचप्रमाणे, तूं आ- 

ययाति म्हणाळा:--अष्टका, ज्ञानसंपन्न भिक्षू डास कोठून £ आणि तुला कोठें जावयाचें आहेः 
ढा मोक्ष आधी मिळतो; कारण, यथासांग सर्वे व तें ठिकाण पृथ्वीवर कोणत्या बाजूस आहे 
कर्मे करणाऱ्या गृहस्थांमध्ये तो राहात असला ययाति म्हणाढा:--माझ्या पुण्याचा क्षय झा- 
तरी, त्याची ब्रात्त सर्ब ऐहिक विषयसुखांपासून स्याकारणानें भौम नांवाच्या' नरकांत मीं जाऊन 
आढिप्त असल्याकारणाने, त्याळा घर असून तें पडावे, म्हणून मळा स्गेळोकांतून घाळवून दिलें. 
नुसल्यासारखेंच असतें. म्हणजे गृहसंबंधी कोण- हे पहा-मरह्मळोकांतून माझ्या बरोबर झाले 
त्याही सुखदु:खांचा परिणाम याच्यावर होत ढोकपाळ मळा घाई करीत आहेत, तर आतां मी 
नाही. ह्या जगांतीळ सर्व विषय आणि त्यांसेंबधी तुमचा निरोप घेऊन तिकुडे जातों. स्वगेळो कांतून 
सुखदुःखे ही अशाश्वत आणि खोटी आहेत, या- खाढीं पडतां पडता, “ सजञनांची वस्ती असेल तेथे 
विषयीं त्याळा ज्ञान झाळेळें असतें. परंतु योग्याची मळा ठेवावे. 7 असा वर मा इंद्रापा्शी मागितडा, 
*स्याति तशी नाही, योगसाधनाळा जितका काळ व तो ह्याने मळा दिळा. येथे अखळेळे तुम्ही 


७ संमबपर्व, ] १ आदिपर्व. २०५ 


सर्ब सजनच असून आतांपर्यंत तुमचा सहवास अष्टकाळा सांगितळेळें ऐकून प्रतर्दन नांवाचा 
मळा घडळा आहे. | एक राजर्षि पुढें आढळा, आणि खार्न 
वैशंपायन म्हणाळे:-राजा जनमेजया, ययाती- ययातीळा विचारळें, “ राजा, माझें नांव प्रत्दन. 
चें हें भाषण ऐकून, आपण केलेल्या पुण्यकमीचें केवळ तुझ्या रूपाकडे पाहूनच तूं आम्हां स- 
फल म्हणून जर आपणास स्वर्गळोकांतीळ कांहीं बोंना हवासा वाटतोस. तूं सर्वज्ञ आहेस, म्हणून 
ळोक मिळावयाचे असतील, तर ते या ययातीस मी तुळा अधे विचारितो कीं, माझ्या पुण्यकर्माचें 
देऊन हाळा दुःखांतून सोडवावे, असे अष्टकार्ने फल म्हणून आकाशांत अथवा नक्षत्रमंडरलांत 
मनांत भाणून ययातीस विारिठें: मळा म्हणून राखून ठेविळेळे प्रदेश किती भाहेतः 
अष्टक म्हणाढा:---ययाते, तूं आतांच खाळी , 
पडूं नको ! तूं सर्वेज्ञ त यी भी तुळा ययाति म्हणाळा:-तुझ्याकारिता या 
एक विचारतो तेवढें मळा अगोदर सांग. मी ठेविळेळे इतके प्रदेश आहेत की, त्यांपैकी 
एकेकांत एकेकच आठवडा जरी तूं राहिलास, 


आजपर्यंत केलेल्या पुण्य योंगानें मढ र 
म जोकीताठ कांह र क. तरी ते कधीही संपावयाचे नाहींत. ते सवे प्रदेश 
तेजस्वी व मनास संतोष देणारे ससून, दुःख 


भदत त्व माण असतीळ तर ते अंतरिक्षा करस असते याची कर्पना सुद्दा तेर्थे राहणा- 
तीळ नक्षत्रमाडिर्केत आहेत अथवा आकाशांत _'. ता 
पर पतव महित ऱ्यांच्या मनांत येत नाही. 
: २, 
ययाति म्हणाळा:-अष्टका, ह्या पृथ्वीमध्यें जि: .प्रतदन म्हणाळा:--तर मग, राजा, मी ते 
तक्‍या गाई, जितका घोडी,आणि जितके वनपशु सवे छढा दिळे आहेत. आतां तूसकांच न 
असतीळ, त्यांच्या संख्येइतके पुण्यप्रदेश तुझ्या- धरितां ते सवे प्रदेश आपळे आहेत असे समजून 
साठीं आकाहद्यांत तयार आहेत! तेथें जाऊन खुशाल रहा. 
अष्टक म्हणाळा:--तर, राजा, तूं आतां पडूं ययाति म्हणाला:--राज्यपद पावलेल्या व 
नको. स्वगेळोकांत माजे म्हणून जे ज प्रदेश राज्य चाळविण्याची योग्यता असलेल्हा मनुष्याने 
असतीळ, ते सर्व मी तुळा देतों. ते तूं घे आणि दुसऱ्याच्या पुण्यफलाच्या प्राप्तीची इच्छा कधीही 
तेथें जाऊन खुशाल रहा. करूं नये. कदाकाळीं दैवयोगाने जरी विपत्ति 
ययाति म्हणाळा:--दान घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाली, तरी शहाण्या रांजानें असल्या निंद्य 
वेदाध्ययन केलल्या जाह्मणांचा भाहे; माझ्यासा- कमीचा अव्हेरच करावा. राजानें धर्मावर नजर 
रख्यांचा तो आधिकार नाहीं. मी यापूर्श॑ कधीही ठेवून धमीस अनुकूळ व यशस्कर अशा पद्धतीने 
दास घेतळेळें नाही; इतकेंच नव्हे, तर ज्याच्या नेहमी वागावे, असें सुज्ञ ढोक सांगतात. त्यांतू- 
त्याच्या अधिकारानुरूप मोच अनेक ज्राह्मणांना नही बुद्धीचा ओढा धर्मोकडे असून | राजधर्मो- 
दान 'दिळेळें आहे. जाहणेतराने मिक्षावृत्तीने ची पूणे माहिती असणाऱ्या अशा माझ्यासारख्या 
जगण्यापेक्षा मरावें हें बे ! भिक्षा ही वेदाध्ययन राजाच्या हातून' तूं म्हणतोस तसे निंद्य कर्ष 
करून्त दिग्विजय करणाऱ्या ब्राह्मणाची धमेपत्मी कसे घडेल £ अश्या करमाकडे प्रद्वत्ति होण्यास 
होय. ती त्याच्याच बरोबर सदा असावयाची. निदान परंपरेचा तरी आधार पाहिजे होता; 
प्रतदेनययातिसंवाद. परंतु तोही नाहीं. तेव्हां, पवित्र आचरण कर- 
बैशंपायन म्हणाळे:-राजा, ह्याप्रमाणें ययातीनें ण्याकडेच ज्याच्या मनाची प्रद्ात्ते आहे, अशा 


२१०६ श्रोमन्महाभारत. [ अध्याय ९३. 


मजसारख्याच्या हातून हें निंद्य कर्मे कदापिही माझ्याने कसें करवेळ १ भापळे हातून सत्कमेच 
होणार नाहीं ! न घडावे अश्ली माझी नेहमीं इच्छा आहे. 
वसुमान्‌ म्हणाळा:-विकत घेण्याचा व्यवहार 
अध्याय त्याण्णवावा. तुळा संमत नसेळ, तर ते प्रदेश मी तुला देतो 
म्हणून तूं घे. मी तिकडे फिरकणार सुद्धां नाही. 
७. ते सवे प्रदेश तुक्षच होबोत ! 
वसुपान्‌ व ययात ह्याचा सवाद. शिबिययातिसंवाद. 
बेशंपायन म्हणाले:-राजा, ह्याप्रमाणे ययाति इतक्यांत शिबि राजा म्हणाळा:--राजा, तूं 
बोळत असतां वसुमान्‌ ह्या नांवाचा दुसरा एक सवज आहेस, म्हणून मी तुळा विचारतो का, 
्रेष्ठ राजा पुढें आला, आणि स्रानें ययातीला अंतरिक्षांत किंवा आकाशांत माझ्या उपभोगा- 
बिचारिले. साठीं म्हणून निराळे ठेविळेळे कांही प्रदेश 
वसुमान्‌ म्हणाळा:-राजा, ह्या जगांत कोठें आहेत काय १ 
काय आहे हॅ सर्व तूं जाणत असल्यामुळें मी ययाति म्हणाळा:-तुझी योग्यता फारच मोठी 
तुळा सर्वज्ञ समजतो. तर आकाशांत किंबा अंत- आहे. तुझ्याजवळ जे जे दान मागण्यासाठी आलि, 
रिक्षांत माझ्याकरिता म्हणून ठरवून ठे यां सीना तूं कटु किंबा कठोर शब्द बोळून 
असे कांही पुण्यप्रदेश भाहेत काय: कधींही दुलाबिळें नाहींस; इतकेंच नव्हे, तर 
ययाति म्हणाळा:-अंतरिक्ष, पृथ्वी आणि लांचा अपमान करण्याचा तुझ्या मनांत विचार 
दिशा यांत जेवढ्या जागेचा समावेश होतो, सुद्धां कधी आळा नाही; म्हणून तुला अगांगेत 
आणि जेथपर्यंत सूयाचा प्रकाश पोहोचतो, ति- प्रदेश . मिळाठेळ आहेत, आणि ते सगळे फार 
तक्या सर्वे अवकाशांत तुझे असंख्य प्रदेश आहेत. मोठे आणि प्रख्यात असून विद्युल्टतेप्रमाणे 
वसुमानु म्हणाळा:-राजा, असें आहे तर ते प्रकाशमान आहेत. 
सर्व प्रदेश मीं तुळा दिळे आहेत. तेव्हां आतां तू॑ शिबि म्हणाळा:-राजा, बिकत घेणे तुळा बरे 
खाली पडू नको, एवर्ढे माझें तुजजवळ मागणें वाटत नसेल, तर ते सर्व प्रदेश भी होऊन तुळा 
आहे. आतां, तुळा दान घेणें जर निंद्य वाटत देतों, त्या सर्वांचा तूं स््रीकार कर; ते पुनः मी 
असेळ, तर या सर्वे प्रदेशांच्या किमतीबद्दढ एक कधींही परत मागणार नाहीं. सज्जन लाक तेथें 
लहानशी काडी मळा दे म्हणजे झालें ! गेळे कीं यांचें सर्व प्रकारचं दुःख नाहींसें होते. 
ययाति म्हणाळा:-अझा प्रकारची ळबाडीची ययाति म्हणाला:-राजा, तुझा प्रभाव इंद्रा 
देवघेव मीं केळेळी मळा आठवत नाहो. तसेंच, फु- सारखा असल्यामुळें त्याच्याप्रमाणेच तुळा अः 
केट मिळतें म्हणूनही मीं कधी कांही घेतळेळें नाही. संख्य प्रदेश मिळाळेळे आहेत. पण मळा म्हण 
भळा कालचक्राचे भय आहे.. दुसन्या कोणीं शीळ, तर दुसऱ्याने दिळेळी वस्तु घेतल्यारे 
पाहिळें नाहीं तरी या कालचक्राचे दिवस-रात्र, संतोष होईळ अस बाठत नाही. म्हणून, हे. शिर 
सांज-सकाळ इत्यादि विभाग हे मनुष्याची सर्वे राजा, मी त्याचा स्वीकार करीत नाहीं. 
कर्मे पहात असतात. अशा प्रकारचें निंद्य कर्म अष्टक म्हणाळा:--बेरें तर, आम्हांपैकी एकेक 
पूर्वी कोणीं कधी केळेळें नाही, तर मृग तें त्यानें देऊ केळेळें तू घेत नाहींत, तर आम्ह 


न द ० *!->> 


७ संभवपव. ] १ भादिपवे. २०७ 


सगळ्यांनी भिळून आपापल्या पुण्याईने मिळवि- मीच काय तो एकटा स्वर्गास जाईन; परंतु आतां 
ळेळे सवे ळोक तुळा एकदम देतो; ब आम्ही सर्वे पाहतो तों उश्यीनराचा पुत्र शिबि एकटाच भाम्हां 


पुनः पुण्य मिळविण्याकरिता भूळोकास जातो. 

ययाति म्हणाळा:--सज्जन हे, जं जें म्हणून 
सत्य आहे याचाच अंगीकार करतात; तर आतां 
माझी पात्रता पाहून तुम्हांस जे करणें असेळ ते 
करा. दान घेण्याचें काम मी यापूर्वी कधी केळेळे 
नाहीं, म्हणून आतांही मळा देऊ केलेल्या देण- 
भीचा मी स्वीकार कररांत नाहो. ययातीच्या तोंडां- 
तून असे हे शब्द निघतांच तेथें पांच सोन्याचे 
रथ दिसूं ढागळे. त्यांच्याकडे पाहून अष्टक 
म्हणाळा, “हे पांच सोन्याचे रथ कोणाचे अहितः 
ह्यांत बसून स्वर्गळोकांत जावें अशी इच्छा प्रत्येक 
मनुष्यास होईल ! ” 

ययातीचें स्वगेगमन. 

ययाति म्हणाळाः-हे पांच रथ तुम्हांस नेण्या- 
करितां आढेळे आहेत. पहा, हे घगघगीत अग्नी- 
च्या ज्वाढांप्रमाणें कसे देदीप्यमान दिसत आहेत, 

अष्टक म्हणाढा:--राजा, आता. तूं रथांत 
बसून स्र्गळोकाचा मार्ग साजरा कर, आमची 
जाण्याची वेळ आढी म्हणजे आम्हीही तुझ्या 
मागून येतो. 

यंयाति म्हणाला:--तुम्ही सर्वोनी मिळून स्वर्ग 
जिंकडेळा आहे, तेव्हां आतां आपण सर्वजण 
एकदमच जाऊं; खर्गलळोकास जाण्याचा हा पवित्र 
मार्ग दिसत आहे. 

वैशंपायन म्हणाळे»-जनभेजया, नंतर ते सवे 
भ्रष्ट राजे रथांत बसून निघाळे; आणि जातांना, 
वाटेंत, त्यांच्या पुण्यकर्मामुळें त्यांच्या भंगी उत्प 
नन झालेल्या तेजाने पृथ्वी आणि आकाश हीं व्या- 
पून गेळी. अला. रथ चाळू झाल्यानंतर थोंड्या 
वेळानें"पुन: ते एकमेकांत 'बोडूं लागले. 


सर्वाच्या पुढें चाळला आहे; तेव्हां असें कां बरें 
व्हावे ! याच्या रथाच्या घोड्यांना आम्हां सर्वांच्या 
घोड्यांपेक्षां जळद॒ जाण्याइतकी शक्ति कशानें 
भाढी असाबी£ 

ययाति म्हणाला:---याने जे द्रव्य मिळविळे, 
त्या सवे द्रव्याचा व्यय परमाथोकडेच झाळेला 
आहे, म्हणून हा तुम्हां सर्वोपेक्षां श्रष्ठ आहे. शि- 
वाय बुद्धेमत्तेंत याची बरोबरी करणारा कोणी 
नाहा; एवढेंच नव्हे, तर दान, तप, सस, घ्मो- 
चरण, विनय, तेज, क्षमा, सौम्यपणा आणि प- 
वित्न कर्मे करण्याची इच्छा झ्यांतह्दी त्याच्या 
तोडीचा कोणी सांपडावयाचा नाही. याप्रमाणे 
याच्या भंगचे गुण असून वागणुकीत नम्रता अ- 
सल्यामुळे त्याचा रथ बाकीच्यांच्या पढे गेळा आहे. 

अष्टक म्हणाढा:-र्‍ययाति राजा, तू इंद्रा- 
प्रमाणे पराक्रमी आहेस. तूं ज्या प्रकारची स- 
त्क्॒यें केळं आहेस, त्या प्रकारची कृत्यें करणारा 
क्षत्रियांमरध्ये ।कंबा त्राह्मणांमर्ध्ये कोणीही नाह. 
आतां मी तुळा असें विचारता काँ, तू कोण, 
कोणाचा पुत्र, आणि आढास कोठून हें खरो- 
खर सांग. 

ययाति म्हणाळा:--माझ्या, बापाचे नांव न- 
हुष; मी पूर्‌ राजाचा बाप. मी या पृथ्वीवर भस- 
तांना सावभौम राजा होतों. मी तुज्ञा आजा आहे, 
तेव्हां तूही पण आमचाच झालास. म्हणून ही 
गुह्य गोष्ट तुळा उघडपणे सांगत आहे. बा अष्टका, 
देवांची कृपा मनुष्यावर उगीच होत नसते; ती' 
संपादन करण्याला दान, यज्ञ, याग इत्यादे अनेक, 
पुण्यकर्भे करावी 'ळागतात. भी ही पृथ्वी जिंकून 
शेभर अश्वमेध यज्ञ केळे, व शेबटी गाई, घोडे, 


अष्टक म्हणाला:--राजा, पराक्रमाम आणि सुवर्ण, वत्रप्रावरणें इत्यादि मोल्यवान वस्तूंनी भर- 
मनानें मोठा असा इंद्र माझा मित्र असल्याकार- ळेळी सर्वे पृथ्वी ब्राह्मणांना दान दिळी, व शिवाय 
णाने, पूर्वी माही अशी समजूत झाळेळी होती को, हजार क्षोटी गाई दिल्या, मॅनुष्यठाक्षा असतां 


१०८ ी श्रीमन्महाभारत. [ भभ्याय ९४. 


माझ्याकडून शंभर यज्ञ झाळे, त्या कामी अग्नीने सांगतो. एरूळा पैष्टी नांवाची बायका होती, ति- 
मला सहाय केलें. ते तरी सत्यामुळेंच अष्टका, आतां च्या उदरा प्रबीर, ईश्वर आणि सैद्र असे तीन पुत्र 
मी येथे तुझ्याशी आणि प्रतर्दनादिकांशीं बोळत झाळे. ते तिही महारथी होते. द्यांच्यांपैकी प्रवीरा- 
आहें तें सत्यच आहे; सवे ळोक, हि, आणि देव लाच पुढें संतति झाळी. प्रवीराने शूरेतन देशाच्या 
हे सत्यामुळेंच आदरास पात्र होतात, असें माझ्या राजाच्या कन्येशी लम केले; तिचे उदरी मनस्यु 
मनानें घेतळें आहे; आम्ही आतां जो स्वर्ग जि- नांवाचा मुळगा झाला. हा रूपार्ने सुंदर असून 
किळा, यासंबंधाची जशीची तशी सगळी हको- प्रजेच्या रक्षणाविषयीं दक्ष भसे. याच्या राज्या- 
कत जो कोणी मनांत मत्सरभाव न धरता श्रेष्ठ ची मयोदा समुद्रापर्यंत वाढली. मनस्यूा सो- 
ब्राह्मणांना सांगेळ, त्याळा आमच्यासारखा चांगला वीरी नांबाची भार्या होती, तिच्यापासून लाला 
ळोक मिळेळ. तीन पुत्र झाले. त्यांची नांवे अनुक्रमार्ने शक्त, 
वैशंपायन म्हणाळे:-राजा, याप्रमाणें ययाति- संहनन आणे वाग्मी अशी होतीं. हे तिघेही 
संबंधाची सर्व हकीकत तुळा सांगेतळी आहे. शूर असून महारथी होते. रोद्राश्व राजाला 
ह्या ययाति.राजानें आपल्या मित्रांशी प्रेमानें वा- मिश्रकेशी नांवाच्या अप्सरेपासूत अन्बग्मानु 
गून पृथ्वीवर असतांना आपल्या उदारपणाच्या आदिकरून महाधनुधीरी असे दहा पुत्र झाले. 
आणि पवित्र कृत्यांच्या योगानें विपुळ क]र्त मि- हे सर्वे शर, पुत्रवान, विद्वान आणि धर्मेपरायण 
ळबिळी, आणि नंतर त्याला याच्या नातवंडांनी असून यज्ञ करणारे होते. यांचीं नांवें क्रमानें 
संकटांतून तारल्यामुळें ता स्वर्गळाकास गेळा. कचयु, कक्षयु कृकणेयु, स्थंडिळेयु, वनेयु, जळेयु, 
| तेजेयु, सत्येयु घर्भयु, आणि संनतेयु अशीं होती. 
अध्याय चोऱ्याण्णवावा. यांच्यापेक्षा $कणेयु हा घेथसंपनन होता. तेजयु 
बलवान असून बुद्धिमान होता. सत्येयु हा इं- 
दराप्रमाणे आणि संनतेयु हा देवांप्रमार्णे पराक्रमी 
बरवशकयन. होता. देवांमध्ये जसा इंद्र पराक्रमी, तसा हा 

जनर्मेजय राजा विचारतो:-महाराज, प्रुरूच्या सर्व राजांमध्ये पराक्रमी असून विद्वानही होता. 
वंशासंबंधाची हकीकृत ऐकण्याची माझी फार सर्ब परथ्वीमध्यें याच्या तोडीचा कोणी राजा नस- 
इच्छा आहे. ह्या वेशांत जन्मळेल्या राजांपेका ल्याकारणानें हा भनाधृष्टि या नांबार्ने प्रासिद्द 
कोणीही शीळहीन, वायेहीन, अथबा निपुत्रिक झाळा. याळा मतिनार नांवाचा मुलगा झाळा. 
अल्ला झाळा नाहीं. ते सर्व ज्ञानसंपन असून हा मोठा धार्मिक होता. यानें राजसूय, अश्वमेध 
कोतेमान होते; म्हणून या वेश्ांत कोण कोण इह्यादि यज्ञ केळे, मतिनाराळा महापराक्रमी 
राजे झाळे, किती झाळे, ते कसे होते, आणि असे चार पुत्र झाले. त्यांची नांबें तंसु, महान्‌, 
'सांचें धेय व पराक्रम द्यासंबंधाची सर्वे हकीकत आतेरथ आणि दृद्यु अशीं होती. ह्या चौघां- 
मझा सांगा. ी पैकी दह्यु हा झत्यंत तेजस्वी होता, आणि 
वैशंपायन म्हणाळे:-तुझा प्रश्न ऐकून मळा तंसु मोठा पराक्रमी 'होता. ह्या तंसूने सर्वे 
फार आनंद होत आहे. पुरूच्या बेश्वांतीळ राजे पृथ्वी जिंकून मोठी कौति मिळविली. पुढें याच्याच 
«सर्ब गुणांनी संपन असून इंद्राप्रमाणे पराक्रमी बंशातीळ राजे पौरव वंशाच्या राज्याळा अधि- 
आणि तेजस्वी होते लांचे दृत्त क्रमानें मी तुळा कारी झाळे. याचा इेकिन नांबाचा' मुळगा मोठा 


७९. 
लि ती मी 


संभवपबे. ] 


पराक्रमी आणि पहिल्या प्रतीचा योद्धा निपजल्या. 


कारणानें त्यानें सर्व पृथ्व्री जिकून टाकिळी इंि 
नाळा रथंतरीपासून पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आ 
काश या पंचमहाभूतांप्रमाणें सामर्थ्यवान अभे दुष्ये- 
त, शूर, भीम, प्रबस आणि बसु हे पांच मुळगे झाळ. 
ह्या पांचांपैकी दुष्यंत हाच सवोत श्रेष्ट झाळा. 
दुष्यंताळा शकुतळेपासून भरत नांवाचा मुलग! 
झाळा. हा भरत मोठा विद्वान अणि यशस्वी 
निपजल्यामुळें भरतवश्याची कोरत जिकडे तिकडे 
पसरली. भरताळा तीन बायका होला. त्यांच्या 
पासून त्याला नऊ मुलग झाळ. परंत ते त्याच्या 
जोगे नसल्याकारणाने लाला संतोष होई, 
तेव्हां त्या मुलांच्या भायांनां आपापळे सुळ. 
मारून टाकिले! नंतर, आपल्याला मुलगे होऊनह! 
ते अश्या रीतीनें नष्ट झाल्याकारणाने आपल 
जिणें व्यर्थ झाळें म्हणून त्यानें मोठमोठे यज्ञ केले. 
तेव्हां त्याला भरद्दाजापासून भुमन्यु नांवाचा एक 
मुलगा मिळाळा;हा मुळगा निळाल्यान आपण पुत्र 
वान झाळों असें त्याढा वाटळेंव मोठा भानंद झाला, 
नंतरत्याने या भुमन्यूला आपल्या मागे आपल्य 
गादीचा वारस ठरविळे. भुमन्यूळा दिविरथ य! 
नांवाचा एक पुत्र झाळा, भाणि सुहोत्र, सुडोता. 
सुहवि, सगजु आणि कचीक असे पांच 
मुलगे पुष्करेणीपासून झाले. ह्यांच्यापेकी सु 
होत्र हा वडीळ असल्यामुळें तो राज्याचा 
अधिकारी झाळा. हा राजा मोठा धर्मात्मा होता. 
याने राजसूय, अश्वमूध इय्यादि अनेक यज्ञ केटे 
याने समुद्रवल्यांकित सगळी पृथ्वी आपले ता 
ब्यांत आणून राज्य भरभराटीस आणिलें. याच्य' 
ळबाजम्यांत अनेक घोडे, हत्ती आगि र्थ 
असून त्याचा जामदारखाना अनेक प्रकारच्य 
रतनांनी भरून राहिला होता.राज्यामध्ये जिकडे ति 
कडे हजारों देवळें बांधण्यांत आढ! असून हजार! 
यक्ञस्तम उभारण्यांत आळे. धान्याची सम्रांद्व 
झाली. प्रजा'इतकी वाढली की, तिच्या भारामुळे 
१७ 


१ आदिपर्व, 


१०९ 


पृथ्वी दबून गेळी. सुहोत्राठा ऐक्ष्वाकीपासून अज- 
मढ, सुमीढ आणि|पुरुपीढ असे तीन मुळगे 
साठे, द्यांच्यायेको अजर्माढ वडीळ असल्याकार- 
जाने तो राज्यारूढ झाला. अजमीढाळा तीन 
बायका होत्या. त्यांच्यापासून थाळा सहा मुलगे 
साळे. घूभिनीपासून कक्ष नांवाचा मुलगा झाला; 
गीळीपासून दुष्यंत आणि परसेष्ठी हे दोन 
इज झाळे; आणि केशिनीपासून जन्हु, दृजन 
आणि रूपी हे तिघे झाळ. दुष्यंत भाणि परेमेष्ठी 
शांच्यापासून उत्पन झाळेळे राजे पंचाळ देशाचे 
रघिकारी झाळे. जन्हु हा कुशिकवेशाचा मूळ पुरुष 
झाळा, बाकी राहिलेले तिघे क्रक्ष, प्रजन आणि 
रूपी ह्यांच्यापैकी कक्ष हा वडीळ असल्यामुळें 
तोच पुढें राजा झाला. कक्षाचा मुळगा संवरण 
॥ राज्य करीत असतांना राज्यामध्ये प्रजेचा 
नाश करणारी अनेक संकट ओढवळी. नानाप्र- 
कारचे रोग उद्भवळे, अनावृष्टीमुळें दुष्काळ 
पडळा, आणि लाखो ढोक दुखण्यानें व भुकेने 
व्याकूळ होऊन काळाच्या जबड्यांत सांपडले ! 
याप्रमार्ण राज्याची अंत:स्थिति असतांना ह्या 
देशावर पंचाळ देशाच्या राजाने दह्या अक्षोहिणी 
चतुरंग सन्य बरोबर घेऊन स्वारी केली, आणि 
या भारतीय ढोकांची दाणादाण करून-टाकिळी. 
उढाईत पराजय झाल्यामुळे, संवरण राजा 
आपलीं बायकामुळें, सोयरेंधायरे व प्रधानमंडळ 
थांस बरोबर घेऊन तेथून पळ!ळा, तो संघुनदाचे 
तरावर प्रेताच्या पायथ्याशी झाडीमध्ये दडून 
हिला. तेथें किला बांधून ते भारतीय छोक एक 
<जार वर्षेपरत राहिळे. नंतर एके दिवशी तेथें 
झकस्मात वसिष्ठ कधीची स्वारी आढी. त्यांना 
पाहतांच ते सव . भारतीय ळोक त्यांना सामोरे 
घडे, आणि लांनी त्या क्रषींना नमस्कार केला. 
मग अर्प्पपार्यादि सव शिष्टाचार झाल्यानंतर, 
क्षि आसनावर बसडे असतांना संवरण राजा 
क्रषींस विनंती करून म्हणाला, “ महाराज, 


२११० 


आपण माझे पुरोहित व्हावें, मी राज्यासाठी प्रयरत्प 
करून पाहणार आहे. ” 

राजाचें ते नम्रतापूयेके भःषण ऐकून 
कषींनी राजाची विनंती मान्य केळी, आणि 
तात्काळ हाळा सवे क्षत्रियांमध्य भ्रष्ट असा 
राजा या नात्याने सावभौम राज्याचा अभिप्रक 
केळा या दिवसापासून उत्तरोत्तर या भारत- 
कुळाचा उत्कर्ष होत जाऊन तो कळसास पही- 
चढा अर्स म्हणतात. राज्याभिषेकानंतर हा 
राजा सापल्या भरतकुळाच्या जुन्या राजधानीस 
जाऊन राहिला, भाणि नतर त्यांने सब परव्दो 
पुनः जिंकून सर्वे राजांकडून खंडणी घेतली 

याप्रमाणें पहिल्यासारखी सवे व्यव्था झाल्या - 
नंतर अजमोढवंशांत उत्पन झालेल्या या संव- 
रण राजाने भनेक यज्ञ करून यज्ञांमध्ये पुष्कळ 
दक्षणा बांटळी. या राजाची तपती नांवाची एक 
णी होती. ती सूर्यकुळांत उत्पन्न झाळेली होती. 
तिचे पोटी कुरु जन्मळा. हा धर्मेज्ञ असल्याकार- 
णाने प्रजेला फार प्रिय झाळा. याच्या नांवावरून 
प्रसिद्ध झाल्या कुरुजांगळ या नांवाच्या देशास 
साने खपल्या तपश्वयेच्या योगाने पमित्र केल्या- 
मुळ ला देशात करुक्षत्र असे नांग पटले, कुरू | 
ळा काहनीपासून पाच उळग झाड. लाली नांत. 
स्थश्ववान विवा अविक्षित, आभिष्येत, चैनग्य,' 
मुनि भाणि जनमेजय अशीं होती. अविक्षित | 
राजाठा परिक्षित्‌, शबळाः्व, आदिराज, विरःज' 
शात्माळि, उचेःश्रवा, भंगकार आणि जितारि असे 
आठ मुळंग झाले; ते सर्व आपापल्या गुणां 
नौ प्रसिद्धील आळे. परिक्षित्‌ राजाठा 
जनमेजय, कक्षसेन उग्रसेन, चित्रसेन 
इंद्रभन, सुषेण आणि भीमसेन अधे सात 
मुळंगे होते; ते सर्व महारथी असून धर्मपरायण 
होते. जनभेजयाला मोठे पराक्रमी, धर्म व अथ 
यासंबेथांत कुशळ, आणि सर्वे प्राणिमात्राच्या 
हिताविषयीं तत्यर अुक्षे आठ मुळगे होते. सांची 


श्रीमन्महाभारंत. 


[ भध्याय ९५, 


नांबें अनुक्रमे धृतराष्ट्र, पांडु, बाह्हीक, निषध, 
जांबूनद, कुंडोदर, पदाति आणि वपघ्ताति अशीं 
होतो. ह्याच्यापेक्षीं वडीछ मुलगा धृतराष्ट्र हा 
बापाचे मागून राज्यावर बसळा. पूतराष्ट्राळा कु- 
डिक, हस्ती, विवक, क्राथ, कुंडिन, हविश्रा, इंद्राभ, 
भुमन्यु, प्रतीप, घश्वनेत्र आणि सुनेत्र असे अ- 
करा मुळगे होते. त्यांपैकी प्रतीप, धरमनेत्र आणि 
सुनेत्र हे तिघे नांबाळीकिकास आले. परतु त्यांत 
प्रतीप हा इतक्या प्रसिद्धीस भाळा कौ, हा वेळी 
त्याच्यासारखा दुसरा कोणीच राजा नव्हता. प्र- 
तीपाळा तीन मुलगे झाडे; त्यांची नांबं देवापि, 
शांतनु आणि बास्हाक अश्ना होती. ह्या ति्घां- 
पेकी बाह्हक हा महारथी होता. देवाचे मन 
परमार्थाकडे ळागल्यासुळें, तो साधण्याकरिता तो 
अरण्यांत निघून गेला. तेव्हां शांतनु भाणि बात्हीक 
हे दोघे राज्याचे भघिकारी झाळे. याप्रमाणें भरत- 
कुलांत सस्वस्थ, देवर्षांसारखे आणि उत्तमोत्तम 
असे भनेक राजे झाळे; भागि अश्याच प्रकारचे 
थोर, महारथी*आणि देवांसारखे असे वेश कायम 
राखणांर अनक राजे मनूच्या कळांत एक 
( पुरुरबा ) याच्या वंश्यात झाळ. 


भअष्याय परचाण्णवावा, 
-!०:- 
पूरुवशकथन. 
जनमेजय विचारतती:--महाराज, आपण क- 
थन केळी माझ्या प्रवेजांच्या उत्पत्तीची आणि 
त्याच्या थारवांचा हकाकत मा ऐंविळी, परतु 
त्यांचें त॑ आख्यान फार थोडक्यांत सांगितळे गे- 
त्यामुळें माझी तातते झाळी नाह; तेव्हां प्रजापाति 
मनूयासून घडळेळी सर्वे सविस्तर हकीकत 'सां- 
गून माझें समाधान करण्याची कृपा करावी. गुण, 
प्रताप, पराक्रम, घैय, सत्व आणि उत्साह यांनी 
संपन्न असफेल्या पुरुषांची कथा अमृताप्रमाणें 


७ संमवपर्वे. ] 


गोड असल्याकारणानें ती क्रिती वेळां ऐकिडी 


तरी तृप्ति म्हणून होत नाहीं; आणि यांतूनही, 
अंगीं खिळळेळे धर्माचरण, दया, दाक्षिण्य इत्यादि 
गुण, आणि मनाचा मोठेपणा यांनी ज्यांच्या की- 
तीत भर पडून ती त्रेळोक्य व्यापून राहिळी आहे, 
अशा पुरुषांचा जन्मापासून घडलेला वृत्तांत 
ऐकून कोणास बरे संतोष होणार नाही: 
बेशयंपायन सांगतात:--राजा, तुझ्या वंशाच्या 
उत्पत्तीसंबंधाची जी मंगळकारऊ हश्षींकत मी 
तुला सांगणार आहे, ती. सवे मी देपायन कुणी- 
पासून पूर्वी एकिळेळी आहे. ती आतां मी तुळा 
सांगतो, ऐक. दक्ष या नांबाचा तुमचा मूळपुरुष 
होता. त्यापासून अदिति जन्मास आली. अद्‌ 


तीपासून बिवस्वान्‌ झाळा; विवस्वानापासून मनु, | 
व मनूपासून इला जन्मी, इलेपासून पररूरवा 


! आदिपर्व, 


२१! 


तिजशी संयातीने बिवाह कळा. तिच्यापासून 
ळा मुलगा झाला, याचें नांव अहंयाति. कृत- 
दूर्याच्या भानुमती नांवाच्या मुलीशी अहंयाती'चा 
डिवाहू झाळा. हिच्यापासून याळा सावंभीम ना- 
बाचा मुळगा झाळा. या सावेभौमानें केकय देश- 
च्या राजावर स्वारी करून लाची सुनंदा नांवाची 
मुलगी जिंकून आणिडी, आणि तिच्याशी वित्राह 
ळावेळा. तिच्यापासून त्याळा पुत्र झाळा, त्याचे 
माव जयत्सन. विदभे राजाची मुळगी सुश्रवा 
मगून होती, हिच्याशी जयत्सेना'चें लयन होऊन 
उदशे त्याला अवाचीन नांवाचा पुत्र 
झाडा, अवाचीनाने बिदभ देशचे राजघराष्या- 
ती 5 दुसऱ्या एका मयादा ,नामक कन्येशी ळग्न 
ह. तिच्यापासून त्याळा मुळगा झाला, याचें 
नांबर आरेह. आरिहाने अंग देशच्या राजघ- 


ल््यं 


झाळा. पररूरूयापासून आयु, आयूपासून नटुष, राण्यांतीळ कन्येर्श| विवाह केळा. हिच्यापासून 
ब नहुषापासून ययाति झाला. ययातीळा दोन झालेल्या मुळाचे नांव महाभोम अर्स ठेविलें 
बायक! होय़ा. शुक्राचायो'ची मुळगी देवयानी : महाभोमानें प्रसेनाजित्‌ राजाच्या सुयज्ञा नामक 
ही पहिडी, आणि देत्यांचा राजानदषपर्वा याची कन्येशी विवाह केला. तिच्यापासून प्याला जो 
मुलगी शािष्ठा ही दुसरी. देवयानीला यदु आणि पुत्र झाला, ह्याचें नांव अयुतनायी अर्स पडळें 
तुर्बसु अते दोन पुत्र झाळे, व शगिष्टेळा दह्यू, अनु कारण त्यार्ने अयुत म्हणजे दहा हजार पुरुषभेध 
घ पुरु असे तीन पुत्र झाले. ह्यांच्यांपेकी यदूपासून नांवाचे यज्ञ केळे. अयुतनायी यान, पूथुश्रव्याच्या 
यादववेशास आरंभ झाळा, आणि पूरूपासून कामा नासक कन्येशी विवाह लाविला तिच्यापा- 
एरुवंशास आरंभ झाला. प्ररूची भाया कोसल्या सून त्याळा मुळगा झाळा, त्यांच नांव भक्रोधन, 


हिच्यापासून जनभेजय झाळा. जनमेजयानें तीन 
भश्वमेध यज्ञ केळे, आणि नंतर विश्वजित्‌ नामक 
यज्ञ करून तो तपश्चर्या करण्यासाठीं बर!त गेळा. 
जनमेजयाने मधुकुलांतीळ अनेतेश्टी विवाह केळा 
तिच्यापासून लाला मुलगा झाला, त्याचें नांव 
भ्राचिन्वान. यार्ने पूर्वेकडील ( ग्रार्च' दिशेकडीऊ ) 
सगळा देश एका अडोरात्रांत जिंकून, घेतळा, 
म्हणून याला त्याच्या पराक्रपावेरून ' प्राचिखान्‌' 
हें नांव मिळालें. प्राचिन्वानार्चे टम्न यादवकुलां- 
तीळ अश्‍मकीबरोबर ळागलें. तिचेपासून संयाति 
झाळा. दर्षष्दानाची वरांगी म्हणून कन्या होती, 


अक्रोधनानें कॉळेंग देशांच्या राजघराण्यांतीळ 
करंभा नामक कन्येचे पाणिप्रहण केळे, भाणि 
तिच्यापासून देवातिथे नामक पुत्र झाढा. या 
देव'तिथीर्ने विदेह देशाच्या राजघराण्यातिळि 
मय'दा नामक कन्येशी बिवाह लाविळा, तिच्या- 
पासून ल्याळा मुलगा झाला, त्याचें नांव अरिह. 
अःरहार्गे अंग देशाच्या राजघराण्यांतीळ सुकेवा 
नांगच्या मुडीशी ल्य़ केळे, तिच्यापासून त्याळा 
पुर्गा झाळा, त्याचे नांव अक्ष, कक्षार्ने तक्षका- 
च्या श्बाळा नांवाच्या मुळीशीं लग्न केळे; तिच्या- 
पासून त्याळा मुलगा झाळा, याच नांवे मार्तनॉर. 


[ अध्याय ९५, 


२११९ | श्रीमन्महाभारत. 


मतिनारान सरस्वती नदीचे कांठो द्वादझावार्थिक नांव हस्ति. याने एक नगर वसाविळें, त्याचें नांव 
सत्र यथासांग केळें. सत्र पुरें झाळें तेव्हां सर. हास्तिनापुर. या नगराला हें नामामिधान प्राप्त 
स्वती हो ज्ञीचे रूप घऊन त्याच्या जवळ आली होण्याचें कारण ह्या राजाचें नांबच होय. असो; 
आणि तिने “ तूं माझ्याशी ळम्न ढाव, भश्ी माग- इंस्तीनें त्रिगते देशच्या राजघराण्यांतीळ यशो- 
णी केल्यावरून त्यानें तिच्याशी टग केलें. ति. धरा नावाच्या मुढीशो ल्म केळे; हिंचेपासून झा- 
च्यापासून त्याला मुगा झाळा, त्याचे नांब तंसु. टेल्या मुलाचे नांव अरिकुंठन. विकुठनःने दशाहे 
तेसूर्चे लझ कळिंग देशच्या राजघराण्यांतीळ देशच्या राजघराण्यांतीळ सुदवा नांवाच्या मुली- 
मुठीशी होऊन तिचेपासून त्याळा मुळया झाळा शी ळम केळे; तिजपासून उत्पन्न झालेल्या मुळा- 
त्याचें नांब इही. इलीला रथंठरेपातून दु चें नांव अजमीढ. भजमीढाच्या केकेयी, गांधारी, 
ष्यंतादि पांच मुलगे झाळे. दुष्यंताने विश्वामि- विशाळा आणि कक्षा अशा चार बायका होय़ा. 
त्राच्या शकुंतळा नांवाच्या मुळांशी ढ्य़ केळे. द्यांच्यापासून त्याला एकंदर एकक्ञें चाबीस मुळगे 
तिच्यापासून त्याळा मुळगा झाळा त्याचं नांव झाले. त्यांवेकां संबरण म्हणून होता तो बंशकर 
भरत. भरत हें नांव या मुलास पडण्यार्चे कारण झाळा; बाकीचे पुत्र निरनिराळ्या घराण्यांचे मूळ- 
असं झालें की, शकुंतळा आपल्या मुळाळा घेऊ- पुरुष झाळे. संवरणारने विवस्वानाच्या तपतो ना- 
न माहेराहून राजाकडे झाली, परंतु तो तिचा वाच्या मुळीशी ढय़ केळे, हिजपासून झालेल्या पुत्रा- 
स्वीकार करांना; तेव्हां “भाइ ही केवळ चर्मकोशा- चे नांव कुरु. कुरूने दाह देशच्या राजघराण्यातील 


प्रमाणें असून, ज्याच्यामुळे मुळगा झाळा 
त्याचा तो होतो, म्हणून, हे दुष्यत राजा, मुळा- 
र्चे भरण म्हणजे पोषण कर, आणि शकुतळेचा 
अपमान करूं नको; राजा, यम नाश करील म्हणून 
आपण मुळाचे रूपाने अस्तित्वांत असावें या 
हेतून, ज्याचे रेत अस्ते तं त्याचेकडून सरांचे ठि- 
काणी ठेव्रिळें जाते, म्हणून ' या गभ,चा स्थापक 
तू आहेस,' असें जे शकुदला म्हणाळी, ते सत्य 
आहे. ” अशी आकाशवाणी झाडी. क्षे ऐकून 


दुष्यूंतानें मुलाचा स्वीकार करून त्याच भरण 


(पोषण) केळे, म्हणून त्याडा भरत हें अथोस 
अनुरूप असें नांव प्राप्त झाले. 


झुभांगी नांवाच्या मुलीशी ढम़ केळे; तिच्यापासून 
झालेल्या मुळाचे नांव विदुर. बिदुराने मधुकुलांतीळ 
संप्रिया नांबाच्या मुलीशी ढय़ केलें; हिच्यापासून 
त्याला मुळगा झाला, त्याचे नांव अनश्वा. अन- 
श्वा यान मगध देशच्या राजघराण्यांतील अमृता 
नांवाच्या मुढीर्श! लयन केळे; डरिच्यापासून झालेल्या 
मुळाचे नांव परिक्षित. परिक्षित्‌ यानें सुय्षशी 
लय केळे; तिच्यापासून त्याळा मुलगा झाला, त्याचे 
नांध भीमसेन. भामसेनार्न केकय राजघराण्यांतीळ 
कुमारी नांवाच्या मुळीशी लम केलें; हिध्यापासून 
झाळेल्या मुळाचें नांव प्रतिश्रवा. प्रति श्रव्याचा 
मुळगा प्रतीप यानें सुनंदा नांवाच्या शिबि राजा- 


भरताने सुनंदा नांवाच्या काशेयी सावेतेनेश', च्या मुळाशी यन केळे; हिचेपासून त्याळा 


टम केळे, तिच्यापासून झाळेल्या मुलाचे नांब देवापि, शांतनु आणि बाल्हीक असे तीन मुलगे 
झुमन्यु. भुमन्यूर्ने दशाहे देशच्या राजघ ॥प्यांतील झाळे. देवापि हा. लहानपणीच अरण्यांत गेळा, 
बिजया नांवाच्या मुदी ढय़ केळे; विच्यायासून भाणि झांतनु हा राज्यणदारूढ झाला. ज्याळा 
त्याढा मुळगा झाळा, त्याचें नांव सुहोत्र. सुरेत.नें ज्याला म्हणून ह्याचा हात ळागे, तो तो जीर्ण 
इक्ष्वाकुकुळांतीळ सुवणी नांवाच्या मुळीशी ळम़ झाळेळा असळा तरी पुनः तरुण होऊन सुखी 
फळें, हिच्यापासून त्याला जो पुत्र झाळा, त्याचें होत असे, म्हणून याचें नांव श्यांतनु" असें पडलें. 


७ खंभवपव. ] 


झांतनूर्ने, भगीरथाने आणलेल्या गंगा नर्दाशीं लग्न 
केळे; तिच्यापासून त्याला मुलगा झाला, त्याचें नांव 
देवत्रत. याळाच पुढें भीष्म असे म्हणू ळाग. 
ळे. भीष्मानें आपल्या पिथयाची इच्छा पूर्ण कर- 
ण्याकरितां याचे लग्न सयवतीबरबर होऊं 
दिळें; यामुळे ही सत्यवती भीष्माची आई झाठी. 
हिढा गंधकाळी असेही म्हणतात. ह्या सत्यव- 
ताळा कौमार अवस्थेंत पूर्बींच पराशर कषी. 
पासून गर्भसंभव हाऊन मुळगा झाला होता. 
त्यार्चे नांव द्वेपायन. नंतर लय झाल्यावर शात- 
नूपासून दोन मुळग झाळे, लार्च नांबें विचित्र 
बी्ये आणि चित्रांगद. चित्रांगद वयांत आढळा 
नाही. तोच त्याळा गंघर्वाने मारिळें; त्यामुळें 
विचित्रवीर्य हा राज्याचा अधिकारी झाला. 
काशिराजाठा कोंसल्या नामक स्त्रीपासून शा- 
ळेल्या अंबा आणि अंबिका या दोन मुढींशा 
विचित्रबीर्यानें ल्न केलें. परंतु तो निपुत्रिक 
स्थितीतच परळोकास गेला तेव्हां दुष्यंताच्या 
वश्ाची समाति येथेच न होतां ते पुढें बाळावा 
म्हणून सत्यवतीनें द्वैपायन कर्षाचें ध्यान केळे 
तेव्हां ते कृषि, आपल्या आईची आज्ञा काय 
आहे ती. सम्रजून घेऊन तीम्रमाणे करावे म्हणून, 
तिच्या पुढें येऊन उभे राहिले. तेव्हा सययवतःने 
त्यांना सांगितळें कॉ, 'तुझा भाऊ विचित्रवीर्य निपु- 
त्रिक होऊन परलोकवासी झाला आहे; तर त्याचे- 
साठीं ह्याच्या क्षेतामध्ये तूं चांगळी संतति 
उत्पन्न कर. तेव्हां, दैपायनांनीं ती गोष्ट मःन्य 
करून प्रतरष्ट्र, पांडु आणि विदुर असे तील 
पुत्र उत्पन केळे. नंतर धृतराष्ट्र रुजाला हेप" 
यन क्णीच्या आशीवोद'नं गांघारापासून शंभर 
मुळगे झाले. ह्याच्यायैकी दूयोधन, दुःशास्प्, वि- 
कर्णे भागि चित्रसेन हेन्वौधे शमुख होते. पांडू 
दोन स्रिया होत्या. पहिढींचे नांव कुंती-हिछा 
पथा असें दुसरें नांव होतें-भाणि दुसरीचें नांव 
माद्री. ह्या श्वोघी रूपाने आणि युणांनीं अप्रतिम 


१ आदिपर्व, 


११३ 


होल्या. एके वेळी पांडु हा मृग्येकरितां वनांत 
गेला भमतां. एक हरिण हरिणीबरोबर विषय- 
सुखांत निमझ़ असलेला त्याच्या दृष्टीस पडळा ! 
हा हरिण वस्तुत: कष असून लांन मृगरूप घा- 
रण केळें होते; परंतु वस्तुस्थाते पांडूचे लक्षांत 
न आल्यामुळे तयांन ल्या कषीचा सुखोपभोग पुरा 
होऊन त्याची तृप्ति होण्याच पूरवा'च त्याच्याबर बाण 
सोडळा.बाण ळागतांच कळवळून तो अदभुत क्षि 
पांडूला म्हणाळा, “ अरे, मनुष्यधर्मानुसार तुझी 
रहाटी असल्याकारणानें बिषयसुखाचें रहस्य काय 
असते ते. तुळा पक्क माहीत असळें पाहिजे, 
असे असून, या वेळी मो बिषयसुखासाठीं 
उद्युक्त असतां, मठा बाणांनं मारून तं तूं 
मळा घेऊ दिळें नाहीस, म्हणून तूही भदा प्रसं- 
गी असाच अतूप्त असतांच देह ठेवशील! ” या- 
प्रमाणे त्या कष्रीने पांडूळा शाप दिला, तो ऐकून 
पांडूच्या तोंडचे पाणी पळाळे, आणे तो अगदी 
तजोहीन झाला! या वेळेपासून शापभयाने तो 
श्रियांशीं संबंध ठेवीनासा झाळा. एके दिवशी तो 
कुंतीला म्हणाला कीं, “ माझ्या अविचाराचे फूळ 
तर गळा मिळून चुकरेंच आहे. परंतु भाझ्या ऐक- 
ण्यांत अर्थ आढ आहे की, निपुत्रिकाळा स्वगीची 
प्रह्ति नाही. याकरितां मळा चांगळी* गति मि- 
ळाबी यासाठी तूं पुत्रात्पात्त करून घे. 

याग्रमाणे एतीची आज्ञा झाल्यावर तिने त्या- 
प्रमाणे बहेन केळे; तेव्हां तिळा धर्मापासून वुधि- 
ष्टिर, वायूपासून भीमप्तेन भाणि इंद्रापासून अजुन 
अने तीन पुत्र झाळे. कु्ताला हे तीन मुलगे झा- 
ळेळेप'हून पांडूळा आनंद झाळा; आण तो तिका 
म्हणाळा, “ हे पतित्रते, तुझी सवत साध्वी असून 
तिचे उदरीही संतान नाही; तर आपल्याप्रमार्ण 
तिळाही संतानप्राति होईळ असे तूं कर. ” 

पतीच्या शब्दास मान देऊन कुंतीने आप- 
णस येत असळेळी मत्रविद्या माद्रीळा शिकविळी. 
ती विद्या माद्रीळा आल्याप्ृुर तिळा अश्विनी- 


२१४ श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय ९९. 
कुभारांपासून नकुळ आणि सहदेव असे दोन संक नगरीस गेळे. तिकडे जात असतां वाटेंत 
पुत्न झाले. एके दिवशी माद्री भूषणे वगेरे धार- ट्िडिंब नांवाच्या एक राक्षस त्यांचेबर चाढून 
ण करून अळेकृत झाळी असतां तिळा पाहून आला, त्याला व्यांनीं मारून टाकिले. एकचक्रा 
पांडु कामातुर झाळा; आणि तिळा आलिंगन नगरोत पांडव असतांना, तेथें बक म्हणून एक 
देतो न देतो तोच पचत्ब पाबळा! भर्याची ही | राक्षस होता त्याळा त्यांनी ठार केळे. मग ते 
अशी अअस्था आपल्यामुळे झाळी असें प'हून, पांचाळ नगरास गेले. तेथें त्यांना स्वयंबरांत द्रोपदी 
आपल्या दोन्ही पुत्तांचा योग्य प्रकारें प्रतिपाळ ।मळाल्याबर तिच्याशी त्यांचें ट्झ होऊन पुढें ते 
करण्याविषयी कुतीळा सांगून ती आपल्या पती-, खापल्या देशास परत आल्यावर त्यांचे दिवस 
बरोबर सती गेळी. नतर, द्या अरण्यांत तपश्च-| सुखांत गेळे. त्या पांचही पांडवांना द्रोपदीपासून 


र्या कर्सत असलेल्या कषीनी कुतीस(हित पांचही 
पांडवांना आपल्याबरोबर हात्तिनापुरास भा 


णिळें; आणि तेर्थे आल्यावर यांनीं भौष्म, वि- 


दुर आणि इतर चारा वणाचे लोक यांना पांडु 
पांडव यांच्यासंबधाचो सवे हकोकत सांगून, 
कुंतीसह पांडवांना त्यांचे स्वाधीन केळे; आणि 
तेथीळ सर्व ळोक त्यांजकडे पाहत असतां ते 
अद्र्य झाळे. त्या कुर्षांचें भाषण ऐकून देवांनी 
आकाशांतून पुष्पदृष्टि कळी, आणि दुदुममि वाज 
विल्या. ते कष गेल्यावर त्या बाळकांनाही आ- 
पत्य़ा पित्याच्या मरणाचे साद्यंत वृत्त भीष्मादि- 
कांस कथन केलें; तेव्हां त्यांनीं त्यांचा स्त्रीकार 
केळा. नंतर र्‍या पाडवांनी आपल्या पित्याचे उतर . 
कार्य केळे आणि ते तेथेंच राहिळे. परतु तेव्हांपा- 
सूनच ते दुर्योधनाचे डोळ्यांत सळूं ढागळ; आणि 
ह्या वेळेपासूनच त्यांचा नाश करण्यासाठी तो नाना- 
प्रकारचे उपाय योज लागळा; परतु भवितन्यता 
बळवान असल्यामुळें द्याच्या हातून त्यांचा नाश 
झाळा नाही ! पुढें एके दिवशी धृतराष्ट्रानें कांही 
निमित्त काढून, ' तुम्ही वारणावतीस जा म्हणून 
दोंडबांना सांगितलें. त्यावरून ते तेथे संतोषाने 
गेळे. तथापि तभ देखीळ यांच्छाकरितां मुद्दाम 
तयार केलेल्या लाक्षाग॒हामध्यें तो त्याना जाळू 
हाकला नाही. कारण, तदिषयक सव दत्त पांड- 
बांस बिदुराकडून अगोदरच कळलळेळें होते. 
नंतर पांडव वार्‌णाबतीहून निघून एकत्रक्रा- 


पांच सूळगे झाळे; व युविष्ठिराळा प्रतिबिध्य नांवाचा 
मुझगा झाला, भीमसेनाला सुतसोम, अजुंनाळा 
श्रुनकीति, नकुडालटा शतानीक आणि सहुदेवाला 
श्रुतक्मी झाला. येथें आल्यावर त्यांची पुनः ळय 
झाळी- गोवासन नांवाच्या शिबि देशाच्या राजानें 
आपल्या देविका नांवाच्या मुर्लांच्या लग्नासाठी 
त्वयंवरसमारंभ केळा; या समारभांत देविकेनें 
युधिष्ठिरास वारिठे. हिच्यापासून ह्याळा योधेय 


नांवाचा मुलगा झाळा. भीमसेनारचे, त्याच्या परा- 
करमाळा योग्य अश्या बळंधरा नामक कन्येशी 


काशीमध्ये ढय़ झाळे. तिच्यापासून त्याळा सर्वग 
नांवाचा! पुत्र झाला. अजुनारने द्वारकेस जाऊच 
सुभद्रा नांबाच्या वासुदेवाच्या बहिणीशी ल केलें. 
झम झाल्यावर अजुन द्वारकेहून सुभद्रेळा बरोबर 
धेऊन निघाला, आणि सुखरूपपर्णे आपल्या 
देशास आला. तिच्यापासून त्याळा मुलगा झाला, 
त्याचें नांव अमिपन्यु. हा सवंगुणसंपनन असून 
त्याच्यावर वासुदेवाचे फार प्रेम होतें. नकुळानें 
दि देशच्या राजघराष्यांतीळ करेणु नांबाच्या 
मुलीशी लऱ केळे. तिच्यापासून त्याळा मुळ्गा 
झाळा, त्याचें नांव निरमित्र. सहदेवाला मद्गराज- 
वराण्यांतील य्युतिमान नांवाच्या मद्रदेशच्या राजा- 
गा विजया नांबाध्या मुळीचें स्वयंवरांत वरिळें. 
इर्‍्यापासून त्याळा मुळगा झाला, त्याचें नांव 
सुहेत्र. भीमसेनाळा हिडिंबा नांवाच्या राक्षसीपासून 
पूर्बी घटोत्कच नांवाचा एक मुळगा झाला होता. हा्‌ 


रै 


७ संभवपर्व. ] १ भादिपर्व, | २१५९ 


राक्षमच होता. याप्रमाणें पांडवांचे अकरा मुलगे तत्पर असलेल्या आझरणांनींही मत्सरमाव सो- 
होते. त्यांच्यापैकीं अभ्मिन्यूच्ा मात्र वंशविलशार डून मनोनिग्रह करून मेमळ भावाने हा सर्ब- 
झाळा. अमिमन्यूने ब्िराट राजाच्या उत्तरा पुण्यप्रद इतिहास आपण सतः ऐकिळा अपतां 
नांवाच्या मुळीशी ळय केडें. ही गरोदर असताना आणि दुसऱ्यास सांगितळा असतां, ते खर्ग- 
योग्य कालापूर्वीच प्रसूत झाळी. हिच्या ह्या सहा ढोक आणि दुसरे पवित्र लोक मिळविण्याच्या 
महिन्यांच्या निजीब गभोस मी जिवंत करीन योग्यतेचे होऊन, देव, म्राह्मण आणि मथुष्य 
अहे पुरुषोत्तम बासुदेवानें सांगितल्यावरून ते! ह्यांना नेहमी पूज्य आणि मान्य होतील. वेदाध्य- 
गर्भ कुर्तानें आपळे मांडीवर घेतळा. गर्भस्थितींत यन केळेळे ब्राह्मण आणि इतर तिन्ही वर्णोर्तीळ 
अवधि न मिळाल्याकारणानें या गर्भात बळ लोक या सवोनी, श्रीमगवान व्यासांनी सांगित- 
वीर्य व पराक्रम हीं उत्पन्न झाळेळी नव्हती; आणि ळेळी ही उत्तमोत्तम आणि पवित्र भारतकथा 
त्यांतून तो अकाली बाहेर पडून अश्ताय़ांने जळ मत्सर सोडून, श्रद्धेने आणि प्रेमानं आपण स्वतः 
गेल्यामुळे तर अगदींच निरुपयोगी झाळेळा होत'.  ऐकिडी अत्ततां आणि दुसऱ्यास सांगितळी अ- 
तरी पण श्रीभगवान बासुदेवानें आपर"1 सता यांना पुण्य लागेल, व सर्वे प्रकारचें सुख 
प्रभावाने त्या गमीस जीव आणिला, आणि तो मिळून शेबटी स्र्गळोकाची प्राप्ति होईळा इत- 
जिवंत झाल्यावर त्याच्याकडे पाहून म्हटळें, केंच नव्हे, तर त्यांच्या हातून घडलेल्या बऱ्या 
“ मुळा, तुझें कुल परिक्षाण झाल्यानंतर तुझः वाईट कृत्यांबद्दळ त्यांस बंधन प्राप्त होणार नाही. 
जन्म झाळा, म्हणून तुझें नांत्र परिक्षित्‌ असे याविषयी एक 'ाकही आहे, तो असाः-सर्व 
ठेऊं या.” म्हणून यार्चे नांु परिक्षित्‌ असे छोकांनी इंद्रियदमन करून ही वेदतुल्य, पवित्र, 
पडळें. परिक्षिताच ळय़ तुझी आई. मःत उत्तम, पुण्यप्रद, यशस्कर व आयुष्यवधक अशी 
इच्याशी होऊन तिन्यापासून, इ जनमेजया, ते.) भारतकथा ऐकत जावी. 

झाळास. तुळा बपुष्टमेपासून शतानांक व शं 


कुकर्ण या नांवांचे दोन मुळगे झाळे आहेत. शा अध्याय शहाण्णवावा, 
तानीकार्चे लगर विदेह देशच्या राजघराण्यातील , शा 
मुलीशी होऊन तिच्यापासून अश्वभघदत्त या महाभिषराजापाख्यान, 


नांबाचा मुळगा झाळा आहे. ही मीं तुळा प्रझ- वैशंपायन म्हणाले:---राजा जनमेजया, या- 
च्या आणि पांडबांच्या व्ञाची हकीकत सांगितली. प्रमाणें भारतकुळाचा वशविस्तार मीं तुळा कथन 
भारतपठनाची फलश्राति, केडा. आतां भोष्मांच्या जन्माविषयी'चे वृत्त सां- 
बैद्ंपायन म्हणतात:---राजा, ही हकीकत गतों, तें तं श्रवण कर. 
परम पवित्र भाणि पुण्यप्रद भसून कर्‍्याण क: इस्ताकुकुळांत महाभिष म्हणून एक प्रख्पात्र 
रणारी आहे. म्हणून हिचें श्रवण नियमनिष्ठ अ- सावेभोम राजा होऊन गेला. व्या अमोधपरक्रमी 
झणांनी, स्वघमंग्रत 'आणि प्रजापुळनतत्पर 'अश्ञा व सल्यवचना राजषीने हजार अश्वभेध आणि 
क्षत्रियनी आणि मै्यांनी सुद्धां वाखार करी” शंभर राजसूय यज्ञ करून इंद्राळा संतुष्ट केल्या- 
असावें. श्रद्धाहु असून तिन्ही वर्णांची सेवा क?- मुळें, या राजर्षळा स्वशळाक प्राप्त झाला. 
णाऱ्या झद्वांनी सुद्धां ह्या वेश्यासंबंधाचा इति एके समयी कांहीं कारणामुळें सवे देव अक्र 
हास वारंवार समजून व्यावा. बेदाध्ययनाविषयीं देवांकडे गेळे त्यांबरोबर कांहीं राजा्पे असू“ 


२१९ : 
हा महाभिषही त्यांमर्ध्येच होता. इतक्यांत, सर्व 
नद्यामध्ये श्रष्ठ अशी गंगा ह्या ठिकाणा म मान 
प्राप्त झाळी, तो तिनें पारंधान केळेळं चंद्राप्रप्नाणे 
उज्ज्बळ वसजन वाऱ्याने उडाळे ! हे पाहून सवान 
माना खाढी घातल्या, परंतु महाभिषाने तसें न 
करितां तो निःदांकपर्णे तिच्याकडे पहात राहिला. 
जनमेजय राजा, या राजर्षीचं हे अमयीद कृत्य 
पाहून भगवान न्रह्मदेवांना क्रोध आला, व त्यांडी 
त्यास शाप दिळा: ब्रह्मदेव म्हणाळे, “ हे दुमते, 
तू मृत्युळोकी जन्म पावशील; आणि जिच्यामुळे 


तुझे मन चळळें, ती हो गंगाही मृत्युलोकी जन्म उद 


घेऊन तुझी भाया होईळ; ब तुळा आप्रिय 
अश्राच गोष्टी करीळ; आणि जेव्हां तुळा तिच्या 
कृत्यांचा राग येईळ, तव्हां तुझी ह्या शापापासून 
मुक्तता होऊन तू फिरून ह्या लोका येशीळ! 

वैशंपायन सांगतातः---जनमेजय राजा, त्र- 
ह्देवांचे हें शापवचन ऐकून, मृत्युलोकी आप- 
ल्यास जन्म ध्यावयास योग्य स्थळ आणि क्षेत्र 
कोर्ठे मिळळ ह्याविषयी द्या! महाभिषार्न सवे राजांच्या 
भाणि तपोधनांच्या कुळशीळादिकांचा विनार 
करून पाहिलें, तो. सोमवंशीय प्रतीप राजाच्या 
येथे जन्म घे्गे याला योग्य वाटळें. असो. इकडे 
गंगा देवीही अह्मलोकांतूनू परतळी. जातांना, 
आपलें वल्ल उडाल्याबराोबर आपल्याकडे पाहून 
घेथच्युत झाळेल्या महाभिष राजासंबंधाचच 
विचौर तिच्या मर्नांत एकसारखे घोळत होते. 
अश्रा प्रकार ती त्या राजषींचेंच चिंतन करात 
जात असतां अष्टबसु नामक देव तिच्या दृष्टीस 
पडळे. ते स्वगोवाखीय देव अगदी चिंताक्रांत आणि 
निस्तेज दिसत होते. ते पाहून तिने यांस विचारिले. 
१ तुम्ही अप्ते निस्तेज दिसतां हं काय £ सवे 
देवांचे कुशळ आहेना £ 

अष्टवप्तूनी उत्तर दिळे:--हे महानादे, आम 
चकडून वसिष्ठ कर्षींचा थोडासा अपराध झाला 
ह्ाबदळ लांनी राग्वून आम्हांस शाप दिल्या 


भ्रीमन्महाभारत. 


[ भघ्याय ९९. 


मुळें अमची ही अशी स्थिति झाली आहे. ते 
शर्ट कृषि एकांतस्थानी बसून संध्यावंदनादि 
कमे कर्रात असतां आम्ही दांचा उपमर्द केला, 
त्यामुळे त्यांनी कापाविष्ट होऊन आम्हास शाप 
दिला की, “ तुम्ही मृत्युलोकी जन्म घ्याल! 7 
गंगे, ब्रह्मवेत्या कषीचें भाषण कधींही अन्यथा 
होणार नाही; तेव्हां आमची तुला अश्ली विनंती 
आहे की, तूं मृत्युलोकी ख्रीजन्म घेणार आहे- 
सच, तर आम्हांळा तुझ्या उदरी जन्म घेऊ दे. 
हे देवि, सामान्य अश्रा मनुष्यजातीय स्त्रीच्या 
रा भाम्ही जन्म घेणार नाहीं ! 
गंगा म्हणाठी:---तुमचा पिता होण्यास योग्य 
असा मनुष्यांमर्ध्ये कोणी भ्रष्ट पुरुष आहे काय! 

बसु म्हणाले:--प्रतीप म्हणून एक राजा 
आहे. लाला लोकप्रसिद्ध व महाकोतिमान असा 
शांतनु या नांवाचा एक पुत्र होणार भाहे. तो आमचा 
पिता होण्यास योग्य आहे असे आम्हांस वाटते. 

गंगा म्हणाळ;-तुम्ही म्हणतां तर्सेच मलाही 
वाटते. मी याच्या मनाप्रमाणे वागून तुमचेही 
हेतु पुरवांन. 

बसु म्हणाळे:---ह जेलोक्यगार्मिनि, आम- 
च्यावर एवढी कृपा कर कीं, तुळा मुलग होण्या- 
बरोबर तू ह्यांना पाण्यांत फेकून दे. तू अर 
केळेंस म्हणजे आम्हांठा फार वेळपर्यंत पापाच 
निष्कृति करीत बसावें ढागणार नाही ! 

अंगा म्हणाळी:--मी असं करीन; परं 
याचा एक तरी मुलगा राहिलाच पाहिजे. पुत्रे 
च्छ माझ्याशी झाळेला ह्याचा संबध व्या 
होऊ नय. 

सु म्हणांठ:--तर मग आम्ही प्रथलेकी आ 

पत्त्या * बीयांचा आठवा भाग देता. त्याच्र 
योगाने त्याच्या मनाजोगा मुळगा तुला होई 
परंतु त्याची संतति मात्र मनुष्यलोकांत राहूण 
नाही; तात्प्ये, मुळगा बीथवान होईल, पर 
तो निपुत्रिक होईल ! ६ 


७ संभवपवै. ] 


याप्रमाणे गंगेशी संकेत करून ते अष्टवसु 
आनंदानें पूर्वी ठरल्याप्रमाणे आपापळीं कामे 
करण्याकरितां गंगेसह निघून गेळे. 


अध्याय सत्याण्णवावा. 
-:०:-- 
प्रतीपापाख्यान. 

वैशंपायल सांगतात!--नंतर, सवं प्राण्यांच्या 
हिताकारितां झटणारा प्रतीप राजा हरिद्वारास 
जाऊन तेथं जपजाप्यादि करांत पुष्कळ वॅ्पॅ- 
पर्यंत राहेळा. एके दिवशीं गंगा नदी लया राजा- 
च्या रूपाला व गुणांना अनुरूप असे छोरूप 
'घारण करून पाण्याच्या बाहेर भाळी, आणि! 
प्रतीप राजा ध्यानस्थ बसळा सततां, शालवृक्षा-' 
प्रमाणें भरदार असलेल्या त्याच्या उजव्या मांडीवर! 
जाऊन बसली ! तेव्हां तिचें मनाहर रूप, 
गोंडस बांधा भे दिव्य कांति पाहून प्रतीप। 
राजानें तिळा विचारिळं, “ तुंदरी, तुझं प्रेय, 
करण्याकरितां मी काय ऊरूं  ” « | 

गंगा म्हणाळी:--रजन्‌, माझें मन आप्या ! 
ठिकाणी अनुरक्त होऊन मळा आपला ध्यात, 
लागून राहेढा आहे, याकारेतां आपण माझा 
अंगीकार करा. राजन्‌, कामवशा झालेल्या सरीचा, 
मनाभंग करणें निंद्य होय, असे शाहाणे ळोक| 
समजतात. | 

प्रतीपाने उत्तर दिळे:--दिण्यसुखासाठी 
दुसऱ्याच्या बायकोर्ह] मी कधींही संदंध करणार, 
नाही; आणि त्यांतून तूं तर माझ्या जातीचीही 
नव्हेस ! धर्मानुरूप आचरण हे माझें वत आहे. | 

गंगा म्हणाळी:---शज!, गाझा जंगीकार' 
केल्यानें आपळें अनिष्ट होईल , अशी मीननाही. 
त्याचप्रमाणे, स्वीकार करण्यास अयोग्य अशीही 
पण मी नाहीं. माझ्यामध्ये असा कोणताही दोष 
नाहीं कीं, ज्याच्या योगाने होक आपल्याळा 


१ आदिपर्व. 


नोरवें ठेवती्य मी सर्गीत रहाणारी असून अ- 
र्ट 


ी २१७ 
द्याप मी कीणाशी बिवाह केला नाही. अशा प्रकारे, 
राजन्‌ , मी सर्वेतोपरी चांगळी असून माझें 
मनही आपल्यावर गेळळें आहे. तेव्हां माझा 
अंगीकार करण्यास आपण मागेपुढे पाहूं नये. 


प्रतीप म्हणाळा:-हे त्रिये, मीं जे करावें असे 
तूं म्हणतेस, त तूंच बिघडविळें आहेस. भातां 
जर मी अधमीनें वागेन, तर माझा नाझ होईल. 
हें पहा-तूं येऊन अगोदर माझ्या उजव्या मांडी - 
वर बसळीस. ही उजबी मांडी म्हटली म्हणजे 
मुलींनी आणि सुनांनी बसण्याची जागा होय. 
नयनांच्या बायकांना डावी मांडच योग्य, आणि 


'णीतर तूं आपण होऊनच सोडलीस ! य़ा अर्थी, 
हृ सुंदरी, तूं म्हणतेस तसा संबध तुझ्याशी मळा 


करतां येत नाहीं. तू माझी सून होत असशीळ, 
तर मुळासाठीं म्हणून मी तुळा पतकरीन; उ- 
जब्या मांडीबर बसल्याने सुनेळा योग्य तेकाम 
तूं केळें आहेस. 

गंगा म्हणाली:-जंरें भाहे. मी आपल्या मुळा- 
शोंच संदे करीन, हे पर्मेज्ञ! माझी आप- 
ह्यावर भक्ति आहे, आणि म्हणूनच मी या प्र- 
सिद्ध भारतकुळाचा आश्रय करणार आहें. 
या पृथ्वीवर जितके म्हणून राजे आहित, द्या 
सर्वाचा आधारस्तंभ असे भापण आहां. या 
कुळांतीळ सवे राजांचे, भार्ण विशषत: प्रसिद्धीस 
आलेल्या राजांचे गुण असेच आहेत कीं, शेकडा 
वषैपर्यत जरी मी बोलत बसलें, तरी ह्यांचे यथा- 
योग्य वर्णन होणें शक्‍य नाहीं. असो. राजन्‌, 


,आतां माझी एक अट आहे, ती ऐका. मी आपढी 


सून झालें म्हणजे, मी जें जें म्हणून करीन 
त्यासंबंधांनें आपल्या मुळाने यत्किंचितही वाटा" 
बाट करितां कामा नये. जोपर्यंत ही माझी अट 
पाळली जाईळ, तोंपर्यंत मी आपल्या मुळाचा 
सहबास करून राहीन, व लाच्या सुखांत भर 
पाडीज़. त्याळा पुण्यवान मुळुगे होतोळ, आणि 


२१८ भ्रीमन्म- भारत. [ भष्याय ९८. 


त्याळा आपल्या आवडय़ा मुलांबरोबर शेवटा स्वर्ग- असून इंद्र'प्रमाणें तेजस्त्री होता. शिकारीचा 
लोक मिळेळ. नाद लागल्यामुळें हा नेह! रानांत हिंडे. एके 
या अटीवर प्रतीपाच्या मुलाशी लग्न कण्याचे वेळी मृग, महिष इत्यादिकांची शिकार करीत 
कबूळ करून गंगा तेथल्या तेथेंच भंतधीन पावडी. चालला असता हा गंगा नदीच्या तीरप्रदेशांत 
तिच्या बोलण्यावर प्रतीपाचा विश्वास बसून तो आला. राजा, हें तीर्थ पवित्र असल्यामुळें येथे 
मुळाच्या जन्माची वाट पहात राहिळा. आप- सिद्धचारणादि श्रेष्ठ महाग््यांची वस्ती नेहमी 
ल्यास मुलगा व्हावा म्हणून तो राजा व त्याची असते; भसो. ल्या पुण्यप्रेदेशांत फिरत असतां 
स्री या उभयतांनी तेथें त्या रानांत राहून तप- एक सुंदर खरी त्याच्या दृष्टीस पडळी. तिचें स्व- 
श्वयी केळी. पुढें त्यांना बृद्धपणा मुळगा झाला, | रूप अत्यंत मनोहर असून, तिची कांति कमळाच्या 
तोच "हा महाभिप, तपश्चर्थेच्या योगाने त्यांची |गाभ्याप्रमाणें होती. वतिर्ने परिधान केल्लें वतन 
शांत वा झाळी असतां त्या देपत्याडा हा सुलगा | फारच पातळ असून दिव्य अलंकारांनी ती बि- 
झाळा, म्हणून याचें नांव शांतनु असें पडलें. 'भूधेत होती. अशा प्रकारचे तिचें तें तेज:पुंज 
कुर्कुळांत शांतयु हा उत्तम राजा होऊन | 'बरूप भाणि निदोष अवयव पाहून, ही मू(”मान 
गेळा. ह्याचे हातून सदोदीत एण्यकर्मेच घडढी. लक्ष्मीच आहे. की काय असे शांतनूला वाटळें; 
याळा सापल्या एर्वजन्मी केलेऱ्या हूत्यांची आठ : आणि त्यांतून ती एकटी असळेडी पाहून तर त्याला 
बण होती; आणि त्या झत्यामुळें खगीतीळ कळो. ' कारच आनंद होऊनत्यच्या अंगावर रोमांच उभे 
णकोणते ढोक आपल्यास मिळाळेळे आहेत हेंही | गहिळे. तिच्या लावण्याने चाकित होऊन तो तिच्या - 
द्याळा माहीत होतें. हा वयांत आढा तेव्हां कडे टक ळावून सारखा पाहत राहिला. राजाचें 
प्रतीपार्ने त्याळा गंगेच्या संबंधाची पूर्वीची हकी- स्वरूप पाहून तिचीही त्थिति तशीच झाळी. शेवटी 
कत कळविडी. राजा तिला म्हणाळा “हे स्त्रिये, देव, दानव, गंधव, 
प्रतीप म्हणला:--जा झांतनो, तुझं हित कर- यक्ष, भ्रप्परा, प्न भाणि मनुष्य यांपैका को- 
ण्याक!रतां म्हणून सांगतो का, पूर्ञ्री एकदा माझ्या- ण्या योनीत तुझा जन्म झालेला आहे तुझी 
डे एक 'जी सुंदर छो आढो होती, ती कदा. कांति पाहिळी तर तो देवगभोप्रमाणे दिसत 
चित्‌ कामातुर होऊन, मुळाच्या इच्छेने, तूं एकटा | आहे. आतां माझें तुळा एवढेंच मागणे आहे कीं, 
असतां तुळा येऊन भेटळ. तेव्हां तिचा तूं तूं माझी भाया हो. 
अं्गकार कर. तूं कोण, काय इत्यादि प्रश्न तिळा 
विचारू नको; सारांश, तिच्याशी ढय़ करण्या अध्याय अहयाण्णवावा 


बद्दढ माझी आज्ञा आहे असे समजून तिथ्या 0: 

संबंधाची विशष विचारप्रूस करण्याचे भानगडीत, शांतनु आणि गंगा ह्यांचा विवाह. 

ट पडतां तिळा तूं वर / वैद्दंपायन म्हणाळे:-राजा, याप्रमाणें यया रा- 
शांतनूला गंगादशन जाचें हास्यरयुक्त व नम्रपणाचे आणि गोड भाषण 


वैद्यंपायन सांगतात:-राजा, याप्रमाणें आपल्या रेकून गंगा त्याच्या जवळ गेली, तों तिला अष्ट- 
पुत्राला सांगितल्यानंतर त्याळा राज्यावर बसवून वसूशी झाळेह्या संकेताची आठवण होऊन ती 
प्रतीप राजा पर्नात निधून गेळा. तो वनांत गेल्या. गोष्ट शवटास नेण्याची योग्य सांधे हीच आहे, 
वर शांतनु राज्य कढुं लागळा. हा महाबुद्धिमान असें तिच्या लक्षांत आलें. तेव्हां इ छत कार्य- 


७ संभवपर्य, ] 


सिद्धीसाठी तिने याच्याशी अलंत मधुर असे 
भाषण के. 

गंगा म्हणाढी:--र,जा. मी तुझी भायी हो. 
ऊन तुझ्या इ*्छेमरमाणे वागेन, परंतु माझी एक अट 
आहे: ती हँ. को, माझ्या हातून बरे अथवा वाइट 
कशाही प्रकारप कृत्य घडले, ततला संग्धान 
तुझ्याकडून मठा प्रतिबच होऊ नये, अथवा मठा 
बाईट वाटण्याजे,गें तूं कधीही बोलतां कामा नये. 
हें जर तुला कवळ असेळ, तग जोपर्यत याप्र- 
माणे तुझी वागणूक आहे तोपर्यत मी तुझ्याजवळ 
राहीन. परतु ज्या वेळीं तुझ्या हातून ह्याच्या विरुद्ध 
वर्तन घडेल, ल्या. वेळी मात्र मी खरोखर 
निधून जाईन. 

जनभजया, ही तिची अट राजाला मान्य 
होऊन लांब तिढा ' बग आहे ' म्हणून सांनितले; 
तेव्हां तिळा फार आनेद झाडा; आणि शांतनुही 


१ भादिपवे, 


२१९ 


परंतु प्रथेक सुळगा उपजतांच त्याछा ती स्त्री गगेंत 
ऊन बुडवी, आणि तसं करण्याच पूर्वी'ह॑ पहा 
मी तुझ्या मनाजोगे करतं ' असे राजाळा म्हणे. 
१ तिचे कय जांतनूना अथोतच आवडले नाह; 
उण तिळा प्र तेबंध केन्यास ती आपणास सोडून 
जाईळ या भलाने ता तिळा कांहींच बोळला नाही. 
याप्रमाणे पाहिल्या सात मुळ!ची विल्हेवाट ढागढी; 
पण पुढें आठव्या मुलास जेव्हां ती. पएबवत्‌ 
घेऊन चालली, तेव्हां राजास अतिहाय वाईट 
वांटळे, आणि एवढा तरी जगवावा या हेबूनें तो 
'तिछा म्हणःला, “ अग अवदसे ! तूं मुळें मार- 
प्यःचें हे अघोर आणे निंद्य कभ काय म्हणून 
'वाळावेळें अहेस ? तू आहेस तरी कोण १” 
शांतनूचे ह भाषण ऐकून लया स्त्रीने उत्तर 
“ तुला मुल्गा पाहजे तर हाधे, भी 
याळा मारीत नाही. तुझ्याशी केटेल्या करारा- 


1 


तिच्याशयो सुप्रसन अतःकरणानें रममाण होऊन प्रमाणें येथे राहण्याची म!झी मयादा संपली; ही 
गळा. पूजी ठरल्याप्रमाणं तिच्या कोणत्याही का. 'हा भो चाळळें. आतां मी कोण, कोणाची 
मसंबंधान त्यांन विश्यारपरूस केळी नाहो; आणि ३ भी तुला सांगते. मी जन्हु कषीची मुलगी; 
तिचा स्वभाव, आचरण, रूप, मनांचा माठपणा, प्राझे नांव गंगा. मोठमोठे 'हापि माझा आश्रय 
एकांतांत तिचकडून घडळडी सवा इय्मादे आनद करून राहतात. तझ्या घरी जी भी आल, ती 
दायक गाष्टामुळ त्यांच अतः:करण सतुष्ट झाल, कवळ देवकाव साधण्याक!रेता आढ. तुळा 
राजा, शांतनूच भाग्यच माटे. एरूही स्वगात जे अट मुळगे झाळे, ते देवांपैकी अहवसु होत 
संचार करणारी गंगा देवी खराच रूप धारण ह्या तेजस्वी व पराक्रमा वसूना वारष्ट क्षीच्या 
करून आपण होऊन त्याजकडे येणार कशी ?  आपामुळें मनुष्यत्व प्रात्त झाळे; यांना जन्म देण्यास 
तोही पण तश्शा स्रियेस योग्यच होता. हा. नुय- योग्य असा या जगांत तुझ्याशिवाय ढुसरा 
श्रप्ट इद्राप्रपाणं तेजस्ही असल्यामुळे याच्यावर पुरुष नसून माइ्याशवाय दुसरा सराहा नाहीं. 
तिचें प्रेम बसून तिने आपल्या श्रंगाररसप्रधान यांच्याकरितांच गो मनुष्य रूप धारण केळ 
चचातुयोनें द्याला अगदी आपलासा करून टाफिळें या अष्टवसूना जन्म दिल्याकारणानें टला स्व- 
भीप्मजन्म. ।गोदीळ अक्षय ढोक मिळाळे आहेत. * मनुष्पु- 

बेश्षंपायन सांगतात:--राजा, अशा झानंद- योनीत तुमचा जन्म होतांच तुम्हांपैकी प्रत्येकास 
मयस्थितीत कित्येक महिने, अतु व वेडी ळो- म मुक्त करीर, ' अर्से मो ह्या वसूना वचन [दिळ 
टून गेळी. ती. हाच्या ध्यानांत सुद्दा आले. डो; तयाप्रमाणे भां केळे आहे. आतां हेवसु त्या 
नाहंत ! याप्रमार्णे तिच्या समागम,त अस्ता. अ!7व महाधुनोच्या शापापासून मुक्त झाळे) हा 
तिच्यापासूळ सास देवांसारखे आठ मुलगे झाले आतुंचा मुळगा मी वसंच्यांकडून पूवी मार्गूने 


९९५ प्रीमन्मह[भारत. [ भण्ाय ९६. 


घेतल्याप्रमाणे ल्या वसूंच्या अशांपासूनच झाळेळा , अरण्यांत आणखी दुसर तहाष ब देवही रहात 
आहि; हा माझ उदरी झाल्यामुळें तुळा गंगेने। असून यथ कझ्ञाचेही भय नसे याच 
दिळा असं समज. हा मोठा तपस्वी अहे; यांचे बर्नांत एक वळी अष्टवसु नांवाचे दश अ'पापन्या 
पाढनपोषण चांगळ कर; मी आता जते. राजा, ्लय़ांना बराबर घऊन आळ. लांन! यथाळ 


तुझें कल्याण असो! ” रमणीय पवत ब दुसरा स्थळ पाहून फार भा- 
मळ ।नद झाला. एकदा त सव आल्दाने इकड 

अध्याय नव्याण्णवावा. ।तिकडे संचार करात असतां एक ठिकाणीं 
म्य काक वसिष्ठ कीची ती सुकाळ, धष्टपुष्ट आणे दू 

वसुशापवृत्त भती अशा सवाकृप्र गाय टा नामक वसूच्या 


वैशंपायन सांगतात:-राजनू, याप्रमाणं गंगेचे सत्राचे टप्टीस पडला. [तचा अयत मुदर श- 
भाषण ऐकून राजान (तळा (वेच[रळ, “ बर, व- पटी व खूर पाडून तिळा फार अश्वय वाटल. 
सूच्या हातून असे कोणचे वाईट कर्हे झाळें होतें, त्तन ती. गाय आपल्या पतीस दाखाविळी असता 
ब हा आपव नांवाचा क्षि तरा कोण, कां ,ता तिचे गुण आण रूप आणस्बो बाखाणून 
ज्याच्या शापामुळें या वसूंना मनुष्ययोनींत जन्म (तिळा म्हणाला:--_हें पहा-हो वरिष्ट कषोची 
घ्यावा ढागळा १ हे वसु कांही लहानसहान गाय आह. [तच डाळ ण्हा किला काळभार 
नव्ह्त हे सवे ळाकांचे शास्त असतांना । आहेत त ! जा मनुष्य हिच दूध पठान कराल, 
यांना मनुः्पजन्म कां ।भळावा £ आणणे आतां!तादहा हजारवष जगून जन्मभर टरुण राहोल 
जो मुलगा तू मळा दिळास, लाने अस्ते कोणचे, आपल्या पतीचे ह भाषण एकून तो 
कर्म केलें होतें, की ज्याच्या योगानें याळा मनुष्य 'म्हणाळो, “अहा, मनुष्यांमध्ये माझी जित- 
जन्म घेऊन या मृत्युळाकांत रहानें लागणार आहे? तती म्हणून एक मत्रोण आह. ती एका 

*गगा म्हणाळी:--हे भरतश्रष्ठा, वरुणाचा राजाची मुलगा आहे. आतां तो अगदो तारु- 
बातिष्ठ म्हणून एक मुलगा होता, त्याळाच आप- ण्यांत आळळी असून तो रूपानेहा फार सुदर 
ब अर्ध स्टणत. मेरु पर्वेताजवळ या कषीचा आहह. तिच्यासाठी हा गाय मला वांसरासकट 
पवित्र आश्रम होता; या आश्रमांत नानाप्रकारच 'हबीश्ी वाटत; तर, महाराज, आपण ता मळा 
म्रृग आणि पक्षी असून सव कहलूत फुडणारो ळवकर आणून यावी, म्हणज मो ही तिळा 
झाडें असल्याकारणाने या आश्रमाळा फार शोभा देईन. मग ती हिच दध प्याली म्हणज तो जगे- 
आली होती. ज्या वनांत हा आश्रम होता, या. पर्यंत म्हातारी म्हणून व्हागय्नाची नही; माझ्या- 
वनांतीळ उदक मधुर असून, कंद, मुळें, साठी म्हणून एवढे काम कृपा करून अवश्य 
आणि फळेही तशींच मधुर होती. यावनांत राहून करावें; यापेक्षां दसऱ्या कोणत्याही गोष्टींची 
त्या बतिष्ठ अषीने तपश्चथा केळी. त्याचा होम- मळा मुळीच आवड नाही. ” 
हवनादि नित्यविधि यथासांग जाळावा म्हणून :_ आपल्या स्त्रीचे हें मापण ऐकून तिची आषड 
सज कामघनूमध्ये भ्रष्ट अशी एक गाय ल्याजा | पुरविण्याच्या इच्छेने द्यगे आपल्या पृथु आदि- 
प्राप्त झाळळो होती. ही दक्षाच्या सुरभी नांदा. करून सतळ्या मावांना वरोबर घेऊन यया कषी- 
च्या मुडाळा कऱ्यपापासून झाळी. ही आण्यांत ची ती. गाय धरून आणली. बाइळवुद्धयाच 
रुहून तेथेच हिंडत फिरत असे. य। पडला तो! म्हणून यया कषीच्या उग्र "पाचें साम- 


७ सभवपवे. ] 


थ्ये किती ब कसे आहे या गोष्टांकड लाचे दुळं 
क्ष झाळे, आणि आपल्या कृतीपासून काय अन 
थे ओढवळ याचं त्याला कह्पना झ'ळी नाहा 
असा; इकडे ८सेप्ट करप फळे आगण्यासाठ 
आश्रमायाहर 3: होत, त परत जाळ; 
आणि पाट लागळे तो आश्रमामध्ये ती गाय व 
बांस हा नाहं!त; तेव्हां त्यांनी अरण्यांत इकडे 
तिकडे हिंडून लांचा शोध केला. पण कोठं थांग 
ळागेना. नंतर त्यांनी ज्ञानदृष्टीने पाहिल्यावरूग 
त्यांना अस समजून आळे की, ती गाय बसूनी 
चोरून नलो. तव्हां त्यांना फार रांग आळा 
साणि त्यांनीं बसुना ज्याप दिळाः त म्हणाल, 
“ज्या अर्थी वसूनी माझा दुभती. गाय चोरून 
नेली, यया अर्थी ते सव मनुष्प्योनींत जन्मास 
जातील! '' याप्रमाणें वसूना झाप देऊन ते व्छांघे 
तपश्चर्येस लागले. 

इकड, वसु जव्हा. आपल्या घराकडे गेले 
तेव्हां त्यांना काप झाल्याचें वतमान समजलें 
यावरून कणाची विनवणी करवी म्हणून त 
त्यांच्या आश्रमास गळे, आणि त्यांनी त्यांची 
प्राथना केळी. परंतु यांचा कोप जझांते झाला 
नाही. ते त्यांना म्हणाळे, “माझी बाणी कांही 
असत्य होणार नाही; व तौ तशी व्हावी अशो 
माझी इच्छाही नाहीं; तथापि धर आदिकरून! 
तुम्हां सवे बसूंना जो मी झाप दिला आहे, 
त्यापासुत तुमची मुक्तता एक वर्षातच होइळ; 
आणि ज्याच्याकरित्तां तुम्हांस शाप झाला, तो 
द्य मात्र आपल्या कमोचे फळ भोगण्याकरितां 
पुष्कळ वर्षेपर्यंत मृत्युजाकांत राहीळ. हा मोठा 
धमोत्मा ब सर्वशास्रपारंगत होईळी आणि 

पल्या पित्य'चें हित साधण्याकरिता म्ह्ोसजे 
घाचे सुव घेणार ना. अर्थात्‌ लाळ पुढे, 


संतति होणार नाडी. ” द्व 


गंगा सांगतः-राजन्‌ , याप्रमाणे त्या वबसूंना 
तांगूत कलक चाळते झाळे. नंतर ते सववसु' 


१ आदिपवे. 


२२! 


मिळून साझ्याकड आळे, अ णि माझी विनवणी 
फेल्याएरून मों त्यांना कवूल केल्याप्रमाणे केळे 
आहे. त्यांनीं मळा म्हटळे हाते की, 'ह॒ गंगे, उ- 
पजतांक्षणींच अम्हास प्रत्येकास नेऊन तूं पा- 
ण्यांत बुडीब.' म्हणून, राजा, शापापासून ग्रांची 
मुक्तता करण्याकारेतां मळा असे करावे लागळं, 
हा आतां तुळा दिळेढा मुळगा यु होय. याळा 
शाप झाल्याप्रमाणे हा तेवढा या मनुष्यलो- 
कांत पुष्कळ दिवसपर्यंत जगेठ. 

वेशेपायन म्हणाळ:-राजा, याप्रमाणे सांगून ती 
गंगा देवी तेथल्या तेथेच ह्या मुलासह अंतधीन पा- 
बढी. इकडे श्रांतनु राजा ती गेन्यामुळें फार दुःखी 
झाळा, व तसाच आपल्या जगरास आला. राजा, 
या सुझाळा गांगेय भाणि देवव्रत अशीं दोन 
नांवे पडड्रॉ. हाच्या अंगी बापापेक्षां 'चांगळे 
आणि अधिक गुण होते. भारतकुर्ळांत उत्पन्न 
झालेल्या या महात्म्याच्या इतिहासाला महाभारत 
असे म्हणतात. याचें अध्ययन केल्यान मनुष्यास 
सर्व प्रकारचे ज्ञान प्राप्त होते. आतां या महा- 
भाग्या पुरुषाचे अंगी वाखाणण्याजोगे को- 
णत रग होत, या. संजेभाची हकीकत मी 
तुळा सांगत. 


अ 4 
अध्याय शत्ररावा. 
-१०!- 
शांतनु आणि भीष्म यांचें हृत्त- 

वंरागयन म्हणाळे:--शातनु राजा बुद्धिमान 
असून धर्मात्मा होता. त्याळा देव आणि राज- 
पिंही मान देत असत. तो मोठा सत्यवचनी, म्ह- 
णून त्याची सर्वे जगभर ख्याति झाळेळी होली. 
त्या महातेजस्वी पुरुषांचे अंगी मनोनिग्रह, 
दातृत्व, क्षप्रा, बुद्धेशत्ता, वितय आणि घैये 
गुंग प्र, पर्गे बागळेळे असून, धममे आणि 
अथे या संबंधांत तर तो मोठा कुशळ असे. 
त्यानें भरतवंशीयांचं व इढर जनांचें उत्तम प्रकारें 


र्तर ग्रीमन्महा भारत. [ अध्याय १००, 


परिपाळन केलें. शंखाप्रमःणें कठ, भरदार खांदा, ता झाला. याप्रमाणें तो जितेंद्रिय राजा पृथ्वीचं 
मत्तगजतुल्य पराक्रम इत्यादि राजलक्षणां्ना सपन्न | वस नुसतार परिपालन करात. अततां हिसा- 
असल्याकारणारये त्याळा राजा हे नांब सांजत वषे बेद पडून प्रजेस नि:पक्षपातानं न्याय 
अक्ते. त्या कीर्तिमान पुरुषाचे अ-चरण पाहून, पिळू लागला; देव, कापे आणि पितर ह्यांच्या 
अर्थ आगि काम ह्यांच्यापक्षां घरगच श्रेष्ट होय | संबंधाची सर्वे कभ यथासांग होऊ ढागढो; पशु 
अशी इतर लोकांची खातरी झडी; आणि थर्भ- पदषपादिकांच्या योनीमध्ये सुद्धां जे जे म्हणून 
संबधी कृत्यांत त्याचें अद्वितीयत्व र्‍ागि श्रेष्ठत्व दु:खी आणि अनाथ होते, त्या सर्वाचे पाळन 
पाहून इतर राजांनीं त्याची सावभोम सत्त! मान्य या राजाने पोटच्या मुळाप्रमाणे केलें; फ!र काय 
केळी. याचा परिणाम असा झाळा का त्यांनी सांगावें : ह्या कुरुकुळोत्पनन भ्रष्ट राजाधिराजाच्या 
त्या इंदब्बु्य पराक्रमी शांतनु राजाचें मांडळीकत्व | कारकीर्दीत वाणीळा थारा काय तो एका सत्याचाच 
पतकरल्यामुळें त्यांना स्वतांच्या संरक्षणाची काळ- उरला, आणि मनाची घाव केवळ दान व धम 

| म्हणून उरळी नाही. त्यांच भय, दुःख, संकट या सत्कृत्यांकडच होऊ लागळी 
ही पार नाहीतर्शा झाली; त्यांच्या खा्यांत, याप्रमाणे राज्य करीत असतां त्याचा छत्तीस 
कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येईनासा झाळा; अं गळी. ह्या काळांत, स्त्रीसुख त॑ कस असतं 
आणि यज्ञ, दान इत्यादि त्यांचीं सर्व कुर्‍यें निर्वे- £ जणू काय माहीतच नाहीं भा रीतीनं त्यानें 
घ्रपणें चाठली. तो सावभोम राजा आणि त्याचे इतर विपयांत काढक्रभणा करावी, व बहुधा व- 
ते मांडळिक राजे या उभयतांची प्रजापालल- नांत हिंडत असावें. ह्या राजाळा गंगेपासून 
पद्धति अशी धर्मगर असल्याकारणानें राज्यां- झाळेला जो एक मुलगा होता, याचें नांव देवव्रत 
तीळ सवे लोक धर्मपरायग होऊत गेळे हा. वसूचा अदतार होय. ह्या मुळांचे रूप, 
क्षत्रिय ब्राह्मणांचे सवक झाले, वश्य क्षत्रियांच्या! आचार, वतन व विद्या ही सवे झातनूच्याप्र 
अनुरोधानें वागू ळागळे, आणि शूद्र हे ब्राह्मण, | पाणोेच होती. हा माठा वळवान आणि बोयंवान 
क्षत्रिय व वेरय या तिन्ही वणीवर भाक्ते ठेवून असून शक्लास्त्रविद्यंत निपुणता संपादन करून 
यांची सेवान्वरू ढागले महारथी झाळा. एके वेळी झांतनु राजा शिकार 

जनमेजया, शांतनु राजाने हासत्तिनापुर ही करण्याकरितां अरण्यांत गेळा असतां त्यानें 
आपडी राजघांनी केळी. या रम्य नगरांत राहून एका हरिणावर बाण टाकळा. तेव्हां ता. हरिण 
तो ससुद्रवळयांकित पृथ्वेचे राज्य करू लागळा. पळू ठागळा असतां तो त्याच्या पाठोपाठ जाऊं 
हा राजा अत्यंत सरळ मनाचा, सद्यबादी व इंद्रा- लागला, ता. भागीरथी नदीच्या पात्रांत पाणी 
प्रमाणें पराक्रमी होता. दान, धर्मे, तप आणि 5 झालेळें याच्या दृष्टीस पडे. ते पाहून, नि- 
योग ह्या चार प्रकारच्या कुल्यांनां त्याचें बैमब .याप्रमागे ही नदी आज कां बरें वाहात नाही £ 
फार वाढलें होतें. ह्याच्या मनांत राग आणि द्वेष ' हणून तो विचार करूं ळागळा. इतक्यांत एक 
यांचा गघही «सन्याकारणाने ह्याची कांति चे उुंद्र मुलगा त्याच्या दृष्टास पडला, तो मुळगा 
दराप्रमाणे से.म्य आणि आल्हादकारक होती. हा आणावर बाण सोडूंन गंगेचा प्रवाह आडतीत 
सूप्प्रपाणें तेजस्वी, दायूपमाणें 'बपळ. यमाप्रमा. शेता. त्या मुळाचे इंद्रापरमाणे शरसंधान पाहून 
ण शास्ता आणि पृथ्शेप्रमाणें क्षमाशील होता. वाच्या ला ढोकोत्तर कृतीबद्दळ त्याळा फार भा- 
ह्यांच्या राज्यांत पद्युवक्ष्यांचा देखीळ वघ होईना- श्रय वाट. तो. मुळया जन्मळा तेःदां शांतनु 


७ संभवपवे. ] १ आदिपवे. । २२३ 


राजानें त्याला प'ःहिळेळें होतें. परंतु ह्या वेळ॑ | वैशंपायन म्हणाळे:--राजा, ह्याप्रमाणें त्या 
त्याची आठबण वुजून गेल्यामुळें त्याची लाळ मुळास घर गण्याबद्दळ गंगेचे सांगितळ असूर्ता, 
आळख पटली नाह.इतक्यांत त्या मुलानं अपल्या शांतनु राजा त्या सूयोसारख्या तेजत्वी मुळास 
बापास पाहून आणि मायेनें त्यास मोहित करून बरोबर घेऊन आपल्या राजधानीस आला. तेव्हां 
तो तेथल्या तेथेंच अतघीन पाबळा. हा अदभुत आपण कृतकृत्य झाळा भसे त्याला वाटळ 
चमत्कार पाहून ' हा मुलगा आपला तर नसे- नंतर त्याने आपल राज्य आपल्या युणवान 
लना?! असा शांतनूडा संशय आला. तेव्हा आणि पराक्रमी मुलाच्या स्वाधीन करण्याच्या 
तो गंगेळा उद्देशून म्हणाळा, ' तो मुळगा मठ' उदेशाने त्याला योवराज्याचा भाभेषेकर केळा 
दाखीव. ! त्यावरून गंगा उत्तम स््रीरूप धारण शांतनूचा हा मडायशस्वी मुलगा राज्य करू 
करून व लया मुलाला उजन्या हातांत धरून ळागला, तेव्हां त्यांने आपल्या आचरणाने आप- 
तेथें प्रकट झाळी. तिनें शुभ्र वस्त्र परिधान केंळेलें ल्या पित्यास, पूरकुळांतीळ इतर लोकांस आणि 
असून (तिच्या मुलाच्या अंगावर बहुमोळ अलंकार आपल्या राज्यांत!ळ सर्वे प्रजाजनांस संतुष्ट कलें 
होते. [हेनें तो मुलगा राजास दाखाविळा; परंतु शांतनु राजानं राज्य पूत्र आपल्या मुळाच्या स्वाधीन 
राजाळा तिची ओळख पटना. लार्ने तिला पूर्व झल्यानंतर याच्याबरोबर आनंदांत जार वथ 
ह्याच वेषात पाहिळेर्ळ' होती खरी; परतु झा मागील घाळावेळे। 
गोष्टींचा त्याला या वेळी विसर पडळा, _ धीदरकन्येची ब शांततूची भेट 

गंगा म्हणाळी:--राजा, माझ्यापासून पूर्व राजा, पुढे एके दिवश्यो तो यमुना नदीचे कांठी 
तुळा आठ मुलगे झाळे होते, त्यांच्यांपेकी वनांत फिरत अभतां तेर्थे ह्याला एक प्रकारचा 
आठवा मुलगा तो हाच. हाळा तू घे. भाज- उत्तम वास आळा. तेव्हां हा ढोकोतर परिणळ 
पयत मो बाळा वाढविळे; आतां तू. याला कोठून येत आहे याच्या शोधासाठी तो सर्भोबार 
घरीं घेऊन जा. हा मसुळगा सवेगुणसंपन्न हिंडत असतां एक धोवरकन्या त्याच्या दष्टीस 
असून अस्त्रविद्यमध्ये प्रबीण आहे; याला पडळी. तिचें त देवासारखं रूप भरग कृुष्णवण 
बसिष्ट कषींनी वेद ब त्याची सहाह संगे शिक नेत्र पाहून त्याने तिळा विचारिळ, “ मुळा, तू 
विठो भाहेत. अत्तावद्या रिकल्याकःरणाचे हा महा. कोणाच £ कोण ? तुला काय पाहजे £ ” 
घनुधोरी झाळा असून, युद्धकलेत इंद्राच्या तो. त्या मुढीनें उत्तर दिळें, “ राजा, देव तुझ्ष 
डीचा झाळा आहे. देव आणि दैत्य य़ा उभग- कल्याण करो; मी घीवराची कन्या असून बापा- 
तांसही मान्य व वद्य, अप्त युक्राचाय व बृहस्पांत च्या आज्ञेवरून या नदोसच्य घममाथ नांव चाल- 
यांस खबगत असलेल्या सवे शाळांत हा पारंगत वात खरसतें. ” 
आहे. त्याचप्रमार्णे, सर्व शत्रेना अजिक्य झा-. तिचें तें गोड नाषण, खूप आणि तिच्या 
लेल्या प्रतापी परशुरामाला माहीत असळेळी अंगचा ळोकोत्तर सुगंध यांच्या योगानें राजार्चे 
अल्त्रविद्या हा पूर्णपणें शिकळा , असून, खंजघम मज तिच्यावर बैसले. तो तेथून निघाळा, तो थेट 
आणि अर्थशात्र यांच्यामध्ये हा निष्णात झाले तिच्या बापाकडे गेला, आणि आपणा खतांकरितां 
ळा आहे. राजा, अता हा शूर, धनुभोरी, आणि यानें तिच्या संबंधानें त्याच्यापाशी मागणी केळी. 
सर्वशास्त्रपारगत झाळेला तुझा मुळगा म. तुह्या धीवगन उत्तर दिळे:-महाराज, ही सुंद 
खाधीन कत आहे; तर तु याडा घरां घेऊनजा.  मुळग जन्पका, तम्हांपासूनच कोणा तरी बर 


२१२४ री श्रीमन्महाभारते. [ अध्याय १००, 


पाहून याला ती द्यवी असामाद्ला संकेत झालेला आमच्या या मोठ्या कुळांत मूळ काय ॥ तू एक- 
आहे. आपल्यास हिच्याश विवःह करणं असेळ टांच आईस, आश त्यांतून तू उगव एक ठि 
तर माझी एक अट आहे ती समजून ध्या, आप काणां बतणारा नाहास हातामध्ये ३ स्त्र घेऊन 
ण सल्यवचनी तर आहाच, भाणि माझ्या मतें या तुझी साहसाची! कृऱ्यें नेहमी कांही न! कांही तरी 
मुळीस आपल्यासारखा योग्य वर दुसरा 'मिळणा- चाळलेली असतात. ह्या लोकांत मनुष्याच्या जी- 
रही नाहो. ।विताची अश्ाख्रत स्यात पून मळा! असं भय 
शांतनु म्हणाळा:-घीवरा, तुझी अट काय आ- वाटतें क॑, कांही कारणाने कदाकाळीं तूझ्या 
हे ती. मळा कळू दे, म्हणजे मग मी काय ते. जिवाळा जर कांही अपाय झाला, तर आमच्या 
विचार करून सांगेन कुलाची वाट काय होणार ! आतां, टुझ्या गुणां- 
धीवॅर म्हणाळा:-राजा, माझी अट इतकीच वरून पाहिळें तर शंभर मुलगे असण्यापेक्षा तु 
आहे की, हिच्यापासून तुळा जा मुळगा होइल, इयासारखा एकच असण हु श्रयस्कर टोय. अस्तु 
ढाच तुझ्या सागून राज्यांभषक झाला पाहूज, तुर्सय कल्याण असो. ह पहा--आतां, मला दुसर 
या सुलाशिवाय दुसरा काणाही राज्याचा मालक लय़ करण्याची म्हणजे होस आहे अशांतला प्र- 
होतां कामा नथे. 'कार नव्ह; परंतु वंद्य काण्म रहावा असे मनांत 
वैश्षपायन म्हणाले:-राजा, धीवरारचे इं बोळणें आलें म्हणजे मात्र पुनश्च ल्म़ाचा विकार मनांत 
शांतनूळा मान्य झाळे नाहो; आणि मदनाच्या 'येतो. कारण, एकपुत्रता हदी अनपसताच होय, 
तापामुळें याचें शरीर आंतून जळत असतांही | असे शासत्र३त्ते म्हणतात. अम्नेहेत्र आणि बंद- 
तो तसाच हास्तिनापुरास परत गेढा. परंतु घर| विद्येचा प्रसार हा मंक्षदायक कृत्ये तर खरीच; 
आला तरी यांच्या मनाची तळपएळ राहीना. परंतु यांची योग्यता अपलताच्या पोडशांशाइत- 
ययात्त्या मनांत एकसारखी ली घीबरकन्या खेळ को देखील होत. नाहो. हा खात पानवजाती- 
लागली; यामुळे ता नहमी खिन्न असे. हो बा- संव ठागू आहे असे नाही; तर पुपक्ष्यादि 
पाची वृत्ते पाहून एके दिवशी भौष्म योनातीळ भाण्यासह) लागू आहे. तात्पय, ' मुळ्गा 
त्याच्याजवळ गेला, आणि म्हणाळा, “ महाराज हेच मोक्षाचे सावन? वा अथाचा श्रांत संव पु- 
आपल्या राज्यामध्ये, जिकडे तिकडे आनंदी- राणांना आणि देवांनाही मान्य असून हिची स- 
आनंद भसून सवे मांडळिक राजे आपल्यास नमून खता. त्रिकाळाबा बत असल्यःकारणाने, तिच्या 
आहेत. अशी सर्व प्रकार अनुकूळ परिस्याति अ- खरयणाबद्दळ सडा बिळळुळ संशय घेण्यास 
सतां तुम्ही असे (वितात्रांत कां झालां: बाबा ! जागा नाही. तू जूर आणि संतापी असून 
तुम्ही माझ्याशी एक झब्दही बोळत नाही, अलं का!  शत््नवारी असल्यामुळे तुळा युद्धांत मरण 
घोड्यावर बसून बाहेर जाणें देखीळ तुम्हां साडून , येण्याचा पुष्कळ संभव आहे; भागि कदाचित्‌ 
टेळें 2 सापळे एख असें म्ांन का वरे झे कांह! कारणा तुझ्यावर तरा प्रसंग शोढवळा, 
आहे 4 तुम्ही असे निस्तेज आणि रांड कां झालां! 'तर कघे होईल आही मळा चिता ळागून राहिली 
तुम्हांला असं झाले आहे तरी काय ते मळा सां*, आहे; आणे, मुळा ! माझ्या दुःखाचे तरी 
म्हणजे त्याळा कांही उपाय तरी मी करीन ? कारण हच होय 
* शांतनु म्हणाला;--बाळा ! मला चता क... _ भाप्मांचा स्वार्थत्याग 
शाचा टागळ! आहे त तुळा समता. हृ प्ही--.. वशपायन सांगतात:--राजन्‌ , पित्याचे 


७ संभवप्व. ] १ आदिपर्व. २२५ 


भाषण ऐकून भीष्माने त्याचा आपल्याशी विचार करण्यास जागा रहात नाही. तेव्हां हो 
केळा, आणि लगेच तो आपल्या बापाच्या हित गोष्ट तुलाही बिचार करण्यासारखी आहे. 
नितक वृद्ध मंत्र्याकडे गेळा; व पिय़ाच्या दुःखार्चे भाष्म म्हणाळाः--धीवरा, रःढेंच जर तुजे 
कारण ह्यानें यास विचारळें. तेव्हां मंत्र्याने ती म्हणणे अथेळ, तर, जशा प्रकारची प्रतिज्ञा पूर्वी 
घीवरकन्या आणि 'तिच्यासंबंधाची अट या दो- जन्मास आलेल्या के'णत्याही पुरुषाने केळी नाही, 
होंविषयींची साद्यंत हकीकत ल्याळा सांगितळी. किंबा पुढे जन्मास येणारा कोणताह मनुष्य कर- 
नंतर भष्म त्या वृद्ध मत्र्यास बरोबर घेऊन ल्या णारा नाही, अक्की प्रान्ज्ञा करून तुला सांगतो 
धीवराकडे गेळा; आणि आपल्या पित्यासाठी को, तुझ्या इन्छेप्रमाणेंच सवे गोष्टी शेबटास 
त्याच्या मुडीबद्दठ त्याजवळ त्यानें मागणी घा- जातीळ, म्हणजे, तुझ्या कन्येला जो पुत्र होईळ 
तळी. तेव्हां या धीकराने त्याचें सन्मानपुरःसर तोच पुढे राज्याचा सर्वेस्वा अधिकारी होईल. 
आदराने अ तिथ्य केळे, व सास सभेस बोलवून वैशंपायन सांगतात:-रःजा, याप्रम'णें भीष्माने 
त्यानें अःपळे सर्ज हेतु त्याजवळ बं.ळून दाख वेळे. प्रतिज्ञा केळी, तरीही त्या धीवरा'चें समाधान 
तो म्हणाळा:--भरत्रेष्ठा, तुजे सर्व म्हणणे ताटे नाहीः आणि राज्यडोमामुळ, भा्माच्या 
मटा कळडें; आणि एकंदरीत पाहतां अज्ञा प्रका- (पि वहापक्षा दुम्हर कभ काब अश्या ह्वून 
रची इष्ट, स्तुत्य व आपोआप जुळून आढळला सांध का. एता. राक, प्रद हत शी... 
दवडली असतां प्रत्यक्ष इंद्रालाही पश्चात्ताप हो. , नजर 0 0000600, 
इळ यांत शंका नाही. माझी ही सुंदर सत्यवती न अनाथ सळोकण्याचे जण माईचा 
मुलगीही आपल्यासारख्या एका भ्रष्ट पुरुपापा- मुळाच्या य 66 मिळाळे व्र 
सून झाळेढी असून त्याने मळा अर्सेच सागितरे | पै. सप्रतिज्ञ असल्यामुळ तू अ-पल्या प्राततेशे 
आहे की, या मुळीळा योग्य वर म्हटळा म्हणजे | पमाणे 00 ळल जा पिक नाहीस 
० नय. परवा एकदा असेत नांबाच्या असी माझी खातरी आहे. परतु मुड च्या बापाचे 
तुझा [पताच होय. पूवा एकदा आसेत नांबा* ववे मरे 2 अतत. पा हतच्या 
एका श्रष्ठ क्रर्षनें या मुलीबद्दल मागणी केळी वा य. र ये ४५ 
होती; परतु ती मो.याच कारणानें नाकारेही. "डे येणारी जीजा कारण संतीळ, ते लाच्या 
० ची पुढ दत्त ळणून उभा असतात. त्याचगमाणं, मळा 
आतां, शांतनूहा ग्य तवतात १. १69 यातो आग ऐकदाता तपतदडी नार ती 
इतकेच वाटते को, त॑ स्थळ सव प्रकार उत्तम हच का, तुझ्यापससून जरी मझ्या मुळीच्या 
अहे; परंतु त्यांत सापत्नभाव हा एक मंठा दोप सुततीळा अपाय झाला नाहो, तरी तुझ्या संतती- 
आहे; आणि तो संबेध तुझ्याशीच येणार. तुझ! पासून होण्याचा संभव आहेच! 
पराक्रम असा आहे को, तू.सवे धनु)रांमध्ये उच्य कण ग तुझ्या मनांत जी 
प्रेष्ट असून तुझ्याशी एखाद्यचे वेर पडळ तर दुसरी शंका आडी, तिचेही निरसन होण्याकरितां 
प्रत्यक्ष देव किंवा गंधर्व यांनाही जिवंत राइण्या व॒ आपल्या वित्य'चा हेतु साध्य होण्याकरिता 
ची “आशा करावयाला* नको. शिवाय राज्य या स्बाच्या देखत मी पुन: अर्धे सांगतो को. मी 
चाळविण्यामध्येंही तूं निपुण आहेस. तेव्हां अश्या मुळीच बिवाह करणार नाही; नेहमी ब्रह्मचथे- 
त्थितीत माझी मुळगी तुमच्या येथे देऊर त्रतांभने राहून आपळे आयुष्य घालवीन 
तिच्या स्का ळा कोणत्याही प्रकारची आहा आतांयामुळें मी निपुत्रिक होइन खरा, परंतु 
२९ 


न 
क 


$$ 


तसें असलें तरी मळा स्वर्गामधीलळ अक्षय छे 


कांची प्राप्त होईल. धीवरा, आतां, राज्यावर 


मी प्रशरच पाणी सोडळें आहे, आणि या दुस- 


ऱ्या प्रतिज्ञेनं मला संतति होण्याचीही भीति रा- 


हिळेडी नाही. तर आतां तूं भापळी कन्या 
निधोस्तपणें माझ्या पित्याला दे 


वैशेपायन सांगतात:-रजा जनमेजया, त्याचे 


हे भाषण ऐकून त्या धमोत्म्या धीवराला परमा 
नद झ'ळा; त्याच्या आंगावर रोमांच उभे राहेले 
आणि तो “मी मुलगी देता” अस म्हणाडा, 
या वेळीं आकाशांतून कांब देव अणि अप्सरा 
यांनीं “हा भीष्म! असें म्हणून त्याच्यावर पुष्प 
वृष्टि केळी. 

जनमेजया, नंतर तो भीष्म त्या यरस्व्री क 
न्येळा म्हणाळा, “मातुःश्री! आतांया रथावर बस! 
म्हणजे आपण घरी जाऊं.” असं म्हणून त्यान 
त्या कन्येला रथांत बसविले, आणि ता हास्तना- 
पुरांत आला, ब तिला त्यानं आउल्या पित्याच्या 
खार्धांन केठें. ती घीबरकन्या आणिलेळी पाहून ब 
यानें केलल्या प्रतिज्ञा ऐकून “ हाच भाष्म! 
असे तेथीळ सवे राजांच्या तोडांतून उद्गार 
निघाळे; न्शीणि लाच्या त्या अघटित दृत्णर्च 
तेथे असळेल्या सर्व लोकांनीही बाहवा केरळ; 
इतकच नव्ह, तर ख्याला ज्याळा म्हणून ही गोष्ट 
कळळा, त्या प्रत्यकाच्या तांडांतून असच उदू 


र 


निघाळे. शांठनूचे अंतःकरणही प्रेमाने आत- 


प्रोव भरून येऊन, “ भीष्मा, तू इच्छामरणी >. 


होशीळ, म्हणज जाव"्काळपर्यंत जगण्याचे, 
तुकी इच्छा असेळ, तावत्कालप्यत तुझ्यावर 
स्रत्यूची सत्ता चाळावयाची नाही; तुझी इ छ 
झाल्यावर'च तो तुझ्यावर सत्ता चाटवू शकेळ''असा 
त्याने त्या महात्म्या पुण्यशराळ भीष्शसबर दिला 


“८८८-८८०८/८ 


“५ 


१ भयकर कर्म काणारा, 


श्रीमन्महाभारत. 


[ भध्याय १०१. 


अध्याय एकशेण्कावा. 


2-7 


।__ शांततुपुत्र चित्रांगदाचा वध. 
घेशपायन सांगतात:-त्या घीबरवन्येशी वि- 
व हृ झाल्यानंतर लया शांतनु राजाने त्या लावण्य- 
ती कन्येडा आपल्या राजवःड्यांत अणून ठेवे- 
ळे नंतर कांहीं दिवसांनी बुद्वेसपत्न ₹!तनु राजा- 
| ला सत्यवततीच्या उदरी सर्वडक्षणसुपनन झश्ा 
प्रकारचे एक पुत्र*त्न झाऊे. या बीरपत्रारचे नांव 
विाँंगद ठेविळे, हा मोठा वीर आजि पुरुषांमध्ये 
ब्रष्ट असा झाठा. नंतर शांतनु राजाळा दुसरा 
एक पुत्र झाळा, त्याचे लांब विवित्रवश| होय. हा 
महाधलुझोरी व राजलक्षणी पुरुष झाला. पण या 
शूर वीर मुलांच्या दुदेशने, ह॒वर्यांत येण्याच्या 
' आघोच शांतनु राजाळा देवाच्या घरचे बोलावणे 
आलं ! तर्व्हा सत्यवती सातुःश्रंच्या मतानुसार 
मद्धमानें च!ळणाऱ्य, भीष्माचायीना ३'त्रदमनन क- 
रणाऱ्या चित्रांगदास राज्यावर स्थाधिटे. राज्पा- 


,, रूढ झाल्यानंतर थोडक्याच दिवसांत चित्रांग- 
दार्ने खतांच्या शोयीले सवे राजांचा परामब्र केळा. 


अपल्या बरोररीचा त्याठा ह्या म्रानवलोऊांत को- 
णीच अढळेना. हं तर काय £ पण प्रत्यक्ष देव 
ब्र असुर यांच्याशीही या मनी व अभिमानी रा- 
जाने दाबा सुरू केळा. एकदा /जत्रांर्द राजची 
वे बलवान चित्रांगद गघवाची गांठ पडून सर- 
स्वतीतीर| कुरुक्षत्राच्या रणांगणावर तान वपेप- 
यव या बलवंत वीरांचे घनधघेर युद्ध 
झले. घनु'वद्यपच्ये अथवा बहुवळामध्ये चि- 
त्रांगद राजा हटत नाही. असं पाहन गंधबोनें 
मायचा प्रयोग करून गजास ठार केळं, अणि 
चिञंगद गंधवे स्वर्गास' निघून गेला. याप्रमाणे 
तेजस्थ्री ब नरश दूळ चित्रांगदाचे निधन झाल्यावर 


_।भाष्मांनी दुःखाने त्याचा उत्तरीक्रया केळी, आणि 


सत्यवती मातुःश्रीच्या भ्नुपताने विचिवीर्याची 


७ संभवपर्वे. ] _ १ भरादिपर्व. २२७ 


राज्यावर स्थापना केळी. विचित्रवीर्य लहानच येत आढी. भीष्माचे नांव, त्यांचे सामर्थ्य व 
होता; तेव्हां त्यानं सव राज्यकारभार भीष्माचा काल ऐकून सुप्रसन्न झालेल्या त्या संदरींनी 
यांच्या अनु उतीन खाळविळा, आणि आपल्यास जश त्यांकडे पाहेळे, तेव्हां तो वृद्ध आहे अस 
वेशयरंपरा प्रात्त शाटल्या राज्याची इभ्रत कारम पाहून त्या खिन्न झाल्या; आणि 'वृद्ध आहे! 
ठेविडी, भीष्मारर्‍्यानींही विव्वित्रवीयास आपळ अस !यंतन करात करीत पुढ चालत्या झाल्या. 
घमशास्त्रजयूण्य दिकवेळे, आण त्याचें मोठ्या त्या वळी “ ह वृद्ध कापे, धमाचे गड, 
मतेर्मन परिशिळन केळे. विचित्रवोयही कृतज्ञ गापळे पाढरे केश व सुकतलेले तोड 
बटीनें ब घर्थपरसर, बडिळांस योग्य तो मान घेऊन निढज्यासारख येर्थ कल्लाला आळं 
भौष्प्राचायीत देत मल आहेत १ ' आपण ळ॑ग्न करणार नाहीं' अशीना 
यांची प्रातिज्ञा ! * भीष्म ब्रह्मचर्याचें ब्रत कडकडीत 
अध्याय एकशे दसरा दालवितात' ही यांची काय आज अह्तवंगतच 
0 मर झाडं म्टणावयांची ! ” याप्रमाणें तथे जमळेछे 
विचित्रवायचे हृत्त, राजे आपसांत कुजबुजून पुढें मोठपोठ्यानं थट्टा 
वंशेगयन सांगतात याप्रमाणे ब्तांगद मंड | करावयास कागल, ब दात काढून गदमहास्यहा 
तेव्हां विचिवरवीथ ढहान आहे असे पाहून भीष्म - करू लांगठे ! ही ध्ट्टा पाहून ब एकून धनुधेर- 
चार्यानी सयवतो मात.श्रांच्या अनुमताने राज्य- श्रेष्ट बष्गाचाय क्रमाने संतप्त झाळे, आणि त्या 
हाकट हाकण्यास सुख्यात केडी. पुढे मिचित्रीय निघोनाही जबरदस्तीने एकदम स्थांत घ ळून तथे 
हा विवःहाळा योग्य चचा झाला भरते पहून, जमडेल्या राजस मेघगंभीर वार्णानें म्हणाले 
णा क्ष भष्पाचायीनी, यांचा विवाह ळ्वकरच “ राजेही ! आ्यारडाहाचे आठ प्रकार तुम्हांस 
उरकून ध्यावा अमे मनांत आणिठे. इतक्यात मःहीवच आहेत: (!) गुझी वरास बोलावून अणून 
अये वर्वसान आळे वा, अप्सरेसारख्य़ा सुदर त्याच्या स्वघीन आपली कन्या सालळत 
अशा झाशिराजाच्या तान सुडाचे एकदम सखद- झरून देणें हा त्राह्मवाधे, (२९) गोमिथुन 
बर होणार आहे. तेव्डां हें वतेमान ऐकर घेऊन कन्यादान करणें हा ध्क्षार्पवाधे, 
भीष्मांनी मातःश्रीची संमति घेतडढी, आणि (१) धनाच्या जोरावर बापापासून कन्या 
पण शवतांच एकटे स्थांत बसून वारा. (कत 4५ हा आसुरविवि, (४) बळाच्या जोरा 
णसीळा गेले. कन्या नेणे हा राक्षसांवेधे, (५ ) कन्येची 
स्वयंवराचा ठत्तांत, म्रात्र संमति मिळविणे हा गांधरबिधि, (९) 
जनभेजया, भीष्म हे मोठे शूर, अतिरथी ब भाग, गाजा इत्याद मादक द्रव्यात उन्मत्त 
झात्रवच मध्ये एटाईतच हाते. तेव्शा एकद्याने झरून कन्या रण हा पंशाचरविध, ( )' दोघही 
जातांना तांच भीति बाटळी नाहा, हे सांगावयास पॅमचरण कर] अस म्हणून वोळळ कन्यादान मा 
नकोच. तेथें जाऊन प!हतात तो चोहोकडून जा!त्य, आणि (८) यज्ञामध्ये पुरोहितत्व पतकरूद 
हजारे राज त्या सुदरीयू पाणिग्रहण करण्यास दक्षिणेच्या रूपाने कन्या मिळविणे हा देबखेधि 
अलिळे नाहेत. असा; ढवकरच सभा थाटळ, असे हे विग्ाहाच आठ प्रकार आहेत. परंतु क्ष- 
व त्या सुंदर कन्यांस जमळेल्या सवे राजांचे त्रियकन्येचा विवाह स्त्रयंवर[वि्धीनंच होणे सवमःन्य 
नांवें व परक्रप्न सांगात सांगत. मंडळा भष्मांप जाह.त्यातळत्यवरास आठ्या सवे क्षात्रय! 


२१९८ श्रीमन्महाभारत, [ अष्याय १०९. 


पाश ९0?0?२0९?0॥ी)0ै)0)00ी?0?!00)00पी0 0 


व ळोकांचा पराभव करून हरण करून आणलेल्या वर सोडीत भाहेत, अध्या वाटेतच भाष्मांनी 
कन्येबरेबर विवाह करणे हें क्षत्रियांस सर्वात त्यांचे तुकडे तुकडे करून टाकळे आहेत, 
श्रेष्ट आहे असें धर्मवादी म्हणत आळे अ हेत, व भीष्मांचे बाण निवारण करून पुनः तेल्या 
ह तर तुम्हांस विदित आहेच; तेव्हां या कन्या एकत्यावर अशी भयंकर शरवृष्टि करीत आहेत 
मी बळाच्या जोरावर येथून घेऊन जातों. साम- की, त्यापुढ हिमाचळावर होणारा मेघवषीबही 
थ्ये अतेळ तर ळढाइईतत सिद्ध व्हा; जय होईल फिक्का पडाबयाचा, भीष्म स्वत: बाणमय झाळे 
की नाहीं हें मी सांगत नाही, पण यत्न करून आहेत, पुन: भीष्म प्रत्येकावर तीन तोन बाण 
तर पहा. राजेहो! मी तर युद्धाचे ठाण मांडून टाकीत आहेत, प्रत्येक राजा भोष्मांत पांच 
उभा राहिळों आहे शक्ति अभेळ तर करा तया!” पांच प्रखर बाणांनी जजेर करीत आहे, ब 
याप्रमाणें बोळून भीष्मांनी त्या कन्या रथांत सुव्य- पुनर्शपे भीष्मराज दोन दोन बाण सोडून 
वस्थित रीतीनें बसविल्या,आणि सर्व राजांस हांक राजांस जागच्या जागी खिळीत आहेत, अर्स हे घोर 
देऊन भष्म महाराजांनी “स्थ हाक' म्हणून युद्ध मोठें आश्नर्थकारक झाळें ! या युद्धाला देव- 
सारथ्याला सांगितलें. दानवांच्या युद्धाचीच उपमा योग्य. इकडे ्भ्मांनीं 
युद्धाचे दत्त. अहा चमत्कार केढा की, एकदम शर आणि शक्त 
राजा, ही या दृद्धाडी देढेळी पाहून सर्व राजे "चा वष'व करून यांनीं ढोकवीर पाहत असतां 
प्रकोपाने उठळे, देड थोपदू ढागळे, ब दांतओोठ हजारो वीरांची धनुष्य तोडिडी. ध्वज मोडळे, 
खाऊं लागे. चोहीकडे गडबड उडाळी, सर्वत्र चिलखते फोडिडी, आणे शिरें तोडिळो! भी- 
घोंटाळा झाला, कोणाची बल्लें खाली पडली, प्माचे हें अधू व अप्रतिहत हस्तलाघव, शतुभद- 
काणाची चिलखते घसरळी, आणि कोणाच्या १3ता १ आतमसरक्षणदक्षता प'हून शत्रू 
अंगावरचे दागिने उल्कापात'प्रमाणे पडू लागळे. नी छेडा तोंडांत बोटें घातळी, ब निवेर होऊन 
याप्रमाणें घ इंमध्ये यांनी आपडी वल्ले, अलंकार, तै थांची स्ताति गाऊं ळागले ! 
कवचे वगेरे सर्व भूर्मवर विखरून टाकिलो ! भीष्मांचें शाल्वाशीं युद्ध, 
मीष्माच्या”यर्षणजन्य संतापाने सर्वांचे डोळे| वैशंपायन सांगतात:--राजा, याप्रमाणें स- 
ळाळ झाळे आहेत, भुकटी वक्र झाल्या आहेत, व वचा पराभव करून कन्यांतहवतेमान भीष्मांनीं 
ओ”्ठप्रांत थरथर हाळत भाहेत,असते क्रद्ध राजे कुरु देशाकडे आपला रथ वळविला, तेव्हां ह्यांच्या 
एकदम आपआपलां शास्न'ज्ञे घऊन सूत'नी तयार माग केवळ एक शाह राजा मात्र ढागळा, तयाला 
केळेल्या उत्तमोत्तम रथांवर अरूढ झाळे, आणि जखम वगेरे कांही झाळी नव्हती. असो; हा महा- 
भीष्माचार्य चाळळे होते त्यांच्या मागोमाग त्यांनीं | मव शाल्व राजा र्भष्मांबर चाळून भला, 
आपले स्थ हाकले. आपआपली शक्ले उचळून तव्हा हत्तीणीशीं प्रेम करणाऱ्या एका गजा. 
हे बीर आपल्याशी ढढण्याकरितां येत आहेत वर दुसरा गज चाळ करून जात आहे, असे 
असें पाहून आचायोनी भापळा* रथ थांबविला. | वाटलें, ' अरे वृद्ध जरठ भीष्मा ! चाळळास कोठे 
नंतर ते सब राजे एकाकडे आणि भ्नाचार्य ए$ उपमा रहा, उभा रहा ! ''अशी सिंहगर्जना करून 
कडे, असा संप्राम सुरू झाला. हा आश्चर्यकारी त्या कामुक शास्वराज नें भष्मांस थांबविळे. त्या 
संग्राम तर महाघनघार होय. ते हजारों राजे महाबाहु उतावीळ राजाची हांक पुरुषब्याप्र भी- 
प्रयेकशः दहा दहा,हजार बाण एकदम *६ष्मां- प्मार्ने ऐकिठी मात्र; तोंच रखरखीत, इगळाप्र- 


७ संभवपर्ब. ] 


माणे क्रे धान ळाळ झालेल्या भीष्माचायांनी मि 
बया वर चढवून धनुष्य सजञ केलें व ल्या? 
बाणही लाविळा. भीष्माचायीस भय किंवा संभ्रप 
यांचें बारें स्वप्नांत सुद्धा नसावयाचें ! क्षात्रधमास 
जगून त्यांनीं आपळा रथ थे'पवून मागें फिर 


विळा, आणि शाल्व राजासमोर नेऊन उभा | 


केला. ' आतां भीष्मशाल्वांचें अढौकिक दवेदयुट 
होगार! असें वाहून इतर राजांनी प्रेक्षकडृत्ति 
स्वीकारिळी, आणि ते चमत्कार पाहण्यास उभे 
राहिळे. पुष्पिणी घेनूसाठीं टक्कर घेण्यास तयार 
झाठेळे दोन मदोन्मत्त व डुरकण्या फोडणारे 
बृषम ञ्याप्रमाणे एकमेकास रोखून उभे राहतात, 
त्याप्रमाणे एप्रमेकांकडे तक्षकदष्टीने बघणारे हे 
बलवान आणि विक्रमशाढळी बीर परस्परांवर 
गर्जना करीतच चाळ करून गेळे. तेव्ह) 
पहिल्या प्रथम शास्त्र राजानें शांतनव भीष्मावर 
त्वरेने गमन करणारे लाखो. वाण सोडून त्यांस 
झांकून टाकिले. हँ अ.द्वेतीय कृत्य प'हून प्रेक्षक- 
राजमंडढात “शाबात ! शाबास!7 अत्ता एक 
समयावच्छेएकरून ह्षेब्वाने निघाळा, तो स१ 
आकाशमभर दुमदुमून राहिला. त्याचें ते. हस्त: 
लाघव पाहून सवे राजे त्याची स्तुति करीत 
आहेत तोंच या प्रेक्षकस्तुतीनें कुद॒ झालिळ 
भर्जिक्य भीष्माचार्य ' शास्त्र राजा! उभा रहा 
उभा रहा ' अशी सिंहगजना करून ओरडले 
आणि त्यांनी सारध्प्रास आज्ञा केळी की, ' जेथ 
शात्व राजा आहे, तेथे माझा रथ नेऊन उभा कर, 
एका क्षणांत गरुड जसा सपाचचा नाश करितो, तर) 


या दुष्टाचा मी नाश करितों. चळने रथ तिकडे !" 


राजा, भाष्मांच्या आक्चिप्रमाणे सारथ्यार 
रथ हाकळा. रथ उभा राहुतांक्षणी भीष्माने 
वरुगास्र सेडून शात्कच्या रथाचे घोडे मा 
रिळे, आणि त्याने टाकेळल्या अल्ललांचे निवारण 
करून त्याचा सारयिही मारिला. एंद्र ल्राने त्याच 
पुनः उत्तर भश्व मारून लाला धारिळे; आणि 


१ भादिपर्व 


-२२९ 


पराभून झोळी ! अले त्याच्याकडून बदवून दयाळा 
जिवत सेडून दिळें. तेव्हां तो राजा खिनन हो- 
त्साता स्वनगरास निघून गेला. जनमजया, क- 
न्याप्राहीसाठीं हा इतका खटाटोप करावा ळागला! 
असा; नंतर, स्वयंवर पाहण्यासाठी आळेळे इतर 
राजही आपआपल्या नगरास निघून गेळे, आणि 
मीष्माचार्यही याप्रमाणें सर्वतोपरी विजयी होऊन 
व त्या कन्यांस बरोबर घेऊन हास्तिनापुरास आले, 
डं नगर म्हणज बिचित्रवीर्याची कुरु देशची राज- 
थानी होय. एखाद्य ढय़ायोग्य झालेल्या मुलाचा 
वाप जसा ' सुना? या दृष्टीनें कित्येक मुली त्व- 
नें घऊन येतो, किंवा भाऊ ध कव्या बहिणींस 
आणितो, किंवा बाप आपल्या मुलींस आणितो, 
याप्रमाणें म्हणज सुना,ढेकी अथवा बहिणी अस ध 
पैत:समजून ग'गेय भीष्माचायीनीं आपणा स्वतांस 
एकही जखम लागूं न देतां आणि रणामध्यें हजारॉ 
शत्रूंचा पाडाब ब निःपात करून काशिराजाच्या 
मुळी झापल्या भावाचें प्रिय करण्यासाठीं आणि- 
ल्या; आणि याप्रमाणे बलाने जिंकून आणिलेल्या 
त्या रूपसंपत्न व गुणसंपन्न कन्या आपल्या 
धाकट्या भावास अर्पण केल्या. 
अंअेस शाल्वाकडे जाण्याची'्यनुज्ञा. 
याप्रमाणे धमज्ञ भीष्प्रांनी अमानबी कम करून 
पा मुळी धर्मनियर्मांची अमर्यीदा न करितां आणि- 
ल्या, आणि ते विचित्रवियांचे ल्य़ाची त्यारी 
करूं लागळे. आईच्या संमतीने तिर्थिनिश्वयही 
कळा, व त्या आत्मविजयी पुरुषाने टगनसमारं- 
माचा दिवसही प्रसद्ध केला. तेव्हां काशिराजाची 
अंब्रा नामक ज्येष्ठ कन्या त्यांकडे आठी आशि 
म्हणाळी, “ हे धमज्ञ ! मी सौभर्पात शाध्व 
गजा यास मनाने वरिळें आहे, त्यानेही 
प्रहा मनाने वारेळें आहे, बाबांची इभ्छा- 
१ मी झार्वास वरवें अशी होती, व स्वर्य- 
वराज दिवशीं मी झाल्वाइुयाच गळ्यांत मोळ 


११९० | श्रौमन्महाभारत. [ अध्याय १०३. 


घालणार होते. याउपर आपल्यास काय करणे अध्याय एकश॑ तिसरा. 
असेल ते करा. आपण धर्मे जाणणारे आहां. ” मला 
। अंबेचे हे भाषण ऐकून मीष्मांत व चित सत्यवतीभीष्मसंवाद. | 
उत्पन्न झाली. पण भंब्रा बोडडी तेथें अनेक वेशपायन सांगतात:-राजा, बिशित्रबरीयीच्या 


> न च व की 
बेदपारंगत व श्रेष्ठ ब्राहमण होते. त्या सर्वानी धर्मे कीन, दरेंबी ब कडसंतानासाठ तळमळ- 
दृष्टीनें विचार केला, आणि ' तुळा शाल्वाकडे पर्येपळदातादुष्यावकुजततातात!?. तळमळ 


गा याया, ताता णारी ती सत्यवतीआपल्या त्या तरुण सुनांचे कसें- 

णः 'अंतंअंबेत सां __.. नात थं 
जाण्यास जागचा सपने त सवेत सा [वहेसमाधानकरून खांनाबराबर चऊन पुतरायाय 
ग्‌ विचित्रवीर्यांचे र कपत अनेक व्रतोद्यापनें कारेती झाली; आणि भीष्मा- 


करी भ्र ् 
० ५. | दायंचिंहा समाधान करून त्यांस म्हणूं लागळी 
राजा, नंतर आंबेका व अंबाळिका या दोघीर्चे | _.. र र 


तव की, “बाळा भीष्मा ! धर्माचा, पितृवंशाचा ब मातृ- 

ढपयन विचित्रशीर्याशी यथाबिधि झाळें. हें ल्य़. र र व क 
झाढे तेव्हां विचित्रवीर्य धर्मपर बागत असे. पुढे. विचार पून पहा. पता, ततर कर. 
>” 'कुडांतीळ यशस्वी शांतनूचा प्रत्यक्ष पिंड आहेस. 


सडणे १ ०० ह १ कळी कशी 
लग्न होऊन थोडेसे दिवस लोटळे तांच रूप- ग ऱ्द 
आर वाकी क णी राजा पिपयडोटय शांतनु महाराज तर नित्य धर्मांची मूर होते. 
केर य गजा वेपयळाडप ह्यांना तुझ्या ठिकाणीं आपळा सर्व पिंड, आपळी 
झाळा. भरज्वानोंत आल्यामुळ सवोबयवपुष्ट _. . उवद्धि ठेवि वकि 
ी स्की र त्यास आपली कुठवराद्वे ठेविळी, असे आतां 
अशा त्याच्या त्या दोघी स्त्रियांसहो, आपल्यास ग ] सत्कर्म केठे भे 
लल .. _ झाठें आहे. बाळा! सत्कर्म केढें असतां सद्गति 
अनुरूप व रूपसुंदर पति मिळाला म्हणून अत्यंत -___ - जितके निश्चित आहे री 
9 9002000 --_ मिळते हें जितके निश्चित आहे, सत्यामध्ये जितके 
आनंद झाळा, व त्या मंगलसुंदरी पतिसेवे- अयुष्य शाश्वत आहे, तितक्याच शाश्वतीनें धम 
भ्र आ "्े ; ६ 
मध्ये एकनिष्ठने रममाण झाल्या. बिचित्रवार्याचे १ 


भे त या ठायी बास करात आहे. हे सदर्मानपुग पुत्रा ! 

स्वरूप अश्विनीकुमारांसारखें आणि पराक्रम देवां- व्य च ठ्य क क नरूपाने 
सारखा; तेव्हां तो सर्व योषितांची मर्ने हरण करी १.00 कनी 

बिदित आहित. तुला वदवेदांगाचें उत्तम 


यांत कःय आश्चय आहे ? असो; विषयाच्या संतत वेत शोत या ाणात. 
उपभोगामझेश्या तरुण राजाने सात वर्षे घाळ- अजाण वि झड गत की 
ळी. भोगाति ! 13 ४ 
विळी, भोगाविरेकाचा परिणाम रोग डर भहिच ळांवे, आपक्संगौ. काय करवे हे गुरुधुक्रप्र- 
अथातच त्याळा राजवक्ष्मा नामक रोगानं गांठळे ! र ह 
तेव्हां, आत्त, सुदर, वैद्य यांनी हजारो दैवी व मा (ठा (वदत आई. ७6 तीन 
नबी उपाय केळे; पण उतार नाहीं. शेजा, सूय (माझ्या मातूकुडाची संतति राहिळी पाहिन हँ 
अस्तास जातो त्याप्रमाणे हा तरुग रजा यमस- टा ठाऊक आाहे. बाळा! तू धर्मेज्ञ व धार्मरू- 
दनास गळा ! झाळे ! इतक्या दिवसांचे श्रम ्रष्ठ अहेस, व ता सर्व पूर्व" 
व्यथे गेळे ! घमोत्मे भीष्माचार्यव माता सत्यवती फैलॉंची भित्त्त व तश्‍वाकर एक कामगिरी 
्याऱ्या दु:खास काय विचारावे त्यांस अल्संत सोपवावी, असा मी निश्चय केडा आहे. ती 

4 .. र २ 

शोक झाळा; तथ'पिंतो आवरून भीष्यांनी ब्र'ह्म- त वन्पूगे मळ वत य्याधरमाणें वाग अ 
णांसह ब कौरबांसहवर्तमान दु:खांत असतांग्री स॑गप्यस तूं योग्यच झाडेल. बाळ!! माझा 
त्या तरुण राजाची उत्तरक्रिया यथासांग केळी! पराकमी मुळगा व तुझा प्रिय बंधु विचित्रवीर्य 
हा सवांच्या दुर्दैवाने अकाढींच खर्गास गेला. 


७ संभवपर्वे, ] 


बिचाऱ्याळा ए$ पृत्च सुडां झाला नाहीं. त्याच्या 
ह्या दोन पट्रराण्या-काशिराजाच्या मुी-रूपयीव 
नस्तपक्न अतून पुत्रमातृत्वाचा आधेकार असावा 
अशी धच्छा घारण करितात. तेव्हां म'झी तुळा 
आज्ञा इतकोच आहे क, भापल्या कुठदृद्दीसाठ 
यांस अपत्यदान दे. हो माद्दी आज्ञा आहे 
अर्सेच नव्हे, तर प्रस्तुतच्या आपत्मसगो हा धमेव 
आहे. बाळा! तूंच अतां राज्यावर बेस, आणि 
भारतीयांचे परिपाळन कर. यांत घमेमांगोने आ- 
पळें भायात्ब दे, म्हणजे आपले पूवज पतन पाव- 
णार नाहीत. तारांश, त्रह्मचर्याश्रमाचा त्याग करून 
माझ्या आज्ञेने व कुलवृ द्रीकारिता गृहस्थाश्रम घे.” 
सत्यवतीचं व त्याचप्रमाणे इतर सुहृदार्चे बो. 
ळणें ऐकून तो धर्मात्मा धार्मिकच उत्तर देता 
झाळा: भीष्म म्हणतात, “मातुःश्री ! आपण सांगि - 
तठेळला परमधमे निःसंशय खरा अहे; आणि 
*अयसंबेधाने पूर्शा मी कोणती दढप्रतिज्ञा केली 
आहे हहदी आपल्यास विदित आहे. भो अशी घोर 
प्रतिज्ञा कां केडी हेंही आपल्यास श्रुतग्नाही असें ना 
हौ. आपल्या निभित्तानेंच ती प्रतिज्ञा करावी लागळी 
होती. तेव्हां त्या शयथेसंग्रंथानें पुनः मी आतां 
साष्ट्पणाने सांगती की, वेळेक्याचे सामिल 
किंबा देवाचें राज्य अथता यापक्षांही जास्त कांही 
असूं शकतेळ तर तेंही सोडीन, पण मी आपळी 
प्रतिज्ञा कधीही मोडगार नाही. ह परथ्वी आपला 
गंध नामकगुग सोडाड, जळ आापळे रदत्ब ट'कून 
देईळ, प्रकाश खपाचा त्याग करीळ, वायु 
स्पर गुगापासून विभक्त हारेळ, सूर्ये आपल्या 
प्रकाशाचा तिरस्कार करीळ, धूमकेतु आपल्या 
उष्णतेचा निरोप घेईल, त्याचप्रमाणें आकाश 
आपला शब्द गुण विसरेल, चंद्र आपळा शीत 


१ आदिपव. 


११! 


जनमेजया, पुत्राचे ते उत्साहयुक्त ब निश्च- 
याचे बोलणे रेकून सत्यवती देवी म्हणाळी, 
५ हे .अंमंगप्रतिज्ञ भीष्मा ! सत्याविषयींचे तुझें 
दृढ प्रेव मी जाणते. बाळा! तुझ तेजच इतर्के 
अगाध अहे की, मनांत आणिळेस तर सव- 
तेजाने तोन्ही लोक तूं उत्पन करशील. पुत्रा, 
माझय्रानिमित्त तूं प्रतिज्ञा केडीत, तीही मा 
ब्रेसरळें नाही, पण या आपत्पसंगाचा विचार 
करून त्वां ही वंशपरंपरा ब राज्य चाळवारवे 
असें माझें म्हणणें आहे. आपले कुळधमे नष्ट 
होऊं नयेत रे ! हें पहा-सगळ्यांचें मन प्रसन्न 
होइळ अते नका का भापल्याळा करायाला?” 

ह्याप्रप्रांण तिर्चे शोकूर्ण, दानतेचें 
पुत्रकामुकतेमुळे धममंब्राह्यम भाषण ऐकून भी- 
ष्प्नांस वईट वाटळे आणि ते म्हणाले, 
“ मातुःश्रे, सद्धर्माचा खरा विचार करा; 
अभिचारानें आपळा व आपल्या कुळाचा घात 
होईल. क्षात्रियाने सयभग करणें हें धर्माच्या घरी 
केव्हांहञ रुजू व्हाबयाचें नाही. आतां शांतनूचें 
कुळ व ल्याचा वैश अक्षय्य राहीळ अता सन[तन 
धम तुम्हांस सांगतो, तो कृपा करून श्रवण करा; 
आणि समंजस ब आपद्धमार्चे उत्तम ज्ञान 
असणाऱ्या पुरोहितांच्या साहाय्यानेभी सांगतो 
तसें करा, म्हणजे सर्वाचे मनोरथ प्रूर्ग होतीळ.? 

क क 
अध्याय एकश चाथा. 
कहद०७:-णा 
क्षात्रियांचा नाश व पुनभव. 

बैशेपायन सांगतात:--भीष्म म्हणाळे, “ जम- 
दमनीचा पुत्र भार्गवराम याला आपल्या पित्याचा 
बघ झाळा हँ पाहून अति संताप प्राप्त झाला, 


युग सोडून दईल, इंद्र भ्रापल्या पराक्रमाची रजा आणि त्या असह्य संतायानें यानें हेहयावधिपति 
घई, व॒यमधरमही धर्मवृत्तीचा याग .करीळ; जो सहस्र जुन त्याच्या हजार बाहूंचा परशू्ने 
इतक्याही अशक्प गोष्टी होऊं शकतील, पण मी छेद करून त्यास ठार मारिठे; आणि सूड दग 
आपली प्रशिज्ञा म्हणून कधींही सोडणार नाहीं ! ” बिण्जाचें ह दुष्कर कृत्य* केलें. पुन: धनु- 


२३९ 


वयाच्या, ब अल्लांच्या साहाय्याने परद्यु गमाने 
अनेक वेळ क्षत्रियांचा निःपात केळा, व सवे 
पृथ्वी जिकळी. याप्रमाणे 'निःक्षत्रिय पूर्थ्व 
झाळी, परशुराम मह्थांनें आतां एकही क्षत्रिय 
जिवंत ठेविळा नाही, हें दुःख पहून क्षत्रियात् 
यांनी एकत्र जमून एकविचारानें वेदपारगत 
ब्राह्मणांकडून स्त्रुलरक्षणाप्री यथ अपत्यप्राति 
करून वेळी. 'यथाविभे पागिग्रइण झाळे असेल 
तरच झाळेळे मूड बापाच्या जातीचें होतें ' अतः 
बेदोक्त*धभे व त्याचें रहृत्य मनांत आणून ब्रःहम 
णांनी क्षत्रियक्षत्रांत बीज पेरून वणंरक्षण केलें. 
अश्ठीकडेही केव्हां केव्हां अह्मगद्वारा क्ष'लेयांचा 
पुनर्भब झाळेळा आहे. असो; याप्रमाणें क्षात्रव- 
णांचा उद्भव पुनः झाला ब तो वणे पसरळा. य 
विषयी एक पुरातन ऐतिहासिक कथा सांगतों ऐका. 
उतथ्याच्या गर्भस्थ पुत्रचें आख्यान. 
वूर्बी उतथ्य या नांवाचा एक मोठा बुद्धेमान 
छ्हषि होता. त्याची पत्नी ममता मोठी सन्म.न्य 
ज्ली होती. उतथ्याचा धाकटा भाऊ बृहस्पति 
हा देवाचा पुरोहित असून मोठा तेजस्वी असे. 
एकदा ता ममतेजवळ कामुकबुद्षीनें गेळा, तेव्हा 
ममता आपल्या ।दैरास म्हणाळी, “आपल्या वड) 
ळ भावाने खैवडळा गवे मीं धारण केळा आहे 
ब गर्भस्थ उतथ्य पुत्राळा षडंग वेदाचे अध्ययनह 
झाळें आहे, इतका मोठा तो गर्भ आहे. आप 
णहीप्ममोघबीथ आहां. तेव्हां, माबोजी ! दोन गर्भा 
ना राहण्यास जागा नाही; म्हणून आतां आपण 
थांबा. ही कामुकवृत्ि सोडून द्या! ” बृहस्पाते श्रेष्ठ 
बुद्धीचा खरा, पण ह्याचे मन त्याळा आवरेना 
हो कामव्याप्त पण ममता सावध होती. तरी बि 
चौरी करत काय! इतक्यांत लया आंतीळ गर्मीस 
बांचा फुटडी तो म्हणाळाः “ काका! येथें दोन 
गभीश्ष ज गा नाहीं. मी येथें दूर्वा आळों आहें! 
मळा खस्थ असू द्या. नाही तर मळा पीडा 
होईळ! '' पण बृहत्टति हे तरी कशाढा ऐक्षता 


श्रीमन्महाभारत. 


न अध्याय १०४. 


आहि त्याम पद्चुतुत्य वन केश आणि बज- 
हो ओतावयास ळागणार, तों गभेस्थ मुनीरने पाय 
पुढे देऊन ह्या बरृहस्पतिबीजाचा मागोबरोध 
केला. अर्थतच ते बीज भूमीवर पडळें ! तेव्हा 
बृइस्पतास अत्यंत क्रेध येऊन लय भरांत त्यांने 
ग मैस्थाची निदा करून, व “या सुख झारक प्रत्न- 
गी माझ्या अपमान होईळ असे बोळळास ! ' अले 
म्हणून 'तूं अंधळा होशीळ' असा त्याळा शाप दिला. 
झाळे! या तेजस्थी कणीच्या झापानें भंघ झालेल्या 
पुत्रास ' दार्घतमा ' असं म्हणू ळागळे. हा दार्घ- 
तमा जात्यंध परंतु महावेदवेत्ता-प्रत्यक्ष बृहस्प- 
तीच्या ताडीचा झाला; तेव्हां त्याच्या विद्यच्या 
जोरावर एका प्रद्रेषी नामक रूपसंपन्न त्राह्मण- 
युवतीशी ह्याचे लग्न झाळें. या उभयतांस गौतमादि 
पुष्कळ यरास्वी पुत्र झाळे. तथापि उतथ्य क्रबी- 
च्या कुडाची बृद्दि अधिक व्हावी म्हणून हा वेद- 
वैत्ता, धर्मेज्ञ व उदार दीघेतमा यानें कामघेनूच्या 
पुत्राकडून गोरतियुद्धाची ठिद्या श्रद्धेन शिकून, 
दवसा व सर्व ळोकांसमक्ष निःशंकपणाने ख्री- 
समागम करण्यास आरंभ केला. हें पाहून साह- 
जिकत:च आश्रमांतीळ इतर षे रागाने अगर्दी 
मूढ झाळे, आणि अशळा पायी व अमयोद पुरुष 
आश्रमांत ठेवणे योग्य नाई भसे ठरवून त्यांना त्यास 
हाकलून दिळें. इकडे प्रदषीळा पुत्रढाम झाले 
असल्यामुळे त्या अंधळ्या अमयीद नवऱ्याचा ती 
तेरस्कारच करात भलते, नवऱ्याने कारण बिचारि- 
ळ॑ तेव्हा ठी म्हणाला, “स्रीला अन्नपानादि दानाने 
तृत्त कून तिचे भरण करणारा भतो ष पाळन 
करणारा तो पति होतो. तुम्ही अन्न देत नाही, 
त पाळनही करीत नाहीं. . तुमच्यासाठी ब तुपम- 
र्‍या मुळांसाठी काम करितां करितां माझा जीव 
मट्र्यास आढा ! आतां यापुढे मी तुम्हांस पूर्वी- 
तारखे खायळा घाळणारनाही ! ” 

हु स्वल्लीचें भाषण ऐकून दीघेतमा रागाने 
म्हणाळा, ' मळा क्षात्रियकुलांत घेऊन चरा, 


७ अंम्लपूे, ]. 4 गाडले 2101 


तुम्हा सात ढागेढ तिवकें धत व मागाळ ते त्याळा विनती केली. तेव्हां '-तयास्तु टी म्हणून, 
उप्रमोग देग्रे; चळा. ! प्रद्वेषी म्हणाळी, “मठा दीघतम्यानें ती मान्य केढी, नंतर भुदे- 
दुब देणार तुमरवे तं द्रव्य बका, आपस्याळा ष्णा नामक झापल्या भार्येस ' दीघतम्याची द्वा 
बाढेळ तिकडे जा. मी कांहीं इतःपर तुमचें संतानार्थ कर? अशी भाज्ञा केडी, पण तो वृद्धूव 
पो भरणार नाही. मी आपला आतां दुसराच अंध आहे असें पाहून भापण न जातां पुदेष्णेने 
नबरा करीन. ' तेव्हां ज्ञीधर्माची मर्यीदा ठर- आपळी दाही पाठविली, त्या शद्दीचे ठिकाणी त्या 
विण्यासाठी दीधेतमा म्हणाळा, “ आजपासून म॑ धर्मातम्यास काक्षावदारि अकरा पुत्र झाळे. त्या 
अश्ली मयोदा ठरवितो दी, जन्मभर ल्लळा पति स्वीस पाहून “ हे माझे मुलगे! अक्ष राजा म्हणू 
एकच असवा: तोच तिचे देवत हाय. तो जि ढागला. तेव्हां कामि म्हणाळा, ' नाहीं, हे माथे 
वंत भता किंबा मरो, ख्रीळा दुसरा पाते करितां मुळंगे आहेत; कारण, हे शूद योनीत माझ्यापासून 
येणार नाही. दुसरा पति तिनं केळ, तर ती जन्म पावळे भाहेत. मी द्ध व अंध आहे झर्श 
पतित होईळ. पतीशिवाय राहणाऱ्या स्रियाही पाहून तुझ्या त्या मूर्ख ल्रीनें माझ्याकडे तिरस्कार 
पातकीच होत. त्यांच्याजवळ धन अलेळे तरी ल्या बुर्डनें एक दासी पाठविळी, तिच्या उदरी हे पुत्र 
न्य ल्ञियांचे परपुरषसंमोग व तउजन्य संतात साठे ब म्हणून ते मझे आहेत. ” ी 
गोळ , अझर्तिकर आगि मिदास्पद होतील!” नंतर बर्ढाने करु्षीर्चे सांत्वन करून सुदेष्णेळा 
ही मयोदा ऐकून ती रागाने पुत्रास म्हणाळी,'या 3" अशा केरून त्याच्याकडे पाठविठे. तेव्हां 
मेस्याळा गंगेत नेऊन टाका! ! तेव्हांत्या ळोममो- या अंधळ्यानें हातानें चाचपून ती सुदेष्णा आहे 
हप्रस्त गौतमादि पुत्रांनी “ या दृद्दव अंध ब'पाचे भसें ओळखलं, आणि ' सूयोप्रमाणे तेजस्वी भसे 
कसें संरक्षण करावे ' असें म्हणून बापाळा गंगे- पुत तुळा होतील) असा भाशीबोद ब पुढें प्रसाद 
बर नेऊन एका ताफ्याळा बोधे, आणि तो दिळा. तेव्हां सुदेष्गेळा अंग, वंग, कलिंग, पुंढू 
ताफा त्या गंगेंत सोडून दिला, ब ते अघो- १ सुस अ) पुत्र झाळे, ब त्यांच्या नांवांवरूनेच 
रकर्थी पुत्र परत गेळे. पुढें हा ताफा यदच्छेने गदे देशांची नावें प्रसिद्ध झाडा; व ते ते देश 
तरंगत तरंगत ब ञाघाबरोबर बहात वहात क्षतियांनी भरून गेळे. याप्रपाणे बळी वरा जाझ- 
अन्नेक देशांत गेळा. पुढें कपधभेसयोगानें हा “पसून झाका. इतर महाधनु्धारी क्षा्रियांच्या 
ताफा त्या जिवंत दीधतम्यासह एका घाटावर उत्पततींची हकीकत अशाच'प्रकारची आहे. ते 
याबयाळा आणि त्या देशचा सर्वधमज्ञ बाळे राजा वेशी अंगवंगादिकांसारखेच बीरयवान, बळत्रान 
तेथें स्नानासाठी याबयाळा एकच गांठ पडळी. व परमधर्मड झाळे. मातुःश्री! क्षतियांच्या पुतरु< 
जघाबरोबर वहत येणारा ताफा जवळ आळा तसततीचे वर्तमान अक्ष आहे.यावरून भापण प्रत्तुत 
अद्वे पाहून त्या सशक्त बळीने त्या इृद्रांधाळा मरगीं काय करावे हें आपण आपल्या इप्छेबुरूप 
ओढून वर घेतळ, व त्यास विचारितां त्यानें सवे ठरवावे ब त्याप्रमाणें इष्ट मनोरथ साभ्य करावे. _ 
बदेमान इत्थंभूत सांगितळें. नंतर बळि हाजाने 
संतानात्यादनाथे दीधतन्याढा' घरी बाळगिळे, अध्याय एकशे पांचवा. 
णि ' माझ्या भायोच्या क्षेत्राचे ठायी रमोथे व्यासजन्मतकवन, ' क 
कुशळ अते पुत्र कुडतंततीलाठा उत्पन्न करण्या भीष्म म्हणतात:-मातुःभरी! भरतवशांची दभ: 
साठी, मी .आपळे परिपाढन करितो ! अशी बृदिःहोईक अल एक निश्चित उपाय ' सौगंतो; 


ही. आमदामारत. [ अर्यॉच १७१ 


कृपा करून ढक्ष द्याबे. कांही थोडेंबहुत दव्य भंगाळा माझांची धाण येतं अते ती माहीशी 
देऊन कोणी तरी एखादा विद्वान ब गुणवान करून माझें अंग असें सुगोधे केळे आणि माहे 
ब्रहझण भादराने बोलावून आणावा, आणि वि- ठिकाणी गर्भधारणा करून तो म्हणाळा, “हा गर्भ 
चिक्वत्रीयांच्या. क्षत्रामर्थ्ये प्रजोत्पादन करण्यावि- बाहेर आल्यावर-तू प्रसूत झाल्यावर-पुनः क- 
षयीत्याळा विनती करावी. हाच एक उपाय आहे. न्यावच पाबशीळ, या नदीच्या दौपावरच माझा 
- ब्रैशंपायन सांगतात:-प्ीष्माचायांचें हे भाषण सुळगा ठेव. भोष्मा, कन्यात्यितीत झाळेला हा 
ऐकून सत्यवतीने .अडलवळत व ळज्जायुक्त हात्त्य माझा पुत्र म्हणजे महायोगी पाराशर्य क्रषि होय. 
करून बोळण्यास आरंभ केळा: “ भीष्म बाळा ! यानेच अपल्या तपःप्रमावाच्या योगाने वेदाचे 
व बोळतोस ते यथाथ आहे. मी जी पूर्वीची हकीकत चार भाग केळे, म्हणून त्याला * व्यास! व तो 
सांगणार आहे, ती-आपदर्माकडे लक्ष दिळें काळा भाहे म्हणून 'कृष्ण' अस म्हणतात. कृष्ण- 
असतां तुळा तसळी गोष्ट सांगणे योग्य नाही दैपायन व्यास तो हाच होय. हा माता कन्या- 
अक्च मठा आतां वाटत नाही; आणि त्यांतून वर्स्थेत झाळेळा पुत्र जन्मापासूनच सलवादी, 
वुशेंमाझें अंतरंग एक ब उभयतांसही आप- शांत, तपस्त्री व निष्पांपच आहे. हा आपल्या ब- 
हया कुळाचा वशदृक्ष जिवंत राहाबा हें इष्ट आहे- डिळांबरोबरच निघून गेला. ग्राळा जर मो सां- 
म्हणून सांगते, एक. आमच्या कुडामध्ये तूच एक गितळें ब तूही अनुमोदन दिळेंस, तर तो 
घर्मरक्षक, तूच सत्यमूर्त आणि तूंच प्रात्तव्यमू(त आपल्या भावाच्या क्षेत्रामध्ये यशस्त्री अपत्ये 
आहेस, तेव्हां खरा वृतांत काय आहे हें मी उत्पन्न करीळ, “संकटकाळी माझें स्मरण कर' 
तुळा सांगते; मग धभयुक्ताळा धमंप्रीत्यर्थ काय असें तो.जातांना मळा सांगून गेळा आहे. तूं 
करणें इष्ट आहे, ते तूच ठरीव, हे. पहा-लहान- सांगश्ीछ तर' ह्या मुळाचें मी स्परण करिते. 
पणी माझ्या बापाची एक नौका असे. तेथे एक तुझें अनुमत असेल तर विचित्रवीयाच्या क्षेत्रांत 
दिवस मी गेळें, तो त्याच दिवशी धभेवेतत्या अपत्ये उत्पन्न होऊन कोरवकुळ सनातन होईढ.” 
मध्यें अत्यंत श्रेष्ठ त्ता श्रीपराशर महर्षि यमुना सत्यवतीव्याससंवाद. 
नदी तरून जाण्याच्या इच्छेनें त्या तरीवर चढळा. वैशंपायन सांगतात:--श्रीब्यास 
तरी चाळत असतां हा हषे मजकडे झाला, आणि मंगळकारक चारित्र ऐकून मोष्मांनी हस्तहूय 
सांत्वपूर्वक माझ्याशी कामप्रेरित गोड गोड जोहून त्यांस नमस्कार केला, आणि ते म्शणाळे, 
बोळूं ढागळा. तेव्हां ' मी नावाढयाची मुलगी “ मातुःश्री ! अर्थ म्हणजे काय, काम म्हणजे 
आहे? अदे त्यास सांगितळें, तरी त्याचें बोळणें काय व धर्म म्हणजे काळ, झथोचा, कामाचा व 
फिरेना. मळा तर ह्याच्या झापाची भीति वाटूं धर्माचा फडपरिपाक काय, व धर्म, अथे आणि 
कारडी; व दुसरोकडून माझ्या बापाची भीति काम यांपासून काय अनर्थ होतात, यांचा शहा- 
वाटू ढागळी. तेव्हां ह्या कषषीने दुर्भळ असे बर णपणारनें प्रथमत: सुपूर्त विचार करून जो पुरुष 
देऊन डेनन महे मन प्रछोभित केले” मळा 'नाही' कर्म करण्यास आरंभ करितो, तोच खरा बुद्दिबत 
» माझें पोखय, मळा समजत नव्हतें. होय. मातुःश्री! अपण जौ विचार काढिळा आहे, 
त्या चावीने भापल्या तेजाने मा दिपवून टा- तो धर्मेविहित असून स्वकुळाचं हित करणाराही 
कलें; आनि तप्रमावानें सर्वत्र लंवेर उःपश्न क. आहे. आपणं जी मसत केली आहे, ती मंगळ- 
, कून नोकेतल्या नौदेसच मता बद केडे ! माह्या कारक असून माझे तिछा एूर्ण भजुमेददर्‌ आहेः” 


संबरवपई,]) (आदि. भत 


...याममाणे मोध्याचार्यांची पूर्ण सहजुभूते घेऊन व ह्याप्रमाणे कर. तुझ्या बडारा वयाचा 


क्रत्यवती देबीनें कृष्णरपायनांचें खितन केडे. तो. बायका देवांगनांप्रमाणे सुस्वरूप असून, की क 
एका क्षणांत भ्रीथ्यासांची मू त॑ बेदपठन करीत तेय नुपार पुत्र ण्याची इ*छा करणाऱ्या आहेत. तेव्हा 
प्रकट झाळी. व्यास मुनीस मातेचा इष्ट हेतु कळ. त्यांस पुत्रप्राप्यर्थ संभोगदान. दऊन आमच्या 
ढा होता. बेदन्यास अकस्मात प्रकट झाल्यावर कुळाळा, संततीळा आणि प्रसवाढा भनुहूप 
त्यांचं प्रजापुरःसर आदरातिथ्य करून मातु:श्रीनें असे पुत्र दे. ति 
त्यात प्रेमपूर्वक झाठिंगन दिळें, आगि प्रेमाश्रूंनी घ्यास म्हणाळे:--आई! तुळा प्रृतिघर्म व 
त्यांत्र न्हाणिळें. फार दिवसांनी पुत्र भेटळा तेव्हां निवृत्तिघमे विदित असून तुझी बुद्दिही धर्म- 
मातेच्या आनंदाश्रूंस पारावारच नव्हता. न्यासां- परच आहे. तेव्हां ही धमेविहित भाजा शिरी 
नीही आपत्या दुःखी मातुःश्रीवर उदकाचें मार्जन वंदून धर्मकारणासाठीच तुझे मनोरथ एग 
करून तात नमस्कार केळा, आणि ते म्हणाळे, करितों. तुझी आज्ञा सनातन धमोस अनुरूपच 
“आई | अ तुळा अभीष्ट असेळ, तें करण्यासाठी भाहे. आई! विचित्रवीर्यीछा निश्रावरुणां- 
मी आलों आहे; तुळा घर्मतलें विदेतच आहेत; सारखे तेजस्वी पुत्र देतों. मात्र या देवींनी 
तेव्हां मी तुझ कोणतें प्रिय वार £ ” इतक्यांत ( मावजयांनी ) मी सांगते तें त्रत एक वर्षेपर्यंत 
- पुरोहित यऊन त्यानें न्यास महषींची वि'वेमं शुद मनार्ने केळे पाहिजे; म्हणजे य़ा शुद्ध 
श्रपर्वक पूजा केळी, आणि व्यासांनी भासनावर होतील. कोणतीही अत्रतयुक्त क्री मळा समागम 
बसून ती विधिमंत्रपूर्जक घेतळी, व ते प्रसन्न झाळे. करण्यास योग्य नाही. तेव्हां मी सांगतो ते ब्रत 
झाई्ने प्रथम पुत्राचे कुशळक्षेम विचारठे, आणि यांत करू दे. 
त्याकडे पाहून ती म्हणाळी, “ खाईबापांस पुत्र सत्यवती म्हणाली:--चाळा, देवीस आतां- 
होतात त्यांवर उभयतांचे स्वामेत्व बरोबरांचे च्या आतां गर्मधारणयोग्यता येईळ असें कर. 
असतें. कारण ते उभयतांसही साधारणच असतात. राजा नसला म्हणजे प्रजांचा नाझ होतो, "सर्व 
बाळा! माझ्या पएभयुण्याईनें तूं पहिला पुत्र मळा क्रिया नष्ट होतात, पजन्य पडत नाही, व देक्ता 
झाळास. विचित्रवीर्य हां माझा कनिष्ठ पुत्र होता प्रसन नसतात. अराजक राष्ट्रांत ही स्थिति 
हे तुळा ठाऊकच आहे. बापाकडून भीष्म हा वि. हेते. तेव्ह! राजाशिवाय राष्ट्राने धीर तरी कसा 
चित्रवीर्याचा भाऊ भाणि आईकडून तूं त्याचा धरावा म्हणून, बाळा ! ढवकरच गभेदान दे; 
भाऊ, होय ना ! आतां भीष्म हा एकवचनी ब हा भीष्म स्रांस वाढवी. वी 
एकबाणी व सत्यप्रतिज्ञ आहे, म्हणून तो गृह्ृत्या- व्यास म्हणाळे:--अतेंच आहे, तर यांनी 
भ्रम घेत नाही. अथोतच पुत्नोत्यादनाची अथवा माझी विरूपता सहन करावी, म्हणजेही त्यांच्या 
राज्याधिक!राची त्यात इच्छा नाह; व कुद्कुळ तर हातून महात्रत झाळेस होईक. माझा गंध, माझे 
शाळळें पाहिज, तेव्हां विचित्ररीयोबरचें जं तुध्ं त्रा: रूप, माझा वेष, माजं शरीर हो सहन होत अद्य, 
तृयेम, त्यात स्मरून, वितित्रशीर्याचें कुठ सनातन तर आजच कुसल्येळा गभंदान देतो.  .' 
होई अशी व्यवत्या माझ्या अ हेने व भौष्माच्या राजा जनमेजया, अते बोढून, व * कोतस्येने 
बिनतीस मान देऊन कर. याच्या योगानें सब शुतिभूंत वलन नेसून आणि अढंडार घाढून 
भूतांवर कग होई व त्यांचे संरक्षण होईड. शयनागारांत माझी वाट पहावी ' असं ससक्तीस 
बाळा! मी आता मेमानें जे सांगत आहें ते ऐक सांगून तो तेजस्वी कृषि भेत्धान पावढा, अंतर 


र्र श्रीमन्महीभारत, [ अभ्या (०९. 


दषा सल्वती कोलस्येकेडे गढी, आणि एकांतात. इतर अष्ट कौरबांचें मातिपुएसर 'थितन केणे. ने- 
गाठून धर्मारथस योग, ब हितकर असा उपदेश तरसथवक्ता व्यास मुनि अइंच्या आहियुतार अंबि- 
सुनेळा करिती झाळी: “ कौसल्य ! मी तुला घ॒ केच्या शयनागारांत आळा. तेथें दिव्यांच्या कल- 
मेतेत्र सांगते तें नीट ळक्ष देऊन ऐक. माझ्या ळलाटांत त्वा कृष्णवणी व्यास मुनींच्या पिंगट अषा, 
दुदैवाने भरतकुलाचा क्षय होण्याची वेळ येऊन ढाळ डोळे, पिंगटच मिश. अतेतें उप्र ब तेजस 
ठेपळी झाहे हे पाहून, मळा दुःखी पाहून, ब पि- स्वरूप पाडून देवाने आपळे डोळे घट्ट मिटून घरिंडे. 
तृकश!चा क्षय होत आहे असे जाणून, भीष्माने व्यास मध याय ीक ग 
कुडसंरक्षणासाठी व कुलवृद्धीप्रायर्थ मळा एक पण भयामुळ अ डाळ ज्ञाकून 
उपाय सांगितळा आहे. पण तो उपाय सिद्ध होते, ते कांही उघडळे नाहीत, व मुर्नाचे 
करणें तुझ्या हातांत आहे. बाई! माझी इच्छा पर्ण स्वरूपही तिनें पाहिळें नाहीं. बाहेर आल्यावर 
कर, नष्टप्राय झाठेल्या भरतकुडाचा पुन: समुद्दार सत्यवतीनें मुनीस विचा रिळे, “ बाळ', अंबिकेच्या 
कर; म्हणजे. तुंदरी ! देवासारखा एक पुत्र प्राप्त उदरीं गुगवान व राज्य करण्यास योग्य अल्ताच 
करून घे. हा तुझा मुळगा ही थोर राज्यघुग आ. पुत्र हाईळ ना!” 
पत्त्या माथी घेईळ, व कुडाळाही सनातन करील. !' व्यासानें उत्तर दिळेः--आई या मुळाळा 
सासूचा हा धमंपर उपदेश एकून कोसल्येमे दहा हजार हरत्त'चें बळ येईल, हा विद्वान, उत्तम 
अलुभोदन-नाखुोरने कां होईना-पण दिडे. पर राजाषि, महाभाग, महार्वारयशाळी व महाबुद्धिमान 
पुढी संग दते तिला अन्त तो; होईळ, याळाही शंभर पुत्र होतील, पण मातृदोषानें 
ख्वतीनें ल्या दिवशीं उत्सव करून अनेक विप्र, ही सुळगा जन्मांध होईळ. 
देवार्ष ब आति.थे यांस पुष्कळ व पुरेसे अन्न- ते ऐकून 'सत्यवती म्हणाढी, “बाळा, कुर्देशां- 
संद्वपण केळे. तीळ प्रज स अंघ राजा उपयोगी नाहीं. ज्ञातीचे 
सळो वशांचें रक्षण करण्यास व पितृकुलाचा 
ा तार करण्यास अंध पुरुष योग्य नव्हे. या- 
30 त पहाता, करितां कृपा करून दुसरा राजा दे. ” ह 
त ने “होय, बरे आहे. ' अते म्हणून क्षे भंतर्घान 
पृतसडू, पाडु द वदुर यांची त्यास. पावळा. पुढें येग्य काळीं कोसल्या भे पुत्रास 
“वैशंपायन सांगतात:--नेतर गर्भधारणेच्या प्रववती झाळी, नंतर पुनः सत्यवती देवीने 
योग्य वेळो सल्यवतीनें आपल्या सुनेस न्हाबयास दुतऱ्या सुनेची समजून घडून कषीस पाचा- 
चांतळें, च अळेकारळेववून शयनागागंत पोहांच रण केळें अतां ते धूवींचेच स्तररूप घेऊन 
बिले. जातांना सुनेस लांगितळे, “ वाई कोसत्ये अंबाठिकेच्या मादेरांत गेळे. पूपीप्रभाणे व्यास 
अहा वडोक दीर रात्री येथे येईळ, व तुळा स्वः विद्रूप त्रषे येत आहे, असें पाहून अंबालिकेचा 
रूपाचे गमेदान करीळ ग्रदेने व भक्तीने द्या मुखचेद्र भौतीने पांढरा फटफटीत झाश. 
मह्पुर्षाी बाट पहात राहा. तें ततळें विगतवर्ण मुख*प'हून व्याम म्हणाळे, 
सातुबाईचे हें भाषण ऐकून कोसल्या (भंबेका, “तू प'ढरी झाळीस म्हणून तुझा मुळगा पांढऱ्या 
मांगलिक क्षपनावर ज ऊत निजला, आापल्यांस रंगाचाच होइल, व त्याचे नांवही 'पंडु' अर्सच 
"डॅम पुत्र व्हांदर म्हणून तिनें त्या वेळी भीझ्याचे ठेवतील, ” असें बोढून तो शाषिवर्य निघून गेरा, 


क 
४०५५४ 


७क्षंमपॅव:] ३ आंदिषी* ११ 


बँ जेतिंबेळी नाईन धियार्मासर 'हा पॉढरा केल्याचा व तिच्या उदरी पुत्रर्म शहिश्वाचा 
'मुहगां होईड? असे म्हणाला. 'तेंव्हां आणखी सर्व दृतांत त्यांने आपल्या मातेस सांगितशा च 
रंक पुत्राची मिक्षा मातेने मागितळी, ष क्रषीने, आतां आपण अनृणी-क्रगशून्य-शार्ले, आपलें 
'लहव! म्हणून वचन दिळें, नंतर योग्य काळी धार्मिक कर्तव्य संपे, गरभोचें सरंक्षण करणें तु- 
'अँबालिका प्रसूत झाली. . मुलगा पांढरा परंतु मध्या हाती आहे' असें सांगून अधे तेथेंच 
दवैदप्पमांन शाळा. यालाच महाघनुधर पांच अंतघीन पावढा. याप्रमाणें दैपायन शधीच्या 
पांडव झाले. पुढें सत्यवतीनें उयेष्ठ सुतेळा क महाप्रमावानें विचितर्वीर्याच्या केत्रामर्थ्ये कुर- 
तुकाठी हषिततमागम करण्यास सांगितळें, तेव्हां बशाची ब्ृद्धि करणारे देवगभेतुत्य तिघे पुत्र झाडे. 
हया कबीचा गघ, रूप इय्रादिकांचें स्मरण होऊन य ज्र 

ती मनांत म्याली, व सासूच्या म्हणण्यात्त तिर्मे अध्याय एकशे सातवा. . 
बरवर रंक्वार दिला, परतु पुढें तसे केळें नाही. -०:- 

तिनें आपली अप्परेसारखी सुखरूप दाली वश्ला- मांडन्यारूवान- 

मरणांनी अळंकृत करून व्यास कुषीकडे पाठ- जनमेजय विचारतो:---मगवन्‌ ! यमधमीस 
विळी. ती दासी चतुर ष धीट होती. मंदिरांत क्वाणत्या ब्रह्मषीनें शाप दिला, त्यानें काय केळे 
शषि येत आहे, असं पाहून ती सामी गेळी, म्हणून *ृषिशापानें शूदयोनींत यमघरमीस जन्म 
तिंनें षीस साष्टांग नमस्कार केला, आणि क्र घ्यावा लागला, हा वृत्तांत आपण मला सांगावा. 
षॉर्चे आदरातिथ्य सवोपचारांनी करून ल्याने वैशंपायन सांगतात:--पूर्श मांडव्य या नो- 
आज्ञा केल्याप्रमाणे ती य़ा कषीशी सगत झाळी. बाच्या महानिश्वयी व सर्वधर्मेज्ञ अश्ला एक 
तिच्या निर्मळ आणि निःसंक!च वर्शनाने ब प्रेम- के होता. त्यानें पुष्कळ कालपर्यंत निष्काम- 
बुद्धीने क्रषळा अतिशय आनंद झाला. तिचा बुद्धीनें तपश्चया केळी. त्याच्या आश्रपराच्या दहा- 
सहवास कषीला सुप्रसन्न करिता झाला. राहो एक मोठा वृक्ष होता, त्याखाळीं हा 
पुढें जातांना क्रर्षीनें तिला आशीर्वाद दिळा को, तपस्त्री मनव्रत धारण करून व हात बर घरून 
“तुझं दासीपण ल्यास गेलें. हे सुशोभन ! तपश्चर्या करीत होता. एके दिवशी कांही चोर 
तुझ्या उदरामध्ये जो गर्भ येऊन राहिला आहे, दूसरोकडे चोरी करून मिळविळेळे घन घेऊन 
तो जन्मास येईळ तो मोठा धमोत्मा होईळ, व तथ ळपण्यासाठी आळे. त्यांच्या म'गून थोड्याच 
बुद्धीच्या व ज्ञानाच्या कामा तो सवेत्रेष्ठ हाईठ.') बेळने रक्षक शिपाई आळे; आणि आश्रमद्वारा- 
हाच प्रतिद्ध विदुर, होय. हा कृष्णदैपायनाचा पाशो मोनत्रतानें तपश्चर्या करीत असडेल्या माँ- 
मुलगा, आणि धृतराष्ट्राचा व महात्म्या पांडूचा डब्य क्रषीळा ' चोर कोणया मागोनें गेळे ते 
भाता होय. हा यमधर्म त्या दासीच्या उदरी सांगा, आम्हीही त्या मागोनें वकर लढ्कर 
मांडव्य भ्षीच्या दापामुळे आळा होता. हा अर्थ जाऊन यया चोरांस पकडू, सांगा, सांगा.' असें 
तरवज्ञ आणि कामक्रोधशून्य झसा होताः निकडीने बिचौरू लागळे. पण हा तपस्वी ' होय, 
. 'अंसो; त्या दासीस 'झाशीबीद देऊन व्यास नाही, कःहींच बोळेना. शिव.य, त्या शिपारयांस 
आषि.सत्यवतीर्चा निरोप मागण्यास गेंडा, तेव्हा काहा संशय येऊन त्यांनी त्या आश्रमा! शिर 
यमघमात झाळेल्या शापाची कथा, तसेच आप चोहीकडे पाहिले, तों त्यांस. ते तेये ढपर्ढेळे कळे ं 
ह्यास थोरल्या सुंनेनें फसवून दासीची योजना व लपंविठेळें घन ही दोन्ही सांपडडी | अर्थी- 


२१८ प्रीमन्मह!भारत. [ अभ्याय १०८. 
तःच त्यांस या कषाची दांका आडी. तेव्हां कानावर धातढा. तो वृत्तांत ऐकून राजाने मेत्र्यां-्‌ 
त्या कषषीळा व त्या चारांस घरून त्यांनीं राजा- च्या अनुमतानें कषी दिळेळी शिक्षा फिरविळी; 
पुढे नेळे. तेव्हां राजानेही कांहीएक विचार न आणि यया शूडाजबळ येऊन राजानें हात जोडून 
करितां ' सर्वांस मारून टाका ' अशा आज्ञा प्र्थैना केढी, “ भगवन्‌ , मोहाळा वश होऊन 
केली ! मग काय पुसावे ! त्या रक्षकांनी त्या अज्ञानाने जा मीं भापला हा अपराध केळा आहे, 
चोरांसह त्या मांडव्य कषीस सुळावर चढविले, [त्याबद्दढ आपण मळा उदार मनानें क्षमा करावी. 
आणि सांपडळेळे धन घेऊन राजास सवे दृत्तांत ,भगवन्‌, आपण मजवर प्रकुत होऊं नये. ” 
सांगितळा व धनही त्याचे स्वाधीन केळे. इकडे | राजाचें हे ढीनंतचे भाषण ऐकून मुनि सुप्र- 
सुळावर चढविळेळा मांडव्य कुषि तसाच > 'स॒न्न झाळे; आणि ' तुझ्ता कांही अप्राध नाही, 
राहिळा. खाणोपिर्णे कांही नव्हतें. तरी त्यास तूं [भेऊ नको असे त्यांनी त्यास आश्वासन 
मरण आळे नाही; इतकेंच नव्हे, तर प्रा- दिळें. नंतर कषीस खाळीं उतरवून त्याच्या पो- 
णांचें संयमन करून त्यानें तेथेंच बेदपठनपूर्वक टांत शिरळेळा शूळ काढावयास ढागळे, तो तो 
तपश्चयो करण्यास आरेम केला. त्याचे मित्र कांहीं निघेना, म्हणून तो शूछ मुळाशी तोडला. 
इतर षे होते, त्यांनीं या मांडव्य कत्रीची स्थिति पण आंत जें शछाप्र अडकळें होतें, ते तसेच 
अंतज्ञानाने पाहून त्यांस आते दुःख झाळें. नंतर राहिळे, आणि म्हणून यांचें नांबही “ अणी- 
पक्ष्यांचे रूप घेऊन ते सर्वजण मांडव्यापाशीं मांडव्य' असें प्रकट झाळे. हा शूळ पोटांत अस- 
आळे, आणि ' शूळावर चढून दुःख भोनण्याचें 'तांही मुनींचा तपश्चर्षा अल्लेडश: चाळत राहिडी. 
आपल्यास प्राप्त झाळें, हें आपण कोणतें पाप पुढें तर मांडव्य कषीनी असे उग्र तप केलें की, 
केळे त्याचे फळ आहे, किंवा विनाकारण कोणी | त्ते तप पूर्व कोणीं कधीच केळें नव्हते. द्या 
हू अन्याय केळा आहे, हें कृपा करून सांगावें अद्वितीय तपाने प्राप्त होणारे संबे दुळैभ ढोक 
अश्ी विनंती करून तेथेच उभे राहिळे. मांडन्य कषीस प्रात्त झाले. नंतर हा आतमवेचता 
ण 0 यपधर्मांच्या सभेंत जाऊन आसनस्थ धर्मराजाळा 
अध्याय एकशे आठवा. उपळंभपूर्वक (निंदेच्या खरानें) विचारता झाळा, 
य. 6 प्रमो! माझ्या हातून जाणूनबुजून तर अप- 
2 क राध झाळाच नाही; आणि मळा तर शूडावर 
यमधमेझापटत्त, टांगून राहण्याची शिक्षा भोगावी ढागढी आहि; 
वैद्दंपायन सांगतात:--राजा, हा प्रश्न ऐकून तेव्हां असा कोणता अपराध मळा नकळत माझ्या 
मांडव्य कषि म्हणाळे, “ कषीही ! हा दोष को- हातून झाला असावा १ १' कोणत्या दुष्कृत्या- 
णाचाही नाही, भाह्ंच कांही तरी पूर्वकर्म साठी माझी अशी अबहेळना झाली, हें कृपा 
ढवळे आहे, त्याचा मी हा परिणाम भोगीत करून मळा लवकर सांगावे, व पुढें माझ्या तपो- 
आहे. असो; जनमेजया, तेथाछ रक्षक शिपायांस- बडाज्ने सामध्येह्ी पहावें.) 
ही आश्चर्य बाटळें कीं, अन्नपाण्यावांचून हा येथे यमधर्म म्हणाळे:-त्येधन तपे! लहानपणी 
जगळा कसा? व यास इतक्या वेदना होत भस- तू गमशीखातर एका पतंगाच्या पुच्छाला काडी 
तांही हा दुःखाचे एकही चिन्ह दाखवीत नाहीं हृ टोचडी होतीस ! आहे आठवण: स्या वेळी ज़ 
कायः तेव्हां हा सवे चमत्कार त्यांनीं राज्ञाच्या पाप तुझ्या हातून घडलें, त्याचें प्रायश्चित्त म्हणून 


छि संमवपर्व, ] 


तुळा शिक्षा मोगावी ढागली. बाबा ! लहानसे 
दान केळे असतां त्याचें तुखद फळ जसें अमूप 
मिळते, तसे क्षघमोचें फळही बहुत दुःख देणारे 
असेच होतें! ' मी हे केव्हां कळे? ' अश्षे 
श्रषीने विचारितां ' फार ळहानपणीं आणि के- 
वळ मजेसाठी हें कम तुझ्या हातून घडढें होते ! 
असे धरमराजानें सांगेतलें. 

भणीमांडव्य म्हणते;--धर्मा! जन्मापासून 
बारा वर्षेपर्यंत जीवाच्या हातून जे काय होतें, ह्या- 
बद्दढ तो जबाबदार नाहीं. या वयांत त्याच्या हा- 
तून पातक होतच नाही; कारण धमेशस्त्रज्ञ व 
यांची शात्लें या बयांतीळ कृत्ये हिशेबांतच घेत 
नाहींतना ! असा; माझा अपराध अश्प असतां 
मळा आहझणाळा हो इतकी असह्य पीडा होईड 
अत्ता देड व्यर्थ जाणून बुजून केलास, या अर्थी 
मनुष्यजातीच्या शद्ध वर्गात तुळा जन्म प्राप्त 
होईळ, हा माझा शाप तुळा आहे. बाबा! त्र'झ- 
णास अन्यायाने दिळली एवढीशी प डा सवेभूत- 
बधापेक्कांही आधिक दडावह असते, 'हें तुळा मा- 
हित नाहीं £ असो; आजपासून अता घमेफहाचा 
उदयकारी नियम बांधून देतो की, चोदा वर्षेपर्यंत 
घडलेल्या दुष्कृत्यांबद्दद जीवास दंड असूं नये. 
कारण तें ह्याचें दुष्कय़ अज्ञानजन्य भतल्यामु- 
ळं पापकारी होत नाही. या वयाच्या पुढें झाळेडी 
दुष्कृत्ये पापकारी होतीळ ! 

बैशंपायन सांगतात:-राजा, यमाच्या हातून 
मांडव्य अषीला अशी शापकारक पीडा झाली 
म्हणून त्याढा शूद्र योनीत जन्म ध्यावा ठागला. 


१ आदिपर्व, 


२१९ 


अध्याय एकशे नववा. 


-!०:- 
धतराष्ट्रादिकांचे बालपण आणि पांडूला 
राज्याभिषेक, 
वैशंपायन सांगतात:--ध्या तीन पुत्रांचा उ- 
दय झाल्यापासून कोरवराष्ट्र, कोरवपुरुष व 
कौरबपुरें यांची मरभराट झाळी. पिके उत्तम 
[येत असून घान्येंही सरस येऊं ळागळी. यथा- 
काळे पजेन्यवृष्टे होत राहून सर्वे वृक्ष वुष्प- 
फलभारांनी वांकून जाऊं ळागळे. वाहनांची ज- 
|नावरें व मृग आणि पक्षी हे सर्व आनंदीभानं- 
दांत निमझ होऊ ढागळे. फुडें अत्यंत सुवासिक 
,आणि फळें तर अमृतासारखीं येत. ब्यापारी 
| आगि शिल्पी यांनी नगरांस संपत्तीने ब सोंद- 
योनें अपूव शोभा आणिली. शूर, विद्वान आणि 
साधुसंत ६ परम सुखी झाळे. कोठें चोरी नाही, 
कोठें पापकर्म किंवा पापाची आवड दिसेनाशी 
झाली. सरव राष्ट्मर जिकडे तिकडे ' कृतयुग 
आळे कां काय £ ' असा भास होऊ लागला. 
सर्व वणीतीलळ ढोक अपआपळे वणोश्रमधर्मा- 
प्रमाणें ज्ञानपूवक चाळत असून सवही स्वार्थ- 
लाग करणारे, सत्यत्रतशीळ, परस्परांवर ि- 
ष्कपट प्रेम करणारे, मानापमानांस ब क्रोध- 
ळछोभांस न शिवणारे व परस्परांचे प्रेमपुरःसर अ- 
भिनंदन करणारे असे होते. सारांश, मूतितंत 
धर्माचा अवतारच या काळी प्रकट झाला हता. 
नगर हा समुद्राप्रमाणें पूर्ण व गंभीर असून स्व- 


तोच हा दार्खापुत्र बिदुर होय. हा मुलगा धर्म सोंदयोनें अत्यंत शेशभवेत दिसत, जिकडे 
आणि अर्थ या दोन्ही शास््रांमध्ये महानिष्णात तिकडे मेघसमुदायांच्या राजासारख्या दाराब- 
असून य्याळा ळोभ आणि क्रोध हे सर्वथा पारखी रीळ तोरणांच्या पंक्ति अप्रतिम शोभा आर्णात 
होते. तो मनोनिप्रही व दूदिष्टि असून कुरुकुठाचें होत्या. नगरांत!ढ प्रात्तादांनी तर या हाहिनापुराळा 
हित करण्याविषयी तक्षकद॒ष्टीनें दक्ष अत. महेंद्राच्या अमरावती नगरीसारखी शाभा आढी 

होती. मोठमोठ्या नद्या, बागा, वापी व तळ यांच्या 

जवळील प्रदेश व रम्प अरण्ये ग्रा मनोहर ठिकाणा 


१४० 


हजारो नागरिक भ्रमविनोदी विश्रांति घेण्यासार्ठ 
जात असत. असो; याप्रमाणें कुरु देशांतील ळ॑'क 
हे आपल्या या नगरनागरांच्या अपतिम लावण्याने 
उत्तर कुरुदेशांतील लोकांसह देवषि, चारण इत्या 
दिकांशी स्पधा करितात कीं काय अत्ते वाटे 
या कोरवांच्या संपत्तिवंत राष्ट्रांत कृपणार्चे नांव 
ऐकू येत नसे, किंत्रा षिधवांचा वासही येत नसे. 
कूप, आरामाची स्थाने,सभामंदिर,वाणी व त्रझम 
णगृहे हो सवे प्रकारच्या संपत्तीनी गजबजून *ळ॑ 
होती. जिकडे तिकडे उत्सव चाळळठे असत. यां- 
तही भष्माचायाच्या घमेविहित सवोध्यक्षभेखाळ॑ 
सर्वे कोरबराष्ट्र याज्ञिक यूपांनी सुमंडित झालेले 
दिसे. परराष्ट्रांतील हजारों लोक कुरु देशांत राह 
ण्यास अल्यामुळें हे राष्टू ज स्तच मनुष्यसंपत्न 
झाळें. भीष्मांचा राज्यकारभार म्हणजे सद्धरम'चे 
पुनरावतरण होय. कुदराष्ट्रांत जे प्रमुख नाग 
रिक अहत, त्यांच्या घरी 'द्या, य्या' आणि ' पोट 
भर घ्या, ढाजू नका' हाच ध्वनि ऐक थेत असे. 

असो; राजा, सर्वे नागरिक जन साहजिकत:च 
धृतराष्ट्‌ , पांडु ब विदुर यांच्या बाळढीळांचें 
वर्तमान समजण्यासाठी अय्नंत उत्सुक असत. 
तिघांचेंही पाळनपोषण भोष्मांनी पुत्रवत कलें. 
त्यांना सक्षेतंस्कार यथाशासत्र करून यया मुळांकरबी 
ब्रह्मचर्यास बित अशी त्रतें ब अध्ययन कराबेळें, 
तीं मुळें श्रतिस्मु ॥ामथ्ये पंडित व व्यायामामध्ये पटा- 
इत भ्शी झाळी, चारही वेद, धनुरेंद, गदा- 
खडग-युद्धशाल्ल, गर्जाशक्षा, नीतिश क्ल या सवात 
ते पारगत झाळे. इतिहातत, पुराणे, इतर शास्त्र 


[ बष्याय ११०, 


घनुवरांत त्याच्या तुळ्नेख योगय भसा मनुष्यच 
नव्हता. धृतराष्ट्र हा अतिशय बळवान झाळा. 
घर्म आणि तेत्त्रज्ञान या दोन बिषुय़ांमध्ये बिदु- 
राचा हात धरणारा तरेळोक्यांत सुद्धां सांपडणें 
कठिण होतें. याप्रमाणे, प्रायः नष्ट झालेल्या 
शांतनूच्या वेशाचा पुनः उद्धार झाळा अले पाहून 
सर्वे राष्ट्रांमध्ये कुरुकुळाची स्तुति गर्जू ढागढी. 
बीरमातांमध्यें अंबिका व अंबाळिका, देशांमध्यं 
कुरुराष्ट्र, धमेवेत्यांमध्यें भ'ष्माचाय ब नगरांमध्ये 
हार्तिनापुर अत्येत श्रेष्ट अशी सबेतोमुखी स्तु'ति 
होऊं ळढागली. धृतराष्ट्र जन्मांध म्हणून व बिदुर 
शूद्र म्हणून पांडूसच राज्याभिषेक झ'ला. एकदा, 
नीतिश्ास्रामध्ये सवेश्रष्ट भोष्माचाय ह धमेत- 
स्वज्ञ विदुरास काय म्हणाळे, त आतां सांगतो. 


४५८४१४८८५८ /८८८ 


अध्याय एकशे दहावा. 
गांधारीध्ृतराष्ट "बाह. 

भष्म म्हणाळे--आपलळे हें कुळ सवगुण- 
मंडित झाल्यामुळे अन्य सवे राजांहून श्रेष्ठ व प्रथ्वी- 
मर्ध्ये सर्ब राजांचा पराभव करून सार्वभम पद 
मिळविण्यास योग्य असें झाळे आहे. प्रश्‍कालीं 
महात्म्या व घर्मशूर राजांनी या कुळाचे संरक्षण 
कलें. या कुळाची अवन ते भाजपयंत केव्हांही 
झाळी नाही. सत्यवतीच्या ब माझ्या उद्योगाने 
आणि कृष्णद्रेपायन श्रोब्यासांच्या अनुप्रहानें 
आपलें हें कुळ पुन: पृत्रेश्‍्यितांस व पूेउनतीस 
योग्य झाडें आहे; कारण तुम्ही तिवे आतां हया 


ब कळा ही सवं यथासांग प्राप्त करून धेऊन, ते कुठच कुळतंतु झाळां आहां. अक्षा; यापुढेही 
,सुळगे वेदवेदांगांत पूर्ण निष्णात झाळे, अर्थात- कुळ सागराप्रमाणें संदेव शद्धिंगत होत जाईल 
च थ्रांस सर्वे शास्रांचें व विद्यकलांचें रहस्य भ्षे उपाय तुळा व महा नि:संशय शोधून का- 
समजल्य.मुळें त्यांची बुद्दे निश्चित झाळी, प्रसंगी ढळ पाहिजेत. यांदवांच्या कुलांत एक सुस््रूप 
काय करावयाचे हा प्रश्न त्यास कधींच येत व आपल्या कुडास योग्य अशी कन्या आहे, व 
नव्हता. कारण ते पूर्ण तत्वज्ञ झाळे होते. पाडून याचप्रमाणे सुवळाची एक व मद्रेश्वराची 


घंयुबिद्या आपळीश, केली होती, म्हणून सर्व रक अशा. तीन कन्या आहेत, असे ऐकतो. 


क$ र 
७ संभवपवं. ] 


बिदुरा, त्या सर्व मुळी रूपानें सुंदर असून कु- 
ळीन आहेत, आणि ते थोर थोर राजही आम- 
च्यार्शी शरीरसंबंध व्हावा अशा योग्यतेचे आहेत. 
म्हणून ह्या आपल्या वशाच्या वित्ताराकरितां या 
मुळी ळप्न करून घ्याव्या असें मळा वाटते. 
विदुरा, तूं शहाण्यांमध्ये शहाणा आहेस, तेव्हां 
सांग बरें तुला काय वाटते ते: 

विदुर म्हणतो:---भामच बडीळ, मातुःश्री ब 
परमपूज्य गुरु सव आपणच आहां, तेव्हां ह्या 
कुळाचे कल्याण ज्यानें होईल ते भापणच 
योजून करावे. 

बेशपायन सांगतात:--पुढे सुबळ राजाचा 
मुळगी गांधारी हिंच संबंधाने हकोकत त्राह्म 
णांच्या तोंडून भोष्मार्ने ऐकळी. ती अशी का, 
। बरदश्रेष्ठ असा जो भगवान शंकर, त्याचा आ- 
राधना करून ल्या सुशील गांधारीने शंभर मुळगे 
मागून घेतळे भाहेत अशी वदता आहे. ' अशी 
हकीकत विश्वसनीय मागाने कुरुकुठवृद्ध पिता- 
मह र्भाष्म ह्यांचे कानावर आळी., मग, राजा, 
भीष्माने गांधारीला मागणी घालण्याकरितां गां- 
धार देशच्या राजाकडे दूत पाठविला. तेव्हां 
धृतराष्ट्राळा डोळे नाहीत म्हणून सुबळाला बिचार 
पडळा. तथापि त्याचं कुळ, शौल ब ळोकिक ह्या 
गोष्टी ध्यानांत आणून त्यानें ती सुशीळ गांधारी 
घृतराष्ट्राला दिली. पृतराष्ट्‌ अंध, आणि भाप- 
सयाला तर याच्याच पदरांत टाकण्यार्चे आई- 
बापांनी योजळें आहे असे गांधारोळा समजल्या- 


१ भादिपर्व र श्र 


ष्दाला अपेण केंडा. तेव्हां द्मानेही निचा फार 
आदराने स्वीकार कळा. इतकं झाल्यावर भीष्मा- 
च्या म्हणण्याप्रमाणे ढम़!चा सर्व समारंभ शकु- 
नौर्ने करविळा. ह्याप्रमाणें भापळी बहीण त्यांचे 
स्वाधीन करून व योग्य तितका लवाजमा तिचे- 
पाशी ठेवून तो शूर राजपुत्र भाष्माकडून मान- 
पान घेऊन आपल्या नगराळा परत आला. 

इकडे ला सुलक्षणी गांधारीसेही आपळी 
चचा, रीत, वागणूक वगरे गोष्टोंनी कुरुकुळांतीळ 
सर्व माणसांना संतुष्ट कळ आणि अशा प्रकारे, 
पतिसेवारत व पातित्र यधमेयुक्त अशा या गां- 
धारानें सवास सुख देऊन, परपुरुषावेषर्या कधीं 
मनाने सुद्धां इच्छा केडी नाह. 


अध्याय एकश अकरावा. 
कोम [*] १- 
करणेजन्मवृत्त. 
बैशपायन सांगतात:-यदुकुढामध्यें श्रेष्ट असा 
शूर नांवाचा एक पुरुष होऊन गेढा; हाच बसु- 
देवाचा पिता होय. द्याला पथा म्हणून एक 
कन्या होती. ती इतकी सुंदर होती का, ख्पाने 
तिच्या साम्पतेची भूळोक!त दुसरा काणी नखेळ. 
राजा, यया शूराचा कुंतेभोज म्हणून एक 
आतिभाऊ होता. तो शूराचा परम स्नेही. असून 
मनाचा थोर होता. त्यांठा मूळबाळ कांहीं 
नव्हते, म्हणून शूराने ताला असे वचन पदिळें 
होतें की, मळा जें पहिळें मूळ होई ते मी तुळा 


बर, तिने एक बल्त घेऊन त्याच्या बऱ्याच घड्या देईन. तेव्हां सा एकत्रचनी शूराने ती आपली 
घाढून त्यानें आपळे डोळे बांधून टाकिळे. का- मुळगी पृथा पहिळी म्हणून ला आपल्या खह्याळा 
रण ती पडली महापतित्रता ! तेव्हां नवऱ्याळा देऊन टाकडी. 

पाहून लाच्याबद्दळ विपरीत कांही मनांतु येऊच जनमेजय पुढें त्या कुंतिभोजाने, घरां*जे 
नये असा तिर्ने बिचार ठरविळा. मग गांधार ब्राह्मण, अतिथि वगेरे येतीळ त्यांचा योग्य 
राजाचा मुळगा शकुनि हा धनानंव योबनानें युक्त सत्कार करण्याकडे प्रथेची योजना केळी. आप- 
अश्या आपल्या बहिणीळा घेऊन कोरवांकडे ल्याकडे सोंपविळळें काम ती योग्य प्रकारे करीत 
आला, आणि त्यानें ती आपकी भगिनी धृतरा- असृतां, महापवित्र भाणि, करमनिष्ठ आहण जो 

२१ 


२४९ 


जगप्रसिद्ध दुबोस, त्याची तिने कडक सेबा केळी; 
आणि त्या तपस्त्री ब्राह्मणाला हरप्रयत्न करून 
तिनें प्रसन करून घेतलें. मग, कालाम्तराने अ- 
डचणी'चा प्रसंग येणार असें घ्यानांत आणून त्या 
मुनीनें तिळा वशीकरणाचा एक मंत्र दिळा, भाणि 
सांगितळें, “ह्या मंत्राने ज्या ज्या देवाळा तू आ” 
व्हान करशीळ, त्या त्या देवाच्या प्रमाषानें तुळा 
पुत्र होहेळ, ” 

राजा, पुढें ता ब्राह्मण निघून गेल्यावर, पोर- 
स्वभावामुळे कुंतीला त्या मंत्राची प्रतीति पाहण्या- 
ची जिज्ञासा उत्पन्न झाढा; आणि त्या मंत्राचा 
जप करून तिनें सूयेनारायणाळा आव्हान कलें. 
त्याप्रमाणें तो त्रेळोक्याला प्रकाश देणारा भगवान 
आदित्य येऊ ढागळा तें तिने पाहिळ आणि तो 
अपूर्व चमत्कार पाहून त्या पवित्र स्रीला आतिशय 
विस्मय वाटला. पुढे भगवान सूर्य तिच्या जवळ 
येऊन म्हणालाः--सुंदरी, हा मी आलो आहे, 
मी तुझें काय काम करावें ते सांग. 

कुंती उत्तर कारते:--हे रत्रुघातिन्‌ , कोणी 
ब्राह्मणाने मळा बर देऊन ही वशीकरणविद्या दिळी, 
म्हणून तिची परीक्षा पाहण्याची होस वाटून मी 
आपल्याळा बोळाविर्ळे; ह्या माझ्या चुकीबद्दळ पायां 
पटून मी क्ष॑मा मागते. बायकांच्या हातून भापला 
अपराध जरी कांही झाळा असला, तरी त्यांना ने- 
हमी सांभाळावे असें वचन आहे. 

“सूर्य म्हणतो:--दुर्वास मुनीनें तुळा हा वर 
दिळा वगैरे सवे हर्काकत मळा ठाऊक भाहे. 
तेव्हां मनांत कांहीं भय न ठेवतां खुशाल द्या ठि- 
काणी त माझ्याशी संग कर. हे मयांदशीळ स्त्रि, 
माझें दर्शन फुकट जातां कामा नये, आणि तूं 
तैर मळा येर्थे आणिळे भाह्स; विनाकारण मला 
येर्थे आणण्यांत देखाळ तुळा पातकच आहे ह्यांत 
संशय नाहे. 

-वैशेपायन म्हणतात:-ह्याप्रमाणें सूर्याने नाना- 
प्रकारांनी तिची समजूत घातली, तरी ला “सुंदर 


श्रीभन्महामारत. 


[ अध्याय ११६. 


ल्लीला ती गोष्ट रुचेना. तिच्या मनांत अर्ते आलें 
की, आपण कुमारिका, तेव्हां भलते सळतें 
केळे तर आप्तबंधु काय म्हणताल १ म्हणून 
तिळा भय व लज्जा वाटूं लागळी. तेव्हां, राजा, 
तिला पुनः सूर्य म्हणतो, “राजकन्ये, माझ्या 
कृपेने तुळा तिळमात्र दोष लागणार नाही. ” 

ह्याप्रमाणें लया तेजस्वी ब देदीप्यमान सूर्यना- 
रायणानें कुंतिभाजाच्या मुलाला सांगून तिच्याशी 
संभोग केळा. यापासून जो मुळगा झाला, 
तोच त्रेळोक्यप्रासेद्द कणे. हा महापराक्रमी, भ- 
लौकिक योद्धा, जन्मतःच कवच धारण करणारा, 
मोठा भाग्यवान, सुलक्षणी, प्रथक्ष सूर्यीसारखा 
तंजस्थी, व कुंडळांनीं फारच शोभणारा असा 
होता. असो; नंतर यया महाकान्तिमान देवाने ति- 
ळा पुनः कोमाथ दिळे, आणि तो सव तेजांचा 
राजा आकाशांत निवून गेला. नतर, राजा, तो 
जन्मळेडा मुळगा पाहून ती यदुराजकन्या 
खिन्न होऊन एकाप्र मतानें विचार करू 
लागळी की* “ आतां कशी तजवीज करणें 
श्रयस्कर होईळ? ” तेव्हां ज्ञातबांधबांच्या भयाने, 
झालेला आतिप्रतंग छपविण्याकरितां कुंतीने 
आपलें तं सशक्त पोर पाण्यांत सोडून दिळें. 
मग त॑ पाण्यांत सोडळेळे पोर राधेचा नवरा 
सूतपुत्न अधिरथ ह्याने व साच्या बायकोनं आपला 
मुळमा अर्तते समजून पाळळे, आणि हा कबच- 
कुंडलादि वसूर्ने--सपत्तीनॅ--युक्त असाच ज- 
मळा आहे, तेव्हा “ बसुषेण ” हच नांव याला 
योग्य, असे बोळून त्यांनी त्याचें तेंच नांव ठेविले. 
असो; पुढ तो जसजसा मोठा होऊं लागळा, 
तसतसा बळशाळी होऊन शक्लास्रांत प्रवीण 
होत 'वाळळा. ते] प्रतापवान कुमार बारा वाज- 
त्यापासून पुढें सूर्याचे उपस्थान करी; ह्या 
वेळांत ला बुद्धिशाळी कुमाराचा जप चाळळा 
असतां कोणी ब्राह्मण येऊन ह्याने कांहीं जरी 
वस्तु मागितली, तरी “नाहीं ' म्हणावयाचे नाहीं 


७ सेभवपवे, ] 


लाची टटकी टा ० कडी कयत मे 
झसा ह्याचा नियम असे. तेव्हां इंद्र हा अ.हणा- 
'्षावेष घेऊन मिक्षा मागण्याकरितां म्हणून 
आला, व अर्जुनाचे हित साधण्याच्या बुद्धीने त्याने 
ह्याचेपाशी कवच मागितळें. ळागळेंच कर्णाने 
जन्मतःच अंगावर असलळेळें आपळें कवच 
सोळून काढळे, आणि हात जोडून तें त्या ब्र'ह- 
णाचें रूप धारण केळेल्या इंद्राला अर्पण केळे. 
इंद्राने त॑ घेतळें, व कणोचें ते कृत्य पाहून तो 
अतिशय संतुष्ट झाळा, आणि त्याला आपली 
शक्ति देऊन म्हणाला, “ देव, असुर, मनुष्य, 
गंधर्व, सर्प किंबा राक्षस ह्यांपेक्तो ज्या एकाला 
जिंकण्याचे तू मनांत आणशीळ, त्याच्यावर ह्या 
शक्तीचा प्रयोग झाल्यावर तो वांचणारच नाही. ” 
जनमेजया, वसुषेण हें त्याचें पूर्वीचे नांव होतें हे 
मो सांगितठेंच आहे; आतां. यानें कवचाचे 
बिकतैन केळे, ह्या त्याच्या कृत्यावरून त्याळा 
कर्ण व वेकर्तन हींही दोन नांवें मिळाळॉ. 
अध्याय एकशें बारावा. 
-!*०'- 
कुंतीशीं पांडूचा विवाह. 

बेशंपायन सांगतात:---राजा, कुंतिभोज राजा- 
ची कन्या पथा ही स्वभाव व रूप ह्या गुणांनी 
चांगळी असून मोठी धर्मनिष्ठ आणि पवित्र 
अशी क्स. तेव्हां रूपानें सुंदर, वयाने तरुण, 
दिसण्यांत पाणीदार आणि स्त्रियांच भंगी ज़ 
गुण असावे त्यांनी युक्त अशा त्या कुमारिकेळा 
कित्येक राजांकडून मागणी येऊं लागळी. तेव्हां, 
राजा, तिचा बाप कुतिभोज ह्याने सवे राजांना बो- 
लावून आणून तिचे स्वयंवर केळं, ह्या समयीं 
सभेमध्ये सर्व राजे बसळे असतां, मध्यभागी 
भरतकुळांतीळ रत्नच 'असा राजपुत्र पांडु 
ह्याडा त्या चतुर कन्येनें अबळोकन केळे. त्याच 
वक्षस्थळ विशाळ होतें, आणि नेत्र वृषभासारखे 
तीव्र असून तो सामथ्येशाळी होता; ष त्याच्या 


१ भादिपवे. 


२४३ 


सूयांप्रमार्गे प्रखर तेजानं इतर राजे निस्तेज दि- 


सत होते. तेव्हां काय विचारावे £ मोठा सा- 
मर्थ्यशाळी असून दुसराइंद्रच कां काय अशा प्र” 
कारें द्या राजसभेत शोभणाऱ्या त्या नरत्रष्ठ पांडूळा 
पाहतांच ती कुंतिभाज राजाची सुस्वरूप व सु- 
ळक्षणी कन्या कामपीडेनें विद्ढ होऊन पांडु 
राजाळा 'बरण्याविषयी फार घाबरी झाळी. तिच 
अंत:करण अगदी क्षुव्ध होऊन गेळे, आणि 
शेबटी तिने ढाजत लाजत त्या राजाच्या गळ्यांत 
माळ घातळी. कुंतीने पांडूळा वरल्याची ,वातो 
कानी पडतांच सर्व राजे आळे तसे हत्ती, घोडे 
ब र्थ घेऊन माघारे गेळ, मग कुंतीचा बाप 
राजा कुंतिमोज ह्यानें तिचा विवाह केढा; त्या 
वेळी, इंद्राचा जसा इंद्राणीशीं संयोग शाभढा, 
तसा त्या महाभाग्यश्ाडी कोरवराजपत्राचा 
कुंतिमोज राजाच्या कन्येशी संयोग शोभला. 

राजा, पुढे कुंतीचा आणि पांडूचा ढझ़स- 
मारम करून व नानाप्रकारच्या देणग्या वगेरे 
देऊन, त्या राजानें पांडूची त्याच्या नगराकडे पा- 
ठवणी केळी. तेव्हां नानाप्रकारचा निशाणे फडका- 
बात आपळें अवाढव्य सैन्य घेऊन ब्र.झणांचे*व 
कधीचे आहोबीद घेत वेत तो कौरवराजपुत्र 
प डु आपल्या नगराळा येऊन पोहोंचळा; आणि 
गृहप्रबरेश करून, आपली स्त्री कुंती हिळा त्या रा 
जाने आपल्या वाड्यांत आणून ठेवेडें. 


न्न 


अध्याय एकशे तेरावा. 


-१०:- 


माद्री आणि पांडु यांचा विवाह. 

घेशंपायन सांगतातः--नंतर ल्या यशस्वी 
पांडु राजाचें आणखी दुसरें ढम केळे पाहिज 
असं शांतनुपुत्र भाष्म ह्यांच्या मनांत आलें; 
आणि त्याप्रमाणें वृद्ध मेत्री, त्राह्मण व क्षि बरो- 
बर घेऊन आणि चारी प्रकारचें सैन्यही घेऊन 
ते महूराजाच्या नगराळा गेढे. भीष्माची स्वारी 


१४४. श्रमिम्महाभारत. [ भश्याव (१३. 


आळेली ऐकून वाहीकराजानें सामोरे जाऊन असें बोळून लया तेजस्वी भीष्मांनी सोन्याचे 
भीष्माचा बहुमान करून त्याळा नगरांत आणिळें, दागिने व नुसते गट आणि हजारों चित्रविचित्र राने 
आणि त्याला उत्कृष्ट आसन देऊन अर्ध्य, शल्याळा आणून दिली. तर्सेच हत्ती, घोडे, रथ, 
पाद्य, मधुपक वगेरे उपचारांनी त्या- मूल्यवान वलन व अळंकार आणि चांगले चांगळे 
ची पूजा केळी, आणि नंतर “ काय उद्देशाने माग, मोत्यें, प्रवाळ वगेरे देणग्या मीष्मांनीं सास 
येणें केळे ” म्हणून त्यास विचारिठे. तेव्हां कौ- दिल्या. तं सर्वे द्रव्य घेऊन शल्य फार संतुष्ट 
रबकुळदीपक भाष्म ह्यांनी मद्रराजाळा उत्तर झाळा, आणि लानें भापल्या बहि्णांला भळंकार 
दिड, “ हे शूर राजा, हें पहा-मुळगी मागण्या- यथास्थित घाळून ती त्या कोरनायकाचे स्वा- 
करितां मी आलो आहें. तुझी बहुण माद्री फार धीन केळी मग तो शहाणा गंगापुत्र भीष्म मा- 
सुशीळ आणि भाग्यश्याळी आहे असं ऐकतो; द्रीळा घेऊन हात्तिनापुराळा परत आळा. पुढ, 
तर पांडूकरितां सया तुझ्या बाहिणीला भी मागणी जो दिवस पोहून ठेवळा होता तो आल्यावर, 
घाडीत आहें. राजा, शरीरसंबंध करण्याला तूं विद्वानांनी पसंत केळेल्या मुहूतीवर पांडु राजानें 
आमच्या बरोबरीचा आहेस व आम्हीही तुझ्या बिधिधूरवक माद्रीचें पाणिग्रहण केळे. ढग़समारभ 
बरोबररांचे आहो; हें सर्व ध्यानांत आणून तूं | आटोपल्यावर द्या कोरराजानें ही आपली 
बिधिप्रवेक आमचा स्वीकार कर. ” नती बायकाही एका सुंदर महाळांत ठेविली. 
जनमेजया, भीष्माचें हें भाषण ऐकून मद्रराज नंतर तो थोर राजा त्या दोन्ही स्रियांचे समाग- 
उत्तर करितो:--आपल्यासारखे स्थळ आणखी मामध्ये यथेच्छ सुखोपभोग घेत राहिला. 
कोठें मिळणार १ पण आमच्या घराण्यांत पूर्वी पांडूचा दिग्विजय. 
च्या चांगल्या चांगल्या राजांनी एक चाळ पाडून पुढें, रासा, अशा रीतीर्ने तीस रात्री बिहार 
ठेविळी भाहे, ती चांगळी असो!केंवा वाइट असो, ती केल्यावर तो कोरवराजा पांडू सर्व पर्व [जॅक- 
मोडण्याळा माझें मन घेत नाहीचाळ कोणती हें भा- ण्याच्या उद्देशानें बाहेर निघाळा. भीष्म बगैरे 
पल्याळाही ठाऊक आहे ह्यांत शंका नाही. भापण बृद्ध माणसांना व तसेंच धृतराष्ट्राहा आणि कुर- 
थोर भाहाःतेव्हां आपल्यापाशी द्या म्हणून मीं मागणे कुलांताळ इतर पूज्य माणसांना नमस्कार करून 
योग्य नाही हे सांगणे नळगे. हे शत्रुघातका, ब्र सर्वाचा निरोप घेऊन त्या राजानें प्रयाण केळे. 
तेव्हां माझें सांगर्णे एवढेंच को, हा आमचा कुळा- निघते वेळी रीतीप्रमाणे जुभ आशीरवीद व आभि- 
चार आहे, व तो आम्हांला शिरसा वंद्य आहे; नंदन झाल्यावर मग हत्ती, घोडे, रथ बोरे मोठें 
म्हणून न| उघड असलेली गोष्ट मी आपळेपाशीं सेन्य घऊन तो बाहेर पडढा, जसा काय देवा- 
तोंडानें बोढून दाखर्वात नाह. चाच अंश असा तो तेज:पुंज पांडु राजा ह्यानें पृथ्वी 
मदराजाचें हें भाषण ऐकून भौष्मांनी उत्तर जिंकण्याचा इच्छेने चांगळी उत्साहयुक्त ब धष्टपुष्ट 
. दिळे, “ राजन्‌, सर्वात धर्मच मुख्य आहे. असें सैन्ये घेऊन किथेक निरनिराळ्या शत्रूंवर स्वाऱ्या 
प्रथक्ष जह्मदेवांचेंच सांगणें आहेः तर हा प्रघात केल्य. कोरवांच्या वैभवाचा आधारस्तभच भशा 
पूर्वजांना घाळून ठेविला आहे, तेव्हां द्यांत कांहीं ह्या नरस्रेष्ट पांडूनें प्रथन पर्वताचा भाय करून 
दोष नाहीं. श्या, मोठमोठ्यांनीं देखीळ मान्य राहणारे दशञार्ण म्हणून जे मोठे लुटारू ढोक 
केळेली ही तुझी अट कोणती हे आम्हाला होते, त्यांना ढढाईत जिंकून टाकलें. तेव्हां 
ठऊक आहे. ” , य़राच्या सैन्यांत नानाप्रकारची निझ्ाणे होती व 


७ संभवमवे. ] 


घोडे, हत्ती, रथ ब पायदळ हे असंख्यात असून 
ह्यांनी सैन्य गजबजून गेळे होतें. भश्ा प्रकारचे 
ते सैन्य घेऊन पुढें पांडु राजानें कित्येक राजे 
कोकांना लुटून, उन्मत्त झाळेळा मगध देशचा 
राजा जो दोघे, त्याळा राजवाड्यांत शिरून ठार 
केळे. मग त्याचा खजिना लुटून व तेथून नाना: 
प्रकारचीं वाहने घेऊन पांडु राजा मिथिळेळा 
गेळा, भाणि त्यानें संग्राम करून विदेहांना जिकरळे. 
राजा, अशाच रीतीने काशि, सुल ब पुड ह्या 
देशांत जाऊन आपल्या पराक्रमाने त्यानें कोर- 
बांचा शेंडा उभारळा, बाणांचे वर्षाव ह्या ज्याच्या 
ज्बाळा व शर्ह्ले हा ज्याचा प्रकाश, असा श- 
त्रूची राखरांगोळी करणारा पांडुरूपी अग्नि 
जबळ येऊन पेोहोचतांच राजेठोक होर- 
पळून गेळे. सैन्य घेऊन ढढत लढत 
पांडु राजाने राजेलोकांची व ल्यांचे सेन्याची 
खोड मोडून त्यांना आपल्या ताब्यांत आणून 
कुरुराजकाये साधून घेण्याच्या कामीं त्यांचा उप- 
योग करून घेतळा. अशा रीतीन्े त्यानें जिंक- 
ल्यावर सर्वे पृथ्वीवरीळ राजांना वाटूं लागलें की, 
देवांत जसा इंद्र, तसा पृथ्वीवरील राजांत हाच 
काय तो एकटा शूर. मग ते सव राजे हात 
जोहून त्याच्या पायां पडळे, आणि पुष्कळ द्रव्य, 
निरनिराळ्या प्रकारची रत्नं, माणि, मोत्ये, प्रवाळ, 
सोने, रुपे, तर्सेच निवडक निवडक गाई, घोडे, 
रथ, हत्ती, गर्दभ, उंट, म्हशी, मेंढ्या, बकरी, 
तसेच उत्तम उत्तम कांबळे, चमेवल्लें व शंकव 
बगैरे उंची जातीचीं लोकरीची वक्ने निरनिराळ्या 
राजांनी नजराणे म्हणून आणून दिली. त्या 
राजांनी आणून दिळेळें तें सवे द्रव्य पांडू राजानें 
घेतळं; आणि आपल्या देशच्या ळोकांना अगदीं 
आनंदित करून सोडण्याकरितां तो मोठ्या उत्सा- 
हाने हात्तिनापुराळा आला, अश्या प्रकारे, राजा, 
महाबुद्धिशाली ब सिंहासारखा शूर असा भरत- 
कुळांतळा राजा शांतनु ह्यानं गाजविळेळी कीति 


१ आदिपर्व. 


२४५ 


सर्व नाहींशी झाळी होती, ती आतां पुनः 
पांडूनें संपादळी. “ज्या राजांनी मार्गे कुद देशचे 
प्रांत व त्यांचे खजिने लुबाडून नेले होते, त्यांना - 
च हास्तिनापुरचा तिह पांडु ह्यानें खंडणी देणारे 
मांडळिक राजे करून टाकले. ” असे उद्गार 
राजेरजवाडे व प्रधान एकत्र जमून सर्वे प्रजाजनां- 
सहृबतमान मोठ्या आनंदार्ने काढू लागळे. असो; 
विजयाच्या भानंदांत, हास्तिनापुराहून लांब जा- 
ऊनही श्रम झाल्याम्रमाणें न वाटतां ते सवे लोक 
भीष्मासहवतमान पांडु राजा आला तेव्हां त्याला 
सामोरे गेळे; आणि पाहतात तों पांडूच्या सैन्या- 
भोंबती जिकडे तिकडे नानाप्रकारची संपत्ति, 
बाहने, रने, हत्ती, घोडे, रथ, गाई, उंट, शेळ्या 
यांच्या ज्या रांगा ळागल्या होत्या, त्या पाहतां पाहतां 
सरेनात; तेव्हां सर्वाना फार संतोष झाळा, कोस- 
स्येचा बाळ पांडु ह्यानें वडिलांच्या पायांवर डोके 
ठेविळे, आणि नागरिक व इतर प्रजाजन ह्यांचा- 
ही ह्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें सन्मान केळा. 
दुसरी राज्यें पादाक्रांत करून धन्यता मिळवून 
परत आलेल्या आपल्या पांडूला भीष्माने आढैं- 
गन दिळें, व त्याच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू 
ढागळे. असो. हेकडो तुताऱ्या, शंख व नगारे 
ह्यांच्या ध्वर्नीनें नगरवासी ळोकांभा आनांर्दत 
करात करात त्यांन हास्तिनापुरांत प्रवेश केळा. 


२८९०८५८५०५ -/- 


अध्याय एकशे चोदावा. 
बदुराववाह. 
वैशंपायन सांगतातः-आपल्या पराक्रमाच्या 
जोरावर मिळवून आणिळेढी संपत्ति पांडु रांजानें 
धृतराष्ट्राची संमाते घेऊन कांही भीष्माळा दिकी, 
कांहीं सत्यबतीस दिळी,त्याचप्रमाणें विदुराळा कांही 
पाठबिळी, आणि त्या उदार पुरुषाने मित्रबर्गीला 


देणग्या देऊन संतुष्ट करण्याकडे काही संपत्तीचा 


विनियोग केळा. राजा, पांडूनें मिळवून आणूर्न भा- 


२४९ ध्रीमन्महामारत, [ भध्याय ११९. 
पल्याला दिळेळें जे निष्पाप द्य, तें सत्यवतीने गंगापुत्र भीष्म ह्यांचे कानावर झाळे. मग त्या म- 
भीष्माचे व कौसल्या माउलीचे स्वाधीन करून हात्म्यानें ती मुळगी पसंत करून आणिली, 
त्यांचा संतोष केळा. ज्याप्रमाणें पोळोमीला भा- आणि तिथ्याशी बिदुराचें लन करविळें. राजा, 
पला मुळगा जयेत भेटतांच त्याला कवटाळून पुढें ह्या क्रीपासून विदुराळा मुळगे झाळे. ते से 
आनंद होई, त्याप्रमाणे हा अतुळपराक्रमी व तेज. विनयशीळ आणि सर्ब गुणांनी त्याळा सवतांळा 


स्वी पांडु भेटला तेव्हां त्याला कबटाळून कोसल्या 
मातेळा आनंद झाला. 

नंतर त्या वाराने केळेच्या दिगिजयाच्या सां- 
गतेकरितां ढक्षाबधि रुपय दक्षिणेमध्ये खचच 
करून शरतराष्ट्राने अश्वेमधासारखे शेकडो यज्ञ 
केळे, राजा, इकडे पांडु ह्य कुंती व मादी ह्या 
उभयतां भार्यासहवतैमान नेहमी वनांत हिंडू 
ळागळा. त्यानें झोप व आळस तर सोडूनच 
दिळा. बाड्यांतोळ आपला महाळ टाकून दिळा, ब 
मऊ मऊ बिछाने टाकून [दिळे आणि शिकार बरी 
कीं आपण बरा, अशा रीतीनें तो सदा अरण्यांत 
काळ घाळवूं लागळा. हिमाचळ पवेताची जी 
दक्षिणेकडीळ रमणीय बाजू , तिजवर नेहमी सं- 
ववार करून डोंगरांच्या पठारावर किंवा मोठमो. 
ठ्या शाढबृक्षांच्या बनांत तो वस्ती करी. अशा 
रीतीनें कुंती व माद्री ह्यांच्यासह पांडु अरण्यांत 
हिंडत असतां दोन बाजूंडा दोन हत्तिणी व मध्यें 
आपण अर्सा इंद्राचा देखणा ऐरावत जसा दि- 
सावा तसा तो शोभत्त असे. खडूग, बाण व धनु- 
ष्य॒ घऊन व अंगावर अवे कवच धारण 
करूव, अस्त्रविद्धत पंडित झाळेला अक्वा हा 
भरतवंशांतळा वीर्यशयाळी राजा अरण्यांत हिं- 
डत अततां तेथीळ लोकांना हा कोणी देवच 
आहे कीं काय असें वाटे. रानांत ज्या ज्या 
शगांत तो असे, तेथे ळोक धृतराष्ट्राच्या आज्ञे- 
प्रमाणें नेहमीं पांडूला जे जे हवे असे ते 
सव मोठ्या जागृतीनें नेऊन पाहोंचवीत. असो. 

पुढें देवक राजाची मुळगी पारसवी-जी ब्राह्म 
णापासून शूद्व्ञांचे उदरी झाढेली होती, ती 
रूपवान असून आतां. उपवर झाढी असल्याचें 


शोभण्यासारखे निपजले. 


->५/५८८/ १५/८८ 


अध्याय एकशे पंधरावा. 


वा (* *र्‍णा 
गांधारीपुत्रोत्पात्त. 

वैशंपायन सांगतात:-जनमेजया, पुढें गांधारी- 
चे उदरी धृतराष्ट्राळा झ्ञंमर पुत्र झाळे, आणि 
शिवाय एक मुलगा वैश्येपासून झाळा. तसेच 
पांडु राजाढा कुंती व माद्री ह्यांचे उदरी कुडाच्या 
विस्ताराकारितां म्हणून देवतांपासून मोठे शर व 
महारथी असे पांच मुलगे झाले. 

जनमेजय विचारतो:--हे दिजश्रेष्ठ, गांधारीचे 
उदरी शंभर मळगे कसे कसे झाळेः किती दिवसां- 
नीं झाळेः व हांची अयुमर्यादा कशी कशी होती? 
आणि घृतराष्ट्राहा वेऱ्यपासून तो एकच मुळगा 
कसा झाला? आपल्या बरोबरीची असून मनप्र- 
मारणे वागणारी अश्ली लाची बायको गांधारी 
हिच्याशी प्ृतराष्ट्रचें असें विरुद्ध वर्तन कसें झाळे! 
त्याचप्रमाणे, पांडु राजाला झाप मिळाल्यावर मग 
त्याला देवतांपासून पांच महारथी मुलगे कसे झाले? 
अहो विद्वान मुनिवर्य, हें वृत्त मळा इत्थंभूत सांगा; 
कारण माझ्या वंश्यांतील पुरुषांबद्दळ ह्तहास जो जॉ 
मी ऐकतो, तों तों मनाची तृतिच होत नाही ! 

वैशंपःयन सांगतात:-एकदा व्यास मुनि थ- 
कून भुकेने व्याकूळ होऊन आले, तेव्हां गांधा- 
रीनं त्यांची अशी उत्कृष्ट व्यवस्था ठेविळी की, 
ते फार संतुष्ट झाळे, आणि ' तुळा काय पाहिजे ते 
माग' म्हणून त्यांनी तिळा सां!गेतलें. तेव्हां तिनें अ- 
पल्या नवऱ्याळा शो.भण्य'सारखे शंमर पुत्र आप- 
णास व्हाबे,अश्षे मागून घेतळें, मग त्याप्रमाणे कांही 


७ श्लंमवपवे. ] 


दिवसांनी धृतराष्ट्रापासून तिळा गर्भ राहिळा. तो 
राहिळला मर्भे दोन वर्षेपर्यंत तिच्या उद्रा प्रसव 
न होतां तसाच राहिला. पुढें कुंतीळा मुळगा 
होऊन, तो नुकय़ाच उगवलेल्या साक्षात्‌ सूर्य- 
नारायणाप्रमाणें कांतिमान आहे, अर्से ऐकल्यावर 
तिला दुःख वाटूं ळागळें. आपल्या गर्भाशयांत 
कांहीं चळवळ नाही असे पाहून गांधारी 'ितेंत 
पडली. तिळा त्याचं इतके वाईट वाट ळागलें 
कौं, मोठ्या खटपटानें प्रतराष्ट्राढा देखील न 
कळूं देतां तिनें तो गर्भ पाडळा, तेव्हां त्यापासून 
लोखंडासारखा घट्ट मांसाचा गोळा बाहेर पड 
ढा. तेव्हां दोन वर्षे उदरांत वागविळेला तो गोळ! 
टाकून देण्याला ती प्रवृत्त झाली. इतक्यांत ब्यासांना 
हेस बतेमान कळून ते सत्वर तथ आले, 
आणि त्या मुनिश्रष्टांनी तो मांसाचा गोळा नज- 
रेनें पाहिला; आणि मग ' हें काय करण्याचें तूं 
मनांत आणिर्ढेस £ ' म्हणून गांधारीळा विचा रिले. 
त्याबर त्या थोर मुनोंपा्शी तिने भापल्या मनांत 
आलिढी गोष्टं खरी हाती ती सांगॅतळी: गांधारी 
म्हणते, “ कुंतीळा सूयीसारखा तेजस्वी मलगा 
झाल्याचें ऐकून मळा फार वाइट वाटलं, आणि 
मीं हा गभेपात केला. मला शंभर मुलगे होतीळ 
म्हणून आपण पूर्बी वर दिळा, त्या शंभर मुळांच्या 
ऐवजीं हा मांसाचा गोळा झाळा आहे! ” 
व्यास म्हणाळे:---गांधारा, मी जें बोळळो 
तेंच खरं; ते॑ फिरणार नाहॉ. तुपाने भरलेल्या 
शेभर कुंड्या लवकर तयार करा, भागि त्या 
न्वांगश्या गुप्त ठिकाणीं ठेवा ब नीट संभाळा; 
आणि ह्या मांसाच्या गोळ्यावर गार पाणी शेपडा. 
बेश्वंपायन सांगतात:-याप्रमाणें गार पाणी श- 
पडतांच याचे शंभर भाग झाळे, आणि कांही काळ 
ळोटस्यावर एकामागून 'एक अनुक्रमाने त्या मा 
साच्या गोळ्याचे आंगठ्य एवढे गर्भ वेगवगळे 
तयार होतां होतां शेवटी एकदं एकांची संख्या 
भरली, मग ते गर्भ त्या कुंड्यांमध्ये ठेविले 


१ आदिपव. 


२४७ 


आणि एकेक कुंडी एकेका गुप्त जागी ठेवून 
जतन केळी, अमुक एक काळ ढोटल्यावर 
मग पुनः कुंड्या उघडावयाच्या, अते भगवान 
यास मुनींनी गांधाराळा सांगून ठेविळेंच होतें; 
त॑ सांगून व त्याप्रमाणें समक्ष व्यवस्था करवून 
मगच ते महाज्ञानी तपस्वी हिमाचळ पवेतावर 
तपश्चर्यकरितां निघून गेळे होते. तेव्हां पुढें 
तशाच अनुक्रमार्न प्रथम दुर्योधन राजा जन्माला 
आला, जन्माचे प्रमाण घरून पाहिळें असतां धर्म 
राजच सवात वडीळ. अस्षो; मग हीझाढेली हका- 
कत भीष्म वक्ञानांबिदुर ह्या उमयतांस समज शी. 

ज्या दिवशीं हा महार्बादिष्ट दुर्योधन जन्मळा, 
त्याच दिवशीं पराक्रमी भीमही जन्माला आला. 
राजा, जन्म होतांच तो शूतराष्ट्राचा मुळगा 
जो रडळा, त्या त्याच्या रडण्याचा शब्द गाढवा- 
च्या जरडण्याप्रमाणे निघाला; त्याबरोबर गाढवे, 
गिघाडे, कोल्हा, आभे कांबळे ही. सवच 
ओरडू ढागढा; वादळे सुटका; आणि 
दशांदेशांचा दाह हाऊ ढागला. तंव्हा, राजा, धू- 
तराष्टर ह्यांचे मनांत भीति उत्पन होऊन क्यांन 
भीष्म, विदर, भनेक ब्राह्मण, मित्रमंडळी व कुरु. 
बंधव ह्यांना एकत्र जमवून म्हटळे, “ राजपुत 
युर्धिष्ठर हाच वडीळ आणि आमच्या वश्याचा वि- 
स्तार करणारा असून आपल्या सद्‌ गुणांना देखील 
राज्याळा तो पात्र झाळाच आहे; तेव्हां त्याचे 
संबंधानें आमचा कांहाच आक्षेप नाही. परु 
त्याच्या पश्नात्‌ तरी हा राजा व्हाबयास पाहिजे, तो 
होईळ किंग नाही ब पुढं काय घडून येण्याचा योग 
आहे, तें मळा आपण सांगा. 

राजा धृतराष्ट्र हें बोलतो न बोळतो तोंच क]व* 
चमत्कार पहा ! सर्वे दिशांस क्रर ब हिस पश्च 
गर्जना वरू लागळ आणे अपशकुनी 
कोल्ही ही. भारडूं ढागढी. असे सवे 
बाजूंनीं भयंकर भरपश्लकुन झालेले पाहून” ते 
सर्वे त्राहण आणि महाक्ञानी विदुर हे पृतराष्ट्राळा 


२४८ 


म्हणाले, “हे थोर राजा, हा वडीळ मुळगा जन्मा: 
ळा आल्याबरोबर ज्यापेक्षां हे असे भयंक, 
अपशकुन झाले आहेत, ह्यापेक्षा हा तुझा मुळ. 
गा कुळक्षय करणारा नेपजेळ हें उघड आहे. 
त्याहा टाकून दिल्यानेंच शांति मिळणार भाहे. 
ह्याचें संगोपन करण्यांत मोठी भनीति होणार 
आहे. म्हणून, हे भरतश्रेष्ठा, तुळा नव्याण्णव मुळ' 
उरतील तर उरू देत, आणे कुळाचें क्षम असावें 
अशी जर तुझी इच्छा असेळ, तर हा एक सुळग 
टाकूनच दे. एक टाकून देऊन सर्व वंशार्चे किंब- 
हुना सवे जगाचे कल्याण कर. सवे कुळाचे 
संरक्षण करण्याकरितां एक मनुष्य खुशाळ जाऊं 
द्यावा; सवे गांव वांचाविण्याकरितां एक घराणे 
बुडत असेळ तर खुशाळ बुडू यावे; सव देशाचे 
रक्षण करण्याची बेळ आढी असतां एका गांवा- 
वर खुशाळ पाणी सोडावे; भाणि आपल्या जिवा- 
वरच प्रसंग आला असतां पृथ्याचें राज्यही सो- 
डून द्यावे.” 

ह्याप्रमाणें बरिदुरानें व त्या थोर थोर ब्राह्मणांनी 
मसलत दिळा असतांही पुत्रवात्सल्यानें राजाने 
तसे केळें नाही. ह्याप्रमाणे, राजा, धृतराष्ट्राच्या 
मुलांची शंभर संख्या पुरा झाली. पुढें एका महि- 


श्रीमन्महाभारंत, 


[ अध्याय ११९. 


अध्याय एकशें सोळावा. 


-7-“:०* 


दुः'शलोत्पत्ति. 

जनमेजय बिचारतो:--त्रह्मन्‌, धृतराष्ट्राच्या 
सांची हकाकत आरंभापासून आपण सांगितली; 
आणि व्यास मुनींच्या प्रसादाने शंभर मुळगे व्हा- 
वयाचे असं आपला बोळळां, मुलगी होण्यासंबंधा- 
नें कांहीं बोळलां नाही; त्याचप्रमाणे वैश्येपासून 
झालेला युयुत्सु ह्यातंबंधानही न्यासांच्या सांग- 
ण्यांत उललेख नव्हता.मुळगी देखीळ रंभरांत न- 
सून शंमरान्या बाहेरची आहे, आणि गांधारी 
तर शंभरच मुलांची आई व्हावयाची असे त्या 
महातेजस्वी व्यास महर्षींनी (ळा सांगितर्छे होत; 
मग हा मुळगी कशी झाळी ते मळा आपण कृपा 
करून सागा, न्यास मुनींनी ज( त्या मांसाच्या 
गोळ्याचे शंभर भाग केळे होते, भाणे गांधारीळा 
जर पुनः मूळ व्हावयाचे नवहते, तर ह्या दु'श- 
ळेचा जन्म कता झाळा  मुनिवय, ही सव 
हक[कत भापण ळुपा करून मळा इत्थंभूत सांगा, 
कारण त्या संबंधाने मळा फार जिज्ञासा भाहे 

वैशंपायन सांगतात:--जनभेजया, हा प्रश्न 


न्यानेंच शंभरावर एक मुलगी झाळी. गांधारी ठॉक विचारिळास; लयाचें उत्तर मी सांगतो, 
गरोदर होती. तेव्हां, गर्मशरद्धामुळें तिळा केश होऊं ऐक: त्या महातपस्थी भगवान व्यास मुनींनी 
ळागळे त्याबेळी एका वेश्येनें राजा धृतराष्ट्र ह्याची बतांच त्या मांसाच्या गोळ्यावर गार पाणी 


सेवा केळी; मग त्याच संवत्सरामध्ये धरतराष्ट्रापासून 
तिचे उदरीं मुलगा झाळा. तोच पर्ढे प्रसिद्वीस 
आढळा बुद्धेभान व रणशूर युयुत्सु होय. हा 
वश्येचे ठिकाण क्षत्रियापासून झाळा असल्यामु- 
* ळे करण नामक जातीसारखा झाला. 
याप्रमाणे, राजा, धृतराष्ट्राला शूर महारथी असे 
शंभर पुत्र झाळे;, आणि एक कन्या, आणि तेज- 
स्त्री ब पराक्रदी असा वेऱ्यापुत्र युयुत्सु हो दोन 
खयत्यें शिवाय झाली. 
पल र ७ स 
१ वैश्यापासून शूद्रीचे ठकाणी झालेला पुत्र* 


शेपडून एकेक भाग निरनिराळा केळा. मग, 
जा, इकडे जसजसा एकेक भाग निराळा 
नेघाळा, तसतसा सुइगीन तो एकेका तुपाच्या 
कुंडात नेऊन ठेवेळा. इतक्या सधांत ती महा- 
तित्रता गांधारी मुळीच्या प्रेमाचे सुख करें 
असें त्याची कल्पना मनांत आणून आपल्या- 
शींच बिचार करू ढांगळी, “आतां द्यांपासून 
मला शभर मुळ्गे होतीळ ह्यांत मुळीं सशय 
नाही; कारण व्यास मुनि खोटी गोष्ट सांगणारच 
नाहीत, परंतु मळा जर मुलगी होईळ तर फार 


७ संमवपर्व, ] 


संतोष होईळ. ती. शभरांच्या पाठीवर धाकटी व 
सर्वांची ढाडकी होईड. मग दोहित्रापासून जा लोक 
मिळावया'चा व सार्थक व्हावयाचे, त्याला हे माक्षे 
पाते. आंचवणार नाहींत. बायकांना जांबयाचे 
कौतुक फार असते अशी म्हण आ तेव्हां मळा 
जर शंभरावर एक मुलगी होईल, तर मुलग 
ब मुडीचे मुलगे ह्यांचा परिवार मझ्याभोंबती 
जमळा म्हणजे मी किती तरी धन्य होईन ! माझ्या 
हातून जर तप, अनुष्टान, दानधम वरे पुण्य 
घडळ असेल, जर वडील माणसांची मनाभावें 
-सेवा करून य्यांना मी संतुष्ट केळे असेल, तर, देवा, 
मळा मुलगी होऊ देच. 

ह्याप्रमाणें गांधारी र्जा विचार करीत बसली 
आहे, तोंच भगवान व्यास महर्षींना खत: त्या 
पिंडांचे भाग करून ते मोजून दांभर भरडे तेव्हां 


गांधार्राल्म म्हटळें, “ ही मुलाचा शांभर सख्या, 


पुरी झाडी; मी बोळडा ते उगीच वायफड वाळळो 
नाहीं. आतां, तुळा मुळीकडन नातू व्हावयास 
पाहिजे, त्याकरितां हा शंभराच्यावर॑ एक भाग 
उरला आहे, ह्या भागांतून तुझ्या इच्छेप्रग्नाण 
तुळा भाग्यवती मुलगी होइल. '' 

हे भारता, मग त्या महातपरखो व्यास मुन्नी 


१ आदिपर्व, 


२४९ 


दुःराळ, जळ्संघ, सम, सह, बिंदु, अनुविंद, दु- 
धर्ष, शोभिवंत ज्याचे हात असा दुष्प्रषषेग, दु- 
प्रषण, दुर्मा, दुष्कण, कणे, विविश ति, विकणे, 
शळू, सत्व, सुडोचन, चित्र, उपाचित्र, चित्राक्ष, 
चारु'घत्र, शरासन, दुर्मद, दुर्बिगाह, विवित्मु, 
बिकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनेदक, 
चित्रबःण, चितववर्मा, सुवा, दुःविभोचन, आजा- 
नुबाहु असा अयोबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, 
भीमवग, भीमवळ, बळाकी, बळवर्धन, उप्रा- 
युच, सुषेण, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, 
निप्ंा, पाशी, वृंदारक, दढवर्मा, दृढक्षत्र, सोम- 
कात, अनूदर, दढसंध, जरासंव, सद, सुवाक, 
| उप्नश्रवा, उप्रसेत, संनानी, दुष्यराजय, भपराजि- 
,त, कुंडशायी, विशालाक्ष, दुराधर, दढहस्त, सु- 
हस्त, बादजग, सुवचो, आहार ज्याचा फार असा 
आदित्यकेतु, नागदत्त, अप्नर्‍याची, कवची, कथन, 
कुटी, कुंडधार, घनुवर, उप्ररथ, भीमर्य, बी- 
"खरा, अळळुप, असय, रद्रकम,, दृढरथाश्रय, 
 अलातरृष्य, कुडभदा,  विरावी, वित्रकुडळ, 
।प्रमथ, प्रमाथा, पराक्रमी दाधेरोम, दाघंबाहु, महा- 
बाहू, ब्यूढे!र, कनकध्जज, कुंडाशी आणि विरजा 
असं शुभरजगण आणि शंभरांच्या नंतरची दुः- 


दुसरी एक तुयाची कुंडी आणवून तो मुशचा. राज. राजा, ह आतां सांनितळेळे हंभर मुलगे 
भाग त्यांत घाळून ठेवेळा. याप्रमाणे, राजा. आणे शंभरांच्या पुढची एक मुळ्गी ह्यांची 
ही दुःशलेच्या जन्माची कथा तुळा सांगितली. नांवे ज्या अनुक्रमाने सांगितळ” त्याच अनु- 
आतां आणखी काय सांगू £ कमाने त्यांचा जन्म समज. सगळेच मुळगे 


व एकसारखे महारथी, शूर, युद्धावि्येंत निपुण, 
अध्याय एकशे सतरावा. तसंच वेदाध्ययनहा केळळे, आणि अस्त्रवेयंतही 


--::०- मठे पॉडेत झाले. राजा, ह्या सर्वाची ढमेंद्दी 
धृतराषट्रपुजनामकथन. 'पृतराष्ट्राने त्यांना योग्य अशा मुझी पाहून योग्य 
जनमेजय विचारतो:--बतराष्टाच्या मुत्बंपेकी जळ, संत्कारपूर्वक माढा. दुःशळा हा उपवर 


बडीळ काण घयाकटा कौण असा जन्मानुक्रम झाळ तेव्हां धृतरा7 राजाने जयरयाळा बिति- 
आणि त्यांची नांवें कमरा. मळा रांग. पलक विवाह करूउ दि, 
बैशंपायन सांगतात:--राजा, ऐक. पाहिज , 
महायोद्धा दुर्योधन, पुढें दुसरा दुःशासन, दुःसह, 
न्रैर 


२८८०८१८ ०५०८५८८०१ 


१२९० 


अध्याय एकशे अठरावा. 


भै 
---*0:--- 


पाडुश्यापवृत्त. 

जनमेजय विचारतो:--अहो मुनिवध, धृतरा 
ष्दाचे मुलगे मनुष्यकोटींतळे असूनही त्यांचा 
जन्म माणसांप्रमाणे न होतां एका थोर कषीच्या 
प्रभावाने विशेष रीतीनें कपा झाला तो सवे 
प्रकार मला आपण सांगितला; आणि त्यांची 
नांबेही आपण क्रमश: सांगितळी ता मा ऐकळी. 
आतां पांडवांची सवे कथा आपण सांगावी. 
तेही सव इंद्रासारखे पराक्रमी महात्मे पुरुष देव- 
तंचिच अंश होत अधे आपण अंशवतरणकथन- 
समयी सांगितळें होते. तर त्या अमानुष पराक्रम 
करणाऱ्या पुरुषांचा जन्म झाल्यापासून सर्वे इति- 
हास ऐकण्याची इच्छ' मडा झाली आहे. 

वैश्यपायन सांगतात:--अनेक मूग, व्याघ्र 
वगेरे श्वापदांची ज्यांत निरंतर बस्ती अशा एका 
घोर अरण्यांत एक वेठ पांडु राजा हिंडत अततां, 
हरणांच्या एका कळयांतील मुख्य हरिण सुरत- 
प्रसंगांत गुंतलेला त्यान पाहिळा. तेव्हां त्या मृगा- 
वर आणि मूर्गावर पांडु राजानें सुंदर पंख ळाव- 
ळेळे, वेगाने जाणारे व तीक्ष्ण अप्षे पांच बाण 
टाकले, परंतु, राजा, तो केवळ ग्ृग नसून मोठा 
तपस्वी व तेजस्वी कषिकुमार होता, आणि मू- 
गाचें रूप धारण करून आपल्या ख्लीशी रममाण 
झाला होता. अशा प्रकारें सुरतक्रोडा करीत अस- 
तांनाच बाण लागले, तेव्हां पंचप्राण व्याकूळ होऊन 
तो तात्काळ भूमीवर पडळा, आणि मनुष्यवाणानें 
बिळाप करूढागलाःतो म्हणाळा, “क'म, क्रोध वगेरे 


व्रिकारांच्या अधीन होऊन गळले, तसेंच ज्यांना 


सारासार विचार मुळींच नाहीं असे, व पावकमें, 


करण्यांतच सदा मगन असतात अशा जातीचे 
ळोक देर्खाळ इतको 


होऊ देत नाहीत, देवसंकल्यापुढे माणूसाची 


भ्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय ११८ 


अक्कल कांही चालत नाही; दैवसंकर्पच मा- 
णसाची भक्कल प्रासून टाकतो. ज्या ज्या गोष्टी 
घडून येतात, त्या सवे यागायोगाप्रमाणें येतात, 
हें आपल्या शहाणपणाच्या घमेंडीमध्ये माणूस 
ओळखीत नाही. अरे भारतवंश्ीय राजा, नि- 
रंतर धमवासना धग्णारे जे पुण्यछोक राज, त्यांच्या 
श्रेष्ठ वशांत तू जन्म घेतळा आहेस; असे असून तुझें 
मन भुळून जाऊन तुझी बुद्धि कशी चळळी बरें 

पांडु उत्तर करितो:--शत्रूंच्या हत्येमध्ये 
राज ठोकांना जे पापपुण्य लागतें, तेंच 
मृगाच्याही हत्यंत ळागते अते सांगितळे आहे.. 
तर, हरिणा, प्रमादानं तूं माझी निंदा केळीस ती 
योग्य नव्हे. सरळ रोतीनें असतो कंवा कपटाने 
असा, राज लोकांनां मृगांचा बघ अवश्य कराव; 
तो त्यांचा धर्मच होय. असे असून तूं कां बरं 
माझी उगोच निभत्सेना करितोस £ अगस्त्य 
मुनि एवढे थोर, त्यांनी देखीळ यज्ञाचे सत्र सुरू 
केळे तेव्हां अरण्यांत जाऊन निरांनराळ्प़ा देव- 
तांना लागणारे वन्य पु मारून आणून मग 
त्यांवर प्रोक्षण बगर करावयाचे सर्व संस्कार 
केळे. तर बेदांत जो धम प्रत्यक्ष सांगितला भाहे, 
त्याच्याच संबदानें तूं कशी बेर आमची (नंदा 
करतोस 2 अगस्त्य मुनांनी स्वत: तुझ्यासारख्या 
पशूंची हत्या करूनच वपाहाम वगरे केला 

मृग म्हणतोः-शत्रचें छिद्र पाहून, ते भात्म- 
संरक्षण करण्याच्या तयारात नसतांना, यांच्यावर 
कर्घा काणी बाण सोडीत नाहुंत. बघ करण्याचा- 
च म्हणून ठरलेला जो प्रसंग संग्राम वगेरे, त्यांत 
जीबहत्या झाडी तरो ती योग्यच आहे 

पांड उत्तर करित[:--म्रग सावध असो [कबा 
नसो, नानाप्रकारच्या [नष्ठुर उपायांनी त्याला 
जबरीने मारतात हें उघड आहे. तर माझाच 
कां बरे निर्भत्सना करित!स ! 

मंग म्हणवोः:--राजा, तू माझा वध कडास 


म्हणुन खताबददळ दुख वाटून मा तुशा नभ 


७ संभवपर्व. ] 


त्सेना करितों असें समजू नको. तर माझें म्हणणें 
एवढेंच की, सुरतप्रसंग चाळळा होता त्याकड 
तूं दृष्टपणा सोडून लक्ष द्यावयास पाहिज होतं. 
संपूर्ण प्राणिमात्राला सुख देणारा आणि झ्याळा 
त्याळा हवासा वाटणारा जो हललोंचा समय, अशा 
समयीं अरण्यांत एखादा मृग मेथुनसुखांत मग्न 
असतां काणता शहाणा त्याची हत्या करील 
अरे राजा, पोरुषांचे फळ जी उत्कृष्ट संताति, 
ती उत्पन्न करण्याकारेता म्हणन मोठ्या 
हौसेने ह्या मृगीशीं मी संग करीत असतां तो 
प्रयत्न तू निष्फळ करून टाकलास. हे राजद्रा, 
पापकमे ज्यांना जन्मांत माहोत नाही अशा पोरव 
राजांच्या बेश्ांत जन्म घेऊन तूं अत कम करा- 
बेस हे अगदो शोभत नाहीं. राजा, तुझें हे कमे 
फार दुष्टपगाचें, सव लोकांनीं छी थ्‌. करण्यासा- 
रखे, स्वर्गाची वाट खुटविणार, अपकीर्त कर 


णारें भाणि असत धमविरुद्ध असं आहे. ओ, तू 


देवाप्रभाणें शोभणारा, स्रीसंभोगासंबवाने सज 
रहस्य तुळा ठाऊक, पाप कोणे पुण्य कोणते 
वगैरे शात्लाथही तुळा सर्ब अवगत, अर्धे असून 


तूं असलें नरकतताधनाचे कमे करावेस हं भगदो | 


अयोग्य होय. राजा, दुष्ट कन करणारे, पापाचर 
णी, व पुरुषार्थाला मुकणार असे जे ळोक अत. 
ताळ, त्यांचं निवारण त्वां करावे; असं अ- 


१ भादिपबं. 


२५९१ 


प्रसग चाढविण्याची ढाज वाटून मो मृर्गाशी 
तो केळा. मृगाचें रूप धरून मुगांमध्येच मी झ्या 
घोर अरण्यांत फिरत असता. मृगाच्या रूपाने मी 
काभत्रासनेंत अपततां तू खरी स्थिति न जाणून 
माझी हत्या केडीस, यामुळें त्रझहद्येचें पातक 
तुळा लागणार नाही; तरी पण, मूर्खा, ह्या क- 
माचे फळ तुला ह्यासारखंच मिळेल ! आपल्या 
प्रेय भार्येचा समागम होऊन तूं कामांध होऊन 
माझ्या सारख्याच (स्थि्तात तू मरण पावशाल ! 
अंतकाळी ज्या भार्यचा सहवास तुला घडेळ, तो- 
च भाया. तूं यमपुरांत गेल्यावर ठझ्याबरोबर 
भक्तीने सहगमन कराल. अ्याप्रमाणे मी ऐन 
सुखांत असतां तू मळा दु:खांत ळोटढस, याच- 
प्रमाणें तूं सुखाच्या भरांत असतांना तुळा दुःख 
येऊन पोहेंचेळ ! 

वैशंपायन सांगतात:--इतके बोढून दुःखाने 
व्याकूळ होऊन "ळेल्या त्या मृगानं प्राण सोड- 
ळा; आणि पांडु राजाही तत्क्षणींच मोठया पश्चा- 
त्तापांत पडढा ! 


अध्याय एकशं एकुणिसावा.. 


टर! 0!-- 


पांडराजाची उप राते. 
बेशंपायन सांगतात:-जनमेजया, नंतर पांडु 


सता, मृगाचा वेष धारण करून अर- राजा आपल्या ल्रियांसह या. गरृत झाळल्या 
ण्यांत राहून कंद, मुळें, फळें खाऊन मृगरूप मुनीजबळ गेळा, आणि शोकाने ,आते 
नहीं शांत वृत्तीने राहणारा निरपराधी मुनि मी, होऊन विळ,प करूं ढागळा. 

त्या मळा तू मारिलेस हे काय बरें कम केलेस ? पांडु राजा म्हणतो:--पहा ! सज्जनांच्या कु- 
तू ज्यापेक्षां माझी हत्या केलीस, यापेक्षां भीही ळांत जन्मळेळे पुरुषही इंद्रियानिम्रह न घडल्या- 
तुला झाप देतों को, स्रीपुरुषांच्या मेथुनाचा घात मुळें विषयवासरनेंत गक होऊन दुर्दशस जीऊन 
करून दुष्ट हत्या करणारा जो तूं, त्या, तुळाही पोहचतात !.माझा (पिता विचित्रवीय हा अत्यंव घे- 
मरणाचा योग येईल. तो अशाच रीतोनें-तू का- मेनिष्ट शांतनु राजाचा पुत्र असतांही, या बिषयवा- 
मबासंनेच्या अधीन होऊन दुर्बल होऊन गेला सर्नेतच गुरफटून अल्पवर्यांत मरण पावला, असें 
असतां येईल! मी तपोबळानें पूम्यतेळा आळेळा कि. आम्ही ऐकिळें आहे. त्या कामासक्त राजाच्या 
दम नांवाचा मुनि होय. मनुष्यरूपानें मेथुन- ज्याच्या उदरी, वाक्सयमी मुनिजे प्रत्यक्ष ब्रावान 


२९९ श्रीमन्महा भारत, [ भध्याय १ ९, 
न्यास, यांपासून माझा जन्म झाला, अपे अस- परंतु मिक्षेशिवाय अन्य मागोचा स्त्रीकार कर- 
तांही आज मृगया करीत हंडत असतां माझें णार नाही. थोडक्याच घरांत पोटापुरती मिक्षा 
सर्व शास्त्रज्ञान नष्ट होऊन, आपणावर संकट मिळाल्यास पुढील घरं हिंडणार नाही. सारांश, 
आणण्याची ही दुबुदवे मळा अःठवली! अहो, भिक्षा मिळे वा न मेळो, चित्तवत्तीत अस्वस्थता 
संसार हें एक मोठेंच दुःख होय. रुणून मोक्ष- उत्पन होऊं न देतां दढ तपश्चर्या करीन, माझा 
साधनाचाच निश्चप करून, माझे जनक व्यास एक हात काणी कुऱ्हाडीने तोडू लागळा,आणि दु- 
मुनि यांनी जे श्रेष्ट ब्रत पाळिळें, तेच मोही सऱ्या हातास कोणी चंदनाची उटी लावूं ळागळा, 
पाळीन. म्हणजे सवेसंगपरिशाग करून एक- तर पहिल्या हाताबद्दद दुःख मानणार नाही, 
टाच एखाद्या झाडाखाळा राहान, आण मनाची दुसऱ्याबदळ सुख म!नणार ना. जगण्याचा 
एकाग्रता करून, श्रवगमननादि व्यवसायांत किंवा मरण्याची इच्छा करणार नाही. जीविता- 
निममन राहीन; यांत कधींही मंतर पटू देणार! जे अभिददन किंबा मृत्यूचा द्रेषही करणार 
नाही. मिक्षादत्तीचा अंगीकार करून 'शाराचें | नाही. खगासारखे उत्तन पण अशाश्वत ढोक 
मुंडन करीन. सारांश, दोवळ मुनिवेष घेऊत वान- मिळवून देणार जो यज्ञयागादिक कम मनुष्या- 
प्रस्याश्रमाचा अवलंब करीन. एखादे रिकामे घर च्या हातून होण्याजोगा आहेत, ता सव मी सो- 
सांपडल्यास तेथ राहान; नाहीपेक्षा व्ृक्षाखाळीं. डन देईन. तरा. क्षणिक फळे देणाऱ्या कमीत 
पडेन, अंगास धूळ वगेरे लागेल म्हणून इंद्रियांची प्रवात्त ठेगगार नाही. तात्या, धम- 
खंती बाळगणार नाही. सम प्रकारचा आवड- कमान साध्य होणारा जा फळे, तो. अनिथ 
नावड टाकून देईन. कोणत्याही गोष्टादिपर्या , असल्यामुळें मळा नकोत. इच्छ, ह्रेष वगरे 
आनंद कंवा खद मानणार दाही. निदा आणि वित्तलरील म्ळच थूऊन टाकून ।चेत्त 
स्तुति लगान मार्नान, आशीदाद व नमरकर 'नमेड करीन; संब पातकापासून सुटन; व पूरव- 
यांची इच्छा वरणार नाही. शीत उष्ण, सख ।'जन्मातीळ कमे, वापना इत्यादे ज पाश आहेत, 
दुःख, राग हेष इथादि दद सोडून देईन. वतन, त्यातून बाहेर पडेन. कशाच्याही अधीन राहणार 
प्रावरणादिकांची अपेक्षा करणार नाही. कोणाचा नाही. वायूप्रमार्णे अठिप्त राहोन. अशा दढनि- 
उपहास करपणार नाही; किंवा कोणाकडे वक्र- श्रयवरत्तीनं संतारभयरहित मागात राहून देह 
दृष्टीनेही पाहण(र नाह. सदोदीत प्रसन्न अत:- ठर्वाड, अथ विषयासक्तीमुळें आत्म्याच्या अढो- 
करणाने. राहून प्राणिमाम्राच्या दल्याणाविषयो | किक सामर्थ्यांचा हास होतो, अश्या स्वघरमोस 
तत्पर राहीन. या चराचरांतीळ सन जारज- सोडून असलेल्या पांचट कममभागात, पराक्रम- 
जादि. चतुनिध प्राण्यांयंका कोणाचीही | गहत झाल्यामुळे, आतां मी राहणार नाहं. बान- 
हिंसा करणार नाहीं. सव प्राण्यांचे ळे. प्रस्थाश्रम स्वीकारल्यानंतर जो मनुष्य पुन: इंद्रेय- 
काणी पुत्नाप्रमाण भ.वना ठेवीन. उदराने- वृत्तीवर येतो, त्याचा अपमान होतो. जरी त्यास 
बीहकरितां निय एक वेळ मिक्षा, मागेन, व मान भिळाळा, तरी याचें तें वर्तन श्वानाच्या 
ताही पांचे कवा दहा घरांपेक्षां जात्त मागणार वत्तीप्रमाण आहे, असं समजावें 
नाहो; मग त्यांत थोडी जरी भिक्षा 'भेळाडी,| वशंपायन सांगतात:---राजा, ह्याप्रमाणे आ- 
तरा तबढयावरच निवड कराने, आणि कदा- पर्यार्श!च बोलल्यानंतर, तो पांड राजा मोठय़ा 
चित्‌ युर्ळांच न मिळाळी तर उपवासही काढीन. दुःखाने दार्वे निश्वास टाकीत कुंती व माद्री 


७ संभवपवे, ] १ आदिपर्व, 


२५२ 
यांजकडे वळून म्हणाला, “ स्त्रियांना, तुम्ही हा करून राहीन. सकाळसंध्याकाळ खान करून 
त्तिनाप्रांत परत जा; आणि माता कौसल्या, दोन्ही वेळ हवन करीन. परिमित आहारानें श- 
विदुर, 'ृतराप्र, आयी सत्यवती, भीष्माचाये, रीर कृश करीन; आणि जटा, वस्कळें व चर्म ही 
तेथाल ते राजापाध्याय, ते सोमपान करणारे स घारण करीन. थंडी, वारा व ऊन सहन करून 
दाचरणी महात्मे ब्र'हझण व हास्तिनापुरांत वास भूक ब तहान यांकडेंडी लक्ष न देतां अतिशय 
करणारे वृद्ध पोरजन, या सवास माझा प्रणाम दुधेट तपाचरणानें हें शरीर शुष्क करून 
कळवून, पांडु राजानं वानप्रस्थाश्रम खीकारला टाकान, एकांतवासाचा अंगीकार कर्रान, व 
म्हणून सांगा,” शात्रुमित्रांबरोबर समभावाने वर्तन करीन. 
पांडूला कुंती व माद्री यांची विनेती देव व पितर यांस वन्य पदार्थ ब उदक 
जनमेजया, पांडू राजाच्या ह्या भाषणावरून, अण करून स्तुतांन त्यांस तृत्त करान वानप्र- 
बानप्रस्थाश्रमाबिषयी त्याच्या मनाचा टढनिश्रय सथाश्रसी जनाचे दशन घत जाईन, अरण्यांत 
झाळा अहि असे जाणून, कुंती व माद्री यांनी एकत्र राहणाऱ्या ळाकांसठ मजपासून उपसग 
योग्य असेच भाषण केलं: यया म्हणल्या ह होणार नाही; मग म्रामवा्सायांच आप्रिय हा- 
भरत्श्रेष्ठा, आम्ही तुझ्या धमपत्नी आहा, यास्तअ ण्याचा वाता कशाळा याप्रमाण वानप्रस्थ- 
आमचा ह्याग करूं नका. आम्हांसहवर्तमान समोरपका आते प्रखर विधीचे, इच्छा धरून, मी 
तपाचरण करतां येईळ असेही दुसरे आश्रम ह्यांचे मरेपयव पारिपाठन करांन, 
आहेत. त्यांच्या योगानें महत्पुण्य लागन स्त्र पांडूचे स्रियांसह वनांत गमन 
प्रात्ति होईल; व खर्गातही आम्हांस तूंच वेज्पाय सांगतातः-य़ा कुरुकुळोत्पन पाडू 
पति. मिळशीळ यांत संशय नाही. आतां, राजानें अ.पन्या पत्नीस याप्रमाणें सांगितल्या- 
बानप्रस्थाश्रमानेंच आपळा देह. ठेवण्याचा वर, कठी, शिरपेच, कुंडळं, बाहुभूषण, मोन्यँ- 


आपला निश्चय असळा, तरीही आम्हांस बरोबर 
येण्यास हरकत नाहीं. पतिळाक प्राप्त करून वणे 
हेंच आम्हांस श्रेष्ठ कतव्य वाटत असल्यामुळें 
हुंद्रियानिप्रह करून व काम आणि सुख यांचा 


न उस्त्र, स्त्रियांचे सर्व अळंकार वगेरे हरएक 
चीजवस्त त्र सर्गांस अपंग करून त्यांस सांगे 


तळे ब्राह्मणहा, तुम्हा हारतनापुरांत परत जा, 


आणि पःडु राजान वानप्रस्थाश्रम स्वाकारला म्हणून 


ह्याग करून, आम्हीही तुजबरोबर मोठी तपश्चर्या नगरवासी जनांस कळवा. 


करूं. राजेंद्रा, तू महाज्ञानी आहेस. तूं जर, याप्रमाणें यांस सांगून पांडू राजाने काम, अर्थ 
आम्हांस टाकून गेळाख, तर आम्ही आजच्या आज सुख ब पुत्रप्राप्तिहेतुक ख्रीसंग या सवांचा त्याग 
प्राणत्याग करू. यांत मुळीच अंतर होणार नाही. '' करून, स्त्रियांसहबतमान वर्नांत प्रयाण केळे ते 

पांडु राजा म्हणाळा:---तुमचा दोघोचाही पाहून आणि ह्या भरतश्रेष्ट पांडूच्या तोंडचे 
जर भसाच निश्चय ठरला अघेळ, तर उत्तमच ते करुगप्रद शब्द श्रवण करून, त्याच्या बरो” 


आहे. मी आपला पितृपरंपरागत व सवेश्रेष्ठ 
जा क्षावरयमघम लाचाच अवलब करेन 


बरच्या रवकांनी दुःखात होऊन भयेकर किंका- 
ळी फोडली, भाणि मोठ्यानें रुदन करीत ते त्याच्या 


आअ॥० सुखकारक प्राम्प आहार सांडून देऊन मागून जाऊ लागल; परतु कांहीं वेळानं या उष्ण 


मोठी तपथ्धया करीन. बर्कर्ळे परिधान करून 
घोर अरण्यांत जाइन, व तेथे फळमूळे भक्षण 


अश्व ढाळणाऱ्या राजास सोडून ते मार्गे परते 
ब लवकरच हास्तिनापुरास पार्हेचळे.नगरांत प्रवेश 


२५४ श्रीगन्महाभारत. [ अध्याय (१०. 


केल्यानंतर त्यांनीं महात्म्या पांडु राजाची वनांत ह्याचे परम मित्र झाल, ब दुसरे कित्येक मुनि तर 
घडलेळी सर्व हकीकत निवेदन करून, त्याजपा- त्याचें पुत्रवत्‌ पालन करूं लागळे. अशा प्रकारे 
सून आणलळेळें सर्ब दब्य धृतराष्ट्राच्या स्राधीन दो्घकाळपयंत निष्कळंक तपश्चर्या करून तिच्या 
केळे. घोर अरण्यांत घडळेळा तो प्रकार श्रवण योगानें तो भरतत्रष्ठ पांडु राजा बह्माषतुत्प झाला. 
करतांच धृतराष्ट्र राजा पांडूबियोगाबद्दळ शाक असो; पुढें एकदा अमावास्येच्या दिवशी ते सदाच- 
करू ळागळा; शय्या, सिंहासन व इतर भोग रणी सुनि एकत्र जमून ब्रह्मदेवाच्या भेटीस जाव- 
त्यास बिळकूळ गोड ळागेनात; भाणि भ्रातृवि- यास निघाळे. हें पाहतांच त्यांस पांडू राजाने 
योगाचा तो वृत्तांत याच्या हृदयांत एकसारखा प्रश्न केला, “ मुनीहो, आपण कोणीकडे जात 
घोळत राहिला ! आहां तें मळा कृपा करून सांगा.” 
इकडे पांडु राजा फलमूळांवर उदरानिर्वाह क. षि म्हणाळे:-राजेंद्रा, आज ब्रझळोकी देव, 
रीत स्त्रियांसह हिंडत हिंडत नांगशत पबतावर कहषि, पितर वगरे महात्म्यांची मोठी सभा जमाव- 
गेळा. नतर चेत्ररथ वन व काळकूट पर्वत उल्लु याची आहे. ह्या ठिकाणीं भगवान ब्रह्मदेवांचें दर्शन 
घून हिमाळ्यावर गेला, व तेथून गंधमादन पर्वे घेण्याच्या हेतूनें आम्ही तिकडे जात आहो. 
तावर येऊन पोहोंचळा. वाटेत ढागळेल्या सम- हिमाळ्याचें वणन. 
विषम प्रदेशांत पंचमहाभूते, सिद्ध व मर्हाषे वेशंपायन सांगतान:--़ा महर्षीबरोबर आ- 
यांनीं त्याच संरक्षण केळे. गंधमादन पर्वतावरून पणही स्वर्गाच्या पैळतीरास जावे, असे मनांत 
तो इंदययुत्न सरोबरावर गेळा, व तेथून हेसगिरा येऊन पांडु राजा उठळा; ब दोन्ही ््रियांसह- 
पर्वत ओळांडून शतब्ंग गिरोवर गेळा, आणि वतमान हय राजशुंग पर्वतापासून उत्तरेकडे 
तेथेंच तपश्चर्या करीत राहिला ! जावयास निघाला. त्या वेळी उत्तरेकडे हिमा- 
१. ल्याच्या उंच उंच प्रदेशी गमन करणारे ते त- 
अध्याय एकश वसावा. पस्वी त्यास म्हणाळे, “ राजा, हा हिमाळय 


४८५/५८/५/५/५/१०५ 


र मती प्वेत रमणीय दिसतो खरा, परंतु यावरीळ 
ब्रह्मदेवाच्या भेटीस जाण्याची पुष्कळ प्रदेश आक्रमण करण्यास फारच 
क्रषींची तयारी. बिकट आहेत, हे आम्ही प्रत्यक्ष पाहिल्या- 


, वैशंपायन सांगतात:-जनमजया, त्या ठि- वरून सांगतो. या पववतावर देव व अप्सरा 
कारणी द्या वौर्यशाली पांडु राजानें चाळबिळेळी यांची क्रीडास्थानें असून, त्या ठिकाणी शकर्डो 
ती कडकडीत तपश्चर्या अवळोकन करून सिद्ध- विमानें जात येत असतात;'व ह्या ठिकाणी गा- 
चारणांचे समुदायही संतुष्ट झाळे. हे भरतश्रेप्टा, यनाचे मधुर स्वर एकसारखे चाळू. असतात. 
तो पांडु राजा ऊहाधिसेवेंत तत्पर असून निरमि तेथीळ समविषम प्रदेशांत कुबेराची अनेक उद्याने 
गानी होता. त्यानें आपल्या इंद्रियांचे नियमन आहेत. मोठमोठ्या नद्यांची उगमस्थाने, घोर 
केळें असून मनोमळही धुतळा होता; व केवळ अरण्ये व भयंकर गुहा यांनीं हा प्रदेश व्याप्त 
आपल्या पराक्रमाने स्वगळोक मिळविण्याची तो झाळा आहे. या पवेताचे कित्येक भाग नेहमी 
खटपट करीत होता. यामुळें तपरूयांचें त्यावर हिमाच्छादित असून ल्यांवर वनस्पतिही उगबत 
इत्तक्ते प्रेम जडळें की, कित्येक ल्यास आ- नाहींत. अथोत्‌ अशा प्रदेशांत पद्युपक्ष्यांचें वा- 
पक्या भावाप्रमाणे मान, ळागळे, कित्येक स्तव्य नसाबयाचेंच. कोठें काढे अति विस्तृत 


७ संभवपवे. ] १ आदिपर्व २९% 
दऱ्या आहेत.कित्येक बिकट भाग चढा|वयास इतके जि पितर, त्यांचा मात्र माझ्या मृत्यूने घात होणार 
अबघड आहित कॉ, त्यांवरून उडून जाण्याची आहे. हे तपोनिष्ठहो, सांप्रत मी बानप्रत्या- 
पक्ष्यांचीही प्राज्ञा नाहो. मग तेथे श्वापदे जाण्या- 'श्रम खीकारळा आहे, तथापि मी पितृक्रणांतून 
ची गोष्ट कशाला £ अशा प्रदेशांत एक वायूचा मुक्त झालो नाही. प्रजा उत्पन्न करणें हाच 
संचार होतो, ।कॅबा कित्येक महाध आपल्या योग- पुरुषजन्माचा मुख्य़ हेतु होय. यास्तव, माझ्या 
बळानें त्या ठिकाणी जातात, पांडु राजा, पहा- मातेच्या ठिकाणीं भगबान व्यास मुनींपासून 
हिमाळय पवत इतर सब पर्वताहून मोठा असून जशी माझी उत्पत्ति झाळी, तशीच या माझ्या 
इतका बिकट असतां, या तुझ्या भायोनी त्यावर श्रियांच्या ठिकाणीं संतति होण्याचा कांहीं मार्ग 
चढण्याचा प्रयत्न केल्यास, ह्या कशा बरे थकून मला सांगा. 


जाणार नाहीत : भरे, ह्या राजकन्या असून कष्ट, क्रषिकथित उपाय. 
सोसण्यास असमर्थ आहेत. यास्तव तूं आम्हां. कपि म्हणाळे:-हे घमंनिष्टा, तुळा निष्पाप ब 
बरोबर येऊं नको. ।देवांप्रमाणें शुभलक्षणी संताते होणार असल्याचें 


संततीविषयी पांडूचा क्ुषींना प्रश्न. आम्हांस दिव्यददष्टीनं समजतें. यास्तव, हे नरस्रष्टा, 

पांडु म्हणाला:--महाभागहा, निपुत्रिकास | तुझ्पा सुदेवानें प्राप्त होणारी संतति उत्तम क- 
स्वर्गप्राते होत नाही असें म्हणतात; व मी तर मॉनेया ठिकाणांच प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न कर 
निपुत्रिक आह. यामुळें मी दुःखत होऊन भाप- शाहाणा मनुष्य मनाचा चलाबेचळ न हाऊ देता 
णांशां बांबत आह. तपोधनहो, पितृत्हणांतून उत्तम फल |मळावते,, यासाठा, राजा, त्या दव- 
मी मुक्त झाळां नसल्यामुळें मदा फार वाईट दत्त फळासाठांच प्रयत्न करण तुळा उवचत ह्योय 
वाटत भाहे. कारण, भशा निपुत्रिक स्थितातच कारण तेणेंकरून तुळा युणबान व तुजअर प्रीति 
माझें देहावसान झाले, तर माझ्या पूवजांस अधो- करणारी संतति प्राप्त होईल _ 
गति प्राप्त होईळ यांत संशय नाही. भूलोकी  पुत्रोत्पत्त्यथ कुंतीला पांडूची प्ररणा, 
मनुष्प प्राणी जन्मास थेतो, तेव्हांच तो आपणा-  वेशंपायन म्हणाले:-जनमेजया, मृगशापानें 
बरोबर चार प्रकारचें क्रग आणीत असतो. भापल्या प्रजोत्पादनकम!चा विधात झाळा अतू- 
ते देव, क्षि, पितर व मानव यांचे कण न, संताते प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न करण्या- 
धर्मकृत्यांना फेडावयाचे असतें. या. क्रगांचें विषयाचे तें तापसांचें भाषणं श्रत्रण करून पांडु 
स्मरण ठंवून जो पुरुष योग्य वेळी लांची राजा पिताक्रांत झाला. पुढे एकदा तो आपल्या 
फेड करीत नाह, त्यस उत्तम ळोळ प्राप्त कुंतो नामक कोर्तमान धमेपत्नीस एकांती 
हात नाही, असा घमेज्ञांचा तिद्भांत आहे. यज्ञ म्हणाळा, “ भार्ये, तूं. या संकटाच्या प्रसंगी 
करून देवांस संतुष्ट करावे, भघ्ययन व तपश्चर्या प्रजात्पादनाचा प्रयत्न कर. कारण, धर्मे 
यांच्या योगानें क्रषींस आनंद द्यावा, पुत्रोत्पात्त जाणणारे पंडित निरंतर असंच मानीत, 
व श्राद्धकन॑ करून पितरांस सुप्रसन्न , करावे, आळे अहित*का, त्रेळोक्यांत पुत्र हा एकच 
आणि दयेच्या योगानें सवे मनुष्यांस तुष्ट करावे, पमेमय आधार आहे. या भूळोकी अपत्यहीनानें 
अस चार प्रकारचें मनुष्याचे कर्तव्य आहे. यांपे- यजन, दान, तपश्चर्या किंवा उत्तम प्रकारें इंद्रिय- 
कौ देव, कषि ब मानव या तिहीच्या कणापासून निग्रह केळ', तथापि या सर्वानीही तो पावन 
मी धमाचरणानं सुक्त झालो आहे. आतां चौथे होत नाह असं म्हणतात.* हे सुहास्यवदने, सं- 


२५९ 


तति नसल्यामुळे आपणांस उत्तम लोक प्राप्त 
होणार नाही, यास काय उपाय करावा? असा 
विचार करीत असतां धर्मज्ञांचे मळा आठवलेळे 
मत मीं तुला सांगितळें. पृथ्थे, ज्याप्रमाणे पूर्वी मीं 
निदेयतेनें त्या मृगाचें रातेसोख्प नष्ट केरे, त्याच - 
प्रमाणें माझेही ते सामथ्ये मृगशापामुळे नष्ट झाले 
अहे. हें पहा-घभंग्रंथांत सहा बंधुदायाद व सहा 
भबंधुदायाद अत एकंदर बारा प्रकराच पुत्र सां- 
गितले आहेत. ते असे:-ओरस, क्षत्रज, परिक्रीत, 
पोनभेव, कानीन आणि व्यभिचारोत्पन हे सहा 
बंधुदायाद होत. दत्त, क्रीत किंबा कृत्रिम, स्वत: 
पुत्र म्हणून येणारा, सहोढ, ज्ञातिरेता व होनयोनिज 
हे सहा भबंधुदायाद होत. पेकी भरस संतति 
असेळ तर उत्तमच; ती नसल्यास क्षेत्रज संत- 
तीचा अपेक्षा करावी. याप्रमाणे मागील प्रकारची 
संतति मिळविण्याचा संभव नसतां त्यापुर्ढाळ प्र- 
कारची संताते मिळविण्याचा प्रयत्ल करितात. 
आपत्काल प्रात्त झाला असतां ज्येष्ट दिरापासून 
प्रजोत्पत्ति करून घेण्याची चाळ आहे. तेणकरून 
स्त्रवीयात्पन सततापिक्षां्हा जास्त चांग्र- 
ढी'ब घधर्मफळ देणारी संतति प्राप्त 
होते, असें प्रत्यक्ष सायंभुव मनूर्ने सांगतल 
आहे. यास्तव, स्ववीयोने पुत्रोत्यात्त करण्याचे 
माझें सामथ्य नष्ट झाळे असल्यामुळें खजात!या- 
पासून किंवा एखाद्या श्रेष्ठ जातीच्या पुरुषापासून 
संतान प्रात्त करून घेण्याविषयी आज मी तुळा 
अनुज्ञा देत आहे. पवी शरदंडायनानें भा- 
पल्या भायेस पुत्रोत्पादन करण्याविषयी सांगितळें 
असतां, त्या पातेत्रतेनें पतीचा आज्ञा प्रमाण मानून 
कतुंकाडी तीन दिवसपर्यंत पवित्र राहून चोथे 
दिदशी सायंकाळी स्नान केटे, अगगे राजमा- 
गीत जाऊन एका सिद्ध ब्राह्मणास आमंत्रण टि. 
नंतर पुत्रप्राप्तीस्तव हबन करून ते संपल्यावर 
दती लया ब्राह्मणासहवतेमान तेथेच राहिळी. तव्हा 
तिळा'टजेय प्रभृति तान महारथी पुत्र झाल, भूशी 


भ्रीमन्महाभारत॑. 


[ अध्याय १११. 


कथा आहे. यास्तव, हे कल्यागे, तुंही माझ्या 
आज्ञेने एखाद्या तपोनिष्ठ त्राह्मणापासून प्रजातपा- 
दन करून घेण्याचा लवकरच प्रयत्न कर.” 


अध्याय एकशें एकविसावा. 
भार ० का. 
कुंतीकृत पांडुनिषध. 

वैश्यंपायन सांगतात:-राजंद्रा, पांडु राजाचे ते 
भाषण श्रवण करून कुंती त्यास म्हणाढी, 
“५ भूपते, तूं बौरश्रष्ट असून घर्मज्ञ आहेस. मी 
तुश्ची घर्मेपत्का असून सर्वस्त्री तुझ्या ठिकाणी 
रत आहे. यास्तव, हे महाभागा, खरा धम पाहूं 
गेळें असतां माझ्या ठिकाणी खवीयोने प्रजोत्पादन 
करण्यास तूच एक योग्य आहेस. हे मनुजंद्रा, 
तुजसमांगमें खगोस येण्याची मलाही इच्छा 
भाहे, याह्तव अपत्यप्राप्तीकरितां मजशी तूच 
संगत हो. तुझ्याव्यतिरिक्त अन्य कोणाशी मी 
मनानेंही संगत होणार नाही. शिवाय, या भू- 
लोकां तुझ्यापेक्षा श्रेष्ठ असा दुसरा कोणता मनुष्य 
आहे £ हे धभज्ञा, मी म्हणते लया प्रकारची 
एक पुराणांतील कथा मा ऐकली भाहे, ती 
आपणांस सांगते. 

व्यापिताश्व राजाची कथा. 

प्राचीनकाळी व्याषिताश्व नामक एक प्रख्यात 
राजा होता. तो अत्यत धार्मिक असून त्यानें 
पूरुत्रंशाचा विस्तार केळा. एकदा तो महापरा- 
क्रमी राजा यज्ञ करीत,भसतां इंद्र ब देवर्षि यां- 
सह सर्वे देव लया ठिकाणीं भाळ. सोमपानानें इंद्र 
संतुष्ट झाळा, व दक्षणांच्या योगानें ब्राह्मणांस 
आनद झाळा. य़ा व्युषिताश्व राजाच्या 
यज्ञांतीळू कृत्ये देव वब मर्हाषे यांनीं 
स्वतः कल! होता, तेणेकरून व्युषिताश्वाचे 
तज इतके बाढळें का, [शाशरत्रतु संपल्यावर 
सव प्राण्यांस असह्य होणाऱ्या सूयांप्रमाणेच त्या- 
जक कोणाच्यानेंही पाहबेना, पांडु राजा, नंतर 


७ संभबपबे, ] 


त्यानें अश्वमेघ यज्ञ केळा. त्या बेळी सा दरशनाग 
बळीचे पूर्व,पश्चिम, दक्षिण बउत्तर या चारी दि 
हांच्या सपूणे राजांस जिकून त्यांस आपली 
सत्ता मान्य करावयास लाविळें, पुराणवेत्ते भद्या- 
पही भर्खे वणन करतात कीं, ला महायास्वी 
राजाने सतुद्रवळयांकित सर्व पृथ्वी [जंकून ती- 
बरीळ सर्वे वणाच्या लोकांचें पुत्रवत्‌ पाळन केळे. 
मोठमोठे यज्ञ करून त्राहझमणांस अपार द्रव्य दिले, 
त्यानें अगजित रत्ने मिळवून ती महायज्ञांत खर्चळा. 
व्याने सोमयज्ञह्ी पुष्कळ केळे. त्याचप्रमाणें अग्न 
ष्टोम, अत्याम़रेष्टोन, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, 
आत्तोर्याम व अतिरात्र अश्या सात प्रकारच्या 
सोमसंस्था स्थापिल्या. राजेद्रा, कक्षीवानारच 
कन्या भद्रा ही त्याची परमाप्रिय पत्नी ह ती, 
तिचें साद्य जगतांत अप्रतिम असून यया उभय 
तांचे एकमेकांवर विलक्षण प्रेम अत. अशा 
प्रकारे तिच्या समागभ सुखाने काढक्रपणा करीत 
असतां कामाठिरेकामुळें त्या राजास क्षयरोग 
झाळा, ब तेणेंकरून तो भस्तोन्सुव सूयोप्रमाणे 


भार्येस अनिवार दुःख होऊन तिर्ने अतिशय 
बिलाप केळा. राजेंद्रा, त्या 
भद्रेचा बिलाप 
काय सांगावा ! ती म्हणाढी, “ हे धर्मज्ञा, प'ते 
निधनानंतर जौ स्री दुःख करीत पतीबाचून 
राहूं शकत, ति जिणे व्यथं होय. हे क्षत्रियवरा, 
बेधव्यदशत दिवस कंठण्यापेक्षां मरण श्रयस्कर 
होय. यास्तव तुजसमागमें येण्याची माझी इच्छ 
आहे. मजवर प्रसन्न होऊन आपण मला बरोबर 
घेऊन चडा. आपर्ण]बांचून येथें क्षणभर 
राहण्यास माहे मन धजावत नाहीं. ,यास्तव 
राजेंद्रा, मला येथून त्वरित रया. एवढी मिक्ष 
आपण मला द्याब्रा. आपण कशाही बिकट वाटेन 
जात असां तरी मी आपल्या पाठोमागूर 
येईन:- स्थामित्‌, मी. आजवर सतत भापणांस 
| 


१ आदिपवे. 


१५६७ 


अनुकूड वागळे असून आपलें प्रिय करण्यास 
झटळे आहे. या वेळी आपण कायमर्चे प्रयाण 
करीत आहां, यास्तव छायेप्रमाणे मी आपगां- 
बरोबर येईन. हे वमलाक्षा, आपणांब्यातिरिक्त 
येथें राहिश्यास आज मळा हृदय शुष्क करणाऱ्या 
कष्टपद चेता लगून राहणार आहेत. म्यां अ- 
मागिर्नांनं किथेक स्रियांत त्यांच्या प्रियकरां- 
पासून वियुक्त केळें होते, म्हणून मळा आज 
हा. पतिवियोग होत आहे. पतिनिधनानतर 
जी स््रो मुहूतेमातरही जिवंत राहते, तिचे ते 
जीवित नरकवासांतल्याप्रमाणे कष्टमय होते. एक- 
म्रेकांशी रममाण झाळेल्या '्र॑ःपुरुषांची ताटातूट 
करून व दुत घोर पातके व दुष्कनं करून 
मा पूवेजन्मी सोवेत केळेळें दु:ख भाज पतिवि- 
योभरूयानें मठा प्रात्त झाळें आहे. राजद्रा, आज- 
पासून सर्व सुखकारक पदाथीचा ह्याग करून 
दर्भासनावर शयन करावें, आशे आपले दर्शन 
अच सर्वेस्थ मानून त्याची मागप्रतीक्षा करीत र- 


पुळे त्याच्या हांब, असा मीं निश्चय केला आहे. नाथा, आप- 
अह्प काळांतच मरण पातला. त्यामुळें त्याच्या 


ह्या अदशनानें मी अनाथ, दोन व दुःखी झाळें 
आहे, यास्वब मठा दशन देऊन पुढील कत- 
व्यतेविषयी उपदेश करावा. ” 


कुती सांगते:-_हे ट॒यनाथा, याप्रमाणे भद्वेने 
वारवार त्या शवास आलढेळून नानाप्रकारे बिळाप 
चाळबिला असतां अशी आकाशवाणी झाली की, 
“हृ भद्रे, ऊठ, घरी जा; मी तुजवर प्रसन आहे. 
> सुहास्यवदने, तुला मजप!ःसून अपत्ये होतीळ. 
1. कतुस्नात होऊन चतुर्दशीस किंवा अष्टमीस 
भापल्या श्रेष्ट शयनमंदिरांत या माझ्या शवासह- 
ग्रतधान शयून कर.” ल्या पतित्रतेनें पढीचे 
तें. सव भाषण श्रत्रण केळे, आणि पुत्रकामना 
घरून तिनें अगदीं याप्रमाणे व्तेन केळे; व 
शवासह शयन करून तिळा तीन झालव ब चार मद्र 
असु सात पुत्र झाळे, त्याचुप्रमार्णे, राजेंद्रा तेही 


शु 


4 


मोठा तपस्वी व योगी असल्यामुळें माझ्या ठि- 
काणी मानसप्रजा निम'ण करण्यास समथ आहेस. 


अध्याय एकशें बाविसावा. 


> ता 


श्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय १९२. 


कमलनयन, द्या श्रेतकेतूर्ने ही घर्ममर्यादा घाढून 
दिडी, तो प्रकार असा: एकदा एका ब्राह्मणाने 
उद्दालकासमक्ष श्वतकेतूच्या मातेचा हात धरून 
५चळा आपण जाऊं” असें म्हटळे, ब तो 
|तीस बळेंच नेऊं लागळा. हा प्रकार श्वेतकेतूस 
'सहन न होऊन त्यास अनावर कोप आला. इत- 


धर्मतरवकथन. 
वैदषपायन सांगतात:--जनमेजया, कुंतीचं ते क्यांत ती गोष्ट उद्दालकाच्या ठक्षांत येऊन तो 
* व्यास म्हणाळा, “बाळा, कोप करण्या- 


भाषण श्रवण करून ल्या धर्मेज्ञ पांडू राजानें खरा... व शः 
'चे॑ काय - प्रयोजन बरे: अरे, हा 


कोण ह नट | 
धर्म कोणता याविषयी अप्रतिम भाषण केळे. 

जं -नी, तं सांगितळेली ती व्यु अशा प्रकारचा अनादिसिद्द धर्मच आहे. या 

तों म्हणाढाः--कुंती, तूं सांगितळेली ती ब्यु 


ल र 1०३ जगातांतील सर्वे बणांच्या स्रिया अशाच अनियं- 
षिताश्व राजची गोष्ट सर्वे खरी आहे, परंतु तो|: तीथ ल्रिया अश 
ऱ तय योती या त्रित असून सर्वे ळोक गाईप्रमाणें आपभापल्ण 
राजा देषतुल्य असल्य'मुळें त्याची गोष्ट नितळी.।__- लै र र 

प असल्य सुळे त्याचा (1४ ॥"५०* वर्णात स्वैर बतेन करीत आहेत. ” पृथ, तो 
आतां, प्राचीनकाळी मोठमोठ धमज्ञ मुन ज्या | सनातन धम असतांही श्वेतकंतूस सहन झाळा 
अनादि धमेतत्ताने वागत असत, ते 4 तुला | नाही; यानें या भूोकी ख्रीपुरपांचें वर्तन कसे 
सांगतो, श्रवण कर, हे वरानने, फार प्राचीन वता याविषयींची ही मयीदा घाढून दिळी; 
काळी श्रिया अनियंत्रित असत ह्या वेच्छेप्रमाणे ण भोगती, हरत जी कीर र 
आचरण ब विहार करांत असून त्यांस कोणीही __” र तर भार्‍्यात तचा 


ह र पडणारी मय ष्पप्रा 
अडथळा करीत नसे. था कोमारावस्थेपासून पति कीक क . र न जमिन 
मर्यादेचा अतिक्रम करीत असतांही लास अधमे यल ता कु * सुद, 


घढत नसे. कारण त्या वेळा तोच धम समजला था वेळी बतववे तंगात पेताड. मात 
५.00 चे घम समजळा घासून ज्या. स्त्रिया मय्राब्यतिरिक्त अन्य 
जई. हे वरांगंन, तोच जुना घत ळल तरुषाशी संगत होतीळ, यांस भ्रणहत्ये- 
प्राणी अद्य.पपर्थंत पाळीत असून त्यामुळें लांचे सारखें घोर पात्क ळागेळ,. तसेच, को- 
कामक्रोध खवळळेळे नाहींत. सुंदरी, हा धर्म सप्रमा- वळन म प वप 054 
ण असून यास मोठमेठ्या करषींचीही संमति स्लीस सोडून जो पुरुष अन्यत्र गमन करील, य्या- 
आहे. त्याचप्रमाणे, हे धमत सनातन असून सही त्माच प्रकारचं महत्पाप लागेल, याच- 
्ियांस सुखप्रद्‌ असल्यामुळें उत्तरकुह देशांत प्रमाणे, केबळ पुत्रप्राण्य्थ पतीनें अन्यसमाग- 
सांप्रत याच धर्माने ळोकब्यबहार चाळळा आहे. माविषयी आज्ञा केळी असतां ह्याप्रमाणें जी वा- 
सारांश, आपल्या इकडे प्रचारांत भसलेळी हो गणार नाही, तीसही तेच पातक लछागेळ |!) हृ 
मर्बांदा फार प्राचीन नाहो; ती कोणी स्थापन कुनी, अशा प्रकारची ही धर्ममर्यादा उद्दाळकपुत्र 
' कढा, व तसें करण्यास कोणतें कारण घडळें, ते श्वतकेतूने त्या वेळां स्वपराक्रमानें स्थापन केळी. 
सर्व तुळा सांगतो, श्रवण कर. कुंतीला मेरणा. 
खेतकेतूची कथा. प'डु राजा म्हणतोः:--हे रंभोर, परश सोौदा- 
उद्दाढक नामक एक मोठा तपरबी होता. साने आपल्या मदयंती नामक स्रीस एत्रोत्पादना- 
सांचा पुत्र ओेतवोठु नांवाचा मुनि होत. हे विषयी आज्ञा केली झसतां तिने वसिष्टांशी 


७ संभवपवे. ] 


समागम केळा, व त्यापासून तास अइम़क नामक 
पुत्र झाळा असं आम्ही ऐंकेळं आहे. सारांश, 
त्या मदयंतीनेही पतीचे प्रिय करावे म्हणून 
अश्या प्रकारचं वर्तेन केळे. फार लांब कशाला १ 
प्रत्यक्ष आमचा जन्म कुरुउशवूद्धीस्तव भगवान 
वेदव्यासांप सून कसा झाडा हें तर तुला विदित 
आहेना? म्हणून तुळा सांगता, या सवे कार. 
णांचा योग्य विचार करून या मः'झ्या सप्रमाण 
भाषणाप्रमाणे बागणें तुळा उचित होय. हे राज- 
कन्य, प्रत्येक कतुकाठी ल्लीनें भत्यांशी 
समागम केलाच पाहिज, इतर वेळीं मा 
पततिसमागम करणें न करणें तिच्या इच्छेवर अ- 
वबलंबून आहे, अश्वा प्रकारचा धर्म सतयुरुष कथन 
करतात. राजकन्ये, पति अपल्या ज्रस जी 
जी आज्ञा करीळ--मग ती धर्मसंमत अमा 
वा नसो--होप्रमाणे स्त्रीने वागळेंच पाहिन, अस 
सव धमेज्ञ ळोक समजात. विशेषकरून स्वतः 
पुत्रोत्पत्ति करण्यास असमर्थ अशा मजसारर्या 
पुत्रदर्शनाविषयी उत्सुक झालेल्या ,पतीची आज्ञा 
स्लीनें बिळकूळ मोडतां कामा नये. आरक्त- 
कमलांप्रमार्णे ज्यांच्या ताम्र अंगुडी आहेत. 
असे मी आपले उभय कर जेडून तुच शिरसा 
प्रणाम करितो. मजवर प्रपत्ञन हा, आणि माझ्या 
आज्ञने महातपस्वी त्र झणापःसून गुणवान पुत्र 
प्राप्त करून घे. म्हणजे पुत्रवंतांस मिळणारी 
उत्तम गति तुझ्यामुळें मळा प्राप्त होईर. 
दुर्बासवरदत्तकथन. 

वैशंपायन सांगतातः-राजा, शत्रुनगरे जिक 
णाऱ्या पांडु राजाचें तें भाषण श्रत्रण करून पती. 
च्या हिताविषयी तत्पर असलेल्या कुंतीनें त्यास 
प्रत्युत्तर केळे: ती म्हणाळी, “ राजन. आरी बाल 
पणी पितृगृहीं असतां. अतिथींचा आदर५तकार 
करण्याचे काम मजकडे होतें. त्या वेळीं, गूढ 
धर्मतत्त्वांबिषयीं ज्यांचा निश्चय झाळा आहे, 
आणि ज्यांचे मनन व आचरण हों दोन्ही सा. 


१ आदिपवे. 


२५९ 


रखींच पवित्र आहेत, अशा तपोनिष्ठ दुवोस 
मुनींची सर्वे प्रकारें सेवा करून मो त्यांस सं- 
तुष्ट केळे, तेव्हांते मळा एक भाकषक मंत्र 
सांगून म्हणाळे, “ सुळी, या मंत्राने तू ज्या 
ज्या देवाचे आव्हान करशीळ---तो सकाम 
असो वा निष्काम अप्ता--तुठा वश्च होऊन 
तुजजवळ प्राप्त होइळ. याप्रम'णे तूं बोळाविलेल्या 
ह्या प्रत्येक देवाच्या प्रक्तादानें तुळा एकेक पुत्र 
होईळ. याप्रमाणे, ह भरतषंभा, मी पितृगृहा 
असतांना त्या मुनीपासून मळा वरु मि- 
ळाळेळा आहे. तेव्हा दुवास मुनीचे तं 
वचन सत्य असून त्याची वेळही सांप्रत येऊन 
ठंयढी आहे, अर्स मठा वाटतें; यास्तव, रपाठा, 
आपल्या आज्ञिन मी देवात त्या मंत्राय आडून 
करीन. तेव्हां अपदी प्रजा. आपणास हितकर 
होण्यासाठी मीं कोणत्य! देवाडें आव्हान करावें 
ते मढा सांगा, आपळी अज्ञा छताचे माया 
अनुष्ठानास प्रारंभ करीन. 
यमधमोव्ह न. 

पांडु म्हणाळाः--सुदरी, तूं आजच यथा- 
विघि मतर जपून यमवमास पाचारण कर. कारैण, 
त्रेळोक्यांत तोच आधिक पुण्यत्रान आहे. हे वरां- 
गने, हा साक्षात्‌ घभराज असल्यामुळे आप- 
णास अधर्भ पुत्र कदापि देणार नाही. लाग 
दिळेल्या पुत्रास सर्वजण मार्तमंत धर्मे स- 
मजताल. तो कुरुकुलोत्पन संव राजांहून 
आधेक घधामिक होईल यांत संशय नाहीं. 
प्रत्यक्ष यमधमोपासून उत्पन झाल्यामुळें त्याचें 
मन अधमोचरणांत आसक्त होणारच नाही. या- 
स्तव, कुंती, तूं धमशीलतेन चित्त एकाग्र करून 
आकषेक मंत्राने यमघमोस आव्हान करून 
त्याचेच अ दरातिथ्य कर. 

घेशंप'यन सांगतात:---जनमेजया, भर्त्यांचे त॑ 
भाषण श्रत्रण करून कुंतीने त्यास प्रणाम केळा, 
आणणि पतीच्या भाज्ञनुरूपु बतेन केळें. 


२९० 


अध्याय एकशे तेविसावा. 
यो (* *- 
युधिष्ठिरजन्म. 

वेशंप,यन सांगतात:-जनमेजया, या वेळी 
तिकडे गांधारीस गर्भधारणा होऊन जवळ जवळ 
एक वर्षे झाळें होतें; व त्याच वेळीं इकडे कुंतीने 
गर्भधारणेस्तब यमधर्मास आव्हान केळे. तिनें 
प्रथम त्यांचं बलिदानपूर्वक पूजन केळे, व दु 
वास मुनीनें दिलेल्या मंत्राचा बि"िपूर्वक जप 
आरांभिला. तेव्हां मंत्रबळानें यमधमीस लया ठि- 
काणी यावें लागलें. तो सूयोप्रमाणें देदोप्यमान 
विमानांत बसून, कुंती जेथें जप करीत बसळी 
होती तेथे आळा ब हसून म्हणाळा, “ कुती 
तुदा मजपासून काय पाहिज भाहे?' ते ऐकून 
कुंती म्हणाळी, “ भगवन्‌ , मळा पुत्र द्यावा. ” 
नंतर यमधरमानें योगबळानें सुंदर खूप धा 
रण करून कुनीशी समागम केला. ह्यापासून 
तास प्राणिमात्राचे कल्याण करणारा सुपुत्र झाळा, 

'रजन्मकाल. 

लाजा जनमजया, ल्या वेळी चंद्र ज्येष्ठा 
नक्षत्री भसून सूर्य तूळ राशीस असतां आठव्य 
अभिजित मुहूतांवर झुक्यक्षांत पंचमीचे दिवशी 
दोनप्रहरीं तो कुंतीचा महायशस्व्री पुत्र जन्मास 
आला. तेव्हां आकाशवाणी झाली कीं, “ हा पुत्र 
सर्व मानवांत श्रेष्ठ व धमेनिष्ठांत वरिष्ठ होईळ. 
हा सत्यवचनी व पराक्रमी निपजेळ, आगि स्पूरण 
पृथ्वी'चें राज्य करीळ, हा पांडूचा जेष्ट पुत्र याधे- 
हिर या नांवाने विख्यात होऊन त्रेढोक्यांत गाज- 
णाऱ एक नामांकित राजा होईळ. तसेंच, हा 
ति, तेज व सदाचरण यांनीही सुसंपन्न होईल. ” 

मीमजन्म. 

असे; अशा प्रकारचा ती धर्मनिष्ठ युविष्ठिर 

१ ह्या योग बहुधा आश्चिन शुक्क पंचमीला येतो. 
तेव्हा त्या दिवशीच धमेराजाचा जन्म झाला अश्वावा 
असें वाटते. 


श्रीमन्महाभारत, 


[ अष्याय १९१. 


जन्मल्यानंतर कांही काळाने पांडु पुनः कुंतीस 
म्हणाळा, “ भार्ये, क्षत्रियांचें श्रेष्ठःव बळावर अ- 
बलंबून आहे असं म्हणतात, यास्तव तुं एक 
मह'बळवान पुत्र प्राप्त करून घे. ” जनभेजया, 
तेव्हां कुंतीने पतीच्या आज्ञेने विधिपूर्वक वायूचे 
आव्हान केलें, द्या वेळो तो महाबळाढ्य वायु 
हरिणारूढ होऊन ला. ठिकाणा प्रात्त झाळा, 


आणि म्हणाळा, “ कुंती, तुश्ने कोणतें मनोगत 


आज मी परिपूर्ण करावें £ '' कुंती लज 
किंचित हसून म्हणाढी, “ सुरश्रेष्ठा, सबीचा गर्व 
हरण करणाग एक महादेही व महाबलाढ्य 
पुत्र मळा दे. ' राजा, नंतर वायूपासून अतुल- 
पराक्रमी महाबाहु भीमसेनाचा जन्म झाळा. तेव्हां- 
ही “हा बढवानांचा राजा जन्मला आहे ” अश्शी 
आकाशवाणी झाळी. अशा प्रकारे भीमसनाचा 
जन्म झाल्यावर थोड्याच दिवसांनी एकदा असा 
चमऱकार झाळा कां, कुं्तानें भीमसनास आपल्या 
मांडीवर निजाविळें असतां एकऐकी बाघ तेथे 
अल्यामुळे ती भयाने दचकली, त्याबरोबर तिच्या 
मांड'वर झोपी गेळेळा तो बाळक खालील शि- 
ळेबर पडळा; अणि, राजा, या वज़देही भीमाचा 
अंगस्म्ञ होतांच ह्या शिळेच तुकडे तुकडे 
उडाळे! हे पाहून पांडु गजास मोठा 
बिस्मय वाटला; असो; भीमसेन!चा जन्म झाळा 
त्याच दिवशी तिकडे हस्तिनापुरांत दुर्योधन 


|जन्मास आला. 


अजुनजन्म. 

भीमसेन जन्मल्यानंतर पांडूने पुनः असा वि- 
च्यार केला की, काय केलें असतां आपणास सर्व 
ळोकांत. वरिष्ठ असा उत्तम पुत्र प्राप्त होईल? 
सवे जग देवतांचा प्रसार व मनुष्यांचा प्रयत्न 
यांवर अबलंबून आहे. यांपैकी देवतांचा प्रसाद 
हा योग्य काळीं बिधिपूर्वक कमे केळे असतां होत 
असतो. देवांचा राजा इंद्र हाच सर्वात श्रेष्ठ 


७ संमवपष. ] १ आदिपर्व, २९१ 


अले आम्ही ऐकिळें आहे. याचें बळ व उत्साह वैशंपायन सांगतात:--जनमेजया, पतीचे तें 
अपरिमित असून तो मोठा पराक्रमी व विळक्षाण भाषण श्रवण करून ह्या यशस्विनीनें देवेंद्राचें 
तेजस्त्री आहे. त्याला तपश्चेनें संतुष्ट केल्यास आव्हान केळें. तेव्हां समाने तेथे प्रकट हो- 
आपणास महाबशिष्ठ पुत्र प्राप्त होईळ. तो बळवान ऊन अजुंनास उत्पन्न केलें. राजा, हा पुत्र जन्मतांच 
इंद्र जो पुत्र देईळ, तो सर्वात भ्रष्ट होईल यांत संडाय आकाशवाणं 
नाहीं. मानुष ब देत्य वगैरे अमानुष अशा सर्व झाळी,तिचा भकाशांत झाळेला गंभीर महाभ्वाने 
शत्रूचा तो रणांत वघ करील. यास्तव मी काया- सर्व आश्रमवासी जनांच्या कानीं पडला. राजेंद्रा, 
बाचामनोभावें इंद्रपसादाथ मोठी तपश्चयी करीन. पुत्रजन्मानें ह'षेत होऊन स्मितहास्य करणाऱ्या 
असा विचार करून पांडु राजाने त्याविषयी कुंतीस आकाडावाणीने असे. सांगितळें की, 
महर्षीचे अनुमत घतळे. नतर त्यानें कुंतास एक “ हे कुंती, हा तुझा पुत्र कारेबीयांच्या बरोबरी- 
वर्षेपर्यंत उत्तम प्रकारे ब्रताचरण करावयास सांगे चा असून प्रत्यक्ष शंकराप्रमाणें पराक्रमी आहे. हा 
तळे; ब आपणही एक पायावर उभें राहून श्रेष्ट इंद्राप्रमाणे अजिक्य होऊन तुझें यश सरवैत्र प्रसूत 
समाधियोग करून उग्र तपश्चर्या आरंमिली. करील, ज्याप्रमाणें महाविष्णूच्या योगानें अदितीस 
जग्रभेजया, देवाधिदेव इंद्रास संतुष्ट करण्याच्या आनंद झ ला, त्याप्रमाणे हा अजुन तुळा आनोदित 
इछेने सूर्योदयापासून अस्त्मानापर्यंत एकसारखे करीळ. हा मद्र कुरु, सोमक, चेदि, काशि व करुष 
'डँमे राहून तपश्चर्या करण्याचा पांडु राजाच! हे.देश जिंकून कुरुंशाचे साम्राज्य स्थापन करील. 
तो नियक्रम चाळला अततां पुष्कळ दिवभांर्न' याच्याच वाहुबळांने खांडवप्रस्थांताळ सव प्राण्यांचा 
इंद्र संतुष्ट होऊन ह्या ठिकाणी प्राप्त झाला. मेद भक्षण करून आम्नि अत्यंत तत्त होईळ. हा 
ड्द्र म्हणाळाः--पांडु राजा, तुला मी एक महाबलाढ्य ढोकनायक आपेल्या भावांच्या सा- 
पुत्न देईन. तो त्रेहोक्यांत विख्यात होईल; तो ह्यानें परथ्वीतलावरीळ संपूर्ण राजांस पादाक्रांत 
ब्राह्मण, गाई ब आछजन यांचें कल्याण करील; करून तीन अश्वमेध यज्ञ करील. हा तुझा पुत्र 
बांधबांस आनंद देईल; व शाज्रेस शोकाकुळ परथुरामाच्या बरोबरीचा असून विष्णूमारखा 
करीळ. अशा प्रकारचा सर्व शत्रूंचा नाश कर पराक्रमी आहे. हा सबेदा यशस्वी हाऊन सर्ब 
णारा भ्रष्ठ पुत्र माझ्या प्रसादाने तुळा प्राप्त होई, क्षत्रियांत वरिष्ट होईळ, हा युद्ध मध्यें महादेव 
इंद्राचे हें भाषण श्रवण करून पांडु कुं्ताकड 'इंकरास प्रसन्न करील, व त्यापासून पाशुपतास्त्र 
गेळा, व तीस म्हणाळा, “हे कल्याणि. आतां आपला मिळवील. कुंती, हा तुझा पुत्र, इंद्राज्ञेने, निषा- 
अभ्युदयकाळ प्राप्त,ज्ञाळा आहे. देवाधिपाते इंदर तकवच नामक जे देवेदवेषटे राक्षस आहेत 
संतुष्ट झाला असून अगदी तुझ्या इच्छेप्रमाणे एक त्यांचा विनाद्य करील, याचप्रमाणे, सं ग्गै दि- 
पुत्र देण्याचें ल्याने अभिवचन दिळें आहे. अमानुष व्याश्र प्राप्त करून घेईल; आणि ब्राह्मणांचें नष्ट 
कर्मे करणारा, यदास्वी, शत्रविनाशक, नौतिमान शळेळें दब्य ह्यांस परत मिळवून देईल. 7 
असून थोर मनाचा, सूर्या्रम णे तेजस्तरी, विनय. अजुनजन्मकालीं तेथे घडलेला प्रकार; 
झीळ ब सुंदर अता एक पुत्र तुला होणार आहे. कुंश प्रसवडी असतां अशा प्रकारची अद्‌- 
यास्तव, हे शुभानने, क्षात्रतेजाचें निवासस्थान भुत आकाशवाणी तिने श्रवण केळी. ती मोठ्या- 
असा तो भ्रष्ट पुत्र त्वारेत प्राप्त करून घे. देवेंद्र नें झाली असल्यामुळें द्या शतजंग पःतावर्‌ वास 
प्रस्न झाला आहे, यास्तव त्याचें आव्हान कर.”' करणाऱ्या तापसांसही ऐकूं 'गेळी. तेव्हां त्यांस 


२९९ 


परमानंद झाळा. इंद्रासहबतमान सर्व देव विमा- कार्णका 


नांत बसून मोठया आनंदाने . तेथें प्रात्त झाले 
अंतारिक्षांत दुंदुभीचा तुमु ध्वाने, जयघोष व 
पुष्पदृष्टि यांची एकच ग होऊन गेळी. सवे 
देवांनी एक होऊन अजुनांची मोठी प्रशंसा केळी, 
सपे, पक्षी, गंघधवे ब अप्सरा हो मंडळी तेथे 
येऊन पोहींचळी. भरद्वाज, कर्यप, गोतम, विश्वा 
मित्र, जमदाभ्ने, वसिष्ठ आणि सूर्याश्तानंतर उदय 
पावळेळा भगवान आत्रे हे स्प्ताषे या. ठिकाणी 
आळे, ह्याचप्रमाणें मराचि, भंगेरा, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु, दक्ष व प्रजापति हे सत्तप्रजापति& 
तेथें भाळे. दिव्य वल्ले व हार धारण केळेळे 
आणि सर्वाळंकारांनो विभूषेत असे अप्परांचे 
समुदाय भजुदास पाहण्याकरितां लया. ठिकाणी 
आले, भागि नृय्य व गायन करूं ळागळ. महष 
चोहोकडे जप कर्रांत बसळे; तुंबुरून सर्व गंध 
बॉसहबतैमान गायन आरंभेळे. भौमलतेन, 
उग्रसेन, ऊणीयु, अनघ, गोपाति, धृतराष्ट, सू :- 
बचा, युगप, तृणप, कार्ण्ण, नंद, चित्ररथ, 
तसाच तेरावा शाळिशिरा, चौदावा पजवन्य, पंध - 
रावा काळ, सोळांबा नारद, त्वा, वृहत्वा, 
बृहक, कराळ, महामना, जह्मचारी, बहुगुण, 
सुवण, विश्वत, विश्वावसु, भुमन्यु, सुचद्र, शरू, 


भ्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय (२१. 


पुजिकस्थळा, क्रतुस्थळा ब घृताची, 
विश्वाची व पू शचित्ति, उम्डाचा व प्रसिद्ध प्रम्लो- 
चा ह्या दहा ब अकरावी उशी ह्या सवना 
ग!यन आरंभिळें. धाता, अर्यमा, मित्र, बरुण, 
अंश, तसाच भग, पजेन्याधिपति इंद्र, बि- 
वस्थान, प्रषा, त्वष्टा तसाच सविता, व 
विष्णु हे सर्व स्मृतिप्रसिद्ध बारा भादित्य 
पांडु राजाचा मुडगा अजुन याचें माहात्यय 
वणींत भाकाशांत राहिळे..मृन्याध, सर्प, प्ररूशत 
निक्रति, अजैकपाद, आहिबुन्य आणि पिनाक, 
तसाच अग्न, इश्वर, कपाढी, स्थाणुव मग हे 
अकरा रुद्र येऊन पोहोंचळे. तसेच अभ्विनी- 
कुपार, अष्टवतु, बरिष्ठ असे मरुत्‌ , सारे वि- 
श्वदेव, तसेच साध्य नांवाचे देवगण हे सर्वे 
येऊन सभोवती उभे राहिळे. शिबाय क्केटक 
नाग, वासुक सर्प, तसाच कच्छप, कुंड, भाकारांन 
फार भव्य असा तक्षक इत्याद ०9 पस्वी व 
जहर विभारी भसे अनेक नाग येऊन नेंबप- 
८ होते. बरिनतेच्या मळापैकी ताक्ष्ये,अरिश्नभ, 
गरुड, असितःवज, अरुण व आरुणे हे आ- 
पापल्या जागी होते. तपश्चर्येन ज्यांचे सामध्य 
फार वाढलेळें होते, अशा मोठमेठ्या करषीना 
मात्र हे देवांच थबने विमानांत बसळळ दृष्टीस 


तसेच फारच गोड गाणारे हाहा व हूह्ठू हे सर्व पडढे, इतर ळोकांच्या दृष्टीस पडठे नाहीत. तो सर्व 
देबगंधवे तेथें आढे. ययाचप्रमार्णे, सवे अलंकार प्रकार प'हून यया थोर थोर कषींना फार भाश्चरय 
घाळून मोठ्या भाग्यवान च रूपनि सुंदर अश' बाटळें, व रेव्हांपासून ते पांडवांवर आधेकच प्रेम 
सवे अप्सरा ज्या येऊन गाऊ लागल्या व नृय करू ळागढे, , 

करूं लागल्या, त्यांची नांबे ऐकः अनूचाना, इकडे ह्या वेमवशाळा पांडूळा आणखी मुलगे 
अनवद्या, गुणमुख्या, युणांवरा, अद्रका, तशीच मिळण्याची भाशा सुट्न कुतीपाशीं पुन: ती 
सोमा, मिश्रकेशी, अलंबुषा, मरीची, दुचिका, गोष्ट काढावी अशी हाळा इच्छा झाळी. परंतु 
बिद्युतू, पणी, तिळोत्तमा, अंतिका, ढक्षणा, ते पाहून कुत.च त्याठा म्हणाळी, “ह्यापुढ 
क्षमा, तशीच रंभा, मनोरमा, असिता, सुबहु चोथा मुळगा उत्पन्न करण्याचे म्हणाळ, तर हो 
सुप्रिया, वपु, तद्ीच पुडराका, सुगंधा, सुरश्ना, गोष्ट संकटसमयी देखीळ कोठें शाळांत सांगित- 
प्रमाधिी,काम्या ब शारदूती ह्या अप्सरा त्या ठिका ळेळी नाही. आतां मी य़ा संबंधाने यत्न करीन 
णीय करू लागल्या; आणि मेनका व सहजञन्या, तर व्यमिचारिणी ठरेन; व त्यापुढें पांचबा मुळगा 


७ संभवपर्व. ] 


होण्याबद्द खटपट करीन, तर वेऱ्याच 
ठरेन. तर असा शास्रार्थ असलेला आपल्याला 
ठाऊ६ असून आपण कसे बरें मुलाकरितां 
ताळ सोडून भलतेच कांहीं तरी मळा सांगतां!” 


अध्याय एकशे चोविसावा. 


7-0 ->-> 


मांद्रीची पांड राजाला प्राथना. 

वैशंपायन सांगतात:--राजा, कुंतांचे मुळगे 
ब इकडे धृतराष्ट्राचे मुलगे हे सर्व जन्माळा आ 
ह्यानंतर एके दिवशी माद्री पांडू राजाला 
एकांती म्हणाळी, “ महाराज, आपल्यामध्ये 
प्रजोत्पादनाविषयी वगुण्य आहे, म्हणून माझा 
आपल्यावर मुळी राग नाही; [कंबरा कुं )ीशी माझ 
केव्हांही झाळे तरी लहानपणाचे नातें आहे 
म्हणून मळा. बाईट वाटत नाही; अथवा, महाराज, 
गांधारीळा शंभर मुलगे झाळे म्हणून याबद्दलही 
मळा विद्वेष दुःख वाटत नाही. मज़ा जे दुःख 
वाटतें, ते एवढ्याचकरितां को, मीही त्यांच्या 


ही फार आनंदाची गोष्ट आहे का, आपल्याळा 


कुंतीपासून तरी मुळें झाळी; परतु जर आतां! 


कुंती मळाही मुळें होण्याबद्दळ उद्योग करीळ, तर 
माझ्यावर मोठी कृपा होईळ, ब आपलेही हित होई. 
कुंडीपा्शी ही गोष्ट मी खतांच बोलाबी, तर ती 
पडली माझी सवन, तेव्हां मळा द्यांत मानहाने 
वाटते; म्हणून आपण जर माझ्यावर प्रसन व्हाळ, 
तर आपल्याठा कुचे मन वळवितां येईल! 


मारीला आश्वासन, 
पांडु राजा उत्तर करितो:-हे मद्री, माझ्याही 
मनांत ही गोष्ट घोळतेच आहे. परंतु तू काय 
म्हणशील कोण जाणे, अशा शंकेने तुझ्याजवळ 
बोळण्याचें धाडस मी केळं नाही. आतां तुळा 


१ आदिपर्व. 


| 
ब, १: १", | 
सारखाच असून मला मात्र मुळ नाहीत. आत, | वेशोंपायन सांगतात:----आपल्या पतीर्चे ह 


3: 


प्रयत्न करीन; अणि मी बोळळो मणजे तीही 
कबूळ करीळ असें मळा नि:संड्राय बाटतें. 
पांडूची कुंतीला आज्ञा. 
वैशंपायन सांगतात:-नंतर पुनः पांडु राजानें 
कुंतीळा एकार्त| म्हटळें, “ माझ्या वैशाचा विस्तार 
होऊन ढोकांचेही हित होईळ अर्ने काम तू कर. 
माझ्या व तुझ्याही पू्वेजांच्या पिंडाचा लोप कधीही 
होऊ नये असा माझा फार हेतु आहे, असे समजून 
ही हिताची गोष्ट तूं कर. हे काम जरी तुळा अव- 
घड दाटळें, तरी कीति वाढावी म्हणून 'तू तें 
कर. सब देवांवर प्रभुत्व मिळाल्यावरही इंद्राने 
कसीकरितां यज्ञ केळे. त्याचप्रमाणें, मंत्रानुष्टाने 
जाणणारे ब्राह्मण उग्र तपश्चयो केल्यावर सुद्धां 
कीति वाढाबी म्हणून गुरूंना शरण जाऊन थांची 
कृपा संपादेतात. त्याचप्रमाणें र'जाधे क'य, मोठ- 
मोठे तपस्त्री ब्राह्मण काय. ह्यांनी को्ति जोडण्या- 
करितां नानाप्रकारचीं लहानमोठी कामे केळी आ- 
हेत. म्हणून, हे साध्वी, तं माद्रीळा कर्सेही करून 
अप्रूप नोकेनें तार; ब कीति संपादन कर. ” 
नकुलसहदेवांचा जन्म,  , 


, भाषण ऐकून त्याळा मान देऊन कुंती माद्रोळा 
'हणाळी, “ मी तुला एक मंत्र देते, ह्या मंत्राचा 
जप करून देवतेचे स्मरण कर, म्हणजे त्या देवते- 
पासून तुळा ये ग्य अते संतान प्राप्त हाईळ.'” नंतर 
माद्रोने तयाप्रमाणे अश्विनीकुमारांचे घ्यान केलें अस- 
तांते दोघे तेथे आळे, व यांनी तिच्या उदरी दोन 
आवळेजावळे गर्भ उत्पन्न केळे. हेच नकुळ व 
सहदेव होत. हे रूपानें फारच सुंदर झाळे. हीं 
आवळींजावळीं मुळें झाली तेव्हाही त्यांना उददे- 
हून प्ीप्रमाशच आकाशवाणी झाळी कौ, 
“ हे दोन मुलगे शीलाने, रूपार्ने व गुणांनी 
अश्विनीकुमारांपेक्षांही अधिक असून कांति, तेज, 
सौंदर्य ब संपत्ति ह्यांनी हे भतिशय कोतिमान 


हे बरें वाटत आहे, तेव्हां ह्याच्यापुढे मी तो होतीछ." 


२९४. 


पांडवांचे नामकरण. 


भ्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय १२५. 


राजपुत्र दिवसेदिवस लहानाचे मोठे होऊं ढागळे. 


असो; राजा, त्या शतशुंगाबर राहणाऱ्या कषींनी भल मोठे होतां होतां त्या पबित्र हेमबत पतावर ज- 


त्या सर्व मुळांवर प्रेम ठेवून, त्यांना भाशीर्वाद दे 


ऊन, व जातकमे वंगर संस्कार करून त्यांची 


नांबें ठेबिळी: सर्वांत वडीळ मुळाचे नांव युधि- 
हिर ठेविळें, मधल्याचे भीमसेन ठेविळें, व तिस- 
ऱ्याचें अजुन असं ठविळें; हीं कुंतीच्या मुळांची 
नांबें ठेवून, त्या ब्राह्मणांनी मोठ्या संतो पाने मा- 
द्रीच्या दोन मुलांमध्ये बडीळ मुळाचे नांव नकुळ 
ठेवेठे, ब धाकटया मुळाचे नांव सहदेव अभ्रे ठेबिठे, 
सुदृढ शरिराचे, घेमशीळ, बलिष्ठ व पराक्रमी अस 
ते पांडु राजाचे कुळदीपक पांच मुळगे वर्षावरषाचे 
अतरानें झाले असल्यामुळें पांच संबत्सरांप्रमाणे 
झोभूं लागले. देवांप्रमाणे तेजस्वी असलेल्या व्या 
मुळांना प'डून पाडु राजा अतिश्चय आनंदित 
होऊन आपल्याला धन्य मानून धऊं ढागळा; 
आणि शतशुंगावर राहणाऱ्या सवे क्रषीना व 
यांच्या स्त्रियांनाही हे मुलगे फार आबडूं लागले. 
नंतर कांही दिवसांनी पांडु राजा माद्री 

करितां कुंताळा पुनः भांड घालूं लागला. तेव्हां 
कुंनॉने त्याळा एकांती. सांगितळें, “ महाराज, 
ह्या माद्रीळा एक वेळ सवड दिली, तर 
हिनं जुळे पुत्र प्राप्त करून घेतळे, ब यांत 
मी फसल्यासारखी झाले; ही माझा पाणउ- 
तारा करीळ कीं कांय अशी मठा भीति वाटते; 
कुख्लियांची भी स्थिति असते; मी आपळी 
भोळी, मढा काय माहीत की देवतांची जोडी 
बोळावळा असतां दोन मुळें होणार म्हणून ! तेव्हा 
आपल्याजवळ माझें एवढेंच मागणें आहे का, 
मढा भाण ही गळ घाढूं नका. असो; द्याप्रमाणे, 
राजा, प्रत्यक्ष देवांनो दिळेडेपोठे यळशाळी, कोर्ति- 
मान, कुरुईशाचा विस्तार करणारे, सुलक्षणी, 
चंद्राप्रमाणे रूपाने मोहक, मोठे घनुधोरी, सिहा- 
प्रमाणे ज्यांची चाळण्याची ऐट ब सिहाप्रमाणे 


भळेल्या सवे मोठमोठ्या कषीना त्यांचे अधिकाधिक 
कोतुक वाटूं ळागळे. हे पांच व धृतराष्ट्राचे मुळगे 
शंभर हे सवे कुरुंशांतळ राजपुत्र, थोड्याच 
काळांत पाण्यांत जशी कमळेंबाढतात तसे बाढळे. 


अध्याय एकशे पैचविसावा. 


---!० >> 
पांडु राजाचे निधन. 

घेशपायन सांगतातः:---त्या रमणीय पर्वताब- 
रीळ वित्तीणे अरण्यामध्यें आपल्या देखण्या मुळां- 
कडे डोळे भरून पहात दोन्ही बायकांबरोबर 
तो पांडु राजा आपल्याच बाहुबळाचे आश्रयाने 
रहात होता. एकदा वसंतक्रतूमध्ये जिकडे 
तिकडे झाडें फुळून गेळी असून सबेच 
देखावा प्राणिम त्राच्या मनाला मोह उत्पन्न कर- 
ण्यासारखा होता, अश्या वेळी भार्येसहबर्तमान 
तो राजा अरण्यांत इकडे तिकडे हंडू ळागळा. 
कोठें पळसाची झाडें, कोठे तिळकारची झाडे, 
कोठें चाफ्याची, कोठें देवद्वाराची, अशा ब दुस- 
ऱ्याही नानाप्रकारच्या फळांनी व फुडांनी भर- 
छेल्या झाडांनी सुझोभित झालेले ते अरण्य पाहून 
पांडू राजाच्या अंतःकरणांत कामवासना उद्भ- 
बली. देवासारखा तो पांडु राजा प्रस अंतःकर- 
णानें हंडत असतां उत्तम वस्र नेसळेडी माद्री 
एकटीच त्याच्या मागोमाग चालली. योवना- 
बध्येमर्ध्ये अपलेल्या ब फार बारीक वस्त्र नस- 
ळेल्या आपल्या सत्र कडे पाहतांच राजाच्या मर्नांत 
कामविकार वणव्याप्रमाणे मडकळा; एकांती त्या 
बायक्कोकडे व तिच्या मोहक डोळ्यांकडे पाहून 
राजा कामबिकाराच्या तडाक्यांत सांपडून तो 
बिकार लाला कांहीं केल्या आवरेना. नंतर एक- 
टाच सांपडळेलळी ती तरुण बायको आपल्या 


श्यांचा मानी स्त्भम्ब असे ते देवांसारखे पराक्रमी शक्तीप्रमाणें निवारण. करीत असतांही तिठा न 


७ संभबपब. ] 


जुमानता त्यानें तिच्या भंगावर हात टाकळा. 
तो कामासक्त झाला असल्यामुळें त्याळा शापाची 
आठवण राहिढी नाही, व बढात्कार करून 
त्यानें तिच्याशी संग केळा ! 

राजा, त्याचें मरण त्या वेळी नेमिळेढे होतें, 
म्हणून त्याच्या प्रारवानें येऊन त्याढा प्रेरणा के- 
त्याप्रमाणें तो श्ञापाची देखीळ भीति सोडून 
कामवासनेच्या अधीन होऊन गेला. त्या कामातुर 
झालेल्या राजाची बुद्धे प्रत्यक्ष काळानेच मोहून 
टाकळी, म्हणून पाहुणे, ऐकणे वेर इंद्रियांची 
कामे बेद पडून, विचार करण्याचा व्यापार थांबून 
भक्कळच गेली. तात्मथ॑ काय का, तो कुरखंशीचा 
मह्ापुण्यवान राजा पांडु आपल्या स्त्रीशी संग 
करून अंत पावला ! 

नंतर त्या मेढेल्या राजाच्या शारराळा कवटा- 
ळून वारंवार आतिशय दु:ःखानें माठ्री आक्रोश करू 
लागली. मग आपल्या तीन सळांसहवतेमान 
कुंती, व माद्रांचे दोन मुलगे हे सर्वे, ज्या ठि- 


काणीं तो राजा मेळा होता त्या ठिकाणी बरोबर 


येऊन पोहोचले. नंतर, राजा, मांद्री कुंतीला 
म्हणाढी, “ तुम्ही एकद्याच इकडे या, मुळें तेथेंच 
राहू यया.” 

तें तिचे भापण ऐकून मुळांना तेथेच सोडून 
। हाय, माझा घात झाढा! ” अर्पते ओरडत कुंती 
एकदम घावत आढी; आणि पांडु राजा वमाद्री ही 
दोघें भुईवर पडळेळा पाहून कुंताळा दुःखाचा 
उमाळा येऊन तो शोक करूं लागली, “ माद्री, 
हे वीर व नेहमी बिंबेक करणारे-आणि त्यांतून 
मी त्यांत्रा एकसारखी जपत असं-असें असतां 
ब कषीचा शाप त्यांना ठाउक भसूनह त्यांनी 
कसा बरें तुझ्यावर बळात्कार केला १ कायगे 
मद्री, तूं महाराजांना जुपाबर्याचे सोडून 'उलट 
त्यांच्या मनाळा एकांती कसा बर मोह पाडळास : 
तृ. एकटी एकांतात सांपडतांच क्रषीच्या शापाची 
आठवण असलांहे महाराजांच्या अंत:करणांत 

२४ 


१्भा 


दिपर्ब. २९५ 
कशी बरे प्रेमाची लाट आढी? माद्री, ञ्यापेक्षां 
महाराज प्रेमांत येऊन त्यांचे तोंड तुळा पहाव- 
यास सांपडले, त्यापेक्षां, बाट, त्‌ धन्य आहेस, ब 
माझ्यापेक्षा खचीत देववान आहेस. ” 

माद्री उत्तर करितेः--बाई, मी रडत रडत 
एकदा सोडून कित्यक बेळां महाराजांना ' नको 
नको ' म्हणत असतां हा नशिबी असठेढा प्र- 
संग खरा करण्याकरितां महाराजांनीं आपे मन 
आवरले नाहीं ! 

माठ्रीचें सहगमन, 

कुंती म्हणते:--मी महाराजांची बडीळ 
स्ञी, व पापपुण्यांत देखीळ माझा मोठा बाटा; 
म्हणून सांगतं, माद्री, जे आतां ओघानेच येऊन 
'पोहोंचळें आहे, त्यांत तूं माझ्या आड येऊं नको. 
मी महाराजांच्या प्रताबरोबर सती जाणारा तर 
तूं त्यांच्या प्रेताला सोडून ऊठ, ब ह्या मुळांचे 
रक्षण कर. 

माद्री म्हणत:--माझ्या रणद्ूूर पतीबरोबर 
मीच सती जाणार. कारण माझी कामवासना तृप्त 
| झाळेळी नाही. म्हणून आपण मठाच अनुज्ञा 
द्यावी. माझ्याच संगतीमध्ये असतां हे भरतश्रष्ठ 
,महाराज अंत पाबळ, तर त्यांची ती क'मवासना 
यमळोकी तरी माझ्या हातून कशी तूत्त होईळ 
अर्से मळा झाळें आहे. शिव[य, तुमच्या मुळांशी 
आपल्या पोटच्या पोराप्रभाणे-अंचना न करितां 
वागून आयुष्याचे दिवत्त काढण्याचे माझ्या 
हातून होणार नाही, आणि मग मडा ते पाप 
ळांगेळ; म्हणून, बाई, माझ्या दोन मुळांना 
आपल्या मुलांप्रमाणे तुम्हीच संभाळा; आणि 
माझ्यावरच मन जाऊन महाराज ञ्यापेक्षां प्र्त र 
दशळा येऊन पोहोचले, त्यापेक्षां यांच्या शरिरा- 
बरोबर माध हे शरीर नीट झांकून तुम्ही दहन करा. 
एवढा उपकार केल्पराबांचून राहूं नका. सवे मु- 
छांना संभाळण्यांत हेळसांड होऊं देऊ नू, व 


२६६ 


माझ्यावर कृपादष्टि ठेवा. ह्यापेक्षा जास्त कांहीं 
सांगावयाचे आहे असे मळा वाटत नाही. 

वैद्यंपायन सांगतात:--इतर्के बोढून ती 
पतित्रता माद्री चितेवर ठबिलल्या राजाच्या प्रेतावर 
झटकन्‌ जाऊन पडली! 


१५४५५८५८५८४८८५८८९८०८०८०८. 


अध्याय एकश साव्वसावा 


पांडवांचे हस्तिनापुरीं आगमन, 
वैशंपायन सांगतात:--पांडु राजाचा अंत 
झाळेला प'हून, योग्यतेनें देवांसारखे अस्त मोठ- 
मोठे शहाणे क्षि आपआपसांत विचार करू 
लागले: ते म्हणतात, “आपलें राज्य, आपली 
प्रजा सर्व सोडून, हा उदार ब थोररजा ह्या 
ठिकाणीं येऊन व तपश्चया करूम येथीळ तपस्वी 
कुषीांना हारण आळा. यानतर हली हे लहान 
लहान सुळगे व स्री ह्यांना आपळी ठेव म्हणून 
तुमचे स्व्राधीन करून तो पांडु राजा जग सोडून 
स्वर्गी गेला. त्या थोर पुरुषाचे हे मुलगे, ही खरी 
ब ह्या आत्य बरोबर घेऊन ह्याच्या राष्टांत आ- 
पण जाऊं; कारण हा आपला धरमतर आहे.” 
वैशंपायन सांगतात:--ह्याप्रमाणे ह्या दवांसा- 
रख्या व भट्भत सामध्ये मिळविळेल्या थोर मना- 
च्या क्रषींनी आपआपसांत विचार करून पांडु रा- 
जाच्या मुळांना पुढें वाळून हास्तनापुराळा जाण्याचा 
बेत केळा; आणि पांडबांना भाष्माचे ब धतराष्ट्राचे 
खाधीन करण्याकरितां बराबर पांडु राजाच्या बा! 
यकोला ब मुळांना घेऊन ब त्याचप्रमाणें दहन 
झालेल्या दोन्ही शरिरांच्या अस्यि बऊन ते सर्वे 
तपस्वी तात्काळ निघाळे. आजपर्यंत सुखांत रा 
हिडेळी व नेहमी मुलांवर जीव क| प्राण करगारा ती 
कुंबी बरीच लांब वाट चाटून गेली, तरी तिळा 
थोडेच चालल्यासारख वाटले. मग ती लवकरच 
कुरू देशच्या रानांत येऊन पोहोचून पुढें ती 
साध्य नगराच्या मुख्य वेशीजवळ आळी अततांते 


भ्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय १९६. 


क्षि तेथीळ रक्षकाळा म्हणाळे, ' राजाला जाऊन 
बर्दी दे. तेव्हां त्यानें त्याप्रमाणें तात्काळ जाऊन 
सभेत ते भाल्याची बर्दा दिली. 
ते हजारों गुद्मकव तो श्रर्षांचा मेळा भाठेला पा- 
हून हस्तिनापुरांतीळ ळोकांस फार आश्चर्य वाटलें. 
सूयोदय होऊन एक घटका झाळी होती, त्या वेळीं 
सर्वे सुळेंबाळ व बायका बरोबर घेऊन नगरांतळे 
लोक क्षीना पाहण्याकरिता बाहेर पडले. बाय- 
कांच्या झुंडी काय, क्षतियांच्या झुंडी काय, बाह- 
नांत बसून आल्या व त्या वाहनांचीही गर्दी उ- 
डून गेळी. तसेच जहणांच्या बायकाही नवऱ्यां- 
बरोबर बाहेर पडल्या. त्याचप्रमाणे वैश्य ब शूद्र 
ह्यांच्याही झंडाच्या झुडा येऊं लागल्या, व एकच 
गदा उसळढी. परंतु कोणाच्याही मनांत ह्या 
वेळी मत्सरबुद्धि नसून सर्वाची मनें निष्कपट व 
झुद्ध होतीं. 
त्याचप्रमाणे शांतनूचा मुलगा भाष्म, सोमदत्त, 
बाल्हाक, अंध राजा धृतराष्ट्र, तसाच दासीपुत्र 
विदुर, याचप्रमाणे राणी सत्यवती, साध्वी काशे- 
राजकन्या व राजश्त्रियांसहवतैमान गांधारी, 


अशी सर्व मेडळी आली. धृतराष्ट्राचे दूयोधन 
' आदिकरून शंभर पुत्रही नानाप्रकारचे अळ- 


कार घाळून आले व त्या क्रपीचे मेळे पाहून 
साष्टांग नमस्क्रार करून ते सर्वे करिवराज- 
पुत्र उपान्यायांसहबतेमान सर्भोबार ओळीने 
बसळे. तसच नगरांतळे ब खेड्यांतळ जमळेळ 
लोकही भुईवर डोकी टेकूभ नमत्कार करून 
सवजण सभावती बसळे. 

नंतर, राजा, त्या समाजांत जिकडे तिकडे 
सामसूम झाढी असं पाहून, त्या क्रषी- 
ची अर्ध्येपा्यादिकांनी , प्रजा करून भोष्मां 
नो राज्याची व प्रजेची सगे हाळहवाळ ह्या 
क्रषींना कळबिळी. नंतर त्या क्रषींपैकी स- 
वत वृद्ध व जटा वाढवून कुष्णाजिन अंगावर 


७ संभषपरबे, ] १ भादिपर्व, २९७ 


घेतळेळे असे एक महार्ष उठळे, व सर्वे क्र्ींचा दूर्ण जाणणारा असा जो ळोकिकवान व कुळदी- 
भाशय ओळखून बोलले:--- पक पडु राजा, त्याच्याप्रीत्यथं पितृयज्ञ होऊं द्या” 
“ अहो, कौरबकुळांतीळ जा एक बिभागी पांडु बेझंपायन सांगतात:--ऱ्याप्रमाणें सर्व कुरूंना 
नांबाचा राजा सवे बिषयोपभोग खोडून येथून स्मांगून ते पाहत असतां तयांच्या समोर ते सर्व 
दतशुगाळा गेला, त्यांच पांडूला स्वतः ब्रह्मचथ- क्षि गुद्यकांसहवतमान एका क्षणांत गुप्त 
व्रताने राहत असतां देवी उपायानं प्रत्यक्ष यम- झाळे. तेव्हां तो कणींचा आणि सिद्धांचा जमळे- 
धर्मापासून हा युधिष्ठिर मुळगा झाला. त्याच- ळा मेळा गंधर्वनगराप्रमाणे एकएकी दिसेनासा 
प्रमार्णे त्या सत्त्वशील राजाला बढिष्ठांमध्यें ब- झाढा असें पाहून सबोस अतिडाय आश्चर्य वाटळे. 
लिष्ठ असा हा भीम नांवाचा मुळगा वायून शामा 
दिला. हा अजुन इंद्रापासून कुंवीचेच उदरीं अध्याय एकशे सत्ताविसावा. डू 
झाला असून ह्याची कोति सवे धनुर्धारी वीरांना 
पुरून उरेळ, माद्रीच्या उदरी अश्विनीकुमारां- , । 
पासून जे हे दोन धनुर्धारी बार झाळेल आहेत,  पोडेंवमाठ्रा ह्यांचा मेतसंस्कार. 
तेही पहा. आपणा धर्म काय ह्याकडे नेहमी ढक्ष  भृतराप्र म्हणते:--हे विदुरा, तिह्यासारखा 
ठेवून तो धर्मे संभाळून अरण्यवास करणारा जो शूरपंडूव बिदेषेकरून माद्री या उभयर्ता- 
पुण्यवान पांडु राजा, त्यानें आपल्या आज्या- च्या योग्यतेळा शोभेळ अश्ना थाटानं यांचे प्रेत- 
चा बुडण्याच्या बेतांत आढळला वंशा पुन: संस्कार करीव. पद्युदान, वनदान, रने, दब्य 
उद्धरिा. पांडु राजाच्या मुळांची उत्पत्ति वगोरेंचें दान अशी नानाप्रकारचा दानें ज्यांना 
कशी झाठी, ते बाढले कते, त्यांचें वेदांतीळ जेवढा पाहिजे असतीळ, तितक्ती त्यांना पांडूच्या 
विषयांचे अध्ययन कसे काय आहे. वगेरे सर्व व साठीच्या प्रीव्यथ द्या. माद्रीचा जा जो सत्कार 
तुम्हा पाहिळें म्हणजे तुम्हांळा सरदीत फार, करणें कुंतीळा आवडेळ, तो सवे तिच्या इच्छेप्रमाणे 
संतोष होईल. थोर ळोकांची रीत न सोडता करा ब तिळा वायु किंब। सूथही पाहणार नाई अशी 
राहून ब पुत्रसंताति मिळवून मग पांडु राजा पर- तिची सव प्रकारें तजवीज ठेव. बिदुरा, त्या पुण्यवान 
लोकी गेळा; ह्या गोष्टीला आज सतरा दिवस व प्रराप्तनाय पांडु राजाळा देवांच्या मुलांसारखे 
झाळे. साचें शरीर चितेवर जाऊन अग्नीच्या पांच मुळ्गे आहेत, तेव्हां यांजकडे पाहून आतां 
मुखांत पडळेळें पाहतांच माद्रीनंही जिवावर र- त्याच्याबद्दळ शोक सोडून देणें हेंच योग्य होय. , 
दार होऊन अग्नीत डुडी टाकिळी. ती पति-. वैशंपायन सांगतात:--हे राजा, पृतराष्ट्राचे हॅ 
व्रता अर्थ'तू ह्याच्याबरोबरच तो जिकडे गेळा भाषण ऐकून विदुरानें व भीष्माने बरें आहे 
असेल तिकड गेळी. आतां ह्यापुढें त्यांचे व म्हणून त्यास सांगितळें, ब पित्त ठिकाण पाहून 
तिचें जें कांही उत्तरकार्य करावयाचें असेळ तें त्या ठिकाणी पांडु राजाच्या अस्थीढा संस्कार कर- 
करा. ह्या त्या दोघांच्या अस्थि आहेत ,ब हे ण्याचे ठरविढें.' नंतर तूर ब सुबासिक पदार्थ 
त्यांचे सोन्यासारखे मुळगे आहेत. तर पुढीळ घालून तयार केळेळे विस्तवाचे निखारे उपाथ्या- 
क्रिया यथाये,ग्य करवून त्यांच्यावर व॒ त्यांच्या यांनी पांडु राजाच्या दहनसंस्काराकरितां शह्रां- 
आईवर उपकार करा; आणि सपिडीपर्यंत प्रेत- तून त्वरेने आणिळे. नंतर एक उत्तम पाळखी 
संस्कार सर्ब आटोपल्यावर स्वतः सवे धर्मेशात्र तयार,करून तींत द्या अश्यि ठेविल्या, व”त्या 


न ण 


१६८ 


कतूत मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या फुळांनी ब सुगाधि 
पदाथीनी ती पालखी सजवून तिळा चोहोकडून 
वस्ननांनीं झांकून टाकिळें. नंतर ह्या तशा! 
रीतीनें फुझांनी व मूल्यवान वर्ल्तांनीं सजविलेल्या 
पाळखीपाशीं सवे प्रधान, भाऊबंद व इष्टमित्र येऊन 
तिच्याबरोबर जाण्याच्या तयारीने उभे राहिळे. 

राजा, नंतर, अतिशय थाटाने सजविलेल्या व 
ज्यांत माद्रीच्या ब पांडु राजाच्या अश्ष्य भाहेत 
अशा ला श्रेष्ठ वाहनाळा माणसं ळावून त्यांच्या 
अस्थींना नीट वस्तनांनी झांकून नेऊं लागले; तेव्हां 
पांढरे छत्र बर धरून चंबऱ्या हाळबीत वाजत- 
गाजत त्याळा नेण्याचा थाट झाळा. पांडु राजाचा 
तो अध्यसंस्कार चाढत असतां शेकडो भा 
णसें हातांत किती तरी रन घेऊन जे मागतील 
त्यांना देऊं ठागळीं, त्याप्रमाणेच शुभ्र छत्रे, मोठ 
मोठ्या चवऱ्या आणि सुंदर वस्त्र हीही त्या पांडु 
राजाप्रीत्यथ आणिली. ग्रुभ्न वसन नेसळळ इष्टि 
करणारे ब्राहमण ज्यांत हवन करीत आहेत, अशे 
चांगळे शोभायमान आग्रे उजलित होऊन त्या 
पुंड राजांच्या पुढें चाढ ठागले. त्राह्मण, क्षत्रिय, 
शय ब शूद्र ह्या र्व व्णांचे सहस्राबाधे ळोऊ 
दुःखाने पोळून अश्व ढाळीत त्याच्या बरोबर 
आळे. ' हा राजा आम्हांठा टाकून दुःखससुद्रांत 
आम्हांला निरंतर ळोटून देऊन व दीन अनाथ 
करून कोठे चाठळा हो !' असा शोक करात 
पांचह्ली पांडव, भीष्म व बिदर ह्यांनी, भागी- 
र्थीच्या कांठी राठांत रमणीय असून सपाट व 


निमेळ अद्यो एक जागा पाहून; तेथें, स्रासहवर्त- 


मान असलेल्या त्या पुण्यछाक ब सत्यभाषणी 
पांडू राजाच्या भार्यरूप शार्राची पाठखी खाड 
'ठेबविली.नंतर त्याच्या अश्यशरिरीला नानाप्रकारचे 
सुंगध ळावून उत्तम प्रकारच कृष्णागुरु चंदन व 


श्रमिर्महाभारत. 


[ अध्याय १२७ 


धाळून तयार केलेल्या तुगरसाचीही उटी 
लाविली, आणि मग ते भत्थि शरीर ख्रांनी द्या 
देशांत तयार होणाऱ्या पांढऱ्या वस्लांनी भाच्छा- 
देळें. नानाप्रकारच्या बल्नांनी आच्छादिल्यावर तो 
खणू काय जिवंतच आहे कौ काय असा भासूं 
ळागला! अंत्येष्टि करबिणाऱ्या त्रझणांनीं अनुज्ञा 
देऊन तो प्रेतसंस्कार झाल्यावर, घृताने म!खलळे 
ह्या व चंदन, तुग, पद्यक वगेरे नानाप्रकारच्या 
परिमळद्रव्यांनी शंंगारळेल्या त्यांच्या अस्थिशरि- 
रांचें दहन केलें! 
सर्वाचा शोक 

नंतर यया ज्लोपुरुषांची ती. अवस्था पाहून 
कोसल्येळा मूळो येऊन 'हायरे हाय! पुत्रा, 
कोठ गेलास? ' असा हंबरडा फे'डून धाडकन 
ती जमिनीवर पडळी. ती तशो बिव्हळ होऊन 
पडळेळी पाहून, नगरांत राहणारे व खेड्यांत रा- 
हृणार सर्व तेथे जमळेळे प्रजाजन राजावर फार 
प्रभ करणारे असल्यामुळें त्यांना दुःखाचा उमाळा 
येऊन त गहिवरून रटूं ळागले. कुर्ताःचाही दीन 
खरानं विलाप 'चाठळा होता; तो ऐकून, माण- 
संच काय पण पद्मपक्षी वगेरे प्राणी देखीळ रडू 
ढागले. याचप्रमाणें क्यांतनुपुत्र रभाष्म, मोठा बि- 
ब्रेकी विदुर व सव कोर ह्यांना दुःख न आवरून 
ते मोठमोठ्याने रडूं लागले. नतर भीष्म, विदुर 
व राजा धृतराष्ट्र ह्यांनी पांडूच्या मुळांना घेऊन 
तिळादक वगर दढ; कुरुकुळांतल्या सव स्त्रियां- 
नोहा तिळोदक बरोरे दिलेः ते पांच पांडव व 
भीष्म हे मग पुनः शोक करू लागले, व॒ इकडे 
बिदूर ब इतर ज्ञाति तिळोदक देऊं ढागले. राजा, 
मग तिळोदक वारे देण्याचा बोधे आटोपल्यावर 
दुःखाने व्य कूळ होऊन गेठेल्या या पांडपुतांना 
बरोबर घेऊन सत प्रजाजन लांचे सांत्वन करूं 


दुसरी चंदने फासून नतर त्याच्यावर सोन्याच्या छागळे, ज्याप्रमाणें हे पांडव आपल्या बांधवांसह 
घागरोतून झटकन्‌ पाणी भोतून पुनः पांढऱ्या भुईवर निज ठागळे, याचप्रमाणे नगरांतीळ त्राहम- 
चंदनाचा उटी ळाविढी; तशीच कृष्णागुएचदन णव इतर प्रजाजन सव भुईवर निजूं लागले, 


७ संभवपर्वे. ] २६९ 


! आदिपर्व, 


मथ मुलांबाळांसुद्धां सर्व नगरांतळे ठोक पांडवा. “ बरें तर ” अर्श म्हणून ती सत्यवती घ- 
बरोबर बारा रात्री आनंद विसरून अस्वस्थ हो- रांत येऊन आपल्या. सुनेळा म्हणत, “ बाई 
ऊन दुःख करीत राहिले. भ्नंबिके, तुझ्या नातवाच्या भनीतीनें भरतकुढां- 
तल्या पुरुषांचा व नगरांतल्या सर्व लोकांचा स- 
मूळ नाश होणार आहे अर्स म्हणतात. तर पुत्र- 
पागल शोकार्ने पोळून गेळेर्य़ा ह्या कोसल्येळा बरोबर 
पांडूची उत्तराक्रेया. घेऊन तुळा पसंत असल्यास तुलाही घऊन 
बैपायन सांगतात:-मग कुती, धृतराष्ट्र व मी वनांत जातें. । “ बरें, तर्सेच तर! असें त्या 
भीष्म ह्यांनी ज्ञातोंना बरोबर घेऊन पिडोदकांन अंबिकेनें म्हटल्यावर तिलाही बरोबर घेऊन भी- 
पांडूचें श्राद्ध केळे. कुखंशांतीळ आपळे भाऊबंद व ष्माचा निरोप घेऊन ती साध्वी सत्यवतं[ दोन्ही 
मोठमोठे ब्राह्मण अश्या हजारों लोकांस जेवण घा- पुनांपहवतमान अरण्यांत गेढी. मग त्या तिन्ही 
ळून आगि विद्वान विद्वान त्राह्मणांना रने व राजस्त्रियांनी घोर तप केळे, आणि देह ठेवून त्या 
गांबें अनेक दान करून ते पॉडव शुद्ध झाल्यावर, उत्तम गतीळा जाऊन पोहचल्या, 
त्या शूर कुमारांना बरोबर घेऊन भोष्मादेक| पांडव व धातेराष्ट द्यांचे बाल्यवणेन. 
सर्ब हत्तिनापुरांत आळे. नगरवासी व ग्रामवासी । बेज्ञंपायन म्हणतात:--नंतर पांडतांचे वेदोक्त 


९५४५०५५५८५ ९५८८० 


अध्याय एकशें अहाविशावा. 


। 


संबे प्रजाजन आपल्या ज्ञातातलाच एखादा पु- 
रुष मेल्याप्रमार्ण पांडु राजाबद्दढ एकसारखे 
दुःख करीत होतें. श्राद्ध वगैरे संपल्यावर ळोक 
सगळे दुःखी असलेले पाहून व्यास आपल्या 
झोकाकुळ झालेल्या व कांही सुचू नये अशा 
स्थितीत असलेल्या मातुःश्रीळा बेळू ढागळे: 
व्यासांचा आपल्या मातेस उपदेश. 

५ माते, काळ मोठा काठेण आला आहे, सुख संब 
मार्गे राहेल; व पुढें एकापेक्षा एक दुधेर प्रसंग 
येणार आहेत. आजच्यापेक्षा उद्यां वाईट स्थिति 
झअर्से होणार भाहे. पृथ्वी जीणीवस्थेळा येऊन 
पोहचली आहे. जोहोकडे कपट माजून नाबाप्र- 
कारचे अन्याय व्हावे व धम बुडून जिकडे ति- 
कडे भ्रष्टाकार भाणि अनीति व्हावी असता काळ 
दिवसानुदिवस येणार आहे. ह्या कुरुबशांतल्य!च 
पुरुषांच्या हातून अन्यायु व जुळून होऊन 
जग नाहींसें होणार आहे. म्हणून तू योगा- 
म्यास करून मनाळा त्थिरपणा आणवून भर- 
ण्यांत नाऊन रहा. तुझ्या कुळाचा जो भयंकर 
संहार होणार आहे, तो तू पाहूं नको. ” 


सवे संस्कार क्रमानें होऊन ते भापल्या पित्याचे घरी 
स सुखें उपभोगीत राहिले.ते धृतराष्ट्राच्या मुढांब- 
सबर खेळत सुखाने असत. असें होतां होतां ढहान- 
पणच्या सर्वे प्रकारच्या खेळांमध्ये इतरांपेक्षा ते 
हुषार झाले. पळण्यांत, पाहिळेला जिन चढा- 
झोढीने जाऊन पकडण्यांत, जवण्यांत, “चूळ 
उडविण्याच्या खेळांत, ज्यांत त्यांत ते सर्वा- 
पक्षां जास्त झाळ. भीमसेन तर धृतराष्ट्पुत्रांना 
बुक्क्यांचा मार देऊन पुरे पुरे करी. हे राजा, ते 
घार्तराष्ट्‌ आनंदानें खेळत असतां त्यांच्या वा- 
टेळा जाऊन आपण ळ॑पून बसे; केव्हां केव्हां 
तो त्यांना त्यांची होडी घरून आणी व पांड- 
वांशी त्यांची लढाई ळावी. त्या एकशेरक अव- 
सानदार कुमारांनाही हा एकटाच सहज पकडून 
आणी. त्यांच्या केप्ताला धरून त्यांना जोराने 
जुकबा मारीत तो वळशाली भीमसेन ते रब्त व 
ओरडत तरी त्यांना भुईबरून ओढीत नेई; मग 
त्यांचे गुड, डोको, खांदे खरचटळे जात. 
तसेच पाण्यांत खेळतांना तो आपर्या दोन 
.ह्तांनी दहा मुलांना घकून त्यांना घेकून पा. 


२७० श्रीमम्महाभारतं, [ भष्याब १९८. 


ण्यांत बुडी घेई, आणि ते मुळगे मेल्यासारखे कापडाची ब कांबळ्या'ची चमत्कारिक चमत्कारिक 
झाळे म्हणजे त्यांना सोडून देई. आणि घरें तयार करविडी; त्यांत सर्ब ढागणाऱ्या जि- 
ते झाडावर चढून फळें काढीत असले म्हणजे नसा तयार ठेविल्या असून समोर उंच उच 
हा भीम झाडांना पायाने ळाथ मारून झाडें हाळ- निशाणें ळाविढीं होतीं. त्यांतच त्यानें कित्येक 
' बून टाकी; मग जोरानें ती लाथ ळागठी अस- निरानेराळ्य़ा खोल्या करविल्या. ' उदकक्रीडन ! 
त्यामुळें झाडें हादरून फळांसुद्धां तत्काळ खालीं भसे त्याचें नांव ठेवून अर्धे गंगेच्या पाण्यांत ब 
पडत आणि मग ते मुलगे घाबरून जात. टढ- अधे जामिनावर असें तें उभें केळं होतें. खाण्या- 
ण्यांत, पळण्यांत, विद्याम्यासांत प्रद्येक गोष्टींत च, पिण्याचे, चाटण्याचे वगैरे तऱ्हतऱ्हचे प- 
ते कुमार भोमसेनाशी प्रातिस्यधा करीत, परंतु दाथ मोठमोठ्या कसबी आाचाऱ्यांनी तयार 
कधीही,वरचढ होत नसे. ह्याप्रमाणें त्या धार्त- करून त्यांत ठेविळे. मग ती सर्वे तयारी झाल्या- 
राष्ट्रांशी प्रतिस्पर्धा करतां करितां भीमसेन त्यांना बर नोकरांनी दुर्योधनाळा कळविठें. तेव्हां तो 
आबडेनासा झाळा; हें सर्व केवळ पोरपणामुळें दृष्ट दुर्योधन पांडबांना म्हणतो, “ पांडवहे, हे 
बाहा तवाहे त... ... पहा--वागबगीचे तयार करून सुशोभित केल- 
दुर्योधनाचा पांडवांविषयीं मत्सर ल्या गंगातीरावर आपण सर्व भाऊ मिळून जाऊं 
पुढें पराक्रमी दुर्योधनाने भीमसेनाचें तें ळो- ञञाणि जलक्रीडा करू चला.” तेव्हां “बे, ठीक 
कोत्तर सामर्थ्य घ्यानांत आणून त्याच्याविषयी आहे असें युधि”्िराने उत्तर केळे 
तो दुष्टयाद्दे दाखवू लागला. तो नेहमी अधमीनंच 
वागगारा व दुष्ट विचार मनांत आणणारा असा 


असे; मग अथात्‌ त्याच्या डोळ्यावर धुंदी येऊन कर. 
ब सर्व ऐश्वर्य भापल्याळाच असाबें असा त्याळा! र्ट. पांडबांसहवतमान शहरांतून बाहेर निघाठे. 
छोभ' उत्पन्न होऊन त्याच्या मनांत पापवुद्धि नंतर ते नगरांतळी गर्दी सोडून त्या बागेजवळ 
आली: “ हा बलिष्टांत अप्रगण्य कुतींचा मुळगा जसे येऊन पोहोंचळे, तसे ते सगळे सभोवती 
पांडवांतढा मधळा भाऊ जो भीमसेन, त्याळा पहात पहात सँंह ज्याप्रमाणें डोंगरांताळ गुहेत 
कांहॉ. तरी युक्तीने ताव्यांत आणावा. हा मवेश करितात य्याप्रमाणें आंत शिरले. आंतीळ 
इतका सामर्थ्यवान, पराक्रमी आणि मोठा झाभा काय विचाराबीः सुंदर सभामंडप असून 
शूर झ्ाहे की, तो एकटा आम्हां सर्वीना दोन्ही बाजूंढा पडव्या काढिल्या होत्या, जागो- 
पुरून उरळा आहि. तो शहराबाहेरील जागीं खिडक्या व जाळ्या ठेविल्या होत्या भणि 
बागेत निजळा असतां त्याळा आपण गंगेत फे- एकसारखी फिरणारी कारजी तयार केळी होतो. 
कून देऊ या. मग त्याचा धाकटा भाऊ अजुन गवंड्यांनीं भिंतीना उत्तम सफेती दिली होती ब 
आणि बडीळ भाऊ युघिष्ठिर ह्यांना धरून केदेंत चिताऱ्यांनो चित्रे काढिडी होतीं. पाण्याचे पाट 
टाकूं*ब खुशाळ पृर्थ्वाचें राज्य करूं. ” ह्याप्रमाणें भरून चाळळे होते ब सुंदर होदही पाण्याने 
निश्चय करून तो पापी दुर्याघन महात्म्या भी- भरले होते. ह्या पाण्यांत उमळढेल्या कमळांची 
मार्चे वम शोधू ळागळा. अपूर्व शोभा दिसत होती. त्याचप्रमाणें जमीन- 
भीमाच्या नाश्याची तयारी. ही जिकडे तिकडे क्रतुमानाप्रमाणें द्या त्या फु- 

ह भारता, पुढें त्यानं. जढक्रीडेकरितां म्हणून ढांनी आच्छादित होऊन सुशोभित झाळी होती. 


मग मोठमोठे रथ घेऊन, ब त्या मुळखांत अस- 
णारे ज उत्तम उत्तम हत्ती ते घेऊन, सर्व धार्त- 


७ संभवपर्व. ] 


भीमाला विषप्रयोग, 

मग ते सर्व पांडव व कोरब तेथें जाऊन ब- 
सठे, आणि ज्या ज्या गोष्टीवर मन जाई त्या या 
गोष्टीचा यथेच्छ उपभोग घेऊं लागळे. होतां 
होतां त्या सुंदर उपवनामध्यें तीं सव मुळें बि- 
नोदाच्या भरामध्यें येऊन एकमेकांच्या तोंडांतळे 
घांस एकमेकांच्या तोंडांत देऊं ढागळीं. तेव्हां 
दुष्ट दुर्योधनाने भीमसेनाला ठार मारण्याच्या बु- 
द्वीनें अनामध्यें काठकूट नांबाचें भयंकर विष 
घालविले; इतर्केच नव्हे, तर आंतून तरवार प्र- 
मारणे कठोर मनाचा व बाहेरून मात्र जता एखा- 
दा जिवलग ख्षेही असावा किंवा अन्नदाता प्रभु 
असावा अशा रीतीने खडीसाखरेप्रमार्णे गोड 
बोळणारा जो पापी दुर्योधन, तो स्वतः उठून 
भीमाला पुष्कळ पुष्कळ खाद्य भरवू ळागळा, व 
भीमही कपट न समजल्यामुळें ते खुशाळ खाऊं 
ळागळा. मग तो नीच दुर्योधन मनांत हसत 
आपळें काम साधळें म्हणून धन्यता मानू ढागळा. 
पुढें ते पांडब व कोरव सवे मिळून मोठ्या आ- 
नंदाने जळक्रीडा करूं लागळे. 

जलक्रीडा संपल्यावर सर्वे कोरवकुमारांनी 
स्वच्छ वसन परिधान करून अलकार घातळे, व 
ते नानाप्रकारचे विहार करून दमले अघल्यामुळें 
संध्याकाळीं तयाच ओडागृहामध्यें राहणें त्यांना 
बरें वाटळे. या वेळीं, बळाढय जो भीम, तो इतरां- 
पेक्षां पुष्कळ व्ययाम्र करून व नंतरही जळ- 
क्रीडेंत दुसऱ्या कुमारांना हातांनी व'हून बाहून 
शिणून गेळा असल्यामुळे, गंगा नदीवरच भस- 
ठेला जो भाग त्यांत त्याळा रहावेसे वाटून ते- 
थेच जागा मिळाली म्हणून तो निजळा. आधाच 
दमळेळा, यांत गार बुरा ळागूं डागला,' आणि 
द्यांत पुनः काळकूट विषाने आतां. लयाळा पूणे 


व्यापर्ढे; मग अर्थात्‌ अगदी धुंद होऊन भोम- 
सेन अगदी निश्रेष्ट पडळा, तो संधि पाहून दुं- 


१ आदिपर्व. 


२७! 


योधार्म स्वत: भीमसेन मेल्यासारखा पडला होता 
त्याळा ठता, बेली ह्यांनी बांधून जमिर्नावरून 
पाण्यांत ळोटून दिलें! 
भीमाचे नागलोकीं गमन. 

मग तो पांडुपुत भीमंतन बेशद्धच पाण्यांतून 
तळाळा गेळा व नागठोकांत पोहो'चळा, तोंच नागां- 
च्या पोरांना आपल्या शरिराखाली याने चंगरून 
टाकिडे. मग मोठमोठे विपार्री नाग पुष्कळ एके 
ठिकाणीं जमठे, आणि अति भयंकर विषारी दातांनी 
त्याला देश करूं ढागळे. देश जसजता होऊं 
ढागला, तसतसे भीमसेनाच्या अंगी भिनलेळे तें 
न उतरणारे काळकूट विष ह्या नागांच्या भापो- 


आप उतरण्यासारख्या त्रिषाच्या योगानें पार 
नाहीर्से झाळें. ते नाग त्याच्या उराच्या नाजूक 
भागावर दांतांबों एकसारखा दश करात होते, 
तरी तो ऊर विलक्षण कठिण असल्यामुळें त्या- 
च्यावरचें कातडेंही फुटले नाहीं ! 

नंतर भीमसेन जागा झाला, तेव्हां सवे बंघन 
तोडून टाकून त्या सगळ्या नागांचा त्यानें चांगला 
समाचार घेतल तेव्हां त्यांपैकी काही भिऊन पळून 
गेळे. भीमाने मारून उरलळे जवढे होते, तेवढे 
सगळे सर्पाचा राजा नो इंद्राच्या बरोबराचा 
बामुकि त्याच्याकडे जाऊन त्याळा सांगू ळागले, 
५ महाराज, ह्याला बांधून भावळून कोणी तरी 
पाण्यांत टाकिले; आणि आमचा तर्क असा आहे 
की, ह्याच्या पोटांत विष गेळेढें असावे. भसो, 
हा भामच्याकडे आळा तो निश्रेष्ट होऊन भाळा, व 
आम्ही दंश केल्यावर पुनः सावध झाळा. शुद्धीवर 
येतांच ह्याभगडबंब माणसाने आपडें बंधन झटक- 
न्‌तोडून आम्हांढा पुरे पुरे केडें.हा कोण आहेत . 
आपणच पाहून प्यावे.” 

नागलोकीं भीमाचा सत्कार. 

मग बासुकोरने त्या सवे सपोना बरोबर घेऊन 

तो भन्य आणि ' पराक्रमी भीम होता त्या ठि- 


१७२ 


काणी येऊन त्याठा पाहिळें. द्याप्रमार्णे, कुंतीचा 
पिता जो शूरसेन त्याचा मातामह जो वातुकि 
त्याच्या दृष्टीस भीमसेन पडला, आणि तो नात- 
बाचा ( शूरसेनाचा ) नातू भीमसेन ह्याळा वासु 
कौनें कडकडून आळंगन दिलें. नतर तो मोठा 
लोकिकवान वासु राजा त्याच्यावर प्रसन्न होऊन 
त्याळा उद्देशून म्हणतो, “ ह्याच्यावर काय बरे 
कृपा करावी £ ह्याला पुष्कळ द्रव्य, अनेक 
रनें आणि दुसरेरेश्वय जे काय देतां येईळ ते सवे 
द्या”/-हें भाषण ऐकून एक नाग सपेब्रेष्ठ वासुकीला 
म्हणाळा, “ महाराज, जर आपण प्रसन्न 
झाळां असाळ, तर ह्याळा द्रव्याच्या राशी काय 
करावयाच्या आहेत? हा मोठ! बलहिष्ट आहे, 
तेव्हां आपण प्रसन झाल्यावर, ज्या कुडा. 
मध्यें हजार नागांचे सामर्थ्य रसाच्या रूपाने 
सांठवून ठेविळें ह्याहे, त्या कुंडांतून ह्याला रस 
पिऊं द्या. हा कुमार जितका रस पिईल 
तितका त्याळा पाजावा. '” तेव्हां “ बरे, तसेच 
करा ” असे वासुकाने उत्तर दिढें. 

,मग, “ बाळका, तुझें कल्याण असो ” असा 
सगळ्या नागांचा आश्ीरबाद घेऊन, शुद्ध होऊन 
ब पूर्वेकडे तोंड करून तो पांडुपुत भीम बसून रस 
पिऊं लागळा. तो अबसानदार भाम एका घो 
टाबरोबर एक कुंड पिऊं लागळा, अश्या रीतीनें 
आठ कुडे प्पाळा. मग नागदंतावर ( मिली- 
तूक पुढें आलेल्या व अधांतरी असलेल्या रुंद 
फळीवर ) सुंदर बिछाना पसरून त्यावर तो 
भन्य दिसणारा शत्रूंचा कर्दनकाळ भीमसेन 
स्वस्थ निजला. 


-अध्याय एकशे एकुणतिसावा. 


र क) 
पणणा०;- 


र्भामांचा शोध आणे त्याबद्दल दुःख. 
वैदंपायन सांगतात:--राजा, इकडे ते सर्व 


श्रीमन्मेहाभारत. 


[ भध्याय १२९. 


विहार आटोपल्यावर र्थ, हत्ती, घोडे ब 
आणखीही कित्येक वाहने घेऊन ' भीम आप- 
त्या पुढेंच निघून गेला ! अक्षें म्हणत म्हणत 
त्याच्यावांचूनच हस्तिनापुरांत जाण्याकरिता नि- 
घाळे. तेव्हां भीम नाहीसा झाळेळा पाहून मोठा 
आनंदित झाळेळा तो पापी दुर्योधन भावांना 
घेऊन शहरांत आढळा. राजा, धर्मात्मा युधिष्ठिर 
हा, आपल्याप्रमार्णेच सत्रे लोक निष्कपटी आहेत, 
असें समजणारा होता. तरी या वेळी, दुर्योधनाच्वा 
पोटांल भोमाविषयीं कांही तरीं कपट असारबि 
असा त्याला संशय आढा. तो भावावर निःसीम प्रेम 
करणारा धर्मराज तात्काळ कुंतीपाशी आला, आणि 
नमस्क्रार करून त्यामें तिळा विचारिलळें: धर्मराज 
म्हणाला, “ भाई, भोम इकडे निघून आळा, 
मग तो पुन: कोठें बरे निघून गेला : येथें तर 
कोठिंही दिसत नाही. आम्ह बागांतून ब त्या 
रानांत सर्व बाजूळा त्याला शोधळें, परंतु तो 
पराक्रमी बाळ भीम कोठेंही दिसला नाही. मग 
तो भामच्या पुढें निवून आळा अतेल अते सम- 
जून काळजी करीत करीत भाम्ह निघून आलो. 
तर, भई, तो कोठें गेळा सांग बरे. किंवा 
ते कोठें तरी ह्याळा पाठाविठें आहेस : 
तो चांतळा सुटढ पोर भीमसेन काय झाळा, 
कोठें गेळा, सांग. त्या शूर बाळासंबंधानें 
माझ्या मर्नांत काहो विपरतच येतें. ते[ निजळेळा 
असावा अत्तं कांही मळा वाटत नाह; तर त्याचा 
कोणा तरी घातच केला असाबा असा बला 
संशय येतो ! 

घेडंपायन सांगतात:--राजा, त्या चतुर धर्म- 
राजाचें इतके भाषण ऐकून कुंती ' हायरे हाय! ' 
म्हणुन, गडबडून जाऊन युधिष्ठिरळा म्हणाळी, 
' बाळा, भीम माझ्या दृष्टीस पडळा नाही, ब 
लो. माझ्याजवळ आलाही नाही. तर भाबांना 
बरोबर घेऊन तू लवकर त्याला शोधण्याच्या 


कौरव आणि मोमाश्रंचून सब पांडब क्रो व | उद्योगाला लाग, ' ह्याप्रमाणे धमेराजाळा सांगून 


७ संभवपर्व. ] 


त्या कष्टी झालेल्या कुंतीने महात्मा बिदुराळा 
बोळावून आणवेळे; आणि ती त्याळा म्हणाळी, 
५कायहोा, मीमसेन दितनासा झाळा अहे; तो कोठें 
गळा म्हणून समजाबे ! बागेतून सर्वजण निघून 
आले, परंतु माझा परक्रमी भाम तेवढा माझ्याजवळ 
आळा नाही. दुर्योधनाच्या डांळ्यांत तो नेहमी 
सळतो, ब हा दुर्योधन तर मोठा निर्दय, दुष्ट बु- 
द्वीचा, नाच, राज्याची हाव करणारा, आणि नि 
ढेज आहे; तेव्हां राग आळा म्हणज त्या आवे 
शांत तो लया हूर पोराळा मारूनही टाकील. 
'म्हणून माझ्या मनाळा वेन नाही, आणि माझे 
अंत:करण पोळून गेळें आहे. ” 

र म्हणतो:--ते शहाणी असशीळ तर 
असँ,बे ळू नके; राहिळेल्या मुलांना मात्र नॉट 
जप. कारण, ह्या दुष्ट दुर्योधनाला जर तू टाकून 
बोळढील्त, तर तो 9्या राहिलेल्या मुलांना हात 
दाखबीळ. तुझे मुलग सर्व दाघ!युषी आहत असे 
मळा एका मोठ्या मुनीनं सागेतलं आहे; 
म्हणून तुझा मुलगा खास येईळ, आणि तुला 
सुख देईल. 

भीमास सहइसख्नागबलम्रासि. 

वैशंपायन सांगतात :--इतके बोळून तो वि- 
द्वान विदुर आपल्या घरी गंठा; अणि कंत, 
काळजी करीत मुळांना घेऊन आपल्या घरो 
राहिळी, राजा, इकडे भीम निजळा हे तुळा म.ग 
सांगितलेच आहे. मम तेथपासून तो अ.ठवे 
दिवश्ली जागा झाळा. तितक्या वेळांत त्याच्या 
अंगांत तो प्यांहळा सवे रस पचून तो इतका 
बलिष्ठ झाळा की, त्याच्या सामर्थ्याला परिमितिच 
नाहीं. भीमसेन जागा होत असलेळा पाहून ते 
सब सर्प संथपणाने त्याचें समाधान करूं कागळे, 
आणि म्हणूं लागळे, ४ हे भव्य पुरुषा, ज्यापक्षां 
तूं अतिशक्तिदायक असा रस प्याळास, त्यापेक्षा 
आतां तुझ्या अंगी हजारा सपइतके सामर्थ्य 
यईळ, आणि समग्रामांत कोणा तुझ्यासमोर उभा 

१५ 


१ आदिपर्व, 


ढ 


२७१ 


राहणार नाही. आतां ह्या उत्तम पाण्याने स्नान 
करून आपल्या घत जा. कारण, हे कुरत्रष्टा, 
ठल्या वियोगानें तुझ्या भावांना फार दुःख 
होत भसेळ, ? 
भीमाचे स्वग्रही आगमन, 

राजा, मग तो भीमसेन स्नान करून शुद्ध 
होऊन आुभ्न वल्न नतला, आणि पांढरी माळ 
घाळून ह्या नागांचे घरी त्यानें सव सुख- 
साहाळ करून घेतले. विषावर वत्ताद 
अशा स्वादेष्ट वबनस्पःते घालून तयार 
केळेळें मिष्टान्न नागांनी त्याच्यापुढं ठञिलि, तं त्या 
कुमारानें भक्षण केळे. नंतर नागानी त्याचा 
गौख केला; व आर्श.बांद देऊन उत्तम उत्तम 
अळंकारहा त्याच्या अंगावर घातले. मग तो पां- 
डुपुत्र नागांचा नेरोप घेऊन आनंदानें तेथून 
'निघाळा. तेव्हां एका नागानें त्या देखण्या भाणि 
कर्दमकाळ भीमाला पाण्यांतून उचळून त्या पूर्वी- 
च्याच उद्यानांत नेऊन ठविळे; अ णि भीम- 
तन पहात भसतां तो आणि त्याबरोबर आळेळे 
इतर नाग गुत्त झाळ. 

भीमाची पुनः भट. 

मग तेथून उठून तो कुंतीचा बालिष्ठ ब सु- 
ळक्षणी पुत्र आईन्य, समोर दत्त म्हणून उभा 
राहिळा. नंतर आईला ब बडीळ भावाळा नम- 
धकार करून त्या शूरानें रोतीप्रमा्णे ळहान भा- 
बांच्या मस्तकांचें अबघ्रण केलें. तव्हा आई व 
ते भ'ऊ त्याळा कडकडून भटळे, आणि परस्पर 
)मभाव मनांत उत्पन होऊन ' बरे झाले, चॉ- 
गळें झाले ' असे उद्गार कठूं लागले. 

मग ह्या बलेष्ट व शूर भामसेनाने दुर्योधनाने 
केळेळा सर्वे खोडसाळपणा भावांना इ थंभूत ां- 
'गेतळा; आणि नागलोकी जे जे बरे वाईट झाळे,तेही 
सांगितळें. मग युधि'्ठिर राजानें भाभाळा एक म- 
हत्त्वाची गोष्ट सांगेतढी: ती हो का, “झाळेली गोष्ट 
कधीं फोणाजवळ बोळूं नकी.” राजा, तेष्डांपाखून 


२७४. थ्रीमन्महाभारत. [ अध्याय १९०, 


धर्मराज आगल्या भावांसह फार सावधपणाने रहूं वशंपायन सांगतात:--हे राजा, गौतम 
लागळा. तरी त्याचा आवडता सागथ दुर्गाघनाने म्णून एक मोठा सुने होता. लाचा सुळगा 
जबरदत्ती करून मारून टाकिळाच ! महात्मा गौतमगो,त्री शरद्दान नांवाचा भसून तो शगं- 
विदुर पांडबांना वेळोवेळी सल्ला देई. अंगावर बरोबर जन्माळा आळा म्हणून त्याळा 
कांटा आणणारे एक जाढीम काळकूट विष नबे शरद्वान म्हणूं ळागळे, ह्याचा मति धनुर्वेदांत 
मिळवून तें पुनः दुर्योधनाने भःमसेनाच्या भज्ञांत जशी चाळे तशी बेदाध्ययनांत चाठेना. जह्मचर्य- 
मिसळाविळे. तें वैझ्यापुत्र युयुन्सु याने पांडबांचें त्रत पाळून राहणारे दुसरे तापस तपश्चर्येने बे- 
अकल्याण न व्हावे अशा हेतूनं त्यांना विदित दा्ययन साधीत असतां त्याने तपर्व्या करन 
केळे. परंतु ते विष भीमसेनाळा न बाघतां ह्याने संपूर्ण असन मिळविळीं, अस्त्रविद्यमध्ये तो गोतम 
ते पचवून टाकिळें. तें एवढें जाळिम विष, परतु प्रवीण होत चाळळा, आ९ तपं बळही वाढवू ला- 
ह्या बंजदेही भामावर त्याचा कांहीच परिणाम गळा, म्हणून इंद्राढा त्याचें फार भय बटू ळागढें, 
झाळा नाही; उलटे तें अगदी जिरून गेलें. मग, राजा, यया इंद्राने जानपदी नांवाची एक 
कौरवांच्या श्षिक्षणाची व्यवस्था. अप्सरा लाच्या तपाला विघ्न करण्याकारेतां म्ह- 
अशा गैतीनें दुर्याधन, कण आणि शकुनि णून पाठविळी तेव्हां तिनें त्या शरद्वानाच्या रम्य 
टु र 2 ' . अभश्रप्षांत जाऊन व्या धतुष्यवाण धारण कर- 
सोबल ह्या तिघांनी पांडवांना भनेक उपायांनी 
मारण्याचा यत्न चाळविळा. पांडबही तें सर्व 
ओळखून होजे, ब त्यांच्या मनांत त्याचा राग 
होता, परंतु विदुगचा सला ऐकून ते बाहेर 
मात्र कांडी द खवीत नसत. आपले मुलगे उन्मत्त 
होऊन खोडसाळपणाचे चाळे करीत असलेठे 
पाहून. धृतरष्ट्राने, वेदशास्र'त निष्णात असा जो 
शरस्तंवराचे ठिकाणा उत्पन झाळळा गोतम 
म्हणजे कृपाचार्य, त्याची त्या कुमारांना शरि 
काबिण्याक'रेतां गुरुपोजना करून त्यांना त्याचे 
स्वाधीन केळे. मग ते सर्व कोरब कृपापासून 
धनुबेंद रिकळे. 


जेव्हां गौतमाने एच वस्त्र नेसलेळी ती अप्रतिम 
बांध्याची अप्सरा पाहिली, तेव्हां आनंदानें 
त्याचे डोळे चमकू लागळे, ती दृष्टीस पडतांच 
घनुष्य आणि बाण ही त्याच्या हातांतून खाळीं 
गळून पडलीं, आणि हातपाय कांप्रू लागले. 
तो मोठा ज्ञानी व त्याचें तपोबळ मे ठं, म्हणून- 
च तो विवेकषान जरःहमणे मोठ्या नेटाने राहि- 
ळा. हे राजा, त्याच्या मनाची जी एकदम चल- 
बिचळ झाळी, ग्यामुळे त्याचे वोयेस्खळन 
झाले; आणि तं शगंच्या जुरग्यांत पडलें, तरी 
व्याळा ते समजळें नाहीं. पुढें धनुष्य, बाण, कृष्णा- 
अध ् जिने, तो आश्रम आशि ती अप्परा सोडून देऊन 
याय एकशे तिसावा. लो मुनि निघून गेला. राजा, इकडे असा चम- 
रट त्कार झाळा की, त्या शरांच्या जुडग्यामध्यें पड लेल्या 

«८  कृपाचायांचे जन्मवृत्त, त्या बीर्यचे दोन भाग झाळे. ह्यापासून गोतम- 
जनमेजय प्रश्न करितो:-महाराज, कृपा. गोत्री शाद्वानाळा आवळीजाबळी दोन मुळें 
'ायाच्या उत्पतीची हकीकत भापण मळा सां झाली. त्याच वेळीं करमधमेसंयोगने राजा शांत- 
गावी, शरत्तेबापासून त्याचा जन्म कसा झाळा, नु शिकार करीत फिरत अत्ततां कोणी से- 
व त्याका- असरे कशी मिळाली तें सर्व सांगवे, न्यांतीछ शिपायाने अरण्यांत ती जळी मुळें 


७ संभवपबे. ] १ भादिपवे. २७५ 
पाहिळी; ब त्याबरोबरच धनुष्य, बाण आणि विद्या शिकविण्याला जा गुरु पहावयाचा तो 
कृष्णाजिनें त्याच्या दृष्टीत पडून, धनुर्शेदांत नि- सामान्य बुद्धीचा असतां कामा नय; तो अळो- 
ष्णात झाळेळा जा मुनि गोतम, ह्याची ही मुळे किक प्रतिष्ठा मिळ वेळेला नसेळ तर उपयोगी 
असें लाने अेळखून ह्या राजाला ती मुळें आणि नाही; तो अल्तरांत पूर्ण पारंगत नभेठ तर उप- 
धनुष्यबाण सवच दाखविळे. तेव्हां राजाच्या मनांत योग न'ही; द्याच्यामध्यें देञी सामथ्ये नसेळ तर 
कृपा उत्पन्न झाळी, व ह्यानें ती आपळींच मुळे तो उपयोगी नाही; असा विचार करून, हे 
अस समजून तीं घरो आणली; व स्मांना व'ढवून राजा, गंगेचा मुळगा भभाष्म ह्यानें भरद्राजाचा 
यांचे सवे संस्कारही साने केळे. इकडे गोत महाबुद्धिवान व वेदामध्ये विद्ठान असा मुलगा 
मानेंही तेथून निघून झाल्यापासून पनुर्वेदाचाच जो द्वोण, ह्याच्या स्व धीन पांडबांना आणि कोर- 
व्यासंग चाळावेळा हे ता. कुपेनें आपण ही बांना केलें. राजा, मोठा थोर जो भीष्म, याने, 
मुळें वाढाविळीं अभे मनांत आणून त्या राजानें! भस्रविद्यत पॅडित'पेक्षां पंडित असा जो अ.चार- 


लांची नांवें कुप व कृपी अशाच ठेविळी. या 
मुडांना शांतनूने वाढविळें ही गोष्ट गोतमाठा 
तपाच्या प्रभावाने समजळी, मग य्यानें राजाकडे 
येऊन ह्या मुडाळा त्याचे गोत्र वगेरे सवे सांगे 
तळे. द्याचपमार्णे चार प्रकारचा धनुर्ग्द व 
नानाप्रकारचीं शास्त्र वगेरे आपळी सर्व गुन विद्या 
बाकी न ठेवितां त्याने त्याळा सांगेतढी. पुढें तो 


मुलगा ढवकरच आचायय ह्या पद्वीळा चढला. 


नंतर, महारथी झाळेळे कोरव, पांडब आणि 
यादव ह्या कृपाचार्यापासून घनुःद शिकले; ह्या 
चप्रमाणे द्ृष्णिव्यातळे राजचुव्र ब दुतऱ्याही 
देशांतून आळेळे कित्येक राजपुत्र ब्याच्यापासून 

नुर्वेर शिकळ 

द्रोणांची धनुर्वेदश्विश्षणाथे याजना 

बेश गायन सांगतात:-नंतर, नातवाचे अध्ययन 
आणखी जास्त झाळें पाहिजे म्हणून, भीष्माने 
घनुरविद्यत वब अल्लविद्यत प्रवीण असून पराक्र 
मानेही सर्वमान्य अत्ते मोठमेठे जे ज आचाथ 
होते, लांच्यासंबंधांने तपास केळा. परतु मोठे 
बढशाढी जे कुरुवेशांतील राजपुत्र, यांना अस्त्र 


१ चार प्रकारचा म्हणज १ सोडण्याचें साधन, जसें 


संपन्न द्रोण, त्य'ची चांगली वोधपूरक पूजा कोठी 
त्यामुळें संतुष्ट होऊन यया कोतिमात पुरुषाने 
सवे राजपुत्रांना शिष्याचे नात्यानें आजल्या 
पद्री घेतलें व यांना समग्र धनुअद शिकविठा. 
मग थोड्याच काळांत ते अतुडप्रतापी पांडव 
ब कोरव सवे शास्त्रांमध्ये प्रवीण झाले. 
द्रोणजन्मवृत्त. 

जनमेजय म्हणतो:--उे ब्रह्मन्‌, द्रोण कसा 
जन्माढा आळा, त्याला अस्त्र कशी मिळाळी, 
कुरु देशांत तो कसा आला, आणि तो तेजी 
पुरुष कोणाचा सुळगा, हें सव आपण मळा सां- 
गावे. त्याचप्रमाणे, अस्त्रविद्येंत अग्रगण्य असा 
अश्वत्थामा हा मुळगा त्याळा कसा झाळा, तेह 
सव आपळ्यापःसून श्रवण करण्याची माझी 
इच्छा भाहे. 

बेश्यपायन सांगतात:-राजा, भरद्वाज नार्मे- 
करून नेहमी कडकर्डात अ!चरणाने वागणारा 
परमपूज्य अस्ता एक कषे गंगाह!री होता. तो 
पूर्वी एकदा हर्वेवानामध्यें संचार करीत असतां 
सवे क्रषीबरोबर सानाकरिता गंगा न्ब्दोलौ 
गेळा. तेथ प्रयक्ष घुनाचा नांवाची अप्सरा त्या 


बाण वगेरे; २ न सोडण्याचे, जरे, खड वगेरे, २ उप- कर्षाच्या दृष्टीस पडडी, ता. तरुण ब रूपानें 


संहारसहित अलल; ४ उपसंहाररद्दित अल, अथवा, 


१ शर, ९ अख, 3 प्रलर, ४ परमात्र, 


फार मोहक असून काममदाने धुर व सुस्त होती, 
आणि नुकतीच गंगेत, स्नान करू ल्या 


१७६. श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय ११०, 
वक्ष ने बाहेर पडली होती. तिचें नेसावयाचं “ज्या अर्था हा भे'रडला अमतां तो ध्याने घो- 
वसन नदीच्या तीरावर वाळत होतें. तेव्हां अंगा ड्याच्या ओरडण्याप्रमाणें असून तो सर्वे बाजून 
बतेबर चिकटडल्या त्या ओल्या वस्रांत तिळा लांबपर्यंत जाऊन पोहोंचळा, त्या अर्थी ह्या 
पाहतांच त्या षीच्या मनांत काम वेकार उत्पन्न मुलाचे नांव अश्वत्थामा अमेच पडेल. ” राजा, 


झाळा. राजा, भरद्वाज मोठा ज्ञानी खरा, परंतु या मुळाबद्दळ द्रोणाला फार संतोष बाटला. 


तिच्यावर मन गेल्यःबरोबर लाचे वीर्यर्वळन 
झाळें. मग ह्या कषीने तें वीर्य एका द्रोणांत 
धरून ठेविळें. पुढे त्या क्षानसंप्ञ मुनीळा त्या 
बीर्यापासून याच पात्रामध्ये हा द्राण मुळगा झाला. 
पुढें त्याने वेदांचा व वेदांगांचा समम्र अभ्यास 
केला. प्रतापवान आणि नल्ञविर्वेत मोठा पडित 
जो भरद्वाज, त्यान पुण्यवान आझ्नवेश ह्याला 
आआम्नय अत्र दिळें होतें; हे राजा, तें अत्न 
आतां तो अग्न चा मुलगा अ ग्रवश ह्याने भर 
द्वाजाचा मुलगा जो हा द्रोण त्याला दिक. 

भरद्वाजाचा एक मित्र पृषत नांवाचा राजा 
होता. त्याळाही द्रुपद नांवाचा मुळगा द्याच सुपा- 
रास झाला होता. तो क्षत्रियकुमार नेहा यया 
छषीच्या आश्रमांत येऊन द्रोणाबरोबर खळत 
अक्ष व अध्ययनही करांत अस. पुढ त राजा- 
चा"अंत झाल्यावर हा सुळक्षगी ब पराक्रर्मः 
दुपद उत्तरपचाळ देशाचा राजा झाळा. 

इकडे, परमपूज्य भरद्व'जही सर्गाळा गेळा, 
आणणि मोठा तपश्ी द्रोण ह्यानें तेथच राहून 
मोठी तपश्चर्या केडी. वेदांत व बेदांगांत निष्गात 
होऊन, तपाचे सामथ्याने पातके जाळून टाकन, 
नंतर पितरांचे आराधन करण्याचे मतांत अ णून 
मुठगा व्हावा ह्या इच्छेने र्‍या कोतिमान ब्राह्मणाने 
झरद्'नाची मुलगी कृपी हिच्याशी विवाह केला. ही 
ह्री,“अम्नेहोत्र वगरे जो गृहिणींचा धर्म, तो पाळ 
"म्या व त्याचप्रमाणें इंद्रियनिग्रह क'ण्यांत नेहर्मः 
तत्पर असे. ही जी गोतमा'चची मुळगी कृमी 
तिठा अश्वत्थामा नांवाचा पुत्र झाला. जन्म 
त्याबरोबर उच्चःश्रवा घोड्याप्रपाणे तो भोर- 
डळा, त्याबरोबर अशी आकाशवाणी झाढी क, 


द्रोणाला परशुरामांपासून असत्रमाप्ति. 

असो; पुढें तो द्रोण तेथेंच राहून धनुर्वेदाचा 
व्यासंग चालवीत  अपतां सवशास््रवेत्ता, 
पराक्रमी व शत्रूचा काळच असा जो म- 
हात्मा परशुराम, तो आपली सर्व संपत्ति 
ब्राह्मणांना दान करीत आहे, असें त्याच्या कानावर 
आठिं. मग परञुरामाच्या धनुर्शदाचा व शस््र'खरां- 
चा लौकिक ऐकून त्याचें त्यांवर व नीतिशा!स्त्राबर 
मन बसलें. नंतर त्रसस्थ ब तपखी जे आपले 
शिष्य, त्यांचा पारवार बतेबर घेऊन तो महातप- 
स्त्री द्रोण पवेतांमध्ये उत्तम पेत जो महेंद्र तेथे 
गेळा; आणि यया क्षमाशील व इंद्रेयनिप्रही भूगुपुत्र 
परझ्युशमाची त्यानें भेट घतळी; आणि त्याळा न- 
मस्कार करून त्या भरद्वाजपुत्र द्रोणानें आपले 
नांव आणि अगिरसाच्या कुळीं झाळेलळा आपला 
जन्म हे सर्व त्याला कळोबेळे. इतके झाल्यावर, 
सर्वपरित्याग करून बनाळा निघाळे या जमदम्नि- 
पुत्नाळा द्रोण म्हणाढा, “ हे परशुरामा, भरद्वा- 
जापासून ज्याचा मातेबांचून जन्म झाळा, तो मी 
उच्च जातीचा आहण द्रोण द्रब्याच्या इच्छेने 
आलो भाहे अर्से आपण जाणावे.” हं साचें 
भापण ऐकून, सवे क्षत्रियांची ज्याने खोड काढ- 
ढी असा तो महामानी परद्युराम त्यास म्हणाळा, 
“हे श्रष्ठ ब्राह्मणा, तुच स्वरा, त असो. तुझी काय 
इच्छा अवेळ ती सांग, ” 

असें परुमार्चे भाषण ऐकून मरद'जपुत्र 
द्रोण म्हणाळा, “ हे परमतपोनिष्ठ महाराज, 
भापण शत्रूंचा संहार करणारे, तेजी पुरुषांमध्ये 
श्रष्ठ, व नानाप्रकारची संपत्ति दान करून 


 संभवपर. ] १ आदिपर्व. 


२७७ 


टाकण्यास प्रदत्त झाळेळे अत्ते अःहां. तेव्हां अर्थत्‌ ज्ञानाचा संस्हार मुळी नसून तुळा येग्यायोग्य 
आपणापाशी मी अपरंपार द्रव्यच मागणार. 7 विचार अगदी नाहीं अमें दिसते; आणि म्हणूनच, 

परशुराम म्हणतो:--' हृ तपस्थी त्र हणा, ह ब्राह्मणा, “ मी तुझा मत्र आहे! असें ी 
सुभ्ण॑ ब दुसरी जी जी सपात्ते माझ्यापाशी एकदम कांही तरी बडबडतोस अरे बेड्या, ज््यां- 
होती. ती सर्वे मी ब्राह्मणांना देऊन टाकिी. त्या- च्याजवळ वैभत्र नाहो, ज्यांना संपात शिवडी 
चप्रमार्ण हो समुद्रवळ्यांकित पृथ्वीही सवे शहरां- सुद्धां नाही, अशा तुझ्यासारख्या माणसांशी 
गांबांसुद्षां व राजधानीसुद्धां करयपाळा देऊन मोठमोठ्या राजे लाकांची कधा तरी मैत्री असते 
टाकिळी आहे. आतां माझे हें शरीर आणि फार |काय? काळ जसजसा ळोटतो, तसतसा माणूस 


उंची उंची अल्ले व शस्त्र एवढी काय ती मज 
पाशीं शिळक आहेत. तर अतां तूं एक माझें 
शरीर मागून घे, नाही तर ई. अक्ल मागून घे; 
हीं मीं तुझ्यापुढे ठेवेढी आहेत. द्रोणा, बोल 
ळवकर मी कोणते देऊ तें.” 

द्रोण म्हणतो:--सोडण्याचे व मार्गे काढून 
घेण्याच सवे गुप्त मंत्र सांगून आपलीं जी असल 
अप्ततीळ तीं सवे आपण मळा द्यावी. राजा, 
नंतर “ ठीक आहे ” असें म्हणून परझ्युरामाने 
हाळा ती सवे अस्त्र दिळीं, भाण मंत्रानुष्टानाचे 
रहस्य यथास्थित सांगून आपला सर्वे धनुर्बेद 
त्याढा दिला. तें सवे घेऊन अस्त्र विद्येत पूर्ण झा- 
ळेळा द्रोण मोठ्या संतोषानें आपला प्रियामेत्र 
ट्रपद ह्याचकडे गेला. 


अध्याय एकशे एकार्तसावा. 


द्रोण व द्रपद यांच्यामध्ये वेरोत्पात्ते. 

वैशपायन सांगतात:--नेतर 
द्रोण द्रपदापाशी ऊन त्या राजाळा म्हणतो, 
“हे राजा, मी द्रोण तुझा ।भित्र आहे असे जाण.' 
राजा, द्रोण हा द्रुयदाचा मित्र खरा, व लाने 
मित्रत्वाळा अनुसरूनच व्याच्याशी असें ,भाषण 
केळे, परंतु त्याचा टु५ळळा रागआढा; आणि तो 
ऐश्वयोच्या मदाने घुद झाळेळा राजा संतापून, 
मिबया चढवून ब डोळे लाळ करून द्रोणा- 
ढा म्हणाळा, “ अरे ब्राह्मणा, तुझ्या बुद्धीला 


महापराक्रमी ! 


| ज्याप्रमाणें जीणंदश्षेळा येऊन पोहोचतो, त्याच- 
प्रमाणें स्नेह सुद्धां जोणंदशळा येऊन 'पाहॉ- 
चतात. पूर्वी तुझ्याशी माझा जो स्नह होता, तो 
तुझ्याणश!ही सामथ्य होतें म्हणून होता. जग- 
तांत कोणाच्याही अंत:करणांत स्नहभाव कमी न 
होतां एकसारखा टिकत .नाहीं; कारण, ज्याला 
मित्र म्हणाबयाच, तो दिवस ळाटता लोटता पर- 
का वाटू ढागतो, किंवा कधीं कधीं कांहो निमि- 
त्ताने मन बिटून मेत्री नाहीशो होते. तर तू 
दिवसेंदिवस जीणे होणारी मेत्री घेऊन बसूं 
नको; तर ती टाकून दे. एर्वी तुझ्याशी माझी 
पेत्री होती, पण ती केवळ परस्परांना परखथ- 
गंची गरज होती म्हणून होती. गरीबश्रीमतांची 
मत्री, विद्वान व अळिद्वान ह्यांची मेत्री, तसेच 
'शूराची आणि नामर्दाची मेत्री असणें कधोही 
शाक्य नाही. तर तूं पूर्वीची जुनी ओळख कां 
घेऊन बसतोस? ज्यांची श्रीमंती सारखी, ज्यांचे 
ज्ञन सारखं, त्यांचाच विवाहसंबंध म्हणा किंवा 
स्नेहसंबंध म्हणा, होत असतो; एक श्री- 
भंत आणि दुसरा गर्राब, अशांचा अशा 
प्रकारचा संबध कधींही होत नसतो. हें पहा- 
एकजण वैदिक त्र'झण असून दुसरा नव्ही," 
असं असल्यास त्यांचा मैत्री होणे शक्‍य नाही; 
एक मोठा शूर ब दुमरा दुबळा अशांची मेत्री 
होणे शकत नाहीं; एक राज) अहे बदुमरा नाही, 
तर,अशांची मैत्री असळेड कोठेही ऐकिठी नार्ही. 


२७८ ध्रौमन्महाभारत. [ भन्कषय १५१. 


तर तूं ती किती दिवसांची जुनी मैत्री कां घे भरताच्या कुळांत जन्म घेऊन तुम्हांला ही बिटी 
ऊन बतळा आहेस?” जर मिळू शकत नाही, तर धिक्कार असो तुम” 
दुपदाचा सूढ घेण्याची तयारी. च्या क्षेत्रियतेजाळा आणि तुम्ही शिकलेल्या 
वैशंपायन सांगतात:--दुुपदाच अस भाषण अल्लीश्येहा ! तुमची विटी भाणि ही आंगठी 
ऐकून त्या पराक्रमी द्रोणाने क्षणभर बिचार केळ'; दोन्ही मी ह्या काटक्यांनी काढितो; त्याबददळ 
व रागाने ओतप्रोत भरून गेटेल्या त्या आल्य मझी जवणाची सोय करा” इतके त्या मुढांना 
णानें ती गोष्ट मनांत ठेवून हुण्दाळा हात दा- सांगून, शत्रूंची खोड मोडणाऱ्या त्या द्रोणा- 
खविण्याचा निश्चय केळा, मग. कुरुश्रेष्रांचा जी नें आपल्या बोटांतीळ आंगठी काढून द्या 
राजआनो हस्तिनापुर [तिकडे तो गेळा. हात्तिना पाणी नसठेल्या वि हेरीत टाकून दिळी. मग 
पुराळा आल्यावर गौतम कृप ह्याचे घरी तो दंतींचा मुळगा युविष्ठिर द्ेणाळा म्हणतो, 
श्रष्ठ अ्राझण द्रोण गुपपणानें राहिला. तेथ त्य'चा | "आहण, कृपाचायानी स्माते दिल्यास काय- 
शूर मुलगा अश्वत्थामा हा कृपाच्या मागून मंचीच मिक्षा तुला मिळून जाळ. 7. 
पांडवांना अस्त्रविद्या शिकवीत अस. तरी लोकां. है भषण ऐकून द्रोण हसळा आणि या भारतांना 
नीं खाला ओळखिळे नाहो. म्हणला, “ ह क टक्यांचे जुडग मी अल्न्रमेत्र ने 
अशा रीतीनें ता द्रोण गुपपणाने तेथें कांही मेत्रून ठेविळें आहे. दुसऱ्या कशांतही सामर्थ्य 
दिवस राहळा. पुढ त राजपुत्र सवे मिळून एक- नाहीं कसं ह्या जुडग्याचं सामध्य पहा. ह्या काट- 
दा हस्तिनापुरंतून बाहेर पडून खुद'ळ आनदाने कोन विटीचा भद करीन; मग त्या काटकोचा 
बिटानें खेळत इकडे तिकडे उड्या मारू- दुसऱ्या काटकांनें भेद करीन; पुन: त्या काट- 
ळागले. तेव्हां. खळतां. खेळता त्यांची विटी कीला तिसरी कःटकी ळागळी क विटी माझ्या 
एक्का बिहिरींत पडळी. मग ती बिटी वर काढ- हातांत येईल. " 
ण्याकगितां ते मनापासून खटपट करूं ळागले;  वैशपायन सांगतात:--राजा, मग बोलल्या- 
परंतु विटी हाती ळागण्याची युक्त म्हणून त्यांना प्रमाणें द्रोणानें सवे प्रत्यक्ष करून दाखविले. तें 
साधेना. मग लाजेनें माना खाळीं घळूत ते गहिल्याबर त्या सवे मुळांना आश्चर्य वाटून त्यांचे 
एकमेकांकडे बघू ,ळागळे; आणि ती बिटी डोळे सतेज दिसू ठागळे आणि ' हा केवढा 
हाताळा लागेना म्हणून तिन्याकरिठां ते फरच चमत्कार ' अले त्यांचे मनांत येऊन ते म्हणाळे, 
उश्चुक झाळे. इतक्यांत जवळच बसलेला एक " हे तपस्वी ब्राह्मणा, ही भांगठी सुद्धां भशीच 
काळा, केस पिकळेळा, शरिरानें कृश तर झटकन्‌ बर काढ पाहूं.” 
दिसण्यांत तरतरीत अस्ता अग्निहोत्री ब्राह्मण राजा, नंतर धनुष्य व बाण हाती घेऊन, मोठा 
त्यांच्या दृष्टीस पडळा. यया थोर ब्र'ःहमणाळा प'ह ळौकिकवान आणि कतेबगारजो द्रोण, त्यानें ती 
तांच ते राजपुत्र त्याच्याजवळ गेळे, आणि. पुढे आंगठी बाणाने बेधून वर आणिढी, व बाणासुद्धां 
यत्न करण्य ची यांच्या मनार्ची सर्ब हुशारी ती आंगठी विहीरींतून वर क'ढून त्या मुलांजवळ 
नाहीशी झाळी अस€₹गमुळें ते मुकाव्य नें त्यांच्या- दिली. तव्हा मुळांना फार अचंबा वाटू ळागळा. 
भोंबतीं उभे राहिले. परतु द्रोणाळा त्याचें कहीच बाटळं नाहा, आं- 
मग्‌ द्रोण द्या पार्णादार शूर कुमारांना पाहून गठी वर काढळेळी पाहिल्यावर ते मुळगे त्याला 
व कौतुकाने किवित्‌' हसून त्यांना म्हणाळा, “भरे, म्हणाले, “ ब्राह्मणा, आम्ही सर्व तुळा नमस्कार 


७ संमवपंबं. ] १ आदिपर्व. . २७९ 
करितो; कारण असलें साम्ये दुसऱ्या कोणाच्या- तो माझा जिवळग मित्र बोलण्यांत चाढण्यांत 
ही अंगीं नाहीं. तूं कोण आहेस आणि आम्ही म'झ्याझीं सदोदीत फार चांगळा अते. तेव्हां 
तुझें काय काम करावें, ते स्बे समजण्याची आ. एकदा मळा फार संतोष वाटण्यासारखे लाने मा- 
म्हास इच्छा आहे. इ्याशी भाषण केळे, तें भसे; तो म्हणाढा, 

जनमेजया, ह्याप्रमाणें त्या मुलांचे बोळणे ' द्रोणा, मी माझ्या पित्याचा फार आवडता 
ऐकल्यावर द्रोण उत्तर करितो, “ मी दिसतो मुलगा आहे. तर जेव्हां तो मळा राज्याभिंबक 
कसा व माझ्या अंगीं काय काय गुण आहेत करील, तेव्हां, गड्या, तुळा शपथ व'हून सांगता 
त्यांची खण तुम्ही जाऊन भोष्मांना कळवा. ते कॉ, त्या राज्याचे सुख मी तुळा यथास्थित देईन. 


महातेजस्त्री भ' ष्म, तेवढ्यावरून, मी कोण आहे 
तें बरोबर आळखतील.'” 
मानमंगद्त्तकथन. 

राजा, नंतर “ बरे भाहे ” असं म्हणून ते 
राजपुत्र भीष्माकड गेले, आणि लाचे भाषण व 
सव कृति भष्माळा त्यांनी बरोबर कळविली. 
तेव्हां राजपुत्राच्या तोडची ती. हकीकत एकून 
भीष्माने अ ळखिळे क॑. 'हा द्रोणच असावा. ! मग 
राजपुत्राना हा गुरु ठीक आहे असा विचार करून 
त्या बोरत्रष्ठ भाष्माने द्रोणाला आणवून स्वतः 
त्याचा चांगळ, सत्कार केला, व काय कारणा- 
करितां आपण येणे केलें, वगेरे मोठ्या चोकस- 
पणानें त्यास विचारिळे. मग द्रोणानेंही ते सव 
सांगितळं: द्रोण म्हणतो, “ हे भाष्मा, सो ध- 
नुर्वेदाचा अभ्यास करण्याचा बेत करून अस्त्र 
संपादण्याकरितां मह/धे आस्तित्रेशा ह्यांच्याकडे पर्व: 
गेळो होतों. तेथ जटा व ढवून ब्रह्मचयत्रत पा. 
ळीत व आत्मसंयमन करीत फार दिवस राहून 
भी. एकनिष्ठपणे गुरूची सेवा केळी. पेचाळ 
देशाचा राजपुत्र जो मोठा बढिष्ठ आणि कतृत्व 
बान यज्ञसेन (दुपद), तोही धनुर्वदाकरितांव अ 
स््रांकरिलां त्याच गुरूपाशी राहिळा. तेव्हां तो 
माझा मित्र झाला, ब माझ्यादर उपकार. करूं 


लागला आगि अशौ रीर्तनें मला तो 
आवडू ळागळा. मग, महाराज, लाच्या- 


शीं सहब्रास करून मी फार दिवस राहिलो. 
लहानपणापासून आम'चें शिकणे बरोबर झालें. 


माझे बिषयोपभोग. माझी सपःत्ते ब माझी सुखे 
हीं सर्वे तुझ्या स्वाधीन राहतील. ' ह्याप्रमाणें तो 
बोळळा ब पुढे अत्नविद्या संपवून माझ्याकडून 
बहुमान झाल्यावर तो निघून गेळा. तें द्याचे 
बोलणे तेव्हांपासून मी ध्यानांत ठोवेळें आहे. 
पूढे पित्याच्या अ ज्ञकरितां मीं पुत्रसंततीस्तव 
सुशीळ, सुठक्षणी, शहाणी आणि झुद्द आचरण 
ठेवणारी जी गोतमी ( कृपी ), तिच्याशी 
लयन केले. तोही. आग्नहंत्र, इष्टि वगेरे 
कभ संमाळण्यांत आणि इंद्रिय्रसंयमन कर- 
ण्यांत फार तत्पर असे. ह्या गोतमीचे उ- 
दरी महापराक्रमी व सूयोसारखा तेजस्वी असा 
अश्वःथामा नामक एक पुत्र मला झाळा. ज्या- 
प्रमाणें मी जन्मल्याबर भरद्वाजाला संतोष झाला, 
याचप्रमाणे हा अश्वत्थामा झाल्यावर मळा फार 
आनंद झाळा. पुढें तेथें श्रं मंतांची मुळे दूध 
पीत असत ते पहून झश्वत्थामाही-ढेंकरूच 
असल्यामुळ-रडूं ळागला. तेव्हां मी मोठ्या बं- 
चाइतींत पडळा. अग्नहोत्र वगेरे आपळी कर्मे 
करणारा एखादा गरीब ब्राह्मण असेल, तर त्याज- 
पाशीं गाय मागून त्याळा संकटांत पाडण्यात 
काय अर्थ, भसा विचार करून व गाईंचा प्रति- 
ग्रह घेतला तरी तो शासनाने च्युद्ध व चांगढा 
असावा असे मनांत अ णून मी देशभर चो- 
होंकड फिरळॉ. एका टोकापासून दुमऱ्या टोर 
कापर्यंत हिंडळा तरी मला कोठेही गाय मिळेना, 
इकडे*मुळें अश्वत्थाम्याळा थरीठ *]लविळेक पां- 


२८० श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय १११, 
ढेरे पाणी देऊन फसवात; तो ते पि- पोहोचतो, त्याचप्रमाणें भोळखीपाळली व सह- 
ठाचें पाणी पिऊन ' मीही दूध प्पाळो. वासही संब जीणे होऊन निजीव होतात. माझी 
म्हणून पोरपणाने फसून संतोष मानून आ. तुझ्याशी पूर्वी जी मेत्री होती, ती दोघाच्या बरो- 
नंदाने उठून नाचूं लागे. तो नाचू लागून बरीमुळे होती. चांगला वैदिक अ' हण असेळ 
मुडें त्याच्या सर्मोबती जमून हसू ढागळी, म्हणज तर त्याची वेदिक नसलेल्या त्राह्मणाशों मैत्री अस 
ते पाहून माझ्या मनाळा दुःख होई. “ कायहो, शकणार नाहीं. एक शूर योद्दा असून दुसरा तसा 
दारिद्वी द्रोण ! त्याला दब्य कांही. मिळत नाही, नसेळ तर त्या दोघांची मेती असणें शक्‍य नाहीं. 
आणि त्याचा मुलगा दुधाच्या गोडीने पिठा'च कोण्याही बाजूनें बरोबरी असेळ तर दोन मा- 
पाणी पिऊन * माही दूध प्याळो ! असे म्हणून णसांची मेत्री होत असते; तसें नसंळ तर कर्जही 
मोठ्या भानंदाने नाचतो, पहा ! ” अस त्या मुढां- होत नसते. जगांत कोणाचा झाळा तरी सुन्ह 
चें एकमेकांमध्ये झाळळ भाषण ऐकून माझ्या कमी न होतां एकसारखा टिकळा आहे, असें 
बुद्दीळा भ्रंश झाला. मग मनांत आपली भापण- कधीच होत नाही. काळ मध्यंतरी ढोटळा 
च निभत्संना करून घेऊन मी अहा विचार म्हणजे माणूस परका वाटूं लागतो, केवा राग 


केळा की, पूर्व[ही कित्येक त्राह्मण मळा “हा द्रोण 
काय दारिद्री !” म्हणून माझा [घक्कार करात अतत; 
पण लोकांनी किती जरी निंदा केढी, तरी उपाशी 
राहीन, परंतु द्रव्यासाठी दुसऱ्याची सेवा करण्याच 
नाच कृत्य मा कर्धा करावयाचा नाहीं; अता बि- 


येण्याला कांहीं कारण घडून मित्रमाव नाहींसा 
होतो. म्हणून तूं दिवसेदिवस जुनी होत जाणारी 
ही मेत्री घेऊन बसूं नको, तर ती टाकून दे. 
भल्या ब्राह्मणा, पूर्वा तरो माझी तुझ्याशी जॉ 
मैत्री होती, तिचे कारण एकमेकांची एकमेकांला 


चार करून, मी आपळा ढाडका मुलगा बरोबर गरज अते हें होय. एक धनाढ्य व दुसरा गरीब 
घेऊन, स्त्रीसहबतमान, ळलहानपणचा मित्र जे. अशांची कशी बरें मेत्री अतणार तर्सेच विद्वा- 
सोमक राजाचा नातू ट्रपद, त्याजकडे गेळो. नव म्‌खे ह्यांची भेत्री होणार नाही; शूर ब 
त्याळा राज्याभिषेक झाला असल्यामुळे, आपले बलहीन ह्यांच मेत्री हाणे संभवत नाही. तर ती 
काम आतां खास होणार असेच मळा वाटले. जुनी पूर्वीचा मेत्री तूं कशाला घेऊन बसला 


तो पूर्जीचा सहवास आणि त्याचें पूर्वीचे तें बोलणे 
हें सवं ध्यानांत आणून मी दपदकडे गेल्यावर 
मी तुझा मित्र तुझ्याकडे आढो आहे! अ8 
त्याळा म्हणाळां; आणि एखद्या जिवळग मित्रा- 
प्रमाणे मी अगदी त्याच्याजवळ गेळो, तेव्हां मळा 
अगर्दा भिकार वेषांत पाहून द्रपर हसून मळा 
म्हणाळा, 'त्राह्मणा, तुझ्या बुद्धीला यत्किंचितही 
ज्ञानाचा संस्कार नसल्यामुळें घुळा युक्त युक्त 
विच'र मुळींच नाही; आणि म्हणूनच मी तुझा 
मित्र आहें असें एकदम तूं माझ्यापुढे म्हणतोस, 
अरे, ह्या जगांत असा प्रकार भाहे कीं, दिवरू 
ळोटतां ळोटतां मनुश्य जसा जीणेदरोळा मेऊन 


आहेस £ मोठमोठे राजे कोणीकडे! आणि ज्यांना 
कसलेही १भव नाहीं व ज्यांची संपात्ते नष्ट झ्षाळी 
आहे अते तुझ्यासारखे ळोक कोणीकडे £ भ- 
शांची भेत्र, वेड्या, कशी असणार! विद्वा नाची व 
अक्षरहात्रूची, शूराची व दुबळ्याची आणि त्याच- 
प्रमाणे राजाची ब भिकाऱ्याची मैत्री कधो'च होणें 
नाही. तर ती पूर्वीची जुनीभेत्री तूं कशाळा घरून 
बसला अ हेस £ राज्यासंबंधानें तुझ्याशी केळेळी 
कबुळी भी ओळखत बाही हे आह्णा, एक 
रात्र तुझी तृत्ति होईपर्यत तुला पाहिज तर अन्न 
घाळता. ! अरश्च त्याचें भाषण एकून, छीसहबत- 
मान त्याच पावलों मी माघारा निघाछोा, आणि 


७ संग्रवनवे. ] . 


एक प्रतिज्ञा केडी, ती भाता मी ळवकरच शेव- 
टास नेईन. गांगेया, दपदाचे तं बोळणें र्‌ःकल्या 
बरोबर म!ह्पा तळपायाची आग मस्तकास 
गेळी, आणि तत्ताच निघून मी या कुरु दे- 
शाळा आढो. आतां चांगळ व युणी शिष्प़ मळा 
मिळावे असे मी इच्छात आहे. तर आपली 
मनीषा पूर्ग करावी अशा हेतूने ह्या रमणीय 
हास्तिनापुरांत मो आलों आहे; मी काय करावे 
तें आपण सांगा.” 

बेदांपायन सांगतात:--भसें भाषण ऐकून 
मग भाष्म द्रोणाठा म्हणतो, “ आतां आपण 
घनुष्याची दोरी सोडा, व स्वस्थपणें आमच्या मु 
ळांना अस्त्नांवेद्या शिकवा आणि कुरूच्या घरी मोठ्या 
प्रतिष्ठेने राहून संतोषानें सवे प्रकारचे सुखाप- 
भोग ध्या. कुरूंची जवढी म्हणून सप.तत आहे, 
तिचे ब ह्या राज्याचे आणि प्रजेचे अधिपाते 
तुम्हीच आहां, आणे हे कोरब तुमचेच आहत. 
तुम्ही जें मनांत आणाल तें झाळेंच असं समजा 
अहो मुनिवर्य, आपण येथे येऊन पोहोंचळां ही 
फार आनंदाची गोष्ट आहे ! माझ्यावर ही आ: 
पळी कृपाच झाळा असं म्हणण्याप्त हरकत नाही. 


अध्याय एकशे बत्तिसावा. 

कौरवांच्या गुरुत्वाचा स्वीकार. 
बेशपायन सांगतात:--नंतर भीष्मानें बहुमान 
केल्यावर, मनुष्यांमध्ये श्रेष्ठ ब मोठा तेजस्वी जे! 
द्रोण, तो मोठ्या प्रतिष्ठेनें कुरूच्या घरा विश्राति 
घेऊ. लागला. त्या गुरूचा श्रमपारहार झाल्यावर 
आपले नातू कोरवराजपुत्र ह्यांना घेऊन येऊन 
भीष्माने शिष्य म्हणून त्यांना द्रोणाचे स्थुधीन 
केळे, आणि त्याळा नानाफ्र्कारची संपत्तिही दिळी; 
आणि त्या समर्थ भाष्मानें संतोषानें द्रोणाळा 
घनधान्यादिकांनी भरळेळे एक चांगळें मजबू* 
घरही स्क्क्यास दिल. तेव्हां, त्या धनुधोरी 

न्रै९ 


१ आदिपर्व. २८! 


द्रोणाळाही मर्नांत आनेद झाळा, आणि त्यानें 
पांडव ब धातराट्र॒ या सर्व कौरवकुमारांना 
शिष्य म्हणून पदरा घेतळें. त्या साना हाता- 
खाडी घेतल्यावर एक दिवश त्या द्रोणांची चि- 
त्तव्रात्ते प्रसन असतां ते सर्वजण नमस्कार क- 
रून त्यांजवळ बपलळे. तेव्हां द्रोण त्यांना म्ह- 
णाळे, “ शिष्यांना, माझ्या मनांत एक काम 
साधण्याचा हेतु आहे, आणि अल्रबिद्या शिकून 
झाल्यावर तुम्ही ते. करून दिळें पाहिजे; तर 
त्याविपयी तुम्ही मळा आतांच बचन द्या. 7 _ 
राजा, क्रोणाचें हें भाषण ऐकून स कोरव- 
कुपार मुकाव्याने बसळे; पण अजुनानें मात्र त्या- 
प्रमाणे प्रतिज्ञा केडी, तेव्हां अजुनाच्या मस्तका- 
चे वरचेवर अवत्रण करून आश '्याळा फार 
प्रेमानें कवटाळून तो द्रेण आनंदाश्र ढाळू ढा. 
गला. पुढें त्या प्रतापी द्रोणानें पांडबांना नाना- 
प्रकारची देवी ब मानशी अस्ले शिकवली. राजा, 
याप्रमाणे कोरबांना शिकत्रीत असतां दुसरेही 
कित्येक राजकुमार व दुसर्रहा कांही मुळें तेथ 
आळी, आणि अक्लविदयकरितां त्या थोर ब्र झणा- 
जवळ राहिळी. तसेंच वृाष्ण व अंधक ह्मा 
कुलांतीळ कुमार आणि दुसऱ्या निरनिराळ्या दे. 
शच राजपुत्रड़ी तेथे आढे. ग्ांमध्ये, राघापुत्र जो 
कर्ण, तोही शिष्य म्हणून द्रणांकडे आढा. ह्य 
सूनपुत्र खभावाचा फार खुनॅशी असून अजु 
नाझी फार प्रतिस्पधी करी; अणि दुर्योधनाचा 
आश्रय करून पांडवांचा नेहमीं उपमर्द करी. 
घनुनेंद पुरा शिकण्याकरितां तो द्रोणाकडे आळा 
होता; तरी त्या सवामध्यें शिकण्यांत म्हणा, शरी-- 
रसामथ्य'त म्हण!, मेहनत करण्यांत म्हण, किंवी 
अस्त्रविदयेत म्हणा, पांडुपुत्र अजुन हा विशेष 
तय'र झाला. अल््मप्रयोग जरा एकाच तऱ्हेचे 
करावयाचे असळे, तरी यांत बिशप कोशल्य ब 
चपळता पलू गेश्यास, सवे शिष्यापेक्षां अजुंना* 
चीच ,अेक भसे; आणि शिकवितांना शांगे- 


१८२ 


तळेळे ग्रहण करण्यांत हा इंद्र त्र अर्जुन आद्वि 
तोय आहे अर्स द्रोणांचही मत झाळें. 
अजुनाची शिक्षणाषिषया दक्षता. 
राजा, ह्याप्रमाणें द्रोण हे सवे कुमारांना अत्न- 
विद्या शिकवू ळागले, तेव्हां पाणी भरण्याळा 
उशीर लागावा म्हणून सवे शिष्यांना एकेक 
कमंडलु ( ळहान तोंडार्चे भांडे ) देत; आणि 
आपल्या मुळाळा वेळ ढागूं नये म्हणून मोठ्या 
तोंडाचे देत. मग इतर शिष्प जो मघारे आळे 
नाहीत, तों आपल्या मुलाळा पुढची विद्या शी- 
कबीत; पण त्यांचा हा डाब अजुंनानें तकोनें 
ओळखला. तेव्हां वारुणास्त्राने कमंडलु भरून तो 
अश्वत्याम्पाबरोबर गुरूकडे येऊ लागला. 
सारांश, इतरांपेक्षां अधिक आधेक सुषारणा 
करण्यांत तो अजुन अश्वत्याम्याच्या बराबरीचा 
होता; अल्लविर्ेत पंडित होत चालळेडा तो महा- 
बुद्चिमान अजुन कधीही मागे पडत नसे. त्याच 
प्रमाणे, गुरूची मर्यादा ठेवून त्यांची मर्जी संपा- 
दण्याचा तो हरप्रयत्न करी, आ।णे इकड अस्त्रांचा 
अभ्यास अतिदाय एकाम्रपणाने चालवी; त्यामुळें 
ततो द्रोणाचा विशेष आवडता शिष्य झाळा. बाण 
मारण्याचा व्यासंग अजुनानें एकसारखा आस्थेने 
चालविळेला पाहून, द्रोणांनीं आचाऱ्याढा बोळा- 
बून गुप्तपणानें अर्ते सांगून ठेविळें कॉ, “ अंधा- 
रांत अजुनाळा तूं कधीही अन्न वाढू नको, 
आणि मी असने तुजजवळ बेढल्पाचें अर्जनाला 
सांगूं नको. '” मग एकदा असें झाळें की, अजुन 


भ्रीमन्महाभारत. 


[ भध्याय १२२. 


संपान करण्याच! व्यासंग 'चाढटवूं लागळा. जन- 
मेजया, याप्रमाणे अजुनाचा क्रम चालला अ- 
सतां एकदा लाच्या धनुष्याच्या प्रत्यंचेचा टण- 
त्कार द्रोणांचे कानीं पडळा, तेव्हां ते उठून 
अजुंनाजबळ आळे, आणि त्याळा कवटाळून 
म्हणाळे, “ अर्जुना, तुझ्यासारखा दुसरा धनुर्धारी 
बीर जगांत कोंठेंच सांपडणार नाहीं इतका तुळा 
प्रवीण करण्याविषयी मी झटेन, हे॑ अगदी सत्य 
सत्य सांगतो.” 
एकलव्याचे टत्त. 

घेशपायन सांगतात:---राजा, मग द्रोणांनी 
अजुनाळा पुनः अश्वयुद्ध, गजयुद्ध रथयुद्ध, 
आणि पदातियुद्ध !शेकाबेलें. त्याचप्रमाणे, गदा 
घेऊन कसें युद्ध करावे, तरवार घेऊन कसे 
व्हढावें, तोमर, प्रास, शा वगेरे शस्त्रांचा व 
अस्त्रांचा कसा उपयोग करावा, तसेंच एकदम 
पुष्कळ गर्दीत शिरून कसं लढावे वगेरे सर्वे 
त्यानी त्या कोरबांना शिकविले. द्रोणाच्या को- 
शल्यःचा ढोकिक एकून धनुर्वेद शिकू इच्छिणारे 
हजारो राजे व राजपुत्र त्यांच्याजवळ जमठे. नंतर, 
व्याधांचा राजा हिरण्यधनुद्याचा पुत्र एकळव्य म्ह- 
णून होता, तोही द्रोणांकडे आला. परंतु त्या धर्मेज्ञ 
अशा द्रोणांनी, हा व्याधाचा मुलगा अर्से मनात 
आणून, आपल्या इतर शिष्यांच्या हितास्तव त्याला 
धनुर्बद शिकण्याळा शिष्य म्हणून घेतळें नाही. 
तेव्हां तो शूर एकळव्य द्रोणांच्या पार्यावर मस्तक 
ठंवून अरण्यांत गेळा, आणि त्यानें एक मातीची 


जबोत अततां वारा आढा; आणि ह्ामुळे, ज- द्राणमू्त बनविळी. नतर त्या मातीथ्या द्रोणाचे ठि- 
ळत असलळा दिवा गेळा. परतु अजुन तसाच काणी 'हा माझा गुरु' अशी भावना दृढ करून 
जेवला, आगि त्या तेजस्वी राजकुमाराचा हात त्यानें अतिशय एकनिष्टपणें बाण मारण्याचा 
दृडाम्यासापुळें चुकून देखीळ भळतीकडे गेळा अभ्यास चालविला; आणि अशा प्रकारें गुरू- 
नाही. भधारांत देखीळ हात चकत नाहीं, वेपयी निःसीमभक्ति ठेविल्यामुळें आणि विद्येचा 
ह्याचें कारण दृढ झाळला अभ्यास, दुसरें व्यासंग एकाप्रपणें चालविन्यामुळें, बाण घेण्यांत, 
कांही नाह. असें मनांत समजून तो धनुष्याला जोडण्यात, आणि तो सोडण त 
पांडुपुंजन अजुन धनुष्य घेऊन रात्री देखीळ एकळब्य हा फारच प्रवोण झाढा 


७ संभवपर्व. ] १ आदिपर्व, २८१ 
असो; राजा, पुढें एकदा द्रोणाची अनुज्ञा त्यांना म्हटडे, “ महाराज, त्या दिवशी मी 
घेऊन कोरव आणि पांडव र्थांत बसून मृगया एकटा असतां मठा आळिंगन देऊन आपण 
क*ण्याकरितां अरण्यांत गळ, त मृगयेची सा- प्रेमाने म्हणाळां की, ' तुझ्याहून पराक्रमी असा 
मुम्री ब कुत्रा घऊन एकजण सहज पांडवांच्या माझा दुसरा कोणीही शिष्य होणार नाही.' पण 
बरोबर गेळा. पुढ नानाप्रकारची शिकार करीत आतां पाहतां तो. आपला दुसरा एक शिष्य- 
ते सर्वजण इकडे तिकडे हिंडत असतां तो मिलांच्या राजाचा पुत्र-केबळ मजपेक्षांच नव्हे, 
बिचारा कुत्रा अग्ण्यांत भटकत भट- तर जगांतीळ कोणत्याही वौरापेक्षां अधिक झा- 
कत आज्ञानपणांनें त्या एकळव्याजत्रळ गेळा; ळेळा आहे; तव्हा, भगवन्‌ , हें काय ? ” 
आणि काळा, मळकटलेल्या अंगाचा, क्ृुष्णाजिन द्रोणाची व एकलव्याची भेट. 
पांघरळेळा व जटा वाढावेळेळा असा तो व्याध वेश्पायन सांगतात:--अजुनानं इतक्या खा- 
पाहून त्याजपुढें भोंकत उभा राहिला. तेव्हां त्या कु- त्ररीने सांगितठेल्या गोष्टीचा क्षणभर विचार 
ञ्र्याळा भांकतां तर येऊ नये, आणि त्याळा पीडा- करून त्याळ! घेऊन द्रोण हे त्या ब्याधराजपुत्रा- 
ही पण होऊं नये, अशा कोंदल्याने त्या एकळप्राने कडे आले; आणि मळकटलेल्या अंगाचा, जटा 
एकदम त्याच्या तोंडांत सात बाण मारळ तेव्हां वाढविळला व वल्कळे नेसळेढा तो एकळव्य हार्वांत 
तो कुत्रा तसाच पळत पळत पांडवांकडे आला. धनुष्य घेऊन एकसारखे बाण मारात अस्वतांना त्यां- 
त्याळा पाहतांच पांडवांना पराकाष्टेचं आश्चर्य च्या दृष्टीस पडला. द्रोणाळा समोरून येतांना पाहून 
वाटलें आणि झब्दबेध करण्याचें कोशल्य ब' एकळव्य जवळ आला, आणि त्यानें साष्टांग 
हृस्तळाघव हे ठ्य़ाधांच्या अंगांतळे विलक्षण गुण नमस्कार घातढा. मग त्या व्याघकुम,रानें द्रोणांची 
पाहून त्या सवाना ढाज वाटूं ळागढी, आणि त्या यथावे,धे प्रजा करून' मी आपला शैष्य भाहे 


व्याधाची सर्वजण वाहवा करू ळागळे. मग 
राजा, त्याठा अरण्यांत शोधतां शोधतां तो जंग- 
ढांत राहणारा व्याध रात्रेदिवस एकसारखा बाण 
मारण्याचा व्यासंग करात असळेला त्यांच्या दृ 
स पडळा, तो अक्राळबिक्र!ळ दिसणारा माणूस 
कोण असाबा हे त्यांना ओळखले नाही, म्हणन 
तूं कोणः कोणा'चा?' वगेरे तपास ते त्याचेजवळ 
करूं ढागळे. तेव्हां एकळव्य म्हणतो, “ वीरांनो, 
मी व्याघांचा राजा हिरिण्यघनु ह्याचा पुत्र असून 
द्रोणाचार्योचा शिष्य अहं, आणि मा धनुबेये- 
मध्ये बराच परिश्रम केला आहे." 
वैशंपायन सांगतात:---अश्या प्रकारें त्याचा 
बरोबर तप!स लावून पांड्य म'घ'रे भाळे, आणे 
झाळेळा सर्वे चमत्कार लांनी द्रोणाळा कळविला; 


परंतु, राजा, अजुन एवढ्यावरच थांबला नाही;- 


त्यानें भाचायीची एकांती गांठ, घतली, आणि 


अते त्यांना सांगितळे, आणितो त्यांचे समोर हात 
जोडून उभा राहिला. तेव्हां, राजा, द्रोण त्याळा* 
म्हणाले, “ जर तूं माझा शिष्य भाहेस, तर 
मळा युरुदाक्षिणा दे. 

द्रोणाचें हें भाषण ऐकून एकलव्य मोठ्या 
आनेंदाने म्हणतो:-गुरुमहाराजं, मी. भापणाठा 
काय द्यावे त्याची आज्ञा व्हावी. आपण ब्रह्मवेत्त्या 
गुरुषर्यांनी मजजवळ मागेतळें असतां मीं न 
द्याें भसे मजजवळ काहॉच नाह ! 

वैशंपायन सांगतात:--गाजा, तें ऐकून द्रोण 
म्हणाळे, “ तू आपढा उजबा अंगठा मळा दे. 
द्रोणांनी जरी याप्रमाणें कठिण मागणें मागितळँर 
तरी त्या एकवचनी एकट्व्यानें आपलें वच- 
न खरे करण्याकरितां अंत:करणांतही यात्कि- 
चित सुद्धां खिळ न होता. आनेदी मुद्रेने 
आपळ उजबा अंगठा आदी नि:शंर्कपणें 


२८४ 


तोडून द्रोणाला अर्पण केला. तेव्हांपासून तो 
व्याधाचा कुमार बाकोच्या बोटाने बाण ओढू 
ढागढा, अथातू त्याची त| पूर्जची पळता गेळी 

णि अजुनाच्या मनाची रुखरुख नाहीशी 
होऊन त्याळा फार संतोष झाळ. ह्याप्रमाणे 
द्रोणाचें वचन खरं होऊन अजुंनाला जिंकणारा 
कोणी नाहव असें झाले. 

शिष्यपर्रीक्षा. 

जनभजया, गदायुद्धांत प्रवीण असे दो 
णांचे दोन शिष्य झाळे: एक दुर्योधन आ'ण 
दुसरा भीम. ह्या दोघांचे परस्पर वेर असे. सग- 
ळ्या प्रकारच्या रहस्यांमध्ये अश्वत्थामा विशेष 
तयार झाळा. खडगासारखं शस्त्र घेऊन ढढण्यां 
त नकुल-सहदेव हे दोघे सवे माणसांना हटवि- 
ण्यासारखे प्रवीण झाले. रथयुद्धांत युधिष्टिर पाहे 
ह्या प्रतींचा झाला. अजुन तर ज्यात त्यांत 
पहिल्या प्रतीचा झाळाः रथी महारथी यांचें प्रमु 
खत्व घेऊन युद्ध करणारा अशी त्याची प्रतिद्वे 
जगभर झाडी. त्याची बुद्धे, त्याचा व्यासंग, 
साम्य आणि त्याचा उत्साह हे सर्व गुण लोकोत्तर 
असून सवे प्रकारच्या अस्त्नांमध्ये तो 
प्रबोंण झाळेळा होता. इतर्के असूनही, जशी 


श्रीमम्महाभारत. 


[ अध्याब (१२. 


शिष्य एकत्र जमाबळे, आणि कारागिराकडून मुद्दाम 
तयार करावेळेळा एक कृत्रिम भास पक्षी 
एझा झाडाचे टोकावर बसवून, त्या मुढांना तो मज- 
कूर न कळारवता, ह्याच्यावर नेम घरून बाण 
मारावया'चा, एवढेंच सांगून लांस तो वुर्म 
दाखविळा. द्रोण म्हणाळे, “ तुम्ही सर्वजण आ- 
पापळी घ«ष्यें झटकन्‌ घेऊन ह्या भास पक्ष्या- 
बर बाणाचा नेम धरून सवे बाजूनी उभे रहा; 
आणि मां सांगितल्याबरोवर ह्याचें डोके तोडून 
खाढां पाडा. आतां असं पहा-तुम्हांळा एक- 
काला मी सांगेन, त्यापमाणें करावयाचे, समजला?" 

जनमेजय राजा, मग तो अंगिरसा!च्या वशां- 
तौळ श्रेष्ट पुरुष द्रोण प्रथम धमराजाळा म्हणतो, 
५ ह ज्ूग, बाण जोड, आणि मी सांगेन तेव्हां 
सोड.” मग ल्या. पराक्रमी घमराजाने प्रथम 
वनुष्य हाती घेतले, आणि गुरूने सा॥तलें द्या- 
प्रभाणे भास पक्ष्यावर नम धरून तो उभा 
राहिळा. तो कुरुःशीचा राजकुमार धनुष्य ओढून 
उभा राहिळा, तेव्हां द्रोण क्षणभरच थंजून याळा 
म्हणतो,“राजपुत्रा, हा झाडाच्या टोकावर भास पक्षी 
आहे त्याच्याकडे नजर लाव. तेव्हां “नजर 
ळाविळी ” म्हणून धर्भराजानें त्यास उत्तर केढें. 


त्याच्या अंगी अस्त्रविद्या' सवाहून अधिक, तशीच पुनः क्षणभरच थाबून द्रोण त्यःठा विचारितात, 
गुरूची मर्जी त्याच्यावर सर्वापेक्षां विशेष असे. “ आतां तु हें झाड दिसते : कीं भा दिसती ! 
अस्त्रवियेचें शिक्षण ज* आरंभापासून शेवटप- का हे तुझे भाऊ दिसतात !” त्यावर तो कुंतीपुत्र 
यैत सर्वास सारख होते, तरी सर्वे राजपुत्रांमध्ये धमराज उत्तर करितो, "मळा ते झाडहा दिसतें, 
अजुनाढाच विशेष चपळता सारून आपल्या आपणही दिसतां, हे भाऊही दिसतात, आणि 
चातुयाने तोच एक महापगाक्रपी अतिरथी झाळा. हा मास पक्षीही दिसतो. सर्वच वरचबर पाळी- 
सामथ्यीनें अधिक असा भीम अगे बिद्येत अ- पाळीने दिसतात. ” तेव्हां द्रोण रुष्ट झाळे, 
धिक असा अजुन द्या दोघांच! धृतराष्ट्राचे दुष्ट आणि यांनो “ हो पढीकडे, ज्याच्याबर तूं नेम 
मंडमे आपापसांत फार मत्सर करीत असत. म्हणून धरळा आहेस, तें बेधण्याचें तुझ्या हातून 

असो; जनभेजया, सगळी अक्ष'विद्या वगेरे होणे नाही. ” अशी वयाची निभत्पंना केली 
शिकून झाली, तेव्हा त्यांच्यामध्यं नम मारण्यांत पुढे र्‍या किमान द्रोणाने दुयीघन बरे धृत- 
कोण कितो तयार झाळा आहे ह्याची पक्षा राष्ट्राच्या मुळांची व त्याचप्रमाणे भौम बगेरे दु- 
पाहण्याचे मनांत आणून त्या थोर द्रोणांनां सब सऱ्या शिष्यांची, आणे दुसऱ्या देशांतून अळि- 


७ संभवपर्व, ] 


ह्या राजांची परीक्षा पाहण्याकरिता पूर्वीप्रमाणेच 
एकामागून एक अते प्रश्न विचारिळे; आणि पू- 
बींप्रमाणेच “ अऱम्हांठा सर्वच दिसते ” अर्धे 
बोळून ह्या सवानी गुरूकडून आपला विक्कार 
करून घेतला. 


अध्याय एकशे तेह[तसावा. 
"ण०/ 
वि (त (), 
अजनाची परीक्षा, 

वेशेपायन सांगतात:-मग द्रोण ,कष'ित्‌ हसून 
अजुंनाला म्हणाळे, “ अजुना, ज्याळा नेम वरून 
मारावयार्चे, द्या भास पक्ष्याकड आतां तूं न- 
जर ळाब, आणि भी सांगितल्याबरोबर त्याच्या- 
वर बाण सोड. वत्सा, धनुष्य ताणून एक क्ष 
णभर उभा रहा. गुरूंचे भाषण ऐकून, त्यांनी 
सांगितल्याप्रमाणें अजनानें धनुष्य ताणिळें, आणि 
त॑ षतुळाकार करून तो वीर भास पक्ष्यावर नजर 
ळावून उभा राहिठा. तेव्हां क्षणभर थांबल्यासा- 
रब्षें करून, द्रोणाने पूर्वाप्रमाणीच त्याला बिचा 
रिळे, “ अजुना, पुढें असळेळा भास पक्षी तुला 
दिसतो? किंवा झाड दिसते? किंव! मी दिसतो?" 
अजुनानें उत्तर दिळें, “ एक भासपक्षी मात्र 
मळा दिसतो; झाड दिसत नाह, व आपणही दिसत 
नाहीं. तेव्हा आचार्ग्राना संतोष झाला, ब आण 
खी क्षणभर थांबद्याप्रमाणें करून, कोणाही रा- 
त्रूळा भारी असे द्रोणाचार्य त्या पांडबांमधील महार- 
थी भजुनास पुन: म्हणाळे, “हा भास पक्षीच तुळा 
दिसतो किंवा कसें ते पुनः सांग प'हू £ अजुन 
म्हणाला, “ भास पक्ष्याचे डोक मात्र दिसते, धड 
दिसत नाही, '! अजुनाचें हं बोलणें ऐकल्या 
बरोबर आनंदानें द्रोणाचे अंगाबर रोमांच उमे 
राहिळे, आणि “बाण सोड”? असे तो अजुनाला 
म्हणाळा, तों त्यांने निःशंकपणे बाण सोडल; 
आणि या झाडावर असलेल्या भास पक्ष्याचे डाक 
त्या तीक्ष्य बाणानें तोडून एकदम खाढी पाडळे 


१ भादिपर्वे, 


२८९ 


तेव्हां तात्काळ द्रोणांनी अजुनाळा कबटाळलं, 
आणि आतां युद्धामध्ये दरुपदाचा पराभव झालाच 
अशी त्यांनी आपल्या मनाशी गांठ बांघळी, 

हे भरतभ्रष्टा, पुढे कांही दिवसांनीं द्रोण शे- 
ष्यांना घेऊन गंगेवर स्तानाकारतां गळे. तेव्हां 
त्यांनी पाण्यांत बुडी मारळी असतां एका बळकट 
नक्राने-प्रत्यक्ष मूःयूच्याच प्रेरण की काय-द्रो- 
णांच्या पोटरीच्या वरच्या भागास मिठा मारळी. 
यया मगरमिठ'तून जरी त्यांना स्वत: सुटण्याचे 
सामधथ्ये होते, तरी ते घाबऱ्या धाबऱ्या शिष्यांना 


म्हणाळे, “ ह्या मगराळा मारून मला ढवकर 
झोडवा. ' त्यांच ते शब्द एकतांक्षणी, भजुनाने 


त्या पाण्यांत बुडालेल्या मगराच्या आंगाबर 
पांच, तोक्ष्ण बाण अचुक रीरतोनें मारले. 
इकडे बाकीच सवे शिष्य वेड्यासारखे होऊन 
नुसती घावाधाव करूं लागळे; परंतु अजुनानें 
मात्र आपळें कतेब्य बजाविळं असं प'हून, सर्वे 
शिष्यांमध्यं हाच विशेष आहे असें व'टून द्रोणा- 
छा संतोष झाळा. अजुनाच्या बाणांनी तुकडे तु- 
कडे झाल्यामुळें द्रोणाच्या पोटरीची मिठी सुटून 
तो मगर मरण पावला 

अजुनास ब्रह्मशिराखाची पराते. 

मग द्रोण त्या उदार आणि शूर अजंनाला 
म्हणाले, “वोरा, सोडण्याचा आग परत घेण्याचा 
मंत्र सांगून तुळा हे ब्रझशिर नांवाचे अल्न मी 
देतो, त घे. हे अस्त्र अपूर्व असून, फार 
उग्र आहे. हे तू माणसावर कधीही सोडूं 
नको. कारण साधारण सामर्थ्याच्या माण- 
सावर हे सोडळें असतां हें जग जाळून टाकोळ. 
बाबारे! हें अस्त्र सामान्य नाही. अशी याची 
त्रिभूवनांत र्याति आहे. म्हणून शुचिभूंत होऊन 
ह तू घे, आणि माझं हे सांगणे एकन ठेव. हे 
शरा, कोणी अमानुष शत्रु जर तुला पीडा करू 
हाशळा, तर त्याला मात्र मारण्णकरितां तूंद्या 
अत्तराचा प्रयोग कर. / तेव्हां “ बरे, तसंच 


२८९ 


कर्रान ” अर्स हात जोडून अजुनानें वचन देले, 
आणि तें अपूर्व अत्र घेतलें, तेव्हां गुरूने पुनः 


भ्रीमस्मह[भारत. 


[ अध्याय ११४, 


फक्त उत्तरेच्या बाजूला ती थोडा उतरती होती. 
मग चांगळें नक्षत्र पाहून त्या दिवशी दवंडी 


सांगितळें की, “ तुझ्या बरोबरीचा धनुर्धारी पिटवून सर्व वीरांना एकत्र जमविळें व त्या जागेवर 


दुसरा कोणीही पुरुष व्रिभुबनांत होणार नाही.” 


अध्याय एकश चोंतसावा. 
-!० - 
कोरवपांडवांची परीक्षा. 

वैशंपायन म्हणतात:--हे भरतवंशीय राजा, 
धृतराष्ट्राच्या मुळांची व पांडवांची अल्लविद्या 
पुरी झाळेळो प!हून, कृप, सोमदत्त, बाल्हीक, 
महावुद्धमान भीष्म, व्यास व महात्मा विदुर 
या सर्वसमक्ष द्रोण धृतराष्ट्र राजास म्हणाळे, 
हू कुरुकुलदीपक महाराजा, आपल्या कुमारांची 
विद्या संप्ी आहे, तेव्हां आपण अनुज्ञा दिल्यास 
ते आपळी विद्या आपणांस दाखविता. '" 

आचायाचे हें भाषण ऐकून बतराष्ट्र संतुष्ट 
झाळा, आणि म्हणाळा, “ भहो ब्रहणश्रष्ट भार- 
ह्वाज, आपण फार मोठी कर्मगरी केली. आतां 
ज्या बेळीं, ज्या ठिकाणी व ज्या रीतीने भापणास 
पसंत॑ असेळ, त्या त्याप्रमाणे रंगभूमीची वगोरे 
तयारी करण्याबद्दल आपणच आज्ञा करावी. मळा 
डोळे नसल्यामुळें हें कोतुक मला पाहतां येणार 
नाहीं ह्याच मळा फार दूःख वाटतें; तरी ज्यांना 
ते आहेत. त्यांनी तरी येऊन अल्ञाविद्यत 
निपुण झाळेल्या माझ्या मुळांना पहावें अशी मळा 
होस वाटते. बिदुरा, गुरु द्रोणाचार्य जें जं 
सांगतील, तें तें त्याप्रमाण सब कर. हे धार्भका 
विदुरा, ह्यापेक्षा दुसरे काणतेंच काम माझें व्हाव- 
याचें राहिळं आहे असे मळा वाटत नाहीं.” 
' परीक्षेकरिता रंगभूमीची तथारी. 

राजा, मग धृतराप्राचा निरोप घऊन विदुर 
नगराबाहेर गेळा. तेव्हां त्या चतुर द्रोणानें एक 
जमीन आंखून काढली. ती जागा सपाट भ 
सून तीत. झाडेंझुडुपं त्रगेरे काहीएक नव्हढे, 


द्या वाक्‍चतुर द्रोणानें क्षेत्रदेवतेची पूजा केली. 
पुढें परतराष्ट्र राजाच्या कातगिरांनी त्या रंगभूमीवर 
ऐसपैस आणि सुंदर अशी एक इमारत शिल्प- 
शास्रनांत सांगितडेल्या पद्धतीप्रमा्ण तयार केली; 
आणि तोंत सवे आयुध आणून ठेविढी. त्याच- 
प्रमाणें स्रियांकारेतां एक इमारत बांधून त्यांत 
बसण्याकीरतां ठांब, रुद आणे उंच असे मंचक 
तयार करविळे; तसेंच मोठ्या खचाने पालख्याही 
कराविल्या. 

मग तो नेमळेळा दिवस येऊन पोहोचल्यावर, 
सचिवांसहवतभान राजाची स्वारी भीष्मांना 
आणि कृपाचायाना पुढे करून, मोत्यांनीं आणे 
वैदूर्यमण्यांनी. जागोजागी शगारलेल्या त्या 
सोन्याच्या मनोहर इमारतींत येऊन पाहोंचळी. 
राजा, प्या समयी गांधारी, मोठी भाग्यशाळी 
कुंती, ब इतर अनेक राजाल्लया आपापल्या 
दासींना बरोबर घऊन पडय़ांतून येऊन, भप्सरा 
जश्या भेरूवर चढून बसतात त्याप्रमाणें या मंच- 
कांवर चटून आनेदानें बसल्या. ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वगेरे चारी वणाचे ळोक त्या राजकुमारांची 
अज्ञविद्यतळी कुशळता पाहण्याकरिता नगरातून 
धावत आळे; आणित्या लोकांचा एका क्षणांत तेथें 
फार मोठा समुदाय जमळा; आणि पुढें बाय 
बाजू ढागली तेव्हा त्यानें आण ळोकांच्या उता- 
वीळपणानें, एखाद मोठा समुद्र खवळून जावा 
त्याप्रमाणे तो समाज दिसूं ढागळा. 

परीक्षेस भारेभ. 

इतक झाल्यावर, शुभ्र वसन नेसून दुन्न यज्ञो- 
प्वीत धारण केळेळे, पांढरी फुडे व पांढरी उटी 
अंगावर असलेळे, आणि कॅस ब मिशा पिकळेळ 
अस द्रोणाचाये पुत्रासहवतंमान रंगभूमीवर आळे, 
त्या बेळ, आकाश [नर्र असतां मंगळासहवर्त- 


७ संभवपरव. ] 


मान चंद्र उदय पावला म्हणजे ज्याप्रमाणे 
दिसतो, त्याप्रमाणे त्या द्रोणांच्या प्रत्रशाची शो- 
भा दिसढी. य़ा सामध्येशाळी द्रोणाने शिष्टाचारा- 
प्रमाणें देवतापूजन करून चांगल्या विद्वान 
ब्राह्मणांकडून पुण्याहवाचन करविळें. ते पुण्याह- 
वाचनाचे मंगळकमे आटोपल्यानंतर, शत्तराख्रे 
वगैरे नानाप्रकारची सामुम्री घेऊन माणसें 
आढी. नंतर ते भरतवंशांतील कुळदीपक व 
शूर राजपुत्र अंगुलित्राणें ( बोटांची भाच्छदाने ) 
बोटांना बांधून, वस्रादिकांनीं शरीर बदोबस्ताने 
झांकून व बाणांचे भाते बांधून धनुष्य घेऊन 
रंगभूमीवर आळे. नंतर, वडी७छ भाऊ अगोदर, 
मग धाकटा भाऊ, अशा अनुक्रमाने घनराजा 
पासून आरंभ करून त्या सर्वे पराक्रमी 
राअपुत्रांनी अस्त्रविद्येतीछ एकेक चमत्कार 
बाटण्यासारखी अपूर्व करामत करून दाखविली. 
त्या वेळी, आपल्याळा बाण लागेठ कीं काय 
अशा भीतीने कित्येक आपळी डोकी बाकवूं ला 
गळे; अणि कित्येक चमत्कार वून धीटपणाने 
नजर लावून पाहूं लागळे. ते कुमार आपापल्या 
घोड्यावर बसून भरधाव सुटळेल्या घोड्यांवरून, 
आपापल्या नांवाची खूण असलेले नानाप्रकारचे 
बाण मोठ्या चळाखीनें सोडून, त्या वाणांनी 
नेम धरलेल्या वस्तूंचा भद करूं लागळ. घनुष्प 
हातो घेतळेल्या व गंधर्वनगराप्रमाणें शोभणाऱ्या 
त्या मुलांच्या सैन्याकडे पाहून ळोकांना फार 
कोतुक वाटळें. लक्षाबाधे माणसांचे डोळे विस्प- 
यानें सतेज दिसूं लागून ते “शाबास ! झ्याबात!'' 
असा धोष करू ढागले. ते कुमार, धावणारे सावज 
पाहून धनुष्यांतून उभ, आडवे, तिरपे बाण टाक: 
ण्याची कमाळ करू लागले, बु रथ वेड्यान्नांकड्य! 
वाटांनी करवून बळवून मोठ्या कौशल्याने नेऊ 
लागळे त्याचप्रमार्ण एकदा हत्तीवर बसून, एकदा 
घोड्याबर बसून, एकदा गर्दीत शिरून अशा 
निरनिराळ्या प्रकारच्या करामत्री त्या मुळांनी क- 


१ भादिपर्व. 


२८७ 


रून दाखविल्या. ढाठी व तरवारी हातांत घेऊन 
बरचेबर प्रहार करीत करीत तरवाराचे निरनिराळे 
जसे पाहिजेत तसे हात रथांत बसून किंबा भुई- 
वरच उभ राहून किंबा दुसऱ्या कोणत्याही बाह- 
नावरून त्यांदी करून दाखविले. ढाळतरवारांच्या 
परीक्षेत, ढोकांना त्या सवे कुमारांची चळाखी, 
शिताफी, ऐट, नि्भग्रपणा आणि चिकाटी असे 
सर्वे गुण दिसले. होतां होतां, नेहमी परस्पर प्रति- 
ह्प्धा करणारे दुर्योधन आणि भीम हे दोघे हा- 
तांत गदा वेऊन रंगभूपीवर अलि; त्या वेळी ते 
एकेकच शिखर असलेल्या दोन पेतः'प्रमाणें दि- 
सळे. ते दोघे शूर पुरुष आलि तेव्हां अशा जय्पत 
तयारीने अवसान बाधून गर्जना कर्रात आळे का, 
हत्तिगीच्या मागें लागून गर्जना करीत असलेल्या 
दोन ह्ताप्रमाणे ते दिसळे. एकमेकांच्या गदेच्या ट- 
प्प्यांत राहून मस्त हत्तीप्रमाणें बढिष्ठ असे ते दोघे 
वीर उजवीकडून व डावीकडून गदा गरगरां फि- 
रव ळागले. असो. त्या राजपुत्रांचा, तो सवे 
पराक्रम वेदुर ध्रूतराष्ट्राळा सागे, आणि कुंती 
गांधारीळा सांगे. 


अध्याय एकशे पसातिसावा. 


-:०:णण 


अजुनकृत स्वाखशिक्षादर्शन. 

घेशंपायन सांगतात:-दुर्येधन आणि तो 
बळाढय भाम रंगभूमीवर असतां कांहींना एकीचा 
अभिमान वाटूं लागला व कांहोना दुसऱ्याचा 
अभिमान वाटूं ढागळा. अशा प्रकारे या जमळे- 
ह्या मंडळींत जस काय दोन पक्षच झाळे. नां- 
हॉर्नी “ शाबासरे वारा दुर्योधना! ” अत्ता घुन्य- ' 
वाद करावा, व कांहोनीं “ शाबासरे बारा भीम- 
प्षेना !'' असा धन्यवाद करावा. याप्रमाणे त्या 
जमळेल्या ळोकांकडून वारंबार आरोळ्या येऊं 
डागल्या. नंतर, खवळलेल्या समुद्राप्रप्नाणे तौ 
रंगभूमि झालेही पाहन, "ते शहाण द्वोणाचाये 


२८८ 


आपला प्रियपुत्र अश्वत्थामा ह्यस म्हणाळे, “ह्या 
महापराक्रमी व युद्धनिपुण अशा दूर्योधनभामांना 
तू थोपीव. नाही तर ह्यांच्या युद्धापासून रंग- 
भूर्मीवर प्रळय होईळ ! ” 

बेश्ंपायन सांगतात:--नतर, एकमेकांवर 
गदा उगारून उभे असलेल्या भाणि प्रळयका- 
ळच्या महाबातांनीं अतिशय खबळून गेल्या म- 
हासागरांप्रमाणे दिसणाऱ्या त्या बहाढय वोरां- 
ना द्रोणाच्या पुत्राने थोपविळे, ततर, गर्भार मेघ- 
गजेनेप्रमाणें चालळेला रणबाद्यांचा शब्द थांब 
वून, रंगभूमीच्या पटांगणांत उभे राहून द्रोण 
म्हणाले, “ जो मला माझ्या मुळापेक्षाही प्रिय, 
जो संपूर्ण शस्त्राखरविद्यत निष्णात झाळेळा, आणि | 
जो प्रत्यक्ष विष्णूसारखा, तो हा इद्रपुत्र 
अजुन पहा. ” 

मग गुरूची आज्ञा होतांच खस्य़रेयनकरूनव 
अंगुळित्राण बांधून भरळेला भाता ब धनुष्य घेऊन, 
सोन्याचे कबच अंगावर घातळेळा तो तरुण राजपुत्र | 
अजुन पुढं भाला; या वळा सूय, इंद्रधतुष्प, 
ब तियुळुना हो शेजारी असतां संध्याकाळचा मेघ 
जसा दिसतो, तशी त्या अजुंनाची शोभा दिसली. | 
तेव्हां सबवे रंगभूमे आनंदाने एफुळित दिसूं. 
ढागळी, आणि शंख ब इतर वाद्ये सभोवती. 
बाजू ळागळीं. “हाच ळुशीचा मुलगा पंचपांडवां 
पैकी मघळा भाऊ भ ग्यवान अजुन; हाच इंद्राचा 
मुलगा; हाच कुरूंना संभाळणारा; हा अल्रवे- 
स्यांमध्ये श्रेष्ठ आहे; हा धार्मकांमध्यें अग्रगण्य; 
हा सच्छील पुरुषांमध्येही मोठा सच्छील आहे. '? 
असेः प्रेक्षकांच्या ताडून निघाळेळे नानाप्रकारचे | 
'उद्द[र ऐकू येऊं ळागळे, तेव्हां कुंतीला पान्हा 
फुटून त्यानें ब आनदाश्रूनी तिचे वक्षस्थळ 
भिजून गेलें. 

असो; तो लोकांचा कल्होळ कानांत भरून 

१ अँनिष्टनिवारणाकरितां मंत्रजप, 


| 
| 


र 


| 


श्रोमन्महामारत, 


[ भभ्याब ११५. 


गळा, तेव्हां धृतराष्ट्र मर्नांत आनंद पावून विदु- 
राला म्हणता, “ विदुरा, आकाश फाडीळ कीं 
काय, अशा प्रकारचा हा कळकलाट, खवळले- 
ह्या समुद्राप्रमाणे रंगभूमीवर एकदम कसा बरें 
उत्पन झाला ! ” 

बिदूर सांगतो, “ महाराज, हा पांडूचा मुळगा 
अजुन कवच घाढून पुढे आला आहे, म्हणून 
ही ढी गजवज झाळी आहे. ” धृतराष्ट्र म्ह- 
णतो, “ कुंतीच्या उदरी जन्मळेळ हे तीन भ- 
झोसारखे तेजस्वी मुलगे माझ्या सांभाळ करणारे 
आहेत. तेव्हां मी मोठा धन्य असून माझ्यावर 
खचीत इंश्राची कृपा आहे. ” 

अजुंनाचे कोसल्य. 

वैशंपायन सांगतात:-ते आनंदित झाळेळ 
प्रेक्षक, बऱ्याच वेळाने गडबड बद करून स्तब्ध 
झाल्यावर, अजुंन आपर्ळे अस््रषिदयतीळ कोशलश्य 
गुरूळा दाखवू लागळा. त्यानें आम्नमंत्रानें अम्नयत्त 
साडळें, बरुणंत्रानें पाऊस पाडला, वार्‍युमंत्रानें 
वारा उत्पन केला, आणि पजेन्यमंत्राने ढग 
उत्पन्न केळे. भूमिमंत्राने तो पृथ्वीच्या पोटांत 
शिरला; प्रेतमंत्राने त्यानें डोंगर फेकले; इत- 
क्यांत अंतधोनमंत्राने तो गुप्त झाला. तो. क्ष- 
णांत खूप उंच होई, ब क्षणांत अगदी ठेंगणा 
होई. क्षणांत रथाच्या जुंजावर जाइ, क्षणांत मध्य- 


भागा जाई, आणि क्षणांत रथावरून भुईवर उ- 


तरे. त्या गुरुभक्त अजुनानें अगदी नाजूक रीतीनें 
बाण मरून दाखविले, अगदी बारीक पद!थीवर 


नेम घरून बाण मारळे, व अगदीं भबज- 


ड पदाथीबर नेम धरून बाणांनी त्यांचा 
मद करून दाखाबळा, एकंदर्रात बाण मारण्याचे 
सगळे प्रकार त्यानें मोठया कोशल्यानें करून 
दाखविळ, फिरत ठेवळेल्या ठोखडी डुकराच्या 
तोंडांत एकच बाण सोडावा अज्ञा रैतीने-पण 
एकाळा एक न ळागतां-य़ाने एकदप्र पांच बाण 
सोडळे, दोरीळा बांधून एक गाईचे शिंग ठांगडें 


७ संभवपवे. ] १ भादिपर्व, २८९ 
होतें; आणि ते झोके खात असतां, त्याच्या पो- सतेज दिसत आहेत असा शत्रूंना जिंकणारा 
कळीत ह्मा पराक्रमी राजपुत्राने एकवीस बाण कण त्या विस्तीर्ण रंगभूमीवर येऊन धडकला. 
कळ च (र र ि र कुंडळां शी 
रोविळे. हे धाभिक राजा, तरवारीने व धनुष्याने जन्मत:च अंगावर भसलेल्या कवचकुंडळांना 


हे व आणखीही कित्येक चमत्कारिक प्रकार द्याने 
करून दाखविळे. मग सगळ्याच आयुर्धांत प्रवाण 
झाळेल्या द्या अजुनाने गदा घेऊन ती फिर- 
बिण्याचे प्रकार करून दाखाविळे. 
कणांचे रंगभूमीवर आगमन. 

मग, राजा, तें काम बहुंतक संपून समाज 
थोडा गप होऊन वाद्यही थांबली, तेव्हां दरवा- 
ज्याकडून दंड थोपटल्याचा भावाज ऐक आला. 
तो आवाज असा 'विळक्षण होता की, वज़च ये- 
ऊन कशावर तरी के'सळळें कीं काय, असें स- 
बॉना वाटळें; आणि थोपटणाराचें अवसान जबर 
असाबे असें दिसठें. तो आवाज झाला तेव्हां, 
आतां काय डोंगर फुटून जात भाहेत, कां 
पृथ्वी दुभंग होत आहे, कौ आकाश सजल मेघांनी 
भरून जात आहे, असें रंगभूमीवराळ प्रेक्षकांना 
बाटून त्या सरबोचे डोळे दरवाज्याकडे ढागले, 
त्या वेळी, सभोवती पांच पांडव व मध्ये द्रोण 
असे ते उभे होते. तेव्हां जसा चंद्र मध्यें असून 
हस्त नक्षत्राचे पांच तारे होजारी असावे, तशी 
शोभा दिसळी. इकडे अश्वत्यामा व शंभर ब- 
ळाढ्य भाऊ हे, शत्रंचा कर्दमकाळ असा जो 
दुर्योधन, त्याच्या सर्भोबती उभे होते. ते शंभर 
भाऊ आयुधे घेऊन सभोवती उभे आणि मध्ये 
दुयोधन गदा घेऊन उभा असें असतां, 
दैत्यांचा संहार होतेवेळी देवगणांच्या मर्थ्ये इंद्र 
जसा शोभळा, तस! तो दुर्योधन शोभला. 


अध्याय एकशे छत्तिसावा. 


२०:- 


कर्णाचे स्अरूपवणन. 
घेशंपायन सांगतात:---नंतर द्वारपाळांनी वाट 


त्याच्या मुखाळा विशेष शोभा. आढी इंती. 
हातांत धनुष्य घेऊन व॒कंबरेळा तखार 
ळटकावून तो आला, तेव्हां डोंगरच चालत 
येत आहे कीं काय असं वाटे. अत्ता तो 
कोमार्यीवरस्थेंत कुतीच्या उदरी जन्मलेला, मोठा 
कोतिमान, विशाळ नेत्रांचा भाणि प्रखरते जोमय 
अशा प्रतयक्ष सूर्यबीजाचाच, तसाच शात्रेचा 
अत करणारा, सिंहासारखा त्र, सूयोप्रमाणे 
तेजस्वी, चंद्राप्रमाणे कान्तिम्नान, अस्नाप्रमाणें 
देदीप्यमान, सोन्याच्या ताडासारखा उच, सिं- 
हाप्रमाणें घट्ट शरिराचा, तारुण्यांत असलेला, 
आणि ण्याचे गुण सांगावे ततके थोडे, अश्या 
प्रकारचा तो भाग्यशाळी सूर्यपुत्र आळा, भागे 
त्या रबॉराने ह्या वतुळाकार रंगभूमीकडे सर्वे 
बःजूळा पाहून द्रोणाला व कृपला विशेष आदर 
न दाखवितां बेतानंच नमस्कार केळा. 
कणीचें मापण. 

तेव्हा समाजांतीळ सवे लोक स्तब्ध झॉळे 
बल्यांचे डोळे एकसारखे कणांकडे ळागून "हा कोण 
आला ” म्हणून त्यांची मने दचकून, पुढें काय 
होतें ते पाहण्याकरितां ते उत्सुक झाळे. मग तो 
बाक्‍्चतुर सूर्यपुत्र कण इंद्र पुत्र भजुनाळा भेघासा- 
रख्या गंभीर स्वराने म्हणतो, “भजुना, तूं जी जी 
करमत करून दाखविळीस, ती. सरवे-कंबहुना 
तुझ्यापेक्षा आधिक-मी या प्रेक्षकांच्या पुढे करून 
दाखवितो; तुला गवे होऊ देऊं नको.” 

मग, राजा, त्याचें भाषण संपळे नाही तोंच, 
एखाद्या यत्राद्ये उचळून टाकल्याप्रमाणें सवे.बा- * 
जूंबी ढोक झटकन्‌ जाग्यावरून उत्सुकतेने 
उठळे. इकडे दुर्योधनाच्या मनाळा भतिशय 
आनंद झाळा; व अजुनाच्या मनांत तात्काळ 


करून दिल्यावर, स्फुरण चढल्यामुळें ज्याचे डोळे ठा! उत्पन होऊन तो क्रोंधायमान झाला. मग 


३9७ 


२९० 


द्रोणाची भाज्ञा होतांच, अजुनानें जे जें करून 
दाखाविळे हते, ते स त्या बलशाली व रणशू' 


श्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय (११. 


कणाजुनांची युद्धाविषयो तयारी. 


घेशंपायन सांगतात:---नंतर द्रोणांची आलज्ञा 


कर्णाने करून दाखविळें _..___ वेऊन त्या शत्रूंना जिंकणाऱ्या अजुंनानें घाई- 

«नतर, राजा, भावांसहबतेमान दुयाधनानं क घाडनें भावांना भाळिंगन दिळे, आणि युद् कर- 
णांळा तेथे आनंदानें आलिंगन देऊन म्हटळें, व्याकरितां तो कणीच्या जवळ शेला. इकडे दुर्यो- 
“ बीरा, तुझ स्वागत अयो; यश देणारा असा तू घन व त्याचे भाऊ ह्यांनीही युद्धाला सरसा- 
ह्याच वेळी येऊन पोहोंचळास ही मोठी आनं- घलेल्या द्या कणीळा आलिंगन दिल्यावर, तो 


दाची गोष्ट झाळी. माझ्यापासून व कुरुराज्या-' धनुष्यबाण हाती घेऊन उभा राहिळा. इतके 


पासून तुला व टेल ते सुख प्राप्त करून घे.” 

कर्ण म्हणतो:-तर मग मी कृतकृथ झालो असे 
समजतो, दुर्योधना, मठा तुझ्याशी सख्य करणे 
फार पसंत आहे; भाणि मी अजंनाशीं दंद्र्‍युद्ध 
करूं इच्छीत आहे. 

दुर्योधन म्हणतो, “ हे शूरा, भाझ्यावरोबर 
सव सुखांचा उपभोग घेत रहा, आणि आमच्या 
बंधूच्या हिताविषयी झटत जा ब संब शत्रंच्या 
डोक्यावर पाय दे. | 

व ढ 
कणोजनसंवाट. 

वैशंपायन सांगतात:-आपल्याळा अगदींच तच्छ 
करून टाकिळें असें अर्जनाला वाटून, दुर्योधन 
बंशरे भावांच्या मध्ये पर्बेताप्रमाणे बसलेल्या क्णा- 
ला तो म्हणतो, “ बोळावणें नसतां ज उगीच 
तसेच येऊन घुसतात, किवा उगीच वल्याना| 
करितात, त्यांना जी गाते मेल्यानंतर मिळत. 
असेल, तीच गाति तूं आतां माझ्या हातून भेल्या- 
वर तुळा मिळणार आहे. | 

कर्ण म्हणतो, “ अरे अजुना, ही रंगभूमि. 
सवार्चांच आहे; येथे तुझें एकटयाचेंच काय ठे-. 
वें आहे १ राजेळाकांचा श्रेष्टपणा ल्यांच्य़ा परा- | 
क्रभेबर अवळवून असतो, आणि ज्याचें बळ चाळेळ. 
याथ्याच बाजूडा न्याय असं समजावं. दुबळे-' 
पणाने तोंडाने कमजास्त बोलण्याचे श्रम कशाळा 
हवे? काय सांगावयाचें ते बाणांनी सांग बोरे 
पाहू; म्हणजे गुरूच्या समोर खाज बाणांनी 
तुझें मस्वक उडविर्ता ! ” 


क 


झाल्यावर, ज्याप्रमाणे बगळ्यांची रांग लागावी, 
त्याप्रमाणे ढगांना आकारा भरून जाऊन 
विजा चमकू लागल्या, गडगडाट होऊं ढागला, 
व इंद्रधनुष्यही दिसूं लागले, ठेव्हां प्रमाने रंग- 
भूमी झडे बघत असलेल्या इंद्राला पाहन सूयो- 
नेहा समोर आहेल्या ढगांचा नाश करून 
टाकिळा. मग, इकडे, अजेन ढगांमध्ये उपून 
गेळेढा असा दिसळा, व तिकडे कणे सूध- 
प्रकाशाने व्यापन गेलेला दिसळा. जिकडे 
कणे होता, तिकडच्याच बाजूडा दुर्योधन वगैर 
मंडळी उभी राहिडी; भाणि जिकडे भरजुन 
होता, त्या बाजूळा द्राण, कृपव भाष्म हे उभे 


। राहिळे, त्याचप्रमाणे रंगभूमीवरीळ माणसें कांही 


इकड ब काही तिकडे अश दोन बाजूंना झालीं, 
ब तशाच बायकाही दुतफा उम्या राहिल्या. 
कुंतीला खरा मजकूर माहीत असल्यामुळे हा 
प्रश्षंग पाहून तिळा मूळी आढी. ती तशी मछ 
येऊन पडढी, तेव्हां शहाण्या बिट्रानें दासीक- 
हून चंदनाची उटा, पाणी वंगेरे शीतळ उपचा- 
रांना तिळा सावध करविळें. त शुद्दीवर आळी 


तेव्हा ते आपळे दोन्ही मुळणे कवच वगर घा- 


ळून नखशिखांत सजञ झालेळे पाहून ती वेड्या- 
सारख'झाळी, आणि तिला कांह सुचेनासे झाळे. 
कृपाचार्याचें कणांस ममभेदक भाषण, 
अशा प्रकोर ते दोघे धनुष्यबाण घेऊन यु- 
द्वाळा तयार होऊन उभे असतां कृप स्मांना म्ह" 


७ संभवपर्ब. ] १ आदिपर्व. "२९१ 


णाळे, “हा कुंतीचा धाकटा मुलगा, ह्याचा बाप करून देईन. ० तेव्हां “ तुझ्याशी पुरी मत्री 
पांडु,व हा कौरबकुठांतळा असून देढयुद्धांत असावी इतकीच माझी इच्छा आहे. असें 
हीण आहे; त्याळा लांतीळ रीतरिबाज सर्वे ठा- नने चाळा उत्तर दड त एकून ठाक 
ऊक आाहे; आणि तुझ्याबरोबर तो दंद्युद्द कर आहे. ” असे कण बोलला. मा मोठ्या भानंदानें 
प्याचें खुशाळ पतकरीळ. तर, शूरा, तूही ह्याप्र- दोघांनी एकमेकांढा आलिंगन देऊन ते अतिशय 
माणें तुझा बाप कोण, तुझी आई कोण, कोणत्या त परतिळ न 
राजाच्या कुळांत तुझा जन्मझाळा ते सवे सांग.ते. अध्याय एकशं सदतिसावा. 
सव समजल्यावर तुझ्याशी द्रे्वयुद्ध करावे किंबा न| न ह 
करावें तें हा भजुन आपल्या मनाशी ठरवून मग कणीचा पाणउतारा 
काय तें सांगेळ,. कारण, नांव घेण्यासारखी ' बेश्वंपायन म्हणतात इतक्यांत अधिरथ सूत 
जातकुळी ज्यांची नाही, अशांशी राजपुत्र युद्ध ( कणोचा धमापेता जा रथकार तो ) रंगभूमीवर 
करीत नसतात. '' . ' आला; तेव्हां त्याचे अगावराल वस्त्र गळून पडत 
कणांस राज्याभषक. 'होतं; त्याच्या सवीगाला घाम आला होता;व त्याचें 
बेहंपायन सांगतात:--हें भाषण ऐकल्यावर अंग कांपत होतें. त्याळा पाहतांच, बापाचा बहुमान 
कणानें लाजून खाळ। मान घातला, तव्हा त्याच करण्याचा ओढ कणाच्या मनाला ढागून त्यानें हा- 
मुख पावसाच्या पाण्याने भिजून गळून पडंळब्या  तर्चे धनुष्य टाकून दिळे,व नुकताच अभिषेक झाळा 
कमळाप्रमाणे दिसूं लागळं, मग दुर्योधन म्हणतो, असल्यानें, डोके ओळें होतें तशाच डोक्याने 
“५ गुरूजी, शास्त्रांत ह्या संबघाने अता निणय त्याला नमस्कार केळा. मग पदराने अ'पले पाय 
1-आहे काँ, राजांचा कुडीनपणा तीने प्रका-| लगबगीने झांकून घेऊन ला. रथसारख्यार्ने 
रचा समजावा; एक थार वंशांत जन्म अल तर,“ बाळा ! ” एवढाच अथपूणे उद्गार तोंडांतून 
दुसरा-अंगी श्रपणा अश्षेळ तर, व तिसरा-से- काढला, आणि प्रेसालें गहिंबरून त्यांला कवटा- 
नापतीचा अधिकार असेल तर. आतां, जो राजा ळें; आणि आधींच अमिषेकाने भिजलेले जं 
नाहीं त्याच्याश[ युद्ध करावयाचंच नाही अक्ष जर त्याच डोके, त पुनः आपल्या अश्रूनी त्यानें भि- 
अजुनाचे मनांत असेळ, तर हा पहा आतांच मी. जाविळे, लाला पाहिल्यावर, हा सारथ्याचा मुलगा 
त्याला अंग देशच्या राज्याचा अभिषेक करित ! ” ' झाहे असे वाटन भामसेन हसून म्हणाला, “अरे 
वेशंपायन सांगतात:--मग तत्क्षणी त्या सूतपुत्रा, अजुनाशीं लढून मरावे इतक्या येण्य - 
महापराक्रमी, शूर व भाग्यशाळी अशा कणाळा तेचा तू नाहीस; तर तुझ्या घराण्याला हातांत 
सोन्याच्या सहास्नावर बसवून आण सान्याच्या चाबूक धरणंच योग्य आहे, म्हणून लवकर हा- 
घागरीत फुलें ब लाह्या भरून, त्यांनीं दुभाध- तांत च बूक उचळून घे कसा. अरे नीचा, य- 
नानें ययाळा विद्वान ब्राह्मणांकडून अभिषेक करवू ? ज्ञांत भभीजवळ ठेवळेळा पुरोडाश ज्याप्रमाणे कु 
छत्रचामरांसुद्धां मोठय। जयजयकाराने, त्याला 'त्र्याने खार्णे* अगदीं अशुद्ध, याचप्रमार्णे> तू 
अंग देशचे राज्य अपंग केट. मग, राजा, तो 'अंगराज्याचा उपभोग घेग सर्वथा अयोग्य 
शूर कर्ण दुथोघधनाला म्हणता, “ राजा, हें राज्य | होय. '' हे शब्द कानावर पडतांच कणीचे ओठ 
वु. मळा दिलें आहेस, त्याबद्दल मो तुला काय किंचित फुरफुरळे, आणे आवेशाने श्वास 


नी 


द्यांबे ते सांग; तूं सांगशील, ते मी तुझें काम 'सोहून त्यानें सूर्याकडे अवुळोकन केलें. 


१९२. श्रीमन्महाभारत. [ भघ्याय ११८.. 


दुर्योधनाचे पांडित्य व कणोचा कैवार, राज्य देखीळ त्याळा शोभेळ. ह्यांतून, माझ्चे हे 

मग तो बलाढय दुर्योधन रागावून, आवेशाने करणें ज्या मनुष्याळा खपत नसेल, त्यानें रथावर 
ज्याप्रमाणें उन्मत्त हत्ती कमळवनांतून बाहेर नि- चढून धनुष्यावर पाय यावा. 
घतो, त्याप्रमाणें आपल्या भावांच्या मधून पुढें रंगभूमीवरीळ प्रकार. 
सरसावळा; आणि अचाट कर्मे करणारा जो राजा, मग सर्व रंगभूमीवर मोठा हाहाकार 
भीम, तो तेथे उभा असतां त्याळा म्हणाळा, होऊन गेला; व वन्यबादांचा दंगा चाळला असतां- 
५ भीमा, अशा प्रकारचें भाषण तूं करावेस हें नाच सूर्य अस्ताला गेळा. नंतर दुर्योधन कणांच्या 
तुळा योग्य नाही. क्षात्रियांचें सामर्थ्य हेंच मुख्य हातांत हात घाढून मशाळांच्या उजेडांत ती. 
असून एका क्षत्रियाळा दुसरा क्षत्रिय भेटला असतां रंगभूमि सोडून निघून गेळा, द्रोण, कृप व भीष्म 
त्याच्याशी अवट्य लढावे. शूरांचे कूळ व नद्यांचे ह्यांच्यासहबतंमान पांडबह्दी आपआपल्या घरी 
मूळ ह कर्वा सांपडावयाचा नाहीत. आझ्ने पा निवून गेळे. * बाहवारे अजुना! ' असें कांहीनी 
ण्यांतून निघाळा तरी स्थावरजगम सवे वस्तूना म्हणावे, 'वाहवारे कणी !' असें काहीनी म्हणावे, 
जाळण्याचे त्याच्या अंगीं सामथ्ये आहे. दघ]ःचि व 'बाहबारे दुर्याधना ! असही कांनी म्हणावे. 
कुषीच्या भस्थीपासून वज तयार केळे, तरी अशा रातीने स्तृतिवाद कररांत सर्व ळोक तेथून 
त्याच वज़्ानें सर्व दानबांचा उच्छेद झाळा. भ निघाळे. कवचकुंडळें वगर दिव्य लक्षणांबरून, 
गवान कार्तिकेय ह्याच्या संबंधाने सुद्धां सगळे अंगराज कण हा आपला मुळगाच आहे अशी 
गूढच आहे. कारण, तो अभीचा सुळगा अल्नेही कुंतीला भाळख पटून प्रेम उत्पन्न झाल्यामुळें 
आ'्ही ऐकतो, कृत्ते हांचा मुळा असेही ऐकतां, तिला मनांतून आनंद झाला. राजा, कण भेट- 
रृद्राचा मुलगा असेही ऐकतो व गंगेचा मुळगा भ- ल्यामुळें, दुर्योधनाळा आजपर्यंत जी अजुंनाची 
संह ऐकतों. क्षात्रियापासून ब्याची उत्पात्ते असे वि- भीति वाटत होती ती याची भीति तात्काळ 
श्वामित्रासारखे कित्येक पुरुष त्र'झण झाले व मग नाहीशी झाळी. शत्रविद्येचा पणे व्यासंग केळेळा 
अक्षय मोक्षाला जाऊन 'मिळाढे, शू(ंमध्यें महा- जा महाबार कणे, तोही दुर्योधनाशी फार स्नेह- 
शूर द्रोणाचार्य ह्यांची देखीळ उत्पत्ति द्रोणकळशा- भावाने वागू ळागळा; आणि कणासारखा धनुर्धारी 
पासूनच झाळी. तसाच गोतमवंश्रीय कृमाचा- पृथ्वीवर कोणी नाही अशी धर्मराजाचीही त्या 
योचा जन्म झाळा, तोही. शारांच्या जड- वेळी समजूत झाली. 
ग्यापासून झाळा ना£ फार कशाळा: तुमचा जन्म के 
कोणत्या रीताने झाळा तेही मला ठाऊक आहे. आध्याय एकशे अडातिसावा 
जन्मतानाच जो कवचकुंडळें धारण करून * प 
आणि चांगळी द्युभ चिन्हे घेऊन जन्माळा आला, 
असा प्रथक्ष सूयीसारखा तेजस्वी जो पुरुष, या- हुपदावर स्वारी. 
च्या. उत्पत्तीचा प्रकार, हरिणीपासून बाघ व्हावा वैशंपायन सांगतात:--पांडव व घातेराष्ट्र ह 
अश्या तऱ्हेचा खचीत नसळा पाहजे. तर असा अल्नविद्या शिकून 'तयार,झाळे असें प'दून, गुरु- 
पराक्रम लाच्या अंगी अधून, मी ह्याच्या सांग- दक्षिणेची बेळ आढी तेव्हां गुरुदक्षिणा काय 
ण्याप्रमाणें वागण्यास तयार आहे; तेव्हां इतके १ मी मरेन अगर शत्रूला मारीन अशी प्रतिष्ठा 
असल्याबर अंगराज्यचसें काय, पण सवे पृथ्वार्चि करण्याचा हा एक प्रकार आहे, 


णा 0 ---- 


संभवपवं. ] 


मागावी हे द्रोणांनीं योजळें. मग सर्व शिष्यांना भा- 
णवून द्रोणाचायीनी गुरुदाक्षिणेविषयी ह्यांना 


आज्ञा केळी कीं, “ पांचाळ देशचा राजा दुपद 


ह्याळा समरांगणांत पकडून घेऊन या; एवढे क- 
राळ तर तुमचे कल्याण होईल. होच सर्वीत 
मोठी माझी गुरुदाक्षेणा होय.” नेतर' ठीक आहे' 
असें म्हणून ते सवे पराक्रमी राजपुत्र ळागळेच 
रथांत बसून गुरूच्या कामाकरिता द्रोणाबरोबर 
गेळे; आणि पांचाळ देशावर हला करून संहार 


करीत करीत त्या बळाढघ दपदाची राजधानी 


लांनी धुळीस मिळविली. दुर्योधन, कण, 
शूर असा युयुत्मु, दुःशासन, विकणे, जल- 
संघ, सुळोचन वगेरे अनेक पराक्रमी क्षात्रि- 
यकुमार “मी अगोदर जातो, मी अगो- 
दर जातो.” अश्या चढाओढीनें निघाळे, व 
चांगल्या चांगल्या रथांवर बसून आपआपला 
साथे घेऊन सवेजण द्रुपदाच्या राजधानीत 
शिरळे भआाणि राजमा्गाकडे गेले. तेव्हां तें प्रचंड 
सेन्य आळेळें ऐकून व प्रयरक्ष नजरेनं पाहून तो 
पांचाळ दुपद भावांना बरोबर घेऊन लगबर्गाने 
वाड्यांतून बाहेर पडळा. मग कृतसंनाह, यज्ञ 
सेन, महीधर वगेर सव बाणांचे वर्षांव करून 
गर्जना करू ळागळे. इतक्यांत सुंदर रथ! 
बसून कोरवांच्याजबळ जाऊन शत्रूला हार न 
जाणारा तो यज्ञसेन भयंकर बाणांची दृष्टि 
करू ढागला. 


वैशंपायन सांगतात:---राजा, दुर्योधन वगेरे 
राजपुत्र गर्वाने फार चढून गेळ होते, म्हणून 


१ भादिपर्व. 


१९१ 


णाला सांगून तो निष्कपटी अजुन भावांना घेऊन 
राजधानीबाहेरच अधो कोस अंतरावर राहिला, 
कोरबांची समरांगणांतीळ दुदेशा, 
इकडे कौरव दृष्टीस पडतांच, मोठ्या चलाखीने 
इकडे तिकडे फिरत दरपदानें बाणांचे जर्ल काय 
भरफाट जाळें पसरून टाकून, कोरवांच्या सेनेची 
अक्कळ गुंग करून टाकिली. र्थांत बसून युद्धा- 
मध्ये दुपद जेव्हां चळाखी दाखवू लागळा, तेव्हां 
कोरवांपी त्रघा उडून, द्रुपद एकच होता तरी 
किती दुपद आहेत कोण जाणे, असें त्यास वाटूं 
ळढागळें, दुपदाचे भयंकर बाण ज्या त्या बाजूला 
सुटं ढागळे, मग, राजा, पांचाळांच्या छावणीत 
शंख, दुदुमि व दुसरी हजारा रणवार्दे वाजू 
लागलीं, व त्यांच्यामर्घांळ पुढारी सिंहनाद करूं 
ळागले. धनुष्यांच्या टणत्काराचा आवाज तर ग- 
गनाळा जाऊन मिडळा. तेव्हां दुर्योधन, विकर्ण, 
सुब हु, दीर्वलोचन, दुःशासन वगेरे मंडळी सं- 
तापून जाऊन बाणांचे वर्षाव करू लागली. त्यांचे 
ते बाण लागूं ढागळे तेव्हां तर तो शूर व 
युद्धांत हार न खाणारा असा द्रुपद यानें 
एका क्षणांत त्या सवे सेन्याची दाणादाण करू- 
न टाकिळी; भाणि आगीच्या लोटाप्रमाणें भ्रमण 
करीत करीत ल्याने दुर्थाधन, विकर्ण, पराक्रमी 
कणे व दुसरे कित्येक जूर राजपुत्र आणि त्यांची 
त्यांचो सैन्य ह्या सर्वांचा बाणांनी यथेच्छ समा- 
चार घेतला. मग नगरांतळे ळोक काट्या, मुसळें 
बंगेरे घऊन कौरवांबर पजेन्याप्रमाणें वर्षाव 
करू लागले, व मुळे आणि म्हातारी माणसें सुद्धां 
त्यांच्यावर चालून आलीं. तेव्हां, राजा, त्या 


अजुनानें अगोदरच आपले परमपूज्य गुरु द्वो तुंबळ युद्धाची गडबड ऐकून कोरव पळूं ळागळे, 
णाचाय ह्यांच्याशी मसलत करून ठरविलें, कॉ, ब घाबरून जूुऊन पांडवांना हांका मारूं ळागे. 
ह्या कुमारांचा पराक्रम संयळा म्हणजे मग आम्ही तेव्हां भतिशय दान होऊन गेलेल्या कोरवांची ती 
आपली क/बगारी करून दाखव; कारण दरप अंगावर शहारे येण्यासारखी आरोळी ऐकून 
दाळा समरांगणांतून धरून आणण्याचे काम पांडवांनी द्रोणाळा नमस्कार केळा, आणि 
ह्यांच्या हातून होणं शक्‍य नाहीं, ह्याप्रमाणें द्रो- स्थावर चढळे. नंतर घाईघाईने धर्मराजाळा मात 


२१९४ 


$ तुम्ही ढहू नका ' असे सांगून, नकुळ व सह- 
देव ह्यांना अजुनानें रथांची चाके संभाळण्याचे 
काम सांगितळें; भाणि सेन्याच्या अघ!डीळा गदा 
घेऊन भीमसेन उभा राहिला. 
भीमाचा व अजुनाचा पराक्रम 

मग शत्रूंची गजना ऐकून, भावांसहवर्तमान 
तो सत्त्वर्शाींल अजुन र्थांत बसून वेगानं तथे 
येऊन पोहॉंचळा; तेव्हां चारी दिशा दणाणून 
गेल्या. समुद्राच्या गंभीर गर्जनेहूनही मयकर 
गर्जना करीत असलेल्या पांचालांच्या प्रचंड से- 
न्यांत-हातांत दंड घेऊन जसा कृतान्त काळ 
याबा-तसा तो बिष्ट मीमसेन शिरला. तेव्हां जसा 
काय तो मगरच समुद्रांत शिस्ला! तो युद्धांत 
प्रवीण व भप्रतिम पराक्रमी कुतांचा मुलगा भौम- 
सेन, हातांत गदा घेऊन शत्रूकर्डाळ गजतेन्या- 
वर चाटून गेळा, आणि जसें काय प्रत्यक्ष काळा- 
चेच स्वरूप धारण करून तो बळाढथ भीमसेन 
आपल्या गदेनें शत्रूच्या गजसेन्याचा विध्वंस 
करू लागळा. तेव्हां वज़्च्या प्रहाराने जसे डोंगर 
कोसळून पडावे, द्याप्रमाणें भीमसेनाच्या गदा- 
प्रहाराने, गंडस्थळें फुटून रक्ताचे पाट वाहत 
असलेळे ते डोंगरांसारखे प्रचंड प्रचंड हत्ती 
रणांगणांत पडू ळागळे. हत्तीच काय, पण 
घोंडे आणि रथ यांसही तो भीमसेन प्रहार करून 
भूईवर पाहूं ' ळागळा. याप्रमाणे रथ 
रोन्य, पायदळ हे सवच मारण्याचा भमिसेनाने 
सपाटा चाळविळा. ज्याप्रमार्णे रानांत गुराख, 
हातांत एक काठी घेऊन गुरांचे कळपचे कळप 
वाटेळछ तसे नाचर्वात असतो, वयाप्रमाणे हत्ती, 
घोडे आगि रथ रणावर पाहिजे तसे नाचवील 
ती. भीमसेन संचार करू ळाग 

अर्जुन व दुपट यांचे युड. 

वैशंपायन सांगतात:-मग द्राणाचारयाचें का? 

रण्याकरितां अजुनानें कंबर बांधळी, आणि 
दुपदावर बाणांची व्राष्टि करांत तो पुढें 'आढा 


भ्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय ११८. 


येतां येतांच यानें अनेक गज, अश्व ब रथ 
यांचा त्या समरांगणांत विध्वंस केळा, आणि 
प्रळयामीप्रमा्णे तो आपले प्रखर तेज प्रकट 
करूं लागला. मग अशा प्रकारें जेव्हां अजुन 
सव सेन्याची धुळधाण करूं लागळा, तेव्हां त्या 
पांचाळ आणि संजय ह्यांनी नानाप्रकारच्या बा- 
णांनी अजुनाळा क्षणांत चाहा बाजूंनीं झांकून 
टाकिळें आणि तोंडांनीं गर्जना कर्रात करांत 
याच्याशी ते मोठ्या आवेशानें लढू ठढागळे. 
राजा, ला वेळीं जो संग्राम झाळा, तो केवळ 
अवणेनीयच होय. शात्रुथ्या गर्जना ऐकून अजुन 
समरांगणांत पांचाळांवर एकदम धावून गेला; 
आणि बाणांच्या वर्षावानें यानें सर्व शजंना 
अगदी झांकून टाकून जर केलें. तो लो- 
कोत्तर बीर अजुन धनुष्याला बाण जोडण्याची 
ब सोडण्याची जव्हां सारखा जलदी करू ळाग- 
ळा, तेव्हां बाण जोडला केव्हां व सोडळा केव्हां, 
हं देखील पाहणारांना समजेना. मग |तहनाद 
होऊं ठागळा आणि त्याबरोबरच “ शाबास, 
शाबास ! ” अशा चोहोंकडून आरोळ्या येऊं 
लागल्या. मग पांचाळराजा टुपद हाही सत्यजि- 
साळा घेऊन अजुंनावर मोठ्या आबेशानें धावून 
गेळा; ला वेळी, शंबर इंद्रावचच धावून जात 
आहे की काय नसे संवोना वाटळे. नंतर अर्ज- 
नानें बाणांची वृष्टि करून त्याला अगदी झकून 
टाकिळें. तेव्हां “ हा हत्तीचे कळपचे कळप धघ- 
रून नेऊं पाहणारा मोठा (वहच येऊन पोहो- 
चला आहे ' अश्नी पांचालतैन्यांत ओरड होऊं 
ळागळी. अजुन पुढें पुढें यत आहे अले प'हून, 
मोठा रणशूर जो सत्यजित, तो दुपदाढा सांभा- 
ळण्यकोरतां अजुनावर ध'वून गेळा. मग अजुन 

द्रपद यांचें यद्ध जंप४, आणि जसें कायड्‌ंद्र व 
वाढि ह्यन्विच युद्द चाटल्याप्रमार्णे त्यांनीं सर्वे 
घन्याची चोहोकडे दाणादाण करून टाकिली. 
मग अजुनानें ममेभेद करणारे दहा बाण सय- 


७ संभंवपर्ब. ] ! आदिपर्व. २९५ 


जिताकडे जोरानें से'डून, त्याच्या अंगावर चांगळे महावीरानें, समुद्र खवळून टाकणाऱ्या हत्ती- 
रोंबळे; तेव्हां सब][स फार चमत्कार वाटला. इत- प्रमाणे शोभणाऱ्या त्या दुपदाळा पकडले. तेव्हां 
क्‍यांत दपदार्ने अजुनावर एझा क्षणांत शेंकडा सवे पांचाळ दाही दिशांना सेरवेरा पळून गेळे ब 
बाण सोडले. तेव्हां बाणांनी चाहोकडून झांकला तिहनाद करीत अजुनही त्या रणांतून निघून गेळा. 
गेंळल्या ल्या वेगवान महारथी अजुनाने, धनु याप्रमाणे अजुन दिखिजय करून आळेळा पाहून 
ष्याचा द)रा एकवेळहातान साफ करून बाणसो भामान आपल्या धाकटया बध॒ना बरोबर घेतळें 
डण्याची जळदी केळी, आणि सत्यजिताचें धनुष्य आणि टुपदाची राजघानी तो उध्वस्त करूं ला- 
तत्काळ छेदून टाकून तो हृपदावर तुट्टन पडळा, गळा. तेव्हां अजुन त्यास म्हणाळा, “ भीमा, दुपद 
मग पहिल्यांपक्षांही चांगळें धनुष्य घऊन सत्य- हाही थोर राजघराण्यांतळा असून कोरवांचा नाते 
जितानें तात्काळ अजुनावर, लाच्या घोड्यांबर, वाईक आहे,याकरितां याचें सैन्य मारू नको, गुरु- 
रथावर, व सारथ्यावर किथेक बाण मारले. तेव्हां दक्षिणा तेवढी आपण देऊन टाकूं म्हणजे झाळें.” 
आधींच हुपदाचे बाण लागळेळे व ह्यांत पुन: द्रोणाचें टुपदाशी मर्मभेदक भाषण. 
सह्यजित्‌ पुढें आलेला प'हून अजुन अगदीं का- वैशंपायन सांगतात:--राजा, ह्याप्रमाणें अ- 
व्हून गेला. मग त्यांचा नाश करण्याकरितां याने जुंनानें सांगितळे तेव्हां भीमाच्या मनांत नव्हते 
चटकन्‌ बाण सोडले, ते घोड्यांवर, निशाणावर, तरी तो स्त्रस्थ बसळा. हे भरतत्रेष्ठा, मग त्यांनी 
धनुष्यावर व द्या रथिव सारथि ह्या उभयतांवरही रणांगर्णांत पकडळेळा यज्ञसेन जो द्रुपद, त्याला 
जाऊन लागले. याप्रमाणे अर्जुनाच्या बाणांनी त्याच्या प्रधानासहव्तभान द्रोणाचायांकडे नेलें, 
हातचें धनुष्य जेव्हां वरचेवर मोडून जाऊं लागळे, आणि आतां दुपदाचा गर्व खाळां झाला, त्याचे 
व रथाळा जोडलेले घे.डे मृत होऊ ळागले, तेव्हां रेश्वर्य गेळे आणे तो पृण स्त्राधीन झाळा, तेव्हां 
तो सत्यजित युद्ध सोडन माघारा फिरळा तो पूर्वीचा द्वेप आठवून द्रोण त्याला म्हणते, 
टपदाचा पराजय. ५ कणीक तिंबरून मऊ करवी त्याप्रमाणें जबरीने 
सत्याजित्‌ माघारा फिरळेळा पाहून, पद पुनः | मरी तुझे ळोक तुडवून काढळे, आणि तुझी 
फार झपाद्यानें अजुवावर बाणांचा वर्षींब करूं राजधानीही तुडवून काढिळी; व भातां तूं जि 
ढागळा. तेव्हां मोठ्या मी भी म्हणविणाऱ्या सहा- वानिशी शत्रूच्या हातांत सांपडला आअहिस; मग 
पराक्रमी याद्वयांना जजर करणाऱ्या त्या अजनार्न पअची जुनी मेत्री ह्या वेळीं कशाला पाहिजे £” 
त्या वेळां फार भयंकर पराक्रम करून सवास असें बोळून किंचित्‌ हसून तो दुपदाळा पुन. 
आश्चयेचकित करून सोडळें. यानें दुपदाचें ध- म्हणाला, “क्षात्रिया, प्राणावर प्रसंग येण्याची भीति 
नुष्य छेदून त्याचें निश्ाणही भुईवर पाडळे, मनांत धरूं नको; कारण आम्ही बआह्मण फार 
आणि पांच बाणांनी याचे घोडे व सारथि जा- क्षमावान आहों. लहानपणी आश्रमांत तूं माझ्या 
यबंदी केले. तेव्हां मोडळेळें धनुष्य टाकून देऊन बरोबर खळत होतास, तेव्हां, राजा, तुझ्या ठि- 
द्रपदानें दुसर धनुष्य व भाता. घेतळा;, तसें काणी माझा स्गेहभाव उत्पन्न होऊन प्रेम बा- 
अजुनान खडग हातीं घेफन त्यानें मोठा ।संह- ढळेळें आहे. म्हणून, राजा, तुझ्याशी माझी 
नाद केळा, ब एकदम टपदाच्या रथाच्या दांड्यावर पूर्शांची मैत्री पुनः नवी व्हावी एवढेच माझे मा- 
तो तुटून पडळा; आश मुळींच न गांगरतां तो गर्णे आहे. मोहो तुळा देणगी देतो; ती हो 
निर्भयपर्णे द्रुपदाच्या र्थांत शिर्का. नंतर त्या कॉ, तुजे राज्यांपैकी निभे रॉज्य तुला मिळेळ. 


१९९६ श्रीमन्महाभारत. [ भभ्याय ११९. 


कारण, राजा नसळेळा माणूस राजाचा मित्र असूं बळ 
शकत नाही, तेव्हा तुं माझा मित्र कप्ता हो- अध्याय एकशे कुणचाळसावा. 
णार! द्रुपदा, मी देखील याकरितांच तुझे राज्य य विषया 
जिंकून घण्याची खटपट केळी. तर भागीरथी- अजुनाच्या युद्धक!शल्या ट्रोणा- 
च्या दक्षिणतीरावर तुझें राज्य, आणि उत्तर- चायांची खातरी. 
तोरावर माझे राज्य. द्रुपदा, आतां. तुळा वैशंपायन सांगतात:--राजा, मग ते वषे 
बरें बाटत अस्तेळ तर मी तुझा मित्र आहे असें संपल्यावर धृतराष्ट्रानें पांडूचा मुळगा धमराज 
समज. ” दुपद म्हणतो, “ हे ब्रह्मणा, पराक्रमी ह्याळाच अभिषेक करून युवराज करण्याचे ठर- 
महात्म्या पुढुषांनी असें करावें ह्यांत कांही आश्चय विळे; कारण त्याचे भंगी धये, मनाचा स्थिरपणा, 
नाही. तुझ्यासंबंधानें मळा फार संतोष सहनशाळता, भूतदया, सरळपणा, चाकरमाणसां- 
वाटतो आणि माझ्याविषयी तूही निरंतर प्रेम वर दया वरोरे अनेक सदशुण होते. पुढें 
ठेवार्वे, इतकीच माझी इच्छा आहे. ” थोड्याच काळार्ने धर्मराजानें सदाचरण ठेवून, 
हरुपदाची मुक्तता. शोयोदिक गुण प्रगट करून, आणि सवांना 
वैशंपायन सांगतात:--राजा, हें दुपदारचे संतुष्ट ठेवन असा ठोकिक मिळाविला की, त्या- 
बोळणे ऐकतांच द्रोणाने त्याळा सोडून दिळे; एढेंयाच्या बापाच्या देखीळ ळोकिकाची आठवण 
आणि भानंदानें त्याचा सत्कार करून त्याला नाहींशी झाळी, पांडबांपेक दुसरा भाऊ भीमसेन 
अथे राज्य दिले. तेन्हांगसून गंगेच्या कांठचे डडगयुद्दांत, गदायुद्धांत व रथयुद्धांत जे जे भ- 


माकदा शहर व त्याच्या आजब्राजूचा प्रांत खरच शकणे राहिळें होते, तें सवे बलरामापा- 
इतकें दपदाचे राज्य झाडे, आणि तो उदास हो सून शिकळा. शिकणे संपल्यावर, द्यमत्सेनासार- 
खा बलाढय आणि महापराक्रमी झाळेळा तो 
भीमसंन आपल्या भावांच्या आज्ञेत राहूं ढागळा. 
क्षर, नाराच, भल, विपाठ वगेरे सबे जातींचे बाण, 
तसेच सरळ, वाकडे व रुंद असे निरानेराळे जातींचे 
बाण सोाडण्यांत अजुन इतका प्रवीण झाला कीं, 
मुठीतून धनुष्यबाण निसटे न देण्याची चिकाटी, 
बाण सोडण्याची चळाखी, नेम मारण्याचा हा- 
तोटी व एकंदरीने जळदी, सुबकपणा इत्यादि 
गणांसंबंधानें पाहतां अजुनासारखा योद्धा त्रिभु* 
वनांत दुसरा कोणी नाही अशी द्रोणाचायीची 
पक्का खातरी झाढी. 

' पांडवांचा पराक्रम व प्रख्याति, 
मग कोरवांची सभा. भरळी असतां द्रोण 
अर्जुनाला म्हणाळे, “ पूर्वा धनुर्बेद शिकण्याचे 
"४४४४४४४ कामा आगस्त्यांचा शिष्य माझा गुरु होता. 
अस्निवेहा ह्या नांवानें जो विख्यात पुरुष होऊन 


७०" 


'ऊन माकंदी शहरांत ब कांपिल्य शहरांत राहू ळा- 
गळा; आणि दक्षिणेस चर्मण्बती नदीपर्यंत पांचाल 
'देशचा दाक्षिणभाग त्याचेकड राहिला. ह्याप्रमाणे 
द्रोणानें दुपदाचा पाडाव करून मग त्याळा संभाळ 
हे.तेव्हां द्रेणाचे अंगी जे ब्रह्मतेज आहे ते आपल्या 
अंगीं नसून, नुसया क्षत्रियतजानें द्रोणाचा 
पराजय होणें शक्‍य नाही, अत ध्यानांत आणून 
द्रुपदाढा पृ प्राप्त करून वण्याची इच्छा झाडी व 
तो भूळोकावर हिंडू लागळा. इकडे द्रोणाच्या वाट- 
णोढा भहिच्छत्राचे राज्य आठे. राजा, अशा रांतीने 
राहच्छत्र ही राजधानी व तिच्या स्भोवताळच. 
मुख, इतके अलजुनाने युद्धांत जिंकून 
द्रोणाला दिलें. 


७ संभंषपवे. ] 


गेळा, साचा मी शिष्प; तेव्हां मोठ्या तपश्चर्येच्या 
जोरावर जें हें बज़ञासारखें तीव्र व अमुल्य असे 
त्रझशिर नांवाचें सबंद पृथ्वीला जाळून टाकणारे 
अक्ष मळा मिळाळें भाहे, ते चांगल्याच्या हातून 
चांगल्याच्या हातीच पडावे अक्षी तजवीज कर- 
ण्याच्या बिचारांत मी आहे. गुरूने तें मळा देते. 
बेळी सांगितळे की, ' द्रोणा, ह॒ अस्त्र माणसांवर 
अगर अश्प सामध्य़ोच्या कोणत्याही शत्रूवर सोडू 
नको. ! तर, राजपुत्रा, तुलाच हे दिव्य अत्र 
आज मिळालें आहे. दुसरा काणी ह्याला पातर 
नाहीं; मात्र, राजा, त्या कषीनें घाळून दिळेळी 
भटक संभाळ म्हणज झाळें. हे सर्वे ज्ञाते पहात 
असतां ह्यांच्या साक्षीने मला गुरुदाक्षणा दे. ” 
॥ बरें देईन ” असें अजुत्तानें वचन दिल्यावर 
द्रोणायाथे म्हणतात, “ हे उदार राजपुत्रा, मी 
युद्धांत हढूं लागळों असतां माझ्यसमोर तू युद्ध 
कराबें. ” “ बरें आहे ” अश्शी द्रोणांपा्शी प्र- 
तिज्ञा करून त्यांचे पाय धरून तो शूर कुर- 
कुमार उत्तर दिशळा निघून गेढा. तेव्हां साका- 
झवाणी झाळी की, ' भूळोकांत अजुनासारखा 
धनुर्धारी बीर दुसरा कोणी नाही. ' जसा धनुर्यु- 
द्वांत तसाच गदायुद्धांत, खड॒गयुद्धांत व रथ- 

युद्धांतही अजुन प्रबीण झाळा. मोठा नीतिमान 
' जो सहदेव, तो द्रोणाचायपासूनच शिकून नीति- 


१ भादिपबे. 


१९७ 


क्रमी पांडु राजा पण लाचे हातून सुदधा झाढें 
नव्हते; त्याला अजुनानें कद्चांत आणिर्डे. 
त्याचप्रमाणे, अतिशय बलाढ्य व कुछूंशी 
नेहमो तोऱ्यारने असणारा अता विपुळ नां- 
वाचा सोब्रीर होता, त्याला ह्या बुद्धिशाळी अ- 
जुंनानें मारून टाकळे. मेठ्या निकराने यु- 
द्वाळा पुढें आाळेला दत्तामित्र ह्या नांवाने प्रासिद्ध 
असळेळा सुमित्र नांवाचा एक सोवीर होता, 
झाळा अजुनानें बाणांनी जेरीस आणिळे. भीम- 
सेनाळा मात्र मदतीळा घेऊन अजुनाने एकाच 
रथानिशीं प्रूडकडीळ सर्व राजांवर स्वाऱ्या करून 
त्यांचे सहस््रावधि रथांशीं झुंजून त्यांना जिंकले. 
त्याचप्रमाणे, एकाच रथानिशी दक्षिण दिशेळा 
स्वारी करून तीही [जकळी, आणि कुरुराज्यांत 
द्रव्याच्या राशी आणून आतल्या. अश्या रीतीनें 
त्या थोर महात्म्या पांडवांनी दुसरी राष्ट्रं जकून 
आपलें राज्य वाढबिळें. तेव्हां त्या धनुर्धारी पां- 
डवांच्या सामथ्याचा ढोकिक ऐकून पांडबांविषयी 
धृतराष्ट्राचें मन एकदम फिरळें; आणि अतिहाय 
काळजी ढागून रात्री त्याळ! झोप देखीळ येईना. 


८५८८४५८५८५ ८५८५८ 


अध्याय एकशे चाळिसावा 


१0१ -- 


कणिकनीति. 


शात्तांत पंडित होऊन आपल्या भावांच्या कध्यांत| वेहंपायन सांगतात:---जनमेजया, ह्याप्रमाणे 
बागूं ढागळा. द्रोणाचार्याच्याच हाताखाळी तयार पांडुपुत्नांचें लोकोत्तर बळ, अपूर्व वीर्य ब विलक्षण 
झाळेळा नकुल हाही सव भाबांचा आवडता पराक्रम श्रवण केल्यावर, पृतराष्ट्र राजा चितेंने 
असून युद्ध करण्यांत इतका सखुर्बदार भाणि अगदी तळमळू लागळा. नंतर, राजनीतीचे तत्त्व 
प्रख्यात झाळा को, अतिरथी वौरांतही त्याचे उत्तम प्रकारें जाणणाऱ्या, अत्यंत मसळती ब 
नांब प्रसिद्ध झाळें. असो; राजा, गंघन बिप्न करीत सर्ज मंत्र्यांमध्ये अग्रगण्य अशा कणिक नामक 
भसतांही न जुभानतां तीन वर्षे ज्यानें यज्ञ ब्राह्मणास बोलालून आणून त्यानें म्हटले, ध्हे 
चाळविळा होता, भशा सुवीराक्षा अजुन वगेरे कु- द्विजोत्तमा, पांडबांचा सर्वत्र एकसारखा अभ्यदय 
तीच्या पांच मुळांनीं समरांगणांत मारून टाकिले. होत चाळला आहे, हे पाहून माझ्या मनास फार 
एक यवनांचा राजा इतका बलिष्ठ होता की, त्याछा हळहळ वाटते ! तेव्हां भा स्थितोत पांडबाशी 
जिंकून हाना भाणण्याचें काम--एवढा परा- सल्य,केल्याने हित होई किंबा युद्ध केल्याने 
4 


२९८ 


हित होईल, ह्याविषयी पूर्ण विचार करून 
जो सिद्धांत ठरेळ, तो मढा सांग; म्हणजे त्या- 
माणे भी करांन.' 


वैशंपायन सांगतात:--जनमेजया, धृतराष्ट्र 


- राजाचें हें भाषण ऐकून द्या राजनीतिविशारद्‌ 
काणेक ब्राह्मणास मोठा आनेद झाळा, व राज: 
नरतिर्तिळ जे अतिशय प्रखर प्रकरण, तें निवेदन 
करण्यास लाने प्रारंभ केला. 

कगिक म्हणाला:-राजा धृतराष्ट्र, तू विचारि- 
लेल्या प्रश्नासंबधार्ने मी जं कांहीं सांगत आहे, तं 
ऐक. माझें भाषण तुला दुःसह वाटेल, व त्यामुळें 
तुझ्या मनांत माझ्याविषयी संताप व तिरस्कारही 
उत्पन होऊ ढागेल; पण तसे होऊ देऊं नको. 
मी जो उपाय सांगत आहे, तो जरी फार तोक्ष्ण 


आहे, तरी त्यापासूनच तुझे हित होईळ हे. 


ढक्षांत ठेव. 


श्रीमन्महामारत. 


[ अध्याय १४०, 


ली पाहिज की, तो आपली मान केव्हांही वर 
उच्चळणार नाही; आणि ही गोष्ट घडवून आण- 
ण्यास उत्तम उपाग्र हाच की, आपळें शत्र सदोदीत 
त्याजबर उपपलेळें असावें. हीन शत्रूंना नेहमी 
आपलें भय वाटत असलें म्हणज मग ते आपणा- 
बर उठर्ताळ अशी शंकाच घ्यावयास नको, ह्या- 
करतां, त्यांशी जें कांही कराबयाचें, ते सर्वे तर- 
वारीच्या जोरावरच करवे. 

राजा, समान शत्रपुढें आपला पराक्रम, बळ 
ब रेश्वर्य हो सदोर्दात जागृत ठेविली पाहिजेत. 
त्याच्या मनांत भापल्या बळादिकांविषयी यात्क- 
चित्‌ शंका येऊं देऊं नये, आणे आपण हळू हळू 
आपे बळ वाढवून शेवटीं शत्रवर चढ करून 
जाऊन त्याचा बघ करावा. 

कुरुश्रेष्ठा, आपल्या राञ्यांतीळ कोणतंही छिद्र 


बिष्ट शत्र्स दिसूं न देणें, आणि बॉडिष्ट शत्रचें 


धृतराष्ट्रा पांडवांश्री सर्प [कबा युद्ध ह्यांपेको प्रत्येक छिद्र आपण जाणणे, हा बलवान झत्रचा 


काय कराव, असं तु ।वचारण आहे, पण दुया. विध्वंस करण्याचा अतिशय सुगम मागं होय. 
घन व भीम, अथवा कण व अजुन ह्यांमध्य इत- | आपळें धन, आपळं सन्य, आपले सलागार 
को घोर वेर माजळ आहे का, त्या उनयतांत 'इत्यादिकांविषयी कोणतंही वैगुण्य जर शत्रस 
सख्य करण अगरदां असमाव्य हाय. ह्यास्तव समजळे नाहीं, व शत्रचे प्रत्येक छिद्र जर आप- 
प्रस्तुतच्या स्थतात युद्ध करण्याखराज दुसरा णास माहीत झाळं, तर त्या शत्रचा नाश झालाच 
उपायच नाह. म्हणून, ञ्यांशी युद्ध करावयःच, | म्हणून समजाबें. विजयेच्छु पुरुषाने शत्रपक्षाच्या 
त्यांच्या व भापल्या स्थितीचा नाट विचार करून टठिद्रांतून शत्रूच्या गोटांत प्रवेश- करावा, आणि 
मग अ॑ ठाक दिसल तं करावे, ह उचित होय. ।मग आत्रचा खुशाळ संहार उडबावा ! राजा, 
राजा, स्थूळ मानानं शत्रूचे प्रकार तीन आहेत: ज्याप्रमाणें कासब आपली अंगें आवरून धरून 
दुबळ शु, समान रात्र, व बॉढिष्ट शत्र. ह्या (ते- गुम ठेवतो, त्याप्रपाण॑ आपली ठिदे गुप्त राख- 
न्ही प्रकारच्या शत्रूशी वतन कारतांना त्या त्या-  ण्याविषया नेहमीं सावध असावें 
प्रमाणें निरानेराळें धोरण ठेविळे पाहिजे. तिघां- ततराष्द्रा, शात्रवर एकदा शास्र उचळळें 
शींड्दी वतन करितांना मुख्य गोष्ट ध्यानांत धार- म्हणजे त्याचा पूर्ण निःयात करावा. अर्धवट 
ळी पाहिजे ती ही का, शत्र कशाह प्रकारचा ,स्थितात त्यास से टू नये. कांटा देखीळ जर अर्धी- 
असला, तरी तो आपल्या अंकित व्हावा, 
त्याचें सर्वस्य आपणास हरण करिठां यावे. त्यापासून तण होतो; मग अवशिष्ट ठोबळेल्या 
घृतराष्ट्रा, द्या दृष्टीने बिचार कळा म्हणजे दुबळ शात्रपासून पीडा हाइळ ह्याची डंका आहे काय 
शत्रूच्या संबेधानं भापण इतकीच दक्षता ठेवि-| अपकार करणाऱ्या झात्रूचा वधच केळा पाहिजे, 


संभषपर्वे, ] 


राजा, शत्रु जरी प्रवळ असला, किंवा योद्धा 
जरी रणधुरंधर असला, तरी कांहॉ आपात्ति आहे 
अशी संधि सांपून त्यांजवर एकदम चाळ करून 
गेल्यास त्यांची अनायासे दुर्दशा उडवितां येत. 

बा धृतराष्ट्रा, शत्रु दुबेलळ असला तरी त्याची 
कधीही उपेक्षा करू नये. कारण, त्यास काणाचा 
आश्रय वगेरे मिळाल्यास तो आपला नाझ केल्या- 
शिवाय राहणार नाहो. पहा-भम्रि हा अल्प अ- 
सला, तरी त्यास इंधनाचा आश्रय मिळाळा म्ह- 
णजे तो सव अरण्याचा सप्या उडवितो. राजा, 
दुबळ शात्रु प्रसंगानुसार काय करील याचा नि- 


१ भादिपर्व, 


२९९ 


कराे, हें तुला सांगतो. घृतराष्ट्रा, शत्रु प्रबल म-. 
सल्यास त्याच्या सेवकांस घनादिक देऊन त्यांस 
फितूर करावं ब भशा प्रकारें ञत्रम दोबल्य 
उत्पन करून विबादि प्राणघातक उपायांनी 
त्याचा अंत करावा. राजा, सेवकवर्ग आपल्यास 
वश झाळे म्हणजे ही गोष्ट मुळींच टुधेट नाहीं. 
दाजच्या सेबकमंडळांत एकदा स्ामिद्रोह उत्पन 
झाला, म्हणजे शत्रूचे दुर्ग हस्तगत होण्यास वि- 
लंब लागणार नाही; हेरांना छत्रच्या मसलती 
तेव्हांच समजतीळ; आणि आत्तादिकांच्या दुष्ट 
उपदेशाने शत्रचा उत्साह तेव्हांच भम्न करितां 


यम नाही. आपणास विपरीत काळ प्राप्त झाळा येईल. राजा, शत्रस दुबळ करण्याकरितां त्याच्या 
आहे असें मनांत आणून, वारास ळांच्छनप्रद अ. ऐश्वर्याचा पूर्ण नाश केला पाहिज. म्हणून अमभ्नात्य, 
सणाऱ्या गोष्टीही करण्यास तो कदाचित्‌ प्रवृत्त दृग, काश, दंड (सैन्य ) व प्रजा ह्या ज्या श- 
होईल; कठिण प्रसंगी तो कदाचित्‌ दांता. तण 'त्रच्या पाच प्रकृति, त्यांचा उच्छेद करावा; आणि 
धरून आपल्यास शरणहो येईळ; त्या समयी शत्रकटून साम, दान, दड, भद, माया, उपेक्षा 
कोणीं त्याची निभत्सना केल्यास तो बहिऱ्याचे ब इंद्रजाळ ह्या सात उपायांचा आपणावर प्रयोग 


सोंग घेऊन ती सर्व सहन देखीळ करीठ; क्षत्रियांचा 


मागेळ; तो आपल्या हातांतळे शक्त तृणवत्‌ फेकून 
देऊन खस्थ बसेळ; भाणि अखरांस, व्याध जस! 
निजल्यासारखा पडन राहून शेवटो विश्वासाने 
हरिणाचा प्राण घेता, तसा तो दुबळ शत्रु दैन्य 
स्वीकारून मोठ्या विश्वासाने आपळा प्राण ध 
ईळ ! ह्यात्तव, युक्तिप्रयुक्तीनें शत्रूस आपलासा 
करून घेऊन त्याचा वधच करावा, हें प्रशस्त 
होय, तो आपणास शरण आला आहे, इत्यादि 
उदारबुद्ध उपयोगाची नाही. शत्रचा 
भंत करून ट!कळा म्हणज भीतीचे बजच नष्ट 
होते, आणि मग कसळीच काळजी वाहावी 
ळागत नाहीं. हे भृतराष्ट्रा, जो पुरुष पर्वा अ 
णांस अपकार कराषयाढा प्रपतत झाल हाता-- 
पण दुबेळपणामुळ आतां शरण भाळा आहे. 
लाचा बधच करूंग उचित आहे. 


एकद, 


घडणार नाही अश्या दक्षता राखावी. 
प्रधान धभ सोडून देऊन तो शत्ुगूही भिक्षा सुद्धां: 


बा भृतराप्र', नेहमी प्रथम शत्रपक्षारचे मुळ 
तोडीत जावे. नंतर अननपानादिद्वारा विषप्रयोग 
करून, ला पक्षाचे ज साहाय्यकारी असर्ताळ 
त्या सवाचा वध करावा. राजा, ह्याप्रमाणे शत्रू- 
कडील मुख्प सुख्य पुरुष नष्ट झाळे, म्हणजे 
त्यांजवर भवलूंबून राहणारे सर्व पुरुष आपोभा- 
पच नष्ट होतीळ. पहा--एखाद्या वृक्षार्च मुळेंच 

न टाकिडी, तर त्याच्या शाखा कशा जिवंत 
राहतील बरें £ 

राजा, विजयेच्छु पुरुषाने सदासर्वकाळ श- 
न्रूवर आपलें लक्ष ठवावे त्याने दुसऱ्या गोष्क- 
डे चित्त देऊ नय; आपडी कृत्ये नेहम! अनदी 
गुप्त राखावी; नेहमीं शत्रचे ज्रिद्र शाधीत अद्धावे 
शत्रविययी केव्हांही गेरसावध र'हूं नय; अशिहोत्र, 
यजयाग, भगवा. वस्त्र, मृगचरम, जटावधेन 
इत्यादे उपागंनी ' आपण मोठे धानिक आहें, ! 


राजा, आतां, प्रबळ शत्रूश[कशां प्रकारें वर्तन | अस] शात्रच्या मनांत पूर्ण त्रिश्वास उत्पन कराक; 


१०९ औमन्महाभारत. [ अथ्याय ४०. 


भाणि नेतर ठांढग्याप्रमाणें शत्रूवर अचानक चार मित्र होते. त्या चोघांसह तो कोल्हा एके 
उडी घालून शंत्रूचा विघ्वस उडवावा. राजा, समयी ह्या वर्नात फिरत असतां, लांना एक ब- 
आपिहोत्रादिक दांभिक कृत्यें म्हणजे परापकर्षणा- ळकट काळवीट आढळला. त्या चौ 
करितां अंकुशच होय. ह्या देभरूप अंकुज्याने एकालाही त्यास षरितां येईना, म्हणून तयांनी एक 
शब्रुरूप फळांनी भरलेली झाखा वांकबावी, व मसळत योजिली. 
झावुप्राणरूप पक्त फळें काहून घ्यावी, हाच कोल्हा म्हणाळा:--वाघोबा, तूं ह्या काळवि- 
व्याबहारिकांचा मागे होय. टाळा मारण्यासाठी वनांत पुन: पुन: प्रयत्न क- 
बा कोरवाधिपा, शहाण्या पुरुषांची सर्व दृष्टि रून पाहिलास; परंतु हा तरुण, वेगवान व च- 
फडावर असते. मुख्य उद्देशापासून विमुख न तुर असल्यामुळें तुझ्या हाती लागत नाही. द्या- 
होतां जी जी गोष्ट करणें भाग पडेल, ती ते क- स्तव, हा निजळा म्हणजे ह्या उंदराने त्याचे पाय 
रितात. ह्यास्तव, जोपर्यंत काळ प्रतिकूळ आहे, कुरतुडून कुरतुहून खावे. उंदराने हयाचे पाय 
तोपर्यंत शत्रूळा आपल्या मस्तकावर सुद्धा नाचि- खाऊन टाकल्यावर तो पळेनासता होईल, आणि 
वढे पाहिजे; पण तोच काळ अनुकूल होतांच मग तूं त्यास मार; म्हणज भापण सर्व मोठ्या 
एखाद्या मृत्तिकेच्या घटाप्रमाणें शत्रळा दगडावर, भानंदानें त्यास खाऊन टाकू! 
आपट्न ठार करण्यास प्रत्यवाय नाहीं ! राजा,। राजा, कोढ्ह्याचें तै भाषण ऐकून उदरानें त्या 
शनु एकदा हातांत सांपडला, म्हणजे त्यानें कि- काळविटाचे पाय थोडथोडे खाऊन त्यास ढंगडें 
ताही दैन्य दाखाविळें तरी त्याहा सोडून देऊं नये. केळे, आणि नेतर वाघानें ल्यास मारिडें. ह्याप्रमाणे 
अपकार करणाऱ्या पुरुषाची कोव न कारितां या काळविटाची अवस्था होऊन त्याचा देह भूमी- 
ह्याचा वध करणें हच बिहित आहे. वर निश्रेष्ट पडला, तेव्हां कोल्हा आपल्या मित्रांस 
राजा, शत्रूळा हस्तगत करून त्याचा वध क- म्हणाळा, “ मित्रहो, तुमचें कल्याण असो. तुम्ही 
रष्याचे मुख्य उपाय साम, दान, भद व देड हे आतां. स्वान करून या. मो यर्थे राखण 
चार होत. ह्या चारही साधनांचा अवलंब करून करीत बसतो. ” 
शत्रूचा वध करावा. बा धृतराष्ट्र, कोर्ह्यानें असे सांगताच, वाघ 
घृतराष्ट्र विचारिता:-हे द्विजश्रष्ठा, साम, दान, ब इतर सर्व मित्र नदीवर स्नानास गेले. इकडे 
भेद व देड ह्या चतु्थेध उपायांनी शत्रूचा कसा तो कोल्हा मात्र मोठ्या चितेत निम्न होऊन 
वध कारेतां येतो, ते मळा यथास्थितपणे तेथेंच राहिळा. नंतर, आतां आपणास मृगमांस 
निबेदन कर. ी खावयास मिळणार असें मनांत आणून वाघ 
काणेक सांगतो:--राजा भृतराष्ट्रा, सामादिक प्रथम य़ा स्थळी आला, आणि पाहतो तो कोस्हा 
चार उपार्यांनी शजूचा वव कसा करितां येतो, | मोठ्या ऑचिर्तत आहे, असे ययास आढळले. 
हे तुळा नॉटपर्णे समजण्यासाठी प्रथम एक तेव्हा वावारने त्याठा म्हटले, “हे बुद्धेमंता, तूं 


गोष्ट सांगतो, ठो श्रवण कर. तर आपणा सर्वात शहाणा; आणि अर्से असूनही 
कोल्हयाची गोष्ट तूं डि दिसतोस, तो काँ बरे? अरे, ये, भाज 


धृतराष्ट्रा, पूर्वी एक स्वार्थर्पीडत ब महाधूते भापण मांस खाऊन बिहार करू. ” 
कोल्हा एका अरण्यांत राहात असे. एक वाघ, कोल्हा उत्तर करितो:--हे शूरा, उंदीर काय 
एक उंदीर, एक ढांडगा व एक मुंगूस असे ल्कचे म्हणाढा, तं रेक, तो म्हणाळा की, “ णिकार 


७ संभवपर्य, ] र आदिपर्व, ३०१ 


खंसो त्या मृगाधिपतोच्या बढाळा ! आज जो हा मुगुसानें उत्तर केळे, “ कोल्होबा, मृगराज वाघ, 
काळवीट मारिला, तो मी! माझ्या बाहुबलावर ळांडगा ब महाधूर्त उदोर ह्यांची जर तू अशी अव- 
बांध आज पोकळ चैन करणार ! ' बा वाघोबा, स्था केळी आहेस, तर माझा तुझ्यापुढे काय पाड! 
यःकश्चित्‌ उंदीर जर ह्याप्रमाणें गर्जून सांगत तू खचीत बहिष्ठ आहेस. तुझ्याशी युद्ध करण्याल 
आहे, तर मळा हें मांस खाण्याची कशी बरें मी धजत नाहीं. ” राजा, असें बोढून मुगुसार्ने- 
आवड असेळ£ हो बनांतडी बाट घरिढी ! 
वाघ म्हणाला:-- कोल्हेबा, जर उंदीर असे ह्याप्रमाणे, बा कौरवाधिपा, व्याप्रादिक सर्व 
म्हणत असेल, तर त्यार्ने मळा वेळेवरच जागे केळे! मंडळी निघून गेल्यावर एकटया कोल्ह्यानें ते मांस 
आतां मी आपल्या बाहुबळानें श्रापदांस मारून मोठ्या आनंदानें भक्षण केलें. राजा, हे सर्व 
त्यांचें मांस भक्षण करीन. त्यानें केवळ आपल्या मसळतीच्या जोरावर केळे. 
राजा, असें बोळून वाघ अरण्यांत चालता ह्यास्तव, जो राजा ह्याप्रमाणें नित्य वतन करील, 
झाला. पुढें ढवकरच त्या स्थळी उंदीर प्राप्त झाला. त्यास सुख प्राप्त होईल. 
तेव्हां कोल्हा त्यास म्हणतो, “बा उंदरा, तुझं जो पुरुष भित्रा असेळ, त्यास भय दाखवून 
कश्याण असो. येथें मुंगूस तुजविषयीं काय स्वार्थ साधावा; द्यूराशीं हात जोडून काम क- 
बोळला तें ऐक. तो मळा म्हणाला, ' हरणाचे रून घ्यावं; लोभी मनुष्यास द्रव्यादिक देऊन 
मांस पचण्यास मोठे कठिण आहे; मळा तें विषा- फस्तवावे; आणि जो समान किवा न्यून असेल, 
प्रमाणें वाटतें; ह्यासाठी मळा तें नको; मी आज त्यास शक्तोर्नेच स्वाधीन करून ध्यावे. राजा, हा 
उंद्रासच खाणार ! तेव्हां, बाबा, ह्या गोष्टींस तू सवे प्रकार चांगळा! ध्यानांत ठेव. आतां तुला 
आपली मान्यता दे. *” , दुसरे कितीएक नियम सांगतों, त्यांजकडे ढक्ष दे. 
राजा, कोर्द्यारचे तें भाषण श्रवण करून उं- इतर कुटिळ नियम 
दौर फार घाबरळा, आणि बिळांत पळून गेळा. राजा धृतराष्ट्र, पुत्र, मित्र, भ्राता. पिता अ- 
नेतर लांडगा स्नान करून आला, तेव्हां कोल्हा थवा गुरु द्यांपेकॉां कोणीही का अश्षेना, जर 
त्यास म्हणतो, “ लांडगेदादा, बाघ अगदी चव- तो आपणाशी वेर करांत भसेल, तर त्याचा बध 
ताळून गेळा आहे, ह्यास्तव आतां तुझी गाते धड करणं ह्यांतच उत्कर्षेच्छ पुढुषाचें हित आहे. 
दिसत नाही. तो सहपारेवार येथें येत आहे, तेव्हां शपथा घेणें, ळांच देणे, विष घाळणे किंबा 
ह्या वेळीं तुला योग्य दिसेल तें तूं कर. ” दगा करणे ह्यांपैकी कोणत्याही उपायाने शत्रूची 
राजा, कोल्ह्यानें जेव्हां असें सांगितले, तेव्हां घात करावा; लाची उपेक्षा म्हणून कधींही 
ढांडगा धूम ठोकून पळून गेला. इतक्यांत मुंगूम- होऊं देऊं नये. समान रात्रूशीं गांठ असतां मीं 
ही द्या स्थळी आला. तेव्हां कोल्ह्याने त्यास म्ह- सांगितळेला हाच उपाय श्रेयस्कर आहे. 
टळे, “ बा नकुळा, माझा पराक्रम तुला विरदेत राजा, धनादिकांच्या मदाने अंध होऊन का- 
नाहीं. पहा-मी आपल्या बाहुबळानें व्यात्रादि- ्याकार्यविचार न करितां भळय़ाच मागाचे 
कांचा पराभव करून त्यांस पळवून लाविळें आहे; अवळंबन करणाऱ्या गुरुजनाला सुद्धां शासन 
स्तव तूं प्रथम मजशी युद्ध कर, आणि मग केलें पाहिजे, त्यांत कांहीएक अयोग्य नाही 
यथेष्ट मांस खा. ” पृतराष्ट्र, आपळे हृद्त दुसऱ्यास ओळुखिता 
कणिक सांगतो:-राजा,कोल्ाचे हें बोलणें ऐकून येऊं दैऊं नये. आपण जरी *रागावळों, तरी तो 


१०२ _ श्रीमन्महामारत॑. [ भध्याय १४०, 


राग गुत्त ठेवावा. कोणाशी बोळावयाचें झाल्यास (धृतराष्ट्रा, ज्या ळोकांविषयी शंका घेण्याचें वस्तुत! 
प्रेमळपणा दाखवून हास्यमुद्रेनें बोळावे. कितीही | कांहींच प्रयोजन नाह, त्यांजविषयी सुद्धा शंका 
संताप झाला, तरी शिवीगाळ करून हुमरीतुमरी- घेतळी पाहिजे; मग ज्यांची शंका घेण्यास कारण 
वर येऊं नये. हे भारता, ज्याच्या मनांत दुस-. आहे, त्यांजविषयी नेहमी अगदीं पूर्णपणें सा- 
ऱ्याचा घात करावयाचा आहे, त्याने अगदी वध असावें, हें सांगावयासच नको. राजा, ्यां- 
गोड बोलण्याचा परिपाठ ठेवावा, भाणि गोड 'विषयी आपणास शंका येत नाही, अशा ळोकां- 
बोलतां बोलतां अखेरीस घात करावा; घात पासून कांहीं संकट उत्पन्न झाल्यास ते आपडढीं 
केल्यावर स्या दीन जनाविषयीं मोठी दया दाख-, पाळेंमुळेही खणून काढतीळ ! ह्यासाठी, अवि- 
वाबी, त्याजविषयीं फार फार खेद प्रदर्शित श्वासू पुरुषावर तर विश्वास ठेवू नयेच; परंतु 
करावा, आणि शेवटी रोदनही करावे! 'बिश्वासू पुरुषावर सुद्धां बेताबातानेंच विश्वास 
राजा, शत्रूळा आपल्याविषयी विश्वास उत्पन्न ठेवावा. कारण, विश्वासामुळें जें भय उद्भवते, तें 
करण्यास झटावे, त्यास समजुतीच्या चार गोष्टी अगदी समूळ नाश करिते ! 
सांगाव्या, धर्माचें अवडंबर माजवून त्या योगें राजा, सराष्ट्रांत ब परराष्ट्रांत ज हेर नमायाचे, 
त्याच्या मनांत भापणाविपयीं श्रद्धा उत्तन करावी, त्यांची योग्य परीक्षा करून, ज्यांबर आपटी पूर्ण 
अथवा आपल्या अंगी दयादाक्षिण्यादि ब्रेष्ठ गुण श्रद्धा असेळ अश्षेच नेमावे. परराष्ट्रांत हेर पाठ- 
वसत आहित, असें त्यास भासवारवे; भाणि अशा विणें ते पाखड्यांच्या व तपरूयांच्या वेपार्ने पाठ- 
प्रकारें शत्रु स्वस्थानापासून चळित झाळा, ( तो वाते. बागवगीचे, कोडास्थानें, देवालये, मद्यशाढा, 
आपल्यास वश झाला, ) म्हणजे योग्य साधि रस्ते, चोक, विहिरी, पत, वर्ने, नद्या इद्रादि 
पाहून त्याच्यावर घाळा घाळावा ! थोर अपराध ज्या ज्या स्थानी कांहीं ना कांहीं कारणाकरिता 
केला असला, तरी दांभिक कृत्यांचे स्तोम माज- ळोक जमतात, त्या त्या स्थानीं हेरांकडून नित्य 
बिळे म्हणजे त्या अपराधावर पांघरूण पडते. टेहेळणी ठेवावी; भाणि त्याप्रमाणेच मंत्रा, पुरोहित, 
पहा-प्वेत लहानसहान असतो काय £ पण युबराज, चमू रति, राजद्वारपाळ, अंत:पुररक्षक, 
मेघडबरानं तो समूळ आच्छांदेत होतो ! राजा, कारागृहाधिपति, धनसंप्रहयाधिकारी, धनव्ययाधि- 
ज्या पुरुषास आपल्या मनांत ठार करावयाचें कारी, मार्गदर्शक, नगराध्यक्ष, कार्ययोजक, 
असेळ, त्याच्या घराळा आग ळावून द्यावी; आणे धर्माध्यक्ष, सभापति, दंडपाळ, दुर्गपाढ, सीमार- 
कोणाच्या मनांत आपल्याविषयी शंका येऊं नये क्षक ब अटवीपाळक ह्या अठरा राजाधिकाऱ्यां- 
म्हणून, दरिद्री ( गुन्हे करण्यास पात्र ), नास्तिक घ्या मार्गे नेहमीं गुत हेर असूं द्यावे. 
( घर्महीन ), चोर वगेरे ळोकांस देशांतून काढून राजा, कायसाथु पुरुषाच) बाणी लोण्यासारखी 
डाबाबे. भशाकरितां कॉ, जो राजा प्रजेच्या, अतिशय मृदु भसावी; पण हृदय वत्तऱ्यासारखें 
सुखाविषया इतक! काळजी घेतो, तो कधीही स्वतः अत्यंत ताण असावे. लाने भाषणांत अगदी 
दुरचिरण करणार नाही, असं सवीत मासावे. साखर पेरावी; पण कृतीत अगदों आग पाखडाबी. 
राजा, आगतस्वागत, नजरनजगणा इत्यादि- त्याने हात'जोडावे, शपथा घ्याव्या, समजुतीच्या 
कांच्या योगें शत्रूच्या मनांत आपल्याविषयी दृढ , गोष्टी सांगाव्या, पायांवर मस्तक ठेवावे, आशा 
द्रिश्वास उत्पन झाला म्हणजे त्यावर असा घाव लावावी, अथवा दुसरे एखाद असळेंच कृत्य क- 
घाळावा की, त्याबरोबर तो रसातळासच जाहल ! राब; पण काम साधून घ्यावें! 


७ श्षंभवपवे, ] १ आदिपर्व. 1 


धृतराष्ट्रा, बैमबेथ्छु, पुरुषाने जर कोणास नये, विवेक जागृत राखावा, चित्ताची शुद्धि 
आजा लाविली, तर ती पूर्ण न करण्याची दक्ष" जोडावी, ब्राह्मणांची सल्ला ध्यावी, आणि मृदु 
ता ठेवावी; बरे, यदाकदाचित आशा परिपूर्ण अथवा कठोर ह्यांपैकी जें कर्मे करावें ळागेळ, तें 
करण्याची पाळी आढी, तर मध्येतरींच कांहीं करून आपळी संकटांतून सुक्तता करून द्यावी; 
विघ्न उपस्थित करावे; बाहेरून आपण खचीत परेतु आपत्काळ नष्ट झाल्यावर कोणत्याही कु- 
कार्य करणार असा भरवसा दाखवावा, पण आं- टिळ छृत्यास प्रवृत्त न होतां धर्माचरणच करावें. 
तून, घरिळकुळ कार्य करावयाचे नाही असा पूर्ण धूतराष्ट्रा, साहस केल्याशिवाय मनुष्यास सु- 
निश्चय ठेवाबा; आणि यद्यापे आपला डाव फसळा, खाचे दिवस येत नाहीत; पणजर काद्या सा. 
तरी हिम्मत अगदी खच देऊं नये! ह्सांतच त्याचा नाश झाला, तर मग सग- 

राजा, धर्म, अर्थ व काम ह्या त्रिवगापासून ळेंच संपतं । 
त्रिविध पीडा व त्रिविध फळे प्राप्त होतात, त्यां राजा, ज्याची बुद्दे मंद असेल, त्यास आ- 
पेकी पीडा ह्या कष्टप्रद ब फळें ही सुखप्रद पश्या पूर्वाच्या बढाईच्या गोष्टी सांगाव्या; जो 
आहेत; म्हणुन पीडा वर्ज्य कराव्या, आणि सुखां- मूख अहेळ, हास “ पुढें अमुक करीन * वगेरे 
'चा स्वीकार करावा. तात्पर्स, धर्म, अर्थ ब काम भाशा ळाबाव्या; आणि जो शहाणा असेद/ 
ह्या तीन गोष्टीपैकी एक दुसरीस उपसर्ग कर- त्यास प्रथक्ष धनादिक देऊन संतुष्ट कराबे. 
णार नाही, अशा प्रकारे त्यांचा उपभोग ध्यावा,  रात्रशा सख्य केळें म्हणजे सर्वे कांहीं मिळ- 
म्हणजे पीडा न होतां सुखोत्पत्ति होईल. पहा, बिळे, असे मानून स्वस्थ राहणें हा ।नवळ वेडे- 
कोणी धमीकडेच विशेष ळक्ष देऊं ढागळा, तर पणा होय. दृक्षाच्या अप्रावर निजळेह्या मनुष्या- 
त्यास अर्थहानि ब कामनाश हां दुःख सहजच चे जसे तो खाडी पडल्यावर डोळे उघडतात, 
उत्पन्न होतीळ; आणि मग लाचें चित्त अर्थ तसेच त्या स्वस्थ राहणाऱ्याचे मागाहून 
बर काम ह्यांकडे आसक्त होऊं लागलें म्हणजे डोळे उघडतील ! 
धमीपासूनही दुःखच वाटेल; त्याप्रमाणेंच, कोणी. मंत्रिवगोशी मत्सर करू नये, व यांजकडून आ- 
अथीकडेच विशेष ळक्ष देऊं ढागळा, तर लास | पळी मसळत गुत्त राखण्याचा निल प्रयत्न कराबा; 
धर्महानि ब कामनाश हीं दुःखें मागावी ळागून साणि आापळा कोध वगेरे बाहेर दाखवू नये, ब 
अर्थात्‌ त्यामुळें अर्थापासूनही दुःखच होईल; रतत हेरांकडून शत्रूकडीळ गुंत बातमी हटकून 
आणि तसाच, कोणी कामाकडेच विशेष ढक्ष |बाहेर काढावी. 
देऊं ढागळा, तर त्यास घर्महानि ब अर्थनाझ. विपुल ढक्ष्मी प्राप्त होण्यास शत्रूच्या ममोबर 
ह्या आपत्ति प्राप्त होऊन तदद्वारा कामापासूनही घाव घाळावे लागतात, करर क्म करावें ळागते, 
आपत्तिच जाणवेळ. ह्यास्तव, तिन्ही गोष्टी इत- आणि मत्स्यमार कोळ्याप्रमाणें दुसऱ्याचे प्राण 
रास उपद्रव करणार नाहीत, अश्या प्रकारें उप- ध्यावे लागतात ! ह्यास्तव, झात्रूचें सैन्य थोडे राहिळे 
भोगिल्यास त्यांपासून उद्दिष्ट सख मिळन-दु:खां- आहे, रोगाने" प्रस्त झालेलें आहे, थकून" भ्ठे 
पासून आळित्त राहता येईळ हे पूर्ण लक्षांत धरावें. आहे, तान्हेळें आहे, उपाशी मरत आहे, किंवा 

राजा, संपत्तीच्या भराने चढून जाऊं नये, विश्वासाने स्वस्थ बसलें आहे, असें पाहून खया- 


स्वकार्यावर नेहमी चित्त ठेवाबे, शांति धारण वर छापा घालावा ! र 
करावी, दुसऱ्या'चा उत््कपे पाहन विषाद मानं खजा.दुसऱ्याची कांहीं कामकाज करणे झाल्या- 


३०४ भ्रीमन्महाभारतं. [ अध्याय १४०. 


स ती सवे एकदम करूं नयेत; कांहो अवशिष्ट ढतो. राजा, ला शत्रूहा मद। वगेरे मिळाढी म्हण- 
ठेवून करावी. कारण, गरज सरल्यावर कोणी- जे, काष्ठादिकांच्या आश्रयाने जर्श अग्नीची फुगगी 
ही पर्वा करीत नाई! ! पेंट घेते तसा तो चतत जातो, ब भखेरीस 
धृतराष्ट्र, मित्राशी गोडी करण्याचा व शत्रू महान शतुरूप काष्ठराशीस ( आपणास ) भस्म 
शी वैर करण्याचा यत्न करण्यांत विषाद वाटू देऊं करून टाकितो! 
नये. भाग्येच्छु पुरुषाने सदोदात उमेद धरण्या- वृतराष्ट्रा, शत्रूस भाझा वगेरे ढावावयाची अस- 
चा प्रयत्न करावा. त्यास, मध्येतरी पुष्कळ काळ जाईळ अशी व्यवस्था 
राजा, आपण जीं कृर्त्ये करणार, त्यांची आ- करावी, तितक्या भवधींत शत्रूचा पाडाव झाढा 
गाऊ वाती मित्रांस किंबा शत्रेस मुळीच ळागूं नाही व ती आश्या प्रण करण्याची पाळी आली, 
देऊं नये; कर्ये आरमित्यावरच किंवा संपूर्ण तर मध्येंच कांही विप्ताची सबब सांगावी, तेव- 
झाल्यावरच त्यांस समजाव ढ्याबर न भागल्यात आणखी एखादी भडचण 
जोपर्यंत भीति दूर आहे, तोंपर्यंत मित्र्या- मध्यें घाळावी, भाणि त्या अडचणीबरोबर आण- 
सारखे तिथ निवारण करावे; परंतु ती येऊन खीर्ह कांही निमित्त योजून ठेवावें 
ठेपढी अश्व दिसल्यास मग न मितां तिच्याशी राजा, धार दिठेळा ब केशच्छेदक असा पो- 
झुंजावे लादाचा वस्तरा ज्याप्रमाणे चामड्याच्या पिशवीत 
बाहुबळावर वश करून घेतलेल्या शत्रवर जो गुप्त असतो, त्याप्रमाणें शत्रधातक राजाने नि प्ठर 
मनुष्य कृपा करितो, तो, गर्भे धारण केलेल्या मन करून ठिद्रान्वेषण करीत युप्त असावे, आणि 
खेचरीप्रमाणे मृत्युमुखी पडतो ! अखेरीस संधि साधून शत्रूचे प्राण घ्यावे! 
पुढें आपणास काय करावयाचें आहे व आ- ह्यास्तव, हे कोरव्रेष्ठा, पांडवांशी व तत्पक्षी 
ज आपण काय करोत आहों, ह्याचा नीट वि- यांशी य॒क्तीने वागून तूं अशीं छृत्ये कर की. 
चचार करावा. बुद्धीला मोह पडून मुख्य हेतूकडे त्यांत तुझा नाश होणार नाही. बाबा, ्या पुरु 
दुळंक्ष होऊं देऊं नये षापाशी धनपुत्नराज्यादिक ऐशर्य असतें, तोच 
उदयेच्छु पुरुषाने नित्य एकसारखा उद्योग  कुडढशीळादिकांनी श्रेष्ठ, अर्त लोक म्हणतात. 
करावा, देश, काळ, प्राक्तनकर्म आणि धर्मे, ह्यासाठी तूं आपळें ब आपल्या पुत्रांचें पांडवां- 
अर्थ व काम ह्यांच्या अनुरोधाने त्याम वागावे. : पासून संरक्षण कर. हे नराधिपा, तुझे पुतण्ये 
पश त्यांत विशष भिस्त देश व काळ ह्यांजवरच; बलिष्ठ आहेत; म्हणून तूं त्यांशी अशी वागणूक 
ठेवावी. कारण खरें कल्याण त्या दोहोंपासूनच ठेव को, तुळा पुर्ढे पश्चात्ताप होणार नाहे. 
होते, असा निश्चय समजावा. : बैश्ंपायन सांगतात:--राजा जनमेजया, द्या- 
बा धृतराष्ट्रा, शत्रु क्षुद्र कां असेना, त्याची उपेक्षा प्रमाणें भाषण करून कणिक ब्राह्मण आपल्या 
केल्यास तो ताढाच्या दृक्षाप्रमाणे मूळ धारेतो, आणि घरां निघून गेला; आणे इकडे पृतराष्ट्र राजा 
अरण्यांत टाकून दिलेल्या अम्नीप्रमाणें मराभरां बा- टःखाकुळ होऊन बसळा ! 


१ भादिपर्व. २०५ 


८ अतुगृइपर्व ] 


जतगहपर्व. | होऊन हया जतुगृश्रंत आढी होती, ती व तिच 
9८" .सुलगे मात्र त्या ठिकाणीं विनाकारण दग्ध झाढे. 
क 'त्सेच तो म्लेच्छाघम पापी पुरोचन-तोही अक- 
अध्याय एकशें एकेचाळिसावा. मात्‌ तेथे असल्यामुळें ताही दग्ध झळा! या- 
<०- | 'प्रमा्णे ते दुबुंद्धि धृतराष्ट्रपूत्र व त्यांचे सेवक 

दुर्योधनाची ईर्षा. | यांची मसळत फसळी गेळी; आणि विदु- 

बैशंपायन सांगतात:--राजा, पुढें सौबळ झ- राच्या युक्तीने ते महानुभाव पांडव कोणास 
कुनि, दुर्योधन, दुःशासन व करण यांनीं भयंकर मागमूसही न ढागतां कुंतीसह तथून निसटळे. 
मससत केली. ती ही की, गृतराष्ट्र राजाचें भ इकडे वारणावतांतीळ सर्वे लोक, ते जतुगृह दरघ 
नुमोदन मिळवून पांडबांसह कुनीस जाळून टा- झाळेळें पाहून दुःखित होऊन शोक करू लागळे, 


४णण*०५७६००---- 


कण्याचा त्यांना बेत केळा. परंतु विदुर महाधूर्त. 
दुसऱ्याचे मनांत काणती गोष्ट आहे व कोणत्या 
गोष्टींत तत्त काय आहे, हें त्यास ताबडतोब 
कळे. त्यानें या दृष्टांनी केळळा बेत लांच्या मु- 
द्वेवरून तेव्हांच ताडला; आणि त्या पांडबाहित- 
शिंतकानें कुंती व पांडव यांस तेथून पळवून 
ळावण्याची युक्ति कोढिळी. ल्या कामासाठी त्यांन 
लाठा व वारा सोसण्यास समर्थ अश्या नांगर, 
शिडें बंगेरे लावळेली एक बळकट नाव तयार 


केळी, आणि तो कुंतोस म्हणाला, '' वहिनी, 
व॒ वेश | 


या आपल्या कुरुकुठाची कोत 
यांचा क्षय करण्यासाठीच धतराप्राचा अवतार 
आहे. त्यांने शाश्वत धमाचा त्याग करून तुमचा 
नाश करण्याची मसलत योजिडी आहे. तापा- 
सून तुमची सुटका करण्यासाठा बारा व लाटा 
सहन करण्यास समर्थ अश्ी एक उत्तम नोका 
गंगेच्या कांठी तयार आहे, ती तुम्हांस काळ- 
पाश्ांतून सोडवीळ. 

बेशपायन सांगतात:--हे भरतर्षभा, ते ऐकू- 
न पांडब व कुंती खिन्न होऊन विवरमागीने गेगा. 


तीरी गेळे, व नावेत बसून गंगेंतून चाळले. नतर 


विदुरानें सांगितल्याप्रमा्णे ते. नोकेतून  खाढा 
उतरून यानें दिळेळें दव्य बरोबर धेऊन निवेघ्त- 
पणाभें अरण्यांत हिरळे. इकडे एक निषादा 


सापल्या पांच पुत्रांसहवतॉमान भुक्तेनें व्याकुळ 
३९ 


आणि घडळेळें सवे वतमान कळविण्यासाठी 
त्यांन धृतराष्ट्राकडे असा निराप पाठविळा की, 
५ राजा, पांडडांस जाळळेंस, तुझा प्रबळ ममोरथ 
पूर्ण झाळा! आतां कृतकृत्य होऊन पुततांसह रा- 
ज्याचा उपभोग घे! '” 

तें ऐकून घरतराष्ट्र व त्याचे पुत्र यांनी पांडबांक- 
रितां वरवर शोक केला; व विदुर, भीष्म वगेरे बांघ- 
वांसह धृतराष्ट्रानें पाडबांच्या उतरक्रियाही केल्या' 

जनमेजय विचारतो:-द्विजवरा, जतुगृहदाह व 
पांडबांची मुक्तता याच गोष्टी पुनः विस्तारपूर्वक 
श्रवण करण्याची माझी इध्छा भाहे. यास्तत त्या 


क्र मंत्र्यांच्या उपदेशावरून कौरवांना केळेढें तें 
राक्षसी छत्य पुनः यथातथ्य कथन करा. तें ऐक- 


ण्याची मठा फारच उत्सुकता आहे. 

घेशंपायन सांगतात:-हे प्ररंतपा, जतुगृहदाह 
व स्ांतून पांडवांची मुक्तता मी. विस्तारपूर्वक 
सांगर्तो, श्रवण कर. भीमसेन मोठा बलिष्ठ झाळा, 
व अजुन अल्ञविदेत प्रतरीण झाळा, हें पाहून 
दूर्योधनास फार वाईट वाटं ळागलें. तेव्हां सः 
पुत्र कण व सुबलपुत्र शकुनि हे अनेक उपार्यानीं 
पांडबांचा नाक्व करण्याची इच्छा करूं लाहाले. 
पांडवांनीही, जे ज॑ संकट येईल त्या'चा विदुराच्या 
मसळतीनें मुकःट्याने प्रतिकार केला. हे भारता, 
पांडव आपल्या गुर्गानी उदयास्त आळिळे पाहून 
पौरजञन सभांमध्ये यांचें गुणवर्णन करू. लागले, 


३्न्है भ्रीमन्महाभारत. [ भध्याय (४२. 
व पांडु राजाचा ज्येष्ट एत्र धमेराज सांप्रत राज्य झाले, ब तुम्ही वडीळ असल्यामुळें वास्तविक 
मिळण्यास योग्य झाळा आहे, असें सभांतून व राज्याव( तुमचा हक्क असतां केवळ अंधत्वामुळें 
चवाठ्यांवरून एकतर जमून बोललागळे! ' धृतरष्ट तं तुम्हांस मिळाळें नाह. तेव्हां वारसपणाच्या 
प्रह्ञाचक्षु-अंध असल्यामुळें यास पूर्वी राज्य हक्कामुळें हे पडूर्चे राज्य जर आज युघिष्ठिरास 
मिळाळे नाही, तो अ.तां तरी राजा कसा होणार? मिळाळें, तर तें पुढें याच्या मुळास मिळणार व 
तर्सेच, शांतनब भीष्म सत्यवचनी आहे, त्याने पुढेही खातरीने त्यांच्याच वंशांत तें चाळणार. हे 
पित्याजवळ प्रातेज्ञा कल्यामुळें मार्गेच राज्याचा भूपाळा, आम्ही व॒ आमचे वंशज ज्येष्टपणामुळें 
धिःकार केला असून कडकडीत त्रह्मचयंत्रत परे-| खरे राभ्याधिकारी असतां राज्यहीन होणार, व 
पाळिळें भाहे, यास्तव तो या वेळा तरी राज्याचा ढोक आमचा अपमान करणार. तेव्हां दुसऱ्याने 
स्त्रीकारा कसा करीळ? पांडूचा ज्येष्ट पुत्र दिशल्या तुकड्यांवर उपजीविका करण्याचा व 
धर्मराज सांप्रत तारुण्यदशेस येऊन पोहोंचळा तयामुळे सतत नरकांत पडण्याचा प्रसंग आम्हां- 
असून महात्रार झाढा आहे. तो सत्यनिष्ठ, वर न येईळ असा कांही उपाय आपण करावा. 
दयालु व वेदक्ञ असून दृद्दांप्रमाणं शां- राजन्‌, पहा -जर पूर्वांच हें राज्य भापणांस मि- 
ततने वागणारा आहे. यास्तव आपण आतां  ळाळें असतें, तर यद्यापे ढोक विरुद्ध असले तरी 
त्याळाच राज्याभिष्रक करूं. तो धमेज्ञ असल्या- ते खात्रीने भाम्हांसच मिळांळें असते. 


1] 2५/७५/५५५१ १०५०: 


मुळें भाष्म, धृतराष्ट्र ब त्याचे"पुत्र यांचा मान रा-' 


खून त्यांस नानाप्रकाच्या भोग्य वस्तु पुखील-का-. अध्याय एकशे बेचाळिसावा. 
हरएक उर्ण पट्ट देणार नाह.” व्यय 
जनंमेजया, धर्मेरजावर भनुरक्त झालेल्या दुर्योधनधरतराष्ट्रसंवाद. 


प्रजाजनाचे त उद्गार श्रवण करून दृष्ट वंशपरन सांगतात:--पुवाचें असे भाषण श्र- 


दुर्याघनास फार वाइट वाटलं; पांडबांविषय' 
मनांत जळफळणाऱ्या त्या दुमतीस पोरजनांचा 
ती भाषणें सहन झाली नाहात; आणि तो मत्स- 
रान संतप्त होऊन तात्काळ प्रतराष्ट्राकड गेढा. 
नंतर ता एकटाच आहे असें पाहून त्यान त्यास . 
प्रणाम केळा, भाणि पोरजनांच्या पांडबांषिप-, 
यांध्या प्रीतीने संतप्त होऊन तो बोळूं ठागळा 
- दुर्योधन म्हणाढा:-तात, पौरजन बोळत भर 
सरता त्यांचा भमद्र भाषणे मो एकिडा. ते भा 
व्यांचा व आपळा अनादर करून युधिष्टिरास 


वण करून, व कणिकानें पर्वा केळेंडा तो सर्व 
उपदेश मनांत येऊन, या प्रज्ञाचक्षु उतराष्टराचे 
मनांत देत उत्पन झाळें ब लास फार वाइट 


|वाटळें. टतक्यांत दुर्योधन, कर्ण, शकुनि व दुःशा- 


सन यांनी एके ठिकाणीं बसून काही मसळत 
ठरबिढी. नंतर दुर्योधन धृतराष्ट्रास म्हणाढा:-तात, 
पांडबांपासून आम्हांस भीत न राहावा यास्तव 
आपण काहि, तरी उत्तम उपाय योजून द्यांस 
वारणावत नगरास पाठवून द्या 

पुत्नाचें त॑ भापण श्रवण करून पृतराष्ट्राने 


राजा करण्याची इच्छा करीत आहेत. स्वत: काही वळ प्रचार केल्यासारखे करून त्यास 
भीष्माचायाचेही असेच मत भसून त्यांस उत्तर देळ, “बाळा पांडू राजा मोठा धर्मनिष्ठ 
राज्याची मुळींच इच्छा नाही. नगरांतील काकांची होता. तो सवे भाऊबंदांशी योग्य रीतीनं वागत 
आमचा फार छळ करण्याची इच्छा आहे. पांडूच्या भस. विशषेंकरून माझ्या ठिकाणीं त्याचा फारच 
गुणांमुळे पू्री त्याला पित्यापासून राज्य प्राप्त! भादरबुद्रे होती. त्यास कसल्याही उठाठेवी मा_ 


८ जतुगृहप्ब. ] 


होत नव्हत्या. फार कशाळा? भोजनादि व्यवहारांत- 
होत्याचं बिशप लक्ष नसे. तो अगदी त्रतस्थ असे; 
ब मला नेहमो म्हणे, “ महाराज, हं राज्य आपलें 
आहे. ”/ ह्याचा पुत्र युधिष्टिरही पित्याप्रमाणेंच 
धमशीळ, गुणबान ब ळोकविश्वुत पौरजनांस 
फारच मान्य झाला आहे. पितृपरंपरेनें हें राज्य 
वास्तविक लाचें असतां, व त्यास उत्तम साहाय्य 
असतां, या राज्यांतून त्यास बलात्क!रानें घालवून 
देण्याचें कृत्य आमच्या हातून कर्म बरें पार पंडळ £ 
पहा--अमात्य व सैनिक यांचें पांडूने सतत पो- 
षण केळे आहे; इतकेच नव्हे, तर यांच्या मुळा. 
बाळांचेंही उत्तम संगोपन केळें आहे; यास्तव, 
मुळा, पांडबांस घाळवून देण्याचा प्रयत्न केल्यास. 
पूर्वा पांडूनें ज्यांस उत्तम प्रकारे वागविडे ते 
पीरजन पांडुपुत्र युधिष्ठिरासाठी बांधवांसह भम- 
चचा नाश कां बरे करणार नाहीत ? ” 

दुर्योधन म्हणाळा:--ताता, आपण म्हणतां ते 
अगदीं बरोबर आहे. पण सवे ळोक पांडवांत अनु- 
कुल अत्तांबे हा एक आपळाच दोष असून तो वह” 
गत झाला आहे, हो गोष्ट मळाही पर्थांच समजल 
आहे, ब त्यासाठी प्रधानांस द्रव्य देऊन व 
ह्यांचा सन्मान ठेवून भा त्यांस संतुष्ट केळे आहे. 
आतां माझी अशी पक्की खातरी आहे कीं, हे 
सर्वे थोर प्रधान आपणांसच अनुकूल होतील. 
तेव्हां, राजा, सवे प्रधान ब मोठा खजिना आज 
माझ्या अगदी स्वाधीन अपल्यामुळें आपण पांड- 
बांस स्रोम्य ठपायानें वारणाबतास ळवकर पाठ- 
वून द्यावे. पुढे हें राज्य माझ्या हाती क्क आ- 
स्यानंतर कुंती आपल्या पुत्रांसह परत आढी 
तरी हरकत नाहीं. 

धृतराष्ट्र म्हणाला:--दुर्योधबा, ही गोमा 
याही मनांत फार दिवसांपासून घोळत आहे 
परंतु ता पापमूलक असल्यामुळ मी व्यक्त करोत 
नाही. पांडवांस घाळवून ढावावे य्य गोष्टीस 
भीष्म, द्रोण, विदुर किंवा कृपाचार्य हे कधीच 


१ आदिपर्व 


१०३ 


अनुमोदन देणार नाहींत. कारण त्यांस भाषण 
व पांडव सारखेच. त धमशीळ व विचारी अश्न- 
त्यामुळे त्यांच्या मांत असें वैषम्य येणारच 
नाहो. असं असतां जर आपण पांडब्रांस अपाय 
करूं लांगळो, तर हे कुरुकुडामिमानी महात्मे 
ब सर्व जग आपणांस मारून टाकणार नाहो काय 

दुर्योधन म्हणाळा:--भौष्मांचा पांडड आणि 
आम्हा यांपैकीं कोणाकडेच विशेष ओढा नाहीं. 
ते नेहमी मध्यस्थाप्रमाणें वागतात. द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा पूर्गपर्गे माझ्याकडला आहे; व पुत्र 
इकडे असल्यामुळें स्वतः द्रोणाचार्य नि:संशय 
आमच्याच पक्षास मिळतील. आतां, ज्या बाजूस 
द्रोण व अश्वत्थामा असेळ, त्याच बाजूस कृपा- 
चार्यही होणार. कारण द्रोणाचार्य व आपल! 
भाचा अश्वत्थामा यांस ते कदापि सोडणार नाहीत. 
विदुर तर आमच्या द्रव्याचा ओशाळा आहे. तो 
जरी आंतून पांडबांस मिळाळा अहे, तरी ह्यास 
कोणाचें साहट्य़ नसल्यामुळे तो पांडवांच्या 
बाजूर्ने आम्हांस त्रास देण्यास असमर्थच आहे. 
यास्तव अगदी निघोस्तपणे पांडबांस मातेसह, 
घाळवून द्य) ब ते आजच्या आज वारणावतास 
जातील असे करा; आणि तेणेंकरून माझी निद्रा 
नष्ट करणारा व हृदयांत बोचढल्या शलत्याप्रमाणे 
सळढणारा जा चतारूप घोर आग्रे माझ्या मनांत 
उद्‌भूत झाळा आह, तो नाहींसा करा 


अध्याय एकशे त्रेचाळिसावा 
-->-“*०'->> 
बारणावतयात्रा, 

वेशंपायन सांगतात:-राजा, नंतर दुर्योधन 
ब त्याचे भाऊ यांनी द्रव्य व मानमरातब यांच्या 
योगानें सर्वे प्रधानांस हळू हळू वशा करून घेते. 
घतराष्ट्राध्या आज्ञेवरून कित्येक हुषार मंत्री 
]ररणावत नगर रम्य भसल्याबद्द नसतीच प्र- 
शंसा "करूं लागळे, त्याचप्रैमार्ण, कित्यकांनीं 


१्ट श्रीमन्महाभारत. -[ अप्पाय ४४. 


पृतराषटराच्या सांगण्यावरून अशी कंडी पिकविळी आपले आशीवाद मिळविल्याबर मिञ आम्हास 
कॉ, “ हें वारणावत नगर सर्व प्रकारच्या स्पर्शही करूं शकणार नाहींत. 

रत्नांनो व्यात्त अतून या ठिकाणी मनुष्यांचें मन जनमेजय राजा, युचिष्ठिराने अशा प्रकारे ह्यांची 
रममाण होऊन जातें. अशा या नगरांत शंक- प्रार्थना केळी असतां ते सर्वजण प्रसनवदन 
राच्या एजनार्थ फारच मोटी यात्रा जमली आहे, होऊन पांडवांस म्हणाळे--पांडुपुत्रहा, तुमचे 
अशा प्रकारचा रमणोय समाज जगतांत आढ- मागात सर्वदा कल्याण असो; आणि कोणय्याही 
ळत नाही. ” अशा प्रकारें बातमी पसरळी प्राण्यापासून तुम्हांस यकिचितही अपाय न होळे. 
असतां, त्या रम्य वारणावतास जाण्याविषयी पां- | अशा प्रकारें आशीबाद मिळविल्यानंतर पांडबांनी 


ढबांच्या मनांत आले. पांडवांच्या मनांत बारणा 'रज्यप्रापतीस्तव स्तिवाचन केळे, आणि सर्ब 
पून ते वारणावतास गेळे. 


बतास जाण्याविषयी उत्सुकता उत्पन्न झाळी आहे, १ 2 


हें दृतराष्ट्राच्या लक्षांत 4तांच तो पांडवाकडे ५-, अध्याय एकश चवचाळसावा 
ऊन त्यांस म्हणाला, “ हे पहा-सर्व जगांत वार- ' । ह 
णावत नगर अत्यंत रमणीय असल्याबद्दद ढोक ९ 
बाखवार मला सांगतात. तेव्हां त्या ठिकाणी जा. ._ . जतुर॒हनिमाण, 

ण्यांची तुम्हांस उत्सुकता असेळ तर कुंती व परिवार. वैशंपायन सांगतात:--जनमजया, याप्रमाणें 
यांसहवर्तमान तेथे जाऊन देवांप्रमाणे खुशाळ मौज 'रतराष्टराने पांडबांस सांगितळें असतां, दुष्ट दुर्यो- 
मारा. तेथें आह्मण, गायक वगेरे सवास यथेष्ट धनाचा आनंद गगनांत मावेना. याने तात्काळ 
दरब्य द्या. पांडबह, त्या ठिकाणी काह काल वि- आपस्या पुरोचन नामक सचिवास एकांती. बोळा- 
हार करून परमानंदाचा अनुभव ध्या; आणि वि आणेर्ठे; ब त्याचा उजवा हात घरून तो 
जेंतर या हस्तिनापुरास सुखरूप परत या.” 


दाशी बेळू ढागळा, 
क व | क म्हणाला:- > री मित्र 
वेश्लंपायन सांगतात:--राजा, आपण येथून क रता वा यया रकन 
जावें अशी धृतराष्ट्राची इच्छा आहे हें जाणून, व, प व न क ळा क वीन 
आपणांस विदुराचें साहाय्य आहे हे घ्यानी आ 0? तुझ्याह | ; 


नाग डल । 'यास्तब या. आपल्या भूमीर्चे रक्षण करणें 
णून धरमेराजानें ह्यास ठाक आहे म्हणून तुळा योग्य होय. पहा--तुझ्याबराबर जशी मी 
उत्तर दिळें १00000 महामाते 1. सल्लामसळत करतों, तज्ञीच ती दुसऱ्या कोणा- 
दुर, द्रोण, बान्हीक, कता ठुपाचाय, अश्व-, गोबर करावी, तर, बावा, तुझ्याहून अधिक विश्वा- 
त्यामा, भूरिश्रबा, व दुसरे मान्य पुरुप, अमात्य, त- 'साचा असा साद्यकता मळा दुसरा काणीच नाहीं. 
पोनिचि ब्राह्मण, पुरेहित, नागारकजन, व य- यास्तत्र, मित्रा, मी तुळा जी गोष्ट सांगणार भाहे, ती 
शस्तरीनी गांधारी या सवास युधिष्ठिर सावकाश व ' आगदी गुप्त राख; व माझे शत्रु जे पांडव, स्यांस 
नश्रपणाने म्हणाळा:--ज्या काणी ळोकांची ,या जगातून दूर्कर. मी ज सांगत आहे, ते 
मोठी गदी जप्रढी भाड, अशा रमशाय वारणा - हरप्रयत्नानें सिद्धीस ने. पुरोचना, प्रतराष्ट्रानें पॉ- 
बतास पृतसष्ट्राच्या आडवरून आम्ही सहपारवार  डवांस वारणाबतातत पाठविळें आहे. ते ह्याच्या 


जात आहो, यास्तव आपण सवेजण प्रसन्न चि- आहेप्रमाणें तेथीळ उत्सवांत देग होतीलच. तूं 
साने आम्हांस कत्वाणकारक आशीर्वाद या. मात्र रथास उत्तम खेचरे जोहून बायुवेगानें क्सें- 


---:० '-- 


८ जतुगृहपर्व. ] १ आदिपर्व, ३०९ 


हो करून आजच्या आज वारणावतास जाऊन र्थांत बसून पुरोचनानें तात्काळ प्रयाण केळे; 
पोहोंचशीळ असें कर; आणे ह्या ठिकाणी गेल्या: आणे वारणावतास पोहेचर्पाबर य्यानें अगदी 
बर नगराच्या एका टोंकाशष, एक कडेकोट बंदो. दुर्योधनाच्या सांगण्याप्रमाणं सवे तजवीज केळी. 
बस्ताचा चोसापी वाडा तयार कर. ययाळा वाटेल 0 या, 
तितके दर्प लागले तरी चता नाही. राळ, ताग अध्याय एकशे पंचेचाळिसावा. 
बगैरे जी जी लवकर पेटणारो द्रव्यें आपल्या -०:- 
भांडागारांत असतील, ती सव तू त्या घरांत बारणावतगमन. 
घाळ. तूप, तेळ, चरबी व पुष्कळशी ढाख होंद्रव्ये वेशंपायन सांगतातः--राजा जनमेजया, पां- 
मातीश॥ मिळवून त्यांच्या योगानें तूं मिंतीस 10- डब्ांनी वायुवगार्ने पळणारे उत्तम उत्तम घोडे 
ढ.व करव. सारांश, ताग, तूप, तळ, डाख, लांकूड जोडून रथ सिद्ध केळे, आणि त्यांवर चढतांना 
षशेरे स4 ज्वालाप्राही पदार्थ त्या घरांत सर्वेत्र पस. .त्यांनी भीष्म, भृतराष्ट्र राजा, द्रोणाचार्य, कृप, 
रूनदे; व हें कृत्य इतकं बेम'ळूम व गुतपणे कर दुर, व दुसरे वृद्ध जन ह्यांच्या पायांवर मस्तक 
की, पांड कवा इतर ळोक तयाची कशीही परीक्षा ठेवून मोठ्या खिन्न अंत:करणाने त्यांचा निरोप 
करू लागळे, तरी ते उ्वाळाप्राही आहे याचा 'वेतला. ह्याप्रमाणें गुरुजनांना अभिवंदन केल्या- 
त्यांस मागमूमही ळगू नये. याप्रमाणें घर तयार वर त्या सत्त्वशील पांडुयुत्रांनी आपल्या समब- 
झाल्यावर पांडब, कुंती व त्यांचे सवे सुहृजञन यस्क आत्तसतरकायांस गाढ आलिंगन दिळे, आणि 
यांजकडे जाऊन, त्यांस मोठ्या गोरबाने त्या नतर लहान मंडळींचा नमस्कार ग्रहण केला. 
घरांत राहाबयास ने. तेथें गेल्यावर उत्तम आ-, पुढें ते सर्व मातांस ( वृद्ध स्त्रियांस ) ब मंत्रिमंड- 
सर्ने, तशींच पाळल्या, रथ बगेरे वाहने, बिछाने 'ळाःस विचारण्यात गेळे, आणि त्यांना प्रदाक्षिणा 
इत्यादि सवे सिद्धता इतक्या उत्तम प्रकार कर घ!ळून व त्यांचा नेरोप घेऊन रथारूढ झाले 
कौ, तेणकरून आम्ही व आमचा पिता प्रृतराष्ट्र राजा, यांचे रथ वरणाबताकडे चाळू ढागळे तेव्हां 
संतुष्ट व्हावा; व वारणाबतांतील लोकांत आप- महा बुद्धिमान विदुर, दुसरे कुरुवशाय थोर थोर 
ल्या कपटाची वार्ताही लागू नये. मग योग्य काळ पुरुष, ब नांगरिकजन ह्यांनी दुःखाकुळ होऊन 
येईपर्यंत याप्रमाणें बराबर व्पवस्था ठेव; आणि त्यांच्या मागून वाट धरिळा ! 
पांडवांचा तुजवर पर्ण बिश्वास बसल्यावर, ते राजा, त्यांपेको कितीएक त्राहमण पाडुपुत्रांची 
निर्भयपणे झोंप गेळे आहत अशी साधि साधून तो दोन अवस्था पाहून भत्यंत दुःखित झफ्रे, व 
त्या घराथ्या द्रबाज्यास आग ळावून दे. अहे दूर्योधनादिकांची भीति न धारतां म्हणाळे, “ भरेरे ! 
केढें असतां सर्व ढोकांत वाटेल का, पांडवांच्या घृतराष्ट्राला कसाहा मोह पडला ! ह्याच्या ठि 
घरास आग ठागल्यामुळे ते त्यांत दग्ध झाळे.| काणी कांहींच विवेक उरला नाही हें काय ! 
याप्रमाणें ळोकांची समजून झाल्याबर पांडबां- कोरबकुळांत जन्मढेल्या राजाने अगदांच धमो- 
बिषयी आपणांस कोणीही,दोष देणारन्नाही.  धमाषचार सोडून द्यावा, हं अतिशय लौच्छनां- 
बरैशंपायन सांगतांत:--दुर्योधनांचे हें भाषण स्पद होय ! अरे, पांडवांची योग्यता काय ब- 
ऐकून पुरोचनानें उत्तर दिळे, “ तुझ्या म्हणण्या- ,णोबी? त्यांपैकी एकहीजण पापास प्रबृत्त होणार 
प्रक्षणें सर्ब व्यवस्था करतों. '' य्राप्रमार्णे दुर्यो- नाही! वास्तबिकपणें पांढूच्या मागें सञ्याचे अ- 
फन्लस बच्चन देऊन त्वरेने जाणाऱ्या खेचरांच्या थिकारी पांडव, पण धृत्याट्राका ती'"गोड मुळी- 


११० 


श्व सहन होत नाही. अहो, पांडवांना राज्याधि- 
कार न देणें हा केवळ अधम होय; आणि अते 
असतां ते कृल भीष्माने मान्य केलें, व त्यांस 
नगरांतून विनाकारण काढून लावण्यास अनुगो- 
दन दिलें, तेव्हां हें घडळें तरी कसें : शांतनूचा 
पुत्र विचित्रवीये राजा्ष ब त्याचा पुत्र पांडू राजा हे 
केवळ आम्हांस पित्याप्रमाणें बाटत. आज पांडु 
राजा जिवंत असता, तर पांडवांची अशी बिपन्ना- 
बस्था होती काय? पण पांडूच्या मागे धृतराष्ट्रा- 


ला हे राजपुत्र अगदीं नकोतसे झाळे आहेत! | 


परतु आम्हांस ही गोष्ट मान्य नाही. आमचे हें 
नगर जरी अगदी उत्तम आहे, तरी आम्हांस 
हाची आतां पर्वा नाही; आम्ही आपलीं घरें- 
दारें सोडून त्या धर्माबरोबर तो जेथे जाइल, 
तेथें जाणार! ” 

राजा जनमेजया, नागरिकजनांचे ते उद्गार 
श्रवण करून, व त्यांना वाटलळी हळहळ मनांत 
भाणून युधिष्ठिराचा कंठ अगदीं दाटून आला, 
आणे तो किंचित्‌ विचार करून म्हणाळा, पोर 
जनहो! आमचा चलता धूृतराष्ट्रराजा हा भा 
म्हांस॑ पित्याप्रमार्णे वंदनीय ब श्रेष्ट भाहे 
ह्यासाठी, त्याने जी आज्ञा केली, तिजविषयी 
कोणतीही शंका न घेतां आम्हा ती मान्य क- 
राबी, हंच आमचे त्रत होय. आमच्याविषयी 
दुमचें अंत:करण हळहळत अहे; ह्यास्तव तुम्ह 
आम्हांस उजवी घाळून ब आशीर्बादांनी आमचें 
अभिनंदन करून आपल्या घरी परत जावें 
जव्हां आम्हांस तुमची कांहीं गरज लागेल, तेव्हां 
तुम्ही आमच्या उपयोगीं पडून आमचे हित करावें. 

राजा जनमेजया, युिष्ठिराचें असें भाषण 
रेकून ला नागरिकजनांनीं पांडुपुत्रांस प्रदक्षिणा 
घातली, आणि आशीरवोदांनी त्यांचें अभीष्ट चि- 
तून ते स्वनगरास परत गेळे. पुढें नागरिकजन 
मागें वळल्यावर महाज्ञानी विदुरानें दुर्याधना 
ज्ञा कपटव्यूह धर्मराजांस कळविला, आणि 


श्रीमम्महाभारत. 


[ अध्याय १४५. 


पुढील घोर अनथ टाळण्याची आधींच व्यवस्था 
करून ठेविली. 
बिदुरोपदेश. 

राजा जनभेजया, बिदुराने दुर्योधनाचें कपट 
धमेराजाठा सांगितळें, ते॑ भगदी गुप्त रेतीने- 
फक्त धमराजाळाच समजळ अर्से-सांगितळें. का- 
रण, विदुर हा महाज्ञानी होता. ल्यास भनेक 
भाषा भवगत होय़ा. अतिशय रानटी ब वेदवि- 
रोधी जे म्लेच्छ ळोक, लांची भाषाही त्यास 
उत्तम येत होती. तसाच त्या भार्षेत धर्मराजा 
वाकबगार आहे हेंही त्यास माहीत होतें. म्हणून 
त्यानें धमेराजास दुर्योधनाची ती मसळत गूढ 
छेच्छ भाषेतच कळविली; आणि त्या योर्गे, 
केवळ पोरजनांसच नव्हे, तर धमाव्य़ातिरिक्त 
इतर पांडबांसही तें गुद्य समज दिळें नाही. 

असो. ल्या समया विट्राने ज॑ गुत रीतीनें सा- 
गितळें, त्यांतीळ आशय असा: “बा धर्मा, शत्रन 
राज्यनीतीला अनुसरून जर कांहीं मसळत यो- 
जिळी असेल, तर तिचें रहस्य आधी जाणावे, 
आणि मग तदनुसार अर्तेन करून भावी आप- 
त्तोतून सुटावं, हें इष्ट आहे. हे पांडुतनया, दुर्यो- 
धनाने वारणाबतास तुम्हांसाठी जें गृह सिद्ध केळे 
आहे, तेंकेवळ ठाख, राळ, सण इत्यादि शोप्र- 
ज्वाळाम्राही पदाथाचे केळे आहे. त्या ळाक्षा- 
दिकांचें स्वरूप दऱ्य नाही. त्या गृहाच्या ॥भॅ- 
तीमध्ये वगरे ते सर्व पदार्थ भरळेळे आहेत. ह्या 
गर्हांत तुम्ही राहिला असतां रात्रीच्या बळी तु- 
म्हांस दगा होईल. युविष्ठिरा, ही गोष्ट मनांत 
वागवून जर तूं बागळास, तर त्या संकटांतून 
सुटण्याचा मागेही तुळा सांपंडळ, भाणि मग 
तुळा इात्रंबासून कां्दींच धात्ती नाहा. धर्मा, 
त्या ळाक्षादिकांच्या गृहांत तुम्हांस जाळून टाक- 
ण्याकरिलां तुम्हांबरोबर हा पुरोचन सेवक येत 
आहे. आतां कदाचित्‌ तुम्ही असं म्हणाळ की, 
पुरोचनास मारूं किंवा त्या ढाक्षागृहांतच आम्ही 


८ जतुगृहपव. ] १ भादिपवे ३११ 


प्रवेश करणार नाहीं म्हणज झाळे; पण ह्या म्ह- राचे भाषण श्रवण करून त्यास युषिश्ठिरानें 
णण्यांत कांहीं अर्थ नाही. कारण, प्रबळ शत्रुंशा 'समजळे' म्हणून सांगितळें; अणि नंतर बिदुरानें 
विरोध करण्यास प्रवृत्त होणे म्हणज उद्यांच॑ म- पांडबांस उजवी घातळी, व द्मांस निरोप देऊन 
रण आजच आणणे होय. तेव्हां द्या संकटां- तो माघारा आपल्या गृहास आळा. ह्याप्रमाणे 
तून मुक्तता होण्यास हाच उपाय आहे का, भाष्म, पारजन व विदुर हे सव परत आल्यानेतर 
तुम्ही त्या गृहांतून एक बिळ तयार करावें. कुंती घ्षाजवळ येऊन ययास म्हणाढी, “बा घनी, 
म्हणजे त्यांतून तुम्ही सुराक्षत बाहेर पडाळ.  बिदुराने गूढरूपानें (म्ठेच्छ भाषेने) तुळा जं कांहीं 
५ युविष्ठिरा, आपत्तीतून पार पडण्याचा मार्ग सांगितळे, व ज ऐकून घेऊन तूं ' समजळें' असं 
सुचण्यास विवेक हेंच उत्तम साधन हाय, आणि म्हणाळास, ते भाम्हांस कांईंच कळलें नाहीरे ! 
आपत्तीतून मुक्त झाल्यावर तरी पुढें काय जरतो तुझा व बिदुराचा संबाद आम्हांस सांगे- 
करावे, हे. सांगणारा विवेकच; तर्सच, धर्या- तल्याने कांहीं विघ्न घडण्यासारखं नसेल, तर तो 
च्या बळावर सर्वे रेश्वर्य मिळतें; आणि सर्व ऐकावा अशी माझी इच्छा आहे. ” 
घेर्याच्याच योगानें पृथ्वी प्राप्त होते. तेव्हां हा. युविष्टिर सांगता:-_& माते, वारणाबतांतीळ 
सर्वे विचार मनांत वागवून तूं वर्तन कर, म्हणज गृहापासून आपणांस अम्निभय आहे, असें बिदु- 
तुझ संकट तात्काळ नष्ट होईळ. धर्मा, तुम्ही राम मला सांगितळे. तप्तंच, आणखी तो असे 
लाक्षागहांत असतां जे बेळ तयार कराल, त्याचें म्हणाला की, त्या प्रस॥ अम्नीतून सुटका होण्या- 
एक तोड त्या घरांत व दुसरे तोंड कोठें तरी चाही मार्ग तुम्हांस सांपडेळ; आणि शिबाय त्या 
अन्यत्र, अशी व्यवस्था करा; घयवान पुरु- 
ळाक्षागृहाळा आग्रे लावल्यावर त्या ब्रिळांतून तु- पाळा पृथ्वी प्राप्त होते. असो. ह्याप्रमाणें बिदुराचे 
म्हांस दसरीकड बाहिर पडतां येईल ' भाषण रेकून 'समजर॑' अर्स मात्यास उत्तर दिळें 
शी युधिष्टिरा, ह्याप्रमाण अम्नीपासून तुमची बेशपायन सांगतात:--राजा जनमेजया, फा- 
सुटका झाली म्हणजे तुम्ही घाबरून जाऊं, र्उन रद्ध अष्टमास रोहिणी नक्षत्रावर ते पांडव 
नका. मग तुम्ही मृगयेच्या वगैरे निमित्ताने मार्ग इस्तिनापुरांतून निघाळे, आणि पुढें वारणाबतास 
झोभूं लागा. पण मार्ग सांपडला तरी हृत्ति- पोहचल्यावर ह्यांना तेथें नागरिकजनांच्या 
नापुरास येऊं नका. नक्षत्रांच्या पू तु- भेटी घेतल्या 
म्हांस दिशांचा निश्चय करितां येईल. ह्यास्तव :10002.. 
तुम्ही शत्र्पासून कोठें तसी ळांब निघून जा. अध्याय एकश शंचाळिसावा. 
भातां, गुप्तपणे बिळ तयार कसें करावें ही मोठी, नव व्या 
भडचण खरी; पण ता अडचण दूरकरण्यासाठी| भीमयुधिष्ठिरसंवाद 
मी आपळा जिवळग मित्र त्या कामावर नेमिता.. वशंपायन सांगतात:-पांडव आल्याची बा- 
तो तुम्हांस बिळ तयार करून देईल, आणि त्या तमी वारणाव्तांत पसरतांच तेथीळ सवे ळोकींस 
बिळांतून तुम्ही सुरक्षित, बाहरे पडला; म्हणजे अत्यानेद झाळा; आणि अनेक प्रकारच्या वाह- 
तुम्हांस कितीही केश झाळे असळे तरी त्यांचें | नांत बसून व बाय पताका वगेरे मंगळ ब्स्तु 
तुम्हांस कांहीएक वाटणार नाहीं. ” बरोबर घऊन, हजारो लोक मोठ्या टत्केठेने 
बेशंपायन सांगतात:--राज[ जनमेजया, बिदु |घास्ञमागाप्रमाण ह्या नरस्रेष्ठांस सामोर गेळे; 


११९ श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय १४१. 
आणि पांडवांजवळ पोहोचतांच त्यांचा जयजय- घर ज्याळाप्राही पदार्थाचे बनविळें असल्यावदड 
कारकरून ते त्यांच्या भोवती उभे राहिळ. त्या वेळी, . स्पष्ट होत आहे. या घराच्या कामासाठी ताग, 
राजेंद्रा, सर्षे देव इंद्राच्या भोंबती जमळे अ- राळ, मोळ, लव्हाळे, बांबू इत्यादे पदार्थ भाणूम 
सता. तो अ्याप्रमाणे शोभतो, त्याप्रमाणेच यांवर तूप शिंपडळें आहे; आणि तशा प्रकार- 
कांतीनें देवतुल्य भसठेल्या त्या युधिष्टिराच्या च्या पदार्थीनी, घर बांधण्याच्या कामांत हुषार १ 
मोबती ते सवे कोक जमळे असतां तो । विश्वासू अशा कारागिरांकडून हें घर तयार कर- 
शोभू ढागळा. जनमेजया, पोरजनांनी पांडवांचा | विळें आहे. भी स्मा पुरोचनावर विसंबून राहिलो 
सत्कार केल्यावर उळट पांडवांनींही लांचा गोरब असतां मळा दग्ध करण्याची या पाप्याश्वी इच्छा 
केळा. नंतर गुढ्या, तोरणे बगेरेंनी अळंकृत के- दिसते. कारण, तो मूख सुयोधनाचा संकित 
लेल्या, व ळोकवस्तीनें गजबजलेल्या त्या वारणा-!असून स्वत:हे| तितका दुष्ट आहे. ही सर्वे बि- 
बत नगरांत त्यांनी प्रवेश केळा. नगरांत प्रवेश पाते महाजुद्विमान विदुरानें तकोर्ने जाणिढो 
केल्यावर लगेच ते वार प्रथम खकर्मात तत्पर होती, व म्हणून त्यानें मळा हे घर आशेव 
अशा ब्राह्मणांच्या घर गेळे. नतर रथांत बसणा- असल्याबद्दल मागेच सांगितर्ळे आहे. याप्रमाणें 
ऱ्या ह्या नगरांतीळ अधिकाऱ्यांच्या घर्रा, व पुढें | आपळें नित्य कल्याण इन्छिणाऱ्या आपल्या 
बेश्‍्य, शूद्र वरे सर्वे लोकांच्या घरी ते भेटीस कनिष्ट चुढत्यानें मोठ्या कळकळीने आपणांस 
गेळे. हे मरतर्पभा, याप्रमाणे सर्व नागरिकजनांनीं वेळेवर जागे केळे, म्हणूनच सुयोधनाच्या आडत 
पाडबांचा आदरसत्कार केल्यानंतर, ते पु- असणाऱ्या कृष्णकारस्थानी दुष्ट सेवकांनी बेमा 
शचनासहवर्तमान आपल्या बिऱ्हाडी गेळे. तेथे टम बनविळेळें तें घातक घर आम्हांस उमगरे ! 
त्यांस पुरोचनानें भक्ष्य व पेय पदार्थ आणि उत्तम भोौमतेन म्हणाडा:--दादा, जर हें घर भ्वा- 
बिछाने व श्रेष्ठ आसनें यांचा पुरवठा केला. या-  लाप्राही आहे अर्स आपणांस वाटत असेळ, तर 
प्रमाणें यानें केळेला सत्कार स्वीकारून त तेथें कांहीं हरकत नाह, आपण पूर्वी राहत होतो ते- 
राहिळे असतां पोरजनही हयांच्या भजनी असत. थेच जाऊन राह. 
याप्रमाणे ते त्या ठिकाणी दहा दिवस राहिल्यावर युधिष्ठिराने म्हटळे:--भोमसेना, शमदमादि- 
पुरोचनानें ह्यांस नवीन तयार केळेळें घर दाख-  कांविषयी तत्पर भश| ज्ञात्यांना, या देहांत भाझ- 
बिळे. ते पांडवांस मारण्याच्या हतूनच केळे अ. ,तिविशषाचा अबळंब न करितां मोक्षाचंतन क- 
सल्यामुळें वास्तविक अशिव असून, ग्यास शिव रत राहावें, त्याचप्रमाणें आपणही आत्मसंयमन 
असें नांव ठेविळें होतें! असो; केलासांत ज्याप्रमा- पुरून, मनांतील भाष बाह्य आचरणांत प्रकट 
णें गुह्यक जातात, ह्याप्रमाणें पुरोचनाच्या सांग- न होऊं देतां, येथून सुटण्याच्या चांगल्या 
ण्यावरून पांडवांनीही आपल्या सर्व संपत्तीसह मागचा विद्यार करीत येथेच सावधगिराने 
ह्या घरांत प्रवेश कला. नंतर, अथंत धमेनिष्ट जो राहावें असं मला वाटते. कारण, जर भापढी 
युधिष्टेर, तो त्या घरांचे निरराक्षण करून, ते कांही हाळचाल पुरोचनास समजली, तर तो 
ज्वाढाम्राह्ी असल्याबद्दल भीमसेनास सांगू ढागला. विलंब न करतां बळात्करानही आपणांस नाकून 
युविष्ठिर म्हणाडा:--हे शत्रपीडका भीमसना, टाकील. कारण हा पुरोच्यन अधर्माला मिणारा 
या घराळा तूप ब ळाख यांच्या वासांशी मिश्रित नाही, ।क॑वा ळोकानदेळाही भीक घाढणारा 
झाळेली 'चरबी'ची घाःग येत आहे, तीवरून हें नाही. कांकी, हा केवळ सुयोषनाच्या मत्ताप्रभाणे 


क 


८ जतुगृहपर्व. ] १ आदिपर्ण, ३१३ 
वागत असतो. आतां, भश्ा प्रकारे आपण दग्ध शक झाहे, तेव्हां तुमचं कोणतें कार्य मो कराबे£ 
झाल्यास पितामह भीष्पांस क्रोध येईळ, व स्मामुळें येथें येऊन गुप्तपणे तुषरचें कल्याण करण्यावि- 
कौरवही खवळताळ. तेव्हां आपण असळें कृत्य षरयी विदुरानें मळा सांगितळें आहे. तेव्हा तुमचें 
कशास करावें! अथवा, आपण येर्थे दग्ध झाल्या कोणतें काम मी करावे £ येत्या कृष्णचतुदेशीचे 
वर, कोप करणें हाच अशा वेळचा धर्म आहे दिवशी रात्री तुमच्या घराढा दरवाज्याशी पुरोचने 
असे समजून आपले आजोबा भीष्माचार्य व दुस. आग डावीळ, कारण, तुम्हांस मातेसह दग्ध 
रेह् कुरत्रेष्ठ सतप्त होऊन जातील. तसेंच, आपण करून टाकावयाचें अस! दुमीते दुर्याघनाचा पक्का 
अग्नीस भिऊन येथून पळून गेळी, तर राज्यडोभी विचार आहे. पांडुपृत्रा, याविषयी तुला विदुरानें 
सुयोधन हरांच्या द्वारे आपळा शोध लावील, म्लेच्छ भाषेने थोडसं सुचविळें असून ल्यावर तू 


व सवीस मारून टाकीळ. कारण, आज तो 
राज्याधिकारी आहे व आपणांस कसलाच आधि- 
कार नाही. त्याच्या पक्षास पुष्कळ ळोक आहेत 
व आपण साहाय्यर्हान आहों, तर्सेच त्याच्याजवळ 
मोठा खजिना असून आपणांजवळ कांहींच 
नाहो. यामुळें, नानाउपाय करून तो आपला 
धात करीळ. तेव्हां हा दुग पुरोचन, ब पापी 
सुयोधन यांस पूर्णपणें फसवून, आपणांस कोठें 
ना कोठें तरी अगदी गुत्तपर्णे राहिळें पाहिजे. मग 
मृगया करीत पृश्त्रीच्या पाठीवर हिंडत असतां 
आपणांस पळून जाण्याच्या वाटा सहज समज. 
तीळ. यास्तव, आपण आजच एक उत्तम बे- 
माळूम विवर जमिनींत तयार करू, म्हणज ला 
आति गुप्त ठिकाणी आपणांस आग्रि जाळूं शक- 
णार नाहीं. मात्र आपण त्या ठिकाणीं राहात 
असल्याबद्दल पुरोचनास किंवा दुसऱ्या कोणासही 
मागमूस न ठागेळ असें मोठ्या दक्षतेने केळे पाहिजे. 


अध्याय एकशे स्तेचाळिसावा. 
बिलखनन व जतुग्रहवास. 
वैशंपायन सांगतातः--राजा, काणीएक खो 
दकामांत निपुण असान्मनुष्य विदुसचा मरित्र 


ठाक आहे असें उत्तर दिळें आहेस, ही खुणेची 
गोष्ट ऐकल्यावर तुला मजविषयीं विश्वास पटेल." 

त्याचे हे माषण ऐकून सव्यशीळ युधिष्ठिर 
त्यास म्हणाला:---हे सत्त्वस्था, तूं विदुराचा परम 
भित्र असून सदाचार, आत्त, प्रेमांतला व त्या- 
वर दढभाक्ते करणारा आहेस हे मी जाणतो. 
खरोखर त्या सवेज्ञ बिदुरास अमुक एक उपाय 
म्हणज अज्ञात आहे असें मुळांच नाही. तूं जसा 
बिदुराळा तसा आम्हांसही प्रिय आहेस. तुज- 
बिषयीं आमच्या मनांत बिलकूल मिन्नभाव नाही. 
आम्ही जसे बिदुराळा तसेच तुलाही आहों, या- 
स्तव बिदुराप्रमाणेच तूही आमचें रक्षण कर 
आम्हांसाठी पुरेचनानं जह ज्वालाप्राही पदा- 
थाचें घर तयार केळे आहे, ते त्याने सुयोधनाच्याच 
आज्ञेने तयार कळें आहे, अशी माझी समजूत 
आहे. त्या दुष्ट सुयोधनाजवळ पुष्कळ खजिना 
असून त्यास पुष्कळ साह्यक्तेही भाहेत; यामुळें 
तो पापात्मा आम्हांस नेहमी छळीत असतो. 
येथें भामचें संरक्षण करण्यासाठी विदुराने तुळा 
पाठाषैळं आहे, यास्तव या भयंकर अश्नीपासून 
तूं आम्हांस सोडीव. कारण, हुं कार्य तुझ्या हॉ- 
तून न झाल्यास आम्ही येथे दग्ध होऊन जाऊं, 
आणि सुयोधनाचा मनोरथ पूर्ण होईल. पहाऱहें 


होता, तो पांडबांस एकांती गांठून म्हणाळा, विस्तृत ळाक्षागृह म्हणजे यया दुष्टचे मुतंमंत 

५ पांडबहो, तुमचें प्रिय करण्यासाठी बिदुरानें समृद्ध शक्ञागारच होय. याच्या सभोंबतीं मज- 

मळा पाठबिळें आहे. खणणप्याच्या कामांत भी कु- वूत कोट असल्यामुळें येथून बाहेर पडण्यास 
४० 


११४ औमन्महांभारत. '[ भंध्याय (४८. 


कांहींच मार्ग राहिळा नाही. सुयोधनाने योजि- अध्याय एकशे अः चाढिसावा. 
ळेढें हु दुष्ट कृत्य बिदुरानें खरोखर पूर्वीच भोळ. 
खिळें असून ल्याने त्याबद्द्द आम्हांस सूचनाही जतुग्ृहदाइ. 
केळी आहे. विदुरान पूर्वीच जाणळेळें तेंसंकट ._. 
सांप्रत आम्हांस प्राप्त झालें आहे. यास्तव, पुरो- वैशंपायन सांगतात:--राजा, याप्रमाणे काल- 
चनास न समजूं देतां या लाक्षागृहांतून तूं डत पांडव एक वषपयत तेथ आनंदांत 
आमची मुक्तता कर. राहिळेळे पाहून, यांचा भापणावर घू्ण विश्वास 
वैशंपायन सांगतात:--राजा, नंतर त्या ख- बसळा हे असें पुरोचनास बाटळे, भाण त्याळा 
नकानें त्यांस ठाक आहे म्हणून प्रत्युत्तर दिळे, मोठा आनंद झाळा. ती पुरचनाची वृत्ते घर्मड 
व तो आपल्या प्रयत्नास ढागळा. ढाक्षागृ- युधिष्ठिराच्या ध्यानांत बऊन ता आपल्या भावां- 
हाच्या कोटाबाहेर जो मोठा खंदक होता, तो शी बोड ळागळा. र र 
आपण साफ कर्रात आहों, असें लानें पुरोचनास युधिष्ठिर म्हणतो:--बांधवही, या पापी पुरो- 
भासाविळे; आणि आंत खणून ती. माती. बा- चनास असं बाटत आहे कौ, आमचा याच्यावर 
हेर काढून त्यानें एक मोठें विवर तयार केळे. हे पणे वरास बसला आहे. प्र्पु तोदुष्ट्या सं- 
भारता, त्या लाक्षागृहाच्या मध्यापासून या विव- बघांत अगदाच फसढा आह. तेव्हां मला वाट्ते 
रापर्यतर्ह, एक मार्ग त्यानें खोदिळा, आणि त्याच्या के, आपणांस पळून जाण्याची होच वेळ आहे. 
तोंडावर बरून जामिनाप्रमाणे दिसणारा एक या आयुधागारास आगे लावून त्यांत पुरोचनासच 
दरवाजाही त्यानें तयार केल. दृष्टयुद्धि पुरोचन दग्ध करू, व या ॥ठकाणी कोणा तरी सहा 
सदोदीत त्या ळाक्षागृहाच्या तांडाशीच बसत माणसांस ठेवून कोणासही मागमूस न ढागूं देतां 
असल्यामुळें, त्यास न समजावें म्हणून भुयाराचें आपण येथून निवन जाऊं. 
'तोंड त्यानें याप्रमाणें बेमाळूम झांकून टाकिळें. वेरांपायन सांगतात:-राजा,याप्रमाणे पांडवांचा 
जनमेजया, त्या ळाक्षागृहांत पांडव भापल्या आ- विचार ठरल्यानंतर, कांहीं दानधर्म करण्याच्या 
पल्या आयुधांसह रात्रीची वस्ती करीत, व टिव- मिषाने कुतोरने राती ब्राह्मणभोजन घातलें. तेव्हा 
सास या वनांतून त्या वर्नांत मृगया करांत हूंडत, त्या ठिकाणी कांहीं सुवासिनीही आल्या होत्या. 
राजा, दुयोधभाच्या या कपटकृत्यानें अद्लंत ल्या जवणखाण वरे भाटोपल्यावर थोडा वेळ 
विस्मित झाळेळे ते पांडव पुराचनास फत्तविण्या- यथेष्ट करमणूक करून कुंतीचा निरोप घेऊन 
साठी, मनांत साशंक असतांही त्यावर आपला परत भापआपल्या घरां गेल्या. ही जवळावळ चा- 
विश्वास असल्याचे दाखबीत, व मनांत जळफळ- ढी असतां .कोणीएक मिछीण व तिचे पांच 
त भसतांही आपण अगदी संतुष्ट भाहों असें मुलगे काळानेंच भोटून आणल्याप्रमाणें अना- 
भासर्वात. हा खरा प्रकार ह्या नगरांत राहणाऱ्या च्या आझेनें त्या ठिकाणा प्राप्त झाले. राजा, ती 
ळोकांस-फार काय £ पण एका विदुरमित्र खनका-  मिल्लीण आपल्या पुत्रांसह मदिरापान करून अ- 
बांचून दुसन्या कोणासही उमजळा नाही. गदी घुंद झाढी, व बेशुद्ध होऊन त्याच घरांत 
'मेल्याप्रमार्णे गाढ झोपी गेळी ! नतर पुरोचनादि 
सर्वेजणांस झोंप ळागल्यावर, मोठा वारा सुटळा 
, आहे असे पाहून भीमसेनानें पुरोचन नि- 


2-0 ८7 


८ जतुगृइप्व ] ! नादिपर्व. ११५ 


जळा होता तेर्थेच त॑घर पेटविळें! या- ; 
प्रमार्णे गृहृद्वार पेटविल्यानंतर त्यानें सर्व अध्याय एकशे एकुणपन्नातावा, 


घरास चोहों बाजूनी आमरे लाविळा; आणि 
सगळ्या घरानें पेट घेतळा असें पाहून ते शत्रू 
चा उच्छेद करणारे पांडब मातेसह भुयारांत 
शिरले. इकडे अश्नींचा भयंकर डोंबाळा होऊन 


मोठमोठे आवाज होऊ लागले, त्या योगानें नाग- गितठेल्या स्थळी पोह तथे 
रिकजन जागे झाळे, व ते घर पेटळेळें पाहून * स्थळी पोहोंचला, तेव्हां तेथें पांडव व 


म्लानवदन होऊन बोळूं ढागळे. यांची माता कुती ही मंडळी त्याच्या दृषीस पडढी. 
ते म्हणाळे:--अहो, दुर्योधनाने नेमठेल्या या या वेळी,पांडव नदोर्चे पाणी किती खाळ आहे याचा 
अज्ञानी ब पातकी पुरोचनानें आपल्या नाझा- अजमास करीत होते. पापी दुर्योधनाने केळेळा दुष्ट 
साठींच हें घर तयार करविले, व भाज जा बेत महाबुद्धिमान विदुरास हैरांकडून कळून ह्यानें 
टाकविलें. भहो, उ्यानें सरळ स्वभावाच्या पांड- तेथून हा हुषार मुष्य पाठविळा होता. त्या मनु- 
बांस-प्रत्यक्ष आपल्या भावाच्या मुळांस--शत्रूंप्र- "याने पॉंडबांस एक नौका दाखविळी. ती मन किंवा 
माणें दग्ध करविळें, त्या भृतराष्ट्राच्या आबिचारी- वायु यांप्रमाणे वेगानें चाळणारी होती,व सोसाट्या- 
पणास घिःकार अत्ता. आपणावर पूर्ण विश्वास चा वाराही सोसण्याजोगी मजवूत असून तिजवर 
ठेवगाऱ्या नरब्रष्ठ पांडबांचा कांहीएक अपराध शिडे, नांगर वगैरे सर्व सिद्धता हाती. अज्ञा प्रकार- 
नसतां ज्या दुरात्म्यानें त्यांस दग्ध केळे, तो पापी च्ची्‌ ती नौका विदुराच्या विश्वासांतीळ लोकांनी गंगे- 
पुरोचन कर्मधर्मसंयोगाने या वेळी दग्ध झाला हें च्या पवित्र तीरावर सिद्ध करून ठेविळी होती.ती घ- 
मात्र ठीक झालें! मैराजास दाखवून तो मनुष्य म्हणाला, “ युधिष्टिरा, 
वैशंपायन पुढें सांगतात:--राजा, अश्या प्र- कक्षप्नः शिशिरप्रश्च महाकक्ष बिलोकस: 
करें ते बारणवतांतीळ ढोक विलाप करीत रात्रऱ न हन्तालिवमात्मानं यो रक्षति स जीवति || 
भर त्या जतुगृहासभोवती उभे होते. इकडे कुंती- हे वाक्य पिदुरानें पूर्वी तुम्हांस सूचनार्थ सांगि- 
सह सर्व पांडव खिनन होऊन त्या विवरमागीनें तळे आहे, याची खूण सांगून त्यानें मळा तुम्हां- 
बाहेर पडळे, व कोणासही न समजता त्वरेने कडे पाठविळें आहे. तेव्हां तां मजबद्दळ तुमची 
जाऊं ढागले; परंतु रात्रमर झाळेळें जागरण व खातरी झालीच असेळ. त्या सर्वेकायेज्ञ विदुराने 
भीति यामुळें त्यांचें अ विशेषेकरून कुंतीचें पा- मजजवळ पुनः असा निरोप सांगितळा भाहे कौ, 
ऊळ जळद उचळेना. राजा, व्या प्रसंगी, अदभुत- युपिष्ठिरा, कणे, शकुनि व सव भावांसह दुर्यो- 
वेगवान ब महापराक्रमी भीमसेनाने त्या सर्वांस धन यांस तू निःसंशय रणांत जिकशीठ. पाण्यांतून 
उचळून नेळें: त्या वर्यवंतानें कुर्तास खांद्यावर सुळभतेनें गमन करणारी ही उत्तम नौका जलप्रवरा- 
बसाविळें, नकुळसहदेवांस कडेवर घेतळें, आणि हांत तयार आहे, ही तुम्हां सर्वीस खातरीने येथून 
धर्माजुनांस हातांनी धरून ती. महाबळाढ्य ते- ५ मार्गे पेचेचाळिसाव्या अप्यायांतं विदुरानें म्बेच्छ 
जस्वी भोमसेन वक्षस्थळाने पुढीळ वृक्ष मोडून भाषेत धमराजास जें सांगितलें, त्यांतील हा शोक, 
मार्ग मोकळा करीत व पार्यांनीं पृथ्वी विदारीत यया ठिकाणी त्यानें सांकेतिक भाषेनें जे सांगितलें आहे, 
सत्वर वायुवेगानें गेळा ! याचा स्पष्ट आशय तेथें दिला आहे. 


>---*0 १ 


गंगो चरण, 
वैद्यंपायन सांगतात:-हे कुरकुळावतसा, याच 
समयास महाज्ञानी विदुराने परवसंकेताप्रमाणें एक 
झुचिभूत मनुष्य त्या वनांत पाठविला. तो विदुराने 


११६ श्रीमन्महाभारत, [अन्याय १५९०, 


पार पडीळ.? नंतर, राजा, पांडव फार कष्टी झाळे आतां आम्ही दुष्टबुद्धि पृतराष्ट्राकडे अस्ता निरोप 
आहेत अते पाहून त्या पुरुषाने त्यांस मातेसह पाठवितो का, “ पांडबांस दग्ध केडेंस, आतां 
नोकेंत बसाविळें; व गंगेंतून जाऊं लागल्यःवर तो तुझा सवे हेतु पूर्ण झाला ! ” 
पुनः त्यांस म्हणाळा,  शिर्राणपूर्वक व आ5- अशा प्रकारे विलाप करीत ते. पांडकंच्या 
गनपूर्वक विदुराचें तुम्हांस वारंबार असें सांगणे शोधासाठी आगम्नि विज्ञबीत असतां, भापल्या पांच 
भाहे को, बिकट मागतून सावधतेनें पार पडा.” पुत्रांसह व्यर्थ दर्व झाळेढी ती निषाद त्यांच्या 
राजेंद्रा, याममाणे सांगून त्या विदुराकडून दृष्टीस पडळो. तेव्हां सवे पांडव दग्ध झाळ 1: 
आलेल्या मनुष्याने त्या नर्रष्ट पांडवांस नावे त्यांत वाटळं. या अम्नि विझविणार्‍्या मेडळीत 
च्या साह्याने गंगापार केळे. गंगा उतरून सर्व- तो. विवर तयार करणारा खनकही होता. त्याने 
जण सुखरूप परतौरी पोहोंचल्यानंतर त्यांस जय- घरांत हुडकीत असतां कोणास न समजू, द्‌तां 
सूचक आशीर्वाद देऊन तो आल्या बाटेनें परत हळूच ते विवरद्वार मातीने बुजवून टाकळे! नतर 
गेळा. नंतर त्याबरोबर विदूरास खुशाळीचा पांडव व अमात्य पुरोचन अम्नीने दग्ध झाल्या- 
निरोप पाठवून ते महात्मे वांडव गंगा उतरून बेईळ नागारिकांन भ्रतराट्रास कळाविढे. पडवांचा 
गेल्यावरही कोणास न समजूं देतां गुप्तपणे तेथून नाश झाला ही दारुण गाष्ट प्रवण करून पृत- 
त्बरेनें निघून गेल. राष्ट्र अत्यंत दुःखित होऊन विळाप करू 
भ लागळा, “ते पराक्रमी पांडव ब विशेषेकरून 
अध्याय एकशें पन्नासावा. रत! दग्ध झाळेढी कून प्रत्यक्ष माझा महा- 
म यक्षस्ती भ्राता पांडु राजाच आज मृत झाला असें 
विष कक €« , मळा वाटते. आतां मंडळीने सत्वर वारणावतास 
पांढबांविषयीं शोक व त्यांचें उत्तरकाये! जावे, व उत्तरविधि करून पांडव ब कुंती यांचा 
* वैशंपायन सांगतात:--राजा, इकडे, रात्र सं. सत्कार करावा. कुलास रावेत अशीं यांत 
पत्यावर पांडवांस पाहण्याच्या इच्छेने वारणावतां- कल्याणकारक होणारी मोठमोठी उत्तरकृत्यें क- 
तीळ सत्रे डोक मोठ्या लगबभीनें तेथे आले, रावी. त्या ठिकाणी, मेेल्यांचे ज इष्टमित्र अस - 
आणि आग विझवू लागले. तेव्हां या. ळाक्षागू- तीळ त्यांनीही जावें. याप्रमाणें सर्वजण तेथें 
हाबरोवर अमाझ .पुरोचनही दग्ध झाल्याचें गेल्यावर, पांडब व कुंती यांस हितकर अश्ञा ज्या 
हयांच्या दृष्टोत्पत्तीस आठे. ह्या वेळो ते आक्रोश ज्या क्रिया मळा करतां येण शकय आहे, त्या सर्व 
करून म्हणू ढागढठे, ह दी ठ्त्य पांडवांच्या पुष्कळ द्रव्य ख्चे करून तुम्ही करा.” 
नाशासाठी त्या पापाचरणी दयोधनानेंच निःसशय राजा जनमेजया, ह्याप्रमाणे बोळून पृतरा- 
केळे, इतकेंच नव्हे, तर तळ मळी त्यांत घटने ज्ञातिबांधबांसह पांडवांच्या नांवाने उदकां- 
स्वतरीरने भंग असावं. तसें नसतें, तर प्रयक्ष पांडू- जलि दिली. त्या वेळी सर्व लोक अत्यंत शोकाकुल 
च्या[पाठीस पाठ ढावून आलेल्या सख्ख्या गया होऊन रुदन करू ळागठे. हा कुर्कुळभूपणा घर्म- 
मुढांस दुयोधन जाळीत असतां त्यास भृतराष्ट्रान राजा! हा भीमसेन! हा.भर्जुना! हे नकुलसहदेब- 
प्रतिबंध केळा नसता काय: खरोखर या प्रसंगा प्र हो!” असें म्हणून सर्व ळोक आकांत करूं ढागळे. 
यक्ष मीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य व इतर सर्वे त्याचप्रमाणे, कुंतीबददटही अद्ंत शोकाकुल होऊन 
कौरवपूक्षीय ढोक स्मधर्मानें वागत नाहीत ! त्यांनी उदकांजडि दिळी. हस्तिनापुरांतीळ इतर सर्ब 


< जतुरृहपर्व, ] 


लोकही याचप्रमाणें पांडवांविषयी शोक करूं ला- 
गळे. विदुरास मात्र खरा प्रकार माहीत होता. तथापि 
त्यानेही इतरांबरोबर-वरकांतींच कां होईना-पण 
शोक केलाच ! | 
पांडववनप्रवेश, 

वैशंपायन सांगतातः-राजा, इकडे कुर्तासह 
पांच पांडब वारणावताहून निघून गंगातीरी ये 
ऊन पोहचल्यावर, नावाड्यांचे बहुसामध्ये, नदी 
च्या प्रवाहाचा वेग, व अनुकूळ बारा यांच्या 
अनुकूलतेने थोडक्याच वेळांत पैलतीरास पोहों 
चळे.नंतर ती नोका सोडून ते दाक्षिण दिशेकडे गेळे 
ब त्या रात्रीच्या वेळीं नक्षत्रसमुदार्यांच्या अनु 
रोधाने मार्ग काढीत मोठया प्रयत्नाने ते घोर अर- 
ण्णंत जाऊन पोहेंचळे! ह्या वेळीं ते अगदी थकून 
गेळे असून तृषेनें व्याकूळ झाले होते, व डोळ्यां- 
बर झांपड येऊन ह्यांस काहीएक र्दसंनासें झालं 
होतें. अशा प्रसंगीं ते पुनः महासमर्थ भौमसेनास 
म्हणाळे, “ बाबा भीमा, आतां पुढें मात्र खरांखर 
मोठा कठिण प्रसंग आळा आहे. कारण, आपण या 
निबिड भरण्यांत आलो. असून आम्हांस दिशा 
सुद्धां ओळखत नाहांत, व चालण्याची तर बि 
लकूळ शाक्ते राहिळी नाही; तो नाच एरोचन दग्ध 
झाला किंवा नाही हेंही खातरीने समजत नाही 
तेव्हां आपण गुप्तपणे या संकटांतून कसे मुक्त 
होणार यास्तव, भीमसेना, मागे तूं आम्हांस 
जसा घेऊन आढास, तसाच या वेळो घेऊन 
चवळ. कारण, थकून वगेरे न जातां सतत चाळ- 
ण्यास समर्थ असा आम्हांमध्ये तूच एक आहेस.” 
राजा, याप्रमाणें धरमराजानें सांगितलें असतां तो 
महाबळवान भीम कुंती ब भ्राते यांस घेऊन 
तरेनें चाळळा. 


१५५४४५१/५५८१/५१५८५१/५/. 


! आदिपर्व, 


१(७ 


अध्याय एकशे एकावन्नावा, 


भीमाचा उद्देंग. 
घैदंपायन सांगतात .-भीमसेन इतक्या झंपा- 


त्यानें चाळत होता की, त्याच्या मांड्यांच्या वे- 


गासे त्या बनांतीळ सवे लहानमोठे वृक्ष कंपाय- 
मान झाले. त्याच्या पायांच्या गतीने जो वारा 
सुटला, तो स्येष्ट व आषाढ या. महिन्यांतीळ 
वाऱ्यासारखा भयंकर होता. त्याच्या योगानें मार्गी 
वरीळ सर्व ळता व दक्ष उळथून पडळे. गंडादि 
तीन स्थढांतून मदस्रांव होत असल्यामुळे जो 
उन्मत्त झाळा आहे, आणि जो साठ वर्षांचा 
म्हणजे पर्ण योबनांत आळेला आहे, अशा च- 
बताळळेल्या गजत्रष्ठाप्रमाणें तो क्रुद्ध झालेला 
भीमसेन मांगीजवळ उगवलेली झुडुपे मोडून फ- 
ळपुष्पयुक्त वनस्पतींचाही नाश करीत चाळला. 
त्याचा बेग प्रत्यक्ष म!रुति किंवा गरुड यांच्यासारखा 
होता. अशा वेगाने तो जात असतां पांडवांस मूछा 
आल्यासारखे झाळें. यांस अनेक वेळां नद्या पो- 
हून जावें लागंळें, व दुर्योधनाच्या भीतीने मार्गात 
दडूनही बसार्बे लागळें. या सवे अडचणींतून व 
नदीप्रवाहांतून भोमानें आपल्या सुकुमार मातेस 
पाठीबर बसवून जपून पार पाडिळे. अशा प्रकारे 
जाता जातां भीमसेन सायंकाळी एका अरण्यांत 
जाऊन पोहोंचळा. त्या वनांत फळेंमुळें फारशी 
नव्हती; इतकेच नव्हे, तर पाणीही दुभेळ होतें. 
शिवाय क्रूर पक्षी व हिस ख्ापदे यांचीही तेथे 
बस्ती होटी. ते वारा सुटण्याचे दिवस . नसतांहदी 
हा वेळी मोठा वारा सुटला होता, व सायंकाळ 
झाल्यामुळे दिशा प्रकाशराहेत झाल्या होया. 
तेथें अश्प वित्तारांचे ठेंगणे वृक्ष कवित्‌ होते. 
बाकी तेथीळ बहुतेक वृक्ष म्हणजे ळहान ळहान 
झडपेच होता. त्यांचीह्दे पानेफळें गळून पडळेळी 
होती; आणि बहुतेक झाडें मोडळेढीं व बाकीची 
ळवून जमिनीस मिळांलेडी 'होती. 


१ 


रट 


इकडे पांडव तर भाधींच बाटेच्या श्रमाने थकळे 
असून तृषेनें व्याकूळ झाळे होते. तशात त्यांस 
निद्राही फार येऊं लागळी; यामुळें त्यांच्याने पुढे 
जावबेना. तेव्हां ते त्या उजाड घोर अरण्यांतच 
विश्रांतीसाठी बसळे. तेव्हां तहान ढागल्यामुळें 
कुंती अगदी घाबर्र होऊन आपल्या पुत्रांस वारंवार 
म्हणूं ळागळी, “ पांच पांडवांची मी माता अ- 
सून माझे सर्व पुत्र माझ्या भोवती बसळे भाहेत, 
अशा वेळीही मी तृषेनें व्याकूळ झाळें आहे ना?” 
राजा, भीमसेन मोठा मातृभक्त व सदय असल्या- 
मुळें, कुंतीचें ते भाषण ऐकून त्याचें हृदय दुभंग 
होऊन गेळं ! तो तात्काळ सोस घेऊन उठला, 
व त्या घोर निजन अफाट अरण्यांत शिरला. तेथे 
एक दाट छायेचा रमणीय वटदृक्ष त्याच्या दृष्टांत 
पडला. तेव्हां त्या ठिकाणी सर्वास खाडी उतरू- 
न भीमत्तेन म्हणाला, “ तुम्ही या वृक्षाच्या छायंत 
विश्रांति घेत बसा, मी आतपास पाण्याचा शोध 
करितो. जढसंचार करणारे सारस पक्षी मधुर 
शब्द कर्रांत आहेत, तेव्हां जवळच एखादें मोठें 


भ्रीमन्महाभारत. 


[ अह्याप. ६५! 


टॅबा आहे! मी. आज आपल्या. भावास बु- 
सत्या जमिनीवर निजळेळे पहात आहे, बा- 
हून अधिक दुःखदायक असें काय पहावयाचे 
राहेळें बरें ! पूर्वी वारणाबतांत भस्ततां ज्यांना 
उत्तम बिछान्याबरही झोंप येऊं नये, त आज 
उघड्या जमिवीवर निजे आहेत जा ! पहा, 
ही सर्वलक्षणसंपनन कुंतो शत्रुसंघांचें मर्दन कर- 
णाऱ्या बसुदेवाची बहीण, कुंतिभोज राजाची 
कन्या, बिचित्रवीर्यांची सून, महात्म्या पांडू रा- 
जाची भार्या, आणि आम्हां पांब वीरांची माता! 
कमलळ्याभाप्रमार्णे (गी कांति अद्भत तुकु. 
मार असल्यामुळें जी केवळ मूल्यवान बिछा- 
न्यावरच शयन करण्यास योग्य, ती आज येथे 
नुसत्या जमिनीबर पडली अहे! यमा इंद्र व 
वायु यांपासून जिळा हे पुत्र झाळ, ती राजवा- 
ड्यांत शयन करणारा कुंती आज श्रांत होऊन 
येथें भूमीवर निजते, तेव्हां केवढी खदाची ही 
गोष्ट ! या पुरुषश्रेष्टांस मी आज भूतढावर शयन 
केळेळे पहात आहें, याहून दु:खतर अशी कोणती 


सरोवर असावें अर्से मळा खातरीने वाटते. ” गोष्ट माझ्या दृष्टीस पडण शक्‍य आहे! अरे, ज्या 
* जनमेजया, नंतर धमेराजाने त्यास जाण्यास | धर्मनिष्ठ भूपतीस त्रेळोक्याचें राज्य वास्तविक योग्य 
अनुमोदन दिल्यावर, |जेकडून सारस पक्ष्यांचा होय, तो आज श्रांत होऊन सामान्य जनाप्रमाणें 
शब्द ऐकू येत होता तिकडं ते गेळा, तो तेथें भूमीवर शयन करीत आहे काय ! तसाच हा सर्व 
एक सरोवर असून त्यांत सारत पक्षी जल्क्रोडा पुरुषांत वरिष्ठ घनःऱ्याम अजुन य:काथ्वित्‌ मनु- 
कर्रांत आहेत असें त्याच्या दृष्टीस पडळ. त्या ष्याप्रमा्णें जमिनीवर निजतो, याहून दुःखद तें 
ठिकाणी पाणी पेऊन व स्नान करून त्या भ्रातु- काय £ देवांतीळ अश्विनीकुमारांसारखी ज्यांची 
वत्सठानें आपल्या भावांसाठी उत्तरीय वत्न पा- रूपतंपत्त, ते हे नकुळसहदेब मभिकाऱ्यांसारखे 
प्यांत भिजवून आणिळें. ते| दोन कोसांवरून उघड्या जमिनीवर झोपी गेळे आहेत! कुढाळा 
त्वारेत मातेकडे आळा, आणि दुःख व श्रम यांनो ।कलंक ळावणारे भाऊबंद ज्यांना नसतात, त्यांचा 
मन व्यात्त शात्यायुळ 'मुजंगा प्रमाणे सुस्कारे आयुष्यक्रम खरोखर सुखमय होत असेल! पहा, 
टाबू ढागळा. असो; तो तेथें थेळन हतो. तो गांग्रांत चांगळा पर्णपुष्पांनी डवरळेळा असा 
आपले भ्रांत व माता. छो जनिनीबरच निजळेळा एकच वृक्ष असलो, म्हणजे तो प्रसिद्ध भसतो; 
असून ल्यांस गाढ झोप ढांगळेढी आहे ! हें पा- इतकेंच नव्हे, तर ळोक त्याचें प्रजनही करतात. 
हतांच त्यास अनिवार दुःख झाळें, व तो विळाप अन्य पक्षी, ज्यांस शूर ब धर्मनिष्ठ असे 
करू दागळा, “ झहो, मी खरोखर अत्यंत दु- पुष्कळ झ्ञातिबांपव असतीळ, तेही जगांत नि- 


भर.) 


ष्कंटक होऊन आनंदांत राहतात; कारण, जे परंतु, पातक्या, या धर्ममूत पांडव्रेष्ठ युधिष्टिरा- 
मित्र ब बांधव एकमेकांस मदत करितात, ते स तुझा राग येत नाही, याला काय करावे !” 

*समर्थ ब संपत्तिमान असतात, आणि अरण्यांती- राजा जनमेजया, ज्याचें अंत:करण क्रोधाने 
छ ब्रक्षांप्रमा्ण एकमेकांच्या आश्रयाने सुखांत संतप्त झाळें आहे असा तो भामसेन याप्रमाणें 
राहतात. परंतु धृतराष्ट ब त्याचे पुत्र या दु- बिळाप करीत हात चोळीत चोळीत सुस्कारे 
ष्टांनी आम्हांस हाकून दिळे, व जाळण्याचा प्र- टाकू ढागळा. नंतर, अमांच्या जाळा जश्या 
यत्न केडा; तथापि दैवयोगाने आम्ही दग्ध न कांही बेळानें कमी की होत जातात, तसाच 
होतां कसे तरी बचावळो, व त्या अस्नीपासून मुक्त भीमाचा रागही कमी कमी होत जाऊन कांही 


होऊन 3 आरे! 
खाळ बसल अ ही वश के. > “९ 

होऊन या व्या ं येऊन व ह वेळाने याचें भंत:करण शांत झाडें; आणि पुन: 

असे पराकाष्टेच केश झाल्यामुळे, पुढें कोणता 


मार्ग पतकरावयाचा तेही कांहीं सुचत नाही. व्य द्ध गित वत ३3. क 
दुष्टा भरतराष्टा, आतां तरी तुझे मनोरथ पूण नपा क प साधावे 
झाळे ना? अरे, तुजवर खरोखर देवच प्र- टी. तेव्हां ता आपल्याच १चार केळे कॉ 
सन्न आहेत, म्हणून तुळा मारण्यास धर्मराज गळा का, ' धथून नगर फार दूर नसावे; तेव्हा 
मळा आज्ञा दैत नाही, आणि म्हणूनच, दुष्टा, तेथे न जातां या ठिकाणी निजणें योग्य न ; 
तूं अजून वांचळा आहेस. या वेळी मळा असा पण हे तर सर्वजण झोपी गेले आहेत, तेव्हा आपण 
संताप आढा आहे का, आतांच्या आतां हत्ति- एकटेच जागत बसावें. यांचे श्रम परिहार होऊन 
नापुरांत येऊन तुढा-तुझे पुत्र, अमात्य, कणे व हे जागे झाळे म्हणज मगच पाणी पितीढ. ' 
शककाने यांसहबतमान-यमसदनी पाठवून देईन; भसा विचार करून भीमसेन जागत बसला. 


श्र 


१२० | श्रीमन्महाभारत, [ अध्याय १५२. 


| हिडिबबधपर्व, बळवळत आहे. अग्रे अत्यंत ताक्ष्ण अकश्या- 


मुळें ज्यांचा नुसता स्पर्श झाळा असतांही फार 
दिवस दुःसह पाडा होते, अशा या माझ्या आठही" 
दाढा आतां मी या मानषांच्या सिग्ध ब मांसळं 
देहांत खुप्लीन; यांची मानगुटें धरून तेथळी 
हिडिंबाभामसंवाद. घमनी तोडीन; आणि त्यांचें ऊनऊन, फेसाळ व 
वेशंपायन सांगतात:-जनमेजया, पांडव ब- ताजे रक्त यथेच्छ प्राशन कर्रान ! यास्तव, 
नांत जेथ निजळे होते, त्या ठिकाणापासून जवळच भार्गनी, तू जा आणि ह्या वर्नांत हे कोण नि 
एका ताठ दृक्षाच्या भाश्रयाने हिर्डंब नांवाचा एक जळे आहेत, त्याचा तपास काढ मनुष्यांचा ठ- 
राक्षस राहात होता. तो क्रुर, मनुष्यमांसभक्षक, त्कृष्ट वास येत आहे, त्याने माझें त्राणेद्रिय कर्ते 
मोठा शक्तिमान व शर असून, त्याचा वणे पा. अगदी तप्त होत आहे. तेव्हां या सर्वे मनुष्यांस 
वसाळ्यांतीळ मेघाप्रमाणे काळाकुट्ट होता. त्याचे मारून माझ्याजवळ घेऊन ये. आपल्या हर्द्दत 
डोळे पिंगट होते, व त्याचें एकंदर स्वरूपच हे निजले असल्यामुळें यांपासून तुळा कांशंएक 
मोठे भयंकर होते. दाढा बाहूर बाढलेल्या अस- मीति नाही. यांची शिरे सोळून, आपण एकत्र 
त्यामुळे तोंड अक्राळविक्राळ झाळें होतें. त्याचे बसून यथेष्ट मांसभोजन करूं. यास्तव, माझ्या 
पोट व कमर लांबट असून दाढीमिशा, व डो- म्हणण्याप्रमागें ढवकर तजवीज कर. मनुष्य- 
क्याचं कस तांबड हाते. त्याची पाठ, मान व मांसाचे मनसोक्त भक्षण केल्यावर आपण दोधं- 
खांदे फारच प्रचड असून, कान शंकाकाते होते, जण ताळ धरून अनेक प्रकोरे नत्य करूं! 
आणि तो क्षुित झाळा भसून मांसाची इच्छा हे नरस्रेष्ठा, याप्रमाणें त्या हिडिंब राक्षसाने 
करीत होता. अडा वेळा! त्या भयंकर राक्षसाचा भपल्या हिडिंबा नामक बहिणीस सांगतांच, 
'दृष्टि सहजगत्या महारथी पांडबांकडे गेळी, त्याची ती आज्ञा मान्य करून, पांडव निजळ 
राजा, ज्याचा भाकार कुरूप, मुद्रा उग्न, व डोळे होते त्या ठिकाणा ती ढगबर्गाने भाली, तों कुती 
पंगट आहेत भागि जा क्षुधारत होऊन मांसाची व पांडव तेथें निजळ आहेत, आणि ज्यास परा- 
इच्छा करात आहे, अशा सा प्रचंडदेही राक्षसास मव म्हणजे काय तें कधी ठाऊकच नाही असा 
साह जकपर्ण पांडव दिसतांच, ता बोटें वर करून तो. भीमसेन जवळच जागत बसळा आहे, असें 
डोक खाजवत खाजवीत आपले रुक्ष कश पि- तिच्या दृष्टीस पडळे जामिनीतून वर आलेळा 
जारूं ढागळा, ब आपल्या विशाळ मुखाने जांमया | शाल वृक्षाचा अंकुरच का काय, असा तो सर्ब 
दत वारबार पांडवांकडे पाहू लागळ!. मनुष्याचे जगात रूपाने अप्रातेम असा भीमसेन दृष्टीस 
मांत |भळणार म्हणून लया महाबळाढ्य धिप्याड पडतांच तिथे मन त्यावर बसे; आणि ती 
र॑क्षसास फार आनंद झाळा. मघसमुदायासारखा आपल्याशीच म्हणते, “ या श्यामसुंदराच बाहु 
प्रथड, आणि तोक्ष्य दाढा ब तेडर्या मुख यांना दोघे, खांदे सिंहासारखे, कंठ शखासारखा व 
युक्त असा त राक्षस मनुष्याचा बास येतांच अ। |नेत्र कप्रठांसारखे असून याचे तेजही विलक्षण 
पल्या भगिनीस म्हणाळा, “ माश्ष अद्लंत आवडते ' आहे. खरोखर मळा हाच योग्य भती शोभेळ 
खाद्य जें नरमांस, ते आाज फार दिवसांनी मिळाळें [माझ्या भावाने सांगितळेळें तें क्रूर कर्म मी 
भाहे. तेणेकरून माझ्या जिभेस पाणी सुट्ठन त | कदापि करणार नाही, कारण, पतिप्रम हे फारच 


"० प>£%€8याा- 


अध्याय एकशें बावन्नावा, 


१; 


९ हिडिबवधपर्म, ] १ आदिपर्व. ३११ 


बळवबान असते; भाव'व १ल ममता तितकी नसते. करा. पहा-मळा आकाशांतून ग्मन करेतां येत 
यांस मारन्य'नें माझा भ ऊ ब मी यांस क्षणमर अमल्य़ामुळे बाटेळ तिकड जातां येतें, यास्तव 
समाधान होईच हें खरे; ण्रेतु यांस न मारल्यास ठिकठिकाणी आपण मजसमागमे अनुपम तुखा- 
मळा चिरकाडपर्येत आनंदांत राहतां येईल! ''!चा अनुभव घ्या. ” 

जनमेजया, बेन याप्रमाणे विचार केल्या | भीमतेन म्हराळा:--ह राक्षसी, माझी माता, 
वर, पाहिजे तें रूप घेण्याचे तीस साम्ये अस वडील भाऊ व कनिष्ठ भ्राते येथें खस्थ निजळे 
त्यामुळें नी अप्रतिम सुंदर स्री बनळी. तिने | आहेत; सिवाय तू म्हणतेस को, येथे राक्षस राह- 
दिव्य अलंकार घारण केळे होते, त्यांनी तिचे |तो, व त्याची यांस मारण्याची इ*छा भाहे; तर 
रूप अधिकच खळूर गेळे होते. नंतर ती सोम्य- भरा प्रसंगीं यांचं रक्षण करण्याचें सामर्थ्य अंगी 
पर्णे भीमसेनाजवळ देऊन उमी राहिल; ब असतांही येथ यांस अप्तेच सोडून कोण बरें 
गालातल्या ग लांत हसून लाजत ळाजत त्यास निघून ज इंड £ अग, आपल्या निजलेल्या मा 
म्हणाळी, “ ह पुरुषपभा, अ'पण कोण ब यथे अंस व मातेम राक्षसाच्या ताडी देऊन माझ्या- 
कोठून आलां ! तर्तेच, हे दिव्यदेही पुरुष यर्थे सरखा कोणता वीर विपयळंपट मनुष्या प्रमाणे 
निजले आहेत हे कोण ? हे पुण्यवंता, ही एग निघुन जाईल बरें! 
मवर्ण व सुकुमार वृद्ध त्र तुझी कण£या अ. रोक्षसी म्हणते:-महाराज, आपणांस जें प्रिय 
रण्यांतही ही सखगुशप्रमाणे *:शेकपणे झेप अठ ते करण्यास मी तयार आहें. या सर्वास 
गढी आहे, यावरून या गहन अरण्यांत राक्षः जगे करा, मी मोठ्या आनदानें ग्या मनुष्यभक्षक 
राहतो हें ळा माहीत नाहीसे दिसते. या ठि राक्षमांपासून यांचीही मुक्तता करीन. 
काणी शबि नामक एक दृष्ट राक्षस राहते. भीम म्हणाला:-नाक्षसी, माज्षे भाऊ व माताही 
त्याची मी बहीण आहे. देवठुल्यडो, तुमचे मांस या अरण्यांत सुखाने निजढीं आहेत. यास्तव 
भक्षण करण्याची दुष्ट वासना मनांत घरून, तुझ्या त्या य:क'श्वतू दुष्ट भाबाच्या भयाने मी 
माझ्या भावाने मळा तुम्हांकडे पाठविळे आहे; शंची कघोही झोपमाड करणार नाही. अग मित्र, 
परंतु या ठिकाणी आल्यावर, देवपुत्र प्रमाणे ते- पजबरोबर युद्ध करण्यासर क्षस तर समथ नाहीं- 
जस्त्री अगा आपणांस पाहतांच माझ्या मनाचा तच, परतु मनुष्य, यक्ष किंवा गंधर्व हे देखीक 
असा पक्का निश्चय ठरला क, आपणावांचून अन्य माझा पर क्रम महन करण्यास समर्थ नाहींत. तूं 
पति बराबयाचाच नाहीं. हें आपणांम सत्य सां. जा. रहा, काय पाहजे तें कर; किंध त्या तुझ्या, 
गते. हे धर्मज्ञा, मी सांशितळूळी सर्व हकीकत नरभक्षक भावालाही पाहिजे तर इकड पाठवून दे! 
ध्यानी आणून, आपणांस योग्य दिसळ तस > 
मजशी वर्तन. करा. माझें मन व »री!ः अध्याय एकश त्रपन्नावा. 
मदनानें जजेर झाळे असून मा आपल्या चग्ण- "९ 
सेवेस सादर झाळें आहे. यास्तब माझा अंगीकार हिडिबभामसंवाद. 
करा. हे महाबाहो, त्या मनुष्यभक्षक राक्षपापसू  वेशंपायन सांगतात:--राजा, इकडे, हिडिबेला 
न मी तुमचे संगक्षण करीन, व अ पण उभयता जाऊन बराच गेळ झाळा तरी ती अजून परत 
पर्वतावरील एग्बद्या अघड ठिकणी खुभाल येत नाही. अभे पाहून राक्षसाधिपाते हिडिंब 
राहू. मात्र, हे निष्पापा, आपण ,माझा अंगीकार हृक्षावळून खालीं उतरला; अद्रणि लागळीचे पांड- 

४१ 


३्रेर श्रीमन्महाभारत. [ अष्याय १५१. 
बांकडे आला. त्याचे नेत्र रक्तासारखे लाळ असून हीं उभयतां बोलत आहेत इतक्यांत तो नरमांस- 
बाहु फार पुष्ट होते; केस ताठ असून मुख भयं- भक्षक राक्षस जवळ येऊन ठेपळा, तों भीमाचे 
कर होतें; दाढा अतिशय तोक्ष्ण होत्या; आणि हे शब्द त्याच्या कानी पडले. तेव्हां तो क्रुद्ध 
शरीर एकवटळल्या मेघाप्रमाणे काळेकुट्ट अस- झाला, आणि त्यानें हिडिंबेकडे पाहिळें, तों तिनें 
त्यामुळें तो फारच भयंकर दिसत होता. तो धारण केळेळें सुंदर रूप त्याच्या दृष्टीस पडले! 
आपल्याकडेच धावून येत आहे असे पाहन तिचें मुख चंद्राप्रमाणे असून भिवया कमानदार 
हिडेबा घाबऱ्या घाबऱ्या भीमसेनास म्हणाली, होत्या; नासिका सरळ असून नेत्र हरिणाप्रमाणें 
“५ हू पहा तो दुष्ट नरभक्षक अत्यंत क्रोधाविष्ट होते; तिचा केशयप्रांतही मनोहर असून तिने 
होऊन इकडेच येत आहे ! तंव्हा आतां आपण व भापल्या बुचड्यांत पुष्पकळिकांची गुंफळेळी 
आपल्या बंधूंनी मी सांगते तसं करावें ! हे बीर, वेणी घातळी हाती; तिर्चे शरोर अत्यंत सुकु- 
माझ्या अर्ग, राक्षसाचे बळ असून मी इच्छागमनी मार असून नखे भारक्त दिसत होती; अ णि तिनें 
आहे. माझ्या कडेवर आपण सर्व बसा म्हणजे मी परिधान केळेळं वस्र फार तळम ब आका- 
तुम्हां सर्वास आकाशमार्गानें घेऊन जाईन. हे शाप्रमाणें निमेळ असून, तिनं मूल्यवान अळंकार 
शात्रमदना, आतां आपण झोपी गेळेल्या या आ- धारण केळे होत! राजा जनमजया, आधींच 
पल्या बंधूंना आणि मातेळा ळबकर उठवा.” तो राक्षस रागावळेळा, तशांत बाईणांचें हें स्व- 

भीमसेन म्हणाळा:--हे सुंदरा ! तू मुळीच रूप त्याच्या दृष्टास पडळे ! तेव्हां याच्या मनांत 
मिऊं नको; मी जर येथें आहे, तर या राक्षसा. अशी शंका आढ को, ही पुरुषाचा इच्छा 
च्या हातून भामच कांही होणार नाहीं, हे सुम- कर्रात असावी. तेव्हां तर ह्याला फारच 
ध्यमे ! मी आतांच तुझ्या देखत याळा ठार मा कोध आढा, आणि अगदी ढाळ होऊन 
रून टाकतों. हे भीरु! हा नीच एकटाचसा तो. तिळा म्हणाळा, “हे दुर्टे तूं हे 
'काय, पण सर्वे राक्षस जरी एकत्र जमून माझ्या मनुष्याचे मनोहर रूप धारण करून काय आरं- 
अंगावर आळे, तरी त्यांच्यानें माझ्याशी टिकाब 'भिळे आहेस अग, मी यांना खाण्याची इच्छा 
घरवणार नाहीं. हे पहा माझे वाहू कसे अगदी करात असतां तूं मळा विप्र करीत आहेस 


गजझुडेप्रमाणे असून मांड्या पारघाप्रमाणे 
आहेत; आण छाती तरी किती रुंद आहे ! हे 
कल्याणी, माझा पराक्रम केवळ इंद्रतुल्य आहे 


काय: हिर्डेबे! तु अगदी मोहेत कशा होऊन 
गे्लांस तुला माझ्या त्रोःधाची कांहीच का मीति 
नाहीं वाटत? चांडाळणी ! पुरुपाच्या इच्छेने तं 


हें तुझ्या आतांच दृष्टीस पडळ, मी मनुष्य आहे माझें अनिष्ट करात आहेस इतकेच नळे, तर तूं 
अस समजून तूं मळा यःकाश्वित्‌ समजूं नको. ह्या कृतीने स्व राक्षसकुलालळा कळंक लावीत 
हिडबा म्हणत:--नरस्रेष्टा, आ.ण देवरूप आहेस! हे व्यभिचारिणी ! धकार असो तुळा! 
आहा, तेव्हां मी आपणांस कमा समजत नाही. अग! ज्या अर्था ह्या लाकांश| सख्य करून माझें 
पः*या हिडंब राक्षसापुढे मनुष्यः्ची काय दुदश। अनेष्ट करण्याची तू इच्छा कशेत आहेस, त्या 
होऊन जात हें मा प्रत्यक्ष प हिळें अमल्या अर्थ' ह्या-सर्बांना अथ त्यांच्याबरोबर तुलाही 
मुळ, माझ ज आपणावर प्रेम बसळ आहे, त्या आतां ठ!र मारून टाकतो! 
अवळ्या प्रेमानं मजकडून तस बटविळें! वैशंपायन सांगतात:--रःजा जनमेजया, 
बशंभायन सांगतुत:---जनमेजया, याझमाणे ह्याप्रमाणे ' हिद्िबिला बोळून तो. कोषानें 


९ हिडिंबवधपवे. ] १ आदिपर्व. “२२३ 
संतप्त झाळेळा हिडिंब त्या पांडबांवर धावला. प्रेताची यथास्थित मेजवानी मिळेल! मनुष्ये भक्षण 
राक्षस अंगावर धावून येत आहे असे पाहून करून तूं दूषित केलेळें हें अण्य मी आज एका 
महापराक्रमी भीमतेनानें त्याची निभत्सना केळी, क्षणांत राक्षसशून्य करून सेःडणार ! अरे! 
आणि त्यास तो “ थांब, थाब, ” असे म्हणाळा. सिंह ज्याप्रमाणे परवतासारख्या मोठ्या हर्ततःळा 

हृ नरश्रष्ठा, तो राक्षस आपल्या भगिनीवर अति सहज ओढून ठार मारतो, त्याप्रमाणें तुला मी 
शय रागावला असून आपल्या निजलेल्या बंघूंकडे सहज ओढून मारून टाकतो; आणि हॅ सर्वे 
घावत चाळळा भाहे असे पाहून भोमसेनास हसं तुझ्या ह्या बहिणीच्या दृष्टीस पडेल. अरे अधमा, 


आढे; आणि तो त्यास म्हणाळा, “ हे माझ 
भाऊ सुखाने निजळे आहेत, त्यांना उठवून 
तुळा काय करावयाचें आहे? तूं माझ्य- 
कडेच ये; आणि मठा घरून माझ्यावरच 
तुळा काय प्रहार करावयाचा असेल तो कर. 
आरे, निजलेल्यांवर चाळ करून जाणें ब बायकांचा 
प्राण घेणें ह॑ तुझ्यासारख्या शूराळा योग्य नाही; 
आणि त्यांतून ह्या तुझ्या बाहिणीने तर तुझा 
काहींच अपराध केला नाहीं. ही सुंदरी म!झी 
इच्छा करीत आहे. हा कांहो. तिचा दोष 
नव्हे; तर तिच्या शरिरांत संचार करणारा जो 
मदन, त्या मदनाचा हा दोष होय. त्यानंच हिची 
इतकी इकडे प्रवृत्ति केढी ! शिवाय, राक्षसा, ही 
तुझ्ती बहीण तुझ्याच आज्ञेवरून आमच्याकडे 
आढी; आणि माझे स्वरूप पाहताच हिळा माझ्या 
विषयीं इच्छा झाली ह्यांत तिचा काय अपराध 
आहे ? खराखर विचार केळा तर मदनाने तुझा 
अपराध केळा आहे; तेव्हां तू हिची व्यर्थ [र॑दा करू 
नको. शिवाय मी येथ उभा असतांमाझ्याशीं युद्ध 
करण्याचे सोडून देऊन माझ्यासमक्ष तूह्या 
स्ञींचा बध करण्यास तयार व्हावेंस हेंही तुळा 
योग्य नाहीं. म्हणून तूं प्रथम माझ्याशीच युद्ध 
कर, म्हणज माच तुला भातां यमसदनास पेहो- 


तुळा मारळें म्हणजे वनचरांना हे अरण्य उपद्रव- 
रहित होऊन ते येथें सुखानं संचार तरी करतीळ ! ” 

हिडिंब राक्षस म्हणता:-अरे मानवा, उगीच 
बडबड किती करतोस ? तुझा काय पराक्रम आहे 
तो दाखव. चळ आटप, उशीर लावूं नको. तुला 
तुझ्या बळाचा आणि पर'क्रमाचा मोठा गर्व आहे, 
पण माझ्याशों गांठ पडढी म्हणजे तुझा तो गर्व पार 
नाहीसा होईल. हे दुबुद्दे, मी प्रथम तुळाच ठार 
करून तुझें रक्त प्राशन केल्यावर मग ह्या निज- 
लेव्या ळोकांना मार्रान; व नंतर ह्या दुष्ट सरीचा 
प्राण घेइन. 

वेशप(यन सांगतात:-ह्याप्रमाणें भाषण करून 
तो अत्यंत क्रुद्ध झाळेळा नरभक्षक राक्षस भाम- 
सेनाच्या अंगावर धावून आला; आणि त्याल 
घरण्याकारेतां ह्याने आपला हात पुढें केळा. तेव्हां 
महापराक्रमी भीमसेनानें हसल्यासारखें करून 
याचा तो पुर्ढे आळेला हात तसाच धरला आणि 
जोरानें दाबला. तेव्हां तो बलाढ्य राक्षस हात 
सोडण्याकरतां खूप धडपड करू ळागला; परंतु 
त्याचें कांदीएक च'ळू न देता, तिह जसा एखाद्या 
क्षुद्द ण्शूहा सहज ओढून नेतो, याप्रमाणे भीमसे- 
नानें त्या दृष्ट राक्षसास एका सपाद्यासरस त्याच्या 
जागेपासून बत्तीस हात दूर नेलें. तेव्हां राक्षसन्ने 


चावितों. अरे! मत्त हत्ती ज्याप्रमाणे एखादा काठेग रागारागाने म्मसेनाळा मिठी मारली, आणि. ता 
पदार्थ आपल्या पायाखाली “दडपून त्बाचे चूर्ण मोठमोठ्याने आरोळ्या मारू ढागला. तेव्हां, सु- 
करतो, त्याप्रमाणें मी आपल्या सामध्योनें तुझें खाने निजळेळे आपले बंधु ह्याच्या गर्जनेने कदा- 
मस्तक चिरडून तुला ठार मारून टाकरो; म्हणजे चित्‌ जागे होतील म्हणून त्या महाबळबान 
कंक, ससाणे आणि कोल्ही झांना आज तुझ्या भीमस्रेनानें पुनः सयाला जोरानें भेढून न्भाणखी 


३२४ श्रीमन्महाभारत. [ अष्याय १५४. 
दूर नेळे. ह्याप्रमाणें हिडिब आणि भीम ह्या तुम्हां सर्वाचा प्राण घेण्याकरिता माझा नरमक्षक 
उभयतांमध्यें झटारट ल गून राहिली. ह्या यांच्या अघु येथें आला. तेव्हां मीं मनाने ब'रेळेळा माझा 
लट्ठाटट्टोंत त्या बनातीळ कित्येक मेठमेठा? पति जा आपला पुत्र, त्यानं आपल्या सामर्थ्याने 
वृक्ष मेडून पडळे, व लतांचा नाश झाळा. शेव त्याटा जर्जर करून येथून दूर भोदून नेरू. ते 
टी ह्या धुमाकुळानें त पुरुषश्रष्ठ पांडज अ णि पहा ते दोघे मोठ्या त्वेषाने एकमेकांशीं झगडत 
त्यांची माता कुंती हौ. जागा झाळी, तो पृढे असून भयंकर गर्जना कर्त आहेत! ” 
उभी असळेळी हिडेंबा त्यांच्या दृष्टीस पडढी ! भीमाहि डंबपुड. 
वैदपायन सांगतात:--राजा जन्भेजपा, द्या- 
परणणे तिचें तें भाषण एकून व तिनें दाखाबिळे- 
वण ता तो प्रकार पहून धमराज, अजुन, "कुठ 
कुंती व हिया यांचा संवाद. आणि सहदव हे तात्काळ तिकडे गोळे. तेव्हा ते 
वैश गयन सांगतात:-_-हिडिंबा दृष्टॅस पड दोघे बोर मोठ्या इर्षेने एकमेकांशी टढत आहेत 
तांच तिच्या स्त्ररूप कडे पहून अजु दिक पां. अते त्याच्या दृष्टीस पडले. तेथे, दाबाच्या 
डबांना मोठा विस्मय वाटला; आणि कुनीहे! । ध्राने ज्याप्रमाणे अकाश भरून जाते, व्या- 
थक्क झाळी. ती तिळा म्हणते, “बाइ, तुज! द्रम णें त्यांच्या युद्धातुळे धळीनें भाकाश व्यात्त 
वर्ण उत्तम असून कांति कशी देवकन्ःेप्रण/ | झाळे होते. त्या धुळीने त्या उभय बोराची 
आहे. तेव्हां तूं आहेस तरी क'ण? कणाची? | :वतम्राय शरिरेही भरून गेळी होती. ह्या- 
आळीस कोठून व येथें तुझ्लें काय काम अहे? तुळे, धुक्याने व्याप्त झाळेल्या पर्वेतांप्रमाणे 
तूंया वनाची देवता आहेस का कोणी अप्सरा त दिसन होते; अमा. 
आहेस? तं येथें कां उभी राहिटी भ!हस ?" राजभ्रेष्ठ', ही स्थिति पाहून व ह्या बढाढ्य 
< हिडिबेने उत्तर दे, ' बई, मी राक्षतकन्या गक्षसाझी झगडण्यान भाम कदाचित्‌ थकला 
असून हिडन नामक राक्षसाची बहीण आहे. अ'प असेळ असे समजून अजुन म्हणाळा, '्भम3ना, 
णांस जे हे मेघाप्रमाणे काळेंभोर अ,ण्य दिसर अह, मऊं नको. जरी या मयकर राक्षप्ताची ब दुशी 
म्रांत आम्ही राहता. आपण व आपले मुटगे यांना ग.ठ पडळी आहे, तरी त्याचे तुळा काहींच 


अध्याय एकशं चोपन्ञावा. 


ठार मारण्याकरितां मळा माझ्या भावाने इकडे. 
पाठविर्ळे, म्हणून मी येथें अळं, तो. आपळा 


वाटत नाहीं असें मळा ,देसते. परेतु आतां तुझ्या 
साहाय्याकरितां मा येथ आला. आहे, तर तु 


पुत्र माझ्या दष्टस पडला. तेव्हां त्याची ती त्याळा सोड. मी अतां याशी युद्ध करून य्याळा 


अप्रतिम शरीरसंपत्ति आणि तप्त सुश्‍णाप्रमाणे 


कांति पाडून माझ्या अंगांत मदनसंचार झाळा, 
आणि त्या मदनानें मळा तुमच्या पुत्राच्या अधीन 
करून टःकिटें; तव्हां मी त्या तुपच्या महाबळव'न 
पुत्रास मन'नें पाति म्हणून वरिळें. पुढ ययास 


यमसदनास पोहोचवितो. म. युद्दात गुंतळो भसतां 
म तेम संरक्षण कसे होइल याची तूं काळजी 
| करूं नको. कारण. नकुल आणे सहदेव हे तिचे 
।रक्षण करताल. ” 

| भीम <म्हणाळा:--झजुंना, तूं स्त्रत्य एस. 


येथून नेण्याचा भी प्ररत्न करू टांगळे; पश एकदा का हा माझ्या ब'हुपंजशंत सांपडळा, 
माझा कांहीं उपाय चाळना. इकडे, पुष्कळ वळ म्हणजे जिवंत राहण्याची याळा आशाच नको ! 
झाला हरी मी परतु आळें नाही असें प्राहून अजुन 'म्हणाढा:--बा शत्रमदेना भामा, 


९ हिंडबक्न य. ] - १ भादिपव. २१२५ 


झातां भ'काह आरक्तवणे दिसू ळागळें असून डा करून टाकडा, हें पाहून सर्वे पांडवांना आ- 
सूर्योदय होण्याची बेळ जवळ अलेली आहे, ब नंद झाला व त्यांनी भीभसेनाचा मोठा गौरव केला! 
झापणास पुढे गळ पाहिजे, शिवाय हा संधिकाळ राजा, ह्याप्रमार्गे हिडिंब राक्षवाचा वध के 
असल्यामुळें या रॅद्र पुहूर्गाचे वेळी राक्षस ल्यानंतर अजुन म्हणाळा, “ ह्या. अरण्याच्या 
प्रबळ होत असतात; याकरितां, आतां जवळच एखादें नगर असेल तेथे अपग आतां 
ह्याच्याशी व्यर्थ खळत बघू नको. य'ला लवकर जाऊं. इंश्रर आमचं संरक्षण करो, आणि 
ळवकर मारून टाक. पहा, पहा-हा मायावी आम्ही थे आहो हे दुर्वाधनास न कळो ” 
स्वरूप धारण करूं ळागळा ! आतां याला ळब याप्रमाणे सर्वोनो बिचार करून कुंतीसह ते 
कर अ'पल्या ब हुपंजरांत धरून चुरडून टाइ. मार्गस्थ हाळ; आ हिडिंबाही यांच्याबरोबर गेट 

भी सेन म्हणाळा:--अर राक्षसा, तुळा यथ 
मांस फुकट मिळत अक्ष, ब त्यामुळे तुझ पष” अध्याय एकश पचावन्नावा 
फुकट होत असून तू व'ढळासही फु5ट; अर्थतू| णः 
तुझी बुद्धेही फकट असणार ! तेव्हां तुटा फुष्ट हिध्बिचे भाषण, 
मरण येणे हेंच योग्य होय. परंतु एवढे पक्क लक्षात वैशंपायन सांगतात:---जनमेजया, याप्रमाणें 
ठेब की, मी म्हणतों हें मात्र फु इट जावयाचे नार! ते पांडव, कुंती भाणि हिडिंबा मार्गक्रमण करीत 
राक्षसा, आतां मो हे अरण्य निष्कटक अणि अतत! वःटने भीमतेन हिडिंबत म्हणाला, “ हि 
प्रशांत करून ट!कतों. यापुढें मनुष्यभक्षणाच 'डिंबे ! तूं मठे मोहक रूप धारण करून आम- 
तुझें काम संपले! बरोबर येत आहेस; पण तुळाही आपल्या 

अर्जुन म्हणाळा:-भीमा, बराच वेळ याच्या भावाचीच बाट घरावी ळागेळ ! तु जरी सुंदर 
शी व्ढल्यामुळे तुळा श्रम झाळे असतील, किंव! रूप घेतडें आहेस, तरी तयामुळे तु वांचशीळ 
हा राक्षस फार बलवान आहे असें तुळा वाटन अत मांत्र समज नका. अग, राक्षसांचा धमच 
अमेळ, तर मा तुझ्या साहाय्याकरितां येतो ब! स! या ता यत मायाबी खप 
आपण याळा म'रून ट कू. किंबा तू याळा मुळी ("यावी आणि वैर साधावे! ” 
चच सोडून देऊन विश्रांति घे. मःच य'च्याशा युद्ध त हताच प 60 ऐकून नेम 
करून याळा धुळीस मिळवितो. राज म्हगाळा, भीभसेना, तुळा जरी र्ग आढा 

०. अपला, तरी तू ह्या स्त्रीचा वध करू नको. 
॥ह इबवध. झारण, स्त्रीवध करण हा अधर्म होय. भीमा, 

हें भजुंनाचें भाषण ऐकतांच रभामास अयंत | शरीरसंगक्षणापेक्षा धर्मरक्षण हे श्रेष्ट होय. तुळा 
क्राथ आढा, अपणे यज्ञोय पशूम अ्याप्रमाणे प्रारण्याच्या हेतूने जा तुजवर च'ळून अळा 
बुकळून बुकुळून मारितात, त्याप्रमाणे त्याने त्य होता, ह्याचा तूं वध केलाच आहेस. औतां 
राक्षसास जमिनीवर आपटून बु*ळून बुःळून र्‍यःची ही प्र्यक्ष ब्हाणच असल्यामुळें “हिला 
मारिले. भीम मारीत अम्ततां राक्षत फठमठ्य” त सरन झाळें नमेळ. पण तसे असलें 
किक'ळ्या फाडू लागळा, त्या योगानें तें अबे तरी हिच्याने आपले क'य होणार अहे?” 
अरण्य दणाणून गेळें. भीमानें अपल्या बाहूंड./ असो; राजा, भीमसेनाचे तें भाषण एकून हि. 
बिळखा देऊन समाच्या सा प्रचंड शरिराचा चुत. डिंदेठा बाइट बाटले. ती धमराज आणि कुंती 


१श्ट श्रीमन्महाभारत. [ भ्रथ्याय १५५, 


यांच्या पायां पडळी, आणि हात जाडून कुंतीशी कराबें हें खरें; परंतु अशाही प्रसंगी डे करणें तें 
ब्रोढू लागली, धर्माळा अनुसरूनच केळें पाहिन; आणि जो 
हिडिंबा म्हणते:--हे साध्यी ! हे पहा--काम- याप्रमाणें बागता, तोच खरा धमेन्न होय. अशा 
बासतेचे दुःख त्रियांत कर्से अस्ते, हें मी आ- रीतीनें वागणाऱ्या धाभक ळोकांस आपत्ति 
पणांस सांगितळें पाहिज असे नाहो. त अमह्य येणे म्हणजे ती धर्माची मूर्तमंत हानिच 
दुःखह्या भीमसेनासळे मजवर ओढवळे असून होय. सारांश, कोणलाही प्रसंगीं धर्माचा 
आतांपर्यंत मीं काढाची मार्गप्रतीक्षा करीत क्स तरी यांग करतां क'मा न्ये. घर्माच्याच योगाने 
तें सहन केलें.हे कल्याणी! आतां तो काळ प्राप्त झाला दृष्य घडते, व पण्य हे प्राणरक्षण करणारें आहे 
आहे, आजि माझ्या सुखाचा उदय आतां लवकरच इतकेंच नव्हे, तर गेठेल्या प्राणाचाही पुण्याच्या 
होणार अशी मळा आझा वाटू ढागली अहे. हे योगाने पुन: ळाभ होतो. धमाचा उपाय अमुक 
यशस्तिनी : तुमच्या ह्या पुत्राळा मी मनाने व- एकच आहे असें नाही. धर्माचरणासाठी झ्या 
रड असून त्याध्याक रेत _ आपळ इष्ट मत, मागाचे अवलंबन करावे, तो मार्ग निदेषिच होय 

जात आणी धभ हो सवे सोडून दिलीं आ 
अश स्थितीतही जर या वौरानें आणि आपण जर आहे, तर मजमारख्या अनुरक्त झालेल्या 
सरीचा त्याग करून अधम जोडण्यापेक्षां, तिचा 


मढा शिडकारळें, तर खरोखर माझे प्राण निघून कार म डत ह की 
जातीळ. तेव्हां या वेळो आपण मजवर दया क 9 
रावी हेंच योग्य आहे. मळा आपण मूर्ख म्हणा, ' गह कायात 
किंवा माझी आपल्या पुत्नावर भाक्ति आहे म्हणून हिंडिवास्वीकार 
म्हणा, अथवा मळा आपली दासी समजा, पण! धमराज म्हणतात'---हिडेंब, तू जं म्हणतेस 
माझ्य़ा पतीचे व माझें सख्य करून द्या; म्हणजे ते अगदी वरोबर आहे. पण तुझ्या म्हणण्या प्र- 
ळा इष्ट वाटेळ तेथे मी त्या प्रियतमाला घेऊन माण गोष्ट घडून येण्यास. सुंदरी, म॑ सांगेन यया- 
जाईन; आणि त्याला पुन: आपल्या येथे अ णून |प्रम णें शपथ घेऊन तुडा वागळें पाहिजे; म्हणजे, 
पोडो'चते करीन. मजवर आपला पूर्ण विश्वास हे कल्याणी, भीमसनानें स्नानसंध्यादेक नित्य 
असूं द्या, आणि यांचा ब आपडञा बियोग होईल [कमे केल्यानंतर तूं त्याळा तुझ्या इभ्छेस वाटेळ 
हो. भाति मनांत बाळगू नका. आपण म-! तिकडे घऊन जाब, आणि द्याचा भंगीक'र करून 
नांत आणिळें का मो येथें प्रात होऊन आप-' सूयस्त होईपयंत याच्याशी यथेन्छ विहार करावा; 
णास तिकड घऊन जाईन. आपणांवर एखादें 'आणि रात्र हाण्यापू4| साळा निद्च येथं आणून 
संकट आळे असतां तं कितीही दुस्तर असले हाच करावे 
तरी त्यांतून पार पाडून आपणांस मी दुःखमुक्त, बेरांगायन सांगतात:--जनमजया, हिडिंबळा 
कर्झन. प्रसंगावशेषी आपणांस कोठ शात्रवमन वमराजानें ज हें सानितढ, ते घर्माज्ञा पाळणाऱ्या 
करण्याची इच्छा झाळी, तरी मी आपल्या पाठी मीमसनानेही मान्य केळे. परंतु त्याने य़ा राक्षसोस 
बर तुम्हांस वाहून नेईन. तर माझ्यावर दया | सांगिनठे क्रां, “ हं ' सुंदरा, धमराजा सांगेळ ते 
1, भागि भामसंन माझा अंगीकार कराळ मळा शिरसा वंद्य आहे. पण मी सल्याला 
असं करा. बाई ! विपत्तीतून पार पडावयाचे अ का, जांबर तुझ्या 
सल्यास ,सुचेळ तो उपाय करून प्राणरक्षण | ठिकाणी पुग्रोत्पातते झाळी नाह, तोंबरच मी 


९ हिडिबबधपर्व, ] १ भादिपर्ष, १२९७ 


तुझ्याशी समागम कर्रान. ही माझी अट आहि' बळ्वान होता. त्याचे नेत्र विद्रूप असून 
पसंत असेल तर तूं हें कबूळ कर.” कान शंकूच्या आकाराचे होते. तोंड मोठें 
हें भीमसेनाचें भाषण ऐकून, हिडिवर्ने तो असून गाष्टप्रांत भत्यंत आरक्तव्ण आणि दाढा 
त्याची अट कबूळ केटी, व भीमसेनास घेऊन अतिठय ताकझषे्ण होया. त्याचा नासेका 
ती आकाशमागीनें इच्छित स्थळी गेळी. तें स्थळ लांबट असून वक्षस्थळ विशाळ होतें. पोटऱ्या 
फारच रमणीय होतें. त्याच्या सर्भोवती वाकड्यातिकड्या व जाड होत्या. अशी हयाची 
मोठपोठ्या पर्वतांची गगनर्‍चुंबित शिखरे असून एकंदर आकृति अक्र'ळविक्राळ असून आवाज 
तेथें मनाळा आल्हाद देणारा अनक देवमंदिर तर फारच भयजनक हाता. तो मनुष्यापासून 
होतीं. तेथे असळेल्या दृक्षांवर अनेक जातींच्या उत्पन्न झाला होता, तरी अमानुष होता. तो 
पक्ष्यांचे समुदाय असून, त्यांच्या मंजुळ शब्दांना सत्त्वसंपत्न, वेगवान व बश्ष्टि भीमपुत्र लहान- 
तें स्थळ नादमय झाळेळें असे. तेथें ही हिडिंबा पणा देखीळ इतर मोठमोठे राक्षस ब पिझाचें 
उत्तम प्रकारचें स्वरूप धारण करी, आणि बहुमोळ ह्यांना आवरत नसे. बाल्यदशेंतही तो छहान 
वल्नाळंकारांनी बिभूषित होऊन मधुर भाषणानं ॥:सत नव्हता; आणि तो उपजतच अल्ननाधैये- 
पांडुपुत्र भीम्तनाच्या मनास रममाण करी. ती कधी मन्ये प्रवीण हता 
त्या अरण्यांताढ दुगप्रदेश, कधी एफ छत हक्षांनी रजा जनमजया, राक्षसीचें गर्भधारण व प्र- 
विराजमान झाढेलीं पवतांची शिखरं, क| सृय- सूत हो. तात्काळ होतात. या नियमाप्रमाणे 
विकासा केमळाना घुक्त अक्ष स्प्णाय सरवर, गर्भधारण होतांच हिडिबेळा हा पुत्र झाळा. त्या- 
कधी तीरावर रमणीय झाडी असून वंदूर्य नामक चप्रमाणे, द्या. राक्षसांना इच्छेस बाटेळ तेव्हां 


रत्नमय वालुकाप्रदेश व उत्तम प्रकारचे घट दटेळ तसे रूप घेतां येते, हे तुळा पूर्वा सां- 
बांधिळेळे आहेत भश्या नद्या आणि ह्रीपें ह्यांचे तरच ना 
प्रदेश, कधी नानाप्रकारच्या चित्रविचित्र पुष्पांनी!' कटी आह. ५. 107. 
प्रफुल्लित झाळेळे वृक्ष आणि वेळी ह्यांच्या योगानें ९ अशा परकार या मुळाचा जन्म हाताच 
रमणीय दिसणारा अरण्ये, कधीं हिमाळय पर्वता- (पॉर्न आपल्या मातापतरांच पाय ग्य 
वरीळ ळताच्छादित प्रदेश, कधी अनेक प्रकारच्या हां ह्याचा घट (मस्तक ) उत्कच (के 
प्रेक्षणीय गुहा, कधी सने आणि सुवण ह्यांनी ।१९६त ) ७000000000. 
व्याप्त असे समुद्रप्रदश, कधीं रमणीय नगरे, त्यावरून त्याचें नांव घटोत्कच अच ठेवणे. 
कधी मोठमोठे वृक्ष असणारी पवित्र देवतांची । जनपजयाऱया घटोत्कचाचें पांडबांवर फार प्रम 
अरण्ये, कधी पवतांचे कडे, क्धी युद्यक नामक | हाते, व तहा व्या स्वच्छांचार! घटात्कचावर भ- 
देवतांची वसा? स्थाने, आणि कधी कधी, ज्यांत | तिशय प्रेम करात. कराराप्रमाणे भीमसेनाचा व 
सव क्रतूंतीळ फळे व पुष्पे स्देंदात येतात अर हिडिंबेचा सहवाससंबध संपळा, तेव्हां तिनही 
तपरूयांचे आश्रम अशा अनेक ठिकाणी आपल्या थाच्याच्यी पुब: कांही ठराव करून आपल्य, एव- 
आियपतीसह जाऊन नानाप्रक रचे विहार करी. स्थितीचा स्वीकार केळा. घटोत्कच आपल्या 
घटोत्कचजन्म. चुठत्यांच्या ब आजीच्या दशनाळा गेळा, आणि 
राजा, ह्याप्रमाण ती भीमसेलाप रमवीत अ. “गंत नमस्कार करून म्हणाळा, “हे श्रेष्ठ जन- 
सतां त्याजयासून तिळा एक पुन्न झाला. तो महा- ही,,मी सवेस्वी तुमचा ,आहे. ह्याकरिता मी 


३२८ श्रीमन्महाभारत. [ भघ्याय १५९. 
तुमचें कोणतें कार्य करूं, ह्य विषयी मनांत कांही- होत्य; ब वल्कळें अणि कृष्णाणनें त्यांनीं 
एक शंका न धरिता मला अज्ञ' करा.” पारघान केली होते... कुंतोही त्यांच्या बरोबरच 

ह्या मीमपुत्राचे हें भाषण एकून कुंती त्यास होती. ते कधीं कधी सवकाश व कधी कधी 
म्हणाढी, “ बाळ, तूं कुरुकुळात उत्पन्न झाळा घ.ईनें चाळत खसत. जेव्हा त्यांना घाईने चा- 
आहेस, व प्रत्यक्ष भीमासारखा आहेस. तव्हा तूं टण्याचा प्रसंग येई, तेव्हां ते आपल्या मातस 
ह्या पांचहीजणांचा वडीळ मुलगाच आहेस. खाद्यवर घेत. वाटन बेद, वेदांगें आणि नोति- 


ह्याकरितां तूं ह्याना नेहमी साह्य करीत जा.” 
वैशंपायन सांगतात:-हे कुतांचे भापण ऐकून 
घटोत्कचानें तिळा पुनः नमस्कार केला, आणि 
तो म्हणाढा, “ आजी. ज्याप्रमाणें द्या लोकामध्ये 
रावण अथवा इंद्राजित सामथ्यानें आणि पराक्रमार 
सबामृध्ये श्रष्ट होते, त्याप्रमाणेच मी आहे. माझी 
शरीरसंप त्त आगे कर्तत्व हो अगदीं त्यांच्या । 


शाक्न ह्यांचे ते अध्ययन करीत असत, 

राजा, ह्याप्रमाणे लांचा नित्यक्रप चाळू 
असतां एके ठिकाणीं त्यांची व त्यांचे पितामह 
व्यास याची गोठ पडली. तेव्हां त्या सवीनी 


'त्या महात्म्या कृष्णद्रेपायनांस साष्टांग प्रणिपात 


केला, आणि ते शात्रुवेध्वंसक पांडव कुर्तासह 
हात जोडून त्याच्या पुढे उभ राहिळे. तेव्हां मग- 


बरोबरची असल्य'मुळें तुम्हांस कोणत्याही प्रका |तान न्यास महषांना बंढण्यास प्रारभ केळा 
रचे साहाय्य करणे मळा मुळींच अडक्य नाही. |. व्यास म्हणाळे:--पृतर्टुत्रांना तुम्हाळा अ 


माझी गरज लागेल तेव्हा माझे तुम्हा स्मरण वाढ 
कां मां तुमच्यापाशी आहेच ! 

राजा, ह्याप्रमाण बोळन राक्षस्श्रष्ट घटोत्कचान 
ह्यांचा निराप धतला, आणि तो उत्तर दिशकड 
निघून गळा. जनमेजया, अप्रतिम बायशाठी अशा 
बाणाची वासबदत्त| नामक शक्ति सहन करणार 
पांडवांना कोणी तरी पाहजे होता, म्हणून महा 
त्म्या इंद्राने, कर्ण-चा प्राति,क्षी असा हा महारथ 
घटोत्कच निर्माण कळा. 


अध्याय एकशं छपनावा. 


की ध्यम 
व्यासदर्शन. 
बंडांणयन सांगतात:--राजा, पुढें ते महार्र्थ 
अनेक पक्नूचा वध करीत करीत आणि मत्स्य 
त्रिगकष, पांचाळ, कीचक इचद्यादि प्रदेशांतील रम- 
णीय वनप्रदेश पहात ण्हात एका अरण्यांतून 
दुसन्या अरण्यांत अश्या रा ने मार्गक्रमण करू 
लागले. ह्या वेळी ल्या महात्म्यांनी तपरूयांचा वष 
बरेतळा असून सवाना जटा धारण केळेह्या 


पुत्र युधिफ्टिर 


न्यायाने दशांतून बाहेर घल्वून दल, हे तुम- 
च्यांबर अ"ललळें संकट मला समजतांच, तुमचे 
हित करावे म्हणून मी ह्याठिकाणी आळो आहे. 
पांडअहो, तुमथ्यावर हें संकट अट भ'ह म्हणू 
न तुम्हा दुःख मानूं नका. ज्या कांही गोष्टी घडत 
आहेत, त्या रूवे तुमच्या हिताक'रेतांच आहेत 
मळा त आणि तुम्ही सारबच आहां. परंतु मनु- 
ष्ये ही न्हमी दान आणि बाढ ह्यांच्यावरच मम- 
ला करीत असतात; आणि ल्याप्रमाण सांप्रत 
तुमी स्विति असल्यामुळे, तुमच्यावर माझ अ घेक 
प्रेम अ हे.द्याकरितां 7 तुम्हांस तुमच्या हिताच। एक 
गोष्ट सांगतो. ती ही की, थून जबळच जे हें नगर 
दिसत आहे, तेथं जाऊन तुम्हा गुप्तपणे रहा) 
आणि माझ्या येण्याची बःट पहा. ते नगर रम्य 
आणि निरामय असं आहे 

वैशंपायन सांगतात:--राजा जनमेजया, द्या- 
प्रमाणे भनवान व्यांसांन' पांडबांस सांगितहे; 
आणि नंतर त्यांनी कुतीसही धार दिश. 

त म्हणाळे:-हे जावत्पुत्रे हा तुझा धरमेन्ष्ट 
*मीम भरणि अजुन ह्यांच्या बलावर 


९ हिढिंबवधपर्व. ] 


समुद्रवळ्यांकित प्रथ्वी न्यायाने आपलीशी करून 
घेईल; आणि तिजवरीळ सर्व राजांवर आपला 


अधिकार चालवून प्रजेचे उत्तम प्रकारें पान 
करीळ. तुझे भाणि माद्रीचे पुत्र हे सव महारथी 
असूनही ते मोकळ्या मनानें एकमेकाशी आनं 
दाने रहातीढ. पृथ्वी जकून घेतल्यानंतर, ब्यांत 
विपुल दाक्षेणा द्यावी लागते असे राजसूय, 
अश्वमेघ इत्यादिक मोठमोठे यज्ञ ते करिती 

आणि हितचिंतक वगीवर अनुप्रह करून, आप 
णांस प्राप्त झाळेळे भोग, ऐश्वये आणि सुख यांच 
त्यांनाही ते ळाम देतीळ; व पितृपित[महादिकांच्या 
ह्या राज्याचा चांगल्या प्रकारे उपभोग घेतीळ 


१ आदिपर्व, 


१२९ 


। वैशंपायन सांगतात:--राजा, याप्रमाणे कु- 
तीळा सांगिष्यावर कृष्णंद्रेपायन मुनींनी त्या 
सर्वोना त्या नगरीत एका ब्राह्मणाच्या घरी ठेवि 

ळॅ. नंतर ते धमराजास म्हणाळे, “ तुम्ही एक 
माहिनापर्यंत येथें माझी बाट पहात राहा आणि 
मी पुन: येथे येईपर्यंत देशकाळांकडे दृष्टि देऊन 
प्राप्त स्थितींत आनंद मानून खस्थ असा, ' ह्या- 
प्रमाणें त्यांनी भाषण केल्यानंतर त्या सर्वांनी 
त्यांस हात जोडून “ टॉक आहे ” असें म्हटलें 
नंतर ते प्रभु न्यास मुनि तेथून निघून गेल, , 


| 
। 
| 


१३० 


बॅकवधपवे. 


----५०५७६००---- 


अध्याय एकशे सत्तावज्ञावा. 


: ०:- 
ब्राह्मणाची चिंता, 
जनमेजय विचारतो :--हे द्विज्रेष्ट, एकचक्रा 
नगर्रात गेल्यावर महारथी कुंतीपुत्र पांडवांनी 
पुढें काय केर्ले ? 
वैशंपायन सांगतात:--राजा, तेथें गेल्यावर 
ते रमणीय अरण्ये, भूप्रदेश, नद्या आणि सरोवरे 
पहाबयास जात असत. त्यांचें राहणे घरांत फारसे 
होत नसे. निर्बोहाकारेतां ते भिक्षा मागत. ते सवे 
गुणवान असल्यामुळें त्यांना पाहिळे असतां लो. 
कांना संतोष होत असे. मिळाळळी भिक्षा रोज 
रात्री ते कुंतीजवबळ आणून देत; व तिही 
ती वांटून दिळी म्हणजे खात. बांटर्ण' 
करण्याची तिची पद्धत अशा असे कॉ, ए- 
कंदर भिक्षेपेकीं अधी भाग ती एकद्या भाम 
सेनाला देई; ब अवशिष्ट अ्धभागाचे पांच सा- 
«रखे वांटे करून धर्मराज, अजुन, नकुल, सहदेव 
व आपण स्वतः यांमध्ये वांटून घेइ. ह्याप्रमाणें ते 
तेथें रहात असतां वरच दिवस गेले. पुढें एके 
दिवशीं नेहमीप्रमाणे ते सर्वे भिक्षेस निब्रून गेले, 
व भीमसेन सहजबृत्या घरीच कुंतापा्शी रा- 
हिळा. तो. एकाएकॉ हा. त्राह्मणाच्या घरांत 
'भोठा हाहाकार उडून कल्हाळ  झाळेला 
कुंतीच्या कानी पडला. तेव्हां हा कर्हाळ कशाचा 
असावा, हें समजून घेण्याच्या उद्दशानें ती कान 
देऊन एकू ढागळी, तो तिळा कळून आलें की, 
ब्राह्मणाच्या घरांतीळ सर्व मुळेंमाणसे एकभेकां- 
"या गळी पडून ओक्साबोक्शी रडत आहेत ! 
राजा, कुचे भंत:करण फारच कोमळ होते; 
आगे त्या ब्राह्मणाच्या घरांत झाठेळा कल्हाळही, 
ऐकणाराच्या नेत्राळा पाणी आध्यावांचून रहाणा' 


श्रीमन्महाभारते, 


[ बष्पाय १९७, 


रच नाही भशाच प्रकारचा होता. तेव्हां तो 
ऐकून कुंतीच्या पोटांत तडतडां तोड डगळे, 
आणि ती मोठ्या करणस्वराने भोमसेनास 
म्हणाळी, “ बाळा ! ह्या आह्णाच्या कुटुंबावर 
कांहीं तरी भयंकर प्रसंग ओढवळा असावा असे 
मळा वाटते. भापण ह्याच्या घरांत कसे सुखाने 
रहात आहो! येथें असल्यामुळें कोरवांसही भा- 
एला शोध लागला नाही. त्याचप्रमाणे, येथे आ- 
पळें सवे प्रकारें चांगळें चाळत असून आपस्या- 
वर आलेल्या दुःखाचाही भापणांस थोडथोडा 
विसर पडत चाळला भाहे. ह्यामुळें माझ्या मनांत 
असें घोळत असतें कीं, ज्याच्या घरांत राहिल्या- 
मुळें आपळें सवे प्रकारें चांगळें झाळें भाहे, 
ययाळा बरें वाटेळ असें कांही तरी आपण करावें; 
व अशा प्रकारचें आपणांस काय करतां येईळ 
त्याचा मी. नेहमी विचार कररांत भसतें. 
बाबा, मनुष्याचे मनुष्यपण ते एवढेंच का, 
त्याच्यावर कोणीं उपकार केळा असता उपकार- 
कर्त्यांचें त्याने स्मरण ठेवावे, आणि त्याच्या उ- 
पकाराची फेड चांगल्या प्रकारे करावी. भीमा! 
प्रस्नुत ह्या ब्राह्मणावर ज॑ दुःख कोसळळें आहे, 
तें निवारण करण्याचे कामी जर आपल्याढा काहीं 
करितां येईळ तर करावे, म्हणजे त्याच्या उपका- 
राची फेड केल्यासारखी हेल असें मळा वाटते. 

भीमसेन म्हणाळा:-आई, ह्या त्राझणावर काय 
संकट आळे आहे. त्याचा तू जझाघ करूनये, 
म्हणजे तं निवारण होण्यासारखे असेल तर मी 
प्रोठ्या आनंदानें करान. मग ते कितीही कठिण 
असळें तरी चालेल. 

वेशपायन सांगतात:--ह्याप्रमार्णे भीमसेन व 
कुंती ह्या उभयतांमध्यें भाषण चाळढें आहे, 
तों ब्राह्म आणि ' त्याची स्री ह्यांचे दुःखोद्रार 
त्यांच्या पुनः कानी पडळे. तेव्हा, रानांतून चरून 
आाळेळी गाय भशी गोठ्यापार्शी आल्यावर धावून 
आपल्या बांधलेल्या वांसराकडे जाते, तशी कुती 


१० वकवधपवे. ] १ भादिपवे. १११ 


ह्या महात्या ब्राह्मणाच्याकडे धावत गेळी; तों ब्रा- तूं माझं मुळींच ऐकिळें नाहीस ! दुष्टे ! मी भ- 
झण, त्याची खरो, मुळगा आणि मुलगी हो गुढ- नेक वेळां ह्यासंबंधाने तुझी विनवणी केळी, पण 
घ्यांत मान घाळून रडत बसली आहेत, असें तू म्हणालीस की माझा जन्म येर्थेच झाळा आहे, 
तिच्या दृष्टीस पडलें. त्या वेळीं तो ब्राह्मण म्हणा- मा वाढलेंही येथेच, इतकेंच नव्हे, तर माझ्या बापा- 
ढा, “ धिक्कार असो ह्या आमच्या जीविताढा, चाही जन्म येथेंच झाळा असून तोही यर्थच वाढ- 
कीं जे निस्सार व निर्थक असून पराधीन व ळा; तेव्हां येथून जाणें मळा बरें वाटत नाहॉ. पण, 
दुःखार्चे केवळ मूळच होय!  याळा भयंकर येथें राहिल्यामुळंच तुझा वृद्ध पिता स्वर्गास गेला; 
संकटे तरी किती सहन करावीं ढागतात ! दे- माता परलोकवासी झाली; सर्व बंधुजनही नष्ट 
हांत प्राण आहे तोंपर्यंत दुःख ब संताप हा ला- होऊन गेळे; आणि आतां आपल्यावरही तोच 
च्यामागें ढागळेळाच आहे; आणि जो जो लाळा प्रसंग आला आहे! भसो ! ईश्वरेच्छा ! ” राजा 
सुख प्राप्त व्हावे म्हणून इच्छा व प्रयत्न करावा, जनमेजया, याप्रमाणे आपल्या पत्नीशी बोळून 
तो तों द्यास जास्तच दुःख प्राप्त होते. धर्म, अर्थ पुनः तो आपल्याशीच म्हणतो, “ह्या प्रपंगी 
आणि काम ह्यांचा उपभोग आत्मा हा एकटाच घेत माझा नाश होणें हेंच योग्य आहे; एखाद्या घा- 
असतो. पण ह्याचा वियोग मात्र अत्यंत दुःख तकी मनुष्याप्रमाणें आपल्या बांधवांना बळी 
देणारा हेतो. माक्ष उत्तम आहे असं म्हणतात; पण देऊन भापळा जीव बांचवावा अर्स माझ्या हातून 
तो आहे हेंच अगोदर कोणत्याही प्रकारे कधाही होणार नाही. माझ्या धर्माचरणास साहा- 
सिद्ध होत नाही. अर्थ संपादन करण्याच्या वेळी व्यभूत, सहनशीळ मातेप्रमाणें माझें संगोपन क- 
मात्र सर्वे प्रकारच्या नरकाची उपपात्त बरोबर रणारी, देवाने करून दिळेळा माझा मित्र, माझा 
जुळते. अर्थ मिळविण्याची नुसती इच्छा केढी  नेहमींचा संसारसुखाचा माग, मातापितरांनी करून 
तरी आधींच दुःखाची प्राघ्ति होते, भाणि कदा- ।दिळेळी माझ्या गृहस्थाश्रमाची वांटेकर्रांण, आणि 
चित्‌ तो संपादन झाला तर ते. अधिकच वाढत. जिच्याशी मंत्रपूवक वित्राह करून जिचा मीं अंगी 
बरें ! त्याचा वियोग झाळा तर ल्या दुःखाला कार केळा, अशी जी माझो कुळीन, तरुण, नम्र 
पारावारच नाहींसा होतो. असो, प्रस्लुत जे मज- आणि पातित्रता स्री, तिचा मी आपल्या जिवाकरितां 
वर संकट आरळे आहे, त्याचें निवारण कशा | नाश करण्यास कधींही तयार होणार नाहो. त्याच- 
तर्‍हेनें करावें £ मळा तर अस्ता एकही उपाय प्रमाणे, पुत्राचा त्याग करण्याचेंही माझ्याने 
दिसत नाही की, ज्या योगानें मी ह्यांतत पार होणार नाही. आतां मलगी राहिळी, ती तर 
पडेन. मी आपलीं ही मुळेंबाळे 5... हल्ली केवळ बाळ आहे. शिवाय, तिच्यावर माझा हकही 
ह्यांना वेऊन कोठें तरी नित्रस्त ठिकाणीं राहिळो नाई. ब्रह्मदवानें तिच्या पतीची ठेव म्हणून ती 
असतें तरी बरें झाळें असते ! पण आतां त्याचा मजपाशं ठेविळी आहे; आणि तिच्या «.गानें 
काय उपयोग?” दोहित्रापासून मिळणाऱ्या ळोकांची प्राप्ति होण्याची 

राजा जनमेजया, ह्याप्रमाणें तो ब्राह्मूण प्र- मळा आणि माह्या पितरांनाही आशा आहे. ्वेव्हां 
थम आपणार्झा'च बोळळा, व नंतर तो" आपल्या 'अशा ह्या आपल्या मुलीचा साग करण मळा क्सें 
ल्लीकडे वळून तिला म्हणाळा, “ अग, मी पूर्वी बरें वाटेल : पित्याचे प्रेम पुत्रावर भधिक असते असें 
तुळा कित्येक वेळां म्हणाळे कौ आपण ये- किसेक लोक म्हणतात; आणि कन्येवर आधिक 
थून कोठें तरी दुसर ठिकाणी निघून' जाऊं; पण |असदें असे किलेक म्हणतात; पण मढा मात्र ती 


श्र श्रीमन्महाभारत. [ अध्याय १५८. 
दोन्ही सारखीच वाटतात. जिच्यावर तिच्या पती- रूपी अर्थ आपणांस मजपासून मिळाला भसून 
चा वैश, परढोक आणि सुख ही अवलंबून आ. त्यामुळें आपण मकाही भ्हणमुक्त केळे आहे. तसेंच, 
हेत, तिचा मी त्याग कसा करूं ? बर, मांच मी नसले तरी आपण जसे या मुळांचे पाळनपोषण 
आपल्या देहाचा त्याग करावा, तर तेही कठिण! करण्यास समर्थ आहां, त्से आपल्या मार्गे माझ्या- 
कारण, माझ्या मागे ही मुळींच वांचणार नाहींत. च्यानें क्ले होहेळ £ माझ्या सवे प्राणधनाचे 
आता ह्यांध्यापेकी कोणा तरी एकाचा याग करा- आपण इश्वर आहां. आपळा बियोग झाल्यावर 


बा, तर तेंही निदयपणाचं होईक; असें करणें सुज्ञ 
ळोकाच्या |नंदेस पात्र आहे. सारांश, मजवर 


आळेळें हें संकट फारच दुःखदायक असून 
त्यांतून पार पडण्यास मी असमथे आहे. हाय! 
हाय ! घिक्कार असा मळा ! माझ्या कुटुंबाचा , 


आणि माश्वी काय गाते होणार कोण जाणे! 
आतां सर्बोनीं एकदम मरावें हेंच उत्तम!" 


अध्याय एकशे अहावनावा. 
ब्राह्मणरस्रीचे भापण 
ब्राह्मणाची स्री म्हणाळी:--महाराज ! एखा 
द्या भज्ञान मनुष्याप्रभाण आपण भता सता!प 
काय करून घेत आहा? ही वळ संतापण्यान्ची 
नव्हे. नोळून चाळून ही मृऱ्युलोकची वर्स! 


'मळा मेघव्याचें दुःख सहन करवणार नाही, आणि 
माझ्याच्याने या अर्थकांचे पोषणही होणार नाहीं 
आपणांस देवाने ही जी मुलगी दिळी आहे, 
तिळा कुळशीळसंपन्न अत्ते घर मिळालें 
पाहजे. गी अनाथ झाळे असतां, आपल्या- 
शा शरीरसंबंध करण्यास अयोग्य अस अ- 
'हंकारानें ताठून गेळेंढ लोक तिला मा- 
गणी करतांल, मग तेथ मा काय करावं £ शि- 


'वाय दुसरही असें आहे का, ह्या जगांत दयुद्धीच 


प 


'हाक फार असतात. भूमीवर टाकून दिलेल्या 
मांसावर पक्षी जसे झडप घालण्यासाठी टपळेळे 


असतात, तशो पातिहीन झाल्या ल्लीवर दुष्ट 
लोकांची नजर असते. ते आपला हेतु साधण्या- 
करितां अनेक प्रकारचे उपाय करितात: दब्याची 


:आरशा दाखवून फसाषतात, प्राथना कारतात, ब 


यांत प्रत्येकाळा मरण हें केव्हां तरी येणारच, भयहा दाखवतात; आण तशा प्रसग। त्या दु- 
तेव्हां त्यांवेषयीं संताप करून काय उपयोग? स्त्री टांच्या तडाक्य़ांत सांपडल्यामुळ कुळाडा कळेक 
असो, पुत्र असो, किंवा कन्या असो, त्यांची इच्छा 'लागण्यासारखे वर्तनही कित्येकांच्या हातून होर्ते; 
केवळ आपल्या जिवासाठींच करावयाची. असा पण मो. सन्मार्गानेंच वर्तन करावे अशी 
बिचार करून, आपण लयांच्याबिपयी दुःख करण्या- इच्छा करणारी असल्यामुळ, तसा प्रसंग 


चें सोडून द्यावे, मीच आपल्या देहाचा बळी देतें 
पतीच्या हिताकारतां आपल्या प्राणाचाही लाग 
करावा हेंच पतित्रता स्त्रीचं श्रेष्ट कतव्य होय 
मी गेळे असतां आपल्याळा सुख होईल आणि 
मळ] भक्षय स्वगेळाकाची प्रातति होऊन रहळोका 
माझी काते. होईळ. भी हें जे आपणांस सांगत 
आहें, तो धर्मच होय. शिवराय, असे केडें असतां 
धर्म णि अर्थ या दोहोंची आपणांस प्राप्ति होईल. 
ज्याकरितां ज्लीची इच्छा करावयाची, तो कन्यापुत्र- 


मजवर आडा तर त्या वळा दहत्याग क- 
रण्याखेरीज मळा दुसरा उपायच राहणार नाहीं ! 
तसेच, आपल्या कुलशीळाप्रमाणें व तुमच्या ळो- 
किकाळा साजेळ असं शिक्षण ह्या मुलांना माझ्या- 
च्यानें कसे देववेळ £ शूद्र लोक ज्याप्रमाणे वेद- 
श्रवणाचीगइन्छा करितात, त्याप्रमाणे अयोग्य ळोक 
या अनाथ बाळेची मागणी करतील; आणि योग्य 
कारण दाखवून जरी मी ह्यांना देत नाहो म्हटळें, 
तरी कावळे 'जसे .होमद्रब्ये पळवून नेतात, तसे 


१० बकबधपर्थ. ) १ आदिपर्व, १११ 
ते हिला बलात्काराने घऊन जातीळ. एकंदर्रात, सुज्ञ ळोकांचा शिद्धांत भाहे. तसेच सर्वे कुळ 
योग्य शिक्षण न मिळाल्यामुळे पुत्र गुणहीन होई: एके बाजूस आणि आपलें शरीर दुसरे बाजूस घा- 
ळ, व अयोग्य ठिकाणी पडल्यामुळें कन्या आप- तळे, तरी त्या दोहोंची मुळींच बरोबरी होणार 
श्या कुळाला दूषणभूत होईल; आणे मग नाही अर्स पोडेत म्हणतात. तेव्हां आतां माझ्याच 
उन्मत्त लोक माझा चार ळोकांत भपमान करतील, यांगान आपण आपळ कार्य करून घ्या, 
व तें दुःख सहन न होऊन मला नि:संशय मृत्यु भ्राणि या संकटांतून पार पडा. महाराज ! मळा 
प्राप्त होईल! मग ह्या मुळांची स्थिति जलाविह्दीन आतां आज्ञा द्या. ह्या बाळांचे आपण संगोपन 
मल्याप्रमाणे होईळ. सारांश, आपला तियोग करा. शिवाय, धर्माधमीचा निर्णय करतांना, 
झाळा असतां आम्हां तिघांचाही नाह होणार ! “ स्त्रियांचा प्राण घेणें योग्य नाही. ” असं घर्मज्ञ 
तेव्हां आपण माझा एकटीचाःच त्याग करावा ' छोकांर्चे म्हणणें पडते; आणि राक्षस हे धर्गज्ञ 
हें उत्तम आहे. ६ त्रह्मनिष्ट, मुठे असतात असा त्यांचा ळौकिक आहे; तेव्हां मौ 
बाळे झाळी असून पतीच्या पूर्वी मरण यरणे हे. गेळ तर तो कदाचेत्‌ मळा मारणारही नीही. 
सर्वोत्कृष्ट होय. अश्या ल्ियांना उत्तम गति मि- सारांश, पुरुपाचा वध होणें हे निश्चित असून 
ळते असें धमेज्ञ लोक म्हणतात; व ढोकिकांतही स्तरियांचा आनाश्रेत आहे. तेव्हा, हे धमज्ञ 


त्यांना भाग्यवान समजतात. पुत्र, कन्या आण 
बांधव ह्या सर्वोचा मी पूर्वीच साग केलेला 


आहे. कारण, हें माझं जीवित त्यांच्याकरिता । 


नसून केवळ आपल्यासाठीच आहे. राने आ- 


पल्या पतीस प्रिय भाणि हितकारक अशींच | 


कृत्य केळी म्हणजे नानाप्रकारचे यज्ञ, तर्वे, दानें 


व्याही दृष्टीने पाहिळं तरी आपण मढाच 
' पाठविणे योग्य होय. त्यांतून, माझें आतां कांहीं 
राहेलही नाही. माझे सव कांहीं काळे आहेः मी 
' भाग भोगिळे आहेत.मळा प्रिय गोष्टींची प्राप्ति झाली 
आहे, माझ्या हातून धर्माचरणही पुष्कळ घडळें 


आहे, आणि मला संतातही झाली आहे. आतां, 


आणि नियम ह्यांपासून प्राप्त होणाऱ्या फळां- आपणांस प्रिय असेळ तेवढेंच कराषें 
पेक्षांही आधिक फळ तिळा प्राप्त होत असत. ही काय ती इच्छा मी सदोदीत. कर्रात 
तेव्हां मी जे हें. अत्यंत संमत असे असते. आतां, मी जी तिकडे जाण्यास तयार 
धमीचरण करण्याची इच्छा करीत आहें, ते झाळें आहे, त्यांत तर्र आपलळें प्रिय करावे हाच 
आपणात व आपल्या उभय कुलासह इष्ट हेतु आहे. महाराज . आपण जरी माझा त्याग 
आणि हितकारक असेच आहे. संतति, द्रव्य, केळा, तरी आपणांस दुसरी स्री मिळेळ, व त्या! 
प्रियाभेत्र आणि पत्नी ह्यांची इच्छा करावयाची मुळें आपळा धम खेयेसंपक्न होईल. पुरुषांनी 
ती केवळ आपात्ते, धम, आणि मोक्ष यांकरितांच अनेक स्त्रिया केल्या तरी अधम होत नाही; पण 
य, अर्से सजन म्हणतात. आपत्तीत उपयोग स्रियांचे मात्र तसे नाहीं. ह्या सर्व गोष्टींचा 
करण्याकरितां दब्याचें संरक्षण करावें, दव्याच्या चांगळा विचार करून, आणि अःत्मघात करणें 
योगानें तरीच रक्षण कराव, वस्ती आणि, द्रव्य हे निंद्य आहे इकडेही लक्ष देऊन आपणा स्वतांस, 
या दोहोंच्या योगाने स्क्‍्तांचे रक्षण करावे. आपल्या कुळास आणि या दोन बाढकांसही आज 
इहळोक आणि परळाक ह्या दोन्ही लोकांची या संकटांतून मुक्त करा. 

प्राप्ति व्हावी म्हणूनच स्त्री, पुत्त, द्रव्य वेशंपायन सांगतात:--हे भरतवशजभ्रेष्ठा, हे 
आणि गृह हीं सवे संपादन करावयाची, असा तिर्चे भाषण ऐकून तिच्या प्षषीनें तिला घट्ट आ- 


११४ श्रीमन्महाभारत. [ भघ्याय १५९. 


ळिंगन दिठें, आणि अत्यंत कष्टी होऊन तीं होय. ह्याप्रमाणें पाति व पुत्र या दोघांचाही वि- 
दोघेही एकसारखी भश्र ढाळूं ढागळी. योग झाळा असतांमाक्ी माताही [गवंत राहणार 
ल नाही, ब मग अशा प्रकारें तिघांनीही मळा सो- 
अध्याय एकश एकुणसाठावा.  ,डिळे म्हणजे तं दुःख मळा सहन न होऊन माही 
गप्यल्ट मरून जाईन. तेव्हां तसं मरण्यापेक्षा आतांच मरणे 
ब्राह्मणांच्या मुलांचे भाषण सवेयेव उत्तम. सारांश, माझा त्याग करून आपण 
वैशंपायन सांगतात:--राजा, याप्रमाणें ब्राह्मण आपल्या शरिरास इजा न हातां या संकटांतून सुटला 
ब त्याची खरो या उभतांमध्ये झाळेळें भाषण ऐ- म्हणजे माझी भाई व माझा घाकटा माऊ, तर्सेच 
कून त्यांच्या कन्येचे अंत:करण दुःखाने व्याप्त आपळा वंश व [पॅड हीं सर्व कायम राहतीळ. 
होऊन गेळे, आणि तो त्यांना म्हणाली:---तुम्ही शिवाय, बाबा, मुळगा हा तर भापळा आत्माच 
अशी चिताप्रस्त होऊन रडत कां बसळां ? मी होय; स्री हो मित्र आहे, आणि कन्या म्हणजे 
तुम्हांस कांही सांगत ते ऐका, आणि मग योग्य खरोखरी संकट आहे. तेव्हां आता. भापण या 
दिसेळ तं करा. धर्माच्या दृष्टीनें पाहिळे असतां कामी माझीच योजना करावी. बाबा! मी 
केव्हां तरी तुम्हांत माझा त्याग केळाच पा- भाधीच लहान, तेव्हां आपल्या मार्गे मी अनाथ 
हिजे. तेव्हां ह्याच प्रसंगी माझा त्याग व दान होऊन कोठ तरी जाऊन पढेन, भाणि 
करून तुम्ही आपळें सर्वाचे संरक्षण करा.. कायमची दान होऊन बसेन; तेव्हां आतां जर 
संततीची इच्छा करावयाची ती कशाकरिता मीं हें दुष्कर कमे केळे, तर आपल्या या कुळाळा 
ती आपणास संकटांतून पार पाडीळ म्हणूनचना? संकटांतून सोडविल्यासारखें होऊन माई मरण- 
तेव्हां भोपळ्याच्या योगाने जसे ढोक नदीपार हौ. सफळ हेल. तव्हा, हे साधुब्रष्ठा ! 
होऊन जातात, तसे माझ्या योगानें तुम्ही या माझ्यासाठी, धर्मासाठी आणि आपल्या वैश्यासाठी 
संकटांतून पार पडून जा. बावा, पुत्र हा इहलोकी ' तुम्ही स्वतांर्चे संरक्षण करा; आणि जिचा केव्हां 
आणि परळोकीं पितरांचा संकटांतून उद्घार क-, तरी ब्याग करणें अवश्य आहे, त्या मळा आजच 
रितो म्हणूनच त्याळा सुज्ञ ढोक ' पुत्र' असें म्हण-. सोडून यया. असं जर आपण न केळे, तर तुम- 
तात. तेव्हा पुत्र जसा आपल्या उपयोगीं पढेळ, च्या मार्गे आम्हांला पोटासाठी कुत्र्याप्रमाणें 
तश्री मी पडणार नाहीं. आतां माझ्या ठिकाणी अन्न भन्न करात दारोदार हिंडावे ढागेढ ! 
दोहित्रांची उत्पात्ते व्हावा अशी पितामहाादेक यापेक्षां आणखी अधिक दु:ख ते कसळें असा- 
पितरांना इच्छा भसेळ, पण मला मुलें होऊन 'बयाचेः भाणि आपण व बंधु हेजर या कशांतून 
सांनीं त्यांचा उद्घार करण्यापेक्षा, मी स्वतांच सुटळां, तर ह्या ळोकांत मी काह! मेल्यासारखी 
आपल्या पित्याच्या जिवाचे रक्षण करून उद्घार होणार नाहीं; कारण माझी. कोत मार्ग 
करते. बाबा ! शिवाय हा माझा भाऊ भगदी राहील, आणि त्यापासून मढा सुख होईळ 
ढहौन आहे, आणे अशा स्थितीत जर आपण बाबा, आणखा असें पहा की, आपण जर 
परळोकवासी झाळां, तर थोडक्याच वेळांत हाही गेलां, तरे देवाच्या आणि पितरांच्या उपजीवषिके 
नाश पावेल. तर्सेच, तुम्ही सवगीळा गेला व माझा करितां इतं:प्रदान कोण बरें करीळ! आणि मग ते 
१.कटा भाऊही नाश पावळा, म्हणजे पितरांच्या! ५ देवादिकांच्या उयजीविकेकारेतां जॉ. करावयाचा 
पिडाचा'ड्रच्छेद होईर, व तसें होणे अत्यत अनिष्ट | ती करमे,- श्राद्यदिकांद्वारसो, 


१० बकवधपरव. ] 


आपलें कस बरें कल्याण करतीळ? कारण, देव 
आणि पितर हे इत:प्रदानावर भवळ्यून अस- 
तात असें आम्ही ऐकिले आहे. तेव्हां, मी म्हणते, 
मळा जाऊं द्या, आणि भापण रहा; म्हणजे आपण 
दिळेल्या उदकाच्या योगानें ते देवपितर संतुष्ट 
होऊन आपल्या कल्याणास कारणीभूत होतील ! 
वैशंपायन सांगतात:--ह्याप्रमाणें त्या मुलीच 
तें विचारयुक्त व कळवळ्यारचें भाषण ऐकून लया 
मातापितरांच्या पोटांत भडभडून आलें, व तीं 
रडूं ढागली. तेव्हा ती मुळगीही त्यांकडे पाहून 
ओक्साबोक्शी रडूं लागळी. याप्रमाणें हा ति- 


१ भादिपवे. 


१३६ 


ब्राह्मण सांगतो:--अहो तपस्विनी बाई, सज- 
नांना योग्य तेंच आपण म्हणतां, पण आमचें हें 
दुःख मनुष्याच्या हातून निवारण होण्यासारखे 
नाहीं. कारण, जो कोणी आमचं हें दुःख निवा- 
रण करण्याचें मनांत आणीळ, ह्यानें प्रथम आ- 
पत्या जिवाची आशा सोडिळी पाहजे ! अहो, 
ह्या नगराच्या जवळ बक नांवाचा एक राक्षस 
राहतो, तो मोठा बळवान असून ह्या देशाचा- 
अर्थात्‌ या नगराचाही-झधिपाते आहे. त्याच्या- 
जवळ राक्षसांचें सेन्यही पुष्कळ असून त्याच्या 
योगानें तो ह्या देशाचे चांगळे संरक्षण करितो. 


घेहो रडत आहेत असें पाहून, जवळच बसळे- तो असल्यामुळें येथें परचक्राची तर क्तीच 
त्या त्या धाकव्या मुळानें हातांत एक गवताची भीति नाही, पण पेचमहाभूतांपासुनही कधीं 
काडी घेतली, आणि तो त्या प्रत्येकाकडे रांगत अपाय होत नाहीं. परंतु त्या राक्षसासच नर- 
रांगत जाऊन, आपल्या बोबड्या व मधुर श- मांस भक्षण करण्याची आवड आहे; व त्याचा 
ब्दांनी त्यांना हांक मारून हसत हसत बोळूं| आहार मोठा असल्यामुळें इतर अनहे| त्यास पुष्क- 
ळागळा, “ बाबा, ए आई, भग ताई, तुमी ढळू ळच लागतें. म्हणून यया व्यवस्थेकरितां, प्रतिदिवशी 
नका! मी किनई, या काढीनं द्या मानसं खा-. तीस मण तांदुळाचा भात, दोन रेडे, आणि एक 
नाल्या लाक्शसाळा थाळ माळून ताकतो !” मनुष्य इतर्के लयास द्यांवे लागतें. तेव्हां याजबद्दळ 
वैशंपायन सांगतात:--राजा, ती माणसें जरा | एकेका घरच्या माळकानें एकेक दिवस हें सर्व 
दुःखार्ने अगदी व्याप्त झाळीं होती, तरी त्या यावें असें त्यानें ठरविले आहे. ही पाळी प्रत्येक 
मुळाचे ते बोबडे बोळ ऐकून त्यांस मोठा आनंद घरावर फार वर्षांनी येते. परंतु ज्या वेळीं ती 
झाला. तेव्हां भाता ह्यांच्यापुढें जाण्यास हीच येईल, तो दिवस म्हणजे यया घरवन्यास फारच 
वेळ बरी आहे असें समजून कुशी त्यांच्याजवळ भयेकर जातो. ही पाळी चुकावेण्याचा कोणी 
गेढी; आणि गतप्राण झालेल्या ढोकांस जणू प्रयत्न करितात. परंतु तर्से करणाराची सवे मुळें- 
अमृृतच पाजून जिवंत करांत आहे, अशा माणसं तो दुष्ट राक्षस एकदमच खाऊन टाकतो, 
प्रकारचे भाषण तिनें त्यांच्याशी केलें. येथळा एक राजा आहे, तो वेत्रकोय नांवा- 
न च्या वाड्यांत राहतो. पण तो न्यायाने बा- 

अध्याय एकश साठावा. 'गत नसून निबेळ ब बुद्धिहीन आहे. 
-०:- | यामुळें ळोकांवरची ही पांडा कायमची टाक- 

बकभयकथन. ण्याचा त्याच्या, हातून कांहींच प्रयत्न होत नमही. 

कुंती म्हणाळी:--महाराभ, आपल्या ह्या असल्या दृष्ट व शक्तिहीन राजाच्या देशांतच 
दुःखाचे मूळ कोणत्या गोष्टींत आहे, ते नीट ज्या अर्था आम्ही राहिळों आहो, त्या अर्था भा- 
समजून घ्यावें अशी माझी इच्छा आहे. तें समजलें म्हांवर अशी संकटें येणे हे खरोखर योग्यच 
म्हणजे शक्‍य असेळ तर मी तें नाहींसें करीन. | होय. ,भातां वास्तविक पाहिळे तर आम्हा आह- 


र्श्ट्‌ 


णांना शेत ना वाडी ! तेव्हां आम्ही अश्या राज्यांत 
राहिळेंच पाहजे असा कांहीं आमच्यावर कोणी 
जुळूम क रणार नाही. आम्ही खतेत्र असल्यामुळें, 
जथ कांही. गुण असेल तेथच आमच्यासार- 
ख्यांनी राहिळे तरा चाळेल. आम्हां आह्मणांची 
स्थिति म्हणजे केवळ पक्ष्यांप्रमणें आहे. पक्षी जसे 
त्यांना सुख होइळ तिकडे जातात, त्याचप्रमार्णे, 
आम्हांस सुख होईल तिकडेच आम्ही जावें. बाई! 
प्रथम राजा जोडावा; नंतर क्ली, आणि त्याच्याही 
मागून दब्य. ह्या तीन्ही गोष्टींचा संग्रह केल्या- 
नेतर त्या योगानें भापळे बांधव आणि पुत्र ह्यांचे 
संरक्षण करावे. असें असतां, मी ह सर्व बिपरो- 
त केळें आहे, ह्यामुळे आम्ही अत्यंत ताप 


भ्रीमन्महाभारत. 


[ अध्याय १११. 


तो राक्षसाचे भोजन घेऊन त्याजकडे जाईळ. 
आतां, असे करण्यांत विशेष काय आहे असं तुम्ही 
म्हणाल, तर माझा एक मुलगा गेळा तरी मळा चार 
राह्ताळच; तशी तुमची स्थिति नाह. तुम्हांस 
एकच मुलगा असून ताही अगदी लहान माहे. 
तशीच ही बिचारी मुलगीही तुमची एकुळती- 
एक असून तोही लहानच आहे. तेव्हां, त्यांपैकी 
कोणीही जाणें बरोबर नाहीं. कारण, असें पहा- 
त्यांच्या आइळा द्याळ, तर मुठे लहान असल्या- 
मुळें तेंही करणें बरोबर नाही; आणि तुम्ही 
स्त: गेल्यास सर्वेच कुटुंबाचा घात होणार ! 
म्हणून तेंही मळ! बरें बाटत नाही. 

ब्राह्मण म्हणाळा:-बाई, भापल्या जिवाच्या 


भोगीत आहों. बाई! कुळाचा ब्रिक्स करणारी आजेस्तव व स्वाथाकडे नजर देऊन आति- 
ती पाळी आतां माझ्या घरावर आळेळी असून, | थांचा आणि त्यांतूनही त्राह्मणाचा प्राण घेर्णे 
मळा तं भोजन आणि एक मनुष्य त्या राक्षसास | हे केव्हांही याग्य नाही; म्हणून त॑ मी करणार नाही 
उद्यां दिळें पाहिजे. बर, ह्यासाठी मनुष्य विकत कुळहीन आणि अवधमा ळोकही असळे नाच 
घेईन म्हणावे, तर माझ्याजवळ द्ब्य नाहीं! कम करात नाहीत. वास्तविक पाहिळे तर, ब्रा- 
एखादा आप्तइष्ट देईन म्हणावे, तर तसें माझ्या हणासाठींच आपणा स्वतांचा किंबा आपल्या 
हातून केव्हांही घडणार नाह. ह्यामुळें र्‍या रा- पोटच्या पाराचा सुद्धा प्राण खर्चा घालावा, हें 
क्षसापासून सुटण्याचा मळा कार्हांच उपाय दि- श्रेयस्कर आहे. असे मळा बाटते. अह- 
सत्त नाहीं. तेव्हां मी असा बिचार केला आहे. हत्या किंवा आत्महत्या द्या दोहोंचा प्रसंग आ- 
काँ, कुटुंबांतील सब मनुष्यांसह आपणच व्या ल्यास, माझ्या मतें. आत्महत्याच करणें उच्चित 
राक्षसाकडे जावे; म्हणजे तो भाम्हां सर्वानाच होय. कारण, म्रह्महत्येचें पातक फार मोठें भाहे 
भक्षण करून टाकील; आणि त्यामुळे माझ्या तें नकळत घडळें तरी देखीळ त्याच्यावर प्राय- 
सबे दुःखाचा शबट ह इल. श्चित्त नाही. आतां, आत्महृत्येंतही पातक आहे 
वी हें खरे; पण माझा षघ व्हावा म्हणून मी कांही 

अध्याय एकश एकसटावा. प्रयत्न केडला नाहीं. माझी इच्छा नसता पर- 
० क्यानें जर माझा बघ केळा, तर त्यांत माझ्याकडे 
भामिबकवधाडीकार काय दोप! परंतु माझ्याबद्दळ तुमच्या मुलाला जर 

कुंती म्हणाळी:-_म्रह्मन्‌ू, आपण अगदीं य़ा राक्षसाकडे मो पाठविळे, तर मात्र मी बुद 
खेद करू नका. त्या राक्षसाच्या तडाख्य़ांतून पुरःसर ब्राह्मणाचा बध केला असं होईल. आप- 
तुमची सुटका करण्याचा मो एक उपाय झाभून स्या घरी आडठेला, आश्रय मागणारा, आणि 
काढला आहे. हें पहा--मढा पांच मुलग आहेत, याचना करणारा, ह्यांचा बघ करणें हें घातकी- 
त्यांपैकी एक मुळगा मी ह्या कामाकरिता देते. पणाचे ढक्षण होय. सुहु ढाक तें अत्यंत निंद्य 


१० बकवधपवे. ] १ भरादिपर्व. ३३७ 


समजतात. म्हणून कोणत्याही कारणांनी असळें एढे कुंती आणि तो ब्राह्मण ह्या उभयतांनी 
कर्म करू नये, असें आपद्धमे जाणणाऱ्या म- भीमसेनास ते कृत्य करावयास सांगितरळे; व 
हात्म्यांचे मत आहे. सारांश, स्रीसहवतेमान माझा त्यानंही “ ठीक आहे, मी ते काम करीन ! 7 
जरा नाश झाळा, तरी हरकत नाहीं. पण ब्राह्मणा. अर्स म्हटळें ! 
च्या बघाळा मी केव्हांही अनुमति देणार नाहीं. 3; 

कुंती म्हणाळी:-हे ब्रह्मनिष्ट ! ब्राह्मणांचें संर- अध्याय एकशे बासष्टावा. 
क्षण करावें असे माझंही मत आहे, व म्हणूनच 
मीह कृव्य करण्याची इच्छा करतें. नाहीं तर कुंतीयुविष्ठिरसंवाद. 
मळा मुळे नकोतशी का आहेत £ मळा जरी  बेझंपायन सांगतात:-जनमेजया, 'ठीक आहे, 
शंभर पुत्र असत, तरी सुद्धां मळा ते जास्ती मी हें काम करीन! असे शब्द भीमभेनाच्या 
वाटले नसते. परतु वास्तविक गोष्ट अशी आहे तोंडून निघताहेत तों त्याचे धमराजादिक चौघे 
कीं, मी जो आपळा सुळगा तिकडे पाठडिण्यास बघु भिक्षेहून परत आले; आणि भीमतेनाचे तें 
तयार झाळ आह, या माझ्या पुत्राचा नाश हो | आवशयुक्त भाषण ऐकून, ह्याने कांही तरी अधोर 
इंढ अशी मळा मुळीच भीति बाटत नाई'. कारण, 'कृत्य करण्याचें मनांत आणिळें असावें असा यांनी 
तो माझा मुळगा माठा पराक्रमी असून तर्क केला. तेव्ह धर्माने तात्काळ कुंतीपाशीं 
त्याठा मंत्रसिद्धही झाळेढठी आहु. त्यान या गोष्टांची विचारप्रूम कडी. 
पथ अनेक बळाढय ब धिप्पाड राक्षस पाहू-| धमराज म्हणाळा:-आ!ई, हा भयंकर पराक्रमी 
ठेळ आहेत, आणि ते अंगावर चाढून भीम 'ठॉक आहे, मी हें काम करान' अतेंजे 
आळे असतां त्यानें त्यांस ठार केलेलें आहे. मेठ्या आवेशानें म्हणाला, तें काय आहेः व त्या 
तेव्हां तो माझा मुलगा त्या राक्षसाकडे गेडा कृत्याला तुझी संमाते आहे का तो आपल्या स्व- 
असतां त्यापासून आपली मुक्तता करून घेऊन तांच्या इच्छेनेच हे कांही तरा करीत आहे! 
सुरक्षित परत येईल. तेव्हां आपण ह्याविषयी. राजा, ह्याप्रमाणे घर्मर'जान विचारें असतां 
मुळींच काळजी करू नये. मात्र हौ गोए कोठे कु्तानें झाळेडी सवे हकोकत त्याळा सांगितली; 
बोळूं नक! हो ! नाही तर ती विद्या शिकण्याची |व माझ्याच सांगण्यावरून ह्या नगराच्या मुक्त- 
इच्छा धरून ढाक उगीच माझ्या मुळाळा त्रास! तेसाठो आणि ह्या ब्राह्मणाच्या दुःखनिवारणा- 
देत बसतेाळ; आणि जरशत्यांनें तो ञास सासला, करितां हा शत्रुमदैक भीम या कृत्यास प्रवृत्त झाला 
तरी त्यांना कांहीं उपयाग होणार नाहींच; पण आहे, असेही तिने त्याळा सांगितळें. पण धर्म- 
माझ्या मुळाचें मात्र फुकट नुकसान होईल ! राजाळा कुंतीचें ते॑ करणे प्ररास्त वाटळें नाही; 
कारण, मंत्रविद्या जर गुरूच्या भाहेशिवाय को- आणि तो तिळा म्हणाळा, “-आई, हें काय तूं 
णास सांगितडी, तर ती. दोघांच्याही उपयोगी दुष्कर आणि भयंकर धाडस आरंमिळें .आहेस? 
पडेनाशी होते, असें मेत्रवेत्ते म्हणतात. "आपल्या पुत्रांचा त्याग करणे ह्याला कांहीं मस- 

कश्यंपायन सांगतातः-राजा? हें कुंतोके भाषण जन चांगळे म्हणत नाहींत. परक्यासाठीं आपल्या 
ऐकूनब्राह्मण व त्याची स्त्री द्या उभयतांस आति. ' पुत्राचा त्याग करावा असें तुळा वाटळें तरी कसें £ 
शय आनंद झाढा; आणि तिच्या त्या भमूत हुं तुझ कृत्य खरोखर ळोकिकाच्या आणि धर्माच्या 
तुल्य भाषणाची त्यांनी फार स्तुति केळे, असे; विरुद्ध भआाहे. आई ! ज्याच्या वाहुबळाच्या,आधा- 

2. ९ र - क 


३ई८ श्रीमन्महाभारते. [ अष्याय (९१. 


रावर आम्ही सुखार्ने निद्रा घेत असून शत्रूंनी गढी ! धर्मा, ह्या सर्व गोष्टींवरून भीमाची शक्ति 
हिरावून घेवळेळ॑ आमचे राज्य परत घेण्याची मा पूर्णपणें भोळखिळेळी आहे; भाण म्हणूनच 
उमेद धरीत आहो; तसेंच, ज्याच्या सामथ्याची द्या ब्राह्मणावर प्रत्युपकार करण्याचें मी मनांत आ- 
कह्पना मनांत येऊन दुर्योधन आणि शकुनि णिळें आहे. ळोमामुळे, अज्ञानामुळे किता बुद्धी 
ह्यांस अहोरात्र झोंप देखीळ येत नाही; ज्या भंश झाल्यामुळें हे कथ करण्याचें मी योजिले 
वराच्या श्रत्वामुळेच ळाक्षागृह भाणि इतर म- नाही; तर समजून उमजूनच ठरविळें आहे. धम, 
हान संकटांतून आम्ही मुक्त झालो; आणे यानें द्या कृत्यामुळे दोन गोष्टी केल्यासारख्या होतीळ: 
पुरोचनासारख्याचा वध केळा, त्या भीमाचा एक--आपणांवर त्या ब्राह्मणाने जो उपकार 
त्याग करण्याचें त मनांत तरी कसे आणिळेंस? केळ&ा आहे. त्याची फेड होईळ; आणि 
दुःखामुळें तुझी विचारशाक्ते अगदींच नाईंशी ! दुसरी--मोठें धर्माचरण केल्यासारखे होईळ ! 
झाळा कां काय? त्या महापराक्रमी भीमसेनाचा ब्राह्मणास साहाय्य करणाऱ्या क्षेत्रियास उत्तम 
आ॥्हांस पाठिंबा असल्यामुळे, धृतराष्ट्रपुत्तांचा बध ळोकांची प्राति होते; क्षात्रियाने क्षत्रियाचाच जीव 
करून ही सर्वसंपातयुक्त परथ्वी आम्ही मिळविळीच ' वांचावेळा, तर इहपरळोकी त्याची विपुल कीति 
आहे असे समजत आहों. ' होते; क्षत्रियानें वेऱ्यास साहाऱ्प केढे, तर तो ह्या 
कुतो म्हणाढी:--युविष्ठिरा, तं उगीच सं- ळोकचा आणि परलोकचा लोकमान्य राजा होतो; 
तापू नको. पी कांही हे कृत्य अविचाराने आणि शरण आलिल्या शूद्रास जर क्षात्रियानें सं- 
करीत नाही. बाळा ! आपण ह्या ब्राह्मणाच्या कटांतून मुक्त केळे, तर त्याचा पुढें घनसंपन्न 
घरी, पृतराष्ट्रपुत्रांस कळल्याबांचून, कसे बेरें,व राजाळा ुज्य अशा कुळांत जन्म होतो. हृ 
सुखानें राहिळो भाहे ! शिवाय, येथें आपला. ेर्कुलनंदना, अशा ह्या गाष्टी पूर्वी झानसंपन 
सत्कारही चांगळा होत. आहे. तेव्हां, धर्मी, भगवान व्यासांनी मळा सांगितल्या आहेत, म्ह- 
या उपकाराची कांही तरा. फेड करावी, पॅन मीं हा विचार मनांत आणिळा आहे. 
म्हणून हा उपाय मी. योजला आहे. मन- 
ष्यावर केळेळे उपकार त्यानें स्मरळे तरच 
त्याळा मनुष्य म्हणणें योग्य आहे. दुसरा 
मनुष्य आपणावर जितका उपकार करील, त्या- भीमबकयुद्ध. 
च्या भंनेकपटीरने आपण त्यावर प्रत्युपकार धर्मराज म्हणाठा:-ज!हझणाची दया येऊर 
ठेळे पा[इजेत. ।शेवाय, भीमाचा ढाक्षागृहांतीळ. बुदिपुरःसर जें हें कृत्य तूं करण्याचे योजिष 
मोठा पराक्रम आणि हिडिंबाचा वध, हे मा. झाहेस, तें योग्य आहे; आणि भीमसेनही त्य 
प्रत्यक्ष पाहिळ असल्यामुळे, त्याच्या सामथ्या- नरभक्षक राक्षसाचा वध कराठ यांत शंका नाह 
विषयीं मळ! खातरी आहे. भौमार्चे बाहुबळ दहा | पण या गोष्टीचा गांवांत बाभाटा होऊं नये अ 
हजार हत्तींच्या बळाइतर्के असून युद्धामध्ये: शाबदळ खबरदारी घेण्याविषयी त्या ब्राह्मणार 
प्रत्यक्ष विष्णूसही तो मागें हटवीळ, असा त्याचा नीट समजावून सांग, आणि मग काय कराव 
पराक्रम आहे. ढहानपणी हा एकदा माझ्या याचें तें कर. 
मांडीवर निजळा असतां एकदम खाळी शिळेवर, बेशपायन सांगतात:-जनमेजया, नंतर कुंती' 
पडढळा,हो त्याच्या आघाताने ती शिळा चूर्णहोऊन 'त्याप्रमाणे अहाणास सांगितळे, व त्यानेही ते कवू 


अध्याय एकशे त्रेसष्टावा. 


लि त 


१० बकबधपर्व. । 


केळे. पुढें दुसरे दिवशी उजाडल्याबराबर अन्न 
घेऊन भीमसेन ह्या नरभक्षक राक्षसाकडे गेळा; 
आणगि'ए बकासुरा ' हे अन्नघे ! असेंत्यानें त्यास 
हांक मारून सांगून आपणच ते आत्न खाऊं 
ढागला. राजा, राक्षसाठा भामाचं हे ठद्दट व- 
तन अर्थातच खपळे नाही ! तो भतिशय क्रुद्ध 
झाळा, आणि जेथें भोम उभा राहिळा होता तेथे 
आला. या राक्षसाचें शारीर धिप्पाड असून लाचा 
वेगही फार मोठा होता; त्यामुळें, तो चाळं ढा- 
गळा म्हणजे पृथ्वी दुभंगून जात आहे कीं काय 
असें बाटे ! त्याचे दांत बाहेर आठेल असून नेत्र 
आरक्त होते. त्याच्या मिशा आणि मस्तकावरी- 
ळ केश रक्ताने ढडबडळेळे असल्यामुळे 
लाल दिसत होते. त्यार्चे तोंड फारच मोठें अ- 
सून कान शंकूच्या आकाराचे होते; भाणि 
दिसण्यांत तर तो फारच अक्राळविक्राळ होता. 

अश्लो; राजा, आपल्याकरितां भाणलेळे अन्न 
मामसेन खात आहे हें पाहून तो अतिशयच चि- 
डळा. त्यानें दांतभोठ चावून व भिंवया चढ- 
वून त्याच्यावर डोळे वटारळे आणि तो म्हणाठा, 
“ अरे ! तूं प्रत्यक्ष यमाच्या घरा जाण्याकरितो 
आढेळा असून माझ्यासाठी आणलेले हे अन खात 
आहेस काय १ ” हे भरतवंशजा जनमेजया, 
द्या राक्षसाचे हे भाषण ऐकून भीमसेनाने 
हसल्यासारखें करून आपले तोड फराविळे, आणि 
राक्षसात न जुमानतां यानें अनभक्षण कर- 
प्याचें काम पुन: चाळू केलें. त्यामुळें तर तो रा-. 


१ आदिपर्व. 


२१९ 


न पाहतां अन्न खाण्याचा सपाटा जास्तच चाळवि- 
ळा! तेव्हां तर त्या राक्षसाचा क्रोध गगनांत माईना. 
य्यानें तेथीळ एक वृक्ष उपटळा, आणि भीमसे- 
नास मारण्याकरितां तो घेऊन त्याच्या अंगावर तो 
धावून आळा. इतक्या अवधींत तें सर्व अन्न 
खाऊन टाकून हात वौरे धुऊन भामसेन युद्ध कर- 
ण्यास तयार झाळेलाच होता! नंतर, राजा, या कुद्ध 
झालेल्या राक्षसाने उपटून आणलेला तो प्रचंड वृक्ष 
भीमसेनाच्या अंगावर फेकळा; पण त्या महापरा- 
क्रमी भीमसेनानें सहज हसत हसतच तो डाव्या हा- 
तांत धरून ताच उलट य़ा राक्षसाच्या अंगावर 
भिरकावून दिळा ! याप्रमाणे आरेभ झाल्यावर ते 
दोघे वार वृक्षांनींच एकमेकांस झोडूं ठागळे, 
यामुळें तथीळ बहुतेक वृक्षांचा नाश झाला. 
अशा प्रकारचे ते मनुष्य आणि राक्षस यांमधीळ 
युद्ध फार भयंकर झालें. पुढें या महाराक्षसाने वृह्ष- 
युद्ध सोडून देऊन आपल्या विशाळ बाहूंनी 
भीमसेनास मिठी घातढी, त्याबरोबर भी- 
मसेनानेंही लास उलट मिठी घाळून कर- 
कचून आवळून परिले. तेव्हां ता. तडफड 
करू ळागळा. याप्रमाणें या दोघां बळात्य वीरांचे 
मलुयुद्द बराच बेळ चाललें असतां त्या झटापटीत 
कित्येक मोठमोठ्या वृक्षांचाही चुराडा झाला! 
झवटी राक्षस अगदीं थकून गेळा असं पाहतांच 
भौमसेनानें त्याला पाळथा घातळा, आणि त्याजवर 
भयंकर प्रहार करण्यास आरंभ केला. नंतर त्यान 
आपला गुडघा त्याच्या पाठीवर जोरानें ठेवून 


क्षस फारच संतापळा, आणि भयंकर गर्जना करू- उजव्या हाताने ह्याची मान्‌ दाबून धरी, व 
नव हातउगारूत तो भीमसेनाच्या अंगावर धा- डाव्या हातानें त्याच्या कमरेचे वल्न धरून ह्याच्या 
वून आळा. पण शत्रुविध्वंसक पांडुपूत्र भीमसेनाच्या जगटवाळ शरिराची त्गच्या पाठीकडून घडी, 
मनावर त्याचा कांहींच पारेणाम झाला नाही! तो | केली ! तेव्हां तो.राक्षस फारच ओरडू ढांगदा; 
राक्षसाकडे उघडपणे पहात, पहातच निर्धास्तपणे आणि याप्रमाणें भीससन त्याचें शरीर भम्न करू 
अन्न खाऊं लागळा.तेव्हा यया राक्षसाने मोठ्या त्वेषा. हागळा असतां त्याच्या तोंडांतून रक्ताच्या गुळ- 
नें भीमसेनाच्या पाठीवर हस्तप्रहार करण्यास सु- ण्या येऊं लागल्या ! 

रवात केळी. मग तर भीमाने याच्याकडे दुंकूनही 


२१४० श्रीमन्मंहाभारत, [ अध्याय १६४. 


अध्याय एकशं चोसष्टावा. कामधामाकरितां गांवाबाहेर जाऊ ळागळे व बा- 
हेरचे आंत येऊं ळागले, तेव्हां पर्वेताप्रमाणें 

न व दिसणारा तो भयंकर बक राक्षस वेशीत मरून 
बकवध आणि त्निमित्त ब्रह्मात्सव. पडलेळा आहे असे त्यांच्या दृष्टीस पडलें. त्याचे सव 
वैद्दंपायन सांगतात:--दह्याप्रमाणें महापरा- झारीर रक्तनेबाळ झाळेळें असल्यामुळें ते. पाहून 
क्रमी भीमाने त्या भयकर नरभक्षक बकासुराचा त्यांच्या गावर थरारून कांटा आळा. नंतर नग- 
उलटी घडी केडी असतां त्याचें शरीर मोडून रांत येऊन त्यांनी ते वर्तमान ळोकांस सांगितढें. ते 
गे; बलाने एकवेळ शवटची भयंकर आरोळ) ऐकतांच हजारों नगखासी जन बायकांमुळांसह, 
ठोकळी आणि तो गतप्राण झाला ! ही त्याची ह्या मरून पडलेल्या बकातुरास पहाण्याकरिता 
शेबटची आरोळी इतकी मोठी होती कॉ,तिचा वयाने आळे. तो अलौकिक प्रकार पाहून सर्वाना परमाव- 
तेथून बऱ्याच अंतरावर असलेल्या त्याच्या कुटुं- घोचे आश्रय बाटळें, आणि त्यांना आनंदाचे भरते 
बांतीळ माणसांच्या कानावर गेला. तो ऐकतांच | आढ. हे स्वावरच आरेष्ट कःयमचं टळलं म्हणून 
त्याच्या घरांतील सव राक्षसमंडळी भयर्भात: त्या नगरांतीळ भाबालवृद्धांनी अनन्यभावें पर- 
झाली व त्यांचें देहभान नाहीसे झाले. ते सवे मेश्वराची प्राथना केली; ब नगरदेवतांचें पूजन 
बेफाम होऊन युद्धभूमीपाशी आळे, आणि वका- करून उत्सव केळा. नंतर, आज कोणाचा पाळी 
सुर गतप्राण झाळेला पाहन मोठमोठ्याने आक्रोश होती याची त्यांनी चोकशी केळी, व ती अमुक 
करू लागळे, तेव्हां भीमतेनानें त्यांचें सांखन ब्राह्मणाची होती असें समजल्यावर पुष्कळजण 
केळे, आणि 'यापुढे तुम्हा कधी मनुष्यांचा बध त्याच्या घरीं गेळे; आणि त्यांनी त्यास त्या 
करूं नये ' अर्श. त्यांना ताझोद दिळी; व ' जर राक्षसाच्या मृत्यूविषयांची हकीकत विचारि- 
कराळ तर ह्या तुमच्या बक राक्षसाप्रमाणेंच तुम- ळो. परतु या गोष्टींचा खरा हकीकत बाहेर 
चोही स्थिति होईल ' अशी त्यांस जरब दिली. जन- ' केठेंही फोडणार नाहो असें कुंनापार्शी त्या ब्रा- 
भेजया, त्या महाबळाढय वक राक्षसाची ह अशी ह्मणाने कवृळ केळें असल्यामुळें त्याळा खरा प्र- 
स्थिति झाळेलो पाहून ते सव राक्षस निम्‌टपणें, कार सांगतां येईना. तेव्हां ढोकांचें कांह तरा 
भीमसेनाच्या म्हणण्यास कबूळ झाळे; व'थापुढे जर समाधान केडें पाहिज म्हणून स्यानें कांही मन:- 
आम्ही मनुष्यांचा वब केळा, तर आम्हांला तूं कल्यित रचना करूनत्यांस सांगितळे का,' बक 
असेच शासन कर, ' असें त म्हणाळे. राजा, तेव्हां.  राक्षसाकड मोजन नण्याविपर्या मटा आज्ञा होतां- 
पासून ते सर्व राक्षस एकचक्रा नगरीताळ डोकां- च मा. आगि माझ्या घरांतीळ सर्व मडळी रडूं ठा- 
सही अगदीं दीनांप्रमाणें दिसू लागले. गडा, तें एका मेत्रासद्धि असणाऱ्या उदार मनाच्या 
असो. पुढें भीमसेनानं बकासुराचे प्रत आ- ब्राह्मणाने पाहिटे. तेव्हां तो आमच्याकडे आळा, 
हरून आणून द्या नगराच्या वेशीत टाकून दिळें, वर्‍्याने रडण्याचे कारण आम्हांस विचारिळें. द्या- 
आगि मुकाट्याने घरी येऊन झाळेळी सवे हकी- वरून आम्ह स्व दृत्तांत यात [नवेदन केळा. तेव्ह! 
कत धमंराजास सांगितली. इकड भोमसेनाच्या याळा.,आमची क्‍या , नगरांतीळ सव ढोकांची 
पराक्रमाने दरारून गेढेळे इतर राक्षसी आपलें दया यऊन तो हसत हसतच मला म्हणाळा, 
स्थळ सोडून देऊन वाटळ तिकडे निघृन गेळ ! '“ कांह "चिता नाही, उद्या य़ा दृष्टाकडे मीच 
दुसुरे दिवशी सकाळी त्या नगरांतीळ ठोक अनन घेऊन जातों. माझ्यासंब्रधाने तुम्ही मुळींच 


-*७ '- 


१० हिडिंबबधपर्व. ] १ आदिपवे. १३४१ 


भीति धरूं नका,वकाळजीही करूं नका.” नंतर रींतीळ सर्व ळोकांनीं एक मोठा महोत्सव केळा. 
तो अन्न घेऊन बकवनाकडे गेळा. मळा वाटतें, तो उत्सव पहाण्यासाठी त्या देशांतीळ असंख्य 
त्यानेच हें कृल करून सर्वे लोकांवर हा उपकार लोक आळे होते, आणे पांडवही त्या वेळी 
केळा असावा ! तेथेंच होते ! 

जनंमेजया, ब्राह्मणाचे हे भाषण ऐकून तेथें १ ब्राह्मणाने राक्षसाचा वध केला असतां ब्राह्मणां- 
जमलळेल्या सर्व लोक[ंस अत्यंत आश्चर्य वाटळें, ब च्या संतोषाथ उत्धव करीत असतात, त्यास ब्रह्मोत्सव 
ते आपल्या घरोघर निघून गेळे. पुढें त्या नग- असें म्हणतात. 


